डॉ. विष्णु भिकाजी कोलते 


जन्म ९२ जून १९०८ नरवेल (बुलढाणा) 

एम्‌. ए. १९३१ नागपूर विद्यापीठ 

एलु.एळू. बी. १९३१ नागपूर विद्यापीठ 

पीएच्‌. डी. १९४८ नागपूर विद्यापीठ 

विद्यारत्न १९५२ अ. भा. महानुभाव परिषद 
मराठीचे प्राध्यापक, किग एडवडं कालेज, अमरावती 

१९३१-१९४४ 
मराठीचे प्राध्यापक, माँंरिस कालेज, नागपूर 

(नागपूर महाविद्यालय) १९४४-१९६४ 
प्राचार्य, नागपूर महाविद्यालय, १९५६-१९६४ 
प्राचार्य, विदर्भ महाविद्यालय, अमरावती १९६४-६६ 
कुलगुरू, नागपूर विद्यापीठ १९६६-१९७२ 
अध्यक्ष, विदर्भ साहित्य संमेलन (गोंदिया) १९४८ 
अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 

(भोपाळ), १९६७ 


किमत: रु. ८२०० 


प्री 


बीळ 


महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट 
व दिळाळेख 


य्वक 


८४१ 


वि. भि. कोलते 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 
मुंबई 


प्रथमावृत्ती : ऑगस्ट, १९८७ 


प्रकाशक : 
सचिव, 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 
मुंबई-7४०० ०३२. 


(&) प्रकाशकाधीन 


मुद्रक: 
व्यवस्थापक, 
शासकीय मुद्रणाल्य व ग्रंथागार, 


नागपुर, 


गुरूवर्य 
के. डॉ. महामहोपाध्याय वा. वि. मिराशी 
यांच्या स्मृतीस 


सादर समर्पण 


अनुक्रमणिका 


निवेदन न ब्‌ डड ळ्‌ ल्क 
हृद्‌गत डक निह १ «०» > 
पुरस्कार ञ्ऊ डौ > वढ श्र 
संक्षेप क्क अर क्र कफ 


प्राकृत व संस्कृत कोरोव लेख 


पौनी येथील चार ब्राह्मी कोरीव लेख नं 

वाई येथील एक जैन शिलालेख वि 

बाकाटक देवसेन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख . . 

द्वितीय प्रवरसेन याचा पौनी ताम्रपट 

ह्रितीय पृथिवीपेणाचा माहुरझरी ताम्ग्रपट 

विनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्रपट & 

चालुक्य नृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापूर तास्ग्रपट 

चालुक्य नृपती विजया दित्य याचा कासा र-शिरसी ताम्ग्रपट . . 

धर्मापुरी शिलालेख 

जगददेवाचा राणी सावरगाव शिलालेख 

चालुक्य नृपती सहाव्या विक्रमादित्याच्या काळचे गणेशवाडी 
शिलालेख 

राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजावा झरिका ताम्रपट . . 

राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोविद याचा नेसरी ताम्रपट 

मेहूण शिलालेख 

तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन ताम्ग्रपट 

अनंतदेव द्वितीय याचा वसई शिलालेख 

यादव नृपती दितीय सिंघणकालीन भाळवणी शिलालेख 

अंधेरी येथील शिलालेख 

सातवाहन नृपतीचे एक अपूर्व नाणे 


>“ & «८ .० ८ २८ ७ ७-७ 


-- -:>2- 
1 5 :> ० 


>>>. >>>. 
७ « ७ ०" :£ «६ 


अनुक्रमणिका--चालू 
कन्नड शिलालेख 


देशिग बोरगाव येथील कन्नड शिलाळेख 
भाळवणी येथील दोन कानडी शिलालेख 


मराठी शिलालेख 


हरिश्‍चंद्र गडावरील शिलालेख 

पारडा शिलालेख 

डोंबिवली येथील शिलाळेख 

मलकापूर येथील राममंदिरातील शिलालेख 
पवईचा शिलालेख 

उमरखेड येथील मराठी शिलाळेख 

आकोला येथील शिलालेख 


परिशिष्टे 


हेखांची पुर्व-प्रसिद्धी स्थळे 
सूची 


* कोरीव लेखांच्या प्रतिमा 


पृष्ठे 
३१५ 
३३१ 


२५७ 
३६८ 
३७२ 
३८१ 
रट्ट 
२३९६ 
३९९ 


४०७ 
४०९ 


निवेदन 


प्रथितयश साहित्यिक, नाणावलेले प्राध्यापक, मराठी, संस्कृत, प्राकृत या भाषांचे 
आणि व्याकरणाचे जाणकार, मराठी साहित्यातील अधिकारी टीकाकार आणि 
प्राचीन ताम्रपट आणि शिलालेख यांचे संशोधक, या सर्व नात्यांनी डॉ. वि. भि. कोलते 
हे मराठी माणसाला माहीत आहेत. मागच्या अनेक पिढ्यांनी जोपासलेली पंडित 
परंपरा भाऊसाहेबांनी टिकवून ठेवली आहे. त्यामुळे भाऊसाहेबांनी लिहिलेल्या 
“महाराष्ट्रातील तास्रपट व शिलालेख” या ग्रंथाला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक 
इतिहासाच्या दृष्टोने फार महत्त्व आहे. 


आज हा ग्रंथ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातर्फे प्रकाशित होत 
आहे. आपला ग्रंथ डॉ. वि. भि. कोलते यांनो आम्हाला प्रसिद्ध करण्यास दिला 
त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारो आहोत. 


४२, यशोधन, सुरेंद्र बार्रालगे 
मुंबई-४० ० ०२० अध्यक्ष, 
११ ऑगस्ट १९८७. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ. 


हृदगत 


भी संपादन केलेल्या, महाराष्ट्रातील ताम्रपट ब शिलालेख यांचा हा सं प्रह अभ्यासकां- 
समोर ठेवताना मला आनंद वाटतो. इ. स. १९५४ मध्ये सिरसो येथे उपलब्ध 
झालेल्या “झरिका' तास्रपटावरील माझ्या लेखापासून या कार्याला सुरवात 
झाली वते कार्य गेल्या वर्षोपर्यंत चालू होते. मेहूण येथील शिलालेख हा मला मिळा- 
लेला व मी संपादन केलेला शेवटचा लेख होय. यानंतरही आवश्यक ती साधन- 
सामुग्री मिळाल्यास हे कार्य चालू ठेव्याची माझी इच्छा आहे, एवढेच या ठिकाणी 
नमूद करतो. हे ताम्रपट व शिलालेख मला कोठून मिळाले, ते मिळवून देण्याच्या 
कामी मला कोगाकोणाचे साह्य झाले व त्यांचे संपादन करताना मला कुणाचे मार्ग- 
दर्शन लाभले याचा उल्लेख त्या त्या लेखाच्या आरंभी मो आभारपुर्वक केला आहे. 
आज पुन्हा त्यांचे कृतज्ञतापूवक आभार मानतो. हे लेख मिळवून देण्याच्या कामी 
महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व पुराभिलेख विभागाचे भूतपुर्व संचालक, क॑. डॉ. 
मो. गं. दीक्षित व श्री. वि. गो. खोबरेकर यांनी मला फार मदत केली. ऐतिहासिक 
साधने महारा-द्रातील जनसामान्यांपर्यंत पोचावी या इच्छेपोटी, ती साधने केवळ 
आपणासाठीच राखून न ठेवता इतरांनाही उपलब्ध करून देण्यात दिसून येणारी 
त्यांची उदारवृत्ती प्रशंसनीय आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे विशे आभार मानतो. 


या कोरीव लेखांच्या वाचनात व संपादनात मला क॑. गुरुवर्य डॉ. वा. बि. मिराशी 
ब कै. लक्ष्मीनारायण राव यांचे विशेब साह्य व मार्गदर्शन लाभले, याचा कृतज्ञता- 
पूर्बक उल्लेख करणे अवश्य आहे. 


हा संग्रह विदर्भ संशोधन मंडळातफे प्रसिद्ध करण्याचा प्रथम विचार होता. त्याची 
कार्यवाही सुरू होऊत मंडळाने अनुदानासाठी साहित्य संस्कृती मंडळाकडे जेव्हा आवेदन 
पाठविले तेव्हा, सा. सं. मंडळाने स्वत:च हा संग्रह प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले हो आनंदाची 
गोष्ट हो. या कामी मंडळाचे सर्व सभासद व विशेबतः अध्यक्ष, डॉ. सुरेंद्र बारलिंगे 
यांनी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दळ मी त्यांचा विशेब आभारी आहे. महाराष्ट्राचा 


[सहा] हृद्‌गत 


प्राचीन इतिहास व संस्कृती यावर नवीन प्रकाश टाकणारा हा संग्रह सा. सं. मंडळाने 
प्रसिद्ध करावा हे औचित्यपुर्ण होय, यात शंका नाही. त्याबद्दल मंडळाचे अभिनंदन 
करणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो. 


या संग्रहाला गुरुवर्य डॉ. वा. वि. मिराशी यांनी पुरस्कार लिहिण्याचे मान्य केले 
होते. दुर्देवाने त्यांचे दोन वर्षांपूर्वीच निधन झाले. त्यामुळे, भारतातील दुसरे 
नामवंत पुराभिलेखशास्त्रज्ञ व नागपूर विद्यापीठातील प्राचीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृती व पुरातत्त्व विभागाचे अध्यक्ष, डॉ. अजयमित्र शास्त्री यांना मी विनंती केली. 
त्यांनीही ती मान्य केली व पुरस्कार लिहून दिला, त्याबद्दल मी त्यांचाही आभारी आहे. 
त्यांच्या या पुरस्कारामुळे अभ्यासकांना या ग्रंथाच्या अंतरंगात जाणीवपूर्वक प्रवेश 
करता येईल असा मला विश्‍वास वाटतो. 


नागपूर येथील शासकीय मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक ब त्यांचे सहकारी यांनी 
जातीने लक्ष घालून ग्रंथाचे निर्दोष व सुंदर मुद्रण केल्याबद्दल त्यांचेही मो 
आभार मानतो. 


वि. भि. कोलते 


पुरस्कार 


पुराभिलेष-शास्त्राच्या क्षेत्रात औपचारिक प्रशिक्षण न घेताही ज्यांनी आपल्या 
संस्कृत ज्ञानामुळे मोठी कामगिरी केली आहे अशा संस्कृत पंडितांच्या परंपरेतील 
डॉ. वि. भि. कोलते हे बहुधा शेवटचे पंडित आहेत. आतापर्यंत ज्या विद्वानांनी 
कोरीव लेख आणि नाणकशास्त्र या क्षेत्रात लेखन केले ते एक तर व्यवसायाने संस्कृत 
पंडित होते, किवा संस्कृत विबयाचे प्राध्यापक होते, किंवा आपल्या संस्कृत ज्ञानामुळे 
पुरातत्व विभागात त्यांनी नोकरी स्वीकारली होती. (त्यावेळी बिद्यापीठात 
प्राचीन भारतीय इतिहास व पुरातत्त्व विभाग नव्हता). डॉ. कोलते हे यांला अपवाद 
आहेत. कारण, त्यांनी बी. ए. पर्यंत संस्कृतचा एक ऐच्छिक विबय म्हणून अभ्यास 
करेला आणि नंतर मराठी विषयात एम. ए. होऊन ते मराठीचे प्राध्यापक झाले. 
मराठीच्या क्षेत्रात त्यांची कामगिरी फार मोठी आहे. पण त्यांनी मराठी बरोबर 
कोरीव लेखांकडेही लक्ष दिले, आणि गेल्या सुमारे तीन दशकात अनेक कोरीव लेखां- 
वरील आपले संशोधनपर इंग्रजी लेख इंग्रजीतील एपिग्नाफिया इंडिका या विढन्मान्य 
पत्रिकेत, त्याचप्रमाणे काही गोरव-प्रंथांत संपादन करून प्रसिद्ध केले. कोरीव- 
लेखांवरील आपले मराठी लेखही त्यांनी प्रामुख्याने विदर्भ संशोधन मंडळाच्या वाषिकां- 
तुन आणि भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, या त्रैमासिकातून प्रसिद्ध केले. प्रस्तुत 
ग्रंथ हा, या विषयावरील त्यांच्या संशोधित ब परिवधित मराठी लेखांचे संकलन होय. 


या ग्रंथात समाविष्ट केलेले लेख, काळाच्या दृष्टीने अत्यंत व्यापक स्वरूपाचे 
आहेत. त्यांत इ. पु. हितीय-प्रथम शतकापासून तो सुमारे इ. सनाच्या अठराव्या 
शतकापर्यंतचे लेख समाविष्ट केलेले आहेत. भावेच्या दृष्टीनेही त्यांचे क्षेत्र व्यापक 
आहे. त्यांत प्राकुत, संस्कृत, कन्नड व मराठी भाषांतील लेखांचा समावेश आहे, 
भारतीब इतिहासाच्या दृष्टीने त्यांत वाकाटक, बादामी आणि कल्याणचे चालुक्य, 
राष्ट्रकूट, शिलाहार, यादव, परमार, मुस्लिम आणि इतर राजवंशांच्या कोरीव 
लेखांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर एका सातवाहन नाण्यावरील लेखाचाही 
त्यांत अंतर्भाव झालेला आहे. हे सर्व लेख महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रात वेळोवेळी 
सापडलेले आहेत. 


[आळ पुरस्कार 


या संग्रहातील काही निवडक लेखांची चर्चा करण्यापुर्वी, या लेखांच्या आधारे 
डॉ. कोलते यांचे भारतीय इतिहास-संशोधनविषयक कार्य व कोरीव लेखांचे संपादन, 
यांसंबंधी कं. डॉ. मिराशी यांनी काढलेले उद्गार या ठिकाणी उद्‌धृत करणे योग्य 
होईल असे वाटते. “ संशोधनाची क्षितिजे ' या त्यांच्या अमृत महोत्सव गौरव ग्रंथात 
या विषयावर लिहिताना त्यांनी म्हटले आहे : 


“ हे लेख केबळ विदर्भातील नसून महाराष्ट्राच्या भिन्न भिन्न प्रदेशातून त्यांच्याकडे 
आलेले आहेत. त्यांरकी काही पौनी, वाशीम, माहुरझरी यांसारख्या विदर्भातील 
स्थळी सापडले होते, पण दुसरे काही पश्‍चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सातारा, 
वजीरखेड (नाशिक जिल्हा) इत्यादी ठिकाणी, तर इतर काही वसई, अंधेरी या- 
सारख्या कोकण प्रदेशात, किवा गणेशवाडी, धर्मापूर यांसारख्या मराठवाड्यातील 
गावात मिळाले होते. एक काळ असा होता की, विदर्भात सापडलेले कोरीव लेख 
संपादनार्थ कीलहॉर्न, ब्यूल्हर वगेरे सारख्या विदेशी विद्वानांकडे किवा रामकृष्णपंत 
भांडारकर, का. बा. पाठक, रायबहादूर हीरालाल, यांसारख्या इतर प्रांतातल्या 
विख्यात संशोधकांकडे पाठविले जात. आता काळ बदलला आहे. महाराष्ट्राच्या 
कोणत्याही भागात सापडलेल्या नवीन कोरीव लेखांची वार्ता कळताच भाऊसाहेब 
ते हर प्रकारे प्रयत्न करून संवादनार्थ मिळवितात्त आणि शक्य तो विदर्भातील नियत- 
कालिकात प्रसिद्ध करतात, ही परिस्थिती विदर्भाला निःसंशय गौरवास्पद आहे. 


कोरीव लेखांचे संपादन करणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्याकरिता संस्कृत भाषेचे 
उत्कृष्ट ज्ञान, कुशाग्र बुद्धी, संदर्भ ग्रंथांचे विस्तृत वाचन, अपार परिश्रम करण्याची 
सबय आणि प्रखर न्यायनिष्ठा हे गुण आवश्यक आहेत. हे सर्व गुण भाऊसाहेबांच्या 
ठिकाणी प्रकर्षाने वास्तव्य करतात. संशोधनाने होणारा निरतिशय आनंद त्यांनी 
अनुभविला आहे. तो काव्यनिमितीच्या आनंदासारखा ब्रह्मानंदसहोदर असतो. 
आपण केलेले संशोधन कार्य दोर्घकाळ टिकेल याची त्यांना खात्री आहे. ते कार्य 
निर्ोष असावे याकरिता ते अपार परिश्रम करतात. कोरीव लेखाचे काटेकोर 
वाचन करून त्यातील खडान्‌ खडा माहिती ते वेचून काढतात आणि त्या त्या लेखांनी 
आपल्या ज्ञानात कोणती भर पडली ते सांगतात. तसे करताना ते आपल्या पुर्वगामी 
संशोधकांच्या मताचे न्यायनिष्ठुरपणे परीक्षण करतात, आणि त्यांना घोग्य तो मान 
देऊन त्यांच्या मतात काही तुटी असल्यास त्या दाखवितात. असे करताना सत्यावेन्षण 
एवढाच त्यांचा हेत्‌ असतो.” 


डॉ. निराशी यांच्या या उद्गारांशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. त्यात आणखी 
एका गोष्टीची भर मला घालावीशी वाटते, ती अशी की, डॉ. कोलते जसे इतरांच्या 
सतांचे न्यायनिष्ठुरपणे परीक्षण करून त्यांतील त्रुटी दाखवितात त्याचप्रमाणे त्यांच्या 


पुरस्कार [नऊ] 


स्वतःच्या संशोधनातील तुटी इतरांनी दाखविल्यास किवा त्याविषयी इतरांनी 
केलेल्या विवेचनाच्या आधारे आपल्या मतात ते दुरुस्ती करतात. “ सुरंबी ' हे त्यांनी 
केलेले वाचन चुकीचे आहे असे श्री. रोडे यांनी दाखविल्यावर त्यांनी त्या ठिकाणी 
“आरंभी ' हे वाचन आभारपुवक मान्य करूनस्वीकारले. तसेच  पृथ्वीपुर' व 'पूथिवी- 
समुद्र' या स्थळांची त्यांनी प्रथम केलेली निश्‍चिती, त्याचप्रमाणे “ कृष्णाले शालिकटके ' 
या शत्रदाचा अर्थ व तदनुसार स्थळनिश्‍चिती आभारपुर्वक स्वीकारण्यातही त्यांच्या 
या न्यायनिष्ठुर संशोधन दृष्टीचा प्रत्यय येतो. ही गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. 


या संग्रहात समाविश्ट केलेल्या लेषांयैकी काही निवडक लेखांतील वैशिष्ट्यांकडे 
वाचकांचे लक्ष्य वेधणे अवश्य आहे. ग्रंथाची सुरवात 'पौती' (भंडारा जिल्हा) 
येथोल चार प्राकृत लेखांनी होते. “पचनेकायिक' हा शब्द सध्याच्या हिवेदी 
त्रिवेदी आणि चतुर्वेदी या शब्दांत्रमाणे फत आडनाव म्हणून रूड झाला असावा, 
हो डॉ. कोलते यांची सचना बरोबर वाटते. पोनी येथील या लेखांमुळेच तेथे भूगर्भात 
असलेल्या मौरग-पातवाहनकालीन स्तुपांकडे विद्वानांचे लक्ष्य गेले आणि जगन्नाथ 
टेकडी व सुलेमान टेकडी या ठिकाणी नागएूर विद्याथीठाने केलेल्या उत्खननात स्तूप 
ब अनेक लेखांकित शिल्पे उपलब्ध झाली. या लेखानंतर, बहुधा भाषेच्या दृष्टीने, 
बाई (यवतमाळ जिल्हा) येथील एक जैन प्राकृत शिलालेख संपादित केला आहे. 
हा लेख बहुधा शके ९८९ (इ. स. १०६७) चा असून त्यात भरताचा पौत्र आणि 
मडीयतीचा पुत्र भोमदेव याने वीतरागाचे एक देऊळ बांधल्याची चर्चा आहे. 
डॉ. कोते यांच्या मते हा भरत राष्ट्रकूट नृपती कृष्णराज ऊर्फ वल्लभराज याचा 
महामात्य, आणि सुप्रसिद्ध जेन कबी पुष्पदंत यांचा आश्रयदाता होता. 


बानंतर वाकाटक राजवंशाचे तीन कोरीव लेख आले आहेत. वाकाटकांच्या 
इतिहासाच्या दृष्टीने हे तिन्ही लेख त्यांच्या कालक्रमाच्या दृष्टीने अभ्यासकांस 
अत्यंत उपयुक्‍त ठरतील यात शंका नाहो. त्यांतील देवसेनाचा हिस्से बोराळा येथील 
शिलालेख वाकाटकांचा काळ निश्‍चित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 
कारण, ज्यात कालनिर्देश स्पष्टपणे नोंदलेला आहे असा वाकाटकांचा हा एकमेव 
शिलालेख होय. हा लेख उपलब्ध होण्यापुर्वी वाकाटकांचा काल, महाराणी 
प्रभावती गुप्ताच्या सातृबंशाच्या निर्देशाच्या अनुबंगाने, गुप्त वंशाशी असलेल्या 
वाकाटकांच्या समसामायिकत्वाच्या आधारे ठरविग्यात आला होता. पण हिस्से- 
बोराळा येथील या लेखावरून, वत्सगुल्म शाखेचा राजा देवसेन शके ३८० म्हणजे 
इ स. ४५८ मध्ये गादीवर होता असे स्पष्टपणे प्रमाणित होते. या लेखातील 
“शकोने' हा शब्द ' शकानां' असा वाचून तो शक कालाचा स्पष्ट निर्देश असल्याचे 


[दहा] पुरस्कार 


काही संशोधक म्हणतात. तथापि, डॉ. कोलते म्हणतात त्याप्रमाण तेथे *शकोन ? 
हाच शब्द आहे, हे खरे. प्रस्तुत लेखातील कालनिदेश हा सप्तर्षो संवत्सरात केलेला 
आहे असे डॉ. कोलते म्हणतात. ते त्यांचे मत विवाद्य वाटले तरी त्या अनुषंगाने 
त्यांनी केलेली चर्चा उद्बोधक वाटेल यात शंका नाही. 


वाकाटकांचा दुसरा कोरीव लेख, म्हणजे पोनी येथे सापडलेला ताम्रपट. हा 
ह्वितोय प्रवरसेनाच्या कारकौर्दीचा असून तो त्याच्या ३२ व्या राज्यवर्षी दिला होता, 
हे मुद्दाप नमूद करावेसे वाटते. कारग, त्याच्या कारकौर्दीचे आतापर्यंत ज्ञात असलेले 
हे शेवटचे वर्ष होय. हा लेख ह्या क्षेत्राच्या आथिक इतिहासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा 
आहे. कारण, कृष्णा (र्‍्ऱ्कन्हान) नरीचे खोरे त्या काळीही धानाच्या शेतीचे 
एक महत्त्वपुर्ण कंद्र होते असे त्यावरून दिसते. हितीय प्रवरसेनाचा पौत्र हितीय 
पृथित्रीबेणाच्पा माहरझरी ताम्रपटामुळे वाकाटकांच्या काळोही हे गाव म्हणजे 
पृथिवीयुर आणि तेथील पृथ्वीसमुद्र नामक तळे महत्त्वपुर्ण होते असे दिसते. प्रस्तुत 
ताम्रपट म्हणजे हितीय पृथिवीयेणाच्या काळाचा आतापर्यंत ज्ञात असलेला असा 
शेवटच्या १७ व्या वर्षाचा लेख होय, हे येथे नमूद करण्यासारखे आहे. या ताम्रपटा- 
तील नरेंद्रसेनाच्या वर्णनप्रसंगी आलेल्या एका विशेषणाचे वाचन * पुर्व्वाधिगतगुण- 
बिश्‍वासादपहूतवंशश्रियः' नसून *पूर्व्वाधिगतगुणवद्दायादादपहूतवंशश्वियः' आहे; 
आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या ते महत्त्वाचे आहे हे येथे नमूद करणे अवश्य आहे. 


वाकाटकांच्या लेखानंतर बादामी द कल्याण येथील चालुक्यांच्या काही कोरीव 
लेखांवरील नित्रंधांचा या संब्रहात समावेश झालेला आहे. यांपैकी कासार-शिरसी 
ब कोल्हापूर ताम्रपट बनावट असले तरी त्यांतील माहितीची चर्चा डॉ. कोलते यांनी 
सविल्तर केलो आहे. कोल्हावूर तामावटातील पर्‌मशिवराऊळ हा शिलाहारांचा 
समकालीन असावा अते त्यांनी दाबविले आहे. कासार-शिरसी (ता. निलंगा, 
जि. उस्मानाबाद) येथून मिळालेला बिजयादित्याचा शके ६१९ चा ताम्रपट मह- 
त्वाचा वाटतो. त्यावरील लेखात, चालुक्यांचे मूलस्थान असलेला चल्लिकी रेश 
म्हणजे बिदर जिल्ह्यातील सोरखंडी जवळचा प्रदेश होय असे डॉ. कोलते यांनी या 
तासरपटाच्या आधारे दाखविले आहे, ते मान्य होग्यासारखे आहे. धर्मापुरी 
शिलालेख, ' सहाव्या विक्रपादित्याचा पुत्र तृतीय सोमेश्‍वर ऊर्फ भूलोकमल्ल, आणि 
परमार जगद्देव यांच्या संबंधातील एका प्रसंगावर महत्त्वपुर्ण प्रकाश टाकतो. यातील 
माहिती प्रथमच इतिहासाभ्यासकांसमोर येत आहे. या लेखात, ज्यांचा उल्लेख 
अन्यत्र आढळत नाही अशा काही नाण्यांचा निर्देश आलेला आहे. त्याची चर्चा 
आपल्या माहितीत नवीन भर घालते. गणेशवाडी (ता निलंगा, जि. उस्मानाबाद) 


पुरस्कार [अकरा] 


येथील शिलालेखात ६ व्या विक्रमादित्याचा महाप्रधान भौमनाथ याचा कुलवृत्तांत 
व त्याच्या दानांची वर्णने आली आहेत. विक्रमादित्याच्या वणंनात * सत्याश्षयकुल- 
तिलक या विशेषणावरून त्या काळोही हितीय पुलकेशीचे स्मरण त्याच्या वंशजात 
जागृत होते असे दिसते हा लेख पर्वतावली व शिवलिंगो संतान या संप्रदायांच्या 
इतिहासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा होय, या लेखात * शिवलिंगी संतान. आणि 
बोरदोव संप्रदाय यांचे परस्पर संबंध अभ्यासले गेळे पाहिजेत ' या डॉ. कोलते यांनो 
केलेल्या सूचनेकडे संबंधितांचे मी लक्ष वेधतो. 


राष्ट्रकूट वंशाशी संबद्ध असलेल्या यापुढील तीत कोरीव लेखांपैकी राष्ट्रकूट नृपती 
तृतीय गोविद याचा शके ७२५ (इ. स. ८०३) चा झरिका ताम्रपट, उत्तर दिग्वि- 
जयाहून परतताना त्याचा मुक्काम तुंगभद्रा नदीवरील अलंपूर या क्षेत्रात होता हे 
निश्‍चित होण्याच्या दृष्टीने, तर इ. स. ८०५ चा त्याचा नेसरी ताम्रपट शिद (सेंद्रक) 
कुलाच्या इतिहासाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. विशेष हे की, “बंगाल' चा 
प्राचीनतम उल्लेख या नेसरी ताम्रपटात आढळतो. तृतीय गोविदाच्या दिग्विजयाच्या 
कालक्रमावरही या लेखावरून प्रकाश पडतो. या ताम्रपटाच्या काळी, म्हणजे शके 
७२७ मध्ये, त्याचा दिग्विजय पुर्ण झाला होता असे त्यावरून स्पष्ट होते. तृतीय 
गोविदाचा पुत्र महाराज शर्व्वे ऊर्फ प्रथम अमोघवबं याच्या काळातील, त्याचा मांडलिक 
नर्रासह्‌ देव याचा शके ७४७ चा मेहूण (ता. एदलाबाद, जि. जळगाव) शिलालेखही 
अनेक दृष्टींनी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातील हैहय वंशाच्या इतिहासाची 
माहिती यात प्रथमच आली आहे, हे एक; आणि दुसरे असे की, या हैहय वंशातील 
नुपतीचे सूळ नाव ' महाराष्ट्र ' होते, ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती त्यात आली आहे. 
हा महाराष्ट्र प्रतिकंट आणि त्याचा पुत्र स्तंभ ऊर्फ शुभकंट या राजांविवयीची चर्चा, 
त्यावरील डॉ. कोलते यांच्या या लेखात आली आहे, ती मूळातून अवश्य वाचावी. 
त्यात, कलचुरी हे मूळात महाराष्ट्रीय होते हे डॉ. कोलते यांचे प्रतिपादन विचारांना 
चालना देईल, यात शंका नाही. अमोघवर्बाच्या मांडलिकाचा मेहूण शिलालेख, 
हा पहिलाच कोरीव लेख आहे ही बाबही उल्लेखतीय वाटते. तापी नदीचे 'बदरो' हे 
नाव या लेखात आले आहे. त्या विवयीची चर्चाही उद्बोधक ठरावी. 


यानंतर राष्ट्रकूट नृपती तृतीय इंद्रराज याच्या वजीरखेड (ता. मालेगाव, जि. 
नासिक) येथे मिळालेल्या दोन ताम्रपटांवरील लेख आलेला आहे. त्यावरून जैन 
संधाच्या इतिहासाची महत्त्वाची माहिती मिळते. दविड संघाच्या वीरगणातील 
चीर्णाय अन्वयाचे यात उल्लेख आहेत. चालुक्य नृपती सिहुक आणि अरियम्म यांचेही 
उल्लेख महत्वाचे आहेत. डॉ. कोलते यांनी वेंगुलवाडा येथील चालुक्य तपती नरसिहू 


[बारा] पुररकार 


आणि त्याचा मुलगा द्वितीय अरिकेसरी यांच्याशी सुचविलेला त्यांचा अभेद विचारणीय 
आहे. इंद्रराजाचे राज्यारोहण शांतयणे पार पडले अशी साधारण समजूत आहे, 
पणती बरोबर नाही असे डॉ. कोलते यांनी या ताम्रपटांच्या आधारे दाखविण्याचा 
प्रयत्न केला आहे, तोही विचारगीय आहे. 


यानंतर शिलाहारांचा वसई (जि. ठागे) येथील शके ११२० च्या शिलालेखा- 
बरील लेब आलिजा आहे. त्यात द्वितीप अपरादित्याचा, आतापर्यंत अज्ञात असलेला 
पुत्र, हवितीय अतंतदेव नृपतीची माहिती प्रथमच पुढे आलेली आहे. यादव नृपती 
द्वितीय सिघणाच्या कारकी तील भाळवणी (ता. खानापुर, जि. सांगली) येथील 
शके ११३८ चा शिलालेब, त्याच्या राज्याधिकाऱयांचा या विभागात मिळालेला हा 
पहिलाच लेब होय. त्यावरून भाळवगी त्या काळी एक महत्त्वपूर्ण गाव असून 
ते ४,००० गावे ज्यात अंतभूंत होती अशा कऱ्हाड मंडळाचे राजधानीचे ठिकाण होते 
असे दिसते. “ भाळवणी ' हे नाव देवतेच्या नावावरून पडले अस्वावे ही डॉ. कोलते 
यांनी केलेली सूचना मात्र चित्य वाटते. भाळवणी येथे कल दुरींच्या कारकीर्दीचे 
काही कानडी शिलालेबही मिळाले आहेत. त्यांचे संपादन डॉ. कोलते यांनी या 
ग्रंथात अन्यत्र केलेले आहे. 


यानंतर तीन कन्नड शिलालेख आहेत. त्यातील पहिला लेख देशिंग-बोरगाव 
(ता. कव3 महांकाळ जि. सांगलो) येथे मिळाला असुन त्यावरून चालुक्य नृपती, 
जगवेकमल्लाबा पादपय्योयजीजी ' ब्रिज्जल यांच्या बरिबयो बरीच माहिती मिळते. 
बिशेअतः बिज्जलाला मैळूगौदेवाशिवाय राजल या नावाचाही दुसरा एक भाऊ 
होता हे याच लेखावरून प्रथमच कळते. ऐतिहासिकदृष्ट्या हा उल्लेख महत्त्वाचा 
होय. याशिबाय जैन धर्माच्या यापनीय संप्रदायाबद्दल यात आलेलो ऐतिहासिक 
माहितीही महत्त्वाची होय. त्या संबंधीचे डॉ. कोलते यांनी केलेले विवेचन अभ्यास- 
पूर्ग आहे. देशिंग बोरगाव येबोल या शिलालेबातंतर आलेले भाळवणी येथील 
दोन कानडी शिलालेब कलचुरी राजपंश आणि वीरशेवांचा इतिहास या दृष्टींनी महत्त्व- 
पूर्ण बाटतात. वस्तुतः डॉ. कोलते यांचा कनड भाजेशो परिचय नाही. तरीही, 
आवश्यक ती माहिती मिळवून त्यांनो केळेळे या फद्चड लेखांचे संपादन व त्यांवरील 
प्यांचे अभ्यासवुर्ण विवेचन पाहून कुणीही त्यांच्या परिश्रमशीलतेबद्दल त्यांचे कौतुकच 
करील. 


या कमड शिलालेबांनंतर या संग्रहात काही मराठी कोरीव लेख व त्यावरील 
डॉ. कोलते यांचे विवेवन सगळ्यात शेवटी दिलेले आहेत. त्यांतील पहिला लेख 
हरिश्चंद्र नडावरील शिलालेखासंबंधी वा होय. त्यातील लेख क. १ आणि ४ मराठी 


पुरस्कार [तेरा] 


दाडमयाच्या इतिहासाच्या वृष्टीने उल्लेखनीय ठरणार आहेत. कारण, त्यात 
“तत्त्वसार' या प्राचीन मराठी काव्याचे कवी चांगा वडेश्वर यांचे उल्लेख आलेले आहेत. 
महाराष्ट्रातील नाय संप्रदायाच्या इतिहासाच्या दृष्टीनेही हे लेख महत्त्वपुर्ण आहेत. 
या संग्रहाच्या संस्कृत विभागातील अंधेरी येथील शिलालेख व या मराठी विभागातील 
डोंबिवली शिलाळेबच यावरून महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आरंभीच्या मुसलमान 
काळावर चांगला प्रकाश पडतो. शेवटी आलेल्या अकोला येथील शिलालेखावरून 
या स्थानाचे १८ व्या शतकात आकोल हे नाव असून ते ' शुभस्थान' आणि ' पुण्यनगरी ' 
म्हणून प्रसिद्ध होते, इतकेच नाही तर महानुभावांचेही एक मोठे केंद्र होते असे दिसून 
येते. 

बरील सिहावलोकनावड्त कोरीव लेखांच्या या संग्रहातील माहिती किती महत्त्व- 
पूर्ण ब उंयुवत आहे याची सहज कल्पना करता येईल डॉ. कोलते हे मराठीचे 
एफ थोर व विड्ठान लेखक असूत त्यांनी प्रायोन भारतीय इतिहास व संस्कृती या 
विभागातील पुरामिलेच विद्येच्या क्षेत्रावहो एवढी मोठो कामगिरी करावी हे खरो- 
खरब कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या, कोरीव लेबांच्य़ा संवादनासंब्रंधी डॉ. मिराशी 
यांनो काढलेले उद्‌गार आरंभी उध्दृत केलेच आहेत. त्यांची पुनरुक्ती करीत नाहो. 
त्यांच्या लेबतीलीवे आणी एक वैशिष्ट्य येथे नमूद करावेसे वाटते. 


कोरीअ लेवांव्या अभ्पाताकरिता इतिहासाचे ज्ञान अनिवार्य अतते हे सांगण्याची 
गरज नाहो; आगि ज्यांता इतिहाघताचा गंधही नाही त्यांना कोरीव लेखावरील 
लेखत सामान्यतः समजून घेणे कठीण होते. पण डॉ. कोलते यांचे विवेचन इतके 
विस्तृत असते आणि त्या विवेचनाची शेली इतकी प्रासादिक व मधुर असते की, इति- 
हासाचा गंध नसलेल्या सामान्य अभ्यासकांनाही त्यांचे लेखन समजण्यास जड 
जाणार नाही. डॉ. कोलते यांचे ठिकठिकाणी विखुरलेले, कोरोव लेखांवरील 
संशोधनपर लेख, या संग्रहामुळे एका ठिकाणी उपलब्ध होतील. सुविद्य अभ्यासक 
त्याचे निश्‍चितच स्वागत करतील यात मला शंका नाही. या निमित्ताने मी त्यांचे 
मनःपुर्वक अभिनंदन करतो. 


अजयमित्र शास्त्री 


“प्राची 
२३, विद्याविहार प्रमुख 
राणा प्रतापनगर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती व पुरातत्त्व विभाग, 
नागपूर-२२ | नागपुर विद्यापीठ 


ी! १५ फेब्रुवारी १९८७. 


संक्षेप 
लेखात बहुतेक स्व ठिकाणी ग्रंथांचे व इतर संदर्भ सविस्तर दिलेले आहेत. 
काहो ठिकाणी संक्षेप दिले आहेत. त्यांचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे: 


अ. अध्याय. 
इंडि. अँटी. इंडियन अँटीक्वेरो. 

वि (का) भं एपिग्राफिया इंडिका. 

एपि. कर्ना. एपिग्राफिया कर्नाटका. 

ओ. ओळ. 

ग्रा. ग्राम. 

त यो जर्नल ऑफ दि बॉम्बे ब्रंच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाप्रटो. 
जि. जिल्हा. 

ता. तालुका. 

न्‌ नृपती. 

प्रामकोले, प्राचीन मराठो कोरीव केख. 

ब्रि. म्यु. ब्रिटीश म्युझियम. 

म. ब. महिकाबतीची बखर. 

रा. नृ. राष्ट्रकूट नृपती. 

वि. सं. मं. विदर्भ संशोधन मंडळ. 

शिला. शिलालेख. 

श्लो. श्लोक. 


सें. मो. सेंटी वोटर, 


प्राकृत व्र संस्क्रुत कोरीव लेख 


औ--रान्ही 


*-७---छ 


पोनी येथील चार ब्राह्मी कोरोब लेख 


उपलब्धी 

पौनी हे शहर महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यात वैनगंगेच्या काठावर वसलेले 
आहे. ते'थील विकास विद्याल्याचे मुख्याध्यापक, माझे मित्र श्री. वामन गणेश 
घोडवैद्य यांनी दिनांक १९ मार्च १९६८ रोजी मला कळवले की, पौनी येथे काही 
शिल्पखंड आणि शिलालेख सापडले आहेत. ताबडतोब पौनीला जाणे मला शक्‍य 
झाले नाही. त्यापूर्वीच पौनी येथील संशोधक डॉ. मेश्राम यांच्याकडून नागपूर 
महाविद्यालयातील प्रा. ब्रह्मानंद देशपांडे आणि प्रा. किल्लेदार यांनाही या शिल्प- 
खंडांची आणि शिलालेखांची माहिती मिळाली होती. ते' दोघेही तेथे गेळे आणि त्यांनी 
त्यासंबंधी एक टिपण नागपूर टाइम्स (दिनांक १९ मार्च १९६८) मध्ये प्रसिद्ध 
केले. त्यात पौनी येथे मिळालेल्या था शिळाळेखांचे वाचन मात्र नव्हते. त्या- 
नंतर लागलीच काही दिवसांनी श्री. घोडवेद्य यांनी मला पुन्हा कळविले की, वरील 
शिल्पखंडाजवळच विटांसाठी माती खोदण्याचे काम चालू असताना एका खड्यात 
एक लांब शिळा आढळली असून तिच्यावर पुष्कळ अक्षरे कोरलेली आहेत. हे 
कळताच यावेळी मात्र वेळ न घालवता मी ताबडतोब पौनीला गेलो. पूर्वी मिळा- 
लेल्या आाणि आता नवीनच उपलब्ध झालेल्या शिलाळेखांचे ठसे घेतळे, आणि त्यांचे 
बाचन करून त्यासंबंधी ३१ मार्च १९६८ च्या नागपूर टाइम्समध्ये आणि ७ एप्रिल 
१९६८ च्या दैनिक तरुण भारतात मी एक लहानसा लेख प्रसिद्ध केला. 


स्तूपाच्या अस्तित्वाच्या खुणा 

जेथे हे शिल्पखंड आणि शिलालेख सापडले त्या जागेची मी पाहाणी केली. तेथे 
आणखी काही ताशीव दगड पडलेले होते. त्यांच्या मधल्या भागी दोन्ही बाजूंना 
लहान चौकोनी खाचा होत्या. म्हणजे त्यांत आडव्या सूची बसवण्याची सोय होती. 
त्यावरून माझ्या लक्षात आले की, हे दगड म्हणजे कठड्याचे खांब होत. तेथे जे 
शिल्पखंड सापडले होते त्यांवर बोधिवृक्ष, धर्मचक्र, शाळभंजिक, यक्ष, चामरधारिणी 
यक्षिणी इत्यादी शिल्पे उठावात कोरलेली होती. या स्तंभांचे व शिल्पखंडांवरील 


डड महाराष्ट्रातील काहो ताग्रपट व शिलालेख 


शिल्पांचे भर्हुंत व साची येथील शिल्पांशी विलक्षण साम्य असल्याचे लक्षात आले. 
ज्या ठिकाणी वरील शिलालेख सापडले ती जागा विटांनी भरलेली होती. तेथील 
ज्या जगन्नाथ मंदिराच्या टेकडीच्या पायथ्याशी हे अवशेष मिळाले त्या मंदिराच्या 
आवारासाठी पाया खोदण्याचे काम चाळू होतें. या पायातदेखील सवंत्र विटांचे 
तुकडे पडळेळे आढळले. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता ही जगन्नाथ टेकडी म्हणजे 
प्राचीन बौद्ध स्तूप असून तेथील उपरोक्त शिलाखंड व शिल्पे ही या स्तूपाभोवती 
असलेल्या कठड्याचेच भाग होत असे माझे मत झाले. काही वर्षांपूर्वी या टेकडी- 
वरील जगन्नाथ मंदिर बांधण्यासाठी पाया खोदला जात असताना तेथे एक दगडी 
पेटी सापडली. तिच्यात काही जुने अवशेष व मूर्ती होत्या. हे अवशेष त्याखाली 
असलेल्या प्राचीन बौद्ध स्तूपातील्च असले पाहिजेत असे अनुमान करण्यास 
हरकत नाही. 


पौनी : प्राचीन बौद्ध केंद्र 

पौनी हे फार प्राचीन बौद्ध केंद्र व ऐतिहासिक महत्त्वाचे स्थान असले पाहिजे, 
हे सभोवतालच्या परिसरावरूनही दिसून येते. येथून २० मैल अंतरावर असलेल्या 
चांदा जिल्ह्यातील देवटेक या गावी मिळालेला अशोककालीन शिलालेख प्रसिद्धच 
आहे. इ. स. १९५९ मध्ये पौनी येथील श्री. मणिराम लांजेवार यांच्या शेतात 
महाक्षत्रप रुपिअम्म याचा एक स्तंभलेख सापडला होता. (विदर्भ संशोधन मंडळ 
वाषिक, १९६५, पू. १ ते ७). काही वर्षापूर्वी भारवंशीय नृपती भगदत्त याच्या पादुका- 
पट्टाची एक मोठी शिला व तेथेच दिमभाग नृपतीचें एक प्राचीन नाणेही डॉ. मिराशी 
यांना मिळाले होते. (एपि. इंडिका. वर्ष २४, पृ. ११ ते १४). गेल्या वर्षी या 
जगन्नाथ टेकडीच्या मागील बाजूस विटांसाठी माती खोदण्याचे काम चाळू असताना 
वाकाटक नुपती द्वितीय प्रवरसेन याचा एक ताम्रपट सापडला होता. आणि आता 
या टेकडोच्या समोरच्या बाजूला विटांसाठी माती खोदण्याचे काम चालू असताना 
बौद्धकाळींन उपरोक्‍त शिल्पब्ंड आणि शिलालेख उपलब्ध झालेले आहेत. त्यामुळे 
पौनीच्या प्राचीन इतिहासावर नवीन प्रकाश पडेल यात शंका नाही. प्रस्तुत लेखात 
त्या ठिकाणी सापडलेल्या महत्त्वाच्या चार शिलालेखांची माहिती करून देत आहे. 


शिलालेखांची लिपी व भाषा 

हे चारही शिलालेख ब्राह्मी लिपीत कोरलेले आहेत. त्यांवरील अक्षरांचे वळण 
सववत्र सारखे असून साची आणि भहुंत येथील लेखांतील अक्षरांच्या वळणाशी 
त्याचे सादृश्य आहे. शिलालेख क्र. अ. मधील अक्षरे थोडी जाड व आकाराने मोठी 


पोनी येथील चार ब्राह्मी कोरीव लेख ष्‌ 


आहेत. इतर शिलालेखांतील अक्षरे, विशेषत: क व ड लेखांतील अक्षरे ठसठशीत 
असूनही वळणदार आहेत. 

या सर्व लेखांची भाषा प्राकृत आहे. साची आणि भर्हुंत येथील लेखांच्या भाषेत 
शब्दांची रूपे आणि प्रत्यय जसे आढळतात तसेच या लेखांतील भाषेतही आढळतात. 
त्यांतील काही वैशिष्टये येथे नमुद करतो. 

(१) या लेखात “दान' हा शब्द क आणि ड या दोन लेखांत आलेला आहे. 
तथापि, लेख क्र. ड मध्ये तो दन असा लिहिलेला आढळतो. कदाचित ही कोरकाची 
चूकही असेल. ' द' अक्षराच्या वरच्या बाजूवरील उभ्या दंडाला आकाराचे 
चिन्ह कोरण्याचे अनवधानाने राहून गेळे असणे शक्‍य आहे. “दान ' या शब्दाचे 
*दन' हेच रूप साची येथील स्तूप क्र. १ वरील क्र. ६, १९, २८ आणि ३२ या 
क्रमांकांच्या लेखांत आढळते, हे मात्र खरे. याच शब्दाचे 'देन' हेही रूप साची 
स्तूप क्र. २ वरील क्र. २ च्या लेखात आढळते. 

(२) वरील दोन्ही ठिकाणी “दान हा शब्द प्राकृत भाषेच्या दृष्टीने ' दानं ' 
असा असायला पाहिजे. या शेवटच्या अनुस्वाराचे चिन्ह सुद्धा कोरकाकडून कोर- 
ण्याचे अनवधानाने राहून गेले असणे शक्‍य आहे. तथापि, दान असे निरनुस्वार 
रूपसुद्धा साची येथील स्तूप क्र. २ वरील ६, ८ ते ११, १८ आणि २० या क्रमांकांच्या 
लेखांत आढळते हे नमुद करणे अवश्य आहे. 

(३) पुल्लिंगी अकारान्त नामाचा पष्ठीचा प्रत्यय “स आहे. उदा. नागस, 
पवजितस वगैरे; आणि स्त्रीलिंगी आकारांत शब्दांना लागलेला पष्ठीचा प्रत्यय ' य ' 
आहे. उदा. विसमिताय, उपासिकाय. आकारांत स्त्रीलिंगी नामांना लागणारे 
षष्ठी विभक्तीचे प्रत्यय या व ये हेही अन्यत्र आढळतात. उदा. साची येथील स्तूप 
क्र. १ वरील क्र. ४८ व ८६ या लेखांत, त्याचप्रमाणे भर्हुत येथील क्र ५व ९ या 
लेखांत या हा प्रत्यय आढळतो, तर साची येथील स्तूप क्र. १ वरील क्र. २०, 
३२, ३३, ३६ इत्यादी लेखांत, त्याचप्रमाणे भरहुंत येथील स्तूपावरील क्रमांक ९३ 
च्या लेखात ये हा प्रत्यय आढळतो. हे प्रत्यय पौनी येथील प्रस्तुत चार लेखांत 
मात्र आढळत नाहीत. 


शिलालेख अ 

पौनी येथे सापडलेल्या एका शिल्पस्तंभाच्या सपाट पृष्ठभागावर हा लेख कोरला 
आहे. या पृष्ठभागाची लांबी १८ सें. मी. असून रुंदी ५ सें. मी. आहे. प्रत्येक 
अक्षराची उंची साधारणपणे ३ ते ४ सें. मी. आहे. अक्षरे चांगली खोल कोरलेली 
असून उत्तम स्थितीत आहेत. या लेखात कोणा एका नागाने दान दिल्याचा उल्लेख 


६ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


आहे. * नाग' हा शब्द येथे बहुधा एखाद्या व्यक्‍तीचे नाव म्हणून आला असावा. 
त्यावरून ही दान देणारी व्यकती नाग वंशातील असावी असे अनुमान काढणे योग्य 
होणार नाही. नाहीतर नाग हा शब्द ज्या नावात आलेला आहे त्या सर्व व्यक्‍ती 
नाग वंशातील असल्या पाहिजेत असे अनुमान काढावे लागेल. उदा. नाग, नागिला, 
नागदत्त वगैरे. ते समर्थनीय होणार नाही. डॉ. बूल्हर यांच्या मतें नाग, नागिला, 
नागदत्त इत्यादी नावांवरून त्यावेळो प्रस्थापित ब्राम्हण धर्माच्या अनुयायांत व॑ इतर 
पाखंडी लोकात ' नाग' (ऱऱसर्प) या देवतेची पुजा अस्तित्वात असल्याचेच 
दिसून येते (एपि. इंडिका, वर्ष २, पृ. ९५). कदाचित अशी नावे बुद्धाच्या नागसेन 
या नावाच्या ।शब्याच्या नावावरूनही स्वीकारली असणे शक्‍य आहे. सारांश, 
प्रस्तुत लेखातील “ नाग ' या व्यक्तिनामावरून ती व्यक्‍ती नागवंशातीलच असावी 
असे मानग्याचे कारण नाही. 


पचनेकायिक शब्दाचा अर्थ 

प्रस्तुत शिल्पस्तंभाचे दान ज्याने दिळे होते. त्या “ नाग ' नावाच्या व्यक्तीला 
*पचनेकायिक ' हे विशेषण लावले आहे. * पचनेकायिक ' म्हणजे पाच (पंच) 
निकायांचा ज्याने अभ्यास केला आहे, किवा पाच निकायांत जो प्रवीण आहे असा. 
“निकाय ' हा संस्कृत शब्द असून त्याचा अर्थ समूह, गट, खंड असा होतो. बौद्धांचा 
सुत्त-पिटक हा ग्रंथ पाच खंडांत विभागला असून त्यातील प्रत्येक खंडाला 
*निकाय ' असे म्हणतात. कारण त्यात काही सूत्र-समूहाचा समावेश असतो. 
या पाच निकायांची नावे : (१) दीघ निकायो, (२) मजूझिम निकायो, (३) संयुत 
निकायो, (४) अंगुत्तर निकायो, आणि (५) खुद्‌दत निकायो अशो आहेत. 

भर्हुत स्तुपातील एका कठड्यावर असलेल्या एका दानळेखात हा शब्द * पंच- 
नेकायाक' या रूपात, तर साची स्तूप क्र. १ मंधील क्र. ६६ च्या दानळेखात तो 
* पचनेकयिक ' या रूपात आढळतो. ए. कनिंगहेंम यांना या शब्दाचा अर्थ नीट 
उमगला नाहो. ते एक स्थलनाम आहे असे त्यांना वाटले. बूल्हर यांनी मात्र 
*साची येथील स्तूपावरील दानळेख ' या आपल्या लेखात “ पाच निकायांचा ज्ञाता 
असे त्याचे सार्थ भाषांतर केले आहे (एपि. इंडि. वर्ष २, पृ. ९३). भर्हुत येथील 
उपरोक्‍त लेखातील या शब्दात आरंभी 'पंच ' हा शब्द आहे, तर साची येथील 
खांत व पौनी येथील आपल्या प्रस्तुत लेखात त्याऐवजी * पच ' शब्द आहे. येथे 
बहुधा “पंच' या शब्दातील “प' या अक्षरावर अनुस्वाराचे चिन्ह कोरण्याचे 
अनवधानाने राहून गेळे असावे ; किवा ' पंच ' या शब्दाचेच “पच हे त्या भागातील 
पाली भाषेतील स्थानिक रूप असावे. आपल्या प्रस्तुत लेखातील “पच? या 


पौनी येथील चार ब्राह्मी कोरीव लेख ७ 


शब्दाच्या पुढील शब्द ' नेकायिक' हा साची येथील लेखात “ नेकयिक ' असा, 
तर भर्हुत येथील लेखात “ नेकायाक ' असा आढळतो.' ही दोन्ही रूपे चुकीची 
आहेत. या बहुधा कोरकाच्या चुका असाव्यात. आपल्या पौनी येथील प्रस्तुत 
ळेखात मात्र “ नेकायिक ' असे त्याचे शुद्ध पाली रूप आढळते. 

* पचनेक्रायिक ' या शब्दाच्या संदर्भात बूल्हरने व्यक्‍त केलेला अभिप्राय या 
ठिकाणी नमूद करणे योग्य होईल. ते. म्हणतात: “ही पदवी (विशेषण) 
म्हणजे ज्या काळात हा लेख कोरला गेला त्या काळात सुत्त-पिटक ग्रंथाचे हे पाच 
विभाग अस्तित्वात होते याचा हा निश्च्ति पुरावा होय. हा काळ खिस्तपूर्व तिसरे 
शतक होथ. कारण, या लेखातील अक्षरांचे वळण पूर्णपणे अशोकाच्या शिला- 
लेखांतील अक्षरांच्या वळणासारखे आहे. प्रो. ओल्डेनबर्ग यांनी बैराट येथील 
अशोकाच्या प्रदीर्घ लेखात नमूद केलेल्या काही प्रबंधांचे मजूझिम-निकायो आणि 
अंगुत्तर-निकायो यांतील काही भागाशी असलेली एकरूपता दाखविली आहे. सुत्त- 
पिटकाचे हे पाच विभाग इतक्या प्राचीन काळातही अस्तित्वात असल्याचे या लेखा- 
तील (पचनेकायिक) शब्दावरून सिद्ध होत असल्यामुळे त्यांच्या मताला पुष्टीच 
मिळते. ” (एपि.इंडि.क्र. २, पृ. ९३). 

पदवी किवा विशेषणाप्रमाणे असलेल्या या “* पचनेकायिक' शब्दाचा वारंवार 
होत असलेला उपयोग लक्षात घेता, त्या काळात हा शब्द सध्याच्या द्विवेदी, त्रिवेदी, 
चतुर्वेदी या शब्दाप्रमाणे केवळ आडनाव म्हणून वापरला जात असावा असे सुचित 
होते. बरुआ आणि सिन्हा यांनी असे दाखवून दिले आहे की, निकाय हा शब्द 
एका विशिष्ट पंथाचे, मतप्रणालीचे किवा विभागाचे नाव खेरीज करून इतर अर्थाने 
बौद्धामध्ये वापरला जात नव्हता. यावरून स्वाभाविकपणे असे अनुमान काढता 
येते की, निकाय हा शब्द बौद्ध सूत्राती त्याच्या तात्त्विक अर्थाने केवळ थेरवाद या 
पंथातच वापरला जात होता (भहुंत इन्स्क्रिपृशन्स, पृ. २८) आणि म्हणून 
पंचनेकायिक या शब्दाचा अर्थ ' थेरवाद पंथाचा अनुयायी ' असा करणे इष्ट होईल. 


शिलालेख ब 

हा लेख एका अष्टकोनी स्तंभाच्या तीन बाजूंवर कोरळेला आहे. एका बाजूवर 
* पवजितस ', दुसऱया बाजूवर * उतरकस मा आणि तिसर्‍या बाजूवर ' दिरेहि' 
ही अक्षरे आहेत. या संपूर्ण लेखाचे वाचन ' पवजितस उतरकस मादिरेहि' असे 


१._ काही ल्िपितज्ञांनी भरहुंत लेखातील या शब्दाचेही वाचन * पंचनेकायिक ' 
असेच केळेळे आहे (पाहा. € गा, ४०1. 1, प्लेट, ७. 37). 


द महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


् 
होईल. यातील पहिल्या दोन शब्दांचा अर्थ “ उतरक भिक्षूचे ' (त्याने दिलेले 
दान) ' असा होतो. तिसर्‍या शब्दाचा अर्थ नीट लागत नाही. त्यातील “हि? 
हे अक्षर तुतीया किवा पंचमी विभक्तोचा प्रत्यय असावा. मला वाटते' तो पंचमी 
विभक्तीचा प्रत्यय मानणे अधिक योग्य होईल. तसे मानले तर ' मादिरेहि 
म्हणजे ' मादिरहून ' असा अर्थ होईल. मादिर हे एखाद्या गावाचे नाव (मांदुरा ? ) 
असेल. या संपूर्ण लेखाचा अर्थ ' मादिर (मादुरा) येथून आलेल्या उतरक नावाच्या 
भिक्षूने दिललेळे दान ' असा करता येईल. 


शिलालेख क आणि ड 

या दोन्ही लेखांत विसमिता नावाच्या एकाच व्यक्तीचा उल्लेख आहे. क या लेखात 
तिचे ' उपासिका ' >> सेविका हे विशेषण आहे, तर ड या लेखात तिने दिलेल्या 
दानामुळे प्राप्त व्हावयाच्या आशीर्वादाचा उल्लेख आहे. 

कदाचित हे दोन्ही लेख अपूर्ण असण्याचा संभव आहे. त्यांच्या पुर्वीची अक्षरे 
या शिलाखंडांच्या दुसऱया भागावर असणे शक्‍य आहे. तथापि, क हा लेख सध्या- 
च्या स्थितीत आपल्या परीने संपूर्ण आहे. पण ड लेखातील “ विसमिता ' शब्दा- 
पूर्वीची दोन अक्षरे लक्षात घेता त्यापूर्वीची एकदोन अक्षरे तरी नष्ट झालेली असावी 
हे स्पष्ट दिसते. “ विसमिता ' शब्दातील * वि पुर्वीचे अक्षर “य ' असे आहे. 
त्मावर्न असे वाटते की बिसमिता या शब्दापूर्वीचा (नष्ट झालेला) तो शब्द 
*विसमिता ' चे विशेषण असावा. क ॒या लेखात ' विसमिता ' शब्दापूर्वी 
*उपासिका ' हा शब्द आलेला आहे. त्यावरून असे वाटण्याचा संभव आहे की, 
*ड' या लेखातील “ विसमिता ' शब्दापूर्वीही तोच शब्द असावा. पण तशी 
वस्तुस्थिती दिसत नाही. “य या अक्षरापुर्वीच्या अक्षराचा जो खंडित भाग 
उपलब्ध आहे तो उभ्या दंडाच्या खालील भागी आढळणार्‍या ऊर्ध्वमुख अर्धवतुळाचा 
आहे; आणि तो 'य' या अक्षरातच आढळतो. या खंडित अक्षराच्या वरच्या 
भागावर उजवीकडे आडवी रेषाही स्पष्ट दिसते; आणि खालच्या बाजूला असलेल्या 
ऊध्वंमुख अर्धवर्तुळाकार चिन्हाळा लागून उभा दंड असल्याचेही अस्पष्ट चिन्ह दिसते. 
यावरून “य एर्वीचे हे खंडित अक्षर या” असावे, ते “का ' असणे शक्य नाही. 
अर्थात, “ विसमिताय ' या शब्दापूर्वीचा नष्ट झाळेला शब्द ' उपासिकाय ' असा 
असणे शक्‍य नाही. तो दुसराच एखादा शब्द असावा. 

या 'ड' लेखातील शेवटचा शब्द “सातान' असा आहे. तो “ साताना 
(सं. सत्त्वानां) असा पाहिजे. येथेही अंत्य अनुस्वार कोरण्याचे अनवधानाने राहून 
गेळे असावे. 


पौनी येथील चार ब्राह्मी कोरोव लेख ब 


या शिलालेखांची लिपी व त्यांतील अक्षरांचे वळण, ज्या शिल्पखंडांवर यातील 
काही लेख कोरलेळे आहेत त्यांवरील बोधिवृक्ष, यक्ष, यक्षिणी इत्यादिकांची शिल्पे 
आणि त्या शिल्पखंडांचे स्थापत्य हे सर्व लक्षात घेता या शिलालेखांचा काळ स्थूल 
मानाने ख्थिस्तपूर्व दुसरे किवा पहिले शतक ठरविण्यास हरकत नाही. 


वाचन 


शिलालेख अ 


नागस पचनेकायिकस 


शिलालेख ब 
पवजितत उतरकस मादिरेहि 


शिलालेख क 
उपासिकाय विसमिताय दान 


शिलालेख ड 
[या]य विसमितराय द(दा)न सुखाय होतु सवसातान 


र 


वाई येथील एक जन शिलालेख 


विदर्भातील वाई 

वाई हे नाव कानावर पडले म्हणजे सातारा जिल्ह्यातोल पांचगणी पठाराच्या पाय- 
थ्याशी कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेल्या प्रसिद्ध श्रौक्षेत्र वाईची आठवण होते. 
पण महाराष्ट्रात एकच वाई आहे असे नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात वाई या नावाची 
एकूण २८ गावे आहेत. त्यांतील यवतमाळ जिल्ह्यात सात, अकोला जिल्ह्यात 
पाच, अमरावती जिल्ह्यात चार, वर्धा जिल्ह्यात दोन व नागपुर जिल्ह्यात दोन अशी 
वीस गावे विदर्भातच आहेत. मराठवाड्यातील नांदेड व परभणी जिल्ह्यात अनु- 
क्रमे तीन व चार अशा सात वाई आहेत; आणि उर्वरित महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्या- 
तोल फक्त एक. पण त्या एकाच वाईचे नाव व माहात्म्य इतके मोठे की, तिच्याशिवाय 
इतर वाईचे कुणाला स्मरणही राहू नये! या उपेक्षित वाईपैकी यवतमाळ 
जिल्ह्यातील एका वाईचे व तेथील जैन शिल्पांचे आज आपल्याला दर्शन घ्यायचे 
आहे. 

वणी-यवतमाळ सडकेवर, वणीहून २५ मैल अंतरावर ' करंजी ' नावाचे लहानसे 
गाव आहे. तेथून दक्षिणेला पाच-सहा मैलांवर ही वाई वसलेली आहे. करंजी 
गावापासून वाईला जाण्यासाठी एक कच्चा रस्ता आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना 
उंच झाडी आहे. अर्धा-पाऊण मैलाच्या अंतरावर पांढरादेवी या नावाचे एक 
हेमाडपंथी देऊळ आहे. त्यावरूनच हा परिसर फार प्राचीन--निदान मध्ययुगातील--- 
असावा याची जाणीव होतें. तेथून दोन मैल पुढे गेल्यावर शिखांचे एक स्थान 
दृष्टीस पडते. शिखांचे गुरु गोविदर्सिग नांदेडकडे जाताना या ठिकाणी थांबले 
होते असे म्हणतात. या स्थानावरून पुढे गेलो म्हणजे वाईचे दर्शन होते. 


जैन मंदिरातील शिल्पे 

ही वाई आज एक लहानसे खेडेगाव आहे; पण तेथे अनेक प्राचीन शिल्पे 
इतस्ततः विखुरकेली आहेत. त्यांवरूनही या गावाच्या व त्याभोवतालच्या परि- 
सराच्या प्राचीनत्वाची साक्ष पटते. ही शिल्पे जैनांची आहेत तशी हद देव-देवतांचीही 


बाई येथील एक जैन शिलालेख ११ 
वक हाकला न सेत वोन चन माल मात व आला ला 
आहेत. गावाच्या मागच्या बाजूला दुर अंतरांवर असलेल्या देवीच्या देवळाच्या 
आवारात जी अनेक शिल्पे एका ढिगार्‍्यात पडलेली आहेत त्यात शुष्कस्तनी चामुंडेचेही 
एक शिल्प आहे. या चतुर्भुज चामुंडेच्या वरच्या उजव्या हातात डमरू व खालच्या 
हातात खडूग, तर डावीकडील वरच्या हातात खट्वांग असून त्यावर नरकपाल 
(मुंडके) ही आहे. या चामुंडेच्य़ा मुर्तीवरून तेथे अघोरपंथी शैव कापालिकांचेही 
स्थान असावे असे दिसते. 

गावाच्या मागे पूर्व दिशेला एक पडके देऊळ आहे. देवळाच्या शिळा व काही 
खांब इतस्ततः विखुरले आहेत. याच मंदिराजवळ काही जंन शिल्पे सापडली, 
असे गावातील लोकांनी सांगितले. त्यावरून ते जैन मंदिर असावे असे वाटते" 
या मंदिराचे शिल्प हेमाडपंथी पद्धतीचे आहे. गावात सापडलेले शिवपार्वती, 
शेषशायी विष्णू इत्यादी शिल्पपट्ट नवकी कोणत्या ठिकाणी सापडले हे निश्चित 
नाही. कदाचित त्यांतील काही या मंदिरातील असतील. 

वाईत सापडलेल्या एका शिलापट्टावर जैन तीर्थकर भगवान महावीरांची मूर्ती 
कोरलेली आहे. ही मूर्ती नग्न आहे; अर्थात, ती दिगंबर पंथीयांची होय. मूर्ती 
कायोत्सर्ग पद्धतीची म्हणजे उभी आहे; आणि तिच्या खाली सिंहाची आकृती 
कोरलेली आहे. सिह हे महावीर तीर्थकराचे लांछन असल्यामुळे ही मूर्ती भगवान 
महावीरांचीच होय यात शंका नाही. मुख्य मूर्तीच्या वरील भागात सुद्धा दोन 
जैनमूर्ती कोरलेल्या दिसतात. एकंदरीत या शिलापट्टावरील कोरीव काम अतिशय 
सुंदर व प्रेक्षणीय आहे. त्यावर अनेक जिनमूर्ती यक्ष-यक्षिणी, विद्याधरादिकांच्या 
मूर्ती कोरलेल्या आढळतात. 

वाई येथे आढळलेल्या दुसऱया एका शिलापट्टावर तीन जैन मूर्तींच्या आकृती 
कोरलेल्या आहेत. त्या पाण्यापावसाने फार झरून गेल्या आहेत. त्यामुळे 
त्यांचे आकृतीसौंदर्य नजरेत भरत नाही. या तिन्ही मूर्ती नग्न व कायोत्सर्ग पद्ध- 
तीच्या आहेत. त्याखाली कोणतीही लांछने, निदान आज तरी आढळत नाहीत 
त्यामुळे त्या कोणकोणत्या तीर्थकरांच्या आहेत ते सांगता येत नाही. मधल्या 
तीर्थकराच्या शिरावर छत्र कोरलेले आहे. 


बौतराग शिलापटट 

वाईला मिळालेला तिसरा शिलापट्ट विशेष महत्त्वाचा आहे. या शिलापट्टाच्या 
शिळेवर दोन पावले व त्याखाली एक शिलालेख कोरलेला आहे. पावले खंडित आहेत. 
त्यांवरून एखाद्या जैन तीर्थकराच्या कार्योत्सर्ग पद्धतीत उभ्या असलेल्या विशाळ 
मूर्तीची ती पावळें असावीत असे तावडतोव लक्षात येते. खाली पादपीठावर 


१रै महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 

४४५४५५०००० २०>२०००००००८००८८०८०< <<. 
कोरलेल्या शिलालेखावरून ही मूर्ती कोणाची असावी व ती कोणी निर्माण केली 
असावीं यावर व मूर्तीच्या निमितीकालावरही चांगला प्रकाश पडतो. 


पादपीठावरील शिलालेख 

पादपीठावरील शिलालेख ठसठशीत अक्षरात कोरलेला आहे. त्यात एकूण ६ 
ओळी आहेत. लेख जैन-अपश्रंश भाषेत असून त्यात एकूण तीन श्लोक आहेत. 
त्यांचे वाचन पुढीलप्रमाणे: 


१ ढुविहालंकारगई रसोहपुट्ठा पसंणगंभीरा चहुमुहमुहसर हं- 
२ सी सरस्सई जयउ जसपउरा ।॥। आलि इह भरहखते भरहसमो 
३ भरहणाम विखाह तस्स सुअ सिरि-महिवई महिवईसुअ भो- 
४ मदेबोत्ति ॥। जो सद्दंसणजुत्तो जिणवरगुरुणाण दत्तचित्तो 

५ य । तणेय वरभवण णिमिअ सिरि-वीतरायस्स ।॥। संव्वत ८९ 
६ विलंबि स्वत्सरे । माघा सुदि ५ गुरी ॥ छ॥ 


या लेखाचे स्वैर भाषांतर पुढीलप्रमाणे करता य्रेईल :-- 

दोन प्रकारच्या अलंकारांनी युक्त अशी गती असलेली (ऱ्सशब्दालंकार व 
अर्थालंकार, ही दोन प्रकारची भूषणे लेऊन चालणारी--क्रीडा करणारी), रसांनी 
(नवरसांनी) परिपुष्ट, प्रसन्न-गंभीर, चतुमुख ब्रह्मदेवाच्या मुख-सरोवरातील हंसी 
आणि यश-प्रचुर अशी जी सरस्वती तिचा विजय असो. या पृथ्वीतलावरील भरत 
क्षेत्रात भरतासारखाच भरत नावाचा विख्यात (राजा किवा पुरुष) होता. त्याचा 
पुत्र श्रीमहीपती, त्या महीपतीचा पुत्र भीमदेव होय. तो सम्यक्‌ दर्शनाने युक्‍त 
आहे, (सम्यक्‌ दर्शनाचे पालन करतो), व ज्याने जिन श्रेष्ठ गुरूच्या ज्ञानाला आपले 
चित्त अर्पण केले आहे त्याने (त्या भीमदेवाने) हे श्रीवीतरागाचे श्रेष्ठ मंदिर निर्माण 
केले आहे. संवत ८९, विलंबी संवत्सर, माघ शुद्ध पंचमी, गुरुवार. 

यावरून दिसून येईल की, कोणा भीमदेव नावाच्या जैन भक्ताने बाई येथे 
श्रीवीतरागाचे एक मोठे मंदिर बांधळे होते. त्यातील एका मूर्तीच्या पादपीठावरील 
हा शिलालेख आहे. ही मूर्ती कदाचित (कायोत्सर्ग पद्धतीत उभ्या असलेल्या ) 
श्रीवीतरागांचीही असू शकेल. * वीतराग हे कोणत्या एका तीर्थकराचे नाव 
आहे असे नाही. ते एक विशेषण आहे व सामान्यत: सर्वच तीर्थकरांना ते लावले 
जाते. विशेषतः दिगंबर जैन सांप्रदायिकांकडून त्याचा वापर होत असतो. त्या< 
वरून हे मंदिर दिगंबर पंथीय जंनांचे असावे यात शंका नाही. 


वाई येथील एक जैन शिलालेख १३ 

२०००००० >>>>>>>>>>>>>>>>_><>>“>>_“““<“>““<>>>“* 

वाईत वीतरागाचे हे मंदिर कोठे असेल ? गावाच्या मागच्या बाजूस असलेल्या 
ज्या पडक्या हेमाडरंथी मंदिराचा पूर्वी उल्लेख केला आहे ते हे मंदिर नव्हे. कारण, 
शिलालेखाचा हा शिलापट्ट वाई येथील नागरिक, सध्या यवतमाळ येथे राहाणारे, 
अँडव्होकेट खुशालराव मानकर यांना त्यांच्या गावाबाहेरील शेतात मिळाला होता. 
यापूर्वी ज्याचे वर्णन केळे आहे तो तीर्थकर महावीराचा शिलापट्टही त्यांना त्याच 
शेतात सापडला होता. त्यावरून सध्याच्या गावाबाहेर त्या शेताच्या जागीच 
वीतरागाचे हे मोठे मंदिर असले पाहिजे. इतर तीन नग्न जैन मूर्तींचा शिलापट्टही 
तेथीलच असावा. त्या काळात या वाईत जैनांची पुष्कळ वस्ती असून ते त्यांचे एक 
तीर्थक्षेत्र असावे असे अनुमान काढण्यास हरकत नाही. 

भीमदेवाने जेव्हा हे मंदिर बांधले तो काळ संवत ८९ असा निदिष्ट केला आहे. 
८९ हा आकडा शक काल किवा विक्रम संवत्सराचा कोणताही घेतला तरी इतके 
हे मंदिर जुने असेल असे शिलालेखातील अक्षरवटिकेवरून वाटत . नाही. लेख 
कोरताना ८९ या आकड्यामागील आकडे चुकून गळले असावेत असे वाटते. 

या काळाविषयी एक अनुमान करता येणे शक्‍य आहे. शिलालेंखाच्या आरंभीच्या 
श्लोकात सरस्वतीचे वर्णन केले आहे. त्यात तिला दुविहालंकारगई, रसोहपुट्ठा, 
पसंणगंभीरा, चहुमुहसरहंसी इत्यादी विशेषणे लावली आहेत. जैन महाकवी 
पुष्पदंत याने आपल्या * णायकुमार चरिउ ' या काव्यात सरस्वतीचे वर्णन करताना 
तिला * दुविहालंकारे विप्फुरंति' (१-१|३), 'णवहि मि रसेहि संचिज्जमाण 
(१-१८) असे म्हटले आहे. त्यानेच आपल्या ' महापुराण ' काव्यात सरस्वतीचे 
वर्णन “ गंभीरपसण्ण सुवण्णदेह ' (१-२/४), ' चहुमुहवासिणि ' (१-२/७) असे 
केलें आहे. पुष्पदंताने केलेल्या सरस्वतीच्या वर्णनात व या शिलाळेखातील सर- 
स्वतीच्या वर्णनात इतके विलक्षण साम्य आहे की, या शिलालेखातील श्लोकांची 
रचना करणार्‍या कवीचा पुष्पदंताच्या काव्याशी चांगला परिचय असावा असे 
वाटल्यावाचून राहत नाही. हा तर्क बरोबर असेल तर पुष्पदंतानंतर केव्हा तरी 
हा मजकूर रचला गेला असे म्हणता येईल. पुष्पदंत कवी साधारणपणे शककाल 
८५० ते ९०० (इ. स. ९२८ ते ९७८) म्हणजे इसवी सनाच्या दहाव्या शतकात 
होऊन गेला. त्यानंतर केव्हातरी हा शिलालेख कोरला गेला असावा. शिला- 
लेखातील अक्षरवटिकाही दहा या शतकातील आहे. त्या सुमाराला भीमदेवाने 
हे वीतराग मंदिर बांधले असावे असे म्हणण्यास ह्रकत नाही. 

हे अनुमान बरोबर असेल तर ज्या भीमदेवाने हे मंदिर बांधले त्याचा शोध काढणे 
शक्‍य होईल. शिलालेखात ज्याचा उल्लेख केला आहे तो भरत म्हणजे पुष्पदंताचा 
आश्रयदाता भरत असावा. मान्यखेट येथील कृष्णराज ऊर्फ वल्लभराज म्हणजे 


वड महाराष्ट्रातील काहो ताम्रपट व शिलालेख 
२८-५-५५८५५५०५५०-५०४५०-००-०००८००००>००००००००८०००००८०००००००< 
राष्ट्रकूटनूपती तृतीय कृष्णराजाचा तो महामात्य होता. हा भरत जैन धर्मानुयायी 
होता. त्याचा उल्लेख ' अनवरत-रचित-जिननाथ भक्ती' व ' जिनवर- 
समय-म्रासादस्तंभ ' असा केला गेला आहे. त्याचाच उल्लेख जेन शिलालेखात 
“महामंत्री भरतमय्य ' असा आढळतो. त्याच्याच प्रेरणेने पुष्पदंताने आपल्या 
महापुराण, णायकुमाचरिउ इत्यादी काव्यांची रचना केली आहे. महापुराण 
काव्यातील प्रत्येक संधीच्या शेवटी पुष्पदंताने ' महाभव्व भरहाणुमण्णिअ ' या चरणात 
या भरताचा अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख केला आहे. 

आपल्या शिलाळेखात भरताच्या महिपती नामक पुत्राचा पुत्र म्हणून भीमदेवाचा 
उल्लेख केला आहे. महामात्य भरताला देवल्ल, भोगल्ल, नन्न, सोहण, गुणवर्म, 
दंगेय, आणि सांतैय या नावाची सात मुले होती ' त्यांत महीपतीचा उल्लेख मात्र 
आढळत नाही. तेव्हा या ठिकाणी “सुत ' हा शब्द शिष्य या अर्थाने वापरलेला 
असावा. या अर्थाने सुत हा शब्द अनेक ठिकाणी आढळतो. उदा. ज्ञानेश्वर स्वत:ला 
“ निवृत्ती-सुत ” म्हणतात. त्याचप्रमाणेच भरताचा महिपती हा शिष्य व महिपतीचा 
भीमदेव हा शिष्य असावा व त्याने हे मंदिर बांधळे असावे. 

पुष्पदंत कवीचा काल साधारणपणे शके ८५० ते ९०० असल्याचे वर नमूद केळे 
आहे. तोच भरत महामात्याचा काळ गृहीत धरणे युक्तिसंगत होईल. त्यानंतर 
महीपती व नंतर भीमदेव. प्रत्येक पिढीला स्थूलमानाने २५ वर्षे धरली तर भीमदेव 
हा शके ९५० नंतर झाला असे मानण्यास हरकत नाही. त्याने आपल्या उतार 
वयात वाई येथे हे मंदिर बांधले असावे. शिलालेखात ८९ हा जो काल्लोलेख आहे. 
तो बहुधा शके ९८९ (इ. स. १०६७) असावा असे म्हणता येईल. 


१- डॉ. हीरालाल जैन, णायकुमारचरिउ, प्रस्ता. पू. १७--१९; पं. नाथुराम प्रेमी, 
जैन साहित्य और इतिहास, पृ. ३०१; जैन शिलालेख संग्रह भाग १, क्रमांक ११५. 


ड्‌ 


बाकाटक देवसेन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख 


प्रास्ताविक : उपलब्धी 

वत्सगुल्म (वाशीम) , जिल्हा अकोला, येथून दक्षिणेस सुमारे सहा मैलांवर 
“हिस्से बोराळा ' या नावाचे एक गाव आहे. गावाच्या सभोवती अनेक टेकड्या 
आहेत. गावांच्या उत्तरेस दोन टेकड्यांमधून एक लहानसा ओढा वाहतो. या 
दोन टेकड्या सांधण्यासाठी तेथे एक बांध किवा धरण बांधले असावे असे दिसते. 
सध्या हे धरण तेथे नाही; पण ओढ्याच्या दोन्ही बाजूंना त्याचे अवशेष स्पष्ट 
दिसून येतात. यांपैकी पूर्वेकडील अवशेषाच्या दक्षिण बाजूला प्रस्तुत शिलालेख 
मातीत गाडला गेला होता. पाण्याने त्यावरील माती वाहून गेल्यावर त्याचा वरचा 
भाग उघडा पडला. त्यावरून एके दिवशी एक गुराखी घसरला, तेव्हा या दगडाकडे 
लोकांचे लक्ष वेधले. भोवतालची माती उकरल्यानंतर त्यावर काही कोरलेले 
आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. कर्णोपकर्णी ही माहिती श्री. प्रभातकुमार जैन यांना 
कळली. त्यांनी ती शिळा पाहिली तेव्हा तो एक शिलालेख आहे असे त्यांच्या 
लक्षात आले. त्यावरील काही अक्षरे नकलून त्यांनी ही माहिती अकोला येथील 
* मातृभूमी ' दैनिकाचे संपादक श्री. कमलकिशोर बियाणी यांना कळविली. प्रस्तुत 
शिलालेख अकोला येथे आणविण्याची खटपट त्यांनी वाशीम येथील स्थानिक अधि- 
कार्‍यांकडून चालविली होती. काही दिवसांपूर्वी पुणे येथील सौ. शोभना गोखले यांनी 
श्री. कमल्किशोर बियाणी यांच्याकडून मिळालेली माहिती अकोला जिल्हाधिकारी 
श्री. सुरडकर यांना दिली व त्यांनी प्रस्तुत शिलालेख आपल्या अधिकाऱ्यांकडून 
अकोला येथे जिल्हा कचेरीत आणून ठेवला. त्यांनी पुरविलेल्या माहितीवरून 
श्री. प्रभातकुमार जैन व श्री. कमलकिशोर बियाणी यांच्या व अकोला जिल्हाधिकारी 
श्री. सुरडकर यांच्या परवानगीने प्रस्तुत शिलालेखाचे मी संपादन करीत आहे. 
शिलालेखाचे ठसे घेण्यात व वाचून काढण्यात मळा प्रामुख्याने डॉ. मो. ग. दीक्षित व 
श्री. लक्ष्मीनारायण राव यांचे साह्य झाले आहे, हे कृतज्ञतापूवेक नमूद करणे 
आवश्यक आहे. 


१६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
"८४०५५००४०००-०००००८००००००००००००००००० 


वर्णन 

शिलालेखाचे तीन तुकडे झालेले आहेत. हे तिन्ही तुकडे जोडल्यानंतर दिसून 
येते की, या संपूर्ण शिल्ाळेखाची लांबी ४॥। फूट, रुंदी १४ इंच व उंची ९ इंच आहे, 
शिलालेखावर एकूण चार ओळी कोरलेल्या आहेत. त्यांतील आरंभीच्या तीन 
ओळींत मूळ लेखाचा मजकूर आहे. तिसर्‍या ओळीच्या शेवटी अपूण राहिलेल्या 
श्लोकातील तीन अक्षरे खालीच ल्हिन तो पूर्ण केलेला दिसतो. यातील आरंभीचे 
एक अक्षर स्पष्ट आहे. इतर अक्षरे, शिळा फुटल्यामुळे नष्ट झाली आहेत. शेवटची 
चौथी ओळ मध्यभागी कोरलेली असून तिच्या भोवती रेषांची एक चौकट काढलेली 
आहे. अक्षरे वळणदार असून त्यांचा आकार सर्वत्र सारखा आहे. साधारणपणे इकार 
व उकाराची चिन्हे लक्षात घेता अक्षरांची उंची २॥ ते २॥॥ इंच आहे. प्रत्येक 
अक्षराची जाडी स्थूल मानाने १ इंच येईल. 
महत्त्व 

वाकाटकांचे अनेक ताम्रपट उपलब्ध झालेले असले तरी शिलालेख विरळ आढळ- 
तात. वाकाटकांच्या मूळ शाखेतील केवळ तीन शिलालेख आतापर्यंत उपल्ब्ध झालेले 
आहेत. त्यांपैकी वाट ४ नृपती पृथ्वीपेण याचा मांडलिक व्या घ्रदेव याचे नचना 
येथील दोन शिलालेख हे एकाच शिळेवर कोरलेले आहेत. त्यांतील पहित्गा अपूर्ण 
आहे. तो अपूर्ण लेख त्याच शिळेवर दुसर्‍या ठिकाणी पुन्हा संपूर्ण लिहिळेला आहे. 
याच व्याघ्रदेवाचा “गंज ' येथील आणखी एक शिलालेख उपल्ब्ध आहे. वत्सगुल्म 
शाखेतील वाकाटक नृपती हरिपेण याच्या अमात्याचा एक, आणि मांडलिकाचा एक, असे 
दोन लेख अजिठा येथील क्रमांक १६ व १७ या लेण्यांत, तर तिसरा अजिठ्याच्या 
पश्‍चिमेस असलेल्या घटोत्कच लेण्यात आहे. हे तिन्ही लेख भितीवर कोरलेले 
आहेत. वत्सगुल्म शाखेचा स्वतंत्र शिळेवर कोरलेला लेख अद्याप उपलब्ध नव्हता. 
प्रस्तुत शिलालेख हा स्वतंत्र शिळेवर कोरला असल्यामुळे तो महत्त्वाचा ठरतो. 


याशिवाय आणखी अनेक दृष्टींनी हा शिलाळेख महत्त्वाचा आहे. पहिली गोष्ट 
अशी की, हा कालोल्लिखित शिलालेख होय. आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या वाकाट- 
कांच्या कोणत्याही ताम्रपटात किवा शिलालेखात कालाचा निर्देश नाही. त्यांच्या 
ताश्रपटात त्या त्या राजाचे राज्यवर्ष, म्हणजे राज्यावर बसल्यापासूनचे वर्ष तेवढे 
दिलेले आढळते. पण त्यावरून ऐतिहासिक दृष्टीने त्याचा काळ कोणता ते' कळू 
शकत नाही. द्वितीय चंद्रगुप्ताची कन्या प्रभावती गुप्ता हिचा विवाह वाकाटक 
नूपती ह्वितोय रुदरसेनाशी झाला होता. या वस्तुस्थितीच्या आधारे द्वितीय चन्द- 
गुप्ताच्या कालानुरोधाने वाकाटक नृपतींचे काळ आतापर्यंत स्थूल मानाने ठरविलेले 


वाकाटक देवसेंन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख १७ 


आहेत. प्रस्तुत शिलालेखात वाकाटकांच्या वत्सगुल्म शाखेतील देवसेन नृपतीच्या 
कारकीदींतील एका निश्‍चित काळाचा (आणि तोही शालिवाहन शकाचा) निर्देश 
असल्यामुळे तो खुणेच्या दगडाप्रमाणे आधारभूत मानता ग्रेन. दुसरे असे की, 
हा कालनिर्देश आकड्यात आहे, इतकेच नाही तर तो आकाशस्थ नक्षत्रतारकांच्या 
स्थितिंगतीच्या द्वारा केलेला आहे. नक्षत्रतारकांचा हा ज्योतिषविषयक उल्लेख 
म्हणजे सप्तषींचे उत्तरा नक्षत्रातील अवस्थान. या दृष्टीने तर हा शिलालेख 
विशेष महत्त्वाचा ठरतो. कारण, सप्तपींच्या द्वारा अशा रीतीने केलेला कालनि्देश 
अन्यत्र कोगत्याच शिलालेखात किवा ताम्रपटात आाढळत नाही. या शिलालेखात, 
माझ्या माहितीप्रमाणे तो प्रथम आढळतो. त्यामुळे प्रस्तुत शिलाळेखाचे महत्त्व 
विशेप आहे. 


लिपी व भाषा 

प्रस्वुत्‌ शिलाळेखाची ल्थि ब्राह्मी होय. या ब्राह्मी लिपीतूनच आपली 
देवनागरी लिपी उत्क्रांत झालेली आहे. अर्थात, प्रस्तुत शिलालेखाची लिपी 
म्हणजे देवनागरीचे प्राचीन स्वरूप होय. वाकाटकांचे आतापर्यंत मिळालेले बहुतेक 
शिलालेख व ताम्रपट पेटिकाशीर्षक लिपीत आहेत. म्हणजे असे की, त्या त्या 
अक्षराच्या शिरोरेपेला सामान्यतः एक चौकोनी पेटी कोरलेली असते. तो 
प्रकार प्रस्तुत शिलालेखाच्या लिपीत आढळत नाही. अक्षरांच्या उभ्या 
दंडाला खाली डावीकडे अर्धगोलाकार वळणे दिलेली आहेत; पण त्या पेटिका 
नव्हेत. तसेच काही अक्षरांच्या शेवटी पेटिका असल्यासारख्या दिसतात. 
उदा. दुसऱ्या ओळीतील * सर्व्वसत्व' या शब्दातील व्व॑ आणि त्व ही अक्षरे 
पाहा. त्यांतील उभ्या दंडाच्या शेवटी डावीकडे पेटिका असल्यासारख्या 
वाटतात. पण त्या पेटिका नसून ती व या अक्षराची चिन्हे होत. जु 

सामान्यपणे अक्षरांना शिरोरेपा कोठेच कोरल्या. दिसत नाही. याला 
अपवाद च या अक्षराचा आढळतो. दुसर्‍या व तिसर्‍या ओळीतील च पाहावा. 
आकाराचे चिन्ह बहुधा अक्षरातील उभ्या दंडाच्या वर उजवीकडे आडवी 
रेषा कोरून दाखविलेले आहे. ' सूय्यां ' शब्दातील व्या अक्षरात ही रेषा 
स्पष्ट दिसत नाही; कारण ती तेथे पुढील अक्षरात मिळून गेलेली आहे. 
इकार दाखविण्यासाठी अक्षरातील दंडावर ठसठशीत गोलाकार पोकळ चिन्ह 
कोरलेळे आहे. उदा. ' अस्मिन्‌', ' प्रतिष्ठापित -ओ. २ यांतील इकार पाहावे. 
ओ. १ मधीळ ' श्री 'तील इकार मात्र दंडाच्या उजवीकडे ञजच्या सारखे 
चिन्ह कोरून दाखविला आहे. * स्वामिल्ल ' मधील इकारही आजच्यासारखे 

-9- 2-0 


जपे महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
र क काच पकती न्यीनीना यत कमममककार 
चिन्ह कोरून दाखविला आहे. “थ्रो तील इकाराचे चिन्ह हे दीर्घ ईकाराचे 
स्वतंत्र चिन्ह्‌ म्हणावे तर तसे दिसत नाही. कारण, 'प्रिथिवी ', ' सत्क्रो्तन -ओ. ३; 
या शब्दांतील दीर्घ ईकार र्‍हस्व इकाराच्या चिन्हाप्रमाणेच पोकळ गोलाने 
दाखविलेला आहे. अक्षरातील उभ्या दंडाला खाली उजवीकडे अर्धवर्तुळाकार 
वळण देऊन र्‍हस्व उकार दाखविला आहे. र्‍हस्व उकाराचे चिन्ह कोरून 
शिंवाय दंडाला मधेच उजव्या बाजूला आडवी रेघ देऊन दीर्घ ऊकार दाखविला 
आहे. उदा. ओ. २ मधील ' सुदर्शन, ' आणि ओळ १ मधील * सुृ'व ओ. ३ मधील 
“सुर्य्या ' यांतील र्‍हस्व व दीर्घ सू पाहावा. अक्षराच्या दंडाला वर डावीकडे 
आडवी रेषा कोरून एकार दाखविला आहे. मात्र, ओ. २ मधील 'काले' व 
ओ. ३ मधील “ममेद' या शब्दातील एकार त्या त्या अक्षराच्या खालच्या 
बाजूस डावीकडे किंचित बाकदार रेषा कोरून दाखविला आहे. ओ. २ मध्ये 
“सूर्य्या ' शब्दात अकार कसा दाखविला आहे ते पाहावे. विसर्गाचे चिन्ह 
आजच्या सारखेच आहे. कपूर्वी आलेल्या विसर्गाचे, म्हणजे जिन्हामुलीयाचे 
चिन्ह चौथ्या ओळीत दुसर्‍या क वर आलेले आहे. ते म या अक्षेराच्या चिन्हा- 
सारखे दिसते. संग्रुक्‍त व्यंजनातील अंतिम र तत्पुर्वीच्या अक्षराच्या दंडाला 
खाली डावीकडे मोठे अर्धवर्तुळाकार चिन्ह जोडून दाखविला आहे; पाहा, 
प्रिथिवी. ओ. ३, तर आधीचा र, अक्षरावर उभी रेघ देऊन दाखविला आहे. 
पाहा. “ सप्त्षंय '-ओ.'१, ' आर्थ्येग ' ' सब्ब '-ओ. २, इ. 

शिलालेखाची भाषा संस्कृत असून ती वहुतेक शुद्ध आहे. ' पृथिवी ? 
शब्द “ प्रिथिवी' असा लिहिलेला असून ' तावत्‌--मम यांचा संधी * तावन्मम ? 
असा न करता “तावम्मम” असा केलेला आढळतो. अर्ध रकारानंतर आलेली 
अक्षरे ह्वित्त करून लिहिलेली आहेत. उदा. “ आय्थॅग ' -ओ. २; “चतुस्युंगानां' 
“ वरिवत्तंनानि ', ' सूय्या ', ' सत्कीत्तंनं ', ' सर्व्ब॑ '-ओ. ३. 

या शिलालेखात आलेल्या “व* च्या भिन्न वळणाकडे अभ्यासकांचे लक्ष 
वेधणे अवश्य आहे. 'स्वामिल्लळ' शब्दातील “व' त्रिकोणाकृती आहे; 
*बाकाटकानां ', ' देवसेनस्य ', “ परिवर्त्तनानि ' इत्यादी शब्दांतील “'व' चौरस 
आहे; तर ' सर्व्वसत्व' या शब्दांतील “व' आडव्या चौकोनासारखा काटकोना- 
कृती आहे. काही ठिकाणी व ' चे वळण अगदी आजच्या सारखे आहे. उदा. "वृ 
-ओ. १, “सव्वे '-ओ. २. यांतील पहिला “व'; “सव्वे' -ओ. ३, यांतील 
दोन्ही “व इत्यादी, या “व *चे वळण लंबगोलाकृती आहे. “वचे त्रिकोणाकृती 
वळण - जुने असून प्रथम पृथिवीषेणाच्या काळानंतर ते प्रचारातून गेले, व 
त्या जागी काटकोनाकृती वळण आले असे डॉ. दिनेशचंद्र सरकार यांचे 

&-१-टेक 


वाकाटक देवसेन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख १९ 


म्हणणे आहे. पण वाकाटक नृपती देवसेनाच्या प्रस्तुत शिलाळेखात सुद्धा 
त्रिकोणाकृती “व ' आढळत असल्यामुळे त्यांचे म्हणणे निविवाद मानता येत 
नाही. या प्रश्‍नाची सविस्तर चर्चा डॉ. मिराशी यांनी “वाकाटक नृपति 
आणि त्यांचा काल या आपल्या ग्रंथात (पृ. ३२०, ३२१) केलेली आहे. 
प्रस्तुतु शिलालेखावरून डॉ. मिराशी यांच्या विवेचनाला उपोदबलक पुरावा 
मिळतो. त्रिकोणाकृती व काटकोनाकृती वळणांव्यतिरिकत “व' चे आजच्या- 
सारखे लंबगोलाकृती वळणही त्याच काळात प्रचारात येण्याला सुरवात झाली 
होती असे प्रस्तुत शिलालेखावरून दिसून येते. 


ब्रिषय : वाकाटक नृपतो देवसेन 

प्रस्तुत शिलालेखाचा विषय वाकाटक नृपती देवसेन याची आज्ञा पालन 
करणार्‍या आर्य स्वामिल्लदेवाने सुदर्शन नावाचे सरोवर प्रतिष्ठापित केल्याचा 
निर्देश करण्याचा आहे. लेखाच्या उत्तरार्धात, आपण केलेले हे बांधकाम 
यावच्चंद्रदिवाकर सर्व लोकांच्या उपभोगास यावे अशी इच्छा व्यक्‍त केली आहे. 

ज्याअर्थी वाशीमजवळ केवळ सहा मैलांच्या अंतरावर हा शिलाळेख आढळला 
त्याअर्थी त्यात उल्लेखिळेला देवसेन नृपती हा वाकाटकांच्या वाशींम शाखेतील 
होय यात शंका नाही. वाकाटकांच्या मूळ शाखेचा प्रवर्तक प्रथम विध्यशवती 
याच्या प्रथम प्रवरसेन नामक पुत्राचा मुलगा सर्वेसेन हा या वाशीम शाखेचा 
संस्थापक होय. त्याचा पुत्र द्वितीय विध्यशक्‍ती, त्याचा पुत्र द्वितीय प्रवरसेन, 
त्याचा पुत्र--याचे नाव अद्याप उपलब्ध झालेले नाही, या अनुपलब्धनामधेय 
नुपतीचा पुत्र हाच प्रस्तुत शिलालेखातील देवसेन होय. आतापर्यंत याचा 
एकच ताप्रपट उपलब्ध झालेला आहे, पण तोही अपूर्ण आहे. सध्या हा 
ताम्रपट लंडन येथील इंडिया ऑफीसमध्ये आहे. तो लंडन येथील ' ब्रिटिश 
म्युझियममध्ये आहे' असे डॉ. मिराशी यांनी एके ठिकाणी, बहुधा अनवधानाने 
म्हटले आहे (वाकाटक नृपति व त्यांचा काल, पृ. ५८) ते बरोबर नाही. 
ही चूक त्यांनी आपल्या याच ग्रंथाच्या पृ. ३३७ वर दुरुस्त केलेली आढळते. 
हा ताम्रपट * वात्स्यगुल्म ' येथून दिलेला असून त्यात या नगराच्या उत्तर- 
मार्गातील “ नाडूगरकटक ' मधील कोणते तरी गाव एका ब्राह्मणाला दान 
दिल्याचा निर्देश आहे. या ताम्रपटात देवसेनाला “ महाराज असे म्हटलें 
आहे. अजिंठा येथील वराहदेवाच्या शिलालेखात या देवसेनाचे नाव आढळते. 
त्या लेखातील माहितीवरून असे कळते की, देवसेनाचा एक हस्तिभोज नावाचा 
श्रधान होता. तो प्रजेला - मातापित्याच्या प्रेमाने वागवीत असे. त्यामुळे 


२० महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


तो सर्वांना प्रिय झालेला होता. या हस्तिभोजावर सर्व कारभार सोपवून 
देवसेन आपला काळ सुखविलासात घालवीत असे (तत्रेव. पृ. २४१-३५६) 


सुदर्शन सरोवर 

या माहितीत प्रस्तुत शिलालेखाने आणखी थोडी भर घालता येते. ती अशी 
की, देवसेनाचा “ स्वामिल्लदेव' नावाचा एक आज्ञाधारक अधिकारी होता. 
त्याने बहुधा ह्या देवसेन नुपतीच्या आज्ञेवरूनच सर्व प्राणिमात्राच्या हितासाठी 
एक सरोवर बांधून काढले. यावरून, देवसेन केवळ सुखविलासातच आपला 
काळ घालवीत असे, असे नाही. आपल्या राज्यातील प्राणिमात्राच्या हिताचीही 
तो काळजी वाहत असे. त्यासाठी आपल्या राज्यात तो सरोवरे किवा 
जलाशय निर्माण करीत असे. जनतेच्या कल्याणासाठी वापी, कूप, तडाग 
वगैरे निर्माण करणे हे प्रजाहितदक्ष राजाचे कर्तव्य समजळे जाई. शके १०३ 
मधील रुद्रसिह १ च्या काळातील गुंडा (काठेवाड) येथील शिलालेखात “-वापी 
खनिता बन्धापिता च सव्वंसत्वानां हितसुखार्थमिति ” असा उल्लेख आढळतो. 
(डॉ. दिनेशचंद्र सरकार : सिलेक्ट इन्स्क्रिपृशन्सू, पृ. १७६). अशा संरोवरांना 
“सुदर्शन ', ' प्रियदर्शन ' अशी नावे देण्याची पद्धती असावी. जुनागड येथे 
चंद्रगुप्त मौर्य राजाचा राष्ट्रिक पुष्यगुप्त याने एक तलाव बांधला होता, 
त्याला त्याने ' सुदर्शन ' असे नाव ठेवळे होते (एपि. इंडिका, वर्ष ८, पृ. ४२). 
साचीजवळ कानाखेरा येथे श्रीधरवर्म्याचा शके २०१ मधील एक शिलालेख 
आहे. त्यात “अपि च कान्तः सलिल: प्रियदर्शनो जलनिधिद्धर्म्मामळ: शाश्‍वत: 
कूप: श्रीधरवर्मणा गुणवता खानापितोः्यं शुभः' असा निर्देश आहे. (एपि. 
इंडिका, वर्ष १६, पृ. २३२). जुनागड येथील सुदर्शन तलाव अनेकदा फुटल्यामुळे 
तो पुनःपुन्हा बांधून काढावा लागला. पुष्यगुप्ताने तो प्रथम बांधला; नंतर, 
अशोकासाठी यवनराज तुषास्फ याने तो फुटलेला तलाव बांधून काढला; 
त्यानंतर पुन्हा पजंन्यवृष्टीने फुटलेला हा तलाव स्कन्दगुप्ताचा अमात्य पर्णदत्त 
याचा मुलगा चक्रपालित याने गुप्त संवत्‌ १३६ ते १३८ म्हणजे शके ३७७ ते 
३७९ मध्ये तो पुन्हा बांधून काढला. देवसेनासाठी स्वामिल्ल्देवाने वाशीमजवळ 
हिस्से बोराळा येथे बांधलेला “ सुदर्शन ' तलाव शके ३८० मध्ये बांधला होता. 
यावरून, जुनागड येथील * सुदर्शन ' तलावाच्या प्रसिद्धीमुळेच बहुधा देवसेनानेही 
आपल्या तलावाचे नाव “ सुदर्शन ' असे ठेवले असावे असे अनुमान करता येते. 

“ वत्सगुल्ममाहात्म्या 'त तेथील परिसरातील अनेक तीथे वर्णन केली आहेत. 
त्यात समुद्रस्परद्धी अशा चंद्रसरोवराचे वर्णण आहे. ते वाशीम क्षेत्राच्या 


वाकाटक देवसेन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख र्क 


उत्तरेस असल्याचे तेथे सांगितले आहे. हिस्से बोराळा हे गाव वाशीमच्या दक्षिण 
मार्गाने पण. पूर्वेकडील बाजूला आहे. उत्तरेला व पूवेला व्यापून असलेल्या या 
सरोवराचा आकार चंद्रकलेप्रभाणे अर्धवर्तुळाकार होतो, म्हणूनच त्याला चंद्रसरोवर 
हे नाव असावे. याच चंद्रसरोवराला एका बाजूने (हिस्से बोराळा येथे) धरण 
बांधून त्याला * सुदर्शन ' असे नाव वाकाटकांच्या काळात दिलेले असावे असे वाटते. 
शिलाळेखाच्या शेवटी आलेल्या श्लोकात “माझे हे सत्कोत्तेन यावच्वंद्रदिवाकर सर्व 
जनतेच्या उपयोगी पडो ' अशी प्रार्थना आली आहे. * कीर्तन ' म्हणजे इमारत, 
कलापूर्ण कार्य, देऊळ. श्लोकात ' इदं सत्कोत्तेनं | म्हटळे असल्यामुळे त्याचा 
संबंध वरच्या ओळीत निर्देशिळेल्या सरोवराच्या प्रतिष्ठापनेसाठी केलेल्या 
बांधकामाकडे अधिक पोचतो. * देऊळ ' हा अर्थ येथे लागू पडत नाही. तथापि, 
धरणाजवळ एखादे देऊळ बांधलेले असणेही शकय आहे. शिलालेख जेथे मिळाला 
त्याच्या बाजूला जुन्या विटा एकमेकावर रचलेल्या अजूनही सापडतात. 


स्वामिल्लदेव व बप्पक 


स्वामिल्लदेवाचे नाव प्रस्तुत शिलालेखात प्रथमच आढळते. 'आज्ञाकर' 
आणि 'आर्य' अशी दोन विशेषणे त्याला लावलेली आहेत. “आज्ञाकर 
म्हणजे हुकूम पाळणारा किवा अमलात आणणारा सेवक, यावरून बांध 
किवा धरण बांधून “सुदर्शन ' सरोवर निर्माण करण्याची आज्ञा देवसेनाने 
दिली असून स्वामिल्लदेवाने ती केवळ अमलात आणली असावी असे म्हणण्यास 
हरकत नाहो. तथापि, शिलालेखात ज्याअर्थी त्याचे नाव कोरलेले आहे 
त्याअर्थी तो कुणीतरी श्रेष्ठ अधिकारी असावा. “आर्य या विशेपणावरून 
देखील या अनुमानाला बळकटी येते. 

शिलालेखाच्या चौथ्या ओळीत * बप्पक' हे आणखी एक नवीन नाव आढळते. 
या वप्पकाला ' कर्मोपदेष्टा ' असे म्हटले आहे. * कर्मोपदेष्टा ' म्हणजे कामाबद्दल 
सूचना देणारा, संचालक, आचार्य. * वेणीसंहार ' नाटकातील '* चत्वारो 
वयमृत्विज: स भगवान्कर्मोपदेष्टा हरि: ।' (अंक १-२५) या श्लोकात याच अर्थाने 
हा शब्द वापरला आहे. त्यावरून ' बप्पक ' हा सुदर्शन सरोवराच्या प्रतिष्ठापनेच्या 
कार्यावरील प्रमुख अधिकारी होता; आणि त्याच्या नावाभोवती स्वतंत्र चौकट 
कोरली आहे त्यावरून तो कुणीतरी महत्त्वाचा अधिकारी असावा असे वाटते. 

वाकाटकांच्या मूळ शाखेतील नृपती द्वितीय प्रवरसेन याच्या चम्मक ताम्रपटात 
“स्वामिदेव ' आणि “ बप्प' अशी दोन ब्राम्हणांची नावे आलेली आहेत. त्याच्याच 
सिवनी ताम्रपटात आणि वडगाव ताम्रपटात “ बाप्पदेव' या सेनापतीचे नाव 


२२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


आलेले आहे. तो व प्रस्तुत शिलाळेखातील “बप्पक' हे एकच असतील 
काय? - वाशीम शाखेतील देवसेनाचा पिता राज्यावर बसला त्यावेळी तो 
अल्पवयी असल्यामुळे त्याच्या राज्याचा कारभार मूळ शाखेतील ह्वितीय प्रवरसेन 
पाहात असावा असा एक तर्क आहे (दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन, 
संपादक: याझदानी, भाग ३, पृष्ठ १७९ व १८७). तो लक्षात घेता 
“बाप्पदेव ' आणि * बप्पक॑ ' यांची एकरूपता किवा संबंध चित्य ठरतो. 

वाकाटक नृपती द्वितीय पृथिवीषेण व देवसेनाचा पुत्र हरिषेण यांच्या, अनुक्रमे 
बिदर व थाळनेर ताम्रपटांत देखील स्वामिल्ल्देव व बप्पक यांचा उल्लेख आढळतो. 
त्यावरून देवसेनाप्रमाणेच हरिषेगाच्या कारकीर्दीत ही हे दोघे अधिकार पदावर 
होते असे स्पष्ट दिसते (डॉ. अजयमित्र शास्त्री. “ दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि 
डेक्कन. प्रॉब्लेम्स अण्ड पस्पॅक्टिव्हज्‌ ') . 


वाचन व कालनिर्णय 

प्रस्तुत शिलालेख हिस्से बोराळा येथे होता तेव्हाच त्याचे तेथे दोन तुकडे 
पडलेले होते. तेथून तो आकोला येथे आणण्यासाठी उचलला जात असताना 
त्याच्या पुर्वार्धाचे पुन्हा दोन तुकडे झाले. त्यामुळे त्यातील आरंभीची काही 
अक्षरे नष्ट झाली. सुदैवाने हिस्से बोराळा येथील दोन्ही तुकड्यांची छायाचित्रे 
डॉ. सौ. शोभना गोखळे यांनी घेऊन ठेवली होती. ती आकोला येथील 
दैनिक ' शिवशक्ति ' (ता. २६-२-१९६४) आणि मुंबई येथील दैनिक ' लोकसत्ता 
(ता. २२-३-१९६४) यांत प्रसिद्ध झालेली आहेत. त्यांच्या साह्याने या 
शिलालेखातील, विशेषतः पहिल्या ओळीचे वाचन मी येथे केळे आहे. या 
गोष्टींचा साभार व कृतज्ञतापूर्वक निर्देश करणे मी माझे कर्तव्यकर्म समजतो. 

माझ्याजवळ असलेल्या या शिलालेखाच्या ठशातील पहिल्या ओळीत आरंभी 
* त्तस्य ब्रु २०' ही व यापुढील काही अक्षरे स्पष्ट आहेत. 

छायाचित्रात त्यापुर्वी * तस्य ब्रि' अशी आणखी दोन अक्षरे आढळतात. 
म्हणजे हे वाक्य 'तह्य जि(वृ)त्तस्य ब्रु(वू) २०' असे पुणे होईल. याही 
पूर्वीची तीन-चार तरी अक्षरे नाहीशी झालेली आहेत. ती उपल्ब्ध अक्षरांच्या 
अनुषंगाने पुर्वापर संबंध लक्षात घेऊन “ मध्यग' अशी असावीत असे वाटते. 
छायाचित्रातील आरंभीच्या “त' पूर्वी असलेल्या अवशिष्ट चिन्हावरून ते' 
अक्षर ' ग' असे वाचता येणे शक्‍य आहे. 

या पूर्वार्ध चरणाचे वाचन करीत असताना वत्सगुल्म ऊफ वाशीम या गावाचे 
ज्योतिषशास्त्रविषयक महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे. प्राचीन ज्योतिषशास्त्रात 


वाकाटक देवसेन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख 1 


आकाशातील ग्रह-नक्षत्र-तारकादिकांचे वेध घेण्यासाठी एक ' मध्यरेषा ' कल्पिळेली 
होती. ती रेषा वाशीम गावातून जाते. ' वत्सगुल्म माहात्म्या ' त (संपा. 
डॉ. य. खु. देशपांडे) यासंबंधी पुढील उल्लेख आढळतो:-- 


ग्रहाणामुदयास्तौ च ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः 
आयुःप्रमाणं सकलं दैवज्ञेज्ञायते यतः ।। 
देशांतरपरिज्ञानं तदर्थ देशलक्षणम्‌ 
लंकामेबॉस्ततो मध्ये मध्यरेखां विनिर्ममुः ।। 
भूगोलज्ञानसिदुध्य्थ ग्रहाणां गणिताय च ॥। 
लं॑कापुरीतः किल देवकन्यां 
कांचीं तथा श्‍वेतर्गिरि च पर्यलोम्‌ । 
यद्वत्सगुल्मं परिकल्प्य मध्य- 
स्ततोज्जिविन्य[दिकमृत्तरार्धकम्‌ ॥। 
(अ. ११, श्लो. १७ ते १९) 


यावरून दिसून येईल की, प्राचीन ज्योतिषशास्त्रज्ञांनी कल्पिळेल्या मध्यम रेषेवर 
वाशीम हे स्थान आहे. ही मध्यरेषा ज्याप्रमाणे ग्रहांचे वेध घेण्यासाठी व 
ग्रहांच्या गणितासाठो कल्पिळेली आहे तशी ती भुगोल्ज्ञानासाठी व निरनिराळ्या 
प्रदेशांचे अंतर (देशांतरपरिज्ञान) दाखविण्यासाठोही कल्पिलेली आहे. हे 
लक्षात घेऊनच प्रस्तृत शिलाळेलातीरू पहिल्या ओळीच्या पूर्वार्धातील आरंभीची 
अक्षरे “ मध्यगतस्य ' अशी वाचावी. म्हणजे ही ओळ पुढीलप्रमाणे होईलः-- 


* मध्यगतस्य ब्रि(वृ)त्तस्य बु(व) २० 


या वाक्‍्यार्धाचा अर्थ, “मध्यम वृत्तावरील ब्रू(वु) २०-२० व्या वृत्तावर, 
ब्रु(व) हे वृत्त' अर्थात, अक्षांश याचे संक्षिप्त ख्प असावे. अशा 
रीतीने शब्दाचे संक्षिप्त रूप करून ते लिहिण्याची पद्धत अनेक प्राचीन शिला- 
लेखांत आढळते. उदा. कनिष्काच्या झेडा शिलालेखात “सं १० (--) 
१ अषडस्य मसस दि २० उतर फगुणे-' या वाक्यात सं हे अक्षर ' संवत्सर ' 
या शब्दाचे आणि दि हे अक्षर “दिवस' या शब्दाचे संक्षिप्त रूप होय. 
(सिलेक्ट इन्स्क्रि--सरकार, पृ. १३६). सारनाथ येथील बुद्धसूर्तीवर कनिष्काचेच 
जे लेख आहेत त्यांतही “संवत्सर ' साठी सं, ' हेमन्त ' साठी हे, ' दिवस! साठी 
दि, असे संक्षेप आलेले आहेत (सदर, पृ. १३२, १३३). यावरून वृ हा ' वृत्त 


शड “महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


शब्दाचा (किवा, ध्रु हा ' धुव ' शब्दाचा) संक्षेप मानायला हरकत नाही. यापुढील 
चिन्ह २० असे निश्‍चित वाचता येते. सारांश, पुर्वाधे चरणाच्या ह्या भागात 
या शिलालेखात जे सुदर्शन सरोवर निर्माण केल्याचा निर्देश आहे, त्याच्या 
स्थळाचा ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने निर्देश केलेला असावा, असे दिसते. ते' 
स्थळ वाशीममधून जाणार्‍या मध्यम रेषेवर २० अक्षांशावर होते. नकाशावरून 
हिस्से बोराळा हे गाव वाशिमच्या दक्षिणेकडील २० अक्षांशावर असलेले 
स्पष्टपणे दिसून येईल. त्यामुळे वर सुचविल्याप्रमाणे या ओळीच्या पुर्वार्धाचे 
वाचन करणे इष्ट ठरेल. 

या वाक्याचे पर्याय वाचन कसे करता येईल, तेही निदिष्ट करतो. या 
ओळीतील 'ब्रु २० अशी वाचलेली अक्षरे ' ध्रु २०' अशीही वाचता येतील. 
शककालाच्या आरंभीच्या शतकातील काही शिलालेखांत “ध' हा आजच्या 
“व” सारखा कोरलेला आढळतो. (बूल्ह्रकृत भारतीय लिपिमाला. तक्‍ता 
क्रमांक ३ च्या दुसऱ्या उभ्या ओळीतील २४ वे अक्षर पाहावे. तक्ता क्रमांक 
५ च्या उभ्या ओळीतील २८ वे अक्षरही पाहावे.) ध्रु २० असे वाचन केले तरी 
मध्यरेषेवर २० अक्षांशावर सुदर्शन सरोवर आहे हा उल्लेख चुकीचा ठरत नाही. 
उलट त्यामुळे निश्‍चितपणा अधिक येतो. हे पर्याय वाचन विचारासाठी येथे मांडत आहे. 

पहिल्या ओळीच्या पूर्वार्ध चरणातील यानंतरची जी अक्षरे स्पष्ट आहेत 
ती पुढीलप्रमाणे:-- 

“सप्तबंय उत्तरासू* **** * * * ष्ट्यंशकोने ३८० 

माझ्या जवळील ठशात “शकोने' ही अक्षरे स्पष्ट आहेत. या अक्षरांचे 
वाचन “शकानां' असे करण्याचा मोह होतो. पण ते बरोबर नाही. “न? 
या अक्षराच्या दंडाच्या वर उजवीकडे आकाराची रेषा मुळीच नाही. याच्या 
उलट, ती डाव्या बाजूला स्पष्ट आहे. अर्थात, ते अक्षर ने असे आहे. तसेच 
त्यापूर्वीच्या ' क” अक्षराच्या दंडाला वर उजवीकडे जशी आडवी रेषा आहे 
तशीच ती डाव्या बाजूलाही स्पष्ट आहे. म्हणजे, ते अक्षर को असे आहे. 
त्यामुळे ही दोन्ही अक्षरे मिळून ' कोने ' असे वाचन केले पाहिजे. त्यामागील 
अक्षर “'श” हे अगदी स्पष्ट आहे आणि त्यापूर्वीच्या अक्षराचा मागचा 
काही भाग नष्ट झालेला असला तरी मूळ अक्षर “ष' असून त्याला प्रथम 
*“ट? आणि त्याखाली 'य ' जोडलेला असावा असे दिसते. त्यामुळे ते' ' ष्ट्य * 
असे वाचता येईल. म्हणजे “ ष्ट्यशकोने' अशी अक्षरे होतील, ' ष्ट्य 
हा ज्या शब्दांच्या संधीत येऊ शकेल असे शब्द 'अष्टि' व “षष्टि' (-- अंश?) 
हे संभवतात. त्यामुळे हे शब्द  अष्ट्य (ष्ट्य) शकोने' अथवा * षष्ट्यंशकोने 


वाकाटक देवसैन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख २५ 


असे वाचले पाहिजेत. त्यापूर्वी आणखी दोन अक्षरे तरी असावी. पैकी 
पहिले अक्षर “प' आणि त्यानंतर “रि' हे अक्षर असावे. छायाचित्रात 
उजव्या बाजूच्या वरच्या भागात उभ्या दंडाचा अवशिष्ट भाग असून त्याला 
इकाराचे चिन्ह जोडलेले दिसून येते. त्यामुळे हे अक्षर “ रि' असे असावे. 
हे लक्षात घेता हे वाक्‍य पुढीलप्रमाणे वाचता येऊ शकेल:-- 
* सप्तर्षय उत्तरासू (सु--उ) परि अष्ट्यंशकोने (अथवा * षष्ट्यंशकोने ') ३८० 
आता मुख्य प्रश्‍न, या वाक्याचा अर्थ कसा लावावयाचा ? या वाव्यापूर्वी 
उल्लेखिलेल्या “वृत्त शब्दाच्या निर्देशावरून ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने जसे 
या सरोवराचे स्थान सांगितले असावेसे वाटते, तसेच प्रस्तुत वाक्यात ज्योतिष- 
शास्त्रदृष्ट्या हे सरोवर बांधण्याचा काळ सांगितलेला असावा, असे वाटते. 
हा काळ कोणता? तर सप्तर्षी ' उत्तरा 'मध्ये म्हणजे ' उत्तरा ' नक्षत्रात 
(-वर किवा वरून) १|१६ किवा १॥६० वा अंश चाठून गेल्यानंतर येणार्‍या 
३८० या काळात (अस्मिन्‌ काळे) हे सरोवर बांधले गेले, असा याचा अर्थ होतो. 


बृहत्संहिता आणि सप्तषि-परिभ्रमण 

आता प्रश्‍न असा की, सप्तर्षी उत्तरा नक्षत्रात कोणत्या काळात होते'? 
यासंबंधीचा विचार करीत असताना, सप्तर्षींच्या कालगणनेकडे लक्ष दिले 
पाहिजे. प्राचीन काळी (सप्तर्षी संवत ' सुरू होते हे प्राचीन इतिहासाच्या 
अभ्यासकांस माहीत असेल्च. श्री. गौरीशंकर ओझा यांनी “ भारतीय प्राचीन 
लिपिमाळा' या आपल्या ग्रंथात १५९ पृष्ठावर आणि श्री. गणेश हरी खरे 
यांनी “संशोधकाचा मित्र* (पहिला भाग) या आपल्या ग्रंथात ११७ व्या पृष्ठावर 
याचे वर्णन केलेले आहे. वृद्धगर्ग मुनीच्या मतानुसार वराहमिहिर या ज्योतिषाने 
आपल्या * बृहत्संहिते'त असे वर्णन केले आहे की, सप्तर्षी हे निरनिराळ्या 
नक्षत्रांतून २७०० वर्षांमध्ये एक परिभ्रमण पूर्ण करतात. प्रत्येक नक्षत्रात 
ते शंभर-शंभर वर्षे राहतात. *“ बृहत्संहिते 'त यासंबंधी पुढील श्लोक आहेत:-- 


आसन्मधासु मुनयः शासति पृथ्वीं युध्चिष्ठिरे नृपतौ । 
घडद्विकपंचद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञशच ।॥। 
एकँकस्मिनृक्षे शतं श्नतं ते चरन्ति वर्षाणाम्‌ । 
प्रागुदयतोप्यविवरादुजूनयति तत्र संयुक्‍ता: ॥। 

(ब. १३-३, ४) 


२६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


यावरून दिसून येईल की, युधिष्ठिर राजा राज्य करीत असताना सप्तर्षी 
मघा नक्षत्रात होते. त्या राजाचा शककाळ २५२६ ने युक्‍त होता; म्हणजे 
शककाळात २५२६ मिळविले असता युधिष्ठिर शकाचा गतकाळ काढता येतो 
(श्लोक ३). प्रत्येक नक्षत्रात ते (सप्तर्षी) शंभर शंभर वर्षे भ्रमण करतात. 
ज्या नक्षत्राच्या पूर्व दिशेला उदय झाल्यानंतर सप्तर्षी-मंडळ स्पष्ट दिसून 
येते त्या नक्षत्रात ते आहेत, असे समजले पाहिजे (श्लोक ४). प्राचीन 
काळी काश्मीरमध्ये सप्तर्षी -संवताचा प्रचार होता. कल्हणाने आपल्या 
राजतरंगिणीत ' वृहत्संहिते तोल ' आसन्मघासु मुनय:' हीच आर्था दिलेली आहे. 
यावरून निरनिराळ्या नक्षत्रांत सप्तर्षी भ्रमण करतात, आणि युधिष्ठिर 
शकाच्या आरंभी ते मघा नक्षत्रात होते' हे कळते. याच्या अनुषंगाने प्रस्तुत 
शिलालेखातील वाक्याचा अर्थ लावला पाहिजे. 


आ(ष) ष्ट्यंशकोने 

या शिलालेखात उल्लेखिल्याप्रमाणे ज्या काळी “ सुदर्शन ' सरोवर बांधलें 
गेले त्याकाळी सप्तर्षी उत्तरा नक्षत्रात १११६ किवा १॥६० अंश चाळून 
गेळे होते. तेव्हा मुख्य प्रश्‍श असा की, सप्तर्षी उत्तरा नक्षत्रात कोणत्या 
काळात असणे शक्‍य आहे? युधिष्ठिर शकाच्या आरंभी ते मघा नक्षत्रात 
होते. प्रत्येक नक्षत्रात ते शंभर वर्षे राहतात, हे लक्षात घेऊन असे म्हणता 
येईल की, युधिष्ठिर शक १ ते १०० या वर्षी सप्तर्षी मघा नक्षत्रात होते, 
१०१ ते २०० ते त्यापुढील पूर्वा नक्षत्रात होते, आणि २०१ ते ३०० मध्ये 
ते उत्तरा नक्षत्रात होते. एक परिभ्रमण पूर्ण करून युधिष्ठिर शक २९०० 
मध्ये सप्तर्षी पुन्हा उत्तरा नक्षत्रात आळे असतील व तेथे ते १०० वर्षांपर्यंत 
म्हणजे युधिष्ठिर शक ३००० पर्यंत भ्रमण करीत राहिले असतील. युधिष्ठिर 
शकाच्या प्रारंभानंतर २५२६ वर्षांनी शालिवाहन शक सुरू झालेला असल्यामुळे 
ही वर्षे यातून वजा करावी, म्हणजे सप्तर्षी पुन्हा उत्तरा नक्षत्रात शक काळात 
केव्हा होते हे कळेल. २९००-२५२६ऱशके ३७४ते ३०००-२५२६्पशके ४७४. 
अर्थात, शके ३७४ ते ४७४ मध्ये सप्तर्षी उत्तरा नक्षत्रात होते असे दिसून 
येईल. या अनुरोधाने पाहता शिलालेखातील आकडा ३८० असा वाचला 
पाहिजे हे स्पष्ट होईल. यावेळी सप्तर्षी उत्तरा नक्षत्रात १११६ किवा १६० 
अंश चाळून गेले होते. एवढा काल क्रमण करण्यास सप्तर्षींना ६ वर्षे लागली 
असावीत. यावरून या शिलालेखातील ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने उल्लेखिलेला 
काळ हा शालिवाहन शके ३८० असा निश्‍चित करण्यास काही हरकत नाही. 


बाकाटक देवसेन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख २७ 


* हा काळ आणखी एका रीतीने तपासून पाहणे शक्‍य आहे. एखाद्या 
वर्षी सप्तर्षी कोणत्या नक्षत्रात होते हे शोधून काढण्याचे गणित “ बृहत्संहिते '- 
वर संस्कृत टीका लिहिणारा प्रसिद्ध ज्योतिषी ' भट्टोत्पळ ' याने आपल्या 
“विवृत्ति' नामक टीकेत दिले आहे. (अ. १३-३, पं. सुधाकर द्विवेदी प्रत). 
त्याचा सारांश असा :--' शकपूर्व युधिष्ठिर काळात, म्हणजे २५२६ मध्ये इष्ट 
वर्षे (शककाल) मिळवावे, त्याला १०० ने भागावे. जो भागाकार येईल 
तितकी “मघा पासूनची नक्षत्रे गत समजावी. त्यापुढील नक्षत्रात त्यावर्षी 
सप्तर्षी 'श्रमण करीत असतात. भागाकारानंतर जी बाकी उरेल तितकी 
वर्षे त्या विद्यमान नक्षत्रातील भुक्‍्त वर्षे होत.' या गणितानुसार शिलालेखा- 
तील काळ आपण तपासून पाहू. शिलालेखातील काळाचा आकडा १८० 
आहे असे मानले तर २५२६-|-१८०>३२७०६-:-१००२७ गत नक्षत्रे; त्यापुढील 
नक्षत्रात सप्तर्षी होते. मघापासून २७ वे नक्षत्र आश्लेषा; त्यापुढील नक्षत्र 
मघा होय. अर्थात, शके १८० मध्ये सप्तर्षी मघा नक्षत्रात होते व त्यावेळी 
त्याची ६ वर्षे भुत होती. शिलालेखातील उत्तरा नक्षत्राच्या उल्लेखाला 
हा काळ जमत नाही, तेव्हा तो बरोबर नाही. याच पद्धतीने गणित केले 
म्हणजे शके २८० मध्ये सप्तर्षी पूर्वा नक्षत्रात, आणि शके ३८० मध्ये ते उत्तरा 
नक्षत्रात असून त्यावेळी त्यांची ६ वर्षे भक्त झाली होती, म्हणजे उत्तरा 
नक्षत्रात प्रवेश करून त्यांना सहा वर्षे झाली होती असे दिसुन येते. तेव्हा 
शिलालेखातील आकडा शालिवाहन शक ३८० असा निश्‍चित करण्याला हरकत 
नाही. याच गणिताच्या अनुषंगाने शिलाळेखातील *(ष)ष्ट्यंशकोने ' या 
शब्दांचा विचार केला पाहिजे. तदनुसार माझ्या दृष्टीने त्याचा पुढीलप्रमाणे 
विचार करता येईल. 'पष्ट्यंशक' म्हणजे एकंदर अंशांचा साठावा भाग. 
आकाश-बवर्तुलाचे एकूण ३६० अंश कल्पिलेळे आहेत. त्यांचा साठावा भाग 
म्हणजे ६. अंकनिर्देशाच्या परिभाषेत हा ६ आकडा या ठिकाणी सांगितलेला असावा. 
ही सहा वर्षे सप्तर्षींच्या उत्तरा नक्षत्रातील परिभ्रमणात “ऊन म्हणजे कमी 
झाल्यावर, म्हणजे तेथे त्यांची सहा वर्षे निघून गेल्यावर येणाऱ्या शककाल 
३८० मध्ये या सरोवराची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. 

पण यापेक्षा ' (अ)ष्ट्यंशकोने ' असे वाचन करणे अधिक समर्पक होईल. 
अष्टिः-_१६, अष्ट्यंशक-_१॥१६ अंश. आकाशगोलाचे एकूण ३६० कोन कल्पिले 
आहेत. यांतून २७ नक्षत्रे भ्रमण करतात. एकेका नक्षत्राचा विभाग १३ अंश -- 
२० कला असा आहे. सप्तर्षी उत्तरा नक्षत्रातून १/१६ अंश चालून गेले, यांचा 
अर्थ उत्तरा नक्षत्राच्या १३ अंश--२० कला यांचा १/१६ भाग चालून गेले. 


२८ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


इतका भाग चालून जाण्यास त्यांना किती काळ लागेल? १३ अंश-|-२० 
कला ८०० कला (एक अंश-६० कला) चालून जाण्यास १०० वर्षे 
लागतात, तर त्याचा १६ वा भाग म्हणजे ५० कला चालून जाण्यास किती वर्षे 
लागतील? अर्थात, ६ वर्षे ३ महिने. पूर्वी आपण पाहिले की, सप्तर्षींचे 'भ्रमण' 
उत्तरा नक्षत्रात शके ३७४ मध्ये सुरू झाले. “ सुदर्शन ' सरोवर वांधले 
सप्तर्षी उत्तरा नक्षत्राचा १/१६ वा अंश ६ वर्षे ३ महिन्यात चाळून गेले. तेव्हा 
३७४--६ वर्षे, ३ महिने -रशके ३८० मध्ये तोन महिन्यांनंतर बांधकाम पूर्ण 
झाले. यावरून शिलालेखात उल्लेखिलेला ३८० हा आकडा बरोबर असून तो 
शककाळाचा निदर्शक आहे, हे स्पष्ट होईल. निश्‍चित बोलायचे म्हणजे शके 
३८० ज्येष्ठ महिना, हा या शिलालेखाचा काळ ठरतो. 

यावरून एक कल्पना मनात आली ती येथे नमूद करून ठेवतो. ' सप्तषि- 
चारा च्या अध्यायात (बृहत्संहिता, अध्याय १३) पहिल्या शल्रोकात वराह- 
मिहिराने, सप्तषींनी सुशोभित दिसणाऱ्या कौबेरी म्हणजे उत्तर दिशेचे वर्णन 
पुढीलप्रमाणे केले आहेः-- 


* सैकावलोव राजति ससितोत्पल्मोलिनी सहोसेव । 
नाथवतीव च दिग्यैः कोबेरो सप्तभिर्मुनिभिः ।।*' 


त्यानंतरचा शलोक पुढीलप्रमाणे-- 


* घ्रुवनायकोपदेशान्नरिनर्तींवोत्तरां '्रमद्भिशच । 
यैश्चारमह्‌ं तेषां कथयिष्ये वृद्धगर्गमतात्‌ ।॥। ' 


या श्लोकाचा अर्थ बहुतेक टीकाकारांनी असा केला आहे की, आपला नायक 
जो ध्रुव त्याच्या उपदेशानुसार भ्रमण करणार्‍या या सप्तर्षीमुळे उत्तरा (3२: 
उत्तर दिशा) जणू वारंवार नाचत आहे. त्याचे भ्रमण मी आता वर्णन करतो. 
यातील ' उत्तरा” शब्द 'उत्तर' दिशेचा वाचक नसून उत्तरा नक्षत्राचा वाचक 
असावा. वराहमिहिराचा जन्मशक कै. शं. बा. दीक्षित यांनी शके ४०७ 
आणि ' बृहत्संहिते 'चा लेखनकाल सुमारे शके ४२७ असा ठरविला आहे. 
आपल्या ग्रंथातील गणितास त्याने आरंभ वर्ष ४२७ घेतले आहे. यावेळी 
सप्तर्षी उत्तरा नक्षत्रात होते. त्यावरून असे वाटते की, या श्लोकात वराह- 
मिहिराने आपल्या काळातील सप्तरषींची उत्तरा नक्षत्रातील स्थिती वर्णन केली 
असावी; आणि ती तशी कशावरून, हे स्पष्ट करण्यासाठी युधिष्ठिर-काळी 


वाकाटक देवसेन याचा हिस्से बोराळा शिलालेख २९ 


सप्तर्षी मघा नक्षत्रात होते हे सांगून नंतर एखाद्या वर्षी सप्तर्षी कोणत्या 
नक्षत्रात होते हे काढण्याचे गणित दिले असावे. 


नक्षत्रतारकादिकांच्या हारा कालनिर्देश 

प्रस्तुत शिलाळेखातील नक्षत्रतारकादिकांच्या द्वारा कालनिरदेश करण्याच्या 
स्वरूपासंबंधी असा प्रश्‍न विचारला जाण्याचा संभव आहे की, अशा रीतीने 
कालनिर्देश करण्याची पद्धती पुर्वी होती काय? या प्रश्‍नाचे समाधानकारक 
उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. प्रथम एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, 
अन्यत्र असे उल्लेख असोत किवा नसोत, प्रस्तुत शिलालेखात मात्र या पद्धतीने 
उल्लेख केलेला आहे हे निश्चित. एरवी * सप्तर्यय उत्तरासु. .. . . षष्ट्यंश- 
कोने” इत्यादि शब्दांचा समाधानकारक अर्थ लागू शकत नाही. शिलालेख- 
ताम्रपटांत शक-संवत्सरावरोबर मास, तिथी, नक्षत्र, चंद्रग्रहण किवा सुयंग्रहणा- 
दिकांसारखे पर्वकाल निर्देशिळेळे नेहमीच आढळतात.' प्रस्तुत शिलालेखात 
संवत्सर, मास, तिथी, वार नाही. फक्त सप्तषींच्या उत्तरा नक्षत्रातील अव- 
स्थानाच्या अतुरोधाने (शक)काल दिलेला आहे. नक्षव्रतारकादिकांच्या 
द्वारा कोलनिदेश करण्याची अशी पद्धती काही जैन ग्रंथांत आढळते. ' षटू- 
खंडागम ' ग्रंथावरील ' जयधवला ' टीकेचा समाप्तिळेख' अशाच पद्धतीने दिलेला 


१. उदाहरणार्थ पुढील काही निर्देश पाहा:--(अ) वर्षे त्रियुत्तर-शते 
१००--३, वैशाखशुद्धे पंचम धत्ये (ण्य ? ) तिथौ रोहिणी नक्षत्रमुहुते. . . . 
(गुंडा येथील शिलालेव,-ए. इं., पु. २६), (आ) 'संवत्‌ ३०० --८०--६ ज्येष्ठ 
मासे शुकल्पक्षे प्रतियदि १ [रो] हिणी नक्षत्रयुक्ते चन्द्रमसि मुहुर्ते प्रशस्तेडभिजिति 
. . .' (चांगुनारायण स्तंभलेख. इं. अँटि., पु. ९. ६३), (इ) ' स्वस्ति श्री 
शकवर्षे ११३६ श्रीमुखसंवत्सरे चंत्रे सूर्थपर्वणि सोमदिने श्रीमद्वेवगिरावधिष्ठित- 
(खिद्रापूर शिलालेख) . 
२. अठतीसम्हि सतसए विक्‍्कमरायंकिए सु-सगणामे । 
वासे सुत्तेरसीए भाणु-विलर्गे धवल-पकबे ॥ 
जगतृंगदेवरज्जे रियम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे । 
सूरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लए होते 1 
चावम्हि तरणि-वुत्ते सिंघे सुक्कम्मि मीणे चंदम्मि । 
कात्तिय-मासे एसा टीका हु समाणिआ धवला ।। 
(षट्खंडागमकी प्रस्तावना-प्रो. हीरालाल जेन, पृ. ४३-४५ पाहा.) 


३० * महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


आहे. दुसरा उल्लेख “ लोकविभाग' नामक ग्रंथात आढळतो.' योगायोग 
असा की, या दुसर्‍या उल्लेखातील नक्षत्रग्रहादिकांची स्थिती नेमकी शककाल 
३८० मधली, म्हणजे वाकाटकांच्या प्रस्तुत शिलाळेखाच्या शकातील आहे. 
या दोन्ही जेन ग्रंथांत नक्षत्र-ग्रह-स्थितीचे तपशीलवार वर्णन आढळून येते. 


वाचन 
१, . . .[ मध्यग* ]तस्य ब्रि(वृ)'त्तस्य वृ' २० सप्तर्षय उत्तरासु. . . 
...[अ* [ष्ट्य (ष्ट्य) शकोने ३८० वाकाटकानां श्रीदेवा (व)- 


सेनस्य 
२. राज्ञः आज्ञा [ करे * ] ण स्वामिल्लदेवेन आय्येंण अस्मिन्काले 
[ प्र ] तिष्ठापितं नाम्ना सुदर्शनं सरः सर्व्वेसत्वहि- 
३. ताय [॥*] चतुर्य्युगानां परिवत्तंनानि शशाडकसूय्ये प्रि (पृ) थिवी 
च या [ व] त्तावम्ममेदं भगवत्परसादं सत्कीत्तनं सर्व्वेजनोपभो- 
[ग्यम्‌ ॥*]" 
४. बप्पकेकर्म्मोंपदेष्टा । ५ 


१. वैश्वेस्थिते रविसृते वृषभे च जीवे । 
राजोत्तरेपु सितपक्षमुपेत्य चंद्रे ॥॥ 
ग्रामे च पाटलिकनामनि पाण्ड्यराष्ट्रे । 
शास्त्रं पूरा लिखितवान्‌ मुनिसवंनन्दिः ॥। 

२. संवत्सरे तु द्दाविशे कांचीश सिहवमंण : 
अशोत्यग्रे शकाव्दानां सिध्दमेतच्छतत्रये ॥ (सदर) 

३. “तस्य व्रि! हो अक्षरे छायाचित्रातून वाचली आहेत. 

४. या अक्षरावरोल भाग थोडा फुटला असल्यामुळे तो शिरोरेषेसारखा वाटतो, 
पण तसा तो नाही. हे अक्षर ध्रु असेही वाचता येणे शक्‍य आहे. 

५. “ भोग्यम्‌ ' ही अक्षरे, जागा नसल्यामुळे ओळीच्या शेवटी खाली कोरलेली 
आहेत.. त्यांपैकी * भो ' हे अक्षर, वरील “नो ' अक्षराला जोडलेले दिसत असळे 
तरी ते स्वतंत्र व स्पष्ट आहे. शिळा फुटल्यामुळे पुढील अक्षरे नष्ट झाली 
आहेत. 

६. ही ओळ मध्यभागी असून तिच्या भोवती चौकट कोरलेली आहे. ओळीतील 
पहिल्या क वर म सारखे दिसणारे चिन्ह ' जिव्हामलीया 'चे होय. “ बप्पक: 
कर्म्मोपदेष्टा --असे वाचावे. 


4 


द्वितीय प्रवरसेन याचा पोनी ताम्रपट 


उपलब्धी 

पौनी (ताळुका व जिल्हा भंडारा) गावाच्या परिसरात सुमारे माचं १९६७ मध्ये 
विटांच्या कामासाठी माती खोदत असताना तेथील एक सद्गृहस्थ श्री. रामचंद्र 
नारायण वाकडीकर यांना हा ताग्रपट मिळाला. पौनी येथील विकास विद्याल्याचे 
मुख्याध्यापक श्री. वामन गगेश घोडवैद्य यांच्या रौजन्यपूर्वक मध्यस्थीने तो मला 
मिळाला. नागपूर येथील मध्यवर्ती संग्रहालयाचे अभिरक्षक (क्यूरेटर) यांनी तो 
स्वच्छ करून दिला, आणि शासकीय मुद्रणाल्याचे व्यवस्थापक श्री. श्री. र. देसाई 
यांनी त्याचे उत्कृष्ट ठसे काढून दिले. या सर्वांचा आणि विशेषतः महाराष्ट्र राज्याच्या 
वुरातत्त्व व पुराभिलेख विभागाचे संचालक डॉ. मो. गं. दीक्षित यांचा, त्यांनी हा 
ताम्रपट संपादन करण्याची अनुमती दिल्याबद्दल मी फार आभारी आहे. गुरुवर्य 
डॉ. वा. वि. मिराशी व श्री. लक्ष्मीनारायण राव यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल 
त्यांचाही मी क्हूूणी आहे. मुळ ताम्रपटावरूनच त्याचे या ठिकाणी मी संपादन 
करीत आहे. 


वर्णन 

या ताश्रपटाचे एकूण चार पत्ने असून तो मिळाला त्यावेळी हे चारही पत्ने एका 
कडीत ओवलेळे होते व त्या कडीला मुद्रा जोडलेली होती. श्री. वाकडीकर यांनी 
कडी तोडून पत्रे व मुदा वेगळी केली. त्यांच्याजवळची ती कडी हरवली. मुद्रा 
आहे. ताम्रपट स्वच्छ करण्यासाठी त्यांनी तो एका सोनाराजवळ दिला होता. 
त्याने तो विस्तवात टाकल्यामुळे दुसऱ्या व तिसर्‍या पत्र्यांचा काही भाग दुर्दैवाने 
खराब झालेला आहे. काही अक्षरे दुर्वाच्य झाली असली तरी एकंदरीत फारसे 
नुकसान झालेले नाही. संपूर्ण ताम्रपट व मुद्रा स्वच्छ वाचता येतात. 

ताम्रपटाच्या प्रत्येक पत्र्याची लांडी सुमारे १६. ५ सेंटिमीटर असून पहिल्या तीन 
पत्र्यांची रुंदी ८.७ तर चौथ्या पत्र्याची रुंदी ९ सेंटिमीटर आहे. चारही पप्र्यांचे 
व्रजन १ किलो ४० ग्राम, आणि मुद्रेचे वजन ९० ग्राम आहे. मुद्रेसहित संपूर्ण 


३्‌र महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


ताम्रपटाचे वजन एकूण १ किलो १३० ग्राम असल्याचे दिसून येईल. प्रत्येक पत्र्याला 
डावीकडील बाजूपासून ३.४ सें. मी. अंतरावर पत्रे कडीत ओवता येण्यासाठी एक 
वर्तुलाकार ठिद्र आहे. छिद्राचा व्यास १ सें. मी. आहे. अक्षरांचे संरक्षण व्हावे 
म्हणून, एरवी आढळतात त्याप्रमाणे पव्यांच्या कडा उंच केलेल्या नाहीत. पहिल्या 
व चौथ्या पत्र्याच्या एका बाजूवर आणि दुसर्‍या व तिस-या पत्र्याच्या दोन्ही 
बाजूंवर लेख कोरलेला आहे. अक्षरे खोल व ठसठशीत कोरलेली असून प्रत्येक 
अक्षराची उंची साधारणपणे १ सेंटिमीटर आहे. प्रत्येक पत्र्यावर सात ओळी 
आहेत. एकूण संपूर्ण लेख ४२ ओळींचा आहे. प्रस्तुत ताम्रपटाची मुद्रा वर्तुळाकार 
असून तिचा व्यास ७, सेंटिमीटर आहे. 


अक्षरवटिका 

लेख पेटिकाशीर्षक ब्राम्ही लिपीत लिहिलेला आहे. वाकाटकांचे शिलालेख व 
ताम्रपटलेख ब्राम्ही लिपीत असून तिचे सामान्यतः तीन प्रकार आढळतात. 
(१) शौर्षविरहित, (२) कीलशीर्षक - ]९॥1]-11698त, आणि (३) पेटिका* 
शीर्षक - 309-189त8त . दाक्षिणात्य पद्धतीच्या ब्राम्ही लिपीत अक्षरांवर 
सामान्यतः शिरोरेषा असतात. वाशिम शाखेतील वाकाटक नृपती देवसेन याच्या 
हिस्से बोराळा शिलाळेखातील अक्षरांवर शिरोरेषा आढळत नाहीत. शिरोरेषेच्या 
ऐवजी अक्षरांवर खाली टोक आलेला नखाकृती त्रिकोण जोडण्यात येऊ लागला. 
हा प्रकार ' कीलशीर्षक '- 1९५11-11286 म्हणून संबोधतात. प्रभावती गुप्ता 
हिचा पूणे ताम्रपट या प्रकारच्या लिपीत कोरळेला आहे. अक्षरांच्या शिरोभागी 
त्रिकोणाऐवजी एक चोकोन कोरण्यात येतो. हा चःकोन छोट्या पेटीप्रमाणे दिसतो. 
म्हणून त्या प्रकाराला “ पेटिकाशीपंक ' म्हणतात. वाकाटक नृपतींचे बहुतेक कोरीव 
लेख या प्रकारच्या लिपीत कोरळेळे आढळतात. प्रस्तुत पौनी ताम्रपटाची लिपीही 
पेटिकाशीर्षक प्रकारची आहे. 

या पेटिकाशीर्षक प्रकारच्या लिपीतील काही अक्षरांच्या शिरोभागी पेटिका 
आढळत नाहीत. कारण शिरोभागी पेटिका कोरष्यासाठी आवश्यक तो दंड त्या 
अक्षरांना नसतो. उदा. ज-ओ. १, ३, ५ इत्यादी ; ल-५, ६, १८, २९ इ.; 
ब-र, १९, २४, २८ इ. ; ख-३०. पेटिका कोरताना काही ठिकाणी त्या प्रण 
कोरल्या नाहीत. उदा. संचारि-२२ शब्दातील चा अक्षराच्या पेटिकेतील खालची 
रेषा कोरण्याचे राहून गेळे आहे. “अचारासन ', “ चातुर्वेद्य ' इत्यादी शब्दांतील 
चा अक्षराशी ताडून पाहा. इकार सामान्यत. अक्षरावर अर्धवर्तुळ किवा वर्तुळ 
कोरून दाश्वविलेला आहे. दीघ ईकारासाठी इकाराच्या वर्तुळात एक रेषा कोरळेली 


द्वितीय प्रवरसेन याचा पोनी ताम्रपट ३३ 


आढळते. उदा. भागीरत्थ्या-६, श्रो-८, १३, १५ ; वी-१३; तो-४१ इत्यादी, 
व्यंजनांवर पेटिका न कोरता हलत -यंजन दाखवीत असत. उदा. मु-ओ. ४२, 
तू-ओ. २१ पाहा. 

कोरकाकडूंन काही च्‌का झाल्या आहेत. उदा. ओळ १ मधील हॅलन्त त्‌ कोर- 
ताना उभी रेषा कोरण्याचे चुकून राहून गेले असावे. ३१ व्या ओळीच्या शेवरी 
क॑ अक्षर कोरायचे होते. त्यातील उभा दंड व पेटिका कोरण्याचे असेच राहून गेले, 
* परदत्तां '-ओ. ३७ मधील त्ता वर कोरावयाचा अनुस्वार चुकून पूढील वा वर कोरला 
गेला आहे. ' औपमन्यव '-२० शब्दातील न्य च्या जागी ण्य अक्षर कोरले गेले आहे. 
सामान्यतः विरामचिन्हे उभ्या ढंडाने दाखवितात, ओ. ४२ पाहा. क्वचित 
त्यासाठी विसर्ग कोरतात. क्वचित ही विरामचित्हे चुकीने कोरली आहेत. 
ळेखाच्या वाचनात ती सूचित केली आहेत. कोरताना क्‍वचित अनवधानाने काही 
विसर्ग व अक्षरे गळाली आहेत. उदा. ओ. ६, १६, २३, २८, २९, ३३, १३८ पाहा. 
तोही वाचनात सूचित केलेली आहेत. 


भाषा 

ताशम्रपटावरील लेख संन्कृत भाषेत असून ३७ ते ४० या ओळींतील शापाशीर्वा- 
दात्मक दोन श्लोकांखेरीज सर्व मजकूर गद्यात आहे. मुठ्रेवरील लेख पद्यात आहे. 
सर्वसाधारणतः ळेखाची भाषा शुद्ध आहे. “ भूमेन्िव्तनानि पड्न्चाशा (श) त्‌ 
बत्ता? हे रूप चुकीचे आहे.  दत्तानि ' असे पाहिजे होते. वाकाटकांच्या इतर काही 
ताश्रपटांत ते शुद्ध स्वर्पात योजले आहे, (उदा. वडगाव ताम्रपट. ओ. २०, 
२१). ' कारयीत ' हे खूप अशुद्ध आहे असे डॉ. मिराशींचे मत आहे. पण ते 
आत्मनेपदी खूप मानल्यास शुद्ध समजण्याला हरकत नसावी. धीमत्व(स्व) 
ओ. १० ; सर्व्वाद्वघ (ध्य) क्ष-ओ. २१ असे चुकीचे लेखनही आढळते. रेफाच्या 
नंतर आलेल्या व्यंजनांचे ड्रित्व केळेळे आहे. उदा. आग्तोर्य्याम-१ ; सत्याज्जव, 
शौय्य-९; नैम्मल्य-११, “वृत्तेर्वाकाटकानां-१३ ; धम्म, ऐशवर्य्ये-२४ इत्यादी. 
याला काही अपवादही आढळतात. सदा. वर्ष-११, प्रसादोपाजित-१४; इत्यादी. 


विषय 

प्रस्तुत ताम्रपटावर दानपद्व कोरलेळे आहे. दानपत्राचा आरंभ 'दष्टं' या 
शब्दाने होतो. याचा अर्थ असा की, दानपत्र पूर्ण होऊन ते सचिवालयातील अधि- 
कार्‍यांनी पाहिळे आणि नोंदले होते. हे दानपत्र वाकाटक महाराजाधिराज प्रवरसेन 


(द्वितीय) याने प्रवरपुराहून दिले होते. प्रवरपूर हे त्याच्या राजधानीचे स्थान होते. 
&-9-73-त. 


डड महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


आरंभी प्रवरसेनाची वंशावळ दिळी आहे. तिचा आरंभ प्रथम प्रवरसेन याज- 
पासून होतो. त्याला “ सम्राट ' हे विशेषण लावळे आहे. तो विष्णुवृद्ध गोत़ाचा 
असून त्याने अभ्निष्टोम, आप्तोर्याम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, वाजपेय, बृहस्पतिसव, 
साद्यस्क्र व चार अश्वमेध यज्ञ केले होते. (ओ. १-३) त्याच्यानंतर रुद्रसेन 
गादीवर बसला. त्याला केवळ * महाराज ' हे विशेषण लावले आहे. प्रथम 
प्रवरसेनाचा पुत्र आणि या रुद्रसेनाचा पिता गोतभीपुत्र हा वडिलांच्या 
हयातीत मृत्यू पावला म्हणून पौत्र रुद्रसेन याला गादी मिळाली. ४ ते ७ ओळींत 
त्याच्या मातृवंशाचे वर्णन केळे आहे. रूद्रसेन हा भारशिव वंशातील महाराज 
भवनाग याच्या मुलीचा मुलगा होता. अर्थात, प्रथम प्रवरसेनाचा मुलगा गोतमीपूत्र 
याचा विवाह भवनाग नूपतीच्या मुलीशी झालेला होता. भारशिव वंशाचे राजे 
आपल्या खांद्यावर शिवलिगाचा भार धारण करीत. खांद्यावर सतत शिवलिंग 
वाहून शंकराला अत्यंत संतुष्ट केल्यामुळे शिवकृपेने हा राजवंश निर्माण झाला होता. 
(म्हणूनच त्यांना भारशिव हे नाव पडले). त्यांनी आपल्या पराक्रमाने भागीरथीचे 
स्वच्छ पाणी प्राप्त करून घेऊन त्या पाण्याने स्वतःला मूर्धाभिषेक करून घेतला होता. 
दहा अश्वमेध यज्ञ करून त्यांच्या समाप्तीच्या वेळी अवभृथ स्नान केले होते. अशा 
पराक्रमी शिबोपासक राजवंशातील भवनाग महाराजाचा नातू (मुलीचा मुलगा) 
महाराज रुद्रसेन हाही शिवोपासक होता. तो महाभैरवाचा भक्‍त होता. (ओ. ४-८) 
रुदरसेनानंतर त्याचा पृत्र पूथिव॑सेन गादीवर बसला. हाही शंकराचा परमभक्त 
होता. सत्य, आजजंव, कारुण्य, शौर्य, विक्रम, नय, विनय, माहात्म्य, धीमत्व 
(बुद्धिमत्ता), सत्पात्र व्यक्‍तींविषयी भवती, धर्मविजयित्व, मनोनेर्मल्य (मनाचा 
निर्मळपणा) इत्यादी गुणःंनी तो संपन्न होता. शंभर वर्षपर्यंत सतत वाढत जाणारा 
द्रव्यसंग्रह आणि सैन्य त्याच्याजवळ होते. त्याला पत्र आणि पौ होते. त्याची 
वृत्ती युधिष्ठिरासारखी होती. (ओ. ९-१२) पृथिवीसेनानंतर त्याचा मुलगा 
हितीय रुद्रसेन राज्य करू लागला. हा विप्णुभक्‍त असावा. कारण त्याला आपली 
कल्याणसमृद्धी भगवान चक्रपाणीच्या प्रसादाने प्राप्त झाली होती. (ओ. १३-१५) 
त्याचा विवाह महाराजाधिराज देवगुप्ताची कन्या प्रभावती गुप्ता हिच्याशी झाला 
होता. तिर्‍्यापासून त्याला झालेल्या मुलाचे नाव हितीय प्रवरसेन. वडिलांच्या 
मृत्यूनंतर हा ह्रितीय प्रवरसेन गादीवर बसला. हा शंकराचां परमभक्त होता. 
भगवान शंकराच्या प्रसादाने त्याने जणु नवीन कृतयुग निर्माण केळे होते.(ओ.१५-१८) 

येथे ज्या देवगुप्त महाराजाधिराजाचा निर्देश आलेला आहे तो सुप्रसिद्ध गुप्त 
सम्राट ह्वितीय चंद्रगुप्त होय. साची येथील शिलालेखात त्याला “देवराज ' असे 
म्हटलेले आहे. देवराजाचाच उल्लेख प्रस्तुत ताम्रपटात * देवगृप्त' असा केलेला 

&-9-उे 


ह्वितीय प्रवरसेन याचा पोनी ताम्रपट २५ 


आहे. हितीय प्रवरसेनाच्या इतर ताम्रपटांतसुद्धा प्रभावती गुप्ताचे वडील म्हणून 
“ देवगुप्ता 'चाच उल्लेख येतो. प्रभावती गुप्तेच्या पुणे ताम्रपटात मात्र या 
देवगुप्ताचा चंद्रगुप्त म्हणून स्पष्ट उल्लेख आहे. (एपि. इंडिका. पु. १५. पृ. ४०) 
गुप्त वंश आणि वाकाटक वंश यांतील हा शरीरसंबंध लक्षात घेण्यासारखा आहे. 
वाकाटक नृपती रुद्रसेन याला प्रभावती गुप्तापासून दिवाकरसेन आणि प्रवरसेन अशी 
दोन मुळे झाली होती असे उदयपूर ताम्रपटावरून दिसून येते. दिवाकरसेन लहान 
असतानाच गादीवर बसला असावा व त्याच्या बालवयात त्याची आई प्रभावती 
गुप्ता राज्यकारभार पाहात असावी असे अनुमान तिने दिलेल्या पुणे ताापटावरून 
करता येते. दिवाकरसेनाच्या मृत्यूनंतर वाकाटकांची गादी त्याचा धाकटा भाऊ 
ह्वितीय प्रवरसेनाला मिळाली. त्यानेच प्रस्तुत ताम्रपटावरील़ दान दिलेले आहे. 


उद्देश 

प्रस्तुत ताम्रपटाचा उद्देश द्वितीय प्रवरसेनाने दुर्ग्गार्य्य नावाच्या ब्राम्हणाला दिलेले 
दान नोंदण्याचा आहे. हा दुर्ग्गाय्य बहूच म्हणजे क्र्‌ग्वेदात पारंगत' असून तो औपमन्यव 
गोव्रातील होता. तो बहुधा अचलपूर येथील राहणारा असावा. कारण, त्याला 
दुसऱ्या कोणत्यातरी भूमीच्या बदलात शासनाने ठरविलेल्या मानदंडाने अचलपूर 
येथील ५० निवर्तने जागा त्यावरील घरांदारांसह देण्यात आलेली आहे. 


स्थल निश्‍चिती 

मूळ ताम्रपटात “ अचलपुक '--ओ. १९, असा गावाच्या नावाचा उल्लेख आहे. तेथे 
“ अचल्पुर' असा शब्द असावा असे वाटते. “र हे अक्षर कोरताना मध्यभागी 
आडवा दंड कोरलेला आहे, त्यामुळे ते अक्षर क असे झाले आहे. हा आडवा दंड 
चुकून कोरण्यात आला असावा असे वाटते. ३० व्या ओळीत ' सर्व्वविष्टिपरिहार '- 
या शब्दातील ' रि! व ' र' मधील र अक्षरालाही असाच आडवा दंड चुकून कोरलेला 
दिसतो. ३१ व्या ओळीतील शेवटचे अक्षर क॑ कोरताना तर उभा दंड कोरावयाचा 
'राहून गेलेला आहे. कोरकाच्या या चुका लक्ष्यात घेता ' अचल्पुर ' शब्दातील 
'र॒ ला मध्ये आडवा दंड चुकून कोरला गेला असणे शक्‍य आहे. तेव्हा, मुळातील 
“ अचलपुक' हा शब्द ' अचलपुर' असा वाचणे इष्ट ठरेल. अचल्पुक असे गाव 
आढळत नाही. 


१ बहूच शब्दाच्या या अर्थाकडे माझे लक्ष वेधल्याबद्दल डॉ. अजयमित्र 
शास्त्री यांचा मी आभारी आहे. 


३६ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


कृष्णालेशालि कटके र 

कृष्णालेशालि कटकात असलेले हे अचलपूर म्हणजे अमरावती जिल्ह्यातील 
अचलपूर असून त्याच्या भोवतालच्या प्रदेशाला कृष्णालेशालि हे नाव असावे असे 
मी यापूर्वी मुळ लेखात म्हटले होते . ते मत आता बदलले पाहिजे. डॉ. अंजयमित्र 
शास्त्री यांनी आपल्या एका लेखात या प्रश्‍नाची चर्चा केली आहे. त्यांच्या सूचने- 
नुसार ज्या विभागात हा ताग्नपट क्तापडला त्यालाच 'कृष्णाल शालि-कटक” हे नाव 
असावे. हा ताम्रपट भंडारा जिल्ह्यातील पौनी येथे माती खणत असताना सापडला, 
भंडारा जिल्हा हा ' शालि ' म्हणजे तांदळासाठी आज प्रसिद्ध आहे तसाच तो पूर्वीही 
असावा. त्यावरून या विभागाला * शालि---कटक? असे नाव पडलें असावे. 
* कुष्णालेशालि ' शब्दाने त्या विभागातील “ कालीकामोत ' या तांदळाच्या प्रकाराची. 
आठवण होते. तेव्हा त्याच्याशी या शब्दाचा काही संबंध असावा असे ते सुचवितात. 
पण त्यापेक्षा ' कृष्णा ' शब्दाचा संबंध “ कन्हान ' नदीशी असावा ही त्यांची सुचना 
अधिक मान्य होण्यासारखी आहे. त्या अनुरोधाने विचार करता ' कृष्णाले 
शालिकटके ' असे हे दोन शब्द कल्पावे. कृष्णाल (कृष्णा > कग्हा -!-स्वार्थे ल>न र, 
कन्हान) म्हणजे कन्हान नदीचा प्रदेश, खोरे. '* कृष्णाळे ' (सप्तमी) २< कन्हान 
नदीच्या प्रदेशातील “ शालि-कटके '*<तांदळाच्या विभागात असलेले “ अचलपुर 
शहर असा अर्थ करणे अधिक दृष्ट होईल. 


अचलपुर 

कन्हान नदीच्या प्रदेशात त्या काळी * अचलपुर ' नावाचे एक गाव होते असे दिसते. 
* नगरधन ' ताम्रपटात ' शूल्नद्या: उत्तरतटे[५%] चलपुराम्राहात्पश्चिमेन ' असा 
अचलपुरचा उल्लेख आलेला आहे. नगरधनजवळच असलेली सूर नदी हीच त्या' 
ताम्रपटातील शूल नदो असून तिच्या उत्तरेला जवळच कोठेतरी अचल्पुर नावाचे 
गाव असावे. तेथे अग्रहार असल्याचे त्या ताम्रपटात निर्देशिलेले आहे. त्यावरून ते 
पवित्र स्थान असावे असे दिसते. प्रसिद्ध क्षेत्र रामटेकच्या परिसरात ते होते' ही 
गोष्टसुद्धा सूचक होय. तेव्हा आपल्या या पौनी ताम्रपटातील अचल्पुर हे अमरावती 
जिल्ह्यातील अचळपुर नसून नागपूर जिल्ह्यातील नगरधनजवळील अचलपूर असावे 


१. विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक. १९६७, पृ. २६. 
२ फ्रेश एयिग्राफिक एव्हिडन्स ऑन दि वाकाटकाज. (अप्रसिद्ध) 


द्वितीय प्रवरसेन याचा पोनी ताम्रपट ३७ 


प्रवरपुर 

प्रस्तुत ताम्रपट ' प्रवरपुर ' येथून दिलेला आहे. प्रवरपुर म्हणजे आजचे पवनार 
होय असे अनेक विद्वानांचे म्हणणे आहे. भाषाशास्त्रदृष्ट्या प्रवरपुर शब्दाचा 
अपभ्रंश पवनार असा होणे स्वाभाविक वाटत नाही. त्यामुळे हे मत समाधानकारक 
वाटत नाही. पवनार येथे सापडलेले प्राचीन शिल्प बाकाटककालीन असून तेथील 
ग्रंगा भगवतीच्या मूर्तीवरीक़ आणि एका पदकावरोल अक्षराचे वळण बाकाटक- 
कालीन असावे असे दिसते, हे नमूद करणे अवश्य आहे. 


काल मिश्‍चिती 

प्रस्तुत ताम्रपट प्रवरसेनाच्या राज्यारोहणाच्या ३२ व्या वर्षी ज्येष्ठ कृष्ण तृतीयेला 
दिलेला आहे. (ओ. ४०-४१) यापूर्वी उपल्ब्ध झालेल्या द्वितीय प्रवरसेनाच्या ताम्रपटांत 
सर्वात अद्लीकडच्या म्हणजे पांदुर्णा ताम्रपटातील दान त्याने आपल्या राज्यारोहणाच्या 
२९व्या वर्षी दिल्लेळे असल्याचे निदेशिळेळे आहे. था पौनी ताम्रपटाच्या उपल्ब्धीमुळे 
त्याने कमीत कमी ३२ वर्षे तरो राज्य केले असावे असे स्पष्ट दिसते. या निदेंशा- 
मुळे हा ताम्रपट महत्त्वाचा ठरतो. 

त्यावेळी प्रवरसेनाचा सेनापती माधप्प हा होता. पांढुणा ताम्रपटसुद्धा माधप्प 
हाच सेनापती असताना दिलेला होता असे त्यातील उल्लेखावरून दिसते. 


वाचन 
पहिला पता 

१. वृष्टं [।&] प्रवरपुरात्‌ ' [॥*] अग्निष्टोमाप्तोर्य्यासोबथ्ये- 

षोडश्यतिरात्रवाज- 

पेयबृहुस्पतिसवसाद्यस्क्रचतुरश्‍वसेधयाजिन[:*] व (वि) ष्णुवृद्ध[सगो ]तर- 

स्य सत्राड्याकाटकानां महाराजश्रीप्रदरसेनस्थ [सुनोः] सुनो: 

अत्यन्तस्वामिमहाभैरवभकक्‍्तस्य अंसभारसनि (त्रि) वेशितशि- 

वलिडभेद्ृहनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादितराजवंशानां[ना ]म्पराक्र- 

माधिगतशागीत्य्यामलजल्मूद्धना (दा) भिषिक्ताना (नां) 

दशाश्‍वमेधाच[ भू* ]थ- 

७. स्तातानां भारशिवानां महाराजश्रीभवनागदोहित्रस्यः * 


दीत द क दण 


१ या अक्षराचा दंड कोरला गेला नाही. 
२ हा विसर्ग अनावश्यक. 


३८ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


दुसरा पत्ना : पहिली बाजू 

८. गोतमौपुत्रस्य पुत्रस्य वाकाटकाना (नां) महाराजश्रीरुद्सेन- 

९. स्य सुनो[:*] अत्यन्तमाहेश्‍वरस्य सत्याज्जवकारुण्यशोय्येविक्रम- 
१०. नथविनयमाहात्म्यधि (धी ) मत्व (त्त्व) पात्रगतभक्तित्वधरम्मविजयित्वम- 
११. नोनैम्मंल्यादिभिगुणस्समुपेतस्य वर्षशतमभिव- 

१२. द्व॑मानकोशदष्डसाधनसं (स) न्तानपुत्रपोत्रिण: युधिष्ठिरवृत्तर्वा- 

१३. काटकानां महाराजश्रीपूथिवीसेनस्य सूनोः भगवतश्‍चक्र- 

१४. पाणे[:*] प्रसादोपाजितः (त) श्रि (श्री) समुदयस्य वाकाटकानां 
दुसरा पत्ना : दुसरी बाजू 

१५. महाराजशधौीरद्रसेनस्य सुनोः महाराजाधिराजश्रीदेवगु- 

१६. प्तसुतायां प्रभावतिगुप्तायामुप (त्प) न्नस्य शम्भो>प्रसादधृति (त) का- 

१७. तंयुगस्य वाकाटकानां (ना) म्परममाहेश्‍वरमहाराजश्रीप्र- 

१८. वरसेनस्य वचनाः' [।*] कृष्णालेशालिकटके:* ऐहिकामु- 

१९. ष्मिके धर्म्मस्थाने अचलपुके (रे) भूमिप्रतिवस्तुं बहूच ओप- 

२०. मण्य (न्य) वसगोत्रदुग्गार्य्याय राजन्यमानेन भूमेलिवर्तनानि 

२१. पज्चाशा(श) त्‌ दत्ताः' सहनिवेशनेन । यतोस्मत्सन्तका- 
तिसरा पत्ना : पहिली बाजू 

२२. 'कास्सर्व्वाद्धयक्षनियोगनियुक्‍्ता आज्ञास>चारिकुलपुत्राधिकृता भ- 

२३. टाच्छा(शच्छा) त्राश्‍च विग (शु) तपृव्व॑याज्ञया ज्ञापयितव्या:[।*] 

विदितमस्तु व[:* | य- 

२४. थंहास्माभिरात्मनो धर्म्मायुब्बेलविजयंश्वय्थंविवृद्धये इहामु- 

२५. त्रहितात्यंमात्मानुग्रहाय वेजयिके धम्मंस्थाने अपुर्व्व- 

२६. दत्त्या उदकपुव्वमतिसृष्ट:[।।&] अथास्योचितां पुर्व्वराजानुमतां 

२७. चातुव्वेंद्यग्राममर्य्यादापरिहारात्यं (त्य) कौत्तयामस्तद्यया अकर- 

२८. दाय़रि अभटच्छ(च्छा) त्रप्रावेश्यः अपारंपरगोबलिब्दः अ- 


१ विसर्ग अनावश्यक. ' तृ * या अक्षराऐवजी तो चुकोने कोरला गेला असावा. 
* वचनात्‌ ' असे वाचावे. 

२ विसर्ग अनावश्यक. 

३ “दत्तानि' असे वाचावे. 


४ 'का' हे अक्षर येथे चुकीने पुन्हा कोरले गेळे आहे. अनावश्यक. 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४ 
३५. 


३६. 
३७. 


३८, 


३९. 
डळ, 


डव 


श्र. 


ह्रितीय प्रवरसेन याचा पोनी ताम्रपट ३९ 


तिसरा पत्ना : दुसरी वाजू 
[पु*]ष्पक्षीरस (सं) दोहः अचारासनचर्म्माडृधरः अलवणकिन्व(ण्व) क्रे- 
णिखनकः सर्व्वविष्टिपरिहारपरिहूतः सनिधिः सोपनिधि[:*] 
सक्‍्लिप्तोपक्लिप्त[:*] ' आचन्द्रादित्यकालीयः पुत्रपौत्रान॒गामि[कं] 
भुज्जता न केनचि [दू*] व्याघात [:*] कत्तंव्यः [स ]व्वक्रियाभिस्संरक्षित- 
व्य [:*] परिवद्धंयितव्यशच । यशचास्मच्छासनमगणयमान [:*] स्वल्पामपि- 
परिबाधा[धां*] कुर्यात्कारयित वा' तस्य ब्राह्मणेव्वेदितस्य सदण्डं निग्रह 
कुर्याम [।*] अस्मि (स्मि)श्‍च धर्म्मादधिकरण (णे) अति (तो ) तोनेकराज- 
दत्ता (त्त) संचिन्त- 


चोथा पत्रा 
नपरिपालन(नं) कृतपुण्यानुकीत्तनपरिहारात्यं न कौत्तंयाम [:*] 
व्यासगीतो (तौ) चात्र श्लोको प्रमाणि (णी) कत्तंव्यो । स्वदत्तां परदत्ता (त्ता) 
ब्बां(वा) 
यो हरेत वसुन्धरां (॥*) गवं (वां) शतसह [स्र*]स्य हन्तुहरति 
इुष्कतं (तम्‌) [॥१॥४] 
षाष्ट (ष्टि) वर्षसहस््राणि स्वग्गे मोदति भूमिदः [।*] आच्छेत्ता 
चानुमन्ता च्च(च) तान्येव नरके वसेदिति (वसेत्‌ [॥॥२॥॥*] इति ।॥) 
संवत्सरे द्वात्रि (त्रि)शे 
३० २ ज्येष्ठमासकृष्णपक्षतृतीयायां सेनापतो मा- 
धप्पे लिखितं शासनम्‌ ॥ 


मुद्रा 
बाकाटकललामस्य 
क्रमप्राप्तनृपश्रिय[:।*] 
राज्ञ[:*] प्रवरसेनस्य 
शासनं रिपुशासनं (नम्‌) [।।*] 


१ ' सक्ल्प्तोपक्लप्त:* असे वाचावे. 


२ £-कारयेद्रा' असे वाचावे. 


द 


हितीय] पूथिवीबेणाचा माहुरझरी तास्प्रपट 


प्रास्ताविक 

बोरगाव (गिट्टीखदान, नागपूर) येथील लोकप्रिय विद्याल्याचे मुख्याध्यापक 
श्री. बोरकर यांच्या माहुरझरी येथील शेतात नांगरणी चालू असताना गेल्या जून १९७१ 
मध्ये हा ताम्रपट उपलब्ध झाळा. नागपूर येथील केंद्रीय अवकारी खात्यातीऴ 
कर्मचारी श्री. एस. बी. खापर्डे व तेथील अधोक्षक श्री. वि. मो. भोजराज यांच्या द्वारा 
त्यांनी तो नागपूर विद्यापीठातील प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्त्व 
चिभागाचे प्रमुख डॉ. शां. भा. देव यांच्या स्वाधीन केला. या विषयासंबंधी माझी 
जिज्ञासा लक्षात घेऊन त्यानी तो माझ्या निदर्शनास आणला. त्याचे वाचन क्र्न 
मी त्यावर एक लहानसे टिपण नागपूर येथील “ तरुण भारत ' दैनिकाच्या दिनांक २८ 
नोव्हेंबर १९७१ च्या अंकात प्रसिद्ध केले. असे कळते की, त्यानंतर नागपूर येथील * 
जिल्हाधिकार्‍यांनी तो ताम्रपट आपल्या ताब्यात घेतला. महाराष्ट्र शासनाच्या 
पुरातत्त्व व पुराभिलेख विभागाचे संचालक श्री. वि. गो. खोबरेकर यांनी माझ्या 
विनंतीवरून तो जिल्हाधिकार्‍यांकडून घेऊन संपादनासाठी माझ्या स्वाधीन केला, 
वरील सर्व सद्‌गृहस्थांचा आणि विशेषतः पुरातत्त्व व पुराभिलेख विभाग, महाराष्ट्र 
शासन, मुंबई, यांचा मी अत्यंत आभारी आहे. विभागाचे संचालक श्री. खोबरेकर 
यांच्या परवानगीने मुळ ताग्रपटावरून त्याचे संपादन मी येथे करीत आहे. 

माहुरझरी (ता. व जिल्हा नागपूर) हे गाव फार प्राचीन आहे. इ. स. पूर्व 
सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वीच्या बृहृदश्मयुगीन संस्कृतीची चिन्हे म्हणून समजली 
जाणारी शिळावर्तुळे तेथे अनेक आहेत. वाकाटक नृपतींच्या. काळात माहुरझरी हे 
गाव फार प्रसिद्ध असले पाहिजे. तेथे इतस्ततः विखुरलेल्या विटा वाकाटककालीन 
असाव्यात असे डॉ. हंटर यांचे मत आहे.' त्यांना माहुरझरी येथे काही मुद्रा 
(सील्स) सापडल्या होत्या. त्यांतील एकीवर अमुपाद * किवा ' अप्रमाद ' ही अक्षरे 
वाकाटककालीन पेटिकाशीर्षक स्वरूपाच्या लिपीत आहेत. अलीकडे डॉ. अजयमित्र 


१ शारदाश्रम वाषिक, १९३३ (संपादक. य. खु. देशपांडे,) पू. ३४. 


ह्वितीय पृथिवोषेणाचा माहुरझरी तास़ापट डप 


शास्त्री यांना माहुरझरी येथे एक मुद्रा उपलब्ध झाली आहे.' तिच्यावर 
* श्रीमाधवराज ' ही अक्षरे कोरलेली असून ती वाकाटकांच्या ताम्रपटांत आढळणाऱ्या 
*कीलशीर्षक ' (1911-1290८0) लिपीच्या वळणाची आहेत. आणि आता 
माहुरझरी येथेच प्रस्तुत ताम्रपट उपलब्ध झाला आहे. तोही वाकाटक नुपतीचा 
आहे. यावरून वाकाटकांच्या काळात माहुरझरी गाव फार महत्त्वाचे म्हणन 
प्रसिद्ध असले पाहिजे याविषयी शंका राहात नाही. 


वर्णन 


या ताम्रपटाचे एकूण पाच पत्ने असुन ते एका कडीत ओवलेळे आहेत. कडीत 
ओवता येण्यासाठी प्रत्येक पत्राच्या डाव्या बाजूला सुमारे ४ सें. मी. अंतरावर एक 
गोल छिद्र आहे. छिंद्राचा व्यास १.३ सें. मी. आहे. ज्या बर्तुळाकार कडीत 
हे पत्ने ओवळेले आहेत तिचा व्यास ८. ६ सें. मौ. असून कडोच्या सळाकीची जाडी 


७ सें. मी. आहे. ही कडी सलग नसून तिची दोन्ही टोके एकमेकावर येऊन ती 
खिळ्य़ाने पक्की केली आहेत. या कडीतच १.८ सें. मी. रुंद पल्याची २.८ सें. मी. 
व्यासाची दुसरी कडी ओवलेली आहे. तीही सर्ग नसुन तिची दोन्ही टोके एक- 
मेकावर येऊन खिळ्याने जोडलेली आहेत. या कडीत बहुधा ताम्रपटाची मुद्रा 
जोडलेली असावी. ही मुद्रा आज उपलब्ध नाहो. ताम्रपटाचा प्रत्येक पत्रा 
साधारणपणे तीन ते चार मिलिमीटर जाडीचा असून त्याची लांबी १८. ३ सें. मी. 
व रुंदी १५.३ सें. मी. आहे. या प्रत्येक पत्र्याचे वजन सुमारे ३३५ ग्राम असून 
पाचही पल्न्यांचे वजन १. ६९५ किलोग्राम आहे. लहान कडी, मोठी कडी आणि 
पाचही पत्रे मिळून संपूर्ण ताग्रपटाचे वजन, १.८०७ किलोग्राम असल्याचे दिसून 
येईल. ताम्रपटाचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यावर असे आढळते की, केव्हा तरी तो 
विस्तवात टाकला असावा. त्यामुळे बन्याच ठिकाणी डाग आलेळे आहेत. या 
अग्निदिव्यातून हा ताम्रपट सुरक्षित राहिला ही परभे%रो कृपाच समजली पाहिजे. 

ताम्रपटाच्या पहिल्या पढ्याची वरची बाजू आणि पाचव्या पल्याची दुसरी बाजू 
कोरी आहे. या दोन्ही पत्न्यांच्या एकेका वाजूवर व वाकीच्या तिन्ही पल्यांच्या 
दोन्ही बाजूंवर लेखाचा मजकूर कोरलेला आहे. वर उल्ेखिलेल्या अग्निदिव्यामुळे 
विशेषतः तिसर्‍या पल्यावरील वरची बाजू बरीच खराब झालेली आडळते. या 
पद््याच्या मागील वाजूच्या काही भागाला, तसेच पाचव्या पल्यावरील वरच्या 
बाजूच्या उजवीकडील आणि खाली डावोकडीळ वाजूलाही या अग्निसंस्कारामुळे 


१ जर्न ऑफ न्यूमिस्मेंटिक सोसायटी, व्हॉ. ३४. 


४२ महाराष्ट्रातील काही तास्रंपट व शिलालेख 


नुकसान पोचले आहे. त्यामुळे तेथील अक्षरे दुर्वाच्य झालेली आहेत. ता म्रपत्रां- 
च्या कडा उंच केलेल्या नाहीत, तरी मजकूर सुरक्षित आहे. अर्थात, वर उल्लेखि- 
लेल्या जागा अपवाद समजल्या पाहिजेत. पहिल्या चार पानांवर प्रत्येकी सहा 
ओळींचा, आणि बाकीच्या चार पानांवर प्रत्येकी सात ओळींचा, असा एकूण बावन 
ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. अक्षरे ठसठशीत व चांगली खोल कोरलेली 


आहेत. 


अक्षरवटिका 

ताम्रपटावरील कोरीव लेखाची लिपी ब्राम्ही असुन ती पेटिकाशीर्षक स्वरूपाची 
होय. अक्षराच्या दंडाला शिरोभागी, सामान्यतः उजव्या बाजूला, एक चौकोन 
कोरलेला असतो, तो पेटिकेप्रमाणे दिसतो, म्हणून त्या प्रकाराला पेटिकाशीर्षक.असे 
म्हणतात. ही पेटी सवंच अक्षरांना असते 'असे नाही. उदा. इ.-ओ. ३१; 
ए-ओ. ४८ ; ज-ओ. २, ४, ७; ब.-ओ. २, १८, ३८; ल-ओ. ७, १८, २० 
वगैरे. हलन्त व्यंजने सामान्यतः आकाराने ल्हान व पेटिकाविरहित कोरतात. 
उदा. दृष्टम्‌, पृथिविसमुद्रातू-ओ. १; वचनात्‌-ओ. २७. क्वचित ती शिरो- 
रेषाविरहितसुद्धा असतात. उदा. वचनातू-ओ. २७. जोडाक्षरातील रेफ 
दाखविण्यासाठी अक्षराच्या शिरोभागी उभी रेघ कोरतात. उदा. वर्ष, 
बद्धंमान-ओ. १३. अनेकदा या रेघेलाही पेटिका जोडलेली आढळतें. उदा. 
कारत्तयुगस्य-ओ. २०; अभ्यच्चित-ओ. २३; धम्मं-ओ. १२, ३१, ३२, ४५; 
कुर्य्याम:-ओ. ४५. इत्यादी. 

आकार सामान्यतः अक्षराच्या दंडावरील़ डाव्या बाजूला खाली लहानशी रेघ 
ओढून दाखवतात. उदा. समुद्रातू-ओ. १, अतिरात्रवाजपेय-ओ. २, इत्यादी. 
क्वचित दंडाच्या डाव्या बाजूला मध्यभागी आडवी उभी रेघ कोरून तो दाखवतात. 
उदा. वद्धंमान-ओ. १३, माहेश्वरस्य-ओ. ११, ,कोसलामेकला-ओ. २२, 
आज्ञा-ओ. २९. ज्ञापयितव्या-ओ. ३० यातील ज्ञा या अक्षरातील आकाराने शिरो- 
भागावर गेलेली अधवर्तुळाकृती धारण केली आहे. इकार बहुधा अक्षरावर अर्ध- 
वर्तुळ किवा वर्तुळ कोरून दाखवला आहे. उदा. विष्णु-ओ. ३, शिवलिज्ध-ओ. ६, 
पृथिवि, अग्नि-ओ.१. इकाराच्या वर्तुळातच एक छोटे वर्तुळ किवा टिंव कोरून 
दीघं ईकार दाखवतात. उदा. श्री-ओ. ४, ९, १० ; गौतमी-ओ. ९, भागीरत्थ्या- 
ओ. ७. उताराचे चिन्ह कधी अक्षरातील दंडाच्या खाली उजव्या बाजूला 
आकड्याच्या आकाराचे चिन्ह कोरून दाखविला आहे. उदा. समुद्रात-ओ. १, 
विष्णु-ओ. ३, पुत्रस्य-ओ. ९, युधिष्ठिर-ओ.१४, सुनय-ओ. १८ इत्यादी ; कधी 


द्वितीय पूथिवोषेणाचा माहुरझरी ताम्रपट ४३ 


हा आकडा उजव्या बाजूला कोरलेला आहे. उदा. चतुरशव-ओ. ३, सुपरितुष्ट- 
ओ. ६, देवगुप्तसुतायां-ओ. १९ ; कधी दंडाच्या मध्यभागी डाव्या बाजूला आडव्या 
व नंतर क्षाली गेलेल्या स्वरूपाचे चिन्ह कोरून उकार दाखविला आहे. उदा. 
स्द्रसेनस्य--ओ. १०, कुन्तलाधिपति-ओ. २४, कुल-ओ. २९, विश्रुत-२९. दौर्ष 
ऊकार दाखवण्यासाठी प्रथम ऱ्हस्व इकाराचे चिन्ह कोरून नंतर दंडाच्या उजव्या 
बाजूला आजच्या दीर्घ ऊकाराचे चिन्ह आडवे कोरलेले आहे. उदा. मूर्दा-ओ. ७, 
भ्षूनो:-ओ.४, १०, १५, १७, २४; पुर्वव-ओ. १७, ३२, ३६; भूतस्य-ओ. २०. 
एकार सामान्यतः दंडाच्या वर उजव्या बाजूला आडवी व नंतर खाली आखूड उभी 
रेघ ओढून दाखवतात. उदा. वाजपेय-ओ.२, अशवमेव-ओ. ३, प्रवरसेनस्य- 
ओ. ४, सल्निवेिशित-ओ. ५. या एकाराचा आकार स्थूल मानाने अर्ध्या चतुष्कोना- 
सारखा आहे. ऐकाराच्या दोन मात्रा जोडताना मात्र मात्रेचा हा आकार बदलतो. 
उदा. भैरव-ओ. ५, वैजयिके-ओ. ३१, चक्रपाणे:-ओ. १५, नेम्मल्य-ओ. १३. 
यांतील काही मात्रांना अधंगोलाकार आला आहे. धर्म्मायुर््वलंश्‍वर्य-ओ. ३१ या 
शब्दातील लै च्या मात्रा डाव्या बाजूलाच पण एक वर व एक खाली दिलेली आहे. 
ओकाराचे' चिन्ह म्हणजे अक्षराच्या वर डाव्या बाजूला आकाराचे चिन्ह व उजव्या 
बाजूला वर वर्णन केल्याप्रमाणे एकाराची एक मात्रा. उदा. अगिनष्टोमाप्तोर्थ्या- 
मोक्‍्थ्य-ओ. १, सुनो:-ओ. ४, १०, १७, २१, कोसला-ओ. २२ इत्यादी, ओकारा- 
साठी अर्थातच ऐकाराप्रमाणे उजव्या बाजूला दोन मात्रा द्यायला पाहिजेत. पण 
त्याऐवजी डाव्या बाजूला आकाराच्या चिन्हावर एक व उजव्या बाजूला एक अशा 
रीतीने ह्या दोन मात्रा कोरलेल्या आहेत. उदा. दोहित्रस्य, गोतमीपृत्रस्य-ओ. ९, 
शौय्य-ओ. ११ ; पोत्रिण:-ओ. १४, पोत्रानुगामी-ओ. ४१, गौरवातू-ओ. ४८. 
विसर्गाचे चिन्ह म्हणून कोरलेली टिवे गोल नसून ती आडव्या रेषेसारखी दिसतात. 
उदा. याजिनः-ओ. ३, सूनोः:-ओ. ४, १०; णौठिणः-ओ. १४ इत्यादी. अनु- 
स्वाराची टिंबेही गोळ नसून आडव्या रेषेसारखी आहेत. उदा. दुष्छतं, संव्वत्सरे-- 
ओ. ५१, लिखितं-ओ. ५२ यांतील अनुस्वार पहा. जिव्हामूलीय किवा उपध्मानीय 
यांची चिन्हे कोठेही वापरळेली आढळत नाहीत. 

व्यंजनांच्या बाबतीत विशेष लक्षात आणून देण्यासारखे अक्षर झ हे होय. 
वाकाटकांच्या इतर ताम्रपटांत ते क्वचितच आढळते. हितीय पृथ्वीषेणाच्या 
बालाघाट ताम्रपटात ते आहे. प्रस्तुत ताम्रपटातील * अज्झितभट्टारिका '-ओ. 
२५, या शब्दात ते आले आहे. डः चे चिन्ह चुकीने का होईना पण 
* राजवड्शानाम्‌ '-ओ.७, ' वड्शालंडूगर -ओ. २०, * वडूश '-ओ. रर, 
इत्यादी शब्दांत आलेले आहे. जोडाक्षरातील ड चे चिन्ह म्हणून द चेच 


84 महाराष्ट्रातील काही तास्रपट ब शिलालेख 


चिन्ह योजलें आहे. उदा. * दण्ड '-ओ. १४, ४५ यातील ड पहा. 'एरवी 
ड चे स्वतंत्र चिन्ह * षोडश्यतिरात्र '-ओ. २ या शब्दातील ड मध्ये आढळते. 
ब च्या चिन्हात उजव्या बाजूला उभा दंड सरळ नसतो. उदा. बृहस्पती-ओ. 
२, बल-ओ. १८, आयुब्बंल-ओ. ३१, इत्यादीमधील ब हे अक्षर पाहा. पण 
“बाधा '-ओ. ४४ या शब्दातील ब मधे हा दंड सरळ आलेला आहे. 
त्यामुळे एरवीच्या ब पेक्षा या ब अक्षराचे स्वरूप वेगळे दिसते. तेथे ब साठी 
चौकोन कोरला गेला. कोरकाच्य़ा चुकीमुळेही हे झाले असणे शक्‍य आहे. 
धर्म्म-ओ. १२, ३१, ३२ या शब्दातील दोन्ही म चे स्वरूप सारखेच आहे. पण 
धर्म्मादरकरणे-ओ. ४५, या शब्दातील म्म॑ या जोडाक्षरात दोन्ही म सारखे 
नाहीत. पहिल्या म चे स्वरूप नेहमीच्या म सारखे आहे. (त्यातही कोरकाची 
चूक झालेलो आहे. उजवीकडील जी रेषा तिरपी कोरायची ती सरळ उभी 
कोरली गेली आहे) पण दुसर्‍या म चे वळण निराळे असून ते फासासारखे 
दिसते. जोडाक्षरातील दुसरा म अन्यत्रही असाच आढळतो. उदा. ब्राह्मण- 
ओ. ४४ अस्मिश्‍च-ओ. ४५, अस्मच्छासन-ओ. ४३, अस्मतु-ओ. २८, यथास्माभि:- 
ओ. ३० यांतील म पाहा. तथापि, आत्मनो-ओ. ३१. यातील त्‌ ला 
जोडलेल्या भ चे स्वरूप मात्र नेहमीच्या म सारखेच आहे. साधा य व जोडा- 
क्षरातील य यांचीही वळगे निराळी आहेत. उदा. वाजपेय-ओ. २, यार्जिन:- 
ओ. ३, न॑यविनय-ओ. ११ इत्यादी शब्दांतील य पाहा; आणि ' आप्तोर्य्यामोक्‍थ्य- 
षोडश्यतिरात्र, सवसाद्य-ओ. १, २, सगोत्रस्य-ओ. ३, प्रवरसेनस्य-ओ. ४, 
अत्यन्त, भक्‍तस्य-ओ. ५ इत्यादी शब्दांतील जोडाक्षरांत आलेला य पाहा. 
तोच गोष्ट व आणि जोडाक्षरातील ब च्या वळणासंबंधी. उदा. पृथिवि- 
ओ. १, वाजपेय, सवसाद्य-ओ. २, विष्णुबूद्ध-ओ. ३ इत्यादी शब्दांतील व 
पाहा; आणि चतुरश्व-ओ. ३, स्वामि-ओ. ५, दशाश्‍वमेध-ओ.८, धोमत्ब, 
भक्तित्व, विजयित्व-ओ. १२ इत्यादी शब्दांतील जोडाक्षरांत आलेला ब पाहा. 
क्वचित जोडाक्षरातही नेहमीसारखा साधा व कोरलेला आढळतो. उदा. 
शिवलिज्ञोहृहन-ओ, ६, सर्व्वंद्रिप-ओ. १८, विश्‍वासातू-२२, इत्यादी शब्दां- 
तोल जोडाक्षरात असलेला व पाहा. विशेष नमूद करण्यासारखी गोष्ट ही की, 
पूरव्व-ओ. १७, व ३० या ओळोत आलेल्या पृव्वे शब्दांतील जोडाक्षरात दोन्ही 
ब्र सारवेच आहेत, तर पुव्वेंग-ओ. ३२, अपूरव्व,-ओ. ३५ या शब्दांतील जोडा- 
क्षरात दोन्ही व निरनिराळ्या वळणांचे आहेत. चातुरव्वेदद-ओ. ३६ व 
संव्वत्सरे ओ. ५१ यांतोल व्य या जोडाक्षरातही ते भिन्न प्रकारचे आहेत. 
ओ. १८१ ४० मधे आलेल्या सर्व्व या शब्दातील व्व हे जोडाक्षरही दोन्ही ठिकाणी 


हितोय पूथिवीबेणाचा माहुरझरी ताश्रपट ४५ 


भिन्न रोतींनी कोरळे आहे. जोडाक्षरात आलेले य आणि व यांची वळणे 
आपाततः सारखीच दिसतात. 'स्त्रामि' आणि ' भक्तल्य '-ओ. ५ यांतील 
व आणि य पाहा. पण यातील फरक असा की, य ची उजव्या बाजूची रेषा 
बरपर्यंत गेलेलो असते तर व चा फासा पूर्ग होऊन तो खालीच संपतो. जिव्हा- 
मुल्लोप्र किवा उपळ्मानीधाचे चिन्ह या ताम्रयटात कुठेही कोरलेळे मळा आढळले 
नाही. 


भाषा 


ताग्रपटावरील कोरीव लेखाची भाषा संस्कृत असून स्थूल मानाने ती शुद्ध 
आहे. वंश? हा शब्द ' वड्श' असा लिहिला आहे (ओ. ७, २०, २२व २६) 
ते चुकीचे होय. धीमत्व-ओ. १२, सर्व्वाद्ूयक्ष-ओ. २८, किण्व-ओ. ३९, 
सक्‍्लप्तोयक्ल्प्त-ओ. ४१ हे शब्द चुकीचे लिहिले किवा कोरले आहेत. वाचनात 
त्रे त्या त्या ठिकाणी दुरुस्त दिले आहेत, ते पाहावे. “ काश्यपसगोत्रो '- 
ओ. ३४, हे रूपही चुकीचे होप, त्याऐवजी तेथे “ काश्यपसगोत्र ' असे पाहिजे, 

रेकाच्या नंतर आलेली व्यंजने ट्वित केली आहेत. उदा. आप्तोर्थ्याम-ओ. १, 
शौध्य़रे-गो. ११; धर्स्म-ओ. १२, ३१, ४५ ; नैम्मॅल्य-ओ. १३; सञ-ओ. 
१८, ४०; पूर्वा-ओ. १७, ३०, ३२; कुर्य्याम:-ओ. ४५, भाग्ग ओ. १७, २८ 
इत्यादी. याला अपवाद फक्त वर्ष-ओ. १३ हा शब्द. 


विषय 

प्रस्तुत तात्रपट म्हणजे एक दानपत्र होय. वाकाटक नृपतो ह्वितीय पृथिवीपेण 
याने पृथिवीयुर .येयोळ व्रिष्गुदत्त व भवदत्त या दोत ब्राम्हणांना जमललेटक 
नावाचे गाव दान दिले, ते नमूद कून ठेवणे हा या ताम्रपटाचा विवध होप. 


वाकाटकांची वंशावळ 

वाकाटकांच्या इतर ताम्रपटांप्रमाणे या ताम्रपटाचाही आरंभ ' दृष्टम्‌ 
या शब्दाने झाला भाहे. याचा अर्थ असा को, दानपत्र संपूरगे कोरले गेल्यावर 
सचिवाळ्यातील अधिकार्‍यांनी ते पाहिळे आणि त्याची सरकारी दप्तरात 
नोंद केली. यावरून लक्षात येईल को, “दृष्ट हा शब्द ताम्रपटाच्या प्रारंभी 
कोरलेला असला तरी तो सर्वात शेवटी कोरला जात असावा. याच पुृथिवी- 
घेणाच्या वाळाघाट येथील अपुगे ताम्रपटात हा शब्द कोरलेला आढळत नाही, 
याचे कारण यावरून लक्षात येईल. हे दानपत्र पृथिवीषेणाने पृथिवोसमुद्र 


४६ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


या स्थानातून दिले होते. बहुधा ते त्याच्या राजधानीचे शहर असावे. त्या- 
नंतर प्रथम प्रवरसेनापासून तो द्वितीय पृथिवीषेणापर्यंतच्या वाकाटक नृपतींची 
वंशावळ आलेली आहे (ओ. १ ते २७). ती साधारणपणे वाकाटकांच्या इतर 
ताम्रपटांत जशो आढळते. तशीच येथेही आहे. प्रथम प्रवरसेनापासून तो 
द्वितोथ सुद्रसेनापर्यंतचे वर्गन सर्व ताम्रपटांत सारखेच आहे. 


* उच्छिन्नसवंद्विव '-द्वितीय प्रवरसेन 

रुद्रसेनानंतर गादीवर बसलेला त्याचा पुत्र द्वितीय प्रवरसेन याचे वर्णन 
मात्र पृथिवीषेणाच्या ताम्रपटांत थोडे अधिक आढळते. ' पुर्वीच्या राजांनी 
घाळून दिलेल्या मार्गाचे अनुसरण करणारा व नीती, बळ आणि पराक्रम 
यांच्या साह्याने ज्याने आपले सर्व द्वेष्टे नष्ट केले असा '-(ओ. १७ व १८). 
ही विशेषणे द्वितीय प्रवरसेनाला पृथिवीषेणाच्या बालाघाट व प्रस्तुत माहुरझरी 
या दोन्ही ताम्रपटांत योजलेळी आहेत. तथापि, या ताम्रपटांत ती अगदीच 
नव्याने योजली आहेत असे नाही. ह्ितीय प्रवरसेनाच्या सिवनी ' ताम्रपटात 
ती पूर्वी आलेली आहेत. त्यामुळे या ताम्रपटातून द्वितीय प्रवरसेनाविषयी 
काही नवीन माहिती मिळते असे मुळीच नाही. 

तथापि, एक प्रश्‍न मनात येतो, त्याचा निर्देश या ठिकाणी करून ठेवतो. 
द्वितीय प्रवरसेनाचे आतापर्यंत एकूण चौदा ताम्रपट उपलब्ध झालेले आहेत. 
त्यांतील दोन अपूर्ण आहेत. जांब ताम्रपट त्याच्या ड्रितीय राज्यवर्षात दिलेला 
होता. त्यात व त्यानंतर दिलेल्या बेलोरा, क्रद्धपुर व चम्मक या ताम्रपटांत 
वरील विशेषणे नाहीत. त्यानंतर त्याच्या अठराव्या राज्यवर्षातील फाल्गुन 
महिन्यात दिलेल्या सिवनी ताम्रपटात ही दोन विशेषणे आहेत. पण त्यानंतर 
दिलेल्या आठ ताम्रपटांपैकी कोणत्याही ताम्रपटात ती नाहीत. सिवनीनंतरच्या 
त्याच्या ताम्रपटांत ती का गाळली असावी, किवा सिवनी ताम्रपटातच ती 
का यावी, हा प्रश्‍न मनात येतो. (विशेष कारग असे की, प्रवरसेनानंतर 
नरेन्द्रसेनाच्या मागून गादीवर बसलेल्या द्वितीय पृथिवीषेणाच्या दोन्ही उपलब्ध 
ताश्रपटांत तो पुन्हा आलेली आहेत.) या प्रश्‍नाचा समाधानकारक उलगडा 
होणे अवश्य आहे. सिवनी ताम्रपट आतापर्यंत जेम्स प्रिन्सेप,* 


१ वाकाटक नृपति आणि त्यांचा काल (डॉ. मिराशी), पृ. २२९, ओळ 
१४, १५. 
२ जर्नल ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, व्हॉ. ५, पृ. ७२६. 


हितोय पृथिवीषेणाचा माहुरझरी ताम्रपट ४७ 


डॉ. फ्लीट ' आणि डॉ. मिराशी' यांनी संपादन केला आहे. पण त्यांपैकी कोणीही 
या दोन नवीन विशेषणांचा विचार केलेला मला आढळला नाही. 

. यांतील दुसर्‍या विशेषणावरून निदान एवढे दिसून येते की, वाकाटकांच्या 
राज्याचा किवा द्वितीय प्रवरसेनाचा द्वेष करणारे अनेक शत्रू त्यावेळी निर्माण 
झाले होते. पण आपल्या नीतीने, सामर्थ्याने आणि पराक्रमाने प्रवरसेनाने 
त्या सर्वांचा नाश केला. 


* अपहूतबंशश्री '-नरेंद्रसेन 

प्रवरसेनाच्या मृत्यूनंतर नरेंद्रसेन गादीवर बसला. त्याने दिलेला एकही 
ताम्रपट अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. त्याच्या संबंधीची माहिती हितीय 
पृथ्रिवीषेणाच्या बालाघाट येथील अपूण तास्रपटावरून प्रथम उजेडात आली. 
तीच माहिती प्रस्तुत ताम्रपटात देखील आढळते. * पूर्व्वाधिगतगुणविशवासादप- 
हृतवंशश्रिय:' (ओ. २२) हे नरेंद्रसेनाला लावलेले विशेषण बरेच चर्चाविषय 
झाले आहे. या विशेषणाचा अर्थ असा की, ' पूर्वीच मिळवलेल्या गुणांनी 
आणि विश्‍वासाने ज्याने वंशलक्ष्मी हरण केली, असा नरेन्द्रसेन '. यातील 
*अयहूत' हा शब्द विशेष महत्त्वाचा आहे. “अप-|-हू' या मूळ धातूचा 
अर्थ हरण करणे, हिसकावून घेणे असा आहे. नरेंद्रसेनाने वंशलक्ष्मी हरण 
केली, अर्थात तिच्यावर दुसर्‍या कोणाचा तरी अधिकार होता, पण नरेंद्रसेनाने 
ती बलात्काराने हिसकावून घेतली, असा अर्थ लक्षात घेऊन डॉ. कील्हॉन 
यांनी असे अनुमान केले की, बहुधा नरेंद्रसेनाने ती आपल्या वडील भावाजवळून 
हिसकावून घेतली असावी. अर्थात, वाकाटकांच्या सिहासनासंबंधी त्यावेळी 
कलह उत्पन्न झाला असावा. नरेंद्रसेनाला वडील भाऊ असल्याचा पुरावा 
नाही. तो होता असे गृहीत धरे तरी त्याच्याजवळून बलात्काराने केलेल्या 
राज्यहरणाचा प्रसंग त्याच्या मुळाकडून म्हणजे द्वितीय पृथिवीषेणाकडून गौरवपर 
रीतीने केला जाणे शक्‍य नाही. हूऱ्हरण करणे, या धातूला “अप उपसर्ग 
लावल्यानंतर त्याचा ' मागे घेणे, परत घेणे ' असाही अर्थ होऊ शकतो. उदा. 
सृर[सरकणे, जाणे; अप -|-स्‌ >अपसरणे><मागे सरकणे, परतणे. त्याचप्रमाणे 
हृर्‍ऱ्हरण करणे; अप-!-हू परत हरण करणे, मागे ओढून घेणे. या अर्थाने 
“ अपहतराज्यश्री ' म्हणजे ज्याने (शत्रंनी पूर्वी हरण केलेली) राज्यश्री परत 


१ कॉर्पस इन्स्क्रिप॒शनम्‌, इंडिकंरम, व्हॉ. ३, पू. २४२. 
२ कित्ता, व्हॉ. ५, पृ. २८-३२. 


4 महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट व शिलालेख 


_२५०८००८८८८००८०८००>५>५५-५>>>>>>>>>> 


हरण केली, ओढून घेतली, परत मिळवली, असा अर्थ सयुक्तिक होऊ शकेल. 
या दृष्टीने ' आपल्या पूर्वजाकडून मिळवलेल्या गुणांनी निर्माण झालेल्या आत्म- 
विश्‍वासाने त्याने (नरेंद्रसेनाने) आयली राज्यश्री परत मिळवली * हा 
डॉ. अळतेंकर यांनी केलेला अर्थ अधिक समर्थक आहे. डॉ. मिराशी यांनी 
या बावतीत असे म्हटले आहे की, ' तेव्हा वाळाघाट ताम्रपटातील वर्णन काव्यमय 
समजून त्याचा अर्थ नरेस्द्रसेताने आपल्या अंगच्या गुणांनी राज्यलक्ष्मीला 
आकषित केले एवढाच घेतला पाहिजे * ' हे अन्वर्थक वाटत नाही. 

द्वितीय प्रवरसेनाच्या कारकीर्दीत वाकाटकांच्या राज्याला शत्रू निर्माण 
होऊन त्यांचा प्रवरसेनाने विध्वंस केला असला (ओ. १८) तरी त्यांनी पुन्हा 
डोके वर काढून त्याच्या राज्याचा काही भाग तरी घेतला असावा असे 
यावरून सूचित होते. प्रवरसेनाचे अनेक ताम्रपट नागपूरजवळील नन्दिवर्धन 
या राजधानीतून दिलेले आहेत. बस्तर राज्यातील नलवंशीय नृपती भवदत्त- 
वर्मा यानेही त्याच काळात नन्दिवर्धन येथून यवतमाळ जिल्ह्यातील कदंबगिरी 
ग्राम दान दिल्याचा उल्लेख त्याच्या क्रद्धपूर' ताम्रपटात आढळतो. त्यावरून 
वाकाटक साम्राज्यातील नागपूर-यवतमाळ जिल्ह्यांचा हा प्रदेश त्याने * जिकून 
घेतला होता, इतकेच नाही तर प्रवरसेनाची राजधानी नन्दिवर्धन येथून आपला 
राज्यकारभार सुरू केळा होता असे स्पष्ट दिसतें. नन्दिवर्धन शत्रूंनी काबीज 
केल्यामुळे प्रवरसेनाला आपली राजधानी बदलणे भाग पडले. याच वेळी 
प्रवरसेनाने प्रवरपुर येथे नवी राजधानी केली असावी. हितीय प्रवरसेनाच्या 
कारकीर्दीत त्याच्या ११ व्या राज्यवर्षापर्यंत त्याची राजधानी नगरधन येथे होती. 
कारग, त्या कालावधीत त्याने आपल्या दुसर्‍या राज्यवर्षात दिलेला जांब ताम्रपट 
आणि ११ व्या राज्यवर्षी दिकेला बेलोरा ताम्रपट हे नगरधनहून दिलेले होते. त्याने 
१८ व्या राज्यवर्षी दिळेला चम्मक ताम्रपट मात्र प्रवरपुराहून दिला आहे. तथापि, 
प्रभावतीगुप्ताने दिळेला क्रद्धयूर ताम्रपट प्रवरसेनाच्या १९ व्या राज्यवर्षी दिला, 
असून तो ' रामगिरिस्वामिनः पादमूलात्‌' म्हणजे नगरधनजवळील रामटेक 
येथून दिला आहे. याचा अर्थ असा की, शत्रूच्या संकटाची पूर्ण कल्पना 
आल्यामुळे प्रवरसेनाने आपल्या १८ व्या राज्यवर्षीच राजधानी हल्वून ती प्रवरपुर 
ग्रेथे नेली. १९ व्या राज्यवर्षापर्यंत नगरधन वाकाटकांच्या हातून गेळे नव्हते. 


१ दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (यझदानी), भाग १ ते ४, प्र. १८१. 
२ वाकाटक नृपति आणि त्यांचा काल (मिराशी), पृ. ४६. 
३ एपि. इंडि., पु १९, पृ. १००. 


हितोय पृथिवीषेणाचा माहुरझरी तास्रपट ४९ 


त्यानंतर काही वर्षांनी नलवंशीय राजांनी ते काबीज करून तेथे आपले बस्तान 
बसवले असावे असे दिसते. भवदत्तवर्म्याच्या स्वारीमुळेच वाकाटकांना आपली 
राजधानी नगरधन सोडावे लागले असे डॉ. अळतेकरही म्हणतात.' तेव्हा 
वाकाटकावर आपल्या राज्याचा हा भाग गमावण्याचा दुर्धर प्रसंग हितीय 
प्रवरसेनाच्या कारकीर्दीत ओढवला असावा. ह्वितीय प्रवरसेनाच्या हातातून 
निसटलेला तो प्रदेश त्याचा पुत्र नरेन्द्रसेन याने पुन्हा परत मिळवला असावा. 
नरेत्द्रसेनाच्या या कर्तृत्वाचा उल्लेख “ अपहूतवंशश्री ' या शब्दांनी पृथिवी- 
घेणाच्या बालाघाट ताम्रपटात केलेला असावा असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
प्रस्तुतु माहूरझरी ताम्रपटातही तेच विशेषण आढळत असल्यामुळे वरील 
अनुमानाला दुजोर मिळतो. या नरेत्द्रसेनाने कोसला, मेकला व मालव 
या प्रदेशावरही आपले स्वामित्व प्रस्थापित केले होते. (ओ. २२-२३). 


मग्नवंशोद्धारक द्वितीय पुथिवीषेण 

नरेल्द्रसेनानंतर त्याचा मुलगा ह्वितीय पृथिवीषेण गादीवर बसला. त्याच्या 
आईचे नाव अज्झितभट्टारिका असे असून ती कुन्तल देशाच्या राजाची कन्या 
होती (ओ. २५). गोदावरी नदीच्या दक्षिणेकडील प्रदेशाला पूर्वी ' कुन्तल ' 
देश हे नाव होते. त्यात स्थूल मानाने आजच्या सोलापूर, कोल्हापूर व 
सातारा या जिल्ह्यांतील प्रदेशाचा अंतर्भाव होत होता. वाकाटकांच्या काळात 
* कुन्तलाधिपति' कोण होता हे निश्‍चित सांगता येत नाही. डॉ. मिराशी 
यांनी त्या विभागात सापडलेल्या ताम्रपटादिकांच्या आधारे असे दाखविले 
आहे की, इ. स. चौथ्या शतकापासून त्या प्रदेशात मानपूर . नावाचे राष्ट्रकूट 
वंशाचे राजे राज्य करीत होते, त्यांचा मूळ पुरुष ' मानांक' होता, आणि 
त्याची राजग्रानी मानपूर (सध्याचे माण या नावाचे गाव, जिल्हा सातारा) ही होतो. 
अज्झितभट्टारिका ही या राष्ट्रकूट वंशाच्या * कुंतल्ाधिपती 'ची कन्या असावी. 
त्यावरून कुंतलातील राष्ट्रकूटांचें आणि आपल्या वाकाटक नृपतींचे संबंध 
सलोख्याचे असले पाहिजेत असे दिसते. त्यामुळेच हितीय प्रवरसेनाने आपला 
पुत्र नरेल्दरसेन याच्याशी कुंतलाधिपतीची कन्या अज्झितभट्टारिका हिचा विवाह 
घडवून आणला असावा. त्यांना झालेला मुल्गा द्वितीय पृथिवीपेण हा 
होय. 


" वृ दि्अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (यझदानी), भाग १ ते ४, पू. १८०. 
२ संशोधन मुक्‍तावलि (डॉ. मिराशी), सर पहिला, पृ. ६५ ते ७५- 
&-9-4”&. 


ष्ठ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


पृथिवीषेण भागवत धर्माचा निष्ठावंत उपासक व तेज:ःक्षमादिगुणसंपन्न 
होता (ओ. २६). त्याने आपल्या “मग्न ' वंशाचा उद्धार केला असे 'मस़न- 
वंशोक्ध्त्‌:' या विशेषणावरून दिसून येते. पृथिवीषेणाच्या बालाघाट ताम्रपटात 
* द्विमयरवंशोद्धर्तू: ' असे शब्द आहेत. त्यावरून आपले राज्य शत्रूपासून वाचवण्याचे 
प्रसंग पुथिवीषेणावर दोनदा आले असावेत असे दिसते. ' द्विमग्न '-हा शब्द 
*निमग्न' असा असावा असे डॉ. मिराशी यांना वाटते.' पण ताम्रपटाच्या 
ठशात तो '* हिमग्न' असा स्पष्ट आहे. प्रस्तुत ताम्रपटात मात्र केवळ ' मदन 
असा शब्द आलेला आहे (ओ. २६). त्यावरून असे वाटते की, प्रस्तुत माहुर- 
झरी ताम्रपट दिल्यानंतर बालाघाट ताम्रपट कोरण्यात आला ' असावा. 
माहुरझरी ताम्रपट देण्यापूर्वी पृथिवीषेणाच्या राज्यावर फार मोठे संकट य्रेऊन 
राज्य वरुडाल्यासारखे झाले असावे. पण त्यातून आपल्या पराक्रमाने त्याने ते 
वाचवले. म्हणून ' मग्नवंशोद्धत्तू: ' असे विशेषण प्रस्तुत माहूरझरी ताम्रपटात योजले 
असावे. त्यानंतर पुन्हा असाच कठीण प्रसंग येऊन त्यामुळेही राज्य जाते 
को काय असे वाटण्याइतपत शत्रूंनी त्याला व्रस्त केले असावे. पग त्यातूनही 
पृथिवीपेणाने पराक्रमाची शर्थ करून ते वाचवले असावे असे स्पष्ट दिसते. 
त्यामुळेच बालाघाट ताम्रपटात त्याला ' द्विमस्रवंशोद्धर्त: ' असे विशेषण लावले 
असावे. बालाघाट ताम्रपट कोरण्याचे काम अपूर्ण राहिले ही गोष्टही सूचक 
वाटते. त्यावरून दोनदा बुडत चाललेल्या वंशाचा उद्धार केल्यानंतर पुन्हा 
दुर्धर संकट आलेले असावे, त्यामुळे नित्याचे व्यवहार विस्खळित होऊन ताम्र- 
पटाच्या द्वारे जे गाव दान द्यायचे तेही संकटात आले असणे असंभवनीय 
नाही. जेथे राज्यच शिल्लक राहते की नाही याची शंका होती तेथे त्या 
राज्यातील ग्रामादिकांचे दान करण्याचा प्रयास व्यर्थ ठरला असता. त्यामुळेच 
बालाघाट ताम्रपट अपूर्ण राहिला असावा. 


दोन संकटे कोणती ? 

ज्या दोन प्रसंगो पृथिवीषेणाला आपला वंश किवा राज्य वाचवावे लागले 
तें प्रसंग कोते, याचा निर्देश ताम्रपटात नाही. डॉ. अ. स. अळतेकर यांच्या 
मताप्रमाणे छत्तिसगडमधील शरभपुरचा राजा मानमात्र याने या सुमारास 
विदर्भ व मध्यप्रदेशाचा दक्षिण भाग जिकून घेतला होता. तेव्हा, पृथिवीबेणाच्या 


राज्यावर आढेळे एक संकट ते असावे. डॉ. अळतेकरांचा हा तक अविधेय 


१ बाकाटक नृपति आणि त्यांचा काल (मिराशी), पृ. ५२, २९८, ३०६. 
8-9, 


हितीय पृथिबोषेणाचा माहुरझरो तारापट ष्‌१ 


नृपतीच्या पंडरंगपल्ली ताम्रपटावर आधारलेला' आहे. परंतु अविघेयाचा 
हा ताम्रपट शरभपुर येथील नृपतीचा नसून तो “ कुन्तलानां अधिपति' चा 
म्हणजे त्या काळात दक्षिण महाराष्ट्रात राज्य करणार्‍या राष्ट्रकूट नृपंतीचा 
आहे, असे डॉ. वा. वि. मिराशी यांनी या ताम्रपटाचे पुनर्वाचन करून लिहिलेल्या 
छेखात स्पष्ट केले आहे.' पृथिवीषेणाची आई अज्झितभट्टारिका कुन्तलाधिपती 
'कूटवंशातील होती. तेव्हा त्यांनी पृथिवीषेणाच्या राज्यावर आक्रमण 
केळे असेल असे वाटत नाही. कुन्तलाधिपति अविधेयाला * सन्त्रस्तविदर्भाएमक- 
मण्डल: ' असे वरील ताम्रपटात म्हटले आहे. त्यावरून असे दिसते की, 
त्याने. त्यावेळी विदर्भाच्या पश्‍चिम विभागावर राज्य करणार्‍या वाशिम येथील 
वाकाटक नृपतीशी लढाया केल्या असाव्या. याला उपोद्बलक पुरावा अजंठा 
लेण्पातीलळ वराहदेवाच्या शिलालेखातही मिळतो असे डॉ. मिराशी यांनी 
दाखवले आहे. ते सयुक्तिक वाटते. 

पृथिवीवेणाच्या राज्यावर आलेले दुसरे संकट त्यावेळी उत्तर कोकणात 
उदथाला येत असलेल्या व्रैकूटक नृपतीकडून आले असावे, असा डॉ. अळतेकर 
यांचा तर्क आहे. त्या वंशातील दहरसेन नृपती याचे राज्य इ. स. ४४५ ते 
४७५ पर्यंत होते. त्याने अश्वमेध यज्ञ केला होता. त्या प्रसंगी त्याने पृथिवी- 
घेणाच्या राज्यावर स्वारी केली असावी, असे ते म्हणतात. पण त्यांचा 
हा तर्कही सुसंगत वाटत नाही. उत्तर कोकणातील ब्रैकूटकाकडून स्वारी 
झाली असल्यास ती वाकाटकांच्या वाशिम शाखेच्या राज्यावर झाली असणे 
शक्‍य आहे; त्याच्याही पुर्वेकडे असलेल्या पृथिवीवेणाच्या राज्यावर संभवत 
नाही. तेव्हा, पृथिवीषेणाच्य़ा राज्यावरील दोन्ही संकटे कोणती असावी 
ते निश्‍चितपणे सांगता येत नाही. 


पृथिवीबेणाचा मांडलिक व्याध्यदेव 

राज्यावर दोनदा संकटे आली असली तरी दोन्ही वेळा द्वितीय पृथिवीषेणाने 
त्यांतून आपले राज्य वाचवले व वंशाचा उद्धार केला, यावरून त्याचे धैर्य व 
पराक्रम याची चांगली कल्पना येते. पृथिवीषेणाच्या राज्याचा विस्तार 
नर्मदेपलीकडेही झाला होता. पूर्वीच्या विध्य़ प्रदेशातील जसो संस्थानामधील 
कुठारागडाच्या बाहेर आणि नचने की तलाई या गावाजवळ, उच्चकल्प 


१ दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (संपा. यज्ञदानी), पू. १८४. 
२ संशोधन मुक्‍तावलि (डॉ. मिराशी), सर ५, पू. ११७-१४२. 


ष्र महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


वंशातील व्याघ्रदेव राजाचे दोन शिलालेख उपलब्ध झालेले आहेत. त्यात 
व्या घ्रदेवाने आपणाला “ वाकाटकाणां महाराजश्रीपूथिविषेणपादानुध्यात ' असे विशेषण 
लावले आहे. त्यावरून पृथिविषेणाचा तो मांडलिक असावा असे स्पष्ट दिसते. 


कालनिर्वेश 

प्रस्तुतु ताम्रपट पृथिवीषेणाने “ संव्वत्सरे सप्ता (प्त) दशे कात्तिक शुक्‍लपक्षे 
ह्वादश्यां' (ओ. ५१, ५२) म्हणजे आपल्या सतराव्या राज्नवर्षी दिलेला आहे. 
बालाघाट तेथील त्याचा अपूणं ताम्रपट त्यानंतर दिला गेला असावा, हे 
अनुमान खरे असल्यास त्याने आणखी चारपाच वर्षे तरी राज्य केळे असावे 
असे मानण्यास हरकत नाही. अर्थात, द्वितीय पृथिवीपेणाची कारकोर्द कमीत 
कमी वीस वर्षे तरी असली पाहिजे. प्रस्तुत माहुरझरी ताम्रपट ह्वितीय 
पृथिविषेणाचा संपूर्ण कोरलेला असा एकुलता एक ताम्रपट आहे.' त्यात 
वरीलप्रमाणे त्याच्या राज्यवर्षाचा निर्देश असल्यामुळे तो विशेष महत्त्वाचा ठरतो. 
या वेळी पृथिवीषेणाचा सेनापती * रविदत्त ' हा होता असे ताम्रपटाच्या शेवटच्या 
ओळीतील उल्लेखावरून स्पष्ट होते. 


आज्ञापत्र 

ताम्रपटाचा उद्देश व त्यातील ग्रामदान लक्ष्यात येण्यासाठी, या दानासंबंधीचे 
संपूर्ण आज्ञापत्र विशेषतः मराठी अभ्यासकांसाठी भाषांतर करून पुढे देत आहे. 

“आरम्बी राज्याच्या जमल्खेटक मार्गात (विभागात) सर्वाध्यक्षाच्या 
आज्ञेने नेमले गेलेले आणि आमच्या आज्ञेने आपला अधिकार चालवणारे 
आमचे सर्व अधिकारी, सैनिक व शिपाई यांना, त्यांना पुर्वीच माहीत असलेली 
आमची पुढील आज्ञा विदित करण्यात यावी. 

तुम्हा सर्वांना माहीत करून देण्यात आळे आहे की, आपला धर्म, आयुष्य, बल 
आणि ऐशबयं यांच्या वृद्धीसाठी व इहलोकात आणि परलोकात आत्मकल्याणा- 
साठी आमच्या विजयी धर्मस्थानातून, पृथिवीपुर येथे वास्तव्य करणारे वाजसनेथि 
काश्यप गोल्लाठील विष्णुदत्त आणि भवदत्त यांना, पूर्वी कुणालाही न दिलेले, 


१ वाकाटक नृपति आणि त्यांचा काल (डॉ. मिराशी), पृ. ५३, ३१८ते ३२४. 

२ हा लेख लिहिल्यानंतर मांढळ (जि. नागपूर) येथे द्वितीय पूथिवीपेणाचे आणखी 
दोन संवूरण ताम्रपट उपल्ब्ध झालेले आहेत. (पाहा. विदर्भ संशोधन मंडळ 
वाषिक, १९७७, पृ. १५७-१७४) . 


ह्ितीय पृथिवोषेणाचा माहुरझरी ताम्रपट ष्‌३ 


सोमदरीच्या पश्‍चिमेस, नांदीपुरकाच्या पुर्वेस, उब्भिलकाच्या दक्षिणेस आणि 
जल्कृत्कुभाच्या उत्तरेस असलेळे जमल्खेटक नावाचे गाव आम्ही उदकपूर्वक 
दान दिले आहे. त्याचप्रमाणे, चारही वेदांत प्रवीण असलेल्या ब्राह्मणांना 
दान दिलेल्या गावांच्या बाबतीत पूर्वीच्या राजांनी मान्य केलेल्या सवलतीही 
(मर्यादापरिहार) आम्ही त्यांना देत आहोत. हे गाव करमुक्त राहील 
(अकरदायी). त्यात कोणत्याही सैनिकाला व शिपायाला प्रवेश करता 
येणार नाही (अभटच्छात्रप्रावेश्यः). रिवाजाप्रमाणे त्यांना (राज्याला) गाई 
आणि वैल द्यावे लागणार नाहीत (अपारंपरगोबलीवर्दे:). फुले आणि दूध 
(यांच्या ठोक विक्रीवरील) कर भरावे लागणार नाहीत (अपुष्पक्षीरसन्दोह:) , 
सरकारी गुप्त हेरांना जागा, ढाल किवा कातडी व कोळसा यांचा पुरवठा 
करावा लागणार नाही (अचारासनचर्माड्गारः), जमिनीतुन मी5 खणण्यासाठी 
व दारू गाळण्यासाठी कर द्यावे लागणार नाहीत (अलूवणकिण्वक्रेणिखनक:) , 
सवव प्रकारच्या वेठविगारीपासून हे गाव मुक्‍त राहील (सर्वविष्टिपरिहारपरिहृत:) , 
भूगर्भातील सर्व वस्तुजात आणि ठेवी (सनिधिः सोपनिधिः), तसेच गावात घेण्यात 
येणारे लहान मोठे कर यांवर त्यांचा अधिकार (सक्लृप्तोपक्लृप्त:) राहील. विश्‍वात 
चंद्र आणि सूर्य आहेत तोपर्यंत त्यांना व त्यांच्या पुत्रपौत्रादि वंशजांना त्यांचा उपभोग 
घेता येईल. याच्या उपभोगात कोणीही कोणत्याही प्रकारचा अडथळा करता कामा 
नये. उलट या दानाचे सर्वांनी सर्वप्रकारे संरक्षण व संवर्धन करावे. या आमच्या 
आज्ञेचे उल्लंघन करून स्वतः किवा इतराकडून (या दानाला) जो थोडीही बाधा 
निर्माण करील त्याला, या ब्राह्मणांनी तक्रार केल्यास, आमच्याकडून कडक 
शासन व दंड करण्यात येईल. 

अशा रोतीने नीतिनियमांचा आदर करताना, पूर्वी होऊन गेलेल्या अनेक 
राजांनी दिलेल्या दानांचे आम्ही काळजीपूर्वक संरक्षण कसे केले, हे केवळ 
आम्ही केलेल्या पुण्यक्रत्यांचे पुन्हा वर्णन करण्याचे टाळावे म्हणून वर्णन करीत 
नाही. आमचे संकल्प, युद्ध आणि पराक्रम यांनी आम्ही ज्यांना जिकले 
आहे त्या विद्यमान व्यक्‍तींना आम्ही (याप्रमाणे) आज्ञा करतो, आणि या 
काळानंतर होणार्‍या राजाविषयी मनात गौरव वाळगून आम्ही त्यांना (वरील- 
प्रमाणे) विनंती करतो. या बाबतीत व्यासांनी गाइलेला (पुढील) शलोक 
सर्वांनी प्रमाण मानावा. ”, . . इत्यादी. 

यावरून दिसून येईल की पृथिवीपुर येथील विष्णुदत्त आणि भवदत्त या 
वाजसनेयि काश्यप गोत्रातील ब्राम्हणांना आरम्वि राज्याच्या जमल्खेटक 
विभागातील जमल्खेटक नावाच्या गावाचे दिलेले दान नोंदणे हा या ताम्रपटाचा 


षड महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
७22 
प्रमुख उद्देश आहे. जमल्खेटक या गावाच्या चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : पूर्वेस 
सोमदरी, पश्‍चिमेस नान्दीपुरक, उत्तरेस उब्भिलक आणि दक्षिणेस जल्कुत्कुभ 
(पाण्याचा धवधवा). गावे दान देताना गावात कोणते अधिकार व करातील 
सवळधती देण्यात येत असत याचीही यावरून कल्पना येईल. वाकाटककालीन 
ग्रामराज्यव्यवस्थेचे चित्र या आज्ञापत्रात आढळते असे म्हणण्यास हरकत नाही. 


स्थलनिश्‍चिती 

जेथून हा ताम्रपट देण्यात आला आहे ते ' पूथिविसमुद्र ' व ज्यांना दान दिले होते 
ते ब्राम्हण ज्या.गावचे रहिवासी होते ते ' पृथिविपुर ' या दोन्ही गावांचा शोध लागत 
नाहीं. प्रत्यक्ष या नावाची गावे अस्तित्वात असल्याचे आढळत नाही. पृथिवि- 
समुद्र हे पृथिवीषेणाच्या राजधानीचे गाव असावे या कल्पनेने आरंभी आलेले 'पूथिवि ' 
हे राजनाम सोडून ' समुद्र ' या ग्रामनामाच्या अनुषंगाने या गावाचा शोध घेण्याचा 
मी प्रयत्न केला होता व वर्धा जिल्ह्याच्या हिंगणघाट तालुक्यातील * समुद्रपुर ' हे 
पृथिविसमुद्र असावे असे मी सुचविले होते. 

त्यानंतर डॉ. रा. चि. ढेरे यांचे ' लज्जागौरी ' हे पुस्तक माझ्या वाचनात आले. 
त्यात त्यांनी पृथिविपुर व पूथिविसमुद्र या शब्दांचा शोध घेऊन माहुरझरी हेच 
पृथिवीपुर असले पाहिजे, तसेच ' पूथिविसमुद्र ' हे ग्रामनाम नसून तीर्थनाम असले 
पाहिजे आणि ते पूथिवीपुर येथेच असले पाहिजे असे मत मांडले आहे. “हे प्रस्तुत 
दानपत्र माहुरझरी येथे मिळाले आहे. माहूरझरी येथे संशोधकांना आजवर 
वाकाटककालीन विटा, मुद्रा व अन्य अवशेष व॑पुल्याने मिळाले आहेत. अर्थातच, 
माहुरझरी हे स्थान वाकाटक संस्क्रतीचे एक जागते केंद्र असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 
म्हणूनच जेथे हे दानपत्र मिळाले ते माहुरझरी स्थानच पृथिवीपुर असले पाहिजे. 
माहूर (मातापुर) आणि पुथिवीपुर ही एकार्थक ग्रामनामे आहेत.” हा त्यांचा 
युक्तिवाद समर्यक आहे. माहुरझरी येथे मातृदेवतेची एक प्रतिमा मिळाली आहे. 
त्यावरून ते मातृदेवतेचे शक्तिपीठ असावे. त्यामुळेच * पृथ्वी 'ऱर्‍माता-|-' पुर ' 
*_मातापुर<माहूर हे नाव त्या गावाला पडले असावे. माहुरझरी ग्रेथे जवळच 
एक मोठे तळे आहे. तळाला किवा सरोवराला ' समुद्र * असे आजही म्हणतात. 
माहुरझरी गावाच्या पश्चिमेस सुमारे अर्ध्या फर्लांगावर एक विस्तीर्ण तळे आहे. 
तेच प्रस्तुत ताम्रपटातील पृथिवीसमुद्र होय. हे त्या काळात पवित्र तीर्थ असावे. 
तेथूनच, प्रस्तुत दान देण्यात आळे असावे. अर्थात, या गावाचे व तेथील तीर्थाचे 


१ लज्जागौरी रा. चि. ढेरे, पृ. ५४-५५. 


द्वितीय पृथिबोषेणाचा माहुरझरी तासपट पपु 


मूळ नाव माहूर ब माहुरझरी असावे. पृथिवीषेण तेथे जेव्हा गेला असेल तेव्हा 
त्याच्या नावाशी जुळणारी या गावाची व तेथील तळघाची पृथिवीपुर व पृथिवि- 
समुद्र ही नावे ठेवण्यात आली असावी. तथापि ती नावे पुढे चाळू न राहाता जुनीच 
नावे प्रचारात राहिली असावी असे वाटते. 

ताम्रपटात उल्लेखिलेल्या आरंबी राज्यात या दोन्ही स्थळांचा शोध घेण्याच्या 
अनुषंगाने डॉ. अजथमित्र शास्त्रींनीही, आपल्या अलीकडील एका लेखात' वरील 
युक्तिवादाप्रमाणे ही स्थळे उपरोक्‍त माहुरझरी, व तेथील तळे (झरी) हीच असावी 
असे प्रतिपादन केले आहे. 

डॉ. ढेरे व डॉ. अजयमित्र शास्त्री या दोन्ही संशोधकांच्या लेखांतून केली गेळेली 
ही' स्थळनिश्रिती मला समर्पक वाटते. त्यांच्या या * दिभ्द'शनाबद्दल मी त्यांचा 
आभारी आहे. 

दान दिलेले गाव ' जमल्खेटक ' ज्या राज्यात होते त्याला ' आरम्वी ' असे नाव 
होते. दुदिया व पांढुर्णा ताम्रपटात उल्लेखिलेले आरम्मि राज्य व प्रस्तुत ता म्र- 
पटातील आरम्बी राज्य एकच होय. नागपूर जिल्ह्यातील काटोल जवळ ' आरंभी ' 
नावाचे एक खेडे आजही आहे. त्या भोवतालचा प्रदेश या राज्यात अंतर्भूत होत 
असून प्रस्तुत आरम्बी हे त्याच्या राजधानीचे स्थळ असावे. जमलखेटक हा त्या 
राज्याचा एक विभाग (मार्ग) असून त्याचे मुख्य स्थान जमल्खेटक हेच होते. या 
गावाचा निश्चित शोध लागत नाही. ताम्रपट एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी 
सहज नेले जाऊ शकतात हे लक्षात ठेवूनही जेथे ताम्रपट सापडला त्याच्या जवळपास 
त्यातील गावांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणे इप्ट होईल. त्या दृष्टीने शोध घेत- 
ल्यास असे वाटते की, सावनेर तालुक्‍यातील (जि. नागपूर) खापा या गावाच्या 
ईशान्येस दोन मैलावर असलेले ' जमाल्पाणी ' हे बहुधा आपल्या ताम्रपटातील 
*जमल्खेटक ' असावे. जमालपाणीच्या उत्तरेस दोन मैलावर ' खुबाळी ' गाव 
आहे. ते ताम्रपटातील ' उब्भीलक ' असणे शक्‍य आहे. जमालपाणी'च्या पश्चिमिस 
तीन मैलावर “ नंदापुर' आणि चार मैलावर ' नांदोरा ' ही गावे आहेत. त्यांपैकी 
कोणतेतरी एक, विशेषतः नंदापुर हे ताम्रपटातील “ नान्दीपुरक ' असावे. पूव- 
दिशेकडील “सोमदरी ' या गावाचा शोध लागत नाही. कदाचित ते जमल्खेटक 
(<जमाल्पाणी) गावाच्या पूर्वेकडील दरीचेच नाव असावे. दक्षिणेकडील 
सीमेवर पाण्याच्या प्रपाताचा उल्लेख आहे. जमाल्पाणी गावाच्या दक्षिणेस दीड मैला- 
वरून वाहणार्‍या कन्हान नदीच्या पात्रातील प्रपाताचा तो उल्लेख असणे अशक्य नाही. 


१ फ्रेश एपिग्नाफिक एव्हिडन्स ऑन दि वाकाटकाज. (अप्रसिद्ध) 


५६ महाराष्ट्रातील काही ताश्नपट व शिलालेख 
ही स्थळनिश्रिती वरोबर असल्यास नागपूर जिल्ह्यातील काटोल व सावनेर 
तालुक्यांचा, तसेच उपरोक्त दुदिया आणि पांदुर्णा ताम्रपट ज्या विभागात सापडले 
त्या छिंदवाडा जिल्ह्याचा या ' आरम्बी * राज्यात समावेश होत असावा, व हे राज्य 
वाकोटकांच्या साम्राज्यात अंतर्भूत होत असावे असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
वाचन 
पहिला पत्ना 
१. दृष्टम्‌ [।॥*] स्वस्ति [।*] पूविविसमुद्रात्‌ [।* | अग्निष्टोमाप्तोर्थ्यामो- 
२. क्थ्यषोडश्यतिरात्रवाजपेयबृहस्पतिसवसाद्यस्क्र- 
३. चतुरश्वमेधयाजिन: विष्णुवृद्धसगोत्रस्य स- 
४. ्राट्वाकाटकानां महाराजश्रीप्रवरसेनस्य सूनो[:*] सूनो- 
५. रत्यन्तस्वामिमेहाभेरवभकवतस्य अंसभारसक्चिवे- 
६. शितशिवलिड्भोह्ेहनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादित- 
दुसरा पत्रा ; पहिली. बाजू 
छू. राजवर्डशानाम्पराक्क्र (क्र) माधिगतभागीरत्थ्यामलजलमूर्द्ााभि- 
८. षिक्तानान्द (नां द) शाश्‍वमेधावभुथस्नातानां भारशिवानां महाराज- 
९. श्रीभवनागदोहित्रस्य गोतमीपुत्रस्य पुत्रस्य वाका- 
१०. टकानां महाराजशीरुद्रसेनस्य सुनोः अत्यन्त- 
११. माहेश्‍वरस्य सत्यॅज्जवकारुण्यशोर्य्यविक्रमनयविनय- 
१२. माहात्म्यधीमर्त्दपात्रगतभक्तित्वधम्मविजयित्वमनोने- 


१ “सम्राट हे वाकाटकांचे विशेषण घेतले तर ' सम्राड्वाकाटकानाम्‌ ' असे 
वाचावे लागेल. त्यापेक्षा ते प्ररवसेनाचे विशेषण मानून 'सम्राजो वाका- 
टकानाम्‌ ' असे वाचणे अधिक चांगले होईल. 

२ म या अक्षरानंतर बरीच जागा मोकळी सुटली आहे. बहुधा तेथे आधी 

चुकींची अक्षरे कोरली जाऊन नंतर ती मिटवली' असावी. 

येथेही आधी' चुकीची अक्षरे कोरून मग ती मिटवली असावी असे दिसते. 
त्याच ठिकाणी द्र हे अक्षर मागाहून कोरलेले दिसते. 

४ * राजवंशानाम्‌ '-असे वाचावे. 

“ भागीरत्थ्यमलजल '-असे वाचावे. 

* महाराजश्री भवनागदोहित्रस्य गौतमीपुत्रस्य पृत्रस्य वाकाटकानां -हे शब्द 
. बालाघाट ताम्रपटात आढळत नाहीत. 

७ ' सत्याज्जंव ' असे वाचावे. 

८ “ धीमत्त्व ' असे वाचावे. 


-्व्ण 


न्हय 


द्वितीय पूथिवीषेणाचा माहुरझरी तासपट ष्छ 


दुसरा पत्ता : दुसरी बाजू 
म्मल्यादिगुणसमुदितस्य वर्षशतमभिवरद्धंमानकोशद- 
ण्डसाधनसन्तानपुत्रपौत्रिणः युधिष्ठिरवृत्तर्वाकाटका- 
नां महाराजश्रीपूथिवीषेणस्य सुनोब्भं (रभ) गवतश्चक्रपाण: (णेः) 
प्रसादोपाज्जित श्रीसमुदि (द) यस्य वाकाटकाना (नां) महारा- 
जभरीरुद्रसेनस्य सूनोः पुर्व्वराजानुवृत्तमारय्गानुसारिणः 
सुनयबलपराक्रमोच्छिन्नसव्बंद्विव[: *] महाराजाधिराजश्री- 
तिसरा पत्ना : पहिली बाजू 
देवगुप्तसुतायां प्रभावतिगुप्तायामृत्पन्नस्य वाका- 
टकवंडशौलडूगरभूतस्य शम्भोः प्रसादधृति (त) कात्तंयुगस्य 
मेहाराजशोप्रवरसेनस्य सुनो: पूर्व्वाधिगतगु- 
गविश्‍वासादपह्तवड्‌शेश्रिय[:*] कोसलामेकलामाल- 
बाधिपति[भि* ]रभ्याच्चितशासनस्य प्रतापप्रणतारा (रि) [शा* ]सनस्य 
बाकाटकानां महाराजश्रि (श्री) नरेन्द्रसेनस्य सूनोः कुन्तलाधिपति- 
तिसरा पत्ना : दुसरी बाजू 
सुतायां महादेव्यामज्झितभट्टारिकायामृत्पन्नस्य अत्यन्न (न्त) भाग- 
वतस्य तेजःक्षमासत्रिधानभूतस्य मग्नवंईशोद्वत्तूर्व्वाकाटकानां 
महाराजश्रीपृथिवीषेणस्य वचनात्‌ [।*] आरम्बीराज्ये" जमल- 


ताम्रपटावरील येथील अक्षरे खराब झाली आहेत. 


या आणि पुढील वाक्यात आलेले द्वितीय प्रवरसेनाचे हे वर्णन बालाघाट 
ब सिवनी ता म्रपटातच आढळते. इतर ताम्रपटांत हो वाक्ये नाहीत. 

* वंशा-' असे वाचावे. 

अन्य सर्व ताम्रपटांत यापूर्वी आढळणारा * वाकाटकानां' हा शब्द येथे 
चुकीने गाळला गेला आहे. पृथिवीपेणाच्या बालाघाट ताम्रपटातही तो आहे. 
* वंशश्रिय: ' असे वाचावे. 

*ट्ठा' या अक्षरात आकाराचे चिन्ह वर कोरले आहे. नेहमीप्रमाणे डाव्या 
बाजूला रेघ ओढून ती खाली नाही. 

या ठिकाणी ताम्रपट खराव झाला आहे. त्यामुळे अक्षरे अस्पष्ट आहेत. 

“ वंशो '-असे वाचावे. 

प्रथम मी हा शब्द ' सुरम्बी-' असा वाचला होता, तो “ आरम्बी- असा 
आहे. ही चूक प्रथम श्री. वि. प्र. रोडे यांनी माझ्या लक्षात आणून दिली. 
त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. 


ष्ट महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
२८. खेटकमार्गे अस्मत्सन्तकास्सर्वाद्धथ (ध्य) क्षनियोगनियुक्‍ता आ- 
२९. ज्ञास्चारिकुलपुत्राधिकृता भटाच्छा (श्‍चा ) त्राश्‍च विश्रुत- 
३०. पुर्व्यंयाज्ञया ज्ञापयितव्याः [।*] विदितमस्तु वः यथास्माभि- 
३१. रात्मनो धर्म्मायुब्बंलशवय्यविवृद्धये इहामुत्रहितार्थ (थं) वैजयिके 
चौथा पत्रा : पहिली बाजू 
३२. धर्मस्थाने सोमदर्य्याः अपरेण-नान्दीपुरकस्य पुर्व्वेण [-*] उब्भि- 
३३. लकस्य दक्षिणेन--जलकुत्कुभकस्य उत्तरेण जमलखेट- 
३४. कंनाम प्रामः पृथिवीपुरव (वा) स्तव्यो वाजसनेयिकाश्यपस- 
३५. गोत्रो(त्र) विष्णुदत्तभवदत्ताभ्यामपुव्व॑दत्त्या उदक-- 
३६. पुब्बंमतिसृष्टः उचितांश्‍चास्य पुव्वंराजानुमतां चातुवेद्य- 
३७. ग्राममर्य्यादापरिहारान्वितरामः[।*] तद्यया अकरदायी 
३८. अभटच्छ(च्छा) त्रप्राबेश्यः अपारम्परगोबलीवदुर्दः अपुष्प- 
चोथा पत्रा : दुसरी बाजू 
३९. क्षोरसन्वोहः अचारासनचर्म्माड्जरः अलवणकिष्वक्रेणी (णि)- 
४०. खनकः सर्व्वेविष्टिपरिहारपरिहूतः सनिधिः सोपनिधिः 
४१. सक्लप्तोपक्‍्लप्त *: आचतस्द्रादित्यकालीयः पुत्रपौत्रानुगामि (मी) 
४२. भुञ्जतो न केनचिद्व्याघातः कत्तंव्यः सव्वक्रियाभिः 
४३. संरक्षितव्यः परिवरद्धयितव्यशच [।*] यश्चास्मच्छासनमगणय- 
४४. भानः स्वल्पामपि परिबाधां कुर्य्यात्कारयित* वा तस्य ब्राह्म- 
४५. णेरावेदितस्य सदण्डं निग्रह कुर्य्यामः [।$] अस्मि (स्मि) श्‍चधर्स्माद[र*] करणे 
पाचवा पत्ना 
४६. अतोतानेकराजदत्तासञिचिन्तनपरिपालन (नं) कृतपुण्या- 
४७-. नुकीत्तेनपरिहारात्थं न कौत्त॑यामः स॒डुल्पाभिद्यो (यो) गपराक्रमो- 


र्क 


मूळात ' दत्त्या' असेच आहे. त्यातील या मिटवून त्ता केलेला दिसतो. 


तथापि या अस्पष्ट पण स्वच्छ दिसतो. 
“क्लिन्न' असे वाचावे. 

* सक्लृप्तोपक्लृप्त: ' असे वाचावे. 

* कारयेद्रा "--असे वाचावे. 


शट. 
४९, 
५०. 
५१. 
ष्र. 


द्वितीय पूथिवीषेणाचा माहुरझरी ताम्रपट ५९ 


पजितान्व्तमानानाज्ञापयामः एष्यतकालप्रभविष्णुगौरवा- 
ऱहूविष्यान्विज्ञापयामः [।*] व्यासगि (गी) तश्‍चात्र श्लोक: प्र- 

मागीकत्तंव्यः [॥*] स्वक्ततां परदत्तां वा हरेद्यो वै वसुन्धरां [।*] 

गवां शतसहंत्रस्य हन्तुह्‌रति दुष्कृतं ॥।[१॥॥*] संव्वत्सरे 

सप्ता (प्त) दशे कातिकशुक्लपक्षे द्वादश्यां सेनापतौ रविदत्ते लिखित (तम्‌) ॥।. 


4 ४ एष्यत्काल- असे वाचावे. 
२ येथील अक्षरे बरीच खराब झाली आहेत. तथापि, ' सप्ता (प्त) दशे ' शब्द 
स्पष्ट वाचता येतो; आणि ते' वाचन निःसंशय बरोबर आहे. 


द 


विनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्रपट 
शके ५२० 


प्रास्ताविक 

कोसार-शिरसी (तालुका निलंगा, जिल्हा उस्मानाबाद, महाराष्ट्र राज्य) 
येथील पोलीस पाटील श्री. दिनकरराव बाळाजीराव यांच्या मालकीचा हा ताम्रपट 
असून त्यांच्याचकडून तो मला मिळाला. अनेक पिढ्यांपासून तो त्यांच्या घराण्यात 
आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. काही संशोधकांनी हा ताम्रपट यापूर्वी पाहिला, पण 
चालुक्यनृपती विनयादित्य याच्या अनेक बनावट ताम्रपटांपकीच तो असल्यामुळे 
त्यांनी त्याच्याकडे दुलंक्ष केळे. ताम्रपट बनावट असला तरी त्यातील माहिती 
संशोधकांना उपलब्ध होणे अनेक दृष्टींनी उपयुक्त ठरण्याचा संभव असतो. ज्या 
राजाच्या नावाने तो दिल्याचे निदिष्ट केळे असेल त्याच्या बिनचूक किवा चुकीच्या 
वंशावळीव्यतिरिक्‍त ज्याला तो दिला असेल त्याची माहिती, दान दिलेल्या गावाचे 
नाव, त्यांच्या चतुःसीमा इत्यादी भौगोलिक माहितीही त्यावरून मिळते. प्राचीन 
इतिहासाच्या लेखकांना या माहितीचा उपयोग होण्याचा बरोच संभव असतो 
भाषेच्या दृष्टीनेही अशा ताम्रपटाचा उपयोग होऊ शकतो. प्रस्तुत ताम्रपटाच्या 
बाबतीत तर हे विशेष खरे आहे. त्यातील भाषा बर्‍याच प्रमाणात असंस्कृत 
असल्यामुळे, ज्या काळात तो तयार करण्यात आला असेल त्या काळातील संस्कृत 
भाषेचे अपभ्रष्ट स्वरूप माहीत करून घेण्यात त्याचा कदाचित उपयोग होऊ शकेल. 
या दृष्टीने मी तो प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले. 

त्याला दुसरेही एक कोरण आहे. विनयादित्य नृपतीचे असे अनेक बनावट 
ताम्रपट आहेत. (परिशिष्ट पाहा.) पण त्यांतील अजून एकही ताम्रपट योग्य 
रीतीने संपादन करून प्रसिद्ध करण्यात आलेला माझ्या पाहण्यात नाही. महाराष्ट्रात 
सापडलेल्या अशा ताम्रपटांपैकी एक ताम्रपट भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या 
ब्रैमासिकात (वर्ष ३, अंक १, जून-जुले १९२२, पृष्ठे ६ ते १६) “शके ५२० तील 
चालुक्‍्यांचा ताम्रपट ' या लेखात पांडुरंग मार्तंड चांदोरकर यांनी प्रसिद्ध केला आहे. 
पण त्यांनी केलेले ताम्रपटाचे वाचन बरेच सदोष दिसते. असाच दुसरा एक ताम्रपट 


बिनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्रपट ६१ 


डॉ. मोरेश्‍वर गंगाधर दीक्षित यांना दिवे-आगर येथील श्री. पटवर्धन-जोशी यांच्या- 
कडून मिळाला. त्याच्या साह्याने त्यांनी एक लेख “वी. सी. लॉ. व्हाल्यूम १ 
मध्ये (पृष्ठे ५७० ते ५७३) “ऑन सम्‌ स्प्यूरिअस चालुक्‍्य-कॉपरप्लेट ग्रॅन्टस्‌ ' 
या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केला. पण त्यात त्या ताम्रपटाचे संपोदन नाही. 
ताम्रपटाच्या दोन पत्र्याचे ठसे व त्यातील २७ ते ४७ ओळींचेच फक्त त्यात वाचन 
दिलेले आहे. हे लक्षात घेता अशा एखाद्या ताम्रपटाचे संपादन होणे आवश्यक वाटले. 
म्हणून, श्री. दिनकरराव पाटील यांच्याकडून मला मिळालेल्या, अजून प्रकाशात न 
आलेल्या या ताम्रपटाचे संपादन करण्याचे मी ठरविले. ताम्रपट माझ्याकडे 
पाठवून तो संपादन करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. 
ताम्रपटाच्या संपादनासाठी आवश्यक ती माहिती पुरवून अनेक दृष्टींनी मला 
मार्गदर्शन केल्याबद्दल गुरुवर्य म. म. डॉ. वा. वि. मिराशी यांचेही मी अंत:करणपूर्वक 
आभार मानतो. 


वर्णन 

ताम्रपटाचे एकूण तीन पत्रे आहेत. त्यांतोल पहिल्या व तिसर्‍या पत्र्याच्या 
आतील बाजूवर आणि दुसर्‍या पत्र्याच्या दोन्ही बाजूंवर मजकूर कोरलेला आहे. 
प्रत्येक प्याची लांबी मध्यभागी २३ सेंटिमीटर असुन रुंदी ११.५ सेंटिमीटर आहे. 
त्याच्या चारही बाजू काटकोनात नाहीत तर किचित गोलाकार आहेत. प्रत्येक 
पत्र्याच्या डाव्या बाजूला मध्यभागी २ सें. मी. व्यासाचे छिद्र असून त्यातून मुद्रेची 
कडी गोवण्यात आली आहे. कडीचा व्यास ८ सें. मी. आहे. कडी'ची दोन्ही टोके 
ज्या वर्तुळाकार मुद्रेत फसवलेली आहेत तिचा व्यास ५ सें. मी. आहे. मुद्रेवर 
वराहाची आकृती उठावात कोरलेली असून तिच्या संरक्षणासाठी मुद्रेची वर्तुळाकार 
कडा उंचावलेली आहे. ताम्रपत्रांच्या कडा मात्र, एरवी असतात त्याप्रमाणे 
उंचावलेल्या नाहीत. तरीही त्यावर कोरलेल्या मजकुराचा कोणत्याही प्रकारे 
नाश झालेला नाही. सर्व मजकूर ठसठशीत अक्षरांत खोल कोरलेला असून तो 
स्वच्छ वाचता येतो. तास्रपटाच्या पहिल्या पढ््यावर १२, दुसऱ्या पढ्याच्या वरच्या 
बाजूवर १३ व मागील बाजूवर १२, आणि तिसर्‍या पत्यावर १३ असा एकूण ५० 
ओळींचा मजकूर या ताम्रपटावर कोरलेला आहे. 


लिपी व अक्षरांचे वळण 


ताम्रपटाची लिपी नागरी असून तिच्यातील अक्षरांचे वळण उत्तर-भारतीय 
अक्षरांच्या स्वरूपाचे आहे. त्यातील काही वैशिष्ट्ये लक्ष्यात घेण्यासारखी 


।्र महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
>>> 
आहेत. ऱ्हस्व उकाराचे चिन्ह्‌ म्हणून अक्षराच्या उभ्या दंडाला आजच्याप्रमाणेच 
डावीकडे वळणारे अर्धवर्तुळाकार चिन्ह आहे. उदा. ओ. २ मधील ' भुवनं वपु: * 
यातील चिन्हे पाहा. दीर्घ ऊकाराचे चिन्ह याच्या अगदी उलट आहे. म्हणजे 
अक्षराच्या उभ्या दंडाला सव्याभिमुख अर्धवर्तुळाकार चिन्ह जोडून दीर्घ ऊकार 
दाखविला आहे. आज व्यंजनांना जे क्रकाराचे चिन्ह आपण जोडतो त्यासारखे 
ते दिसते. उदा. संस्थूयमान-ओ. ३, संचूण्नित-ओ. २०, पुर्व्वक-ओ. ३८, 
पुर्वत:- ओ. ४२-४५ इत्यादी शब्दांतील दीघ ऊकाराची चिन्हे पाहा. काही 
ठिकाणी उभ्या दंडाला खाली ऱ्हस्व उकाराचे चिन्ह जोडून आणि शिरोरेषेला उजवीकडे 
आकाराचे चिन्ह जोडून दीर्घ ऊकार दाखविलेला आहे. उदा. भूपाल-ओ. २३, 
पूर्व-ओ. ३१, या शब्दांतील दीर्घ ऊकार पाहा. कु या अक्षरातील र्‍हस्व व दीधं 
उकार दाखविण्यासाठी उकाराचे चिन्ह त्याच्या उभ्या दंडाला न जोडता ते अक्षराच्या 
उजव्या बाजूकडील भागाला जोडलेले आहे. उदा. कुल्लिस, कुक्‍कुट-ओ. ८, 
मुकुंद-ओ. ९; ग्रामकूट-ओ. २९ इत्यादी पाहा. एकाराचे चिन्ह म्हणून बहुतेक 
सर्वत्र मात्रांचा उपयोग केलेला आहे. त्यासाठी पृष्ठमात्रेचा उपयोग फक्‍त 
कातिकेय-ओ. ४, वासुदेव द्वेदि-ओ. ३६, निडचव्बे-ओ. ३९, तेषां-ओ. ४८, 
केसव-ओ. ५० या शब्दांत केला आहे. अर्थात, पृष्ठमात्रांचा उपयोग फार 
कमी प्रमाणात करण्यात आलेला आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. अनुस्वार 
वस्तुतः अक्षरांच्या शिरोरेषांवर द्यायला पाहिजेत. प्रस्तुत ताम्रपटातील 
लेखनात ते क्वचितच तसे दिलेळे आढळतात. उदा. परिवध्धितानां-ओ. ४. 
पण एरवी ते अक्षरांच्या शिरोरेषांच्या पुढे दिळेले आहेत. उदा : नमस्तुंग- 
ओ. २. त्यातही बहुधा ते शिरोरेषांच्या पुढे पण फार अंतरावर दिलेले आहेत; 
इतक्या अंतरावर की ते कोणत्या अक्षरावरील अनुस्वार आहेत याचा संभ्रम 
पडावा. उदा. क्षोभिताण्नंबं, दंष्ट्राग्र-ओ. १, शिरःशचंवि, चंद्र, नगरारंभ-ओ. २, 
महीभ्रितानां चालुक्यानां-ओ. ६, मुकुंद, संक-ओ. ९. इत्यादी. ध या अक्षराचे 
वळण सामान्यतः व या अक्षरासारखेच आहे, फक्त त्यावर शिरोरेषा नाही. 
पाहा: अस्वमेधावश्रित-ओ. ६, लवुध-ओ. १५, १८, विवुध-ओ. १८ इत्यादी. 
जोडाक्षरातील ण्ण चे लेखन चित्य आहे. ण लाण न लावता अर्धा न लावला 
आहे. त्यामुळे त्याचे वाचन ण्न असे करायला पाहिजे. उदा. क्षोभिताण्नंव- 
ओ. १, संचूण्नित-ओ. २०, विकीर्ष्नं-ओ. २०, २१ पाहा. तेव्हा ण ला जोडलेले 
अर्ध्या न चे चिन्ह हे द्वित्ताचे चिन्ह असावे असे वाटते. 

लिपी आणि अक्षरांचे वळण या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट अभ्यासकांच्या 
लक्षात आणून देणे इष्ट वाटते. विनयादित्याचे आतापर्यंत उपलब्ध झालेले 


विनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्रपट ६३ 


सर्वे ताम्रपट दक्षिण-भारतीय अक्षरांच्या वळणाचे आहेत. हे वळण कानडी 
लिपीला अधिक जवळचे आहे. याच्या उलट, प्रस्तुत ताम्रपटातील अक्षरांचे 
वळण मात्र उत्तर-भारतीय स्वरूपाचे आहे. विनथादित्याच्या नावाने दिल्या 
गेलेल्या व, बनावट म्हणून मानल्या गेलेल्य़ा सर्वच तास्रपटांतील अक्षरांचे 
वळण सारखे असून ते उत्तर-भारतीय स्वरूपाचे आहे. उत्तर-भारतीय 
अक्षरांच्या वळणात देखील सहाव्या शतकातील अक्षरांचे वळण वेगळे होते. 
तसे ते या ताम्रपटात आढळत नाही. यातील अक्षरांचे वळण दहाव्या- 
अकराव्या शतकातील अक्षरांच्या वळणासारखे दिसते. या वनबट ताम्रपटां- 
पैकी धाश्‍वाड (कर्नाटक हिस्टॉरिकल रीसर्च सोसायटी) ताम्रपटासंबंधी 
लिहिताना मद्रास येथील त्यावेळचे पुराभिलेख-निरीक्षक श्री. क्ृष्णमाचारलू 
यांनी असे म्हटले आहे को: “गाट लाळाबलथा5 00 ९ 31०520 टाळया! ६३ 
ए७ गी ९ (७० हाव (5३ 101080 89000 व्रा९ (00 [तवर ॥७ 19100 ली 
कापड वती | १7 दड ढतथाट टांश्या (13 100 बा! जि पा. 
(अँन्युअल रिपोर्ट. साउथ इंडियन एपिग्नाफी १९३३-१९३४, पृ. ३०). 


असंस्कृत संस्कृत भाषा 

ताम्रपटाची भाषा संस्कृत आहे, पण ती अनेक ठिकाणी असंस्कृत आहे. 
तिच्यातील शब्दांच्या लेखनात जे असंस्कृत विशेष आढळतात त्यांचे सविस्तर 
वर्गन पुढे केलेळे आहे. वाक्परचनेच्या दृष्टीने पाहिळे असता या ताम्रपटातील 
गद्य मजकुराच्या आरंभोच ' श्रीमतां' च्या ऐवजी ' श्रोमदा ' असषे चुकीचे रूप 
आढळते. अनेक ठिकाणी अनावश्यक अनुस्वार दिलेले असल्यामुळे ती हितोया 
विभक्तीची ख्पे होतात; पण तेथे ती चुकीची असून एकंदर वाक्यरचनेशी 
विसंगत ठरतात. उदा. समस्तभुवनास्रयं १०, १४, १६, २१, कोतेयं ११, 
तस्याग्रजं साहसांजनेयं १५, परमभट्टारकं, १७, २२, २८ इत्यादी ख्पे पाहा. 
याच्या अधलट वंशावळीतील प्रत्येक नुपतीच्या वर्णनाच्या शेवटी आलिला 
* परमेश्‍वर हा शब्द विसर्गरहित असल्यामुळेहो ब्याकरणदोष निर्माण झाळेला 
आहे. १७ते २२या ओळींत आलेल्या विक्रमादित्याच्या वर्णनातोल पळ्टिप्रत्ययान्त 
बिरुदांना-व्रिशेषणपदांना धरून विशेष्यपद (श्रीविक्रमादित्यदेव परमेश्वर) 
हेही षष्ट्प्रित्ययान्तच पाहिजे होते, पण ते तसे नाहो. हीच व्याकरणदुष्ट 
रचना २२ ते २९ या ओळोंतील विनयादित्य नुपतोच्या वर्णनात झालेलो आहे. 
विशेषण-विशेष्य संबंध मुळीच पाळलेला दिसत नाही. याशिवाय व्याकरण- 
दृष्टया चुकीची रूपे तर अनेक आढळतात. उदा. राजधाने ३०, वंशजं 


डड महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


(अनेकवचन) ४७, स्वदत्तं परदत्तं वा. . .वसुंधरां' ४९, हरेति ४९, ग्रामं 
(एकवचन) ३९ ते ४६; 'ग्रामं.. .दत्त:' ३७, ३८. 'शिराण्चुंबि' र, 
मात्रुभिःरभिवाध्वितानां' ४ या शब्दांत संधी करूनही विसर्ग कायम ठेवले 
आहेत. 


कोरकाच्या चुका 

त्यातच कोरकाच्या चुकांमुळेही भाषेच्या असंस्कृतपणात अधिक भर पडलेली 
आहे. ठिकठिकाणी अनावश्यक अनुस्वार व विसर्ग त्याने कसे ठेवले आहेत 
हे यापूर्वी पाहिळेच. कित्येक ठिकाणी अनावश्यक आकारचिन्ह कोरले आहे. 
उदा. दांष्ट्राय्र १, मानव्यासगोत्र ३, मांड्क ८ इत्यादी. उलट काही ठिकाणी ते 
चुकीने गाळले आहे. उदा. चंद्र(द्रा) दित्य ९, देवभोगं(गा)ग्रहारान्‌ ३१, 
परंपराणं(णां) ५, सम(मा)सादित ५, ग्रामकूट(टा)युक्‍्तक २९ इत्यादी. 
“प्रसाद' हा शब्द तर कोरकाने स्वच्छ ' प्रसदा ' असा कोरला आहे. वणे- 
विपर्यासाची ही चूक होय. ' अध्यायनव्यापन ' ३४ यातही वर्णविपर्यासामुळे 
अशीच चूक झालेली आहे. ' विनयादित्य' हा शब्द ' विनेयादित्य' २८ 
असा, तर ' पुण्य ' हा शब्द 'पोण्य ' ३१ असा कोरला आहे. 


लेखनाचे स्वरूप 

संस्कृत भाषेच्या लेखनाचे जे स्वरूप या ताम्रपटात आढळते ते पुढीलप्रमाणे. 
(१) परसवर्णाऐवजी सामान्यत: सर्वत्र अनुनासिकाचा उपयोग केलेला आहे. 
उदा. वित्रांत १, तुंग, चुंवि, चंद्र, आरंभ, स्तंभ, शंभवे २, म्रिदंग १०, 
मंडल, दंड १२; पिडखंडितप्रचंडदोईडमंडल १३ इत्यादी. (२) इ हा स्वर 
यि असा लिहिला आहे. उदा. यिव-<इव २७. (३) याच्या उलट, ये 
ऐवजी ए॒ लिहिला आहे. उदा. ए ४८. (४) कू या स्वराची पुढील रूपांतरे 
यात आढळतात. (अ) त्रटऱ्परि. उदा. आविष्करितं १, वशीक्रित ५, मही- 
त्रितानां, अवस्रित ६; करित ७; म्रिथ्वी १०, १४, १६, २१, २५, २७, प्र्थु 
२५, क्रिमिः ४९, ब्रिपभ ८, न्रिप १२, २०, २४; ख्रिदंग १०, ग्रिहित २०; 
ब्रिध्धये ३१. (आ) त्र र. उदा. मात्रुभिः ४, ब्रुहस्पतो ३३. (५) ख ऐवजी क. 
उदा. संक ९. (६) झ ऐवजी ज. उदा. जल्लरी ९. (७) थ ऐवजी त. 
उदा. अवश्रित ६, स्तित ७, अवस्तानेन ३० (८) क्वचित त ऐवजी थ 
लिहिठेलाही आढळतो. उदा. संस्थयमान ३. त्याचप्रमाणे (९) प ऐवजी 
फही आढळतो. उदा. फणव ९. (१०) ल हे अक्षर अनेक ठिकाणी द्ित्त 


विनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्रपट ६५ 


करून ल्ल असे लिहिले आहे. उदा. व्रैल्लोक्य २, कल्लश, कुल्लिस, हल्ल, 
मंडल्लाग्र-१३, दिगंतराल्लस्य, कुल्लविल्लय १९, चोल्ल २०, भूपाल्ल, मौल्ली, 
युगल्ल, माल्लव, २३; कल्लिंग २४, मंडल्लाधीस्वर, तल्ल २५; तुल्लत्व २६, 
काल्लयुक्‍त ३२, निम्मंल्ळ २४. ल्ल>>ळ असे तर नसेल ना? (११) ब साठी सर्वत्र 
व अक्षर लिहिलेले आहे. उदा. चुंवि २, सप्तांविका ४, लबुघध १५, १८, विदुध 
१८, संवद्यमान २९, पट्टवंधोत्सव ३०, न्रृहस्पतो ३३, ब्राह्मण ३४, ब्रह्मपुरि ३५. (१२) 
श ऐवजी बहुधा स लिहिलेला आढळतो. उदा. वित्रांत १, सिर: २, संभवे ३, 
वसीक्रित ५, असेप ५, २५, अस्ब ६, ८, सरभ, सादूर्दूल, कल्लस, कुल्लिसे ८, संक ९, 
आस्त्रय १०, १४, १६, २१, २७, २८, ५०, परमेस्वर १०, ११, १४, १७, २२, २८, 
पुलकेसि ११, किसोर १३, वेंगीस २४, मंडलाधीस्वर २५, प्रसमन, आल्ित्य २६, 
परसुराम २७, कुसल २९, विसत्युत्तरपंचसतीषु, सकवर्ष ३२, वैसाख ३३, सप्तसत 
३६, सासन ३७, ह्वादस, वंसज ४७, केसव ५०. (१३) क्वचित ष साठीही स 
लिहिलेला आढळतो. उदा. अभिसिक्त. (१४) उलट, ववचित स साठोही 
ष॒ हा लिहिलेला आढळतो. उदा. अवभाषित १९. (१५) त्याचप्रमाणे 
एका ठिकाणी श साठीही ष लिहिलेला आढळतो. उदा. यषो ३१. 


कालनिरदेश 

प्रस्तुत ताम्रपटात दानकालाचा निर्देश “ विसत्युत्तरपंचसतीपु सकवर्पंप्रतीतेषु 
काल्ल्युक्‍तसंवत्सरप्रवर्तभाने वैसाखप्राप्तमवास्यां' ब्रृहस्पतो वारे सूय्यंग्रहणदान- 
तात्काले- म्हणजे गतशक "५२०, कालयुक्‍त संवत्सर, वैशाख अमावस्या, गुरुवार, 
सूर्यग्रहण, असा केलेला आहे. (ओ. ३२-३३) स्वामीकलञु पिल्ले यांच्या 
भारतीय पंचांगानुसार तो अगदी बरोबर आहे. गत शकवर्षे ५२० चा 
संवत्सर ' कालयुक्त ' हा त्यात निदिष्ट असून चाळू शकवर्ष ५२१ च्या वैशाख 
अमावस्येला बरोबर गुरुवार येतो. कर्नाटक हिस्टॉरिकल सोसायटीच्या 
संग्रहातील विनयादित्याच्या धारवाड ताम्रपटात (बनावट) नेमका हाच काळ 
निर्देशिलेला आहे. फरक इतकाच को, तेथे त्या दिवशी व्यतोपात असल्याचे 
म्हटले आहे, तर आपल्या ताम्रपटात त्या दिवशो सूर्यग्रहण असल्याचे सांगितले 
आहे. पिल्ले यांच्या जंत्रीनुसार चालू शक ५२१ च्या वैशाख अमावस्येला 
सूर्यग्रहण देखील होते. तेव्हा आपल्या ताम्रपटातील कालनिर्देश सर्व दृष्टींनी 
बरोबर आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. त्या दिवशी इंग्रजी तारीख 
३० एप्रिल ५९९ हो होतो. 

8-9--5-& 


६६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
माया यमक्यनकय या अक 
कालनिदेंश उत्तरकालीन : काही शंका 

चालुक्य नृपती विनयादित्य याची कारकीदे शके ६०३ ते ६१८ (इ. स. 
६८१ ते ६९६) ही इतिहासमान्य आहे. या काळातील त्याचे अनेक ताम्रपट 
उपल्ब्ध आहेत. त्याच विनयांदित्याच्या नावाने दिलेला प्रस्तुत ताम्रपट 
शके ५२० (इ. स. ५९९) चा म्हणजे ८२ वर्षांनी अगोदरचा आहे. त्यामुळे 
तो संशयास्पद अर्थात बनावट असावा असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यातील 
कालनिर्देण पंचांगाच्या दृष्टीने बरोवर असला तरी त्याबद्दल संशय उत्पन्न 
करणारी काही प्रमाणे ताम्रपटातच आढळतात. त्यांचा विचार करणे आवश्यक 


आहे. 


बाणभट्टाच्या श्लोकाचा अंतर्भाव 

(१) ताम्रपटाच्या आरंभी आलेल्या दोन शलोकांपैकी ' नमस्तुंगशिरशचुंबि- 
हा श्लोक सुप्रसिद्ध संस्कृत कवी वाणभट्ट याने लिहिलेल्या * हषंचरित ' ग्रंथातील 
प्रारंभीचा मंगल शलोक होय. बाणभट्ट हा कनोजाधिपती' हर्षवर्धन याच्या 
आश्रयाला होता. हपषंवर्धनाने इ. स. ६०६ ते ६४७ पर्यंत राज्य केले. त्या- 
नंतर म्हणजे इ. स. ६४७ नंतर केव्हा तरी बाणभट्टाने ' हर्षचरित ' ग्रंथ लिहिला 
असावा. आणि त्यातोल शलोक ज्याअर्थी या ताम्रपटात घेतला आहे त्याअर्थी 
स्तो त्याहूनही नंतर केव्हा तरी तयार करण्यात आला असला पाहिजे. हा 
काळ निश्चितपणे सांगता येत नसला तरी तो इ. स. ६४७ नंतरचाच असला 
पाहिजे हे उघड आहे. 

चाषछठुक्य नृपती सहावा विक्रमादित्य याच्या ' हडळी ' ताम्रपटातही आरंभीच्या 
भागात “ नमस्तुंगशिरश्चुंबि, . . ' हा श्लोक उद्धृत केलेला आढळतो. (पाहा, 
इंडियन अँटिक्वेरी व्हॉल्यूम १३, पृ. ९२). हडळी' ताम्रपटाचा काळ शके 
१००६ ख्ताक्षी संवत्सर, असा आहे. त्यावरून असे दिसते की, शककाल 
अकराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात (म्हणजे इसवी सनाच्या अकराव्या शतकाच्या 
उत्तरार्धात) चालुक्यांच्या ताम्रपटात आरंभी बाणभट्टाचा हा श्लोक घाल- 
ण्याची पद्धत सुरू झाली असावी. तसे असल्यास विनयादित्याचा प्रस्तुत कासार- 
शिरसी ताम्रपटही त्याच सुमारास केव्हा तरी तयार करण्यात आला असावा. 


बष्टिसंवत्सरगणनेनुसार संवत्सराचा उल्लेख 

*' (२) कालनिर्देशाच्या वावतीत दुसरी लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे 

त्यातील शकसंवत्सरांचा निर्देश. विजयादित्य, विनयादित्य आणि त्यापूर्वीच्या 
*-9--5-े 


विनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्रपट ६७ 


चालुक्य नुपतींच्या ताम्रपट-शिलालेखांत शकवर्षावरोवर संवत्सराचा उल्लेख 
येत नाहीं. त्यांच्या “ प्रवर्धमान विजयराज्यसंवत्सराचा ' म्हणजे राज्यवर्षाचा 
उल्लेख त्यात असतो; बाहूंस्पत्य कालगणनेतील पष्टिसंवत्सरचक्र-पद्धतींनुसार 
येणार्‍या संवत्सराचा उल्लेख नसंतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसा शकसंवत्स- 
रांचा उल्लेख प्रस्तुत ताम्रपटातील (आणि विनयादित्याच्या नावावर असलेल्या 
अशा इतर वनावट ताम्रपटांतील) कालनिर्देशात आहे. हीं बाव या ताम्र- 
पटाच्या बनावटपणाची सूचक आहे. 
विनथादित्याच्या अशा वनावट ताम्रप्टांपैकी बेल्लारी ताग्रपटाची माहिती 
*अँन्युअल रिपोर्ट, साऊथ इंडियन एपिंग्राफी ' १९१७-१८, पू. १३४ मध्ये आली 
आहे.. त्या ताम्रपटात शके ५१२, साधारण संवत्सर, माघ शुद्ध त्रयोदशी, 
सोमवार, हा काळ निदिष्ट केला आहे. हा कालनिर्देश पंचांगाच्या दृष्टीने 
, दि. ब. स्वामीकन्नु पिल्के यांनी स्वतः तयासून पाहिला होता. त्यांचा अभिप्राय 
वरील अहवालातच पृ. १२६ वर उद्धृत केला आहे. तो असा: 
*]ा. १, 1). 590--$'बाळ 512 ळकापन्त, ठवबट्टा 8'पातळ 13 लि 
ठा यत्र 8३ ७बचॉलते....शा ढल ञ्याहटे ता ल्ल्णात गा 0९ 
गि्ठल'; पाकट एलड ॥0 लात्लाल्ह तत 1९ 8000 लया उव्चाशा85411६ 
ल्लितासा्र चष्ट्ग्रपाष्ट्र 1७ छणांला ढे ख्या ७०७ ७९ 5ब्वताब्ाशद 
झ8$. गा. ७5९ आरा. तीह अंडा त्ययापहा$ &. 1. याचा अर्थ 
असा कौ, शकक्रालाबरोबरच संबत्सराचाही निर्देश करणारी दाक्षिणात्य 
बाहेस्पत्य कालगणना इसवी संताच्या सहाव्या शतकात वापरात असल्याचा 
पुरावा आढळत नाही. त्याअर्थी हा ताम्रपट बनावट असला पाहिजे, कारण 
ताम्रमटात शककालावरोवरच दाक्षिणात्य बाहंस्पत्य कालगणनेनुसार संवत्सरा- 
चाही उल्लेख आहे. हे विवेचन आपल्या ताम्रपटालाही लागू होते. 
बा्हुस्पत्य कालगणनेच्या दोन पद्धती आहेत. एक द्वादश संवत्सर गणनेची, 
आणि दुसरी पष्टिसंवत्सर गणनेची. पष्टिसंवत्सरगणनेत साठ वर्षांचे एक 
चक्र भानले असून त्यातील प्रत्येक वर्याळा एक संवत्सरनाम आहे. या पषषष्टि- 
संवत्सरगणनेच्याही दोन पद्धती आहेत. उत्तर-भारतीय पद्धतीत क्षय संवत्सर 
मानण्यात येतो. त्यामुळे त्या पद्धतोत मवूनमधून एक वर्षे गाळले जाते. 
दक्षिण-भारती'य पद्धतींत ते गाळले जात नाहो. पूर्वी दक्षिण भारतातही उत्तर- 
भारतीय पद्धती होती. पग पुढे श.८३० पासून तो लुप्त होऊन केवळ दक्षिण- 
भारतोय पद्धती चालू ज्ञाली. (पाहा. ग. ह. खरे संशोधकाचा मित्र. पृ. ९२, 
९३ ; विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक १९६२, डॉ. वा. वि. मिराशी यांचा * राष्ट्रकूट 


।्ट महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


नृपतो चतुर्थ गोविद याचा अंदुरा ताम्रपट, ' पृ. २, ३) आपल्या ताम्रपटात 
षष्टिसंवत्सरगणनेच्या दक्षिण-भारतीय पद्धतीनुसार शकसंवत्सरांचा निर्देश 
असल्यामुळे तो शके ८३० नंतर केव्हा तरी लिहिला गेला असावा असे दिसते. 


शासकीय विभागातील दशमान पध्दती 

(३) प्रस्तुत ताम्रपटात दान दिलेले गाव “ वीरिगे' याचा उल्लेख ' वीरिगे- 
चाल्लीस' असा, आणि ते ज्या विषयात होते त्या अमरावतींचा उल्लेख 
* अमरावतो-सप्तशत' असा आहे. (ओ. ३६). हा आकड्याचा उल्लेख 
त्या ग्रामसमूहात किवा विषयात अंतर्भूत होणार्‍या गावांच्या संख्येचा होय, 
हे यापूर्वी सूचित केलेच आहे. ग्रामसमुह आणि विषय यांची रचना करताना 
त्यात दशगुणित ग्रामसंख्येचा अंतर्भाव करण्याची ही दशमान पद्धती म्हणून 
ओळखलो जाते. राज्याचे शासकीय दृष्टीने विभाग पाडताना ते अशा दशमान 
पद्धतीचा स्वीकार करून पाडावे असे धमंशास्त्रक्षेखकांनी सुचविले होते. ही 
पद्धत दक्षिण भारतात इसवी सनाच्या आठव्या शतकापासून सुरू झाली आणि 
क्रमाक्रमाने पुढे ती रूढ झाली, असे प्राचीन इतिहासतज्ञांचे मत आहे. (पाहा, 
दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि डेक्कन, भाग १, पृ. ५१, संपा. जी. यज्दानी) ज्या- 
अर्थी प्रस्तुत ताम्रपटात राजकोय विभागांच्या दशमान पद्धतींचा उपयोग केलेला 
आहे त्या अर्थी या ताम्रपटाची निमितो व लेखन इ. सनाच्या ८ व्या शतकात 
किंबा त्यानंतर केव्हातरी झाले असावे. यामुळेही शके ५२०इ. स. ५९९ 
हा काल ताश्रपटात निदिष्ट असला तरी तो खरा मानता येत नाही. नंतर 
केव्हातरी तथार केलेल्या या ताम्रपटात हा मागोल कालनिर्देण जाणूनबुजून 
घातला असावा, हे स्पष्ट दिसते. 


वंशावळी वर्णेन : चर्चा 

प्रस्तुत ताम्रपटाच्या द्वारे चालुक्यनृपती विनयादित्य सत्याश्रय याने वासुदेव 
ह्विवेदीभट्टाला श्रीवल्लत या नावाचे गाव दान दिलेले आहे. ताम्रपटाच्या 
आरंभी  ' जयत्याविष्क्रितं वरिष्णो:* हा एक व त्यानंतर  नमस्तुंगशिरशचुंबि-? 
हा दुसरा, असे दोन शलोक आलेले आहेत. यांपैकी पहिला शलोक चालुक्‍्यनृपतींच्या 
बहुतेक ताम्रपटांच्या आरंभी येतो; पण दुसरा एलोक मात्र त्यांच्या समकालीन 
दुसऱ्या कोणत्याच ताम्रपटात आढळत नाही. बनावट म्हणून समजल्या 
गेलेल्या, विनयादित्याच्या इतर ताम्रपटांतही तो आढळत नाही. या ठिकाणी 
तो आहेः हे या ताग्रपटाचे एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल. हा दुसरा शलोक 


विनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्रपट ६९ 


सुप्रसिद्ध संस्कृत कवी वाणभषट्ट याने लिहिलेल्या ' हरषंचरिता ' च्या आरंभी आलेला 
मंगळ एलोक होय, हें यापूर्वी आपण पाहिले. येथे एवढेच लक्षात घ्यावयाचे की, 
या ताम्रपटात प्रारंभी वराह-अवतारधारी विष्णूचे व नंतर शंकराचे मंगलाचरण 
आले आहे. 

त्यानंतर प्रयम चालुक्यवंशाचे वर्णन आहे. चालुक्यांच्या इतर ताम्रपटांत 
आढळते तसेच ते आहे. या चालुक्यकुळाला भुषणभुत पुलकेशिवल्लभ, 
त्याचा पुत्र कीतिवर्म्मा, त्याचा वडील भाऊ विजयादित्यदेव, त्याचा मुळ्गा 
विक्रमादित्यदेव आणि शेवटी त्याचा मुलगा विनयादित्यदेव अशा अनुक्रमाने 
चालुक्‍्यनृपतींची वंशावळ या ताम्रपटात वर्णन केलेली आहे. विनयादित्याच्या 
नावावर असलेल्या बहुतेक बनावट ताम्रपटांत हीच वंशावळ दिलेली आढळते. 
पण त्यांतील वेल्लरी आणि मद्रास म्युझियम या दोन ताग्रपटांत मात्र विजया- 
दित्याला कीलतिवर्म्याचा वडील भाऊ न म्हणता मुलगा असे म्हटले आहे. 


तास्गरपटातील विजपादित्य ><द्वितोय पुलकेशी ? 

ताम्रपटादिकांचय़ा आधारे चालुक्यांची इतिहासमान्य वंशावळ पुढीलप्रमाणे 
आहे. प्रथम पुलकेशी-त्याचा पुत्र कीतिवर्मा-त्यानंतर त्याचा भाऊ मंगलेश- 
त्यानंतर कौतिवर्म्याचा पुत्र द्वितीय पुलकेशी-त्यानंतर त्याचा पुत्र प्रथम विक्रमा- 
दित्य आणि मग त्याचा पुत्न विनयादित्य. या विनयादित्यानंतर राज्य कर- 
णाऱ्या नृपतीचे नाव विजयादित्य असे होते. या इतिहासमान्य चालुक्यवंशा- 
बळींशी आपल्या ताम्रपटात दिलेली वंशावळ जुळत नाही, हे सांगावयास नकोच. 
इतिहासमान्य वंशाबळीवरून असे दिसते को, कीतिवर्म्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा 
मुलगा द्वितीय पुलकेशी लहान असल्यामुळे कोतिवर्म्याचा धाकटा भाऊ जो 
मंगलेश त्याच्याकडे राज्यपद गेले. वयात आल्यानंतर ते पुलकेशीने आपल्या 
काकाजवळून (कीतिवर्म्याजवळून) हिसकावून घेतले व तो सिहासनाधिष्ठित 
झाला. चालुक्याच्या वंशात या द्वितीय पुल्केशीची कारकौर्द प्रसिद्ध आहे. 
प्रस्तुत ताम्रपटात मात्र कीतिवर्म्यानंतर त्याचा वडील भाऊ विजयादित्य 
गादीवर बसला असे म्हटले आहे. काही बनावट ताम्रपटांत त्यालाच कीति- 
वर्म्याचा मुलगा म्हणून संबोधले आहे. हे सर्वे इतिहासमान्य वंशावळीशी 
विसंगत आहे. प्रस्तुत ताम्रपटाच्या लेखकाने द्वितीय पुलकेशीलाच कदाचित 
* विजयादित्य ' या नावाने संबोधले असावे. तसे असेल तर या बनावट ताम्र- 
पटांपैकी बेल्लरी आणि मद्रास म्युझियम ताम्रपटांत त्याला कीतिवर्म्याचा 
“सुत ' म्हटले आहे ते बरोबर मानता ग्रेईल. पण ताम्रपटलेखकाला विजयादित्य 


७० महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


मंगलेश जर अभिप्रेत असेल तर ते चूक ठरेल. कारण, एकतर 
मंगलेश हा कीतिवर्म्याचा वडील भाऊ नसून धाकटा भाऊ होता. तसे नसते 
तर प्रथम पुलकेशीनंतर वंशपरंपरेने तोच गादीवर वसला असता. यदा- 
कदाचित असे मानले की, प्रथम पुलकेशीला विजयादित्यर्मंगळेश हा एक व 
दुसरा कीतिवर्मा अशी दोन मुळे होती, या पुलकेशीच्या मृत्यूनंतर विजयादित्य 
(ऱन्मंगळेश) याला डावलून कीतिंवर्मा गादीवर बसला, पण त्याच्या मृत्यू- 
नंतर मात्र विजयादित्याने (अर्थात मंगलेशाने) गादी बळकावली तरी या 
ताम्रपटातील वंशावळींचा इतिहासमान्य बंशावळीशी विरोध कायम राहतो. 
कारण, तीत॑ मंगलेशानंतर हितीय पुलकेशी गादीवर आला असे असून त्याच्या 
पराक्रमांचे विस्तारपूर्वक वर्णन आढळते. त्याला या बनावट तास्रपटांच्या 
वंशावळींत कुठे जागाच नाही. अर्थात, आपल्या ह्या ताम्रपटातील वंशावळ 
चुकीची आहे असेच म्हटले पाहिजे. या वनावट ताम्रपटांपैकी फार तर 
वेल्लळरो आणि मद्रास म्युज्ियम ताम्रपटातील वंशावळ खरी मानता येईल. 
पण त्यासाठीही विजथादित्य हे द्वितीय पुलकेशीचे दुसरे नाव असावे असे 
मानावे लागेळ. पण त्याला अन्य उपल्ब्ध साधनांत कोठेही आधार आजतरी 
सापडत नाही, हेही खरे आहे. 
प्रथम पुलकेशी 

वस्तुस्थिती अशी दिसते की, विनयादित्याच्या इतिहासमान्य तास्रपटांतील 
आराखड्यातच बरेचसे बदल करून या बनावट ताम्रपटातील वंशावळीचा 
आराखडा तंथार केलेला असावा. चालुक्य कुलाच्या वणंनानंतर प्रथम पुल- 
केशींचे वर्णन यात. आलेले आहे. त्यातील ' अस्वमेधावभ्रितस्नानपवित्रीक्रित- 
गात्रस्य ' एवढेंच वर्णन अन्य ताम्रपटांत आढळते. त्यानंतर ' जयछत्रचामर- 
इत्यादींपासून तो “ परमभट्टारक' या शब्दापर्यंतची विशेषणे प्रस्तुत ताम्रपटात 
नवीन आलेली आहेत. त्यात ऐतिहासिक दृष्टीने नवीन असे काहीही' नाही. 
त्यात त्या नुपतीचे छत्र, चामर, सिंहासन आणि अनेक पशुपक्षांच्या आकृतींनी 
विराजित असा महाध्वज याचे वर्णन असून, त्या नुपतीच्या समोर वाजणाऱ्या 
निरनिराळ्या वाद्यांची नावे आलेली आहेत. मुळात नसलेली ' समस्त'भुवना- 
श्रय . . . परमभट्टारक' ही विशेपणेही पुलकेशीला लावली आहेत. 


कोतिवर्मा 


त्यानंतर प्रथम पुलकेशो'चा पुत्र कौतिवर्मा याच्या वर्णनातील “ वनवास्यादि- 
परन्रिपतिमंडलप्रणिबद्धविशुद्धकोतिः' एवढा भाग प्रसिद्ध वंशावळीतुन घेतला 


विनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्ग्रपट "७१ 


असून त्यापुढील विशेषणे मात्र पदरची नवीन घातली आहेत. त्यांतही 
ऐतिहासिक दृष्टीने महत्त्वाचे असे काहीही नाही. त्यापूर्वी, मुळातील 
* पंराक्रमाक्रान्त' या शब्दांचे चुकीचे वाचन करून त्याचे “ पराक्रमकौतेय 
असे झाले आहे. त्यावरून कीतिवर्मा हा पराक्रमाने कौतेयासारखा म्हणजे 
अर्जुनासारखा होता असे अलंकारिक रीतीने सूचित होते. 


बिजयादित्य 

कीतिवर्म्यानंतर त्याचा वडील भाऊ विजयादित्य हा गादीवर आला. (या 
माहितीविषयी चर्चा यापूर्वीच्या परिच्छेदात केलेलीच आहे.) त्याचे या ताग्रपटा- 
तील वर्णन हे द्वितीय पुलकेशीचे वर्णन आहे असे मानले तर असे आढळेल 
की, इतिहासमान्य ताम्रपटांमधील त्याच्या वर्णनातील “ पराजयोपात्तपरमेश्वरा- 
परनामधेय:' एवढे वाक्य आपल्या या ताम्रपटात * पराजयोपल्बुधपरमेस्वर- 
परमाणां '-या शब्दांत घेतलेले आहे. ' उपात्त' या शब्दाऐवजी 'लवुध' हा 
शब्द योजला. * अपरनामधेयः? याची *परमाणां' या अक्षरात झालेली 
विकृती हास्यास्पद आहे. यावरून आपल्या ताम्रपटलेखकाला बिजयादित्य 
म्हणजे द्वितीय पुलकेशी अभिप्रेत असावा या तर्काला बळकटी येते. पण 
तसे ' खरोखरच असते तर प्रसिद्ध वंशावळीत द्वितीय पुलकेशीने श्रीह्षवर्धनाचा 
पराजय केल्याचे जसे स्पष्ट म्हटले आहे तसे या लेखकाने का म्हटले नाही, 
हर्षवर्धनाचे नाव त्याने का गाळले, हे प्रश्‍न उपस्थित होतात. ह्ितीय पुलकेशी 
अभिप्रेत नसून दुसराच कोणी विजयादित्य वर्णन करायचा असेल तरीही 
त्याच्या वर्णनात प्रसिद्ध वंशावळोंतील ह्वितींथ पुल्केशींच्या वणंनातील वर 
उद्धृत केलेले शब्द या ताश्रपटलेखकाने तेथून उचलले आहेत असे स्पष्ट दिसते. 


विक्रमादित्य 

बिजयादित्यानंतर त्याचा मुल्गा विक्रमादित्य याचे वर्णन आपल्या यो 
ताम्रपटातील १७ ते २२ या ओळींत आलेळे आहे. विक्रमादित्याच्या पराक्रमाची 
सर्वसाधारण ब्रर्णने पहिल्या दोन विशेषणांत आली आहेत; आपण मिळविलेल्या 
विजयांनी विक्रमादित्याच्या चेहेर्‍यावर वैभव विलसत होते, तसेच विद्वान, 
रसिक व संमरांगणातील शत्रू यांच्यामध्ये त्याने सारखीच कोर्ती संपादन 
केली होती, एवढाच त्याचा भावार्थ आहे. त्यानंतरच्या वर्णनात विक्रमादित्याने 
पल्लव नृपतीचा पराजय करून नंतर कांची हे शहर काबीज केळे, तसेच 
त्याने पेर, चोळू आणि पांड्य नृपतींचा पराभव केला हे अलंकारिक रीतीने 


ष्र महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


वर्णन केले आहे. चिरडून टाकलेल्या या नुपतींच्या मुकुटांच्या शेखरातील मण्यांच्या 
नीलकिरणांनी विक्रमादित्याचे चरणकमल अभिषिक्त झाले होते असे म्हटले आहे. 

विनयादित्याच्या अन्य उपल्ब्ध ताम्रपटांतील व्णनाशी हे वर्णन बहुतेक जुळते. 
फरक इतकाच की, पांड्य आणि चेर नृपतींचा स्वतंत्र उल्लेख अन्य' ताम्रपटांत 
आढळत नाही, तर तेथील केरळ धरणीधराचा उल्लेख यात नाही. तो या 
(सवें बनावट) ताम्रपटांत आढळतो. मुळातील बरीच वाक्ये त्यात विकृत होऊन 
आलेली आहेत. मुळातील आरंभीचे शब्द ' मतिसहायसाहसमात्रसमधिगत * हे शब्द 
गाळले असून त्यापुढील “ निजवंशसमुचितचितराज्यविभवस्य ' याचे विकृत रूपांतर 
* निजविजयसमुचिततरास्यविभवस्य ' असे झाले आहे. विक्रमादित्याची यापुढील 
विशेषणेही मुळातूनच उचलली आहेत, पण त्यात बदल आणि विकृती पुष्कळ 
आहेत. ' विविधरसितसितसमरमुखगत' या शब्दांचे ' विवुधरसिकसमररिपुगत ' या 
शब्दांत रूपांतर झाले आहे. तींच दुर्दशा त्यापुढील विशेषणवाक्यांची झाली आहे. 
“ हिमकरकरविमलकुल्परिभवहेतु '--यातील ' विमल ' शब्द आपल्या ताम्रपटात 
गाळला असून “ परिभव " शब्दाच्या ठिकाणी * विलय ' शब्द घातला आहे. मुळातील 
त्यापुढील ' प्रभावकुलिशदलित---* या, व “ अनन्यसमवनत--- ' या दोन विशेषणां- 
तील आशय आपल्या ताम्रपटात मागील वाक्यात ' संचूण्नितचेरचोल्पांड्य-* इत्यादी 
शब्दांनी एकाच वाक्यात आणला आहे. त्यातही आपल्या ताम्रपटात ' चेर ' शब्द 
जास्तीचा घातला असून मुळातील केरळ ' शब्द वगळला आहे. मुळातील * चयमान- 
मानशृंगस्य ' हेही शब्द गाळले आहेत. 'सलिलाभिषिक्त' चे * सनिलाभिसिक्त 
झाले आहे. मुळातील ' त्रिसमुद्रमध्यवतिभुवनमंडलाधीशवरस्य ' हे विशेषण पुर्णपणे 
गाळले आहे. 


बिनयादित्य 

विक्रमादित्यानंतर त्याचा मुलगा विनयादित्य गादीवर आला. त्याचे 
वर्णन २२ ते २८ ओळींत आलेले आहे. केवळ आपल्या विनयाने नमवलेल्या 
अनेक नृपतींच्या शिरोमालांनी त्याचे सुंदर चरणकमल गोंजारळे जात होते; 
कोंकण, मालव, गोल्ल (? ), गूर्जर, कलिंग, वेंगी इत्यादी' राज्यांच्या नूपतींच्या 
मुकुटपंक्‍तींनी त्याचे पादपीठ (पाय ठेवण्याचे आसन) सुशोभित झाले होते; 
तीन समुद्रांच्या मध्यभागी असलेल्या प्रदेशाचा तो स्वामी होता; वासुदेव 
श्रीकृष्णाप्रमाणे तो ज्ञानी होता; परशुरामाप्रमाणे तो राजांचा नाश करणारा 
होता; आणि भरताप्रमाणे अनेक राजांना आश्रय देणारा होता. यात ऐतिहासिक- 
दृष्ट्या महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्या राजांना त्याने जिंकले होते त्यांचा उल्लेख. 


विनयादित्याचा बनावट कासार-श्िरसी ताम्रपट छ्३े 


बाकीचे वर्णन सर्वसाधारण स्वरूपाचे अलंकारिक असून स्तुतिपाठांनी भरलेले 
आहे. इतिहासमान्य ताम्रपटांत देखील विनयादित्याचे वर्णन असेच अतिशयोक्त 
आहे. त्यात, त्याने कांचींयति, तसेच कमेर, पारसिक, सिंहल इत्यादी द्वीपांच्या 
राजांना जिंकले होते, शिवाय उत्तर भारताच्या अधिपतीला जिंकून त्याजजवळून 
पालिध्वज आणि इतर सर्व ऐश्वर्यचिन्हे मिळवली होती असे वणन आहे. 
एवंगुणविशिष्ट विनयादित्याने प्रस्तुत ताम्रपटातील दान दिलेले आहे. 

विनयादित्याच्या वर्णनातही वराचसा मजकूर मूळ ताम्रपटातून उचलला 
आहे, पण तो बरीच फिरवाफिरव करून. ' त्रिसमुद्रमध्यवति-' इत्यादी 
मुळातील विक्रमादित्याचे विशेषण विनयादित्यासाठी वापरळे आहे. मुळातील 
“पितुराज्ञया-' या शब्दापासून तो “-अवष्टभ्य' या शब्दापर्यंतच्या वाक्‍यातून 
बरेच शब्द उचलून ' प्रिथुराज्योपनीता . . . माविष्ट्रेस्य ' हे वावय तयार झालेले 
दिसते. त्यात ' पितुराज्ञया-'चे * प्रिथुराज्योपनीत-' असे झाले आहे. * बल 'ची 
जागा “फल शब्दाने घेतली असून “ अवष्टभ्य ' शब्दाऐवजी “ आविष्ट्रेस्य ' 
असा शब्द आला आहे. या संपूर्ण वाक्यातून सुसंगत असा कोणताच अर्थ 
निघत नाही. त्यापुढील “ समस्तविषय . . . मनोनुरळ्जन:' या मूळ विशेषणा- 
तील ' समस्त ' शब्दाची जागा ' यमधि ' शब्दाने घेतली आहे. ते कदाचित ' समधि- 
असेही असू शकेल. मुळातील ' प्रशमनाद्विहिततन्मनो- इत्यादीचे * प्रशमना- 
दिहितमात्र” असे झाळे आहे. ' तन्मनोनुरज्जन:' हे शब्द गाळले आहेत. 
मुळात ' अत्यन्तवत्सलत्वाद्युधिष्ठिर इव श्रीरामत्वाद्वासुदेव इव ' असे आहे 
तर आपल्या ताम्रपटात-' आंतरतुल्लत्वयिव्विवुधवासुदेव इव ' असे आहे. त्यात 
फार घोटाळा उडाला आहे, हे स्पष्ट दिसते. त्यानंतरचे विशेषण मुळात 
“ नुपांकुशत्वात्परशुराम इव ' असे आहे. त्यातील ' नृपांकुशत्वात्‌ 'चे ' ब्रिपकंसातु-' 
असे आपल्या ताम्रपटात झालें आहे. 

विनयादित्य गादीवर बसण्यापूर्वी त्याचे आसन डळमळीत असावे, गादीवर 
हक्‍क सांगणार्‍या विरोधकांना जिकल्यानंतरच त्याला सिंहासन प्राप्त झाले 
असावे असे ' स्थिरतरावस्थानेन' (ओ. ३०) या विशेषणाच्या योजनेवरून 
दिसते. आपले आसन पक्के झाल्यानंतर तो पटटबंधोत्सव (डोक्यावर मुकुट 
धारण करण्याचा समारंभ) साजरा करण्यासाठी “ कुरुंद' गावी गेला होता. 
या उत्सवाच्या वेळी आपले पुण्य आणि यश वाढविण्यासाठी, पूर्वी केव्हा तरी 
देवाल्यांना दिले गेलेळे पण नंतर लुप्त झालेले अग्रहार पुन्हा त्याच व्यक्‍तींना 
किवा देवस्थानांना त्याने दान म्हणून दिले; आणि अशा रीतीने पुर्वीच्या दानांचे 
नवीनीकरण करून पुर्वीच्या राजांच्या इच्छांचे अनुपालन केले. प्रस्तुत 


७४ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


ताम्रपटात निदिष्ट केलेले ग्रामदान हे त्याचपैकी एक असावे असे ' तत्पालनां * 
(ओ. ३२) या शब्दावरून दिसून येते. 

या ठिकाणी एका गोष्टीकडे अभ्यासकांचे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. 
राष्ट्रकूटनूपती तृतीय इंद्रराज याच्या बहुतेक ताम्रपटात आलेले एक वाकय 
या (व इतर बनावट ताम्रपटांतही) आवश्यक तेवढा बदल करून जसेचे 
तसे उद्धृत केलेले आढळते. उदा. इंद्रराजाच्या वजीरखेड ताम्रपटात (एपि. 
इंडिका, व्हॉ. ३८, भाग १, पृ. १८, ओ. ४६-४८) * यथा मान्यखेटराजधानीस्थिर- 
तरावस्थानेन पट्टूवन्धोत्सवसंपादनाय समानन्दितकुरुन्दकमुपागतेन मथा राज्या- 
भिषेकसमये  मातापित्रोरात्मनश्‍चेहिकामुत्रिकपुण्ययशोभिवृद्धये  पूर्व्वलुप्तानपि 
देवभोगाग्रहारान्पाल्यता-" असे वाक्‍य आहे, तर प्रस्तुत ताम्रपटात * रक्‍तापुर- 
'राजधाने स्तिरतरस्वस्तानेन पट्टवंधोत्सवसंपादनान्वितकुरुंदमुपागतेन पोण्ययषो- 
ब्रिवृध्धये  पुर्व्वलुप्तानपि देवभोग (गा ) ग्रहारानुपाल्यत: (ता)-' असे आहे. 
(ओ. ३०-३२). या दोन्ही वाक्‍यांतील विवप्रतिविवभाव लक्षात घेण्यासारखा आहे. , 
हा ताम्रपट खरा असल्यास इंद्रराजाच्या ताम्रपटलेखकांनी ते बाक्य या ताम्रपटा- 
तून उद्धृत केळे असे म्हणावे लागेल. पण तो बनावट असल्यास मात्र 
इंद्रराजाच्या ताम्रपटातून प्रस्तुत ताम्रपटाच्या लेखकाने ते उद्‌धृत केले असावे 
असे म्हणता य्रेईल. या ताम्रपटातील अशुद्ध संस्कृत व त्याचे लेखन लक्षात 
घेता हे दुसरे अनुमानच बरोबर ठरेल असे वाटेल. आणि तसे असेल तर 
या ताम्रपटाच्या बनावटीच्या काळावरही प्रकाश पडू शकेल. इंद्रराजाचे 
ताम्रपट शके ८३६ च्या आसपासच्या काळात (म्हणजे प्रस्तुत ताम्रपटातील निदिष्ट 
कालानंतर जवळजवळ तीनशे वर्षानंतर) लिहिले गेले आहेत. तेव्हा त्यानंतर 
केव्हा तरी प्रस्तुत ताम्रपटांचे लेखन झाले असले पाहिजे असे म्हणावे लागेल. 


रक्‍तापुर राजधानी, 

या ताश्रपटावरून चालुक्यनृपती विनयादित्याची राजधानी “ मलहारी 
नदीच्या उत्तर तीरावरील ' रक्‍तापुर ' येथे होती असे दिसून येते. इतिहास- 
मान्य शिलालेख-ताम्रपटांवरून त्याची राजधानी “ वातापी ' (म्हणजे आजचे 
बादामी) येथे होती हे प्रसिद्ध आहे. किबहुना त्यामुळेच त्यांना “ वातापीचे 
चालुक्य ' म्हणून संबोधण्यात येते. प्रस्तुत ताम्रपटातील * रक्‍तापुरा' चा 
राजधानी म्हणून उल्लेख विनयादित्याच्या इतर बनावट ताम्रपटांतही आढळतो. 

पूर्वीच्या मिरज संस्थानातील लक्ष्मेश्‍्वर या गावी विनयादित्य सत्याश्रयाच्या 
राज्यारोहणानंतर पाचव्या वर्षातील शके ६०८ मधील एक शिलालेख उपल्ब्ध 


विनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसी ताम्रपट ७५ 
7:८०८००००००४८४८०४८८८००८०००००००>>>>>०५>>>->>>>>>>>>> 
आहे. त्यात  अष्टोत्तरपट्छतेषु शकवर्षेष्वतीतेषू प्रवद्धंमानविजयराज्य-पंचम- 
संवत्सरे श्रीरक्‍तापुरमधिवसति विजयस्कन्धावारे--' असा निर्देश आहे. 
विनयादित्याचा पुत्र विजयादित्य याचेही दोन शिलालेख त्याच लक्ष्मेश्वर 
गावी उपलब्ध झाले आहेत. एक शके ६४५ चा व दुसरा शके ६५१ चा. 
या दोन्ही शिलालेखांत ' श्रीरक्‍तापुरमधिवसति विजयस्कन्धावारे--' असेच 
रक्‍तापुरासंबंधीचे निर्देश आहेत. (पाहा. इंडियन अँटीववेरी, व्हॉल्यूम ७) 
यावरून केवळ विनयादित्याच्याच काळी नव्हे तर त्याचा पुत्र विजयादित्य 
याच्या काळीसुद्धा रक्‍तापुर हे त्यांच्या राजघानीचे स्थळ नव्हते, तेथे त्या त्या 
काळी त्यांच्या सैन्याचे तळ पडले होते असे स्पष्ट दिसून येते. अर्थात, प्रस्तुत 
ताम्रपटात “ रक्‍तापुर' शहराचा राजधानी म्हणून जो उल्लेख केलेला आहे 
तो चुकीचा होय. ' स्कन्धावार' म्हणजे राजधानी हा एक अर्थ आहे खरा, 
पण ' सैन्याचा तळ' असाही त्याचा अर्थ आहे. ' विजयस्कन्धावार ' याचा 
हा अर्थ लक्षात न आल्यामुळेच प्रस्तुत व इतर बनावट ताम्रपटांच्या छेखकाने 
* राजधानी ' हा शब्द वापरलेला दिसतो. ते अर्थात चुकीचे होय. 

वर उल्लेखिलेले विनयादित्य आणि विजयादित्य यांचे शिलालेख लक्ष्मेशवर 
येथे सापडल्यामुळे तेच रक्‍तापुर असावे असा डॉ. फ्लीट यांनी तर्क केला, पण 
तो बरोबर नाही. कोप्पल (जिल्हा रायचूर) येथील कै. एन्‌. वी. शास्त्री यांनी 
लिहिलेल्या टिपणीत त्यांनी असे म्हटले आहे को, सध्याचे पट्टडकल शहर हेच 
रक्‍तापूर होय. पट्टडकलु गावाचे पूर्वीचे नाव * किसुवोळल्‌ ' होते, असे ऐतिहासिक 
पुराव्यावरून निश्चित सिद्ध होते. * किसुवोळलु ' या कानडी शब्दाचा अर्थ ' लाल 
शहर ' असा आहे. त्या शब्दाचे संस्कृतीकरण करून * रक्‍तापुर' शब्द तयार 
करण्यात आलेला आहे. ' मल्हारी ' नदी म्हणजे आजंची मलप्रभा नदी होय. 
आपल्या ताम्रपटात म्हटल्याप्रमाणे पट्टडकलु _किसुवोळलु ऱ्‌रक्‍तापूर हे गाव 
मलप्रभा नदींच्या उत्तर तीरावरच वसलेले आहे. कॅ. शास्त्री यांचा हा शोध 
तर्कसंगत असल्यामुळे पट्टडकल म्हणजे रक्‍तापूर हे मान्य करण्याला हरकत 
नाही. (पाहा: दि टेन्थ ऑल इंडिया ओरिअंटल कॉन्फरन्स, तिरुपती, प्रोसि- 
डिग्ज अँड ट्रॅन्झॅक्शन्स, पृ. ३६४-३६५) 


कुरूंद 

रकक्‍तापूर राजवानीहून आपल्या पट्टवंधोत्सवासाठी विनयादित्य * कुरुंद ' 
या गावी गेला होता. राष्ट्रकूट नुपती तृतीय इंद्रराज याच्या पूर्वोल्लिखित 
ताम्रपटात पट्टबंधोत्सवासाठी इंद्रराज ज्या गावी गेला होता त्याचे नाव * कुरूंदक * 


छद महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 

ह 200000090060400202000ााासर नकर 
असे आहे. त्याचा अपश्रंश कुलंदा असा होणे अधिक संभवनीय असल्यामुळे 
परभणी जिल्ह्यातील, वसमत तालुक्यामधील ' कुरुंदा ' गाव म्हणजे प्राचीन 
कुरुंदक असावे असे मी सुचविळे होते. प्रस्तुत तास्रपटातील ' कुरुंद ' हेही 
तेच कुरुंदा असावे, कदाचित ते कुरुंदवाडही असू शकेल. ताम्रपटात त्यासंबंधी 
इतर कोणतीच सूचक माहिती नसल्यामुळे निश्चित काही सांगता येत नाही', 
पट्टडकल याला अधिक जवळचे स्थान कुरुंदवाड होय, हे मात्र खरे. 


वासुदेव द्विवेदीला दान 

या ताम्रपटात वासुदेव ह्िवेदीभट्टाला दिलेले दान नमुद करण्यात आले आहे. 
वासुदेव ह्विवेदी हा ब्रम्हपुरी येथे राहणारा होता. ब्रम्हपुरीत यजन, याजन, 
अध्ययन, अध्यापन, दान व प्रतिग्रह्‌ या षट्‌कर्मात रममाण झालेले अनेक ब्राम्हण 
राहत असत. त्यांच्याचपैकी हा महात्राम्हण होता. तो वाजिय कुळातील 
असून त्याचे गोत्र गौतम होते. तो सोमयाजी म्हणजे सोमथज्ञ करणारा होता. 

चालुक्य नृपती विनयादित्याने ' अमरावती-७०० म्हणजे ज्यात सातशे 
गावे अंतर्भूत होती अशा अमरावती विषयातील (जिल्ह्यातील) ' वीरिगे-चाळीस ? 
म्हणजे वीरिगे नावाने ओळखल्या जाणार्‍या चाळीस गावांच्या समूहातील 
“वल्लत' या नावाचे गाव वासुदेव दिवेदी'भट्टाला त्याचे पादप्रक्षालन करून व 
त्याच्या हातावर पाणी सोडून दान दिले होते. याचवरोबर घटिका, पांढरे 
छत्र, चवरी, ' श्रीयद्वारडंदयुध्धसासन '--हेही दिले होते. यातील “श्रीयद्वारद्रंदयुध्ध ' 
या शब्दांचा अर्थ नीट लागत नाही. विनयादित्याच्या निरनिराळ्या ताम्र- 
पटात हे शब्द सर्वत्र सारखे नाहीत. त्यात भिन्नता आढळते. उदा. कोप्पल 
ताम्रपटात ' श्रीद्वारसमस्तराज्यचिद्लमत्रिभोगा भ्यंतरसासनसमेतं' असे आहे, तर 
धारवाड ताम्रपटात  * छत्लचामरदंढरयुध्धसमस्तराज्यचिह्लतिभोगा भ्यंतरसासन- 
समेतं' असे शब्द आहेत. पाली ताम्रपटात ' -श्रीमद्वारनिधिनिधाननिष्केष- 
सहस्रभरदंद्रयत्ताम्रशासनसमेतं ' हे शब्द आढळतात, तर दिवे-आगर ताम्रपटात 
ते ' घटिकाश्वेतछत्रचामरशासनसमेतं ' एवढेच आढळतात. यावरून असे दिसून 
येते की, ग्रामदानाबरोबर घटिका, श्‍वेत छत्र, चामर इत्यादी राजचिन्हांचा उप- 
भोग घेण्याचेही आज्ञापत्र ब्राम्हणांना देण्यात येत असे. * श्रीयद्वारदंदयुध्ध '-- 
या शब्दांनी छत्र-चामरांप्रमाणेच इतर काही राजचिन्हांचा उपभोग अभिप्रेत 
असावा, एवढेच फार तर म्हणता येईल. कदाचित एखाद्या राजचिन्हात 
दृन्ढ्युद्ध (दोन वीर एकमेकाशी  ग्रुद्ध करीत असलेले ) दाखविले 
असेल. 


विनयादित्याचा बनावट कासार शिरसी ताम्रपट ७७ 


स्थलनिश्‍चितो 


या ताम्रपटात निर्देशिळेली विनयादित्याची राजधानी ' रक्‍तापुर' आणि 
तो पट्टबंधोत्सवासाठी ज्या गावी गेला होता ते * कुरुंद' या स्थलांच्या निश्च्ती- 
संबंधी यापूर्वी लिहिलेळे आहेच. आता या ताम्रपटात आलेल्या इतर स्थळांचा 
शोध घेण्याचा प्रयत्न करू. 

विनयादित्याच्या राज्यात अमरावती ७०० हा एक जिल्हा होता. ही 
अमरावती कुठे होतो हे निश्चित सांगता येत नाही. पण सध्याच्या बिदर 
जिल्ह्यात तो कोठे तरो असली पाहिजे असे पुढीळ स्थलनिश्रचितीवरून दिसून 
येईल. या अमरावतो जिल्ह्यातील ' वीरिगे-चाळीस ' या ग्रामसमूहातील 
वल्लत गाव दान देण्यात आले आहे. विदर जिल्ह्यातील भाल्की तालुक्‍यात 
*बीरि' नावाचे खेडे आहे तेच ताम्रपटातील वबीरिगे असावे. ' बीरि 'च्या वाय- 
व्येला अडीच मैलांवर असलेले ' वलद ' गाव म्हणजेच ताम्रपटातील वल्लत' होय. 
ताम्रपटात ब या अक्षरासाठीही व हे अक्षर लिहिलेले आहे, हे लक्षात घेता 


वीरिगे हे नाव “ बौरिगे' आणि वल्ल्त हे नाव बल्ल्त असे वाचण्याला हरकत 
नाही. तसे वाचले म्हणजे या दोन्ही ग्रावांची आजची नावे बीरि आणि बलद 
अशी असणे कसे शक्‍य आहे ते दिसून येईल. वल्लत अर्थात बलद हे गाव 
मांजरा व तिला येऊन मिळणार्‍या हिबलमंडी या नद्यांच्या संगमावर पूर्व भागाला 


आहे. ताम्रपटात अनेकदा निर्देशिलेली मंजरी नदी म्हणजे आजची मांजरा 
नदी' होय. बलदच्या पश्चिमेला मांजरा नदीच्या पश्र्मिकडील काठापासून 
सुमारे एक मैल आत असलेली अलंदी म्हणजे ताज्रपटातीळ अणंदि ग्राम असावे. 
अलंदींच्या वायव्येस दोन मैलांवर मांजरा नदोच्या उत्तर तीरावर असलेले 
खेर नावाचे गाव म्हणजे ताम्रपटातील सेट ग्राम असावे. खेरच्या पूर्वेला 
सुमारे एक मैलावर देवन नदी मांजरा नेदीला येऊन मिळते. ताम्रपटात 
उल्लेखिळेला मंजरीनदीस्रोतसंगम तो हाच. अ तेथे संगम या नावाचे 
गाव आहे. संगमच्या उत्तरेला सुमारे दीड मैलावर असलेले “सावली ' 
नावाचे गाव हेच ताम्रपटातोल सावल्लिग्राम होय. सावलीथासून पूर्वेला पाच 
मैलांवर व वलदपासून उत्तरेला चार मैलांवर हिवल्मंडी नदीच्या पूर्वतीरावर असलेले 
चंदवुरि गाव हेच ताम्रपटातील चंदवुरिग्राम होय. चंदवुरीच्या पूर्वेला एका 
मैलावर असक़ेले बेंडकोंडा गाव म्हणजे ताम्रपंटातोल वेंडकुंदे असावे. बलूदच्या पुर्वेला 
चार मैलांवर कुसनूर नावाचे गाव सध्या ताम्रपटातील कुसुवंडूरू ग्राम 
म्हणजे हे कुसनुर गाव असावे. या ताश्रपटात उल्लखिलेली निडचव्वे, पुणिदि आणि 
दर्षसल्ल ही गावे मात्र त्या परिसरात आढळत नाहीत. बहुधा ती नष्ट झाली असावीत. 


ष्ट महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
बाचन 
पहिला पत्रा 
१. स्वस्ति ॥। जयत्याविष्क्रि(ष्कृ) तं विष्णोर्व्वाराहं क्षोभिताण्ने (ण्णे)व॑ [।*] 
दविषणोन्नतदां (दं) ष्ट्राग्रं (ग्र) विसरा (श्रां) तं (त) - 
२. भुवनं वपुः ।। [१॥। *] नमस्तुंगसि (शि) रः'शचुंवि (बि) चंद्रचामरचारवे[।*] 
ब्रैल्लो (लो) क्यनगरारंभं (भ) मू- 
३. लस्तंभाय सं (शं)भवे ।। [२॥*] श्रीमदा(तां) सकलभुवनजनसंस्थू (स्तू) यमान- 
मानव्या (व्य) सगोत्रहरीत (ति) - 
४. पुत्राणां सप्तांवि( बि ) कामात्रू ( तू ) भिः सप्तमात्रू ( तू ) भिः'रभिर्वाध्ध (ढि)- 
तानां कात्तिकेयप्राप्तकल्याण- 
५. परंपराणं(णां) भगवज्नञारायणप्रस(सा)दा(द)सम(मा) सादितवराहलांछन(ने)- 
क्‍्षणक्षणवसी (शौ) क्रि(कृ) तासे (शे) - 
६. षममहोभ्त्रि(भृ) तानां चालुक्यानां कुलमलंकरिष्णोरस्व (श्‍व) मेधावश्त्र(भू) - 
त(थ) स्नान- 
७. पवित्रीक्रि(कृ) तगात्रस्य जयछत्रचामर्रासहासनमस्तकस्ति (स्थि ) तवराहासिह- 
स(श)- 
<- रभसा (शा) दुर्दूलास्व(शश्‍व)करिमकरमत्स (त्स्य)मां (मं) डूकत्रि (वृ) षभकल्ल- 
(ल)स(श) कुल्लि(लि)स(श) हल्ल (ल) कुक्‍्कुटगरुडचं- 
९. द्र(द्रा) दित्यनागमहाध्वजविराजितपल्लिकेतनविचित्रफ (प) णवज (झ) ल्लरी- 
मुकुंदसंक (शंख ) कहल्लभे- 
१०. रीश्नि (मू) दंगघोस (५) णण'समस्तभुवतास्र (श्र)यं (य) श्रीप्रि (पृ) थ्वोवल्लभ- 
महाराजाधिराजपरमेस्व (श्‍व ) रपर- 
११. मभट्टारकं (क) श्रीपुलकेसि (शि) वऱ्लभमहाराजपरमेस्व (श्‍व) र (रः) ।। तस्य 
सुतरानुपराक्रमकोतेयं (यः) 
१२. वनवास्यादि 'परन्रि (नृ) पमंडलप्रणिव (ब) ध्ध (द्ध) विसु (शु) ्ध (द्ध) कौर्त्या- 
नेकनि (नृ) पवे[त्र$ | दंडमस्तक- 
१ हा विसर्ग अनावश्यक होय. 
२ '-“अशेषमहीभूतां '--असे वाचावे. 
३ हा “ण' जास्तींचा कोरला ग्रेला आहे. अनावश्यक. 
४ * तस्य सूनुः पराक्रमाक्रान्तवनवास्यादि '--असे वाचावे. 


१३. 


१४ 


र न 


टु 


विनयादित्याचा बनावट कासार--शिरसी ताम्रपट ७९ 


दुसरा पत्ता : पहिली बाजू 
पिंडखंडितप्रचंडदो्हुडमंडल्ला (ला) ग्रकरनखरविरा[ जि* ]तोत्तृंगकिसो (शो) - 
रकेसरि सम- 
स्तभुवनात्र (श्र )यं( य ) श्रौप्रि (पृ) थ्वोवल्लभमहाराजाधिराजपरमेस्व (शव) 
रपरमभट्टारकं (क) श्रोकोतिव- 


« म्मंमहाराजपरमेस्व (श्‍व)र(र:)।। तस्याग्रजं (जः) साहसांजनेयं (य) रिपुपुर- 


त्रिपुरह्रपराजयोपलवु (बु) ध-' 


« परमेस्व (श्‍व) रपरमाणां' परमस्तुत्यसमस्तभुवनास्र (श्र)यं (य) भ्रौभ्रि (पू) थ्वी- 


बल्लभमहाराजाधिराजपरमेस्व (श्‍व ) र- 


. परमभट्टारक॑ (क) श्रीविजयादित्यदेवपरमेस्व (श्‍व) र (रः) ॥ तत्सूनुनिज' 


बिजयसमुचिततरा- 


, स्यविभवस्य' विवु(बु)धरसिकसमररिपुगतरिपुनरपतिसमोपलवु (बु) धकोरति"- 
« पताकावभाषि (सि) तदिगंतराल्ल (ल) स्य' हिमकरकुल्ल (ल) विल्ल (ल) य- 


हेतुपल्लवपतिपराज- 


» यानंतरपरिग्रि (गृ)हि (हो) तकांचीपुरसंचूण्नि (9ण) तचेरचोल्ल (ल) पांडयबि- 


(नृ) पमणिमुकुटकू- 


* टकिरणसनोलाभिसि (वि)क्‍्तचरणकमलस्य* समस्तभुवभुवनात्र(श्र)यं (य) - 


श्रीप्रि (पृ) थ्वीवल्लभमहा- 


. राजाधिराजपरमेस्व(श्‍व) रपरमभट्टारकं (क) धोविक्रपादित्यदेवपरमेस्व (शव) - 


र(रः) ॥ तस्य सुतस्य विनय- 


« विनमितातेकभूपाल्ल(ल)मोल्ली(लि)मालालालितचारुचरणारविदयुगल्ल (ल) - 


कोंकणाद्यनेकमाल्ल (ल) व[गो]- 


लब्ध '-असे वाचावे. 


से वाचावे. 
वावावे. (' निजवंशसमुचितचित राज्यविभवस्य ') 


अस असावे. 
विभववित्रुध '-असे वाचावे. 
समुपल्ब्धकीति '-असे वाचावे. (हे वाक्य मूळात पुढीलप्रमाणे आहे. 
* विविंधरसितसिंतसमरमुखगतरिपुन रपतिविजथसमुपलव्ध ') 
* दिगंतरालहिमकर '-असे वाचावे. 
* कमलस्समस्त '-असे वाचावे. 
* भुव ' ही दोन अक्षरे येथे चुकून पुनरुक्‍त झालीं आहेत. 


र्ट 


महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


3 


२ 


४. ल्लगूर्जरकल्लि (लि) गवेंगीसा (शा ) दिन (नृ) पमणिमुकुटमंजरीरंजितपाद- 

पोठत्रि (स्त्रि) समुद्रमध्यरवातिभु- 
दुसरा पत्ना : दुसरी बाजू 

५. वनमंडल्ला (ला) धोस्व (श्‍व) रस्य' प्रि (पृ) थ्राज्योपनोतावनीतल्ला (ला) से- 
(शे) षश्चेतानिहत्यकफल- 

५. माविष्ट्रेस्य यमधिविधयप्रस(श)मनादिहितमात्रराज्योपना स्त्रि ( श्रि) त्यांतरतुल्ल- 
(ल) त्बयिब्विधु (बू) धवासुदे- 

७. ब यि(इ)ब ब्रि(नृ)पकंतातुपरसु(शु) राम यि(इ)व राजराजास्र(श्र)य 
भरत यि (इ) व' समस्तभुवनास्र (श्र) यं (य) श्रीप्रि (पृ) थ्वी- 


२८. वल्लभप्रहाराजाधिराजवरमेस्थ (श्‍व ) रवरमभट्टारकं (क) श्रीविने ( न ) यादित्य- 


सत्यास्र (श्र) यनरेंद्रदे- 

९. वकुस(श)ल (लो) सर्व्वानेवे (ब) यतः (था) संव (ब) द्य (ध्य) मान' सोराष्ट्र- 
बिबयवतिग्रामकूट (टा) युक्‍तकमहत्व (त्त) रोनुसंवि-- 

०. दित(तं) यतः(था) मलहारोनयुत्तरतटे रक्ततापुरराजधाने स्ति(स्थि)- 
रतरस्वस्ता (स्था) नेन पट्टबं (बं) धोत्सवसं- 

१. पादनान्वितकुरुंदमुपागतेन पो (पु) ण्ययषो (शो) ठ्त्र (वृ)ध्ध(द्ध)ये पुर्व्वविलु- 
प्लानपिदेवभोग (गा ) ग्रहा- 

२. रानुपालयतः(ता) तत्पालनां विस (श) त्युत्तरपंचस (श)ती (ते)षु स(श) क- 
वबंश्रतीतेषु काल्ल (ल) यु- 

३. क्तसंबत्सर(रे) प्रव्तमाने वैसा ( शा ) खप्नाप्तम[ म ]वास्यां ब्रु(ब्‌) ह- 
स्पतो (तौ) वारे सुय्यंग्रहूण- 

४. दानतात्काले यजनवाजनाध्ध्या ( ध्य )यन( ना ) ध्या (ध्या) पनदानप्रतिग्रह- 
षट्‌कर्म्मनिम्मंल्ल (ल) त्रा (ग्रा) ह्मणगणविकी- 

५. प्वंब्र(अ) झयुरिगधिपतोनां श्रोवाजियन्वये ग्रो (गौ) तमगोत्रसर्व्वक्रतुसोमे (म) - 
याजिश्रीवा- 


१ “धोश्वर: ' असे वाचावे. 

२ विनवादित्याच्या इतिहासमान्य ताज्रपटांत हो वाक्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. 
* समस्तविवयप्रशमना द्रिहिततन्मनोनुरज्ञन: अत्यन्तवत्सलत्वाद्युधिष्ठिर इव 
श्रोरामत्वाद्वायुदेव इव नूयांकुशत्वात्परशुराम इव राजाश्रयत्वाद्‌ भरत इव '. 

३ “-र्‍मानकान्‌ असे वाचावे. प 

४ “--महत्तरादोन्समा दिशत्यस्तु व: ---असे असावे. 


३६. 


३७. 


३८. 


३९. 
डन. 


४१. 
डर. 
४३. 
डॅश. 
४५. 
४६. 
४७. 
नळ 


४९, 


षु. 


विनयादित्याचा बनावट कोसार-झिरसो ताग्रपट ८१ 


सुदेवद्वे (द्विवे) दिभट्टाय अमरावतीसप्तस (श) तविषयोपलक्षितं वौरिगे- 
चाल्लीसाभ्यंतरे- 

श्रोवल्लतग्रामं (मः) घटिक (का)सितछत्रचामरश्रीयद्वारद्दंदयुध्ध(द्ध)सा (शा )- 
सनस-- 


तिसरा पत्रा 


मेतं पादप्रबषाल्य( ल )नं ( न ) धारापुर्व्वकसर्व्वेनमस्यमहाचि (नृ) पं (प) दत्तः॥ 
तद्‌ग्रामसोमां- 

तरे तस्य पुर्व्वदिसो भागे निडचव्वे ग्रामं तत्पश्‍चिमतः तटाकः प्रमाणं तहदक्षिण- 
तः मंजरीनदी प्रमाणं तद्दक्षिणतः बोरिगे ग्रामं तदुत्तरतः मंजरीनदी 
प्रमाणं तत्प- 

श्‍चिमतः पुणिदि ग्रामं तदुत्तरतः नदी प्रमाणं तत्पश्‍चिमतः अणंदिग्रामं तदुत्तरतः 
नदी 

प्रमाणं तत्पश्‍चिमतः खेटयरामं तत्पुर्ब्वतः मंजरीनदीस्त्रोतसंगमप्रमाणं तदुत्त- 
रतः सावल्लिग्राभं तद्दक्षिणतः गिरिः प्रमाणं तत्पुरव्वेतः दर्बंसल्लग्रामं त- 
दहृक्षिणतः ग्रामकंठक प्रमाणं तत्पुर्ववेतः चंदवुरिग्रामं तद्दक्षिणतः 
ग्रामासन्नतटाकः प्रमाणं तत्पुर्व्वंतः वेंडकुदेग्रामं तत्पश्‍चिमत: तटाकः 

प्रमाणं तत्पुर्व्वेतः कुसुवंडूरु ग्रामं तत्पश्‍चिमतः स्रोत: प्रमाणं एवं अष्टाधाटो- 
पलक्वि- 

तं भूमिप्रमाणं हादस(श) सहत्रं ॥ मदंस(श) जा: परमहोपतिवंस (श)जं वा 
पापादपेय (त) मनसो भु- 

वि भावि भूपा [:*] ए(ये) पालयंति मम धर्म्मेमिमं समस्तं तेषां मया 
विरचितोंजलिरेष मूध््निः ॥। [२॥॥*] स्वद- 

ततं(त्तां) परदत्तं(त्तां) वा यो ह्रेति(त) वसुंधरां [।*] षष्टिव्व (व) ष- 
सहत्राणि विष्टायां जायते क्रि(कृ)मिः ।॥। [४ ॥%] श्रीचालुक्यान्वय- 
संजातं श्रीसत्यास्र (श्र) यवल्लभं तत्पादपद्मोपजीवि केस (श) वार्य्य सुलिख्यतं ॥ 


१-9- 6-& 


८२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


परिशिष्ट 
विनयादित्याच्या नावाने दिले गेलेले बनावट तास्रपट 


१ बेल्लरी तास्रपट : ' सकवर्षप्रतीतीषु द्वादस्योत्तरपंचसतीपु साधारणसंवत्सर 
प्रवत्तमाने माघ शुद्ध त्रयोदशी सोमवारे ' या ताम्रपटाद्वारे पापारनूरु गाव दान दिलेले 
आहे. (पाहा. अँन्युअल रिपोर्ट, साउथ इंडियन एपिग्राफी, १९१७-१८, पृ. १३४.) 

२ कोप्पल तात्रपट : * सोलहोत्तर पंचसतीषु सकवर्षप्रतीतीपु आनंदसंवत्सर- 
प्रवत्तमाने वैशाखपौण्णंमास्ये त्रिहस्पतो वारे ब्यतीपात '-या दानपत्राद्वारे भाश्कर 
चौवेर भट्टाला किसुक्काडु-सत्तरि ग्रामसमूहातील निड्गुंडी नावाचे महाग्राम 
दान दिलेले आहे. (पाहा: टेन्य ओरिअंटल कॉन्फरन्स, तिरुपती, मार्च १९४०, 
वृत्तांत. यातील रा. व. कृष्णमाचारुलु यांचा “ थ्री स्प्युरिअस वेस्टर्न चालुक्य . 
ग्रॅट्स ' पू. २६४-३६५.) 

३ दिवे आगर तास्रपट : ' विशत्त्योत्तरपंचशतिषु शकवर्षप्रतोतिपू कालयुक्‍्त- 
संवत्सरे प्रवर्तमाने। चैत्रप्राप्तामावास्यायां व्यतीपाते वृहस्पतिवारे सूर्यग्रहण 
तत्काळे' या दानपत्राद्वारे केशव द्विवेदी, भास्कर त्रिवेदी, शंकर ह्िवेदी, 
माधवभट्ट इत्यादी ३५०० ब्राम्हणांना दतिग-द्विसहस्त विषयातील कोल्लापुर 
नावाचे गाव दान दिले आहे. (पाहा. बी. सी. लॉ. व्हॉल्यूम, भाग १. त्यातील 
डॉ. मोरेश्वर दीक्षित यांचा * ऑन सम्‌ स्प्यूरिअस चालुक्य कॉपरप्लेट ग्रंट्स ' हा 
लख, पृ. ५००-५०३.) 

४ धारवाड तास्रयट: (कर्नाटक हिस्टॉरिकल सोसायटी) ' विसत्योत्तर- 
पंचसतीषपु सकवपंप्रतीतीपु काल्युक्‍्तसंवत्सरप्रवर्तमाने वंषाखप्राप्तमवास्यां 
ब्रिहस्पतौ वारे व्यतीपात. . . .तत्काले ' या दानपत्राद्वारे कन्नड कुलातील केशव 
चौवेर भट्टाला कुंडिसहस्र विषयातील वागडगे-सत्तरि ग्रामसमूहातील होदलुरु 
नावाचे महाग्राम दान दिळे आहे. (पाहा. साउथ इंडियन एपिग्नाफी, अँन्युअल 
रिपोटं १९३३-३४, पु. ३० व अँपेंडिक्स १.) 

५ पाली तापट : (भारत इतिहास संशोधक मंडळ) * विसत्त्योत्तरपंचसतीपु 
सकवर्यप्रतीतिवु काल्युक्तसंवत्सरप्रवत्तमाने कात्तिकसुक्ल पंचमि भानुवासरे? 
या दानपत्राद्वारे कन्नडकुलातील वासुदेवादि ब्राम्हणांना करहाटक-सहस्र विषया- 
तील कोपुरवंश ग्रामसमूहातील एल्लापुर नावाचे गाव दान दिले आहे. (पाहा. 
भा. इ. सं. मं. वैमासिक, वर्ष ३ रे, अंक १, जून-जुले १९२२. पू. ६ते १६. 
थातील पां. मा. चांदोरकर यांचा € शक ५२० तील चालुक्यांचा ताम्रपट ' हा लेख) . 

१-१-०-छ 


विनयादित्याचा बनावट कासार-क्षिरसो ताम़रपट ८३ 


६ मद्रास म्यूझियम तास्रपट : * सकवषंप्रतीतीषु  विसत्योत्तरपंचशतीष 
काल्युक्‍तसंवत्सरप्रवतमाने पोष्यशुद्धतरयोदश्यां ना सोमवारे तत्तिथीनां '---या 
ताम्रपटाद्वारे केसव त्रिवेदिभट्टाला वल्लकुंडि-शत विषयातील द्रौपति सतरि 
ग्रामसमूहातील मिट्टेरे नावाचे गाव दान दिलेले आहे. (पाहा. साउथ इंडियन 
एपिग्राफी, अँन्युअल रिपोटं १९०६, अँपेंडिक्स १२.) 

७ कोल्हापूर तास्रपट : * विसत्योत्तर पंचसतीसु सकवषंप्रतीतीषु काल्युक्त- 
संवत्सरप्रवतमाने कात्तिकसुकुलत्रयोदस्यानां ब्रिहस्पतो वारे नवग्रहंगळेकादषशुभ- 
दिनसुमुहूत . . . .तात्काले' या ताम्रपटाच्या द्वारा श्रीपद्मषिव रावुल याला 
एडेनाडु-सप्तरिय ग्रामपरिसरातील तावसगावे नावाचे गाव दान दिलेले आहे. 
(पाहा. अलाहाबाद युनिव्हसिटी स्टडीज, सेक्षन ३, संस्कृत. यात ' कोल्हापूर 
स्प्युरिअस कॉपरप्लेट इन्स्क्रिपृशन ऑफ सत्त्याश्रय- विनयादित्य (शक ५२०) ' 
हा पंडित रघुवर मिठ्ठुलाळ शास्त्रो यांचा लेख.) 

८ कासार-शिरसी तास्रपट : * विसत्युत्तरपंचसतीषु सकवर्पप्रतोतेपु काल्लयुवत- 
संवत्सर प्रवत्तमाने वैसाखप्राप्तमवास्यां ब्रुहस्पतो वारे सूर्यग्रहणदानतात्काले-? 
या ताम्रपटाद्वारे ब्रम्हपुरी येथील वासुदेव ह्रिवेदि भट्टाला अमरावती-सत विषया- 
तीळ वीरिगे-चाल्लीस ग्रामसमूहातील वलल्त नावाचे गाव दान दिले आहे. (प्रस्तुतचा 
ताम्रपट.) 


28 


चालुक्यनृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापूर तासापट 


प्रास्ताविक 

“अलाहाबाद युनिव्हसिटी स्टडीज १९३७, सेक्षन ३, संस्कृत.' या ग्रंथात 
प्रस्तुत ताम्रपटाची छायाचित्रे व त्यांचे वाचन पंडित रघुवर मिठ्ठुलाू शास्त्री 
यांनी कोल्हापुर स्प्यूरिअस काँपरप्लेट इन्स्क्रिप्‌शन ऑफ सत्याश्रय विनयादित्य (शक 
५२०) ' या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केळे आहे. काही वर्षांपुर्वी पंडित रघुवर शास्त्री * 
यांच्याकडे, त्यांना हा ताम्रपट कसा मिळाला व सध्या तो कोठे आहे यासंबंधी मी 
चौकशी केली, पण त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. अन्यत्र 
कोठेही हा ताम्रपट अजून प्रसिद्ध झालेला नाही. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्या- 
संबंधीचा तो असल्यामुळे मराठी वाचकांना त्याची माहिती असणे उपयुक्‍त होईल. 
शिवाय हा ताम्रपट बनावट असला तरी भौगोलिक व भाषेच्या दृष्टीने त्याचा उपयोग 
होऊ शकतो, म्हणूनही तो प्रसिद्ध करण्याचे मी ठरविले. यापुढे या ताम्रपटाचे, 
त्यावरील लिपीचे व अक्षरांचे जे वर्णन केले आहे ते पंडित रघुवर शास्त्री यांनी 
उपरोत ग्रंथात छापलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे केलेळे आहे, हे लक्षात असू द्यावे. 


वर्णन 

प्रस्तुत ताम्रपटाचे एकूण तीन पत्ने आहेत. त्यांतील पहिल्या व तिसर्‍या पत्र्याच्या 
आतील बाजूवर .आणि दुसर्‍या पत्र्याच्या दोन्ही बाजूंवर मजकूर कोरलेला आहे. 
पहिल्या पद््यावर १२, दुसर्‍या पल््याच्या पुढील व मागील बाजूवर प्रत्येकी १२ व 
तिसर्‍या पढ्यावर १३, असा एकूण ४९ ओळींचा मजकूर त्यांवर कोरलेला आहे. 
प्रत्येक पत्र्याच्या डाव्या बाजूला मध्यभागी वर्तुळाकार छिद्र असून त्यातून ताम्रपटाचे 
पत्रे जीत ओवळे आहेत ती कडी स्पष्ट दिसते. कडीची दोन्ही टोके ताम्रपटाच्या 
मुद्रेच्या खालील भागात जोडलेली असावी. मुद्रेचा आकार चोरस असून तिच्या चाऱ्ही 
बाजूंच्या कडा किचित उंचावलेल्या दिसतात. मुद्रेच्या मध्यभागी, उजवीकडे तोंड 
करून उभ्या असलेल्या वराहाची व त्यावर डाव्या बाजूला चंद्र आणि उजव्या बाजूला 
सूर्य यांच्या आकृती उठावात कोरलेल्या आहेत. 


चालुक्यनृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापुर ताम़रपट द्र्ष 


लिपी व अक्षरांचे वळण 


ताम्रपटाची लिपि नागरी असून तिच्यातील अक्षरांचे वळण उत्तर-भारतीय 
अक्षरांच्या स्वख्याचे आहे. चालुक्‍्यनृपती विनयादित्याचे जे अस्सल ताम्रपट 
उपलब्ध झालेले आहेत त्यांतील अक्षरांचे वळण दक्षिण-भारतीय अक्षरांच्या स्वरूपाचे 
असून ते कानडी लिपीला अधिक जवळचे असते. याउलट विनयादित्याच्या नावा- 
वरील इतर बनावट ताम्रपटांप्रमाणेच प्रस्तुत कोल्हापूर ताम्रपटातील अक्षरांचे 
वळण उत्तर-भारतीय स्वरूपाचे आहे. खास विनयदित्याच्या काळातील उत्तर 
भारतीय अक्षरांचे वळण अन्यत्र जसे आढळते तसेही या ताम्रपटात नाही. ते 
दहाव्या-भकराव्या शतकातील उत्तर-भारतीय अक्षरांच्या वळणासारखे दिसते, ही 
गोष्ट लक्ष्यात घेण्यासारखी आहे. 


भाषा 

ताम्रपटाची भाषा संस्कृत आहे, पण तो अनेक ठिकाणी बरीच असंस्कृत म्हणजे 
अशुद्ध आहे. ताम्रपटाच्या आरंभीच ' श्रीमतां ' या ऐवजी ' श्रीमदा ' हे चुकीचे 
रूप आढळते. शेवटी आलेल्या श्लोकातील ' स्वदत्तं परदत्तं वा यो हरेति वसुंधरा ' 
या चरणात (ओ. ४८) अनेक अशुद्ध रूपे आहेत. ती 'स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरेत वसुंधरां' अशी पाहिजेत. राजवंशातील नृपतींच्या वर्णनातही कोठे विसर्ग 
गाळल्यामुळे, तर काही ठिकाणी पूर्वापर संबंध लक्षात न घेता प्रथमा विभक्तीऐवजी 
षष्ठी विभक्तीचा प्रयोग केल्यामुळेही व्याकरणाच्या दृष्टीने अनेक चुका झालेल्या 
आहेत (ओ. ९, १२ पाहा). 

या ताम्रपटातील संस्क्रुत भाषेसंबंधी विशेष लक्ष्यात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, 
त्यातील संस्कृत भाषेबर कन्नड भाषेची छाप पडळेली आहे. संस्कृत देव हा शब्द 
देवर असा योजला आहे. उदा. श्रीकपालेस्वरदेवर (ओ. ३४ व ३७). कन्नड 
शिलालेखात तो आढळतो. उदा. देशिंग बोरगाव येथील कन्नड शिलालेखातील 
ही उदाहरणे पाहा. ' माधवचन्द्र भट्टारक देवरु' (ओ. १५), ' विज्जलदेवरसर 
(ओ. २४), ' नागेशवरदेवर * (ओ. २८) इत्यादी.' या ताम्रपटातील ग्रामनामे, 
श्रीतावसगावे, मनतगे, हेरिल्गे, वरगावे, नागावे, वलगावे--अशी एकारांत लिहिली 
आहित, तीही कन्नड पद्धतीभ्रमाणेच. केवळ शब्दच नव्हेत तर संस्कृत शब्दांची काही 
रूपेही कन्नड भाषेतील प्रत्यय लावून केलेली आहेत. उदा. श्रीकोल्लापुरद 
(ओ. ३४) ; भागद (ओ. ४१); देविय (ओ. ४१); गिरिय (ओ. ४३) ही 


१ भारतीय इतिहास आणि संस्क्रृति. व्रै. वर्ष ११, पु. ४२, पू. १६-१८. 


८६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


षष्ठी प्रत्ययान्त रूपे पाहा. आच्छादनक्कं (ओ. ३५) (सं. आच्छादनाय) येथेही 
“साठी या अर्थाने चतुर्थीचा प्रत्यय म्हणून कन्नड ' क्क॑' चा प्रयोग केलेला आहे. 
तुळा. “ . .गवररेश्वरदेवरिगे गंधधूपदीपनिवेद्यखंडस्फुटिक (त) जीण्णोधारक्कं '. .' 

प्रस्तुत ताम्रपटात संस्कृतच्या दृष्टीने अशुद्ध पण तत्कालीन सामान्य जनतेच्या 
उच्चारात आलेले लेखन विपुल प्रमाणात आढळते. त्याची काही वैशिष्ट्ये येथे 
नमूद करण्यासारखी आहेत. (१) इ आणि उ या स्वरांचे यि आणि यु असे 
लेखन. उदा. यिव-२५, यीषान्य-३८, युतुंग-४०. (२) संस्क्रृत क्र था स्वराचा 
रि असा उच्चार व लेखन. उदा. नैरित्य-४१, ४२. संयुक्‍त व्यंजनातील त्र 
चे रि १ रु असे उच्चार व लेखन. उदा. वशीक्रित-४ ५ ; महीभ्नितानां-४ ; 
ब्रिवभ-६ ; प्रिथ्वी-८, ११, १५ ; क्रिष्ण-३९, ४१, ४५, ४६; मात्रुभि- 
इत्यादी. (३) संस्कृत श व प यातील उच्चारभेंद नाहीसा झाल्यामुळे त्यांचे 
पर्यायी लेखन. उदा. श ऐवजी ष-षंख-७ ; कुषल-२७, दष, षुभ-३२, षास्त्र- 
३३ इत्यादी. ष ऐवजी श असे लेखन कोठेही नाही. किबहुना श्री, श्‍च या दोन 
संयुक्‍त व्यंजनांत व यीझान्य पा शब्दातच काय तो श चा प्रयोग आहे ; अन्यत्र 
'कोठेही नाही. या श ऐवजी स असे लेखन विपुल प्रमाणात आहे, उदा. अस्व-४, 
सरभसादृदूलास्ब-५, पोलेकेसि-९, विसुध-१०, किसोरकेसरि-११, परमेस्वर-८, 
१२, १५, १६ इत्वादी. 


कालनिदेश 

प्रस्तुत ताम्रपटातील दानकाल “ विसत्योत्तरपंचसतीषु सकवर्पप्रतीतीपु कालयुक्त- 
संवत्रार प्रवत्तंमाने कात्तिकसुकुल त्रयोदस्यानां व्रिहस्पतो वारे नवग्रहंगलेकादषपुभदिन- 
ग्हणजे गतशक ५२०, काल्युक्‍त संवत्सर, कातिक शुद्ध त्रयोदशी, गुरुवार, असा 
दिला असून त्या दिवशी  नवग्रहगलेकादश शुभदिन सुमुहूत ' होता. शकसंवत्सरांच्या 
दृष्टीने हा कालोल्लेख स्थूल मानाने बरोबर आहे. या वर्षी, ज्या कातिक शुद्ध 
त्रयोदशीला गुरुवारी हे दान दिले आहे त्या दिवशी “ नवग्रहगळेकादषशुभदिनसुमुहूर्त ' 
होता असे या कालोल्लेखात म्हटले आहे. “गल हा कन्नड शब्द असून त्याचा 
ए6 अर्थ ' समूह ' असा आहे. * नव-ग्रह-गठ ' म्हणजे नऊ ग्रहांचा समूह. ' नव- 
ग्रहगळ-|-एकदश ' र्‍र्‌नवग्रहगलेगलक॥[दश. एकादश स्थानी सर्व ग्रह शुभ असतात, 
असा ज्योतिषशास्त्रात संकेत आहे. त्या दृष्टीने, एकादश स्थानी सर्व नऊ ग्रह जेव्हा 


१ शारतीय इतिहास आणि संस्क्रृति. त्र. व. ९, पु. ३५. पृ. ७८. 


चालुक्यनृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापूर ताम्रपट ८५७ 


आले--त्या (कातिक शुद्ध १३ चा) शुभ दिवसाचा शुभ मुहुर्त' असा या कालो- 
ल्ठेखाचा अर्थ होऊ शकतो. शके ५२० कातिक शु. १३, गुरुवार रोजी असा शुभ 
मुहुते अधावा व त्या मुहूर्तावर था ताम्रपटातील दान दिले असावे. 


कालनिदेश उत्तरकालीन 


चालुक्यनृपती विनयादित्य याची इतिहासमान्य कारकीर्द शके ६०३ ते ६१८ 
(इ. स. ६८१ ते ६९६) असल्यामुळे शके ५२० म्हणून कालनिर्देश असलेला हा 
ताम्रपट निश्च्ितिच बनावट ठरतो. या बनावटपणाचे आणखीही काही पुरावे या 
ताम्रपटात आहेत. ते असे: (१) विनयादित्याच्या अस्सल ताम्रपटांतील 
अक्षरांचे वळण दक्षिग-भारतीय अक्षरांच्या स्वर्पाचे आहे, तर या ताश्रपटातील 
अक्षरांचे वळण दहाव्या-अकराव्या शतकातोल उत्तर-भारतीय अक्षरांच्या स्वरूपा चे 
आहे, याचा उल्लेख यापुर्वी केलेलाच आहे. (२) विजयादित्य-विनयादित्य व 
त्यापूर्वीच्या चालुक्‍्यनृपतींच्या तम्रपटादी कोरीव लेखांत शकवर्षाबरोबर संवत्सराचा 
उल्लेख येत नाहो. प्रस्तुत ताम्रपटात मात्र शकवर्षाबरोबरच पष्टिसंवत्सरचक्र- 
पद्धतीनुसार संवत्सराचा उल्लेख आलेला आहे. (३) तसेच या ताम्रपटात दान 
दिलेले गाव ज्या विभागात होते त्याचा उल्लेख * एडेनाडुसप्तरिय-' असा शासकीय 
विभागाच्या दशमानपद्धतीनुसार केलेला आहे. ही पद्धती भारतात शककालाच्या 
सातव्या शतकापासून सुरू झाली. या ताम्रपटात या दशमान पद्धतीचा उपयोग 
केलेला असल्यामुळे त्याची निमिती शकाच्या सातव्या शतकानंतर केव्हा तरी झाली 
असलो पाहिजे हे स्पष्ट होते. या सर्व मुद्यांचा ऊहापोह मी माझ्या * विनयांदत्याचा 
कासार-शिरसी ताम्रपट या लेखात सविस्तर केला आहे तो पाहावा. 


वंशावळी वर्णन 

ताम्रपटाच्या आरंभी, या ताम्रपटाद्वारे दान देणार्‍या चालुक्यनृपती विनया- 
दित्याची वंशावळ वर्णन केलेली आहे, ती अशी: पोलेकेसि (पुलकेशि) वल्लभदेव, 
त्याचा पुत्र कौत्तिवर्मादेव, त्याचा वडील भाऊ विजयादित्यदेव, त्याचा पुत्र विक्रमा- 
दित्यदेव, व त्याचा पुत्र विनयादित्य सत्याश्रय. इतिहासमान्य वंशावळीत कीतिवर्म्या- 
नंतर त्याचा वडील भाऊ मंगलेश व त्याच्या नंतर कौतिवर्म्याचा पुन्न ्वितोय पुलकेशी 
गादीवर बसल्याचे वर्णन असून त्यानंतर गादीवर बसलेला विक्रमादित्य (प्रथम ) 
हा या द्वितीय पुल्केशीचा पुत्न असल्याचे नमूद केलेळे आढळते. अर्थात, या 


१ विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक १९६८, पृ. ३९-४२. (मागे पृ. ६०-८३ पाहा) 


3.) महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


"२-८ -०-८०८०००० 


ताम्रपटातील वंशावळ ही इतिहासमान्य वंशावळीशी विसंगत होय. विनयादित्याच्या 
नावाने तयार करण्यात आलेल्या सर्व बनावट ताम्रपटांत ही विसंगत वंशावळच 
आढळते. * विनयादित्याचा कासार-शिरसी ताम्रपट या माझ्या लेखात मी या- 
संबंधी विवेचन केलेळे आहे, ते पाहावे.' प्रस्तुत ताम्रपटात निरनिराळ्या 
चालुक्यनृपतींना लावलेली विशेषणे ही उपरोक्त कासार-शिरसी ताम्रपटात आलेल्या 
विशेपणांसारखीच आहेत. त्यांचेही विवेचन मी माझ्या पूर्वोक्‍त ळेखात केलेले 
असल्यामुळे येथे त्याची पुनरुक्ती करण्याचे प्रयोजन नाही. 


रक्‍तापुर राजधानी 

चालळुक्‍्यनृपती विनयादित्य हा ' मलापहारी ' नदीच्या उत्तर तीरावरील आपल्या 
रक्‍तापुर नावाच्या राजधानीत विशेष दृढपणे (निष्कंटक) राज्य करीत असताना , 
आपल्या पटटबंधमहोत्सवासाठी कुरुंद नावाच्या गावी गेला होता. त्यावेळी आपले 
पुण्य व यश वाढविण्यासाठी त्याने दिलेल्या दानाचा निर्देश या तास्रपटात आहे 
(ओ. २८-३०). 

“मलापहारी ' नदीचे नाव कासार-शिरसी ताम्रपटात ' मल्हारी ' असे आढळते, 
तसे ते अन्य बनावट ताम्रपटांतही आढळते. ही ' मलापहारी ' किवा ' मलहारी 
नदी म्हणजे आजची मलप्रभा नदी होय. तिच्या उत्तर तीरावर वसलेळे आजचे 
पट्ट॒डकल शहर हेच ताम्रपटात निर्देशिळेळे रक्‍तापुर होय. पट्टडकलु या गावाचे 
पूर्वीचे नाव * किसुवोळलु ' होते. या कन्नड शब्दाचा अर्थ ' लाल शहर ' असा होतो. 
त्याच शब्दाचे संस्कृतीकरण करून ' रक्‍तापुर ' शब्द तयार करण्यात आळेला आहे.' 

चालुक्यांच्या इतिहासमान्य शिलालेख-ताम्रपटांवरून त्यांची राजधानी “ वातापी ' 
(नाजचे बादामी शहर, ता. विजापूर, कर्नाटक प्रांत) होती असे दिसून येते. त्या- 
मुळेच त्यांना * वातापीचे चालुक्य ' म्हणून संबोधतात. विनयादित्याचा पुत्र 
विजयादित्य याच्या काही शिलालेखांत ' श्रीरक्‍तापुरमधिवसति विजयस्कन्धावारे-? 
असा उल्लेख येतो. पण तेथे ' विजयस्कन्धावार ' म्हणजे * विजयी सैन्याचा तळ ” 
असा अर्थ आहे, राजधानी नव्हे. हा अर्थ लक्षात न आल्यामुळेच विनयादित्याच्या 
बनावट ताम्रपटात “ रक्‍तापुर * ला राजधानी म्हणून म्हटलेले असावे. ' 


सं. मं. वाषिक, १९६८ पृ. ४२-४९. (मागे पृ. ६०-८३ पाहा) 


टेन्य ऑल इंडिया ओरियंटल कॉन्फरन्स, तिरुपती. प्रोसिडिग्ज अँड 


१ वि. 
२दि 

ट्ॅन्ेक्शन्स. पू. ३६४-३६५ ; वि. सं. मं. वाषिक १९६८, पृ. ५०-५१. 
३ वि. सं. मं. वाषिक, १९६८. पू. ५०. (मागे पू. ७४-७६ पोहा) 


चालुक्यनृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापुर ताम्रपट ८९ 


कुरुंद 

आपल्या पट्टबंधमहोत्सवासाठी विनयादित्य ज्या * कुरुंद ' गावी गेला ते कोणते 
असावे? राष्ट्रकूट वंशातील तृतीय इंद्रराज (इ. स. ९१४-९२८) हाही आपल्या 
पटटबंधमहोत्सवासाठी * कुरुंदक ' येथे गेला होता व तेथूनच त्याने आपल्या बहुतेक 
ताश्रपटांतील दाने दिलेली आहेत,' हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. किबहुना, इंद्र- 
राजाच्या ताम्रपटांतील * यथा मान्यखेटराजधानीस्थिरतरावस्थानेन पट्टबन्धोत्सव- 
संपादनाय समानन्दितकुरुन्दकमुपागतेन मया . . पुण्ययशोभिवृद्धये पुर्व्वंविळुप्तानपि 
देवभोगाग्रहारान्पालयता-' ही वाक्ये व विनयादित्याच्या प्रस्तुत व इतर बनावट 
ताम्रपटांतील यासंबंधीची बाक्ये जवळजवळ सारखी आहेत, हेही लक्षात घेतले 
पाहिजे. इंद्रराजाच्या ताम्रपटांतील कुरुन्दक हे गाव तापी नदीवरील कडोदा 
असावे असे डॉ. रा. गो. भांडारकर यांचे मत होते. त्याचा विचार करून नंतर 
श्री. जॅक्सन यांनी हे कुरुन्दक म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा व पंचगंगा नद्यांच्या 
संगमावरील कुरुंदवाड असावे असे प्रतिपादन केले. तेच मत डॉ. दे. रा. भांडारकर, 
डॉ. अ. स. अळतेकर आदि संशोधकांनी मान्य केळे आहे. डॉ. वा. वि. मिराशी 
यांनी ते प्रवरासंगमाजवळचे कायगाव असावे असे सुचवले होते. मी स्वतः हे 
कुरुंदक म्हणजे परभणी जिल्ह्यातील ' कुरुंदा ' असावे असे सुचविले होते.' या 
सर्व मतांचा पुनविचार केल्यानंतर इंद्रराजाच्या तास्रपटांतील कुरुंदक म्हणजे कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील पंचगंगा व कृष्णा या नद्यांच्या संगमावरील कुरुंदवाड हेच असावे हे 
मत मला अधिक ग्राह्य वाटते. विनयादित्याच्या प्रस्तुत व इतर बनावट ताम्रपटां- 
तील कुरुंद हे सुद्धा तेच असावे. कुरुंदवाडचे मूळ नाव ' कुटुंद ' हेच असावे. मागाहून 
त्याला ' कुरुंदवाड ' म्हणून संबोधले जाऊ लागले असावे असे वाटते. यादवनृपती 
द्वितीय सिंघण याने खिद्रापूर शिलालेखाद्वारे जे * कूडलदामवाड * ग्राम दान दिले 
आहे ते आजचे कुरुंदवाड असावे असे फ्लीटने सुचविले आहे.' ते मान्य केले तर 
कुरुंदवाडचे १३ व्या शतकात ' कूडलदामवाड ' हे नाव होते असे मानावे लागेल. 
पण शकाच्या ९ व्या शतकातच कुरुंदवाडचे नाव कुरुंदक होते हे उपरोक्‍त तृतीय 
इंद्रराजाच्या ताम्रपटावरून दिसून येते. तेव्हा फ्लीटचे मत मान्य करता येत 


नाही. 


१ एपि. इं. व्हॉ. ३८, भाग १, पृ. १८- 
२ तत्रैव, पृ. १२. 
३ 1. 8. 0. र. ३. 8. ४. ता, 57-10. 


९ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


दानोल्लेख 

प्रस्तुत ताम्रपटाद्वारे ज्याला दान दिले आहे त्याचा व ज्या कारणासाठी दान 

दिले आहे त्याचा उल्लेख ३२ ते ३८ ओळींत आलेला आहे. त्यात श्रीपद्मशिव 
राउल व श्रीकपालेशवरदेव यांचा उल्लेख दोन-दोनदा आलेला आहे. या दानोल्लेखात 
काही ठिकाणी कन्नड प्रत्ययांचा प्रयोग केलेला असल्यामुळे व क्वचित 'ाषेच्या 
अशुद्धतेमुळे त्याचा सुसंगत अर्थ लावणे थोडे कठीण झाले आहे. माझ्या मते त्याचे 
भाषांतर पुढीलप्रमाणे करता येईल: 

“राजविदित (राजमान्य विद्वान) यमनियमादिशील्संपन्न, तकंव्याकरणादि 
अनेक शास्त्रांत पारंगत, आणि श्रीशैवस्थान (शैव सांप्रदायिकांचे आश्रयस्थान) 
असलेले श्रीपद्षशिव राउल यांच्य़ा, श्रीकोल्लापुर येश्रील श्रीकपालेश्वरदेवाच्या 
पूर्वीपासून चालत आलेल्या धामिक क्रिया पार पाडण्यासाठी, देवळाच्या खंडित व 
पडलेल्या भागाच्या जीर्णोद्धारासाठी (डागडुजीसाठी), व तेथे विद्यादान करीत' 
असलेल्या तपोधनांच्या अन्न, वस्त्र व पांघरुणासाठी एडेनाडु सत्तरी विभागातील 
तावसगावे हे गाव, श्रीस्वयंभू कपालेश्‍वरदेवाचे आचार्य प्मशिव राउल यांना, त्यांचे 
पादप्रक्षालन करून व हातावर पाणी सोडून, छत्रचामरादि सर्व राजचिन्हे व दानपत्र 
यांसहित वृत्ति म्हणून दान दिले आहे.' 


कोल्लापुरचा निर्देश 

या दानोल्लेखात कोल्लापुर, कपालेश्वर व पद्मशिव राउल हे तीन उल्लेख महत्त्वाचे 
आहेत, त्यांचा विचार करू. प्रस्तुत ताम्रपटात उल्लेखिलेले कोल्लापुर म्हणजे 
आजचे कोल्हापूर शहर होय. प्रस्तुत ताम्रपटाचा काल, त्यात निदेंशिल्याप्रमाणे 
शके ५२० (इ. स. ५९८) होय. या काळात आजच्या कोल्हापूरचा उल्लेख 
कोल्लापुर म्हणून कोठेच आढळत नाही. महाभारत (अश्व. ८४-११) व बृहत्संहिता 
(अ. १४-१३) यांत या स्थानाचा ' कोल्लगिरि ' म्हणून निर्देण आहे, पण ' कोल्लापुर 
असा नाही. देवी भागवत (१-३८-५) व शकक्‍्तिसंगमतंत्र (३-७-११) या 
ग्रंथांत * कोल्लापुर ' चा उल्लेख आहे. पण या दोन्ही ग्रंथांची रचना फार प्राचीन 
नाही, ते मध्ययुगात लिहिलेले आहेत, असे विद्वानांचे मत आहे. माकंडेय पुराण 
किवा देवीमहात्म्य या ग्रंथांत ' महालक्ष्मी ' चा उल्लेख आहे, पण ' कोल्लापुर ' चा 
नाही. हरिवंश पुराणातही “करवीर ' म्हणून उल्लेख आहे, पण ' कोल्लापुर 
असा नाही. वाडमथीन ग्रंथात * कोल्लापुर ' असा या शहराचा पहिल्गश विश्‍वसनीय 
उल्लेख आढळतो तो इ. स. ११३० मध्ये लिहिलेल्या हेमचंद्राच्या द्रूयाश्रयकाव्य 
या ग्रंथात. त्यापुर्वी हरिषेण या जैन ग्रंथकाराने इ. स. ९३१ मध्ये लिहिलेल्या 


चालुक्यनूपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापुर ताम्रपट ९१ 


* वृहत्कथाकोशा 'त आजच्या कोल्हापूरचा उल्लेख * कोल्लाडगिरिपट्टन ' असा 
आढळतो. त्यावरून १० व्या शतकातही * कोल्लापुर' हे नाव प्रचारात आले 
नसावे असे म्हणता येते. * 

आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या प्राचीन कोरीव लेखांत कोल्हापूरजवळच्या करहाट, 
करहाडक (कऱ्हाड) चा उल्लेख इ. स. पूर्व वौद्धकालापासून आढळतो, तसा तो 
कोल्लांपुरचा आढळत नाही. या करहाट विभागात दोन हजार (काहींच्या मते 
चार हजार) गावांचा समावेश होत असे. त्यांतच त्यावेळी आजच्या कोल्हापूरचा 
अंतर्भाव असावा. इ. स. ५०० ते ७५० या कालात राज्य करणाऱ्या वातापी 
येथील चालुक्यांच्या कोरीव लेखांतही वनवासी, कुंद, रक्‍तापुर, करहाटक, चिपळूण 
इत्यादी स्थानांचा उल्लेख आहे, पण 'कोल्हापूर' च नाही. प्रस्तुत कासार- 
शिरसी ताम्रपटात तो आहे. याशिवाय विनयादित्याच्या दुसऱया एका बनावट 
ताम्रपटातही तो आहे. हा दुसरा बनावट ताम्रपट ' दिवे-आगर' या ठिकाणी 
सापडलेला असून त्यात नि्देशिलेला काल शके ५२०, चैत्र वद्य अमावस्या, वृहस्पतिवार 
असा आहे. यातील कोल्लापुरचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे: * दतिगद्विसहस्रविषयो- 
पलक्षितं कोल्लापुरं नाम ग्रामः सवृक्षमालदेयाभ्यंतरं महालक्ष्मीस्छा (स्था) न- 
नवपुर॒सहितं  * ' महानूपतिदत्तं ” यावरून हे ताम्रपट बनावट असून फार उत्तर- 
काळात तयार झाले असावे असे स्पष्ट दिसते. या चालुक्य वंशातील जयसिह 
नुपतीच्या इ. स. १०२४ मधील मिरज ताम्रपटात कोल्लापुरचा उल्लेख पहिल्यांदा 
आढळतो”. त्यानंतर शिलाहार नृपती गंडरादित्याच्या कोल्हापूर शिलालेखात 
(शके १०५८६. स. ११३५) आढळतो. 


कोल्लापुर येथील कपालेश्‍वरदेव 
प्रस्तुत ताम्रपटातील दुसरा लक्ष्यवेधी उल्लेख म्हणजे कोल्लापुर येथील कपाले- 
एवरदेवाच्या देवळाचा. ताम्रपटात वर्णन केल्याप्रमाणे हे देऊळ एक शैवस्थान 


१ होव या पुढील माहिती डॉ. सांकलिया व डॉ. दीक्षित यांच्या 1080१08 
॥ छाळायावा)ण (८०॥॥॥), पू.१ ते ३१ या व महामहोपाध्याय 

डॉ. सिद्वेश्‍वरशास्त्री चित्राव यांच्या ' प्राचीन भारतीय स्थलकोश (पृ. २७१) 

या ग्रंथांच्या आधारे दिली आहे. 

बी. सी. लॉ व्हाल्यूम, भाग १, पृ. ५००-५०३. 

डॉ. सांकलिया व डॉ. दीक्षित, एकस्कॅव्हेशन्स अँट ब्रम्हपुरी (कोल्हापूर) पृ. १-४ 

४ डॉ. मिराशी, शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, पृ. २८१- 


७ “७ 


९२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


होते. तेथे त्यावेळी पद्मशिव राउल आचार्याच्या नेतृत्वाखाली अनेक तपोधन 
विद्यादानाचे कार्य करीत होते. त्यांच्या अन्नदान व वस्त्राच्छादनासाठी, त्याचप्रमाणे 
देवाल्याच्या डागडुजीसाठी ज्या अर्थी राजाकडून तावसगावाचे वतन देण्यात आले 
त्या अर्थी हे कपालेश्वराचे देऊळ व तेथील देवस्थान पुष्कळच मोठे असावे. . सध्या 
कोल्हापुरला. कपालेश्वर या नावाचे कोणतेही देऊळ नाही. प्राचीन काळापासून 
कोल्हापुर हे शक्तिपीठ म्हणून प्रसिद्ध आहे, ते तेथील महालक्ष्मीच्या देवळामुळे. या 
देवीला महालक्ष्मी म्हणून संबोधीत असले तरी मूलतः ते अंबाबाईचे देऊळ आहे. 
त्याच ठिकाणी कपालेश्वराचे म्हणजेच शिवाचे एखादे मोठे देऊळ असणे असंभवनीय 
नाही. अंबाबाईमुळे कोल्लापुर हे शक्तिपीठ असले तरी प्रस्तुत ताम्रपटातील 
उल्लेखानुसार ते एक शैवस्थानही होते व तेथे कपालेशवराचे म्हणजे शिवाचे देवाल्यही 
होते हे स्पष्ट दिसते. 


* करवीर-माहात्म्या'तील उल्लेख 
प्रस्तुत ताम्ग्रपटाप्रमाणेच “ करवी र-माहात्म्य' या ग्रंथातही कपालेश्वर 
देवाळ्याचा उल्लेख आढळतो. तो पुढीलप्रमाणे: 


तीर्थमन्यत्‌ प्रवक्ष्यामि शूलकुण्डस्य सन्निधी । 
कपालं स्थापितं यंत्र करवीरंस्य धीमतः । 
उत्कृत्य तु महेशेन हितार्थ तस्य वै दृढम्‌ ।। 
कपालसंज्ञकं तीर्थ कपालेश्‍वरसन्षिधी । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ मुच्यते ब्रह्महत्यया ।। 


(अध्याय ६०-३६, ३७) 


महेशाने करवीराची कवटी काढून ती जेथे स्थापन केली ते ' कपाल 
नावाचे तीर्थ ' कपालेश्‍वरा 'जवळ असल्याचे यात निदिष्ट केळे आहे. ' कखीर- 
माहात्म्य' हा ग्रंथ शके १६५२ (इ. स. १७३०) मध्ये लिहिला गेला. 
निदान त्या कालपर्यंत तरी * कपाल ' नावाचे तीर्थस्थान आणि * कपालेश्वर? 
नावाचे देवाल्य कोल्हापुरात होते असे या ' करवीर-माहात्म्या ' वरून निश्‍चित 
दिसते. त्यानंतर ती केव्हा आणि कशी नष्ट झाली हे सांगता येत नाही. आज 
मात्र ही दोन्ही स्थाने कोल्हापुरात नाहीत ही वस्तुस्थिती होय. 


चालुक्यनृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापूर तास्रपट ९३ 


कपालेश्वर व कापालिक 

“कपालेश्वर ' या नावावरून हे देवालय म्हणजे शेव संप्रदायातील * कापालिक ' 
संप्रदायाचे स्थान असावे, असे म्हणता येईल काय? हा विचार करण्यासारखा 
प्रश्‍न आहे. चालुक्यनृपती द्वितीय पुलकेशीच्या जयसिहवर्मा नामक धाकट्या 
बंधूचा पुत्र नागवर्धनराज याने, बलाम्म ठक्कुराच्या विनंतीवरून कपाळेशवराच्या 
गुग्गुलपूजेसाठी व तेथील महात्रतींच्या उपभोगासाठी गोपराष्ट्रातील बलेग्राम नावाचे 
गाव दान दिल्याचा उल्लेख एका ताम्रपटात आहे.' त्यातील “ कपालेश्वर ' शब्दाचे 
भाषांतर डॉ. रा. गो. भांडारकर. यांनी “ कवट्यांच्या (कपालांच्या) माला धारण 
करणाऱ्यांचा ईश्‍वर-'स्वामी' (ग॥९ 1ठाव ० 0 छख्याटाड ल क्यात 
$६1115) असे करून असा निष्कर्ष काढला आहे को, * गगए5 ९ 15 टशतथा 2९ 
०0७९ बाजयाल् ३ 3८ ल १ातिताल 00 $व्या] टया 9 ० ७० इल्ल 
गी एकावशाऱ 10 8081851110 '. डॉ. भांडारकर यांचे हे भाषांतर व अनुमान 
बरोबर नाही असे मला वाटते. कपाल म्हणजे कवटी हे खरे, पण कपाल म्हणजे कापा- 
लिक (कवट्यांची माला धारण करणारा) असा त्याचा अर्थ कसा होऊ शकेल? दुसरे 
अले की, कपालेश्वर या शिवाच्या नामाचा कवट्यांच्या मालेशी काहोही संबंध नाही. 
वरील ताम्रपटातील दान दिलेले गाव बलेग्राम हे गोपराष्ट्रातील म्हणजे नाशिक 
पोवतालच्या प्रदेशातील होते. तेव्हा हे दान ज्या कपालेश्‍वराच्या पूजेसाठी दिले 
ते ते नाशिक येथील (आजही विद्यमान असलेले) कपालेश्वर देऊळ असले पाहिजे. 
ब्रम्हदेवाशी वादविवाद करताना रागाच्या भरात शिवाने कापलेले श्नम्हदेवाचे एक 
शिर शिवाच्या पाठीला चिकटले. ते गोदावरीच्या पात्रात स्नान केल्याने ज्या 
ठिकाणी गळून पडले तेथेच आता हे कपाळेश्वराचे लिंग व देऊळ आहे, अशी या 
स्थानाच्या निमितीसंबंधीची पौराणिक आख्यायिका आहे'. अशीच आख्यायिका 
काश्मीरातील कपालमोचन तीर्थासंबंधीही आहे. येथे कपाल म्हणजे शिर एवढाच 
अर्थ आहे, कवटी असा नाही. तेव्हा ' कपाळेश्वरा 'चा कापालिकाशी संवंध जोडण्याचे 
काही कारण नाही. पण भांडारकरांनी तो जोडल्यामुळे तशो समजूत मात्र प्रचलित 
झाली आहे. ह्यामुळेच भारतीय संस्कृति कोशात कापालिक या सदराखाली माहिती 


१ उ३७२&5, एग. 21४, ]. 26- 

२ रे. ५. छाशातद्ाद्या, शंवाझावशाना, $अंषब्या ९८., 0. 168. 

३ शिआावाचिडीशाच 8812109150ल (उवटलाल्टा5, ४६७६ 13511, . 945. 
४ डॉ. सिद्धेश्‍वरशास्त्री चित्राव, स्थलकोश, पू. ३४६. 


र्ड महाराष्ट्रातील काहो ताम्रपट व शिलालेख 


देताना * नासिक येथे कपालेश्‍वराचे एक मंदिर आहे. त्या मंदिरात कापालिक 
लोक वास्तव्य करून असतात. त्याच्या चरितार्थासाठी नागवर्धन या राजाने 
इगतपुरीजवळचे एक खेडे कापालिकांना दान दिले होते. असे म्हटले आहे, ते 
बरोबर नाही. 

दुसरे असे की, खुद्द भांडारकरांनीच कालमुख व कापालिक यांची चर्चा करताना 
* महात्रतधारी ' शैव हे कालामुख संप्रदायाचे असतात, ते कापालिक नव्हते, असे स्पष्ट 
केले आहे. नाशिक येथील कपालेश्वर मंदिरातील शैवांना *महात्रती ' असे म्हटले 
आहे, तेव्हा ते कालामुख संप्रदायाचे असले पाहिजेत असे दाखविले आहे.' सारांश, 
कपालेशवराचे उपासक कापालिकच असतात असे नाही. तेव्हा प्रस्तुत ताम्रपटातील 
कोल्लापुर येथील कपालेश्‍वरदेवाचा आचायं हा कापालिक संप्रदायाचा होता असे 
म्हणता येत नाही. तो कालामुख संप्रदायाचा असावा. गणेशवाडी येथील 
शिलालेखात' अनेक कालामुख तपोधनांची वर्णने आली आहेत. त्यांत त्यांना 
* य्रमनियमस्वा ध्यायध्यानधारणमौनानुष्ठानजपसमाधिषडंगोपहारादिसंपन्न' *अनेक- 
तर्कादिशास्त्रपारावारपारग '- इत्यादी विशेषणे लावली आहेत. नेमकी तीच 
विशेषणे प्रस्तुत ताम्रपटातील पद्मशिव राउल आचार्यालाही लावली आहेत. त्यावरून 
तो कोलामुख संप्रदायातील असावा यात शंका नाही. त्याच्या नावानंतर त्याला 
* राउल ' म्हणून संवोधळले आहे. त्यावरून तो पाशुपत-लाकुल संप्रदायाचा होता 
हे दिसून येते. ' राउल' हा शब्द ' लाकुल ' शब्दापासून व्युत्पन्न झालेला आहे असे 
डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी यांनी दाखवून दिलेले आहे.' कालामुख संप्रदाय हा 
लाकुल-पाशुपत संप्रदायाचाच एक विभाग होय. 


पद्मसिव राउल 

सारांश, प्रस्तुत ताम्रपटाद्वारा ज्याला दान दिले आहे तो कोल्लापुर येथील 
कपालेश्‍वरदेवाच्या देवळातील शैव पाशुपतांच्या कालामुख संप्रदायाचा आचार्य 
होता. तो यम, निथम, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, मौन, अनुष्ठान, जप, समाधी 
व शील या योगातील क्रियांच्या अनुष्ठानात परिपूर्ण होता. तसेच, तो तर्क, व्याकरण 
इत्यादी अनेक शास्त्रांत पारंगत व वादविवाद करणार्‍या पंडितखूपी हत्तोंना पराजित' 


१ रे, ख. छाशाठिआल्ा, छ्ांजावशाडया, $8शञया ९८., 0. 183. 

२ विदर्भ संशोधन मंडळ, वाषिक, १९६९, पृ. १६-८०. (पुढे पृ. १४५-१७८ ५हा) 

३ डॉ. हजारोप्रसाद हिवेदी, नाथसंप्रदाय, पृ. १९१-१९७ ; रा. चि. ढेरे 
चक्रमाणि, पृ. २१०. 


चालुक्‍्यनृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापुर ताम्रपट ९५ 
करणारा सिह, अर्थात, वादविवादात पंडितांना जिकणारा होता (ओ. ३२-३४). 
ज्या कपालेश्‍वरदेवाच्या संस्थानाचा तो आचाय होता त्यात अनेक तपोधन विद्या- 
दानाचे कार्य करीत असत. त्यांच्या अन्न-वसन-आच्छादनाची व देवालयाच्या 
डागडुजीची' जवाबदारी तोच सांभाळीत असे. त्यासाठीच त्याला विनया दित्याकडून 
तावसंगावाचे वतन या ताम्रपटाद्वारा देण्यात आलेले आहे. 


शिलाहारांचा महाप्रधान ? 

* पद्मशिव राउल' हे नाव ठाणे येथील शिलाहार नृपती हरिपालदेवाच्या शके १०७२ 
च्या आगाशी शिलालेखात (ओळ ८) आढळते. डॉ. वा. वि. मिराशी यांनी 
आपल्या “ शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख ' या ग्रंथात या शिला- 
लेखाचे वाचन छापले आहे' त्यात केवळ ' श्री पद्मसिव ' एवढेच नाव आले आहे. 
त्यापुढील 'राउल' हा शब्द तेथे अनवधानाने गळाला असावा. डॉ. सांकलिया 
व डॉ. उपाध्याय* यांनी, तसेच डॉ. शं. गो. तुळपुळे' यांनी संपादन केलेल्या याच 
शिलालेखात ' श्री पद्मशिव राउल ' असे वाचन स्पष्ट आहे. शिलालेखाच्या ठणातही 
तो शब्द तसाच आढळतो. 

आपल्या ताम्रपटातील श्री पद्मशिव राउल व हरिपालदेवाच्या आगाशी शिला- 
छेखातील ' श्री पद्मणिव राउल' ही एकच व्यक्ति असेल काय? वरवर पाहाता 
या भिन्न व्यक्‍ती असाव्या असे वाटते. कारण, आपल्या ताम्रपटाचा त्यात निर्देशि- 
लेला काळ शके ५२० असा आहे, तर आगाशी शिलालेख शके १०७२ चा आहे. 
म्हणजे यात जवळ जंवळ साडेपाचशे वर्षाचे अंतर आहे. पण प्रस्तुत ताम्रपट हा 
निश्‍चित बनावट असल्यामुळें त्यातील कालनिर्देश प्रमाण म्हणून मानणे योग्य नाही. 
प्रस्तुत ताम्रपटातील पद्षशिव राउल याला ' राजविदित' (>>राजमान्य) हे विशेषण 
लावले आहे, तर आगाशी शिलालेखातील पद्मसिव राउल हा शिलाहार नृपती 
हरिपालंदेवाचा  महाप्रधान ' होता. कदाचित त्यानेच तर हा वनावट ताम्रपट 
तथार करून घेतला नसावा ना? त्याच्याकडे त्यावेळीही कोल्हापूरच्या कपालेश्वर 
देवाला असलेळे तासगावचे वतन असावे, त्याच्या पुष्ट्यर्थ, फार पूर्वीपासून आपल्या 
पूर्वजाकडे ही वृत्ती आहे हे दाखविण्यासाठी या वनावट तास्रपटाची निमिती झाली 
असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. एकाच आचार्य-गादीवर त्याच नावाच्या 


ण्‌ १ शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, पृ. १७५. 
२ एपि. इं. व्हॉ. २३, पू. २७३-२७४. 
३ प्राचीन मराठी कोरीव लेख, पृ. ५०. 


२९६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


"८८८८-८८ 


अनेक व्यक्‍ती असु शकतात. हा ताम्रपट करून घेतल्यानंतर मग तो ठाण्याच्या 
शिलाहारांकडे आला असावा व आपल्या कतृंत्वाने त्यांचा महाप्रधान झाला असावा. 


स्थलनिश्‍चिती 

दान दिलेले तावसगाव ज्या विभागात अंतर्भूत होते त्याचा उल्लेख * एडेनाडु- 
सप्तरिया ' असा केलेला आहे. '* सप्तरिय ' हा शब्द चुकीचा असून तेथे ' सत्तरिय ' 
असा शब्द असावा असे वाटते. ' सत्तरिय ' म्हणजे. ' सत्तर ' अर्थात, या ग्रामसमूहात 
७० गावांचा समावेश असून तो विभाग एडेनाडु या नावाने ओळखला जात होता. 
शासनाच्या सोयीसाठी राज्याचे जे निरनिराळे विभाग पाडावयाचे ते दशमान पद्धती- 
नुसार पाडावे असे धर्मशास्त्रात सांगितले आहे. त्यानुसार राज्याचे विभाग पाड- 
ण्याची पद्धत स्थूल मानाने इसवी सनाच्या आठव्या शतकापासून सुरू झाली.' 
शिलाहार नृपती गंडरादित्याच्या ताळले ताम्रपटात (शके १०३३) ' एडेनाडान्तर्गत 
तीरवाडग्रामे-' (ओ. २५), त्याच्याच हेले शिलालेखात (शके १०४०) ' येडेनाड- 
बळिय (कन्नड. बळे>मंडल, वर्तुळ) वगुबन हेरिल्गे-” (ओ. २१) असे उल्लेख येतात. 
त्यावरून त्या काळातही “ एडेनाड ' हे अनेक गावांचे मंडल होते असे दिसते त्यानंतर 
शके ११०४ मधील द्वितीय भोजाच्या कोल्हापूर शिलालेखात (ओ. २९)*'एडेनाड ' ' ' 
चा उल्लेख येतो. त्या पुढील काही अक्षरे खंडित झालेली आहेत. ती '* मंडळ 
बाचक असावी असे वाटते. यावरून प्रस्तुत ताम्रपटानुसार चालुक्यांच्या काळात 
व त्यापुढेहो शिलाहा रांच्या कोळात “ एडेनाडु ' हे अनेक गावांच्या समूहाचे मुख्य 
ठिकाण होते हे दिसून येते. वरील सर्वे कोरीव लेखांत आलेली गावे सध्यांच्या 
कोल्हापुर जिल्ह्यात आढळतात. तेव्हा एडेनाडु विभाग हा सध्याच्या कोल्हापूर 
जिल्ह्याचाच भाग असावा, असे दिसते. तथापि, त्या भागात एडेनाडू या नावाचे 
किवा तत्सदृश असे गाव आज आढळत नाही. 

ताम्रपटात उल्लेखिलेले, दान म्हणून दिलेले तावसगाव हे हातकणंगले तालु- 
क्यातील तासगाव होय. मनतगे हे सध्याचे मनपाडळ किवा मनवाड असण्याचा 
संभव आहे. ताम्रपटात मनतगे हे तावसगावच्या ईशान्येस असल्याचे निर्देशिले 
आहे, पण वरील दोन्ही गावे वायव्य दिशेस आहेत. ताम्रपटात उल्लेखिलेले 


१ दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन, भाग १, पृ. ५१, संपा: जी. यझदानी. 
२ डॉ. मिराशी, शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, पृ. २५५ 
३ त्नैव, पृ. २६९. 

४ तत्रेव, पृ. ३२२ 


चालुक्यनृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापुर ताम्रपट ९७ 
तावसगावच्या दक्षिणेस असलेले हेरिल्गे हे सध्याचे हेरले गाव होय. ते बरोबर 
तासगावच्या दक्षिणेस सुमारे तीन मैलांवर आहे. हे गाव पुर्वीच्या काळात फार 
महत्त्वाचे असावे. शिलाहार नृपती गंडरादित्याचा हेरे शिलालेख याच गावात 
सापडला होता. त्यात “ हेरिलिंगे' गावाचा उल्लेख आहे. त्या शिलालेखात 
निर्देशिलेळे जैन मंदिर आजही तेथे आहे. प्रस्तुत ताम्रपटातील वरगाव हे सध्याचे 
वडगाव-कसवा असावे. ताम्रपटातील नागाव हे हल्ली त्याच नावाने अस्तित्वात 
असून ते तासगावच्या नैक्रवत्येस सुमारे ४ मैलांवर आहे. टोप्वि हे आजचे टोप 
शहर होय. ताम्रपटात उल्लेखिलेले वल्गाव आज अस्तित्वात नाही. तासंगावच्या 
भोवतालच्या दहा-पंधरा मैलांच्या प्रदेशात त्या नावाचे कोणतेही गाव आज आढळत 
नाही. 


लेखक 

ताम्रपटाचा लेखक, चालुक्य वंशात जन्मलेल्या श्रोसत्याश्रयदेवाचा, अर्थात 
सत्याश्रय विनयादित्याचा ' पादपझ्योपजीवि ' (चरणकमलावर उपजीविका करणारा) 
म्हणजे सेवक, रामभट्ट होय. विनयादित्याचे जे इतर बनावट ताम्रपट आहेत 
त्यांतील धारवाड ताम्रपट व कोप्पल़ ताम्रपट यांचा लेखकही हाच रामभट्ट आहे. 


वाचन 
पव्चा पहिला 

१ स्वस्तिश्री [ ॥* ] जयत्याविष्क्रि(ष्कु)तं विण्णोव्वा (व्वा) राहं क्षोभि- 
तार्ण्न (ण्णे)व (वं) [ ॥* ] दकषिणोज्ञतदंष्ट्राम्रविष्यां (श्रा)तभुवनं वपु 
[॥१॥४*] 

२ श्रीमदा (तां) सकलभुवनजनसंस्तृयमानमानव्या (व्य) सगोत्रह्री तिपुत्राणां 
सप्तांबिकामात़ (तृ) भिस (स्स) प्तमातु (तृ) - 

३ भिरभिर्वाध्ध (द्वि) तानां काततिकेयपरिरवषणप्राप्तकल्याणपरंपराणां भगवं (व) - 
ज्ञारायणप्रसादा (द) समासादि- 

४ तवराहल( लां )छन (ने) क्‍्षणक्षणवषी (शी) क्रि(क) ताषे (शे) षमहीसरि- 
(भ)तानां. चालुक्यानां कुलमलंकरिष्णोरस्व (शव) मेद (धा) वघ्तरि(भू)- 
त(थ)- 


च १ "महीभृतां--असे वाचावे. 
-9---& 


शट महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


५ स्नानपवित्रीक्रि (कृ) तगात्रस्य जयछत्रचामर्रासहासनमस्तकस्ति (स्थि) त- 
बराहुसिह्स (श) रभसा (शा) दुलास्व (श्‍व) क- 
६ रिमकरमत्स्यमा ( मं ) डूकझषत्रि ( वृ )षभकलष( श ) कुलिष ( श ) हलकक्कुट- 
गरुडच (चं) द्रा दित्यना- 
७ गमहाद्व(ध्व)जविराजितपालिकेतनविचित्रफ(प) णवझल्लरीषं (शं) खकहलभेरी- 
म्ि(मृ) दंग- 
८ घोषणसमस्तभुवनाष्र(श्र)यश्रोप्रि(पृ) थ्वीवल्लभमहाराजाधिराजपरमेस्व (श्‍व) - 
रपरमभट्टारकश्री- 
९ पोलेकेसि (पुलकेशि ) वल्लभदेवमहाराजस्य' तस्य सुतरा (र) नुपराक्रमकोतेय- 
बनवास्थादिपरय्रि (नृ) पमंडल- 
१० प्रणिवध (द्ध )विसु( शु )ध (द्ध) कौर्त्या (तिर) नेकब्ि (नृ) पवे[ त्र* ]दंडमस्त- 
कापिडखंडितप्रचंडदोर्हडसहत्रमंडलाग्र- 
११ खरनख[ र* ]विराजितोत्तुंगकिसो(शो)रकेसरिसमस्तभुवनाष्प(श्र)यश्रीप्रि(पू)- 
थ्वीवल्लभमहाराजाधिराजपरमे- 


१२ स्व(श्‍व) रपरमभट्टारकश्रीकोतिवम्मंदेवमहाराजस्य* तस्याग्रजरखिलजन- 
*“ _ वंदनीयसुंदरा- 


पत्ना दुसरा : समोरील बाजू 
१३ राविदनाभनाभिकुट्(ड्‌)मलकुटीकोटरसंरंभमुवनभवनमूलस्तंभ [: * ] राजसूय- 
प्रमुखमबमुखादिदी- 
१४. क्षितत्रिसमुद्रांतधरारक्षितसाहसांजनेयरिपुपुरत्रिपुरहरपराजयोपलवुध (लब्ध) - 
परमेस्व (श्‍व) रपर- 
१५ माणां*  परमस्तुत्यसमस्तभुवनाष्य (श्र) यश्रीप्रि (पृ) थ्वोवल्लभमहाराजाधि- 
राजपरमेरव (शव) रपरमभट्टार- 


१ “महाराज: [।*] तस्य”--असे वाचावे. 

२ “पराक्रमाक्रान्ववनवास्यादि--असे वाचावे. 
३ “महाराज:। तस्याग्रज--असे वाचावे. 

४ “परमेश्‍वरापरनामधेय:--असे वाचावे. 
&-9-ऱ्छे 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


२१ 


र्र 


२३ 


-4.4 


चालुक्यनृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापूर तास्रपट ९९ 


कधौविजयादित्यदेवपरमेस्व (श्‍व)र(र:)[ 1 $] तत्सूनु (नुः) समघिगत- 
निजविजयसमुचितविततराज्यविभवस्य' वि- 

भवस्य' विवुधरसिकसमररिपुगतरिपुनरपतिसमोपलवुध (लब्ध) कौत्तिपताका- 
वभाषि (सि) तदिगंतरा- 

लस्य' हिमकरकुलविल्यहेतुपल्लवपतिपराजयानांतर'परिग्रि (गु) हि (हो) त- 
कांचीपुरसं- 

चूण्नि (ण्ण) तचेरचेर*चोलपा (पां) डचयि (नृ ) पमणिम (मु ) कुटकु (कू ) टकिर- 
णसनि (नी) लाभिषिकतचरणकम- 


लस्य' समस्तभुवनाष्र (श्र) यश्रीप्रि (पृ) थ्वोबल्लभमहाराजाधिराजपरमेस्व- 
(श्‍व) रपरमभट्टारकभ्ोविक्रमा- 


दित्यदेव (वः) तत्प्रियसुतस्य विनयविनयविनप्रितानेकभूपालमोलिमालालला- 
लित'चारुचरणारावि- 
दयुगलकां(कों)कणाद्यानेक'मालवगोल्लगूर्ज्जरख (क ) लिंगवे (वें) गीषा (शा) दि- 
ब्रि((नृ) पमणिमकुटमरि (री) चिमंजरी- 

रंजितपादपीठत्रि (स्त्रि) समुद्रमध्यवत्तिभुवनमंडळाधीस्व (शव) रस्य*“  प्रि(पू)- 
थुराज्योपावनीतल*(ला ) षे (शे ) षश्‍्चेतानिह- 

त्यफल्माविष्ट्रेथ्य (स्य) समधिविषयप्रस (श) मनादिहिततत्रमात्रराज्योपनां- 
(ना) षणि(श्रि) त्यांतरतुलत्वदेव्विवु- 


9राज्यविभव:। विवुधरसिक--असे वाचावे. 


हा शब्द येथे पुनरुकत व म्हणून अनावश्यक आहे. 
*दिगंतराल: ।--असे वाचावे. 

“नंतर--असे वाचावे. 

“चरणकमल: ।--असे वाचावे. 
०मालालालित--असे वाचावे. 
"कोंकणाद्यनेक--असे वाचावे. 

म्मंडलाधीशवर: ।--असे वाचावे. 
“राज्योपनीतावनीतल '--असे वाचावे. 


>» ७ ७6 «१.४ ०-७ “०-० 


१०० 


महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट ब शिलालेख 


२५ 
२६ 
; १७ 
२८ 
२९ 
३७ 
३१ 
ड्रे 


३३ 


पत्ना दुसरा : मागील बाजू 
धर यि(इ)व धौरामतद्वासुदेवे यि(इ)व न्रि(न्‌) पकंसातुपरसु (शु) राम- 
वि(इ)व राजराजाष्य (श्र)य भरत यि (इ) व' समस्तभु- 
वनाष (श्र) यश्रीप्रि (पृ) थ्वीवल्लभमहाराजाधिराजपरसेस्व (श्‍व ) रपरमभट्टार- 
कश्रीविनयादित्यसत्याषा (श्र) यव- 
ल्लभनरेंद्रदेवकुष (श)ल (ली) सर्व्वानेव यतः (था) संवंध्यमान (कान्‌*) - 
सौराष्ट्रविषयपतिग्रामकूट (टा ) युक्‍तकमहत्व- 
बीनु' संविदित (तं) यतः (था ) श्रोमलापहारिनद्युत्तरतटे श्रीरवतापुरराजधाने 
स्थिरतरस्वस्ता (स्था) नेन पट्रवं (बं)- 
धोत्सवसंपादनान्वितकुरुंदमुपागतेन पू (पु) ण्ययषो (शो) [ भि*] ब्रि (वृ) ध्ध- 
(ड)ये पुब्वेविलुप्तानपिदेवभोग (गा) ग्रहारा- 
नुपालयतः(ता)  तत्पालनां विस (श) त्यो (त्यु) त्तरपंचस (श)ती (ते) ष्‌ 
स(श) कवषंश्रतीती (ते) षु कालयुक्‍्तसंव- 
त्सर (रे) प्रवत्तमाने कातिकसुकुलत्रयोदस्यानां * ब्रिहस्पतो (तौ) वारे नवग्रह- 
गलेका- 
दष(श) ष्‌ (शु) भदिनसुमह तंश्रोपुत्रोत्साहपुण्याहमहादानतात्काले राजबिदित- 
स्वस्ति यमनियमस्वाद्या (ध्या) - 
यद्या (ध्या) नधारणमो (मो) नानुष्टा (ष्ठा ) नजपसमाधिसी ( शी ) लसंपन्नतक्क - 
व्याकरणादिअनेकषा (शा) स्त्रपार (रा) वारपार- 


विनयादित्याच्या अस्सल ताम्रपटात ही वाक्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. 


9 


3 
९: 


*समस्तविषयप्रशमनाद्विहिततन्मनोनुरञ्जन : अत्यन्तवत्सल्वाद्युधिष्ठर इव 
श्रीरामत्वाद्वासुदेव इव नृपांकुशत्वात्परशुराम इव राजाश्रयत्वाद्‌ भरत इव-* 
*महत्तरादीन्समादिशत्यस्तु वः ।--असे वाचावे. 

€ब्रयोदश्यां--असे वाचावे. 


चालुक्‍्यनूपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापुर ताम्रपट १०११ 


-1.4 


३५ 


३६ 


३७ 


0.3. 


डप 


गानां वादिगजकेसरि श्रीसे (शे) वस्ता (स्था) नभ्रीपद्मषि (शि) वरावुलार्ना 
श्रीकोल्लापुरदश्रीकपालेस्व (श्‍व) रदेवर- 

पृव्वंधर्मप्रतिपालनां खंडस्पु(स्फु)टितजीण्नो(ण्णो) धा (द्धा) रविद्यादानतपोधन- 
(ना) न्नवष (स) नाछा (च्छा) दनक्क विट्टत्रि (वृ) ति 

एडेनाडुसप्तरियाभ्यंतरे श्रीतावसगावेनामग्राम (मः) घटिकासितछत्रचामर- 
समस्तराजचि- 


पत्रा तिसरा 
ह्लत्रिभोग (गा) भ्यंतरसा (शा) सनसमेत (तं)  श्रीस्वयंभुकपालेस्ब (श्‍व) र- 
देवराचार्य्यंपद्मषि (शि ) वरावुलनपादप्रक्षा- 
ल्य(ल)नं(न) धारापूव्वंकं सव्वंनमस्यं महात्रि (नृ) पदत्तं । तद्ग्रामसीमांतरे 
तस्य यी (ई) शान्यदिषो (शो) भागे मनतगेना- 
मग्नाम (मः) तत्पश्‍चिमतः क्रि(कृ) ष्णपाषाणगुत्तिप्रमाण (णं) । तद्दक्षिणतः 
पाषाणगुत्तिप्रमाणं । तस्याग्नेयतः 
गिरियु (उ) तुंगार (शू) गप्रमाण (णं) । तहृक्‍्षिणतः हेरिलगेनामग्राम (मः) 
[॥$] तदुत्तरतः गिरिदक्षिणकंधरप्रमाणं । त- 
स्य नैरि (क्र) त्यदिषो (शो) भागे वरगावेनामग्राम (मः) [ ॥* ] तदुत्तरतः 
भगवतीदेविय दक्षिणदिषो (शो) भागद क्रि (कृ) प्णपाषा- 
णपुंजप्रमाण (णं) ॥ तस्य नैरि (क्र) त्यदिषो (शो) भागे नागावेनामग्राम 
[:&] तस्य यौ(ई)षा (शा) न्यदिषो (शो) भागे त्रिग्राम- 
सीमासंधिगिरिय पश्चिमकंधरप्रमाण(ण) । तस्य वायव्यदिषो (शो) 
भागे टोप्विनामग्राम (मः) [।*] तत्पु- 
स्वतः पाषाणगुत्तिप्रमाण(णं) । तदुत्तरतः हरिणगुत्ति प्रमाण(णं) । 
तदुत्तरतः मदनगृत्ति प्रमा- 
ण(णं) [।*] तदुत्तरतः त्रिग्रामसंधिक्रि (कृ) ष्णपाषाणपुंजप्रमाण (णं) । 
तस्य यी (ई) शान्यदिषो (शो) भागे वलगावेनामग्राम [:॥४] त- 


१०२ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


४६ दृक्षिणंतः अचाल्यषे (शे)ले प्रमाण (णं) । तत्पुर्व्वतः कनिष्ट (ष्ठ) त्रा- 
(स्लो) तसंगमप्रमाणं (णं) । तत्पुर्व्वतः क्रि(कृ) ष्णपाषा- 

४७. णप्रमाण(णं) । तत्पु्वंतः त्रिग्रामसंधिपुलीगृत्तिप्रमाण (णं) ॥ एवं अष्टा- 
घाटोपलविषतं भूमिप्रमाण (णं) । जलपा- 

४८. षाणस्सिर्मानद्दयसहत्रं । स्वदत्तं (त्ता) परदत्तं(त्तां) वा यो हरेति वसुंधरा 
(रां) : षष्टिव्वे (व) षंसहस्स्राणि विष्टा (ष्ठा)यां जायते क्रि(कु)- 

४९ मि(समिः) ॥ श्रोचालुक्यान्वयसंजाता (त) श्रीसत्यात्न (श्र) यदेवतत्पादपदोपजी- 

, विरामभट्टसुलिख्यते [।॥।*] श्री श्री.* 


टू 


चालुक्य नृपती विजयादित्य याचा कासार-शिरसो तास्त्रपट 


उपलब्धी 

कासार-शिरसी (तालुका निलंगा, जिल्हा उस्मानाबाद, महाराष्ट्र राज्य) येथील 
पोलीस पाटींल श्रो. दिनकरराव बाळाजीराव यांच्या मालकीचा हा ताम्रपट असून, 
श्री. आस्कर रामचंद्र कुळकर्णी (मुरूम येथील सरकारी हायस्कूलमधील एक शिक्षक) 
ह्यांच्या प्रयत्नांनी तो औरंगाबाद येथील पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकार्‍यांना प्राप्त 
झाला. तेथे तो जवळजवळ दोन वर्वे पडून होता. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील 
पुरातत्त्व विभागाचे संचालक डॉ. मो. गं. दीक्षित यांनी तो आपल्या कार्याल्यात 
आणला आणि संपादनासाठी माझ्याकडे पाठविला. या सर्व गृहस्थांचा मी फार 
आभारी आहे. प्रस्तुत ताम्रपटातील काहीं शब्दांचे वाचन व अर्थ निश्‍चित करण्या- 
साठी श्री. न. लक्ष्मीनारायण राव आणि गुरुवयं डॉ. मिराशी यांचे मला साह्य झाले 
आहे, हे कृतज्ञतापूर्वक नमूद करणे मी माझे कर्तव्यकर्म समजतो. 


वर्णन 

ताम्रपटाचे एकूण तोन पत्रे असून, प्रत्येक पत्ना साधारणपणे १० इंच लांब व 
५ इंच रुंद आहे. कोरलेल्या अक्षरांचे संरक्षण व्हावे म्हणून पत्र्याच्या चारही वाजू 
किचित उंचावलेल्या आहेत. पहिल्या पत्र्याच्या वरची बाजू कोरी असून त्याच्या 
आतील वाजूवरून मजकुराला सुरवात होते. दुसर्‍या पव्याच्या दोन्ही बाजूंवर व 
तिसर्‍या पत्र्याच्या आतील बाजूवर मजकूर कोरलेला आहे. तिन्ही पत्रे एका 
गोलाकार कडीत गोवलेले असून तिच्या दोन्ही बाजू मुद्रेत फसविलेल्या आहेत. या 
गोलाकार मुद्रेचा व्यास १.२ इंच असून त्यावर वराहाची मुद्रा आहे. वराहाचे 
तोंड डावीकडे आहे. ताम्रपट व मुद्रा मिळून त्यांचे वजन ८ किलो ३०० ग्राम 
आहे. 

ताग्रपटाच्या पहिल्या पत्र्यावर ९, दुसर्‍यावर ९, तिसर्‍यावर ११ आणि चौथ्यावर 
१३ अशा एकूण ४२ ओळींचा मजकूर ह्या ताम्रपटावर कोरलेला आहे. अक्षरे 
स्पष्ट व खोल कोरलेली आहेत. पहिल्या पत्र्यावरील अक्षरांची उंची साधारणपणे, 


१ण्ड महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


*३ ते “४ इंच आहे. चोथ्या पत्यावरील अक्षरे त्या मानाने थोडी ल्हान आहेत. 
एका गोष्टीचा मात्र येथे निर्देश केला पाहिजे. शेवटच्या पत््यातील ३५ व ३६ व्या 
ओळीतील मजकूर पूर्वी त्या ठिकाणी असलेला मजकूर मिटवून त्यावर पुन्हा कोरलेला 
दिसतो. तथापि, एकंदर मजकूर काळजीपूर्वक कोरलेला असल्यामुळे वाचण्याला 
फारशी अडचण पडत नाहीं. 

-म्ह्स्व व दीर्घ ई साठी स्वतंत्र चिन्हे वापरलेली नाहीत. इकार दर्शविण्यासाठी' 
अक्षरावर एक गोलाकार चिन्ह तेवढे कोरलेले आढळते. त्याचे वळण डावीकडे 
असल्यामुळे वस्तुतः फक्त र्‍हस्व इचे ते चिन्ह मानले पाहिजे. तथापि, दीर्घ ई- 
साठी सुद्धा तसेच चिन्ह सर्वव कोरलेले आहे. 


भाषा व लिपी 

ताम्रपटाची भाषा संस्कृत आहे. ती सामान्यत: सवत्र शुद्ध आहे. काही' ठिकाणी 
ऱ्हस्व उकारासाठी दीघ ऊकार आढळतो, पण ती कोरकाची चूक अंसावी. संघीचे 
नियम सवंत्र योग्य रीतीने पाळलेळे आहेत. पण पहिल्या ओळीतील ' विष्णो: 
वाराहम्‌' आणि ३५ व्या ओळीतील 'पडंगविच्च' आणि 'एतेभ्यः' या शब्दांचे संधी 
मात्र केलेले नाहीत. ३५ व्या ओळीत 'देशे' ऐवजी 'देसे ' कोरले गेलेले आहे. 

लिपीचे वळण दक्षिण-भारतीय (कानडी) प्रकारचे, चालुक्यांच्या इतर ताम्र 
पटांत आढळते तसेच आहे. ३५ व ३६ या ओळींचे वळण मात्र इतर अक्षरांच्या 
अळणाहून थोडे नंतरचे, म्हणजे अलीकडचे दिसते. 


ताज्रपटाचा काळ 

प्रस्तुत ताम्रपटाचा काळ * एकोन्नविशत्युत्तरषट्छतेषु शकवर्षेष्वतीतेषु' (ओळ ३२) 
म्हणजे गत शक ६१९ असा दिळेला आहे. त्यावेळी विजयादित्याचे पहिले राज्यवर्ष 
होते. ताम्रपटातील दान वेशाख शुद्ध पौणिमेळा दिल्याचा उल्लेख ३३ व्या ओळीत 
आहे. शक कालाबरोवरच संवत्सराचा, त्याचप्रमाणे वैशाख शुद्ध पौणिमेवरोबर 
वाराचा निर्देश नसल्यामुळे अन्य रीतीने हा काळ तपासून पाहता येत नाही. 


चालुक्य तपती : चल्लिकि देशातील घराणे 

शक कालाच्या सुमारे ६ व्या व ७ व्या शतकात दक्षिण भारतात राज्य करणार्‍या 
नुपतींपैकी चालुक्य नुपतीं हे विशेष महत्त्वाचे होत. ऐतिहासिक दृष्टीने आज 
यांच्या तीन शाखा मानण्यात येतात. (१) बादामीचे चालुक्य किवा पश्‍चिम 
चालुक्य, (२) कल्याणीचे चालुक्य, आणि (३) वेंगी येथील पुर्व चालुक्य. 


चालुक्य नृपती विजयादित्य याचा कासार-शिरसी तास्रपट १०५ 


“चालुक्य हे नाव कसे पडले हे आज निश्‍चितपणे सांगता येत नाही. एक मत 
असे आहे की, विष्णूच्या नाभीतून जन्मठेल्या हिरिण्यगर्भ ब्रम्ह्याचा पुत्र मनू, त्याचा 
पुत्र मांडव्य, मांडव्याचा पुत्र हारीत. या हारिताला ' हारिती पंचशिख ' या नावाचा 
मुल्गा होता. देवतांना अध्यं देत असताना त्याच्या चूलिकेतून म्हणजे ओंजळीतून 
जन्माला आलेल्या मुलाला व त्याच्या संततीला “ चालुक्य ' हे नाव पडले. (बॉम्बे 
गॅझेटीअर १, भाग २, पृ. ३३९). वेंगी येथील पूर्व चालुक्यांच्या अनेक ताम्रपटांत 
असे निदिष्ट केले आहे की, ब्रम्ह्यापासून निर्माण झालेले चंद्र, पुरुरवा, आयु, शतानीक, 
उदयन आणि इतर ५९ राजे प्रथम अयोध्या येथे राज्य करीत होते. त्यानंतर 
या कुळात जन्मलेल्या विजयादित्याने दक्षिणेत जाऊन राज्य स्थापन करण्याचा प्रयत्न 
केला. त्रिलोचनपल्ल्व राजाचा युद्धात पराभव केल्यानंतर तो मृत्यू पावला. 
त्यावेळी' गर्भवती असलेल्या त्याच्या पत्नीला कालांतराने झालेल्या मुलाने वयात 
आल्यानंतर * चलुक्य ' पर्वतावर गौरीची पुजा करून भगवान नारायण आणि 
सप्तमातृका यांना प्रसन्न केले व राज्य मिळवले. (एपि. इंडि. वर्ष ४, पृ. ३०५; 
वर्षे ६, पृ. ३२७, ३५२ इत्यादी). 

यातील महत्त्वाचा भाग इतकाच की, ' चलुक्‍्य पर्वतावर तपश्‍चर्या केल्यानंतर देव- 
तांना प्रसन्न करून घेऊन राज्याधिष्ठित झालेल्या या मुलाला आणि त्याच्या संततीला 
* चालुक्य ! हे नाव पडले. हा चलुक्‍्य पर्वत कोठे होता हे निश्‍चित सांगता येत नाही. 
प्रस्तुत कासार-शिरसी' ताम्रपटातील ३५ व्या ओळीत * चल्लिकि देशे मोरखंडि 
पश्‍चिमदिग्भागे बुल्लवादल्मुगुळिग्रामयोम्मंध्ये जमळगामग्रामो दत्तः' असा निर्देश 
आलेला आहे. कासार-शिरसीच्या आग्नेय दिशेस आठ मैलावर मोरखंडी हे गाव 
बिदर जिल्ह्याच्या हुमणाबाद तालुक्‍यात आहे. त्यावरून या ग्रावाभोवतालच्या 
प्रदेशाला पूर्वी चल्लिकि देश म्हणत असावेत असे दिसते. सध्याच्या उस्मानाबाद 
जिल्ह्यातील निलंगा तालुका, आणि विदर जिल्ह्यातील हुमणावाद तालुका, हे प्रदेश 
या चल्लिकि देशात अंतर्भूत असावेत. मोरखंडीच्या उत्तरेस उगम पावून कल्याणीच्या 
उत्तरेकडून वाहत जाणार्‍या नदीचे नाव * चुल्की' असे आहे. शिवाय, कल्याणी 
गावाच्या पूर्वेस वीस मैलावर “चल्कापुर' नावाचे खेडेही आहे. तेथील उंच 
टेकड्यांनाच “चलुक्य पर्वत' हे नाव असावे. तेव्हा, चालुक्य नृपती मुळचे या 
प्रदेशातील असून, चल्लिकी देशात राहणारे म्हणून त्यांना चालुक्य नाव पडले 
असावे असे अनुमान करण्याला हरकत नाही. 

कासार-शिरसी आणि इतर ताम्रपटांत चालुक्यांची जी वंशावळ दिलेली आहे, 
तीत पुढीक वर्णन आढळते. चालुक्य नृपती हे मानव्य गोत्राचे हारितीपुत्र असून 
सप्तलोकांच्या माता असलेल्या सप्तमातृकांकडून त्यांचे पालनपोषण झाले होते. 


१०६ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट द शिलालेख 


कातिकेयाने संरक्षण केल्यामुळे त्यांचे सतत कल्याण झाले होते. भगवान नारायणाच्या 
कृपेने, ज्याच्या केवळ दृष्टीक्षेपाने सर्वे राजे वश होत असत (पराभूत होत असत) 
असे वराह चिन्ह त्यांनी प्राप्त करून घेतले होते. 


जयकेशी व रणराग 

चालुक्यांच्या कुळात अनेक राजे होऊन गेले. त्यांतून शिलालेखांत ज्याचा 
उल्लेख आढळतो असा पहिला राजा जयसिह होय. त्यानंतर त्याचा मुलगा रणराग 
हा गादीवर वसला. या दोघांचे उल्लेख ऐहोळे शिलालेखात (एपि. इंडिका, वर्ष ६) 
आणि महाकूट स्तंभळेखात (इंडि. अँटि. वर्ष १९) आलेले आहेत. तथापि, चालु- 
क्यांचे जे अनेक ताम्रपट उपलब्ध आहेत त्यांत मातर चालुक्यांची वंशावळ जयसिहा- 
पासून सुरू. केलेली आढळत नाही. रणरागाचाही त्यांत उल्लेख आढळत नाही. 
जवळजवळ सर्व ताम्रपटांतील चालुक्यांच्या वंशावळीचा प्रारंभ रणरागाचा पुत्र 
प्रथम पुलकेशी याच्यापासून केलेला आढळतो. 


प्रथम पुलकेशी (इ. स. ५४० ते ५६६) 

कासार-शिरसी व इतर बहुतेक ताश्रपटांत या पुलकेशीला ' चालुक्यांच्या कुळाला 
भूषणभूत ' म्हणून संबोधले आहे.--(ओळ ६). त्यावरून विशेष प्रसिद्ध आणि 
पराक्रमी असा पहिला चालुक्य नृपती प्रथम पुलकेशी हाच असावा असे दिसते. 
प्रस्तुत कासार-शिरसी ताम्रपटातही चालुक्यांची वंशावळ त्याच्याचपासून सुरू 
झालेली आहे. याने अश्वमेध यज्ञ करून अवभूथ-स्नानाने आपले शरीर पवित्र 
केले होते. (ओळ ६). 'महाराज' ही पदवी ज्याने धारण केली होती (ओ. ७) 
असा चालुक्य कुळातील तो पहिलाच नृपती होय. यावरून असा तर्क करण्याला 
हरकत नाही की, त्याचे वडील रणराग आणि आजोबा जयसिंह हे दुसर्‍या कोण्यातरी 
सम्राटाच्या (बहुतेक कदंवांच्या) आधिपत्याखाली राज्य करणारे मांडलीक असावेत. 
भ्रथम पुलकेशी याने वातापी (आजचे बादामी, जिल्हा विजापूर, कर्नाटक राज्य) 
शहर काबीज करून तेथे तटबंदी उभारली आणि पुढे तेच चालुक्यांच्या राजधानीचे 
स्थान बनले. (एपि. इंडिका, वर्ष २८, बादामी शिलालेख) अश्वमेध यज्ञाप्रमाणेच 
अश्निष्टोम, वाजपेय आणि पौण्डरीक वहुसुवर्ण नावाचे यज्ञही त्याने विधिपूर्वक 
केलेले होते. मनुधर्मशास्त्र, पुराणे, रामायण आणि महाभारत यांचा त्याने अभ्यास 
केला होता असा उल्लेख चालुक्य नुपती मंगेश याच्या नेरूर ताम्रपटात आढळतो. 
(इंडि. ऑँटि., वर्ष १९, पृ. ३५६). वल्लभेश्वर, सत्याश्रय, रणविक्रम आणि 
श्रीपृथ्वीवल्लभ अशी' बिरुदे त्याला लावलेली आढळतात. यावरून प्रथम पुलकेशी 


चालुक्य नृपती विजयादित्य याचा कासार-शिरसी तास्रपट १०७ 


हा अत्यंत पराक्रमी, धामिक आणि सत्यप्रिय राजा होता असे म्हणावयास हरकत 
नाहीं. त्याने केलेल्या पराक्रमांचे किवा मिळविलेल्या विजयांचे निश्‍चित असे वर्णन 
मात्र कोठेही उपल्ब्ध नाही. बटपूर घराण्यातील दुलंभदेवी नावाच्या राजकन्येशी त्याने 
विवाह केला होता. इंदुकांती नावाची दुसरीही एक पत्नी त्याला होती असे दिसते. 


* कौतिवर्मा (इ. स. ५६६ ते ५९७) 


प्रथम पुलकेशी याला दोन मुळे होती. पहिल्गा कीतिवर्मा आणि दुसरा मंगलेश. 
कौतिवर्मा हा ज्येष्ठ पुत्र असल्यामुळे प्रथम पुलकेशींनंतर तोच गादीवर वसला. 
आपल्या कारकीर्दीत त्याने वनवासी येथील व इतर शत्रू राजे यांना आपल्या पराक्रमाने 
जिंकून घेऊन फार मोठी कोर्ती मिळविली होती (ओळ ७ व ८). महाकूट स्तंभ- 
लेखावरून असे कळते की, अंग, वंग, कलिंग, वट्ट्र, मगध, मद्रक, केरळ, गंग, मूषक, 
वाण्डय, द्रमिळ, चोळीय, अळुक, वैजयंती इत्यादी देशांच्या राजांना त्याने जिंकले 
होते. ऐहोळे शिलालेखावरून त्याने नल, मौर्‍य आणि कदंब राजे यांनाही जिंकले 
होते, असे दिसुन येते. नल-नृपती यांचा अंमल बस्तर, उडीसा आणि वऱ्हाड 
विभागावर होता. मोर्य राजे कोकणात राज्य करीत होते. यावरून महाराष्ट्रावर 
स्वामित्व मिळविणारा पहिला चालुक्य नृपती कीतिवर्मा होय असे म्हणावयास 
हरकत नाही. आपल्या राज्यात त्याने कलांना उत्तेजन देऊन अनेक देवळे उभारली 
आणि लेणी कोरवून घेतली. बहुसुवर्ण आणि अग्निष्टोम यज्ञ त्याने केलेले होते. 
रणपराक्रम आणि सत्याश्रय अशी बिश्दे त्याला लावलेली आढळतात. 


मंगलेश (इ. स. ५९७ ते ६१०) 

कीतिवर्म्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा धाकटा भाऊ मंगळेश गादीवर बसला. 
कारण, बहुधा त्यावेळी कीतिवर्म्याचा पुत्न द्वितीय पुलकेशी हा लहान असावा. 
या मंगळेशाचा नामनिर्देश प्रस्तुत ताम्रपटातील वंशावळीत आढळत नाही. 
ऐहोळे शिलाळेख आणि इतर ताम्रपट यांवरून असे दिसते को, मंगलेश अत्यंत 
पराक्रमी होता. विशेषतः पुर्व आणि पश्र्चिम समुद्रांच्या प्रदेशावर स्वाऱ्या 
करून ते त्याने जिकळें होते. रेवती दीपावर (रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेंगुर्ला 
गावापासून ८ मैलांवरील * रेदी ') सुद्धा त्याने स्वामित्व स्थापन केले होते. 
सावंतवाडी जवळील नेरूर गावी याचा एक ताम्रपट मिळाला असुन त्यात 
कोंकण विषयातील कुंडिवाटिका नावाचे गाव त्याने दान दिल्याचा उल्लेख 
आहे (इंडि. ऑँटि. वर्ष ७, पृ. १६१). आपल्या मागे आपल्या मुलाला 
गादीवर बसविण्याचे मंगळेशाचे प्रयत्न होते. 


१ैन्ट महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


द्वितीय पुलकेशी (इ. स. ६१० ते ६४२) 

ऐहोळे शिलालेखावरून असे दिसून येते की, आपल्या काकाने म्हणजे 
मंगलेशाने आपल्याविरुद्ध कारस्थान रचल्याचे कळताच द्वितीय पुलकेशीला 
अज्ञातवासात राहुन आपल्या काकाशी लढण्याची तयारी करावी लागली. 
शेवटी युद्धात मंगलेशाला ठार मारून त्याने आपले सिंहासन प्राप्त करून घेतले. 
यावरून ह्वितीय पुलकेशी हा अत्यंत पराक्रमी असला पाहिजे हे तर दिसतेच, 
शिवाय तो अत्यंत चतुर राजकारणीही असावा असे दिसून येते. 

चालुक्य वंशाचा इतिहास ह्वितीय पुलकेशीच्या पराक्रमांनी भरलेला आहे. 
ऐहोळे येथील शिलालेखात त्याचे सुंदर वर्णन आढळते. तो गादीवर बसला 
त्यावेळी यादवीमुळे राज्य खिळखिळे झाले होते. त्यामुळे शत्रूंनी उचळ खाऊन 
ते बळकाविण्याचा प्रयत्न केला असल्यास आश्‍चर्य नाही. भीमरथी नदीच्या 
उत्तरेकडील भाग अप्पाईक आणि गोविद नावाच्या मांडलिकांनी बळकाविण्याचा 
प्रयत्त करताच द्वितीय पुलकेशीने त्यांना मोडून काढले. वरदा नदीच्या 
तीरावरील वनवासी नावाचे संपन्न शहर त्याने पुन्हा जिंकून घेतले. अळूप 
आणि गंग राजांनी केलेली बंडे मोडून त्याने त्यांना शरण आणले. कोकणा- 
तील मौर्य मांडलिकांचा पराभव करून आपल्या नौदलाच्या साह्याने त्यांची 
पुरी नामक राजधानी पादाक्रांत केली. हे सर्व राजे पूर्वी चालुक्यांच्या स्वामि- 
त्वाखाली होते ; पण मंगळेश आणि द्वितीय पुलकेशी यांच्यातील यादवीचा 
फायदा घेऊन त्यांनी बंडाचा झेंडा उभारला असावा असे दिसते. 

त्या वेळी उत्तर भारतात श्रीह्षवर्धन राजाने आपले संपूर्ण आधिपत्य स्थापन 
केले होते आणि आता त्याची नजर दक्षिण भारताकडे वळली होती. त्याला 
तोंड देण्यासाठी आपले प्रवल सैन्य घेऊन द्वितीय पुलकेशीने कूच केले. श्रीहषे- 
वर्धन आणि द्वितीय पुलकेशी यांच्या सेन्यांची गाठ विध्य पर्वतातील रेवा 
(नर्मदा) नदीच्या तीरावर पडली, आणि त्यात पुल्केशीने हर्षवर्धनाचा पराभव 
करून (ओळ ९ व १०) त्याचे असंख्य हत्ती काबीज केले. या पराक्रमामुळे 
त्याला ९९००० नी संपन्न असलेल्या तीन महाराष्ट्रकांवर प्रभुत्व प्राप्त झाले. 
त्यामुळे त्याने परमेश्‍वर ही यथार्थ पदवी आपणाला लावून घेतली. आपल्या 
पराक्रमाने त्याने कोसल, कलिंग आणि पल्लव नृपती यांचाही पराभव केला. 

त्यानंतर त्याने आपल्या राज्याची व्यवस्थित घडी बसविण्याला सुरुवात 
केली. त्याचा धाकटा भाऊ विष्णुवर्धन हा पुर्वी सातारा विभागातील 
अधिकारी म्हणून काम करीत होता. त्याला युवराज ही पदवी देऊन त्याने 
वेंगी प्रदेशावर सर्वाधिकारी म्हणून पाठविले. पुढे बहुधा ढ्रितीय पुलकेशीच्या 


चालुक्य नृपती विजयादित्य याचा कासार-शिरसो तास्रपट १०९ 


संमतीनेच विष्णुवर्धन हा वेंगी येथे स्वतंत्रपणे राज्य करू लागला. तेव्हा- 
पासूनच वेंगी येथील पूर्वेकडील चालुक्यांचे एक नवे राज्य उदयाला आले. 
सत्याश्रय इंद्रवर्मा नावाच्या आपल्या दुसर्‍या एका नातेवाइकाला रेवती द्वीप 
आणि त्याभोवताल्चा प्रदेश यावर त्याने सर्वाधिकारी नेमले. श्रीवल्लभ 
सेनानंदराज नामक सेंद्रक कुळातील तिसर्‍या एका नातेवाइकाला त्याने उत्तर 
कोकणातील चिपळूण विभागावर सर्वाधिकारी नियुक्‍त केले. अशा रीतीने 
सर्वक्ल दिग्वियय मिळवून आणि संपूर्ण दक्षिण भारतावर प्रभुत्व स्थापन करून 
ह्रितीय पुलकेशीने अपूर्व कीर्ती संपादन केली आणि चालुक्य वंशाचे नाव 
भारताच्या इतिहासात अजरामर करून सोडले. प्रस्तुत ताम्रपटातील आणि इतर 
ताम्रपटांतील वंशावळीत द्वितीय पुलकेशीचा निदेश “ सत्याश्रय श्रीपृथ्वीवल्लभ 
एवढाच येतो. 

डह्वितीय पुलकेशीच्या काळातच प्रसिद्ध चिनी यात्रेकरू हयूएनत्संग याने 
भारताला भेट दिलेली होती. त्याने लिहून ठेवलेल्या आपल्या यात्रेच्या वर्णना- 
वरून त्या वेळच्या भारताची राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती चांगली 
कळून येते. पुलकेशीच्या कतृंत्वाचा उल्लेख त्याने केलेला आहे. पुलकेशी हा 
क्षत्रीय राजा असून त्याचे कल्याणकारी राज्य दुरवर पसरलेले होते आणि त्याचे 
मांडलीक अत्यंत निष्ठेने त्याची सेवा करीत होते, असे हयूएनत्संगाने म्हटलेले 
आहे. 

आपल्या कारकिर्दीच्या पूर्वकाळात द्वितीय पुलकेशीने पल्लव नुपतींचा पराभव 
केला असला तरी पल्ल्वांचे चालुक्यांशी वेर पुढेही चाळूच राहिले. त्याच्या 
कारकीर्दीच्या अखेरीस त्या वेळचा पल्लव नृपती नरसिंह याने चालुक्यांच्या 
वातापी नगरावर आकस्मिक आक्रमण करून ते काबीज केळे असावे असे दिसते. 
याच युद्धात द्वितीय पुलकेशी मारला गेला असावा असे इतिहासकारांचे म्हणणे 


आहे. 


प्रथम विक्रमादित्य (इ. स. ६५५ ते ६८१) 

द्वितीय पुलकेशीनंतर जवळजवळ तेरा वर्षे चालुक्यांच्या राज्याला खग्रास 
ग्रहण लागळे होते. त्याचा मोक्ष होऊन इ. स. ६५४ च्या सुमारास त्याचा 
पुव्त प्रथम विकमादित्य गादीवर बसला. ' अवनिपतित्रितयान्तरितां स्वगुरो: 
श्रियम्‌' असा उल्लेख प्रस्तुत ताम्रपटात आहे (ओळ १२ व १४). त्यावरून 
चालुक्‍्यांशी शब्रुत्व,करणार्‍्या कोणत्यातरी तीन राजांनी एकत्रित येऊन चालुक्य 
राज्य जिकून घेतले होते व त्यामुळे राज्यलक्ष्मी चालुक्यांना अंतरली होती, 


११० महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


असे स्पष्ट दिसते. पण वुद्धिमान विक्रमादित्याने केवळ आपल्या एकट्याच्या 
खड्गाच्या साह्याने चित्रकंठ नावाच्या वेगवान तुरंगमावर आरूढ होऊन 
या तिन्ही राजांना जिकून घेतळे आणि त्यांच्या ताब्यात गेळेली चालुक्यांची 
राज्यलक्ष्मी परत मिळविली (ओळ १२ व १३). यानंतर त्याने आपल्या 
पराक्रमाने पाण्डय, चोळ, केरळ, कळभ्र प्रभृती नृपतींचे द्रुतगतीने दलन केले 
आणि नंतर कांची येथे राज्य करणार्‍या नृपतीला आपल्या पायाशी शरण 
आणले. (ओळ १४ ते १६) यावरून प्रथम विक्रमादित्याच्या पराक्रमाची 
उत्तम कल्पना येईल. काही ताम्रपटांवरून असे दिसते कौ, या अनेक युद्धांत 
त्याला त्याचा पुत्र विनयादित्य याचे साह्य झाले होते. प्रथम विक्रमादित्याला 
चंद्रादित्य नावाचा वडील बंधू होता. तो फारसा पराक्रमी नसावा आणि 
म्हणूनच आपल्या पराक्रमाने राज्य परत मिळवणाऱ्या आपल्या धाकट्या 
बंधूच्या, म्हणजे विक्रमादित्याच्या सिंहासनाधिरोहणाला त्याने मान्यता दिली 
असावी. बहुधा त्याची ही अनुकूल्ता लक्षात घेऊनच विक्रमादित्याने त्याला 
कोंकण प्रांताच्या अधिकारावर नेमले असावे. 


विनयादित्य (इ. स. ६८१ ते ६९६) 


प्रथम विक्रमादित्यानंतर त्याचा पत्र विनयादित्य गादीवर वसला. आपले 
वडील विक्रमादित्य यांच्याविरुद्ध तैराज्य नुपतींनी आणि कांचीपतीने उठाव 
केला असताना तो मोडून काढण्यात विनयादित्याने फार मोठे साह्य केले होते, 
हे वर आलेच आहे. याशिवाय विनयादित्याने कमेर, पारसिक, सिहळ इत्यादी 
ढ्रीपांच्या स्वामींना नमविले आणि त्यांच्याकडून खंडणी वसूळ केली (ओळ 
१९, २०). याच काळात संपूर्ण उत्तर भारताच्या स्वामीने चालुक्‍्याविरुद्ध 
पुन्हा आक्रमण केळे होते असे दिसते. पण विनयादित्याने आपल्या पराक्रमाने 
त्याचे दमन करून पालिध्वज आदि सम्राटपदाची सर्व चिन्हे प्राप्त करून घेतली. 
(ओळ २०, २१). विनयादित्याच्या पराक्रमाची ही वर्णने केवळ अलंकारिक 
असावीत असे काही संशोधकांचे म्हणणे आहे, कारण त्यांना उपोद्बलक असा 
ऐतिहासिक पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. 


विजयादित्य (इ. स. ६९६ ते ७३३) 

विनयादित्यानंतर त्याचा पुत्र विजयादित्य हा गादीवर वसला. प्रस्तुत 
कासार-शिरसी ताम्रपट हा विजयादित्याच्या प्रथम राज्यवर्षात दिलेला आहे. 
त्यावरून शके ६१८-६१९ मध्ये तो राज्यावर आला असे म्हणावयास हरकत 


चालुक्य नृपती विजयादित्य याचा कासार-शिरसी ताम्रपट १११ 
शतितीतीती त 000000000अरर्धर्यारर्यर्र् वक 
नाही. शके ६५५ पर्यंत त्याने राज्य केले. बादामी चालुक्यांच्या वंशात 
सर्वात दीर्घ काळपर्यंत राज्य करणारा नुपती विजयादित्यच होय. आजोबांच्या 
आणि वडिलांच्या हाताखाली सर्व शस्त्रास्त्रांचे व शास्त्रांचे शिक्षण त्याला 
लहानपणीच मिळाले होते (ओळ २३). आपळे आजोबा म्हणजे प्रथम 
विक्रमादित्य दक्षिण दिशेकडील राजांवर विजय मिळविण्यासाठी गेले असताना 
त्यांच्याबरोबर. राहून सर्व शत्रुख्यी कंटकांना त्याने मुळासकट उपटून टाकले 
होते. (ओळ २४); आणि त्याचे वडील म्हणजे विनयादित्य उत्तरापथावर 
(उत्तर भारतावर) विजय मिळविण्यासाठी चाळून गेरे असताना त्यांच्यापुढे 
राहून विजयादित्याने शत्रूंचे हत्तींचे सैन्य आपल्या तलवारीच्या धारेने पराभूत 
केले होते (ओ. २५). सर्व युद्धप्रसंगी विजयादित्य नेहमी पुढे असायचा. 
युद्धात पराक्रम दाखविण्याची त्याला मुळातच आवड होती. शत्रूंच्या समुदायाला 
त्याने मोडून काढले होते आणि गंगा, यमुना, पालिध्वज आणि ढक्‍क इत्यादी 
शत्रुतिन्हे आणि माणिके व हत्ती यांची अगणित संपत्ती त्याने शत्रूपासून 
हिसकावून घेतली होती (ओ. २६), एक वेळ, पळून जाणार्‍या शत्रूंनी उलटून 
अकस्मात त्याच्यावर हल्ला केला आणि दुर्दैवाने त्यात तो शत्रूंच्या हाती 
थडला असावा असे दिसते. परंतु, वत्सराजाप्रमाणे कुणाचीही मदत न घेता 
शत्रूंचा आपल्या पराक्रमाने नाश करून त्याने आपली मुक्‍तता करून घेतली, 
असे या ताम्रपटातील २७-२९. ओळींतील वर्णनावरून दिसते. विजयादित्य 
तिन्ही शक्‍तींनी य्रुक्‍त होता. शत्रूंचा गर्व त्याने जिरविला होता. तो अत्यंत 
उदार आणि गुणी असल्यामुळे जणू सर्व भुवनांना आश्रयभूत झाला होता 
आणि त्यामुळेच सम्राटपदाची उज्ज्वळ चिन्हे त्याने धारण केली होती (ओ. 
३०, ३१). 


स्थलनिश्‍चिती : रासेनपुर 

हाच विजयादित्य ' रासेनपुर '* येथे असताना प्रस्तुत कासार-शिरसी 
ताम्रपटातील दान त्याने दिळेळे आहे. बिजयादित्याच्या एका नेरूर ताम्रपटात 
(शके ६२२२६. स. ७००) त्या वेळी तो “ रासेननगर' नावाच्या आपल्या 


* राष्ट्रकूट नृपती तृतोय गोविद याच्या राधनपूर ताम्रपटात (इंडि. अँटि., 
वर्ष ६, पृ. ६८) ' रासियन भुक्ति ' (विभाग) उल्लेखिली आहे. “ रासियन 
म्हणजे सध्याचे राशिन. चालुक्‍यांचा उपरोक्‍त ताम्रपटातील '* रासेन 'पुर 
किवा नगरहीं तेच होय. 


११२ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


विजयी राजधानीत तळ देऊन होता असे म्हटले आहे (इंडि. अँटि., वर्षे ९, 
पृ. १२८). नेरूर ताम्रपटातील ते “रासेननगर' आणि प्रस्तुत कासार- 
शिरसी ताम्रपटातील * रासेनपुर ' बहुधा एकच असावे. नगर आणि पुर हे 
दोन्ही शब्द समानार्थक असल्यामुळे त्यांचा उपयोग एकाच गावाच्यासंबंधी 
केला असणे अशक्य नाही. हे रासेननगर म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यातील 
रासीन (तालुका) होय, असे पलीटने म्हटलें आहे. कासार-शिरसी आणि 
उपरोक्त नेरूर ताम्रपट यांवरून असे दिसून येते की, शके ६१९ मध्ये विजयादित्य 
रासेनपूरला तळ ठोकून होता, त्याचप्रमाणे शके ६२२ मध्येही तो तेथे होता. 
एक तर शके ६१९--६२२ पर्यंत सतत तो या ठिकाणी राहिला असावा किवा 
राज्यावर बसल्यानंतर स्वारीला निघाला असताना त्याने रासेनपूर जिंकून 
तेथे प्रथम शके ६१९ मधे तळ दिला असावा आणि नंतर पुन्हा शके ६२२ मध्ये 
दुसऱया स्वारीच्या वेळी त्याने तेथे तळ दिला असावा, 


मोरखंडी 

दान दिलेळे * जमळगाम ' हे ' चल्ल्की ' देशात ' मोरखंडी ' च्या पश्च्मिस 
बुल्लवादलि आणि मुगुळि या दोन गावांच्या मध्ये होते. चल्लिकि देशासंबंधी विवेचन 
यापूर्वी केलेळेचे आहे. “ मोरखंडी ' गाव कासार-शिरसीपासून आग्नेय दिशेस 
सुमारे आठ मैलांवर असून सध्या ते कर्नाटक राज्यातील बीड जिल्ह्याच्या हुमणाबाद 
तालुक्‍यात मोडते. त्या गावाजवळील रानात एक-दोंन पडकी देवळे असून प्राचीन 
काळीं तेथे ' मृकुंड ' क्षी तपश्चर्या करीत होते अशी' समजूत आहे. मृकुंड क्रषींचे 
स्थान म्हणूनच या गावाला ' मृकुंडी ' हे नाव मिळाले असून ' मोरखंडी ' हा त्याचाच 
अपभ्रंश असावा. 

राष्ट्रकूट नुपती तृतीय गोविद याची राजधानी  मयूरखंडी ' येथे होती असे त्याच्या 
अनेक ताम्रपटांवरून कळते. हे मयूरखंडी गाव म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील मोरखंड 
होय असे बुल्ह्र यांचे म्हणणे आहे (इंडि. अँटि., वर्ष ७, पृ. ६४) . डॉ. मिराशी' यांच्या 
मते चंद्रपूर (चांदा) जिल्ह्यातील, वैनगंगेच्या काठावरील * मार्कडी ' गाव हे राष्ट्र- 
कूटांचे मयूरखंडी नावाचे राजधानीचे ठिकाण असावे. (एपि. इंडिका., वर्ष २३, 
पृ. १३२). मार्कडी येथे प्राचीन देवाल्ये आहेत; शिवाय मार्कडी व मोरखंडी या 
नावांत ध्वनिसाम्यही आहे. तथापि हे मत काहींना मान्य नाही. मारकंडी हे 
स्थान राष्ट्रकूटांच्या राज्याच्या पूर्वेकडील सीमेवर येईल, त्यामुळे राज्याच्या 
राजधानीचे ठिकाण म्हणून ते सोयीचे असणे शक्‍य नाही; आणि म्हणून मार्कडी 
म्हणजे मयूरखंडी असणे संभवत नाही असे त्यांना वाटते. 


चालुक्य नृपती विजयादित्य याचा कासार-शिरसी तास्रपट ११३ 


प्रस्तुत ताम्रपटातील मोरखंडी ही राष्ट्रकूट नृपतींची मयूरखंडी असेल काय ? 
हा प्रश्‍न अवश्य विचार करण्यासारखा आहे. राष्ट्रकूट नृपतींचे मुल स्थान प्राचीन 
ल्त्तळूर म्हणजे सध्याचे लातुर (जिल्हा उस्मानाबाद) होय असे म्हणतात. लातूर- 
पासून प्रस्तुत मोरखंडी फक्त ६० मैलांवर आहे. तसेच राष्ट्रकूट नृपती प्रथम 
अमोघवर्ष याने ज्या मान्यखेटला, म्हणजे सध्याच्या माल्खेडला आपली राजधानी 
नेली तेथूनही मोरखंडी फार दूर नाही. मोरखंडी आणि मालखेड यातील अंतर 
५० मैल आहे. या गोष्टी विचारात घेतल्या तर राष्ट्रकूटांची मयूरखंडी बहुधा 
प्रस्तुत मोरखेंडी असावी असे वाटते. हा एक तकं मी अभ्यासकांसमोर मांडला आहे. 
त्याचा विचार व्हावा. 


जमळगाम व मुगुळी 

बुल्ळवादलि आणि मुगुळि या गावांच्या मध्ये असलेले, दान दिलेले ' जमळगाम ' 
कोणते? मोरखंडीच्या पश्चिम विभागात बुल्लवादलिं गाव आढळत नाही. 
जंवळगा आणि मुगुळि या नावाची गावे मात्र अनेक आहेत. कासार-शिरसीच्या 
ईशान्येस १५ मैलांवर कल-मुगुळी गाव असून त्याच्या पश्च्मिला १० मैलांवर 
हरि-जवळगा गाव आहे. मोरखंडीच्या पश्चिमेला १२ मैलांवर जाजन-मुगळी असून 
त्याच्या वायव्येला १५ मैलांवर बेट-जवळगा आहे. “ जमळगाम 'चेच रूपांतर 
जवळगा असावे. वहुधा बेट-जवळगा हेच प्रस्तुत ताम्रपटातील जमळगाम असावे. 


गृहीतसहस्र म्हणजे सामवेदी ब्राम्हण 

ज्याच्या विनंतीवरून ' जमळगाम ' गावाचे दान दिलेले आहे तो नरेंद्रादित्य कोण 
असावा हे सांगता येत नाही. बहुधा तत्कालीन चल्लिकि देशावरील तो अधिकारी 
अक्षावा. 

ज्यांना हे गाव दान दिलेले होते त्यांची नावे कोत्तिशर्मा, प्रभाकर आणि दुसरा 
प्रभाकर अशी आहेत. कोत्तिशर्मा हा कौशिक गोव्राचा होता, प्रभाकर याचे गोत 
भारद्वाज होते, आणि दुसरा प्रभाकर बभूव गोत्राचा होता. कोत्तिशर्मा आणि 
पहिला प्रभाकर यांना ' गृहीतसहत्र ' असे म्हटले आहे. या शब्दाचा सर्वसाधारण 
अर्थ ब्राम्हण असा होतो. हा शब्द शब्दकोषात मला आढळला नाही. ज्याने 
सहस्र म्हणजे एक हजार (क्र्चा) गृहीत (म्हणजे घेतलेल्या, प्राप्त केलेल्या, अर्थात 
अभ्यासलेल्या आहेत) तो, असा गृहीतसहस्त याचा अर्थ संभवतो. एक हजार 
(गायींचे) दान ज्याला प्राप्त झाले आहे, किवा या दानाला जो पात्र आहे तो गृहीत- 
सहस्र असाही याचा अर्थ करता येईल. सामवेदाच्या एक हजार ' शाखा 

&-0- 8-0 ठक 


११४ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


आहेत.' त्या ज्याने अभ्यासलेल्या आहेत तो, अर्थात सामवेदी ब्राम्हण असा याचा 
अर्थ करणे अधिक बरोबर होईल. 

६ शिलाहार नृपती अपराजित याच्या जंजिरा ताश्रपटात (ओळ ७३) ' गृहीत- 
सह्रहरदेवसुताय असा उल्लेख येतो. शिलाहार नृपती हितीय भोज याच्या 
कोल्हापूर ताम्रपटात (ओळ ११) * प्रभाकर घैसास ' आणि ' वाणिअण घैसास ' 
अशी दोन नावे आली आहेत. प्राकृत ताम्रपटात “ गहिंअसाहस ' असा उल्लेख 
येतो. गृहींतसहस्र या संस्कृत शब्दाचेच ते प्राकृत रूप असावे आणि त्यापासून 
घैसास हे आधुनिक खूप उत्क्रांत झाले असावे असे दिसते. 


तास्रपटाचा लेखक: श्रीराम पुण्यवल्लभ 

प्रस्तुत ताम्रपटाचा लेखक श्रीराम पृण्यवल्लभ हा आहे. विजयादित्याच्या 
राजसभेत तो ' महासान्धिविग्रहिक म्हणजे युद्ध आणि शांतता मंत्री' होता. शक 
संवत ६१६ मध्ये विजयादित्याचे वडील विनयादित्य याने दिलेल्या हरिहर ता म्र- 
पटाचाही लेखक हाच श्रीराम पुण्यवल्लभ होय. त्याच्यानंतर अनुक्रमे निरवद्य 
पुग्यवल्लभ, अनिवारित पुण्यवल्लभ आणि धनंजय पुण्यवल्लभ हे ताम्रपटांचे लेखक 
म्हणून निर्देशिळेले आढळतात. त्यावरून श्रीराम, निरवद्य, अनिवारित व धनंजय 
पुण्यवल्लभ अशी ही परंपरा असल्याचे दिसून येते. पुण्यवल्लभ हे त्याच्या कुळाचे 
नाव असावे. 


बाचन 
पत्रा पहिला 


१. स्वस्ति [॥*] जयत्याविष्कृतं विष्णोः 'वाराहं क्षोभिताण्णंवं [।॥*] 
दक्षिणोन्नतदष्ट्रःग्रविश्रान्तभू (भु) - 

२. बनं वपुः [॥।*] श्रीमतां सकलभुवनसंस्तृुयमानमानव्यसगोत्राणां हारि- 

३; तिषुत्राणां सप्तलोकमातृभिस्सप्तमातृभिरभिवद्धितानां कातिकेयपरि- 

४. रक्षणम्राप्तकल्याणपरम्पराणां भगव्नारायणप्रसादसमासादि- 6 


१ * एकविशतिसाहस्रमृग्वेदं मां प्रचक्षते । 
सहस्रशाखं यत्साम ये वै वेदविदो जनाः ॥?! 
(महाभारत, शांतिपर्व, अ. ३२४३-९८). 
२ “ विष्णोर्व्वाराहं --असे वाचावे. 
&फ्उन्छ 


चालुक्य नृपतो विजयादित्य याचा कासार-शिरसी ताम्रपट ११५ 


१९, 


तवराहलाऊ्छनेक्षणक्षणवशीकृताशेषमहीभृतां चलिक्यानां 
कुलमलंकरिष्णोरश्‍वमेधावभूथस्नानपवित्रीकृतगात्रस्य 
श्रीपुलकेशिवल्लभमहाराजस्य सूनुः पराक्रप्नाक्रान्तवनवास्या दि- 
परनृपतिमण्डलप्रणिबद्धविशू (शु) द्धकोत्ति[:*] श्रीकीत्तिवम्मंपूथिवीवल्लभ- 
महाराजस्तस्यात्मजस्समरसंसक्तसकलोत्तरापथथेश्‍वरधीहर्ष- 


पत्ना दुसरा : पहिली बाजू 


बर्ढंनपराजयोपात्तपरमेश्‍वरशब्दस्य सत्याश्रयश्रोपूथिवी- 
वल्लभमहाराजाधिराजपरमेश्‍वरस्य प्रियतनयस्य प्रज्ञातन- 
यस्य खड्भमात्रसहायस्य चित्रकण्ठाभिधानप्रवरतुरंगमेणैके- 
नैवोत्सारिताशेषविजिगीषोरवनिपतित्रितयान्तरितां स्वगु- 
रोः श्रियमात्मसात्कृत्य प्रभावकुलिशदलितपाण्ड्यचो- 
ळकेरळकळभ्र प्रभृतिभूभूददभ्रविभ्रमस्यानन्यावनत- 
काऊ्चोपतिमकुटचुंबितपादांबुजस्य विक्रमादित्यसत्याश्र- 
यश्रोपूथिबोवल्लभमहाराजाधिराजपरमेश्‍वरभट्टार- 

कस्य प्रियसुनोः पितुराज्ञया बा| ले ]न्दुशेखर[स्य*]- 


पद्मा दुसरा * दुसरी बाजू 


तारकारातिरिव देत्यबलमतिसमुद्धतं त्रैराज्यका>्चीपतिबलमवष्टभ्य क- 
रदीकृतकमेरपारसिकसिहळादि'द्वोपाधिपस्य सकलोत्तरापथनाथ- 
मथनोपाज्जितोज्जितपालिध्वजादिसमस्तपारमंशश्‍वर्य्यचिल्लस्य विनया- 
दित्यसत्याश्रयश्रीपृथिवीवल्लभमहाराजाधिराजपरमेश्‍वरभट्टारक- 

स्य प्रियात्मजश्शै्षाव एवाधिगताशेवास्त्रशास्त्रो दक्षिणाशाविजदि- 

नि पितामहे समुन्मूलितनिखिलकण्टकसंहतिरुत्तरापथविजिगीषोर्गुरोर- 

ग्रत एवाहवव्यापारमाचरन्नरातिगजघटापाटनविशीर्य्येमाणकृपाणधारस्समग्र- 


नेरूर ताम्रपट (क्रमांक २) मध्ये ' कळभ्र' हा शब्द नाही. 


रायगड ताम्रपट आणि नेरूर ताम्रपट (क्रमांक २, ४ व ५) यांमध्ये 
* सिंहळा दि '--असा शब्द आहे. 


११ 


द महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


२६. 


* विग्रहाग्रेसरस्सन्साहस रसिक> 
न [॥*] पालिघ्वजपडढकम€- 


पराडमुखीकृतशत्रुमण्डलि' (लो)  गंगायमु- 


२७. हाशब्दचिह्लकमाणिक्यमतंगजादीन्पितृसात्कुर्वन्पर<'पलायमानंरासाद्य कथमपि 


२८, 


२९. 


३०, 


३१. 


३्र. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


वि- 

धिवशादपनीतोषि प्रतापादेवविषयप्रकोपमराजकमुत्सारयन्वत्सराज इवान- 
पेक्षि- 

तापरसहायकस्तदवग्रहान्िग्गत्य स्वभुजावष्टम्भ प्रसाधिताशेषविश्वम्भरः 


पत्रा तिसरा 


प्रमुरखण्डितशक्तित्रयत्वाच्छत्रुमदभळ्जन| त्वा ]दुदारत्वान्निरवद्यत्वाद्यस्समस्त- 
भुवनाश्रयस्सन (क) लपारमैश्‍्व- 

य्येव्यक्तिहेतुपालिध्वजाद्युज्वलप्राज्यराज्यो  बिजयादित्यसत्याश्रयश्रीपूथि- 
बीवल्लभमहाराजाधिराजपरमे- 

श्‍वर[भ]ट्रारकस्सर्वानिवमाज्ञापयति [।॥।*] विदितमस्तु बोस्माभिरेका (को) - 
न्नविशत्त्युत्तरषट्छतेषु शकवर्षेष्वतीतेषु 

प्रवद्मानविजयराज्यसंवत्सरे प्रथमे वत्तंमाने रासेनपुरमधिवसति विजय- 
स्कन्धावारे वंशाखपौ- 

ण्णेमास्यां  नरेन्द्रादित्यविज्ञापर्‍या  कौशिकगोत्रकोत्तिशम्मंगृहीतसहत्रः 
भारडाजगोत्रत्रभाकरगृहीतसह- 

स्रः [व] भूवगोत्रः प्रभाकरषडंगविच्च एतेभ्यस्त्रिभ्येः चल्लिकिदेसे (शे) 
मोरखंडिपश्‍चिमदिग्भागे बुल्लवादलिमुगुळिग्रा- 

मयोम्मंध्ये जमळगामग्रामो दत्तः सभोगः [ ।॥।* ] तदागामिभिरस्मदंश्यै- 
रन्येश्‍च राजभिरा- 


१ रायगड आणि नेरूर ताम्रपटात ' सत्साहस ' असा पाठ आहे. प्रस्तुत 


ताम्रपटातील ' सन्साहस ' हाच पाठ बरोबर आहे. 


<२ उपध्मानीय उच्चाराचे चिन्ह.  रसिकः पराड्मुखी”--असे वाचावे, 


३ वरील सर्व ताम्रपटात “--मण्डलो ' असा पाठ आहे आणि तोच बरोबर आहे. 
४ उपरोक्त नेरूर ताम्रपटात “ पडडक्का ' असे शब्द आहेत. नेरूर ताम्रपट 
क्र. ९मध्ये  महाशब्द ' हा शब्द आढळत नाही. 

५ उपध्मानीय उच्चाराचे चिन्ह. ' परे: पलायरमाने: '--असे वाचावे. 


चालुक्य नृपती विजयादित्य याचा कासार-शिरसी तास्रपट ११७ 


३७. 
३८. 


३९. 
डळ, 


४१. 
श्र. 


युरेशवर्य्यादीनां विलसितमचिरांशुचंचलमवगच्छऱ्ह्रिराचः्द्ार्कंधरा्णवस्थिति- 
समकाल यशश्‍चिचीषुभि[:*] स्वदत्तिनिव्वि (व्वि) शेवं परिपालनीयमु- 
(म्‌॥उ) क्तऊ्च भगवता वेदाव्यासे- 

न व्यासेन बहुभिवंसुधा भुक्‍ता राजभिस्सगरादिभिर्यस्य यस्य यदा भूमिस्त- 
स्य तस्य तदा फलं [।॥।*] स्वन्दातुं सुमहच्छक्यं दुःखमन्यस्य पालनं [॥*] 
दानं वा पा 

लनं वेति [दा]नाच्ठेयोनुपालनं [।॥।*] स्वदत्तां परदत्तां वा यो ह्रेतं 'चसुर 
न्धरां [।*] षष्टिवषंसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमिः [।॥।*]. महा- 
सान्धिविग्रहिकश्रीरामपुण्यवल्लभेन लिखित[म्‌] 


ढु 


धर्मापुरी शिलालेख 


उपलब्धी 


प्रस्तुत शिलालेख सापडल्याची माहिती धर्मापुरी (जि. बीड, महाराष्ट्र) 
येथील त्यावेळचे सरपंच श्री. घोंडीरामजी यांनी पुरातत्त्व विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
औरंगाबाद कार्याल्याकडे इ. स. १९६१ च्या डिसेंबर महिन्यात पाठवली. त्यानंतर 
विभागीय अधिकार्‍यांनी धर्मापुरी येथे जाऊन प्रस्तुत शिलालेखाचे ठसे काढून 
आणले. पुराभिलेख व पुरातत्त्व विभागाचे संचालक कै. डॉ. मो. गं. दीक्षित यांनी 
संपादनासाठी इ. स. १९६८ मध्ये ते माझ्या स्वाधीन केले. ठसे अस्पष्ट असल्यामुळे 
माझ्या विनंतीवरून औरंगाबाद येथील पुरातत्त्व विभागाचे सहाय्यक संचालक 
श्री. वि. प्र. रोडे यांनी पुन्हा नवीन ठसे काढवून मला उपलब्ध करून दिले. त्यांच्या 
साह्याने मी या लेखाचे संपादन करीत आहे. वरील सर्व सद्गृहस्थांचा, तसेच 
श्री. वि. गो. खोबरेकर, संचालक, पुराभिलेख व पुरातत्त्व विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
मुंबई, यांचा मी फार आभारी आहे. प्रस्तुत शिलाळेखाच्या वाचनात व संपादनात 
गुरुवर्य म. म. डॉ. वा. वि. मिराशी यांचे बहुमोल मार्गदर्शन मला मिळाले या गोष्टीचा 
कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करणे मी माझे कतंव्य समजतो. 


वर्णन 

प्रस्तुत कोरीव लेखाच्या शिळेची उंची ११५ सें. मी. असून रुंदी ६५ सें. मी. 
आहे.' शिळेची वरची बाजू अर्धगोलाकार आहे. या अधंगोलात उजवीकडे चंद्र, 
मध्यभागी एक उभी मूर्ती आणि डावीकडे सूर्य यांच्या आकृती आहेत. अर्धंगोला- 
नंतरचा शिळेचा उजव्या बाजूचा काही भाग तुटलेला आहे. त्यामुळे पहिल्या चौदा 
ओळींतील आरंभीचो काही अक्षरे नष्ट झालेली आहेत. शिळेच्या खालच्या डाव्या 


१. ही शिळा मी प्रत्यक्ष पाहिलेली नाही. श्री. न. शे. पोहनेरकर यांचा लेख॑ 
(पाहा: प्रतिष्ठान मासिक, औरंगाबाद, सप्टेंबर १९७०, पृ. २३) व माझ्या- 
जवळील ठसे यांच्या आधारे हे वणन येथे दिले आहे. 


धर्मापुरी शिलालेख ११९ 


बाजूवर गध्देगाळींचे शिल्प कोरलेळे आहे. कोरीव लेखाच्या एकंदर ४५ ओळी 
असून' प्रत्येक ओळीत साधारणपणे ४४-४५ अक्षरे आहेत. प्रत्येक अक्षराची उंची 
स्थूलमानाने १५ सें. मी. आहे. अक्षरे मुळात चांगली ठसठशीत कोरली असावी. 
पण शिळा अनेक ठिकाणी खराव झाल्यामुळे वरीच अक्षरे दुर्वाच्य झालेली आहेत. 
पुष्कळ दिवस मातीत व उन्हापावसात राहिल्यामुळेही अनेक अक्षरे अस्पष्ट झालेली 
आहेत. त्यामुळे संपूर्ण लेखाचे निर्दोष व असंदिग्ध वाचन जवळजवळ अशक्य झाले 
आहे. त्याला इलाज नाही. 


लिपी व अक्षरवटिका 

छेख नागरी लिपीत कोरलेला असून अक्षरांचे वळण उत्तर-भारतींय स्वख्पाचे 
आहे. इ या स्वतंत्र स्वराचे चिन्ह वाचनात मला कोठेही आढळले नाही. ए चे 
चिन्ह त्रिकोणाकृतो आहे. पाहा: ' एते आदाया ' ओ. ४३. ओया स्वतंत्र स्वराचे 
चिन्ह आजच्या अ सारखे आहे. पाहा : औदास्य-(ओ. ८), औदार्य-(ओ. २३) 
अंनुनासिकासाठी अनेक ठिकाणी अनुस्वाराचा उपयोग केलेला आहे. उदा. झखेन्दु 
(ओ. २), पुंगवानां-(ओ. ३), वसुंधरायां-(ओ. १२), कंदर्प्पर्पो-(ओ. २१) . 
भुजंगे-(ओ. २४), बंधो-(ओ. २६), इत्यादी. एरवी परसवर्णाने अनुनासिक 
दाखविले आहे. उदा. शंखेन्दु-(ओ. २), विश्रान्तदिगन्तकीति-(ओ. ४), 
चतुरड्धू-(ओ. ४), शारद्भू-(ओ. ६), पतडगो-(ओ. ११) इत्यादी. , अनुस्वार 
व विसर्ग यांसाठी कोरलेली टिवे चांगली ठसठशोत व पोकळ गोलाकृती आहेत. 

व्यंजनांतर्गत स्वरांची चिन्हे नेहमीसारखी आहेत. दीघ ऊकाराच्या आकारात 
बराच फरक आढळतो. उदा. 'बभूव-(ओ. ५), भूमिपाले-(ओ. ७), आहूय- 
(ओ. २०) इत्यादींतील ऊकाराची आणि रूप-(ओ. २०), अपुर्व-(ओ. २३), 
सूरिणा-(ओ. ४५) इत्यादीतील़ ऊकाराची चिन्हे पाहा. एकार व ओकार यांसाठी 
कधी' शिरोरेषेवर मात्रा दिली आहे, तर कधी पृष्ठमात्रेचा उपयोग केला आहे. 
उदा. जगहेव-(ओ. ८), अन्तरिक्षे-(ओ. १५), नयते-(ओ. १५), काले- 
(ओ. १६) इत्यादी शब्दांत शिरोरेषेवर मात्रा आहे ; तर जगद्देव-(ओ. १०), 
मुख्येषु-(ओ. ११), प्रत्रजतो-(ओ. १५), कोपकाले-(ओ. ९) इत्यादीत पृष्ठ- 
मात्रेचा उपयोग केलेळा आहे. ऐकार व औकारांच्याही बाबतींत बहुधा शिरोरेषेवर 
दोत मात्रा-उदा. देव-(ओ. ११), नेकोपि-(ओ. २०), सोख्यं-(ओ. २), 


१ एकूण ओळी ३७ आहेत असे श्री. पोहनेरकर त्यांच्या वर उल्लेखिलेल्या लेखात 
लिहितात. अर्थात, ते बरोबर नाही. 


१२० महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


५०५८०८००८८ 


कौमारकाले-(ओ. १६) इत्यादी, तर क्वचित एक शिरोमात्रा व एक पृष्ठमात्रा 
योजलेली आढळते. उदा. का्मैरिव कोतुकेन-(ओ. १९ ), योवनानां-(ओ. २०) , 
नैकोपि-(ओ. २०) इत्यादी. 

व्यंजनांच्या बाबतीत पुढील काही बाबी आपले लक्ष वेधून घेता. च आणि व 
या अक्षरांची वळणे सारखी आहेत. त्यांत फरक करणे कठीण जाते. 
उदा. चालुक्य--(ओ. ३) , संख्योचित-(ओ. १२), चातुर्य-(ओ. २३) या शब्दांतील 
च आणि तत्रैव विश्वान्त-(ओ. ४), भुवनैकवीर-(ओ. ४) यांतील व पाहा. 
विशेषत: व्वा-(ओ. २) आणि च्च-(ओ. ४) पाहा. ब अक्षराचे वळण आजच्या 
प सारखे आहे. उदा. बिभरां बभूव-(ओ. ५), बिन्नति-(ओ. ७), बभूव- 
(ओ. २०). ब साठी प सारखे स्वतंत्र चिन्ह॒ असुनही अनेक ठिकाणी' ब साठी व 
हे अक्षर वापरते आहे. उदा. संत्रा (वा) धयामास, व(व)लं-(ओ. १०), 
दानाद्व(द्ृ) लि-(ओ. २०), वा(वा)हुव(व)लि-(ओ. २८). यावरून ब चा 
उन्चार व सारखा होत असावा असे दिसते. ब प्रमाणे भ अक्षराचीही दोन निराळी 
वळणे आढळतात. उदा. श्रीमानभूदा-(ओ. ३), वभूव-(ओ. ५), भूलोकमल्ल- 
(ओ. ५, ७) इत्यादीतील भ चे चिन्ह पाहा, आणि भूमिभारं-(ओ. ५), 
बिभरां-(ओ. ५) यांतील भ चे चिन्ह पाहा. ण या अक्षराचीही अशीच भिन्न रूपे 
या लेखात आढळतात. सामान्यतः तीन उभ्या रेषा, त्यांतील पहिली लांब व टोकाला 
बाकदार, मधळी आखूड व शेवटची किंचित लांब ओढून ण कोरला जातो. 
उदा. वारणानां-(ओ. ६), रम्यापणे-(ओ. १५) , पौर्पेण-(ओ. १७), नारोयणो- 
(ओ. २२) यांतील ण पाहा. या उभ्या रेषांवर एक आडवी शिरोरेषा आढळते. 
पण, मणि-(ओ. २), क्षोगीपति-(ओ. ४), क्षण-(ओ. २६), गणकर--(ओ. ३४), 
सूरिणा-(ओ. ४५) इत्यादी शब्दांतील ण स्थूल्मानाने ल सारखा आहे, आणि 
१३ व्या ओळीतील “ धर्मण*या शब्दातील णचे वळण तर अगदी आजच्या णसारखे 
दिसते. थचीही दोन ख्पे दिसून येतात. प्रथित: पृथिव्या-(ओ. ३), अधिनाथ:- 
(ओ. ११), मथुरा-(ओ. २२), यांतील ध पाहा. ह्ित्त व सारले त्याचे रूप आहे; 
तर यथा शची-(ओ. २४), यातील थ चे वळण जवळजवळ आजच्या थ सारखे 
आहे. त्याच ओळीतील पहिल्यांदा आलेल्या यथा शब्दातील थ शी' तुलना करून 
पाहा, म्हणजे फरक लक्षात येईल. 


कालनिर्णय 


लेखाच्या पहिल्याच ओळीत प्रस्तुत॒ शासन-लखनाचा काळ ' शाके 
संवत १०५६ आनंदसंवत्सरान्तर्गत आषाढ वदि १५ सोमे” असा दिला 


धर्मापुरी शिलालेख वरे 


आहे.' दिवाण वहादुर स्वामी कन्नु पिल्ले यांच्या जंत्रीप्रमाणे हा उल्लेख अगदी 
बरोबर आहे. गतशक १०५६ ला आनंद संवत्सर असून त्या वर्षातील आषाढ वद्य 
१५ म्हणजे अमावस्येला सोमवार येतो. त्या दिवशी सूयंग्रहण होते असे पिल्ले 
यांच्या जंत्रीत नमूद केले आहे. या सूयंग्रहणाचा निर्देश शिलालेखात नाही. 
अशा प्रकारची दाने पर्वकाळी दिली जातात, हे लक्षात घेता प्रस्तुत शासनलेख 
उपरोक्त सूयंग्रहण पर्वाच्या दिवशी दिला असावा असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

, पिल्करे यांच्या जंत्रीप्रमाणे त्या दिवशी इंग्रजी तारीख इ. स. ११३४ जुलै २३ असून 
दिवस सोमवार होता. 


भाषा 

लेख संस्कृत भाषेत लिहिलेला आहे. ओळ २ ते २७ आणि ४४ते ४५ या 
ओळींतील मजकूर पद्यात असून बाकीचा गद्यात आहे. पहिले २५ शलोक इंद्रवजा व 
उपजाति वृत्तांत असून शेवटचे दोन शलोक अनुष्टुभ वृत्तात आहेत. लेखाची शिळा 
अनेक ठिकाणी फुटलेली असल्यामुळे लेखाचे वाचन पूर्णपणे होऊ शकले नाही. त्यामुळे 
लेखातीळ भाषेविषयी, विशेषतः तिच्या शुद्धाशुद्धतेविषयी निश्च्िति विधाने करणे इष्ट 
होणार नाही. तथापि, जो मजकूर नीट लागला आहे त्यावरून काही गोष्टीकडे 
अभ्यासकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो. 

संस्कृत मजकुराच्या लेखनात आलेली रेफेनंतरची व्यंजने बहुधा हित्त केलेली 
आढळतात. उदा. तनोम्मुरारे-(ओ. २), दिगन्तकीति-(ओ. ४), दु्गापिते- 
(ओ. १०), पतडूगोच्चिमुख-(ओ. ११), धम्मेण-(ओ. १३), धम्मंपुरी- 
(ओ. १४, १५), पूर्व्व-(ओ. २०), इत्यादी. याला अपवादही अनेक आहेत. 
उदा. संवत्सरांतर्गत-(ओ. १), मार्ग-(ओ. ९), जनावकीर्णा-(ओ. १६), 
इत्यादी. मल्ल्ह्राज-(ओ. १७) या शब्दात ल ह्वित्त करून मग त्याला ह जोडला 
आहे, तर तोच शब्द ओ. १८ व १९ मधे ' मल्हराज ' असा लिहिला आहे. क्वचित 
श साठी स योजलेला आहे. उदा. देसिजनै:-(ओ. २७), तथापि ओ. ४० व ४३ 
मधे मात्र ' देशि' असा शब्द कोरला आहे. * देसिजनैश्न साध्दे: ॥'-ओ. २७, 
यातील 'सार्द्धे:' रूप चुकीचे असून ते ' साध्दम्‌ ' असे पाहिजे. 


१ शकाचा आकडा श्री. पोहनेरकर १२५६ असा वाचतात. 'वदि' हा शब्द 
त्यांनी ' सुदि' असा वाचला आहे. त्यांचे या दोन्ही ठिकाणचे वाचन वरोबर 
नाही. (प्रतिष्ठान मासिक, औरंगाबाद, सप्टेंबर १९७०, पृ. २३ पाहा). 


१व्‌र२ महाराष्ट्रातील काही तास्रंपट व शिलालेख 


विषय ब आशय 

चालुक्य नुपती तृतीय सोमेश्वर याच्या कारकीर्दीत, त्याच्या राज्यातील धर्मपुरी 
या नगरीत त्याने नेमलेल्या श्रीपती नावाच्या अधिकार्‍याने मुरारीचा (श्रीकृष्णाचा ) 
मठ बांधला. त्या मठाला नगर आणि देशिजनांनी दिलेल्या वृत्ती व दाने नमूद करणे 
हा या शिलाशासनाचा प्रमुख विषय होय. 

पहिल्या ओळीतील शककालनिदेशानंतर प्रार्थनापर शलोकाने प्रस्तुत शिला- 
शासनाचा आरंभ झाला आहे. त्यानंतरच्या श्लोकात सुप्रसिद्ध चालुक्य वंश आणि 
त्यात होऊन गेलेल्या आहबमल्ल राजाचा निर्देश आहे. (श्लोक २). प्राचीन काळी' 
दक्षिण भारतात राज्य करणार्‍या राजवंशांमध्ये चालुक्य वंश विशेष प्रसिद्ध होता. 
हाच वंश पश्चिम चालुक्य म्हणूनही ओळखला जातो. शककालाच्या ६ व ७ व्या' 
शतकांत दक्षिण भारतात यांचे विशेष प्रभुत्व होते. वातापी म्हणजे आजचे वादामी' 
शहर ही त्यांची राजधानी होती. त्यामुळे त्यांना बदामीचे चालुक्य राजे म्हणूनही 
संबोधतात. प्रथम पुलकेशी, कीतिवर्मा, मंगलेश, सत्याश्रय (द्वितीय पुलकेशी), 
प्रथम विक्रमादित्य, विनया दित्य, विजथा दित्य, द्वितीय विक्रमा दित्य, द्वितीय कीतिवर्मा, 
हे बादामी येथील. चालुक्य वंशातील प्रसिद्ध नृपती होते. ७ व्या शतकानंतर राष्ट्र- 
कूट राजे उदयाला आले. त्यामुळे चालुक्यांचा प्रभाव फारसा राहिला नाही. 
तथापि, दहाव्या शतकात त्यांनी पुन्हा डोके वर काढले. इतकेच नाही तर पूर्वी- 
प्रमाणेच दक्षिणेत आपले प्रभुत्व स्थापन केले. हे चालुक्य राजे कल्याणी 
(ता. हुमणाबाद, जिल्हा बिदर, कर्नाटक राज्य) येथून राज्य करीत होते, म्हणून 
त्यांना कल्याणीचे पश्चिम चालुक्य असे म्हणतात. प्रथम तैल, द्वितीय तैल, सत्याश्रय, 
पाचवा विक्रमादित्य, अय्यण, द्वितीय जयसिंह, प्रथम सोमेश्वर, द्वितीय सोमेश्वर, 
सहावा विक्रमादित्य, तृतीय सोमेश्वर, जगदेकमल्ल, तिसरा तैल आणि चतुर्थ सोमेश्‍वर 
हे कल्याणीच्या चालुक्य वंशातील प्रमुख नुपती होत. त्यांचे स्थूलमानाने शक- 
कालाच्या दहाव्या व अकराव्या शतकांत दक्षिण भारतात प्रभृत्व होते. 

आहवमल्ल हा या कल्याणीच्या पश्र्मि चालुक्यवंशापैकी होय. शिलालेखात 
हे नाव स्पष्टपणे आलेले नाही. तथापि, श्लो. ३ मधे परमर्ददेवाचा उल्लेख करताना 
आरंभी * तस्यापि पुत्र: असे शब्द आलेले आहेत. त्यावरून दुसर्‍या श्लोकातील 
वणन परमर्दंदेवाच्या पित्याचे असले पाहिजे हे स्पष्ट होते. तिसर्‍या ओळीच्या 
शेवटी आ (श्रीमान्‌ -अभूत्‌-|-आ-) हे अक्षर आले आहे. त्यावरूनही संकल्पित 
नाव आ या अक्षरापासून सुरू होते हे दिसून येईल. यामुळे मी हे हरवलेले नाव 
“आहूवमल्ल ' असे सूचित केळे आहे. ते मान्य होण्यास हरकत नसावी. हा 
आहूवमल्ल म्हणजे कल्याणीच्या पश्चिम चालुक्य वंशातील प्रथम सोमेश्‍वर नृपती 


धर्मापुरी शिलालेख १२३ 
अ20000020020200064000. मम्मा 
होय. वस्तुतः आहवमल्ल हे त्याचे बिरुद होते; पण शिलालेख-ताम्रपटादिकांत 
अनेकदा या विरुदांनीच त्या त्या नृपतीचा उल्लेख करण्यात येत असे हे लक्षात ठेवले 
पाहिजे. इ. स. १०४३ ते १०६८ हा त्याचा राज्यकाल मानण्यात येतो. 

आहवमल्ल ऊर्फ प्रथम सोमेश्वर याचा पुत्र परमरददेव याचे वर्णन पुढील श्लोकात 
आलेळे आहे. (श्लो. ३). वस्तुतः सोमेश्‍्वराला तीन पुत्र होते. सोमेश्‍वर, 
विक्रमादित्य, आणि जयसिंह. प्रथम सोमेश्वराच्या मृत्यूनंतर त्याचा वडील पुत 
ह्वितीय सोमेश्वर गादीवर बसला (इ. स. १०६८ ते १०७६). परंतु पुढे आठ 
वर्षांनी त्याचा धाकटा भाऊ विक्रमादित्य याने त्याला पदच्युत करून राज्य हिसकावून 
घेतले व तो गादीवर वसला. हा सहावा विक्रमादित्य या नावाने प्रसिद्ध आहे. 
त्याचेच “ पर्माडिदेव ' किवा ' परमर्ददेव ' हे दुसरे नाव' होते. त्याचा उल्लेख 
या तिसऱ्या. श्लोकात आलेला आहे. आहवमल्लानंतर द्वितीय सोमेश्वराचा उल्लेख 
न॑ करता परमर्ददेवाचा उल्लेख करण्याचे कारण एवढेच दिसते की, येथे चालुक्य 
राजांची वंशावळ देण्याचा हेतू नसून प्रस्तुत शिलालेख ज्याच्या काळात कोरला गेला 
त्या भूलोकमल्लाची पितृपरंपरा नमूद करणे हा होय. या परमदंदेवाने, अर्थात 
सहाव्या विक्रमादित्याने शके ९९८ पासून शके १०४८ (इ. स. १०७६ ते ११२६) 
पर्यंत राज्य केले. विक्रमांकदेवचरित्र लिहिणारा बिल्हण कवी याचाच आश्रित 
होता. 

या परमर्ददेवाचा म्हणजे सहाव्या विक्रमादित्याचा पुत्र भूलोकमल्ल याचा उल्लेख 
त्यापुढील श्लोकात आला आहे. (श्लो. ४). भूलोकमल्ल म्हणजे विक्रमादित्या- 
नंतर गादीवर वसलेला त्याचा पुत्र तृतीय सोमेश्‍वर होय. (इ. स. ११२६ ते ११३८) 
भूलोकमल्ल हे त्याचे बिरुद असून पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे या विरुदाचाच उपयोग 
शिळालेखादिकांतून विशेषनामाप्रमाणे करण्यात आला आहे. शलोक ४ ते ११ 
पर्यंत या भूलोकमल्लाचे व त्याच्या कारकीर्दीतील एका महत्त्वाच्या प्रसंगाचे वर्णन 
आलेळे आहे. भूलोकमल्लाला ' चतुरंगमल्ल' असे विशेषण लावलेले आहे. 
* चतुरंग ' म्हणजे हत्ती, अश्व, रथ आणि पायदळ ही सैन्याची चार अंगे. या चारही 
अंगांच्या युद्धात भूलोकमल्ल प्रवीण होता. त्याचा वर्ण मेघाप्रमाणे कृष्ण होता. 
आपल्या हातात धनुष्य घेऊन जेव्हा तो रणांगणात उभा राही तेव्हा शारंग धनुष्य 
धारण करणार्‍या श्रीकृष्णाप्रमाणे तो शोभून दिसत असे. (श्लो. ४). तो 
युद्धावर जायला निघाला म्हणजे हत्ती, अश्व (रथ आणि पायदळ) यांनी संपन्न अशा 


१ पाहा. समुद्धतो येन महाभुजेन हिषां विमर्दात्परमदिदेव:। 
अस्यापि चालुक्यकुलप्रदीप: कल्याणराज्येपि स एव येन ॥ (चतुवेरगेचितामणी ) 


$3.4 महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 

0 र पा सोत ्लातिदानातादती कती यिलिलेअओॉक ककमत कलवा 
सैन्याच्या धुळीने सर्व आकाश आणि सूर्याचे तेज झाकून जात असे. (श्लो. ५). 
हा भुलोकमल्ल नृपती राज्य करीत असताना राज्यासाठी त्याचा, जगद्देव ज्यांचा 
पुढारी होता अशा (सामंतांशी किवा राजांशी) विरोध निर्माण झाला. याचा 
अर्थ असा कौ, भूल्रोकमल्लाचे राज्य हिरावून घेण्यासाठी जगद्दवेव आणि त्याचे अनुयायी 
यांनी भुलोकमल्लावरोबर संघर्ष सुरू केला. (श्लो. ६). त्या वेळी सर्वसामान्य 
प्रजा अत्यंत उदासीन होती, (आणि प्रमुख सामन्त राजे बंड करून उठले होते), 
त्यामुळे क्रुद्ध होऊन भूलोकमल्लाने, आपल्यावर एकजुटीने चाळून येणार्‍या जगद्देवादिक 
शत्रूंचा मार्ग अडवला आणि त्यांना पळवून लावले. (श्लो. ७). त्यावेळी राजाने, 
अर्थात भूलोकमल्लाने रणांगणात आपल्या शत्रूंना (त्यांचा पराभव करून) पिटाळीत 
पिटाळीत सह्यगिरीमधे नेले व तेथील दुर्गात कोंडल्यानंतर त्याने त्यांना कडक 
बंधनात ठेवले. (शल्रो. ८). तेव्हा जगद्वेवाला साह्य करून, त्या मालवराजाला 
सोडवण्यासाठी (कोणी एक राजा) आपल्यावरोवर सैन्य घेऊन, पतंग ज्याप्रमाणे 
अग्नीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी (धावून येतो व स्वत:च्या नाश करून घेतो) त्याप्रमाणे 
धावून आला (आणि त्याने आपला नाश करून घेतला) (श्लो. ९). दुर्दैवाने 
तो ठार मारला जाऊन दिवंगत झाल्यामुळे दुर्गातील शत्रू हताश होऊन शेवटी 
भूलोकमल्लाला शरण गेले (श्लो. १०). ते सर्व राजे शरण आल्यानंतर भूलोक- 
मल्लाने दुर्गावाहेर पडून इतर मुख्य मुख्य नृपतींचेही निर्दलन केले. अशा रीतीने 
आपले राज्य निष्कंटक झाल्यावर आपल्या वडिलोपाजित राज्यावर तो धर्माने 
शासन करू लागला. (श्लो. ११). 


ऐतिहासिक महत्त्व 

इतिहासाच्या दृष्टीने ४ ते ११ श्लोकांतील़ हा भाग विशेष महत्त्वाचा ठरेल 
असे वाटते. कारण, चालुक्य नृपती तृतीय सोमेश्वर ऊर्फ भूलोकमल्ल याच्या 
कारकीर्दीतील एक महत्त्वाचा प्रसंग यात वणन केलेला आहे. भूलोकमल्ल राज्य 
करू लागल्यानंतर जगद्देवाने इतर काही राजांच्या साह्याने त्याच्यावर स्वारी केली. 
तेव्हा सोमेश्वराने स्वतः त्यांच्याशी युद्ध करून त्यांना सह्यगिरीत पिटाळून लावले, 
इतकेच नाही तर तेथील किल्ल्यात कैद करून ठेवले. मालवराजाला अर्थात 
जगहेवाला सोडवण्यासाठी दुसरा कोणी नृपती सैन्य घेऊन आल्यावर युद्धात तो 
मारला गेला. त्यामुळे सोमेश्वराच्या कैदेतीक़ जगद्देवादि बंडखोर हताश होऊन 
शेवटी सोमेश्‍वराळा शरण गेले (श्लो. ६-१०). या प्रसंगाचा उल्लेख अन्यत्र 
अजून कोठेही आढळते नाही. त्यामुळे तो सर्वस्वी नवीन आहे असे समजण्यास 


धर्मापुरी शिलालेख १२५ 


हरकत नाही. यातील जगद्देवाला “माल्वराज म्हटले असल्यामुळे तो मालवा- 
धिपती उदयादित्याचा पुत्र होय यात शंका नाही. 


चालुक्य व परमार यांचे संबंध 

मालवराज जगद्देव व चालुक्य नृपती यांचे संवंध लक्षात येण्यासाठी थोडा पूर्वेतिहास 
देणे अप्रस्तुत होगार नाही. माळवा प्रदेशावर धार येथून भोजराजा राज्य करीत 
होता (इ. स. १००० ते १०४७). आपल्या कारकीर्दीच्या आरंभी त्याने कलचुरी 
गांगेयदेव आणि तंजावर येथील राजेंद्र चोल यांच्या साह्याने कल्याणीचा चालुक्य 
नुपती जयसिंह (इ. स. १०१५ ते १०४३) याच्या राज्यावर स्वारी केली. आरंभी 
त्यांना काही विजय मिळाले असले तरी शेवटी जयसिहाने त्यांचा पराभव केला. 
चालुक्य नुपती जयसिहानंतर गादीवर बसलेला त्याचा पुत्र प्रथम सोमेश्‍वर (इ. स. 
१०४३ ते १०६८) याने भोजाच्या उपरोक्त कारस्थानाबद्दल त्याला धुडा शिकवि- 
ण्यासाठी माळव्यावर स्वारी करून त्याची धारा, उज्जयिनी व मांडू ही नगरे लुटली. 
भोजानंतर त्याचा पुत्र जयसिंह माळव्याच्या गादीवर बसला. पण कलचुरी 
नृपती गांगेयपुत्र क्ण आणि गुजराथमधील चौलुक्‍्य नृपती भीम यांनी एकत्र येऊन 
माळव्यावर स्वारी केली व जयसिहाला पदच्युत केले. तेव्हा जयसिंह प्रथम सोमे- 
शवराकडे आला व त्याने त्याच्याजवळ मदतीची याचना केली. कलचुरी आणि 
चौलुक्‍य प्रबळ होऊ नयेत म्हणून सोमेश्‍वरानेही पुर्वीचे वैर विसरून आपला धाकटा 
पुत्न विक्रमादित्य याला जयसिहाच्या मदतीला पाठविले. विक्रमादित्याने कर्ण आणि 
भीम यांचा पराभव करून जयसिंहाला पुन्हा माळव्याच्या गादीवर बसवले. 
तेव्हापासून जयसिह विक्रमादित्य चालुक्याचा मित्र व चाहता बनला. प्रथम 
सोमेश्‍वरानंतर त्याचा वडील पुत्न हितीय सोमेश्वर (इ. स. १०६८ ते १०७६) 
गादीवर बसला. आपला धाकटा भाऊ विक्रमादित्य (सहावा) हा आपणाला 
पदच्युत करून गादी बळकविण्यासाठी कारस्थाने करीत आहे व त्याला मालवनृपती 
जयसिहाचे साह्य आहे या शंकेमुळे द्वितीय सोमेशवराने कलचुरी नुपती कर्ण व गांग 
नुपती उदयादित्य यांच्याशी संधान बांधले व या तिघांनी मिळून माळव्यावर स्वारी 
केली. या युद्धात जयसिंह मारला गेला. या कठीण प्रसंगी दिवंगत भोजराजाचा 
'भाऊ उदयादित्य याने पुढे येऊन सव शत्रूंचा मोड केला व मालव राज्याचे संरक्षण 
केले.' त्यानंतर मालव राज्याच्या गादीवर तो बसला (इ. स. १०८० ते 
१०८६). या उदयादित्याचे व चालुक्य विक्रमादित्याचे संबंध सलोख्याचे होते. 


१ संशोधन मुक्‍तावलि (डॉ. मिराशी) सर ३, पृ. १७६. 


१२६ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


जगद्देव व चालुक्य विक्रमादित्य 

या उदयादित्याला लक्ष्मवर्मन व नरवर्मन या नावाची दोन मुले होती. पण 
त्यांच्यावर त्याचे प्रेम नसावे. म्हणून नवीन पुत्रासाठी त्याने शंकराची आराधना 
केली. त्यामुळे त्याला आणखी एक पुत्न झाला. त्याचे नाव जगहदेव.' आपल्या- 
नंतर 'माळव्याची गादी जगद्देवाला मिळावी अशी योजना करून उदयादित्याने 
जगह्देवाला मालव राज्याचाच एक भाग जो जेजकभुवती (आजचे बुंदेलखंड) येथे 
अधिकारी नेमले. सहाव्या विक्रमादित्याच्या हुणसी हदगळी येथील कानडी शिला- 
लेखात त्याला 'जज्जुगि जगदेव म्हटले आहे.' जज्जुगि म्हणजे जेजक भुवतीवरील 
अधिकारी. उदयादित्याच्या मृत्यूनंतर, वडिलांच्या योजनेनुसार * राज्यलक्ष्मी 'चा 
स्वीकार करणे शक्‍य असुनही वडील वंधृंच्या आधी (राज्यलक्ष्मीशी) विवाह 
करण्याच्या * परिवित्ति' नामक पातकाच्या भीतीमुळे जगद्देवाने तिचा स्वीकार 
केला नाही. त्यामुळे उदयादित्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वडिल पुत्रांपैकी प्रथम 
लक्ष्मवर्मन व नंतर नरवर्मन यांनी राज्य केळे. यांनी पुर्वी चालुक्यांच्या 
ताब्यात असलेला चांदा जिल्ह्याचा प्रदेय जिंकून आपल्या राज्याला जोडला 
होता.' त्यामुळे चालुक्‍्याशी त्यांचे संबंध बिघडले होते. सहाव्या विक्रमादित्याने 
इ. स. १०९७ च्या शेवटीशेवटी माळव्यावर स्वारी करून धारा नगरी उध्वस्त केली. 
यानंतर विक्रमादित्य व जगदेव यांची भेट झाली.“ लौकरच जगद्देवाने मालव 
राज्याचा त्याग केला व तो दक्षिणेत आला. कुन्तलाधिपति सहावा विक्रमादित्य 
याने त्याचे स्वागत केळे, इतकेच नाही तर त्याला आपला ज्येष्ठ पुत्न मानून आपल्या 
राज्यातील एका विषयाचे ( ऱ्सविभागाचे) स्वामी केले." मेरत्तुंगाचायानेही 
प्रबंधचितामणि ग्रंथात म्हटले आहे की, जगद्देवाच्या शौर्यवीर्यादि गुणांनी वश होऊत 
परमदिदेवाने म्हणजे सहाव्या विक्रमादित्याने त्याला आपल्याकडे बोलावून घेतले 
आणि त्याचा गौरव करून एका देशाचा अधिपती म्हणून नेमले." त्यानंतर जगद्देवाने 
विक्रमादित्याच्या बाजूने अनेक लढायांत भाग घेतला. होयसळ नुपतीच्या 


१ संशोधन मुक्‍तावल्ि. सर तिसरा, पृ. १७९, १८२. 

२ उ्बांग्राजा ग $ल्य] आताक्र--फ, 8. 1658, 7. 245. 

३ एपि. इंडिका, वर्ष २, पृ. १८०; तत्रैव. वर्षे २४, पृ. ११७. 
डे उद्चांगाडझया ता. 50 पाताच, - 245. 

५ संशोधन मुक्‍तावलि. सर तिसरा (डॉ. मिराशी) पृ. १८१-१८३. 


धर्मापुरी शिलालेख व२७ 


शिलालेखात * विक्रमादित्याच्या सेनापतींमध्ये मालवेश्वर जगहदेवाचे नाव आढळते'. 
वीर बल्लाळाचा त्याच्याशी जो युद्धप्रसंग झाला त्याचे मोठे रोमहर्षक वणेन त्यात 
आलेले आहे. तेथे जगद्देवाला “ मालवेश्वर ' म्हटले असल्यामुळे तो मालवाधिपती 
उदयादित्याचा पुत्न होय. आपल्या या धर्मापुरी शिलालेखातील जगहेवालाही 
माळवराज म्हणून संबोधले आहे. (शलोक ९) तेव्हा तो उदयादित्याचा पुत्र 
म्हणून प्रसिद्ध असलेला जगहेव होय यात शंका नाही. 

या जगह्देवाचे तीन शिलालेख उपल्ब्ध आहेत. एक शके १०३४ (इ. स. 
१११२) मधील डोंगरगाव' (जि. यवतमाळ) येथील, दुसरा अदिलाबाद जिल्ह्या- 
तील जयनद' येथील, व तिसरा राणी सावरगाव येथील. राज्यत्याग करून 
दक्षिणेत आल्यावर कुन्तलाधिपतीने (विक्रमादित्याने) जगद्देवाचे स्वागत केल्याचा 
उल्लेख डोंगरगाव शिलालेखात आहे. जयनद येथील त्याच्या शिलालेखात या 
गोष्टीचा उल्लेख येत नाही. त्या लेखात कालनिर्देशही नाही. तथापि, तो डोंगरगाव 
शिलालेखाच्या नंतरचा असावा असे वाटते. कारण, डोंगरगाव शिलालेखात 
जगद्देवाच्या कोणत्याही विजयाचे वणन नाही. जयनद शिलालेखात जगद्देवाने 
आंध्राधीश, चक्रदुर्ग नृपती, दोरसमुद्र, गुर्जरवीर जयसिंह आणि त्रिपुरी येथील 
कलचुरी नृपती कर्ण यांच्याशी युद्धे करून त्यांच्यावर विजय मिळविल्याचे वर्णन आहे. 
त्या काळी आंध्र प्रदेशावर कुलोत्तुंग चोळ राज्य करीत होता. चक्रदुर्ग म्हणजे 
बस्तर प्रदेशातील चक्रकोट शहर होय. तेथे त्यावेळी नागवंशातील राजे राज्य 
करीत होते. दोरसमुद्र (म्हैसूर प्रांतातील आजचे हलेबीड नावाचे शहर) ही 
होयसळांची राजधानी होती. त्यावेळी वीर बल्लाळ तेथे राज्य करीत होता. त्याच्याशी 
झालेल्या युद्धात जगहेवाने त्याच्या सैन्याचा मोठ्या प्रमाणात विध्वंस केला. गुर्जरवीर 
जयसिंह याच्याशीही त्याने लढाई केली. सहाव्या विक्रमादित्याशी जयसिहाची 
लढाई होऊन तीत त्याने विक्रमादित्याचा पराभव केल्याचा निर्देश आढळतो. बहुधा 
याच युद्धात विक्रमादित्याच्या बाजूने जगद्देवाने जयसिहाशी सामना देऊन त्याच्या 
सैन्याचा विध्वंस केला. या दोघांच्याही वर्णनात त्यांनी विजय मिळवल्याचे वर्णन 
आहे, ते अतिशयोक्त असावे. जगद्देवाने ज्याचा पराभव केला तो कर्ण म्हणजे त्रिपुरी 


१ एपि. कर्नाटका. भाग २, पृ. ३४९. 

२ संशोधन मुक्तावलि (डॉ. मिराशी) सर तिसरा, पृ. १७१-१८३. 
३ एपि. इंडिका, वर्षे २२, पू. ५४-६३- 

४ प्रस्तुत ग्रंथातील पृ. १४४-१५० पाहा. 


१२८ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


येथील कलचुरी नुपती (गांगेयदेवाचा पुत्र) कणं होय.' परमार नृपती जयसिंह 
धारच्या गादीवर असताना ज्या तीन शत्रूंनी माळव्यावर चढाई करून जयसिहाला 
मारले त्यांत कणं होता. या तिघांचाही उदयादित्याने पराभव केल्याचा निदेश 
पूर्वी केला आहे. बहुधा त्याचवेळी आपल्या वडिलांच्यावरोबर जगद्देवाने या कर्णाशी 
लढाई करून विजय मिळवला असावा. 

चालुक्य नृपती सहाव्या विक्रमादित्याबरोबर जगहेवाचे संबंध सलोख्याचे व 
प्रेमाचे होते. त्याच्याच बाजूने जगद्देवाने अनेक लढाया केल्या. असे असताना 
विक्रमादित्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा पुत्र तृतीय सोमेश्वर याच्याशी जगद्देवाने युद्ध 
का करावे हे गूढ आहे. इतके मात्र खरे की, उदयादित्यानंतर मालव नृपती दक्षिणेत 
आपले पाय पसरू लागले होते' व त्यात त्यांना यशही मिळाले होते. शके १००९ 
मध्ये कोरलेला विक्रमादित्य चालुक्याचा सीताबर्डी शिलालेख* उपलब्ध आहे. 
हा शिलालेख मूळचा भांदक (जिल्हा चांदा) येथील विध्यासन टेकडीजवळचा होय, 
असे औरंगाबादकरांच्या रिपोर्टात म्हटले आहे. यावरून नागपूर प्रदेश त्यावेळी 
चालुक्यांच्या ताब्यात होता असे दिसते. विक्रमसंवत ११६१ (शके १ ०२६) 
चा दुसरा एक नागपूर म्युझियम शिलालेख' आहे. तोही बहुधा भांदक येथून 
आणून नागपूर म्युझियममध्ये ठेवला असावा. कारण त्यात माळव्याचा परमार 
नृपती नरवरमन याने, आपला वडील भाऊ लक्ष्मणवमंन याने पूर्वी दिलेल्या गावाच्या 
ऐवजी मोखल्पाटक (आजचे नाव मोखाळा, जिल्हा चांदा) या नावाचे गाव दान 
दिले आहे. अर्थात, यावेळी, किवहुना त्यापूर्वी काही वषें अगोदर, हा प्रदेश चालुक्यां- 
पासून माळव्याच्या परमारांनी जिकून घेतला होता असे दिसते. याच प्रदेशाला 
लागून पूर्वेकडे यवतमाळ जिल्ह्यात डोंगरगाव आहे, त्याच्या पलीकडे ६० मैलांवर 
अदिलाबाद जिल्ह्यात जयनद गाव आहे, आणि त्याला लागून परभणी जिल्ह्यात 
राणी सावरगाव आहे. या तिन्ही ठिकाणी जगद्देवाचे शिलालेख सापडले असल्याचा 
निर्देश केलेलाच आहे. तेव्हा हाही भाग परमारांच्या ताब्यात होता. कदाचित 
असेही असेल की, डोंगरगाव-जयनद-राणी सावरगावचा प्रदेश पुर्वीपासूनच परमारांच्या 
ताब्यात असावा. राज्यत्याग करून जगद्देव दक्षिणेत आल्यावर (आपल्या भावाच्या 
संमतीने) त्या प्रदेशाचे स्वामित्व त्याला देण्यात आळे असावे व विक्रमादित्याने 


१ एपि. इंडिका, वर्ष २६, पृ. १७९. 

२ एपि. इंडिका वर्ष ३, पृ. ३०४. 

३ एपि. इंडिका, वर्ष २, पृ. १८०-१९४. 

४ एपि. इंडिका, वर्ष २४, पृ. ११७, टिपणी ५. 


धर्मापुरी शिलालेख १२९ 


त्य़ाला मान्यता दिली असावी. त्यानंतर जगद्देवाने विक्रमादित्याच्या वाजूने ज्या 
लढाया केल्या त्या, त्याचा मांडलीक किंवा सेवक म्हणून नव्हे, तर एका स्वतंत्र 
प्रदेशाचा स्वामी या नात्याने, विक्रमादित्याचा सहाय्यक मित्र म्हणून. पुढे विक्रमा- 
द्वित्याच्या मृत्यूनंतर तृतीय सोमेश्वर गादीवर आल्यानंतर हा प्रदेश आपल्या ताब्यात 
घेण्याचा सोमेश्वराने प्रयत्न केला असणे शक्‍य आहे. त्यातून जगदहदेवाचे सोमेश्वराशी 
वैर उद्भवून हा युद्धप्रसंग घडला असावा असे वाटते. 


युद्धाचो कारणमोमांसा 

कदाचित याच निमित्ताने चालुक्याविषयीचा वैरभाव उसळून येऊन त्याचा 
वचपा काढण्याची कल्पना जगद्वेवांच्या मनात आली असण्याची शक्‍यता नाकारता 
घेत नाही. माळव्याचे परमार आणि कल्याणीचे चालुक्य यांच्यात सतत संघर्ष 
चालू असे. परमार नृपती मुंज याने चाळुवय नृपती द्वितीय तैल्य याच्या राज्यावर 
स्वाऱ्या करूत त्याचा सहा वेळा पराभव केला, पण शेवटच्या युद्धात मात्र तैल्पाने 
मुंजाल पकडून कंदेत टाकले व त्याला अत्यंत अपमानास्पद रीतीने वागवून शेवटी 
त्याचा क्रूरमणाने शिरच्छेद केला होता.' मुंजाचा धाकटा भाऊ सिंधुराज याने 
तैळ्याविरुद्ध चढाई करून त्याचा पराभव केला व आपल्या भावाच्या अपमानाचा . 
वचपा काढला. चालुक्य नृपती प्रथम सोमेश्वर व त्याचा बडील पुत्र द्वितीय सोमेश्वर 
यांच्या, परमार नुपती भोज व जथसिह यांच्याशी झालेल्या संघर्षाचा इतिहास यापूर्वी 
वर्णन केलेलाच आहे. ढितीय सोमेश्‍वरानंतर गादीवर बसलेल्या (सहाव्या) 
विक्रमादित्याने पूर्वी वडिलांच्या आज्ञेवरून जयसिंह परमारला* साह्य केलेले असले 
तरी त्याने माळव्यावर एक वेळ नव्हे तर तीन वेळ स्वार्‍या करून त्यांची उज्जैन, 
धारा व मांडू ही शहरे लुटली होती.' हे सर्व जगद्देव विसरला असेल असे वाटत 
नाही. पण असे असेल तर जगद्देवाने विक्रमादित्यावरोबर दक्षिणेत येऊन, त्याच्याशी 
सलोख्याने वागून त्याच्या वाजूने अनेक लढायात भाग का ध्यावा, असा प्रश्‍न उपस्थित 
होणे शक्‍य आहे. कदाचित तो जेजुक भुक्‍तीवर राज्य करीत असताना त्याचे, आपले 
बंधू लक्ष्मवर्मन व नरवर्मन यांच्याशी संवंध बिघडले असावे. पण अशी कल्पना 
करण्यास पुरावा नाही. त्यापेक्षा, दक्षिणेतील परमारांचा मुलुख केवळ अधि- 
कार्‍यांच्या हाती न सोपवता तेथे प्रत्यक्ष राजकुलातील पुरुषांनी जाऊन तो सांभाळावा 


१ दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (यझदाणी), पृ. २२३. 

२ हिस्टरी ऑफ दि परमार डायनेस्टी (डी. सी. गँगुली), पृ. १२४. 
३ जैनिझम्‌ इन साऊथ इंडिया (पी. वी. देसाई), पु. २४४. 
3-9--9-0 


१३० महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


हा अंतस्थ हेतु मनात वाळगून जगदेव विक्रमादित्यावरोवर दक्षिणेत आळा असावा 
अशी कल्पना करणे अधिक तकंसंगत होईल. विक्रमादित्य जिवंत असेपर्यंत (इ. स. 
११२६) जगद्देवाने हे संबंध सलोख्याचे ठेवले. त्यानंतर ते विघडत जाऊन इ. स. 
११३४ मध्ये त्याचे युद्धात पर्यवसान झाले होते असे प्रस्तुत शिलालेखावरून दिसते. 
या युद्धात जगद्वेवाशी लढण्यासाठी तृतीय सोमेश्‍वर स्वतः आला असावा असे 
शलो. ७-११ वरून स्पष्ट दिसते. बहुधा त्याचमुळे प्रशस्ति-ठेखकाने ' शारंगधन्वेव 
रराज संख्ये ' (श्लो. ५) असे त्याचे व नंतर त्याच्या चतुरंग सैन्याचे वर्णन केलेळे 
असावे. यानंतर इ. स. ११३५ च्या सुमारास वेळनाण्टी चोड गोंक द्वितीय याच्याशी 
झालेल्या युद्धप्रसंगीही सोमेश्वर स्वतः रणांगणात उतरला होता. पण त्यावेळी 
त्याला फार मोठा पराभव स्वीकारावा लागला होता.' 


* घराधिनाथ' कोण? 

शिलालेबातील ११ व्या ओळीचा आरंभीचा भाग नष्ट झाला आहे. तेथील 
*--ध्िनाथ:', या अक्षरांच्या अनुषंगाने तेथे ' धराधिनाथ ' शब्द असावा असे मी 
सुचविले आहे. मालवराज जगहेवाला सोडविण्यासाठी आपले सैन्य घेऊन ' धरा- 
धिताथ ' आला, असे एलो. १० मध्ये म्हटले आहे. हा * धराधिनाथ ' कोण असावा? 
या शब्दाचा सामान्य अर्थ 'पृध्वीचा स्वामी--राजा ' असा होतो. पण येथे तो ' धरा 
(च[्धारा) नगरीचा अधिनाथ (स्वामी) या अर्थाने गांपरल्ग असेल काय? “धारा? 
या शब्दाचे 'धार' असे रूप आढळते, तसेच “धर! हेही रूप असणे अशक्‍य नाही. 


१ अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (यझदाणी), पृ. ३७१. 

२ बंगालमध्ये आजही ' धार' हे आडनाव “ धर ' असेही प्रचलित आहे. परमारां- 
च्या शिलालेखात “धराधिपत्यम्‌' 'घरामंडल' असे शब्द येतात (डॉ. अमरचन्द 
मित्तत. परमार अभिलेख. पृ. १७९, ३४०). त्यातील 'धरा' शब्द 'धारा - 
नगरीसाठी असणे असंभवनीय नाही. चंदेल्नूपती, वीरवर्म्मंन याच्या सुवर्ण- 
नाण्यावर 'श्रीमद्दी रवम्मं धरादेवो' असा लेख येतो (डॉ. मिराशी. स्टडीज इन 
इन्डोलाजी. व्हॉ. ३, पृ. १२७) तेथेही “धरादेव' हा शब्द 'धारादेव' (धारा 
नगरीचा स्वामी) या अर्थाने असावा, असे वाटते. परमार आणि चंदेल नपती 
एकमेकांच्या प्रदेशावर नेहमी स्वाऱ्या करीत. त्यातील एखाद्या स्वारीत 
वौरवर्म्याने धारा नगरी जिंकली असावी व त्या विजयाच्या स्मरणार्थ बहुधा 
ही नाणी पडली असण्याचा संभव नाकारता येत नाही. या प्रश्‍नाचा अधिक 
विचार होणे अवश्य आहे. 

$-9-9-8 


धर्मापुरी शिलालेख १३१ 


आणि तेच वृत्तसुबाथे प्रस्तुत श्लोकात वापरले असावे. तेव्हा, ' धराधिनाथ 
म्हणजे धारा नगरीचा स्वामी, असा या ठिकाणी अ्थं करण्याला हरकत नाही. 

माळव्याच्या गादीवर नरवर्भदेवाचा पुत्र यशोवर्मन इ. स. ११३३ मध्ये बसला. 
अर्थात, त्या किवा त्यापूर्वीच्या वर्षी नरवमंदेवाचा मृत्यू झाला असावा. तो कोणत्या 
रीतीने झाला याचा उल्लेख आढळत नाही. प्रस्तुत धर्मापुरी शिलालेख इ. स. 
११३४ चा आहे. त्यातील युद्धप्रसंग त्यापूर्वी ११३३ मध्ये झाला असावा. तेव्हा 
त्यात वणिलेला, जंगद्दवेवाला साह्य करण्यासाठी आलेला “ धराधिनाथ ' नरवमंदेव 
असणे अशक्य नाही. भिलसा (मध्यप्रदेश) येथील विजा मंदिर मशिदीतील एका 
खांबावरील कोरीव लेखात या नरवर्मनचा उल्लेख धाराधिपति असाच केलेला 
आहे. असे असेल तर माळव्याचे राज्य आपल्या वडील बंधूच्या स्वाधीन करून 
जगदेव दक्षिणेत आला तो त्यांच्याशी विचारविनिमय करून, दक्षिणेतील परमारांचा 
प्रदेय आपल्या ताब्यात ठेवण्याच्या अंतःस्थ हेतूनेच आला असावा असे म्हणण्यास 
हरकत नाही. नरवर्मदेव व जगद्देव यांच्यातील फरक दाखविण्यासाठीही नरवरमे 
देवाला ' धराधिनाथ ' व जगद्दवेवाला ' मालवराज ' ही विशेषणे या श्लोकात योजिली 
असावी. 


युद्धाचे स्थळ : धर्मापुरी 

जगद्देव व तृतीय सोमेश्वर यांच्यात झालेले, प्रस्तुत शिलालेखात निर्देशिलेले 
युद्ध कोणत्या ठिकाणी झाळे असावे ? “आपल्या शत्रूंचा मार्ग अडवून राजाने त्यांना 
सह्य पर्वतात नेले (पिटाळले)' असे या लेखात म्हटले आहे. (ओ. १०) जेथे हा 
शिलालेख मिळाल्ा ती धर्मापुरी ज्या पर्वतराजीत आहे ती आजही सह्याद्री म्हणूनच 
ओळखली जाते. सह्याद्रीच्या ज्या अनेक रांगा आहेत त्यातील एक हरिश्‍चंद्र गडा- 
पासून तो अहमदनगर व बोड, आणि तेथून बिलोलीपर्यंत पसरलेली आहे'. त्याच 
रांगेत बीडपासून सुमारे ३५ मैलांवर धर्मापुरी आहे. तेव्हा, हे युद्ध धर्मापुरी जवळच्या 
भागातच झाले असावे, अते म्हणण्यास ह्रकत नाही. म्हणूनच “धर्मापुरी 'च्या या 
शिलालेखात त्याचे वर्णन आलेले आहे. 


१ प्रोग्रे्त रिपोर्ट, ऑकिऑलॉजिकल सव्हे ऑफ इंडिया (वेस्टर्न सकल), १९१४, 
पृ. पुर: 
२ अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (यझदाणी), पू. ६-७. 


१२२ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


धर्मपुरी 

भूलोकमल्ल़ सोमेश्वर चालुक्याच्या राज्यात जगप्रसिद्ध अशी 'धर्मपुरी' नावाची 
एक नगरी होती. शिलालेखाच्या ओ. १३ ते १६ मध्ये तिचे वर्णन आहे. ते 
काव्यमय आहे. ही नगरी म्हणजे जणु पृथ्वीच्या कपाळावरील तिलक. अनेक 
तडाग, विहिरी आणि वनराजी यांनी ती आच्छादिलेली होती. नगरीत अनेक 
उंच प्रासाद होते. त्यावर मयूर विराजमान होतें. गावात सुंदर बाजार होते'. 
त्यांतील रस्त्यातून रथ धावत असत. रस्ते लोकांनी गजबजलेळे असत. प्रासादांच्या 
गच्चीवर उत्तम प्रकारचे नृत्यगायन चाललेले असे. सारांश, ही धर्मपुरी इंद्रनगरीशी 
स्पर्धा करणारी होती. 

कवीने केलेले धर्मपुरीचे हे वर्णन वाचले म्हणजे तिच्या प्राचीन वैभवाची चांगली 
कल्पना येते. प्रस्तुत शिलालेख महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई 
तालुक्‍यात असलेल्या धर्मापुरी ' या गावात सापडला, अर्थात, शिलालेखातील 
धर्मपुरी ती हीच, यात शंका नाही. मुळ नाव ' धर्मपुरी ', पण लौकिकात आज ते 
“धर्मापुरी ' झाले आहे. आजची धर्मापुरी एक लहानसे खेडे आहे. प्राचीन वैभवाची 
चिन्हे अशी काही जुनी देवळे तेथे आहेत. इतर अनेक भग्नावशेष इतस्तत: विखुरळेले 
सर्वत्र आढळतात. श्री. न. शे. पोहनेरकर यांनी ' मराठवाड्याची प्राचीन सौभाग्य- 
लेणी: धर्मापुरी' या आपल्या लेखात' था गावाचा विस्तृत परिचय करून दिलेला 
आहे. त्यावरून चालुक्य नुपतींचे काही कानडी लेख तेथे उपलब्ध झाल्याचे कळते . 
तेथील हेमाडपंथी पद्धतीच्या केदारेश्वर मंदिरात अनेक सुंदर शिल्पाकृती आहेत. 
त्यावरून चालुक्यांच्या काळात हे नगर अत्यंत वैभवसंपन्न असले पाहिजे यात शंका 
राहत नाहो. प्रस्तुत शिलालेखात केलेले धमंपुरीचे वर्णन वास्तव असावे असे वाटते. 


- श्रीपती 
धर्मपुरी नगरीची व्यवस्था बळकट केल्यानंतर भूलोकमल्लाने ती मल्हराजाच्या 
- स्वाधीन केली (ओ. १७). भूलोकमल्लाच्या कृपाप्रसादाने संपत्ती, दान, 
पराक्रम, कुल, शक्‍ती इत्यादी बाबतीत उत्कषं पावलेला मल्हराजाशिवाय 
दुसरा कोणीही पुरुष त्यावेळी पृथ्वीत (राज्यात) नव्हता (श्लो. १६). त्याची 
कोर्ती ऐकून संतुष्ट झालेले देव एकत्रित येऊन या महात्मा मल्लराजाला स्वर्गात 
,: घेऊन गेले (इलो. १७) अर्थात त्याचा मृत्यू झाला. इंद्रनगरीत वास्तव्य करणार्‍या 


१ प्रतिष्ठान मासिक (औरंगाबाद), सप्टेंबर १९७०. 


धर्मापुरी शिलालेख १३३ 


त्या मल्हराजाला लक्ष्मराज या नावाचा मुल्गा होता. तो अत्यंत पराक्रमी 
होता. खूप, विद्या, धन, यौवन इत्यादी गुणांनी तो संपन्न होता (श्लो. १८) - 
दातृत्वाच्या वाबतीत त्याने बली आणि सूर्यपुत्र कर्ण यांना जिकले होते. त्याचे 
सौंदर्य मदनासारखे असल्यामुळे कामलोलूप कामिनीची अंतःकरणे तो जिकून घेई 
(श्लो. १९). गृहवासाचा पुत्र नारायण नावाचा मथुरेतील एक ब्राम्हण त्याचा 
अधिकारी होता. त्याच्या धाकट्या भावाचे नाव श्रीपती. याने लक्ष्मराजाची 
लक्ष्मी (संपत्ती, योग्यता) वृद्धिगत केली होती (इलो. २०). धर्मपुरीमधेच 
त्याला त्याच्या स्वामीने (लक्ष्मराजाने), अधिकारी म्हणून नेमले होते. आपल्या 
प्रजेचे तो पित्याप्रमाणे न्यायाने संरक्षण करोत असे. औदार्य, चातुर्य, दया इत्यादींनी 
संपन्न असलेला आणि आपल्या स्वामीचे कार्य (उत्तम रीतीने) करणारा श्रीपती- 
सारखा अधिकारी त्याच्यापूर्वी दुसरा कोणीही झाला नाही (श्लो. २१). 
श्री आणि सरस्वती यांचे आपसात वैर असते असे म्हणतात, पण श्रीपतोच्या ठिकाणी 
या दोघीही आनंदाने नांदत होत्या (श्लो. २२). श्रीपतीच्या पत्नीचे नाव पद्मा. 
ती कमलाप्रमाणे सुंदर असून आपल्या पतीची जणु छाया होती (श्लो. २३). 
संपत्ती क्षणभंगूर आहे, आयुष्य चंचल आहे, ते केव्हा संपेल हे सांगता येत नाही, 
तारुण्यही असेच अस्थिर होय, हे लक्षात घेऊन (आपल्याकडून काही पुण्य घडावे 
म्हणून) त्याने मुरारीचा (श्रीकृष्णाचा) मठ बांधला (श्लो. २४). 

यात वर्णन केलेला मल्हराज हा भूतरोकमल्लाने नेमलेला त्या प्रदेशावरील. अधिकारी 
असून त्याचे मुख्य स्थान धर्मपुरी हे असावे. मल्हराजाच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुल्गा 
लक्ष्मराज गादीवर आला. यालाच श्लो.. २१ मध्ये प्रभु म्हटलेले असल्यामुळे तो 
'चालळुक्‍्यांचा मंडळेशवर किवा स।मन्त असावा. श्रीपती हा तेथील स्थानिक महत्त्वाचा 
अधिकारी दिसतो. पुढे ओ. ४१ मध्ये निरदेंशिलेला श्रीपती हाच असावा. त्याला 
तेथे नायक म्हटळे आहे. त्याने मुरारीचा मठ बांधला यावरून तो वैष्णव असावा. 


नगर, पंचनगर, देशिजन 

या नंतर या मुरारी मठाला 'नगर' आणि 'देशिजन' यांनी संतोषपूर्वक दिलेल्या 
दानांचा उल्लेख नावनिशीवार केलेला आहे (श्लो. २५). येथे ' नगर' शब्दाचा 
अर्थ नेहमीप्रमाणे गाव किवा शहर असा नसून “व्यापार्‍यांची श्रेणी ' किंवा ' सहकारी 
संस्था? असा आहे. कानडी शिलालेखात या अर्थाने नगर किवा  नगरत्तार* हे 
शब्द योजळेळे आढळतात.' धमंपुरी ही चालुक्यांच्या राज्यात होती. तेथे 


१ एपि. इंडिका, वर्ष २१, पृ. १०४, १७६; वर्ष ३४, पृ. २९२. 


१३४ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


काही कानडी शिलालेखही उपलब्ध झाल्याचे वर निर्देशिले आहे. तेव्हा या व इतर 
काही कानडी प्रशासन शब्दांचा उपयोग तेथे होत असणे स्वाभाविक होय. “नगर 
या शब्दाप्रमाणे पुढे २९ व्या ओळीत आलेला “ पंचनगरम्‌' हा शब्दही कानडी 
शिलालेखांत आढळतो'. त्याचा अर्थ, नगरातील म्हणजे व्यापारी संस्थेतील 
पंच म्हणजे प्रमुख महाजन. याच अर्थाने तो शिलालेखांतही योजलेला आहे. 
* दृष्टांतपाठा 'तील बांदीकाराचा दृष्टांत' यातही तो आलेला आहे. ' देक्षी 
हा शब्दही* सामान्यतः त्याच अर्थाने वापरला जात असावा. ' देशिजन' 
म्हणजे स्थानिक व्यापारी-श्रेणीतील लोक, सभासद. धर्मपुरी येथील मुरारी 
मठाच्या व्यवस्थेसाठी तेथील व्यापारी श्रेणींनी आणि त्यांतील सभासदांनी 
आपल्या उत्पन्नातून दाने व वृत्ती दिल्या होत्या. त्यांचा तपशील शिलाळेखाच्या 
उत्तर भागात आलेला आहे. 


मुरारो मठाला दिलेल्या दानांचा तपशील 

धर्मपुरी येथील ' पंचनगरा ' मध्ये (महाजनांमध्ये) नायक सिद्ध पै, नायक सोमैआ, 
श्रेष्ठि बाहुबली, गांधी धोर पै, श्रेष्ठि कड॒आल चामलिक इत्यादींचा समावेश होता. 
त्यांनी मठाला दरवर्षासाठी सात गद्याण देण्याचे मान्य केले होते. नायक ही पदवी 
मोठ्या अधिकार्‍यांना लावीत असत. उदा. ओ. ५१ मधे धर्मपुरीचा अधिकारी 
श्रीपती यालाही नायक हेच विशेषण लावलेले आहे. सिद्ध पै आणि सोमैया हे 
असेच राज्यातील किंवा धर्मपुरीतील श्रेष्ठ अधिकारी असावे. पै हे आडनाव 
आजही प्रचलित आहे. “अप्पय्य' या शब्दाचा तो अपभ्रंश असावा. श्रेष्ठी म्हणजे 
सावकार किंवा व्यापारी. चामलिक शब्दाचा अर्थ नीट लागत नाही. बहुधा 
ते आडनाव असावे. यांनी दिलेले दान सात गद्याणांचे होते. * गद्याण' हे ४८ रती 
किवा ८५ ग्रेन वजनाचे एक सोन्याचे नाणे होते. हे सात गद्याण या पाचांनी मिळून 
की प्रत्येकाने दरवर्षी देण्याचे कबूल केळे होते ते सांगता येत नाही. यातून भद्रासाठी 
२ कपर्दक, माळांच्यासाठी माळ्याला २, तेलासाठी तेल्याला २, आणि धुण्यासाठी 
'रजकाला म्हणजे धोब्याला २ कपर्दक (द्यायच्या होत्या). * कपदंक ' हेही त्या 


१ अँन्न्युअल रिपोटं ऑन इंडियन एपिग्नाफी, १९५६-५७.बी, क्रमांक १९० 
पु: दर. 

२ लीळाचरित्र (कोलते) उत्त. १७६. 

३ एपि. इंडिका. वर्षे ११, पृ. ४२. 


धर्मापुरी शिलालेख १३५ 


काळात प्रचारात असलेलें एक हलके नाणे होते. ८० कवड्या किवा ४ कपर्दकांचा 
एक ' पण ' (एक नाणे) होत असे. अर्थात, एक कपर्दक म्हणजे २० कवड्या 
किवा एक चतुर्थांश "पण '. कौटिल्याच्या अथंशास्त्रात (अ. २-१२) एक तांब्याचे 
नाणे म्हणून ' कपर्द ' चा उल्लेख आढळतो. ' कपर्दक ' नाण्याचा उल्लेख शेरगड 
(जिल्हा कोट, राजस्थान) येथील सोमनाथ देवाल्याच्या शिलाळेखातही आढळतो.' 
*कपरदीं' आणि 'च्यूत-कपर्द' या नाण्यांचे उल्लेख द्वितीय युवराजदेव या कलचुरी 
नुपत्तीच्या बिलह्री शिळालेखात' आढळतात. * कपर्दी ', ' कपर्दे' आणि 'कपर्दक 
ही तीन निरनिराळी नाणी होती की एकाच नाण्यासाठी हे तीन शब्द पर्यायाने वापर- 
ण्यात येत होते हे निश्‍चित सांगता येत नाही. 

व्यापारी श्रेणी व त्यांचे महाजन किवा पंच यांनी गावातील काही संस्थांतून 
कराच्या ख्पाने जे उत्पन्न मठाला लावून दिले होते त्याचा निर्देश यानंतर आला 
आहे. ' टंकशालायां' म्हणजे टाकसाळीमध्ये प्रत्येक धड्याला (एकवेळ वजन 
करताना) निश्‍चित कर किती होता ते सांगता येत नाहो, कारण, तेथील वाचन 
दुर्बोध आहे (ओ. ३०). टाकसाळीतून पूर्वी असा कर घेत असत. 'पणंशाळे'मध्ये 
दर महिन्याळा २० पानांच्या प्रत्येक भाराला किवा जुंडीला २ द्र म्हणजे द्रम्म, कर 
म्हणून वसूल करीत. द्र हे द्रम्म था शब्दाचे संक्षिप्त रूप होय. दस्म हेही एक 
नाणे होते. राष्ट्रकूटांच्या कान्हेरी शिलाळेखात सुवणं द्रम्मचा उल्लेख आढळतो 
हे खरे, पण सामान्यतः द्रम्म हे चांदीचे नाणे असल्याचे दिसून येते. ग्रीसमधील 
“ड्राक्‍मा ' नाण्याच्या वजनाचे ते असे म्हणून त्याला द्रम्म म्हणत असत. त्याचे वजन 
६५.५ ग्रेन होते. द्रम्म या शब्दावरूनच मराठीत दाम हा शब्द आला. * पणंशाळा ' 
याचा नेहमीचा अर्थ गवताचे खोपटे किवा कुटीर, पण तो येथे लागू नाही. विड्याच्या 
पानांच्या दुकानांची ओळ, असा अर्थ येथे असावा. पुर्वोक्‍्त शेरगड येथील सोमनाथ 
देवालयाच्या शिलाळेखातील 'तथा पतन्नसालायां धूपनिमित्त कपर्दकवोडी (ड्री) दिनं 
प्रति आचन्द्राक यावतू' या वाक्यात हा शब्द आला आहे. डॉ. अळतेकरांनी ' पणंशाळेत 
धूप जाळण्यासाठी दर दिवसाला एक कपर्दक वोडीचे दान दिले ' असा भावार्थ कल्पिला 
आहे, तो बरोबर नाही. त्याच लेखात जी निरनिराळी दाने दिली आहेत ती 
*“मंडपिकादायात्‌ ', ' मार्गादायात्‌' म्हणजे मंडईवरील, मार्गावरील करातून दिली 


१ एपि. इंडिका. वर्षे २३, पृ. १३२७-१४१. 


२ कॉर्पस इन्स्क्रिप्शनम्‌ इंडिक्यारम्‌, व्हॉ. ४, भाग १, पृ. २२३, 
प्रस्ता. €1.309913 


१३६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


आहेत. हे लक्षात घेता धूपानिमित्त दिलेळे त्या लेखातील दान पर्णशाळेवरील 
करातून दिले असावे हे स्पष्ट दिसते. जिथे किवा ज्यावर कर बसवला असेल त्या 
शब्दाची सप्तमी विभक्ती वापरल्याचे अन्यत्रही दिसून येते. उदा. ' पत्तनमंडपिकायां । 
लवणस्य खंडिकायां पोडशिका घाणकेच षोडशिका तैल्स्य मासि मासे दिनमनुच 
युगायुग्रेच पोरस्तु ', येथे शहरात मंडईमध्ये जो कर बसवला होता त्याचे वर्णन 
आहे. तसेच उपरोक्त शेरगड येथील शिलालेखात पर्णशाळेमध्ये जो कर' बसवला 
होता त्याचे वणन असले पाहिजे हे स्पष्ट दिसते. आपल्या प्रस्तुत धर्मपुरी शिला- 
लेखातील या वाक्‍्यातही ते तसेच आहे. याच अर्थाने आपल्या लेखात यापूर्वी 
“टंकशालायां' (ओ. २९) असा, आणि यानंतर “भक्तमंडपिकायां' (ओ. ३०), 
“मंडपिकायां' (ओ. ३२) असे प्रयोग केले आहेत. तेव्हा उपरोक्त शेरगड शिला- 
लेखातील वाक्यात “पणंशाला शब्द झोपडी किवा कुटीर या अर्थाने वापरलेला नाही, 
तसाच तो आपल्या शिलालेखातील या वाकयातही नाही. जेथून कर वसूल करता 
येईल अशी ही शाला म्हणजे गृह किवा दुकानांची ओळ असावी. ती विड्याच्या 
पानांच्या दुकानांची ओळ असावी. त्या बाजारात बसवलेल्या करातून धर्मपुरी 
येथील या मुरारीच्या मठाला हे दान दिले होते. 

मठाच्या आत व बाहेर धूप जाळण्यासाठी व दिवे लावण्यासाठी २ गद्याणांचे 
दान दिलेले आहे (ओ. ३०) त्यासाठी “ भक्‍तमंडपिका * मध्ये मंजूर केलेल्या (मान्य ) 
करासाठी (कर), प्रत्येक गाडीमागे (वह्य) प्रमाण (मान) २५ वृषभ ८रवळे होते. 
संडपिका म्हणजे मंडई, बाजार. 'भक्तमंडपिका म्हणजे तांदळ,चा, धान्याचा बाजार. 
त्यात धान्याच्या प्रत्येक गाडीवर २५ वृषभांचा कर वसवला होता. येथे 
“ वृषभ ' याचा अर्थ नेहमीप्रमाणे बैल असा नसून वेलाचे चिन्ह किवा आळृती ज्यावर 
कोरलेली आहे असे नाणे. ज्यावर वराहाची आकृती कोरलेली आहे अशा नाण्याला 
ज्याप्रमाणे ' वराह ' म्हणत त्याप्रमाणे ज्यावर वृषभाची (वैलाची) आकृती कोरलेली 
असे त्या नाण्याला वृषभ असे नाव असावे. वराह नाणी उपल्ब्ध आहेत ; पण 
वृषभ नावाने अंकित अशी नाणी मात्र अजून सापडलेली नाहीत. पण त्यांचे उल्ळेब 
मात्र सापडतात. उदा. पूर्वोल्लिखित शेरगड येथील शिलाळेख!तच * श्रीसोमनाथ 
देवाय चंदनधूपनिमितं कौप्तिकवरंगेन (ण) मार्भ्गादायात्‌ दतत वृषभ ५ आचद्द्ार्क 
यावत्‌ ' असा उल्लेख आहे. त्या लेखाच्या संपादनात डॉ. अ. स. अळतेकर यांनी 
“वृषभ म्हणजे वृष्भाकृती असलेले एक नाणे, असाच अर्थ केलेला आहे. शेरगड 
शिलालेख हा तेथील मालव नुपतींच्या काळातील आहे. पाचव्या शतकात स्कंदगुप्ताने 


१ तत्रेव. पृ. २१५. 


धर्मापुरी शिलालेख १३७ 


पाडलेल्या नाण्यांवर एका आजूला बैलाचे चिन्ह कोरलेले असे. मालव नुपतींनीही 
अशी नाणी पाडली असावी.' धमंपुरी येथे ज्या अर्थी वृषभ नाणे चालू होते त्या 
अर्थी तो प्रदेश त्यावूर्वीच्या काळापासून मालव नृपतींच्या तात्र्यात असावा असे 
अनुमान करण्यास हरकत नाही. हे नाणे कोणत्या घातूचे होते, त्याचे वजन व 
भूल्य काय होते हे आज निश्‍चित सांगता येत नाही. 

यानंतर “ पूगफल ' म्हणजे सुपार्‍्यांच्या व्यापारातील (कर्मणि) विक्रीवरील 
करातून गोल्हणाने दर महिन्याला १२ द्रम्म दिल्याचा निदेश आहे. (ओ. ३१). 
गोल्ह्ण हा सुपार्‍यांच्या व्यापाऱ्यांचा प्रमुख असावा. ुढील वाक्पात ' घुतकेणि 
म्हणजे तुपाच्या विक्रीवरील करातून मासिक दोन दामाच्या दानाचा निर्देश आहे. 
*केणि ' हा शब्द संस्कृत क्रेणि या शब्दाचा अपभ्रंश असावा. क्रेणि><डरेढी, विक्री. 
*लि (सि) गवटी ' (ओ. ३२) म्हणजे काय ते निश्‍चित कळत नाही. तेथील उत्पन्ना- 
तून मासिक ४ दाम दिलेले आहेत. पंचहतति (ओ ३२) हा शब्द * पंचहन्तति 
असावा. 'पंच!हन ' म्हणजे पांचाळ, लोखंडाची कामे करणारे कारांगीर, योंच्या 
दुकानांच्या ओळीला * पंचहन्तति मंडविका ' म्हणत असावे. त्यांच्यावर लावलेल्या 
करातून मासिक ४ दाम, आणि 'मुक्‍ततीकृत वृषभ मुद्रा २५ शुल्क गुण!कराने दिल्या 
होत्या. 'गुणाकर' हे विशेष नाम असावे. ' शुल्की ' म्हणजे कर वसूल करणारा 
अधश्वकारी. वृषभ हे एक प्रकारचे नाणे असल्याचे यापूर्वी दाखवलेच आहे. या ठिकाणी 
“वृपभ मुद्रा २५ ' असे म्हटले असल्यामुळे वृषभ हे नाणे असावे याविषयी शंका 
राहात नाही. या वृषनांना (मुक्‍्ततीकृत) असे विशेषण लावले आहे. त्यावरून मोकळ्या 
सुटलेल्या सांडाची आकृती त्यावर असावी. काही (वृषभ) नाण्यांवर बसलेल्या 
वृषभाचे, नंदीचे चिन्ह असते, त्याहून हे मुक्‍्तीकृत वृषभ नाणें वेगळे असावे. 

३३ या ओळीतील आरंभीचे शब्द स्पष्ट नाहोत विस्योकार (? ) केणीतून 
महिन्याला दोन दाभ, तसेच आम्वकूंज (आंत्यांचो बाजारपेठ? ) यातून २५ मुक्‍तभरा 
(?) नायक दोधलाळ आणि श्रोधर या दोघांनी मिळून दिल्याचे दिसते ' मृक्‍तभरा 
हे एक प्रकारचे नाणे असावे. तेलाच्या व्यापारातील उत्पन्नातून (तेलकेणि) 
दर महियाला दोन दाम दिले होते (ओ. ३४). त्याचप्रमाणे “तेलंगी 
(सं. तैलिक) म्हणजे तेलव्यापा यांच्या मंडळावरील प्रमुडाने दोन दान द्यायचे होते. 
“मुद्रा-पण! (ओ. ३४) म्हणजेच नाणेबाजार, जेथे नाग्यांचो देवघेव होते अशा 
सराफांची ओळ. तेथून मठासाठो प्रत्येक महिन्याला दोन दाम देण्यात आले होते. 
तेथीळ गणकर म्हणजे मोजणारे, रोकडिये, यांनी (प्रत्येक महिन्याला) एक 'गुली ' 


१ एपि. इंडिका. वषे २३, पू. १३८, 


१शै८ महाराष्ट्रातील काहो ताश्रपट व शिलालेख 


देण्याचे मान्य केले होते. ' गुळी ' हे एक प्रकारचे नाणे असावे.  शुलोका ' नावाचे 
नाणे पूर्वी दक्षिणेत प्रचलित होते.' “ गुळी ' हे त्याचेच दुसरे रूप दिसते. ' किरकोला 
(ओ. ३४) म्हणजे माळाडी किरकोळ विक्री करण!र्‍यांच्या “केणी 'तून म्हणजे 
बाजारपेठेतून दर महिन्याला १ दाम देण्यात आला होता 'किरुकलं' हा मूळ शब्द 
होय. त्याचेच रूपांतर “किरकोळ ' अथे झालेले आहे. यादव काळात देखील 
किरकोळ विक्रीवरील हा कर आकारण्यात येत होत! असे ढिसून येते.' ' भरिचबोभा ' 
(ओ. ३५) यातील ' वोभा ' शत्र्दाच्या अथं लक्षात येत नाहो. मिर्‍यांच्या विक्रीवरील 
करातून दर महिन्याला १ दाम देष्यात आला होता असे वाटते “ मुराये ' (या 
जातीच्या किवा घोडबाजारात ? ) प्रत्येक घोड्याच्या विक्रीवर विक्रेता व ग्राहक 
यांच्याकडून २ दाम वसूल करायचे होते. *मार्गादाय ' ग्हणजे रस्त्यावरून बाहेर 
जाणार्‍या व आत येणार्‍या मालावर लावलेली जकात. त्यातून अर्धा दाम द्यायचे ठरले 
होते. सत्र (यज्ञ) केणो (भूमि) वर दर महिन्याला दोन दाम कर लावला होता. 
(ओ. ३५) यावरून यज्ञासाठी जी भूमी उपयोगात आणायची त्यावर हा कर असावा 
असे वाटते. 'तंत्रिकाटलालान्नकेणी ' ग्हणजे काय ते लक्ष्यात येत नाही. कोणत्या तरी 
प्रकारच्या अन्नाच्या विक्रीवर दर महिन्याला दोन दाभ कर बसवला असावा असे दिसते. 
“बलारदन्त ' या कराचीही काही कल्पना येत नाही. 

यानंतर मठाच्या निर्वाहासाठी लाट देशातील किंवा लाड जातीच्या स्थानिक 
व्यापार्‍यांच्या श्रेणीतील व्यक्‍तींनी दिलेल्या दानांचा निर्देश आहे. त्यातील काहींची नावे 
पुढीलप्रमाणे : नायक भालल, राणक महीपाल, वील्हे, नायक विल्हे (?), नायक 
भीमदेव, पोढदेव, कानारदेव, महुमहूण, नायक वामदेव इत्यादी व्यक्‍ती “अमर 
म्हणून संबोधल्या आहेत. “ अमर ' म्हणजे जहागीर, राजाने अधिकार्‍यांना दिळेली 
जमीन किवा त्यावरील उत्पन्न. हे भोगणाऱ्या अधिकार्‍यांनी प्रसंगविशेषी राजाला 
संन्य उभे करून (किवा अन्य रीतीने) मदत कराय'ची असे. अशा अधिकार्‍यांना 
“अमर नायक ' म्हणत असत. वर, उल्लेबलेल्या व्यक्‍ती ' अमर नायक ' होत्या. त्यांना 
नायक हो पदवी आरंभी लावलेली आहे, या नायकांना विड (विडा, नजराणा, द्रव्य) 
मिळत असे. ते ' नि:कास ' म्हणजे कररहित असे. (कास ऱ्ऱ्कर). या करमुक्त नजराणा 
द्रव्यांच्या उत्पन्नातून प्रत्येक शंभर (गद्याणाच्या उत्पन्नातून) १० गद्याण मठासाठी 
द्यायचे होते. (ओ. ३८). यानंतरची अक्षरे फार अस्पष्ट आहेत. पुढील ३९ व्या 
ओळीत वाकट, भाण्डप, अनन्त इत्यादी नावे आली' आहेत. त्यांनी १ द्रम्म 


१ अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (यझदाणी), पु. ७९९. 
२ म्हैसूर इन्‌स्क्रिप्शन्स, नं. ३७, पू. ७३. 


धर्मापुरी शिलालेख १३९ 

मका गवताने तवय कतिककम त वतकतकाकह>क- ७ 
(अत्येकी?) द्यायचा आहे, तो कोणत्या करातून तेही स्पष्ट होत नाही. नायक 
जल्हण आणि नायक कीर्ती, धर्मपुरी येथील या दोन स्थानिक व्याणर्‍यांनी आणि 
भांड, शाली, शास्ति इत्यादींनी १०० (गद्याणांचे) दान दिले (ओ ४०) 

यानंतर (ओ. ४१) रागक... . . &त्यादींनी, तसेच नायक श्रीपतीने दिलेल्या 
दानांचा उल्लेख आहे. वाचनाच्या दुर्वोधतेमुळे या दानांचे स्वरूप स्पष्ट होत नाही, 
'राणक नागरसेनाच्या प्रदेशातील १०० निवर्तनांची जमीन, तसेव ततग्रामात आंछञक 
राणकाने १० निवर्तनाची जमीन दिली होती. पुढीऴ वाक्यातील दानाचे स्वर्य लक्षात 
येत नाही. 

हे आदाय (कर) नगर व्यापारी श्रेणींनी आणि स्थ.निक व्यापा यांतील 
अधिकारी पुरुषांनी पाळले पाहिजेत असा आदेश देऊन शासने संपविला आहे. 
जो नीच पृरुष या शासनाचा लोप करील (पाळणार नाही) त्याला हजार गाईंची 
हत्या करण्याचे आणि ब्रम्हहत्येचे पातक घडेल हे शापवचन शेवटी निदिष्ट केळे 
आहे. (ओ. ४४) . 
लेखक 

हा शासनलेख यशोधवलाचा ५ुत्र महीपति सूरी याने रचला आणि (यानेच 
(शिळेवर) लिहिला, असे शेवटच्या ओळीतील शलोकावरून दिसून येते. या 
नावावरून हा लेखक जेन धर्मानुयायी असावा असे दिसते. 


वाचन 
[वृत्तेः श्लो. १ते ४, ७, १०, १३, १५, १७-२०, २४-इंद्रव्ज्रा 
श्लो. ५, ६, ८, ९, ११, १२, १४, १६, २१-२३, २५-उपजाती; 
श्लो. २६, २७-अनृष्ठुभ.] 
१. -र्‍र्‍ऱपुरुषोत्तमाय॥ शाके संवत १०५६ आनन्दसंवत्सरान्तर्गताषाढवदि 
१५ सोमे--' 
२. -<-नतनोम्मुरारेः पु[च्छा] हतिर्व्वा विदघातु सोल्यं । शंखेम्दुलक्ष्मी- 
मणिरत्नमुख्य प्रदा- 
३. -<-(स*)मुद्रजातिः 1१॥ अस्ति त्रिलोकीप्रथितः पृथिव्यां चालुक्य- 


बंशो नृपपुंगवानां । श्रीमानभूदा- 


येथे अक्षराचे अस्पष्ट चिन्ह आहे. ते दुर्वाच्य आहे. 
२ येथील अक्षर दुर्बोध आहे. 


व] 


१४७ 


१२. 


महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
">>> >> 

[हवमल्ल*]नामा तत्नेव. विश्रान्तदिगन्तकीतिः ।॥२॥। यस्माच्च [ज*]'- 

ज्ञे भुवनैकवीर: क्षोणीपतिः श्रीपरमद(द)- 

[देवः । विश्रा&]न्तिहेतोरिव दिग्गजानां यो भूमिभारं बि[भ]रांबभूव 1॥।३॥ 

तस्यापि पुत्रश्‍चतुरड्धुमल्लो भूलोकम- 

[ल्लो नृपति*|]र्बभूव । यशचापभू्नोरदनीलकान्तिः शारड्भधन्वेव रराज 

संख्ये ॥४1। तस्य प्रयाणे वरवारणानां हयोत्तमानां 

<---[्व्वः] । सेनासमुद्भूतरजोन्तरिक्षं संछादयामास रवेश्‍च तेज: ॥॥५॥ 

तस्मिन्मुवं बिभ्रति भूमिपाले भूलोकमल्ले 

<८--रे। समं जगद्देवपुरोगमानां जज्ञे विरोधः किल राज्यहेतोः ॥६॥ 

ओदास्यमुच्चेः प्रकृती गतायां सामन्तमुख्येथ(षु) 

[च संमुखे*]षु । यः कोपकालं ह्याधिर्ह्य मार्ग विद्रावयामास रिपून्समेतान्‌ 

॥७॥ तस्मिन्क्षणे भूमिपतिः स्वशत्रून्रणे 

<-[स*] ह्यर्गारि निनाय । दुर्ग्गापिते[ष्वे]घ॒ततोतिमात्रं संवा (बा)- 

धयामास नरेन्द्रमुख्यः ।॥८॥। ततो जगहदेवसहायतां यो व (ब) ल॑ समादा- 

[य धरा*]धिनाथः । आजग्मिवान्मालवराजमुक्‍तो (क्त) यथा* पतज्जोे- 

च्चिमुखं विविक्षु: ।॥९॥॥ तस्मिन्दिवं देववशात्पपन्ने मुख्येषु रा[ज्या*]- 

[भिमुखंषु*]तेषु । संख्योचिते दुग्गवरे हताशा भूलोकमल्लं विविशुः शरण्यं 

॥१०॥ तेषु प्रविष्टेबु विहाय दुर्ग भूपालमुख्यान्दलयां ब(ब)- 

[भूवा।&] वसुंधरायां हतकंटकायां धम्मेंण राज्यं प्रशसास पैत्रम्‌ ॥११॥ तस्येव 

राज्ये जगतिप्रसिद्धा पुर्यस्ति भूमेस्ति- 

लकायमाना । तडाकवापीदनराजिछन्ना श्रीधस्मंपुर्य्युत्तमसौधरम्या ॥१२॥ 

सोधाम्रनृत्ये शिख्र[घातभी' भौत्या रथं] 

रवेः भत्रजतोन्तरिक्षे । यत्नांक[पौलीमिव] वावनद्धं श्रीधम्मंपुर्या नयतेतिदूर॑ 

॥१३॥ रम्यापणे घूरण्णेवतां रथानां दिशान्तरा या- 


शिळा फुटली असल्यामुळे येथील अक्षर नः्ट झाळे आहे. 

य॒ या अक्षराच्या उजव्या वाजूला खाली पोकळ गाठ दिसते. ती चुकून कोरली 
ग्रेली असावी. 

“भी' पुढील अक्षर कोरतांना शिळेचा टवका निवाल्यामुळे ती जाया सोडून 
“भी? हे अक्षर चुकून पुन्हा कोरावे लागलेले दिसते. 


१६. 


१७. 


षट्‌. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


रडत 


२५. 


२६. 


२७. 


धर्मापुरी शिलालेख १४१ 
च जनावकोर्गा । प्रासादसौधोत्तमनृत्यगीतेः संस्पध्देंयामास पुरीमिवेन्द्रीम्‌ 
॥१४]। कोमारकाले प्रतिपत्न[मत्यो] संस्मृत्य़ राजा 

प्रददोश्च (च) [प्रा*]स्थात्‌ । काले व्यवस्थां सुदृढां विधाय श्रीमल्ल्हराजाय 
पुरीम[--]म्‌ (1१५॥ वित्तेन दानेन न पोरुषेण न वद्ितो ना- 

पि कुलेन शक्‍्त्या । नृपप्रसादाच्च न कश्चिदस्ति श्रोमल्ल्हराजेन समः 
पृथिव्या ॥॥१६॥ तत्कोत्तिमाकर्ण्ये [नितान्तयज्ञेः] संहृष्ट- 

कार्मरिव कोतुकेन । श्रीमल्हराजस्त्रिदशेः समेत्य यो नायितः स्वरग्गमितो 
महात्मा ॥ १७॥ तस्यापि वस्वैकपरः प्रतापो श्रीलक्ष्मरा- 

जस्तनयो बभूव । यं रूपविद्याधनयौवनानां नेकोपि पुर्व्वः स्पृहयां' बभूव 
॥॥१८॥ आहूय दानादव (द) लिसूयेपुत्लो श्रो- 

लक्ष्मराजेन जितौ धरित््यां । कंदर्ष्पेर्यो रतिलालसानां यः का्मि[नो*] नां 
ह्रते मनांसि ॥१९॥) तस्याधिकारी गृहवाससूनु- 

र्नारायणो भून्मथुराद्विजन्मा । यस्मानुजः श्रीपतिनामध (धे) यो यो लक्ष्मराजस्य 
ततांन लक्ष्मीन्‌ ॥२०॥ श्रौधर्ल्मेवुर्या प्रभुणा 

नियुक्‍तः पितेव लोकान्विधिना ररक्ष । ओदायंचातुर्यदयाधिको यः 
सौ[भा*]ग्यरूवः' प्रभुकार्यकर्ता ॥२१॥ यथाम्वु(म्बु)धो वारि [च] 
वाडवश्च विषं च रत्नं च यथा भुजंगे । श्रोत्ीपतो श्रोश्‍च सरस्वती च मिथो 
बिरुद्धे वसतस्तथात्र ॥२२॥ यया शची जंभभिदो - 

नुर्या ह्रस्य देवी गिरिराजपुत्री । लक्ष्मौर्म्पुरारे[रिव] भत्तृसाया पद्मेव 
पद्माभवदस्य भार्या ॥२३॥ कल्लोललोला: क्ष- 

णभंगुराः श्रियः आयुश्चलं यो(यो)वनतश्लुवं च मत्वेति नूनं नवलग्नबंधो 
यः कारयामास मठं मुरारेः ॥२४॥ तस्मे प्रदत्तः 

नगरेण तोबाद्दायस्त्वयं देसिजनंश्‍च साद्धे: (दंभ) । तल्लिख्यते नामपुरःसरं 
हि प्रजाभिहेतोम्मंठवृत्तिजातं 1॥।२५॥ तद्य- 


१ ह॒या अंक्षरासमोर ऐक काना कोरलेला आहे. तो चुकीने कोरला असावा. 
२ कोरताना हे अक्षर चुकून गळले आहे. 


दै 


या शब्दातील भा हे अक्षर कोरताना चुकून गळालेले दिसते. 


४ या शब्दातील भ हे अक्षर ह सारखे दिसते, ते तसे चुकीने कोरले गेले असावे. 


१४२ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 

२८. था। नगरमध्ये नायक सिद्ध पै। ना सोमंआ। श्रेष्ठि बा(बा)हुव(ब)लि। 
गांधी धोर पै । श्रेष्ठि कटडुआल चामलिक । पंचकम (म्‌)- 
प्रभूतिपंचनगरेण दत्त वषंप्रति ग ७ भब्र' प्रति कपर्दक २ माला २ तेली २ 
रजक १ [।*] टंकशालायां धडा प्रति. . . 

३०. डा १ [।%&] पर्ण्णंशालायां मासं प्रति द्र २ भागं प्रतिपण्णं २०। वा(बा)- 
ह्याभ्यन्तरध (ध्‌ ) पनदीपालिकां प्रति ग १ [।%] भक्तमंडपिकायां 
वह्ममान वृषभ २५ करो मान्य: । पृगफलक[म॑]णि गोल्हणेन मासं प्रति 
द्र १२ [॥*] कोडिआ [मलेंद्रप] घृतकेणि मासं प्रति 

द्र २ [॥&] [हलि]गवटो मासं प्रति द्र ४ [।*] पंचहत्त (न्त) ति मंडपिकायां 
शुल्की गुणाकरेण मासं प्रति दत्त ब्र ४ तया मुक्‍तीकृतवृषभपुद्रा २५ [।॥*] 
[अणे ]उदेआकीय विभ्याकारकेलि मासं प्रति द्र २ [।*] आम्वाकुंजस- 
लह्राधारोभ्रमुख मुवत[भरा] २५ नायक दोघलाल 

३४. [श्री]धराभ्यां। तेलक्रेणिद्र २ मासं प्रति तथा तेलंगी १२ मुद्रापणे' मासं 
प्रतिद्र २ [॥] गणकरं प्रतिगुली १ [।*] किरकोला 

३५. केणि मासं प्रति द्र १ [।$] मरिचवोभा मासं प्रति द्र १ [।*] मुराये घोटकं 
प्रति दायक ग्राहक द्र २ [।*] मो'[भा]्गादाये द्र ।॥। सत्रकेणी मासं 

३६. प्रति प्र(द्र) २ [।*] तंत्रिकाटलाला्यकेणी मासं प्रति द्र २ [।*] वलारदन्त- 
केणे कोडी ४ द्र १ [।&] श्रीयदय्यविडानिःकासेना वामदेवधान्त . . .* 

३७. ग १ [।*] तथा लाटदेशिनथे(ध्ये) ना भालल । राणक महोपाल । 
बील्हे' । ना बिल्हे ना । भोमदेव पोढदेव । कानारदेव 


१ भ्र हे अक्षर ह्‌ सारखे दिसते. कोरकाच्या चुकीमुळे असे झले असावे. 

येथील ण हा ल सारखा दिसतो. णे असे वाचणे इष्ट. अन्यत्र ण असाच 

कोरलेला आढळतो. 

मावर दिसणारी मात्रा शिळा फुटल्यामुळे दिसत असावी. त्यामुळे येथील 

अक्षरे सरळ रेषेत नसून थोडी खाली कोरली आहेत. * मार्ग्गादाये ' हे वाचन इष्ट. 

४ ग्रेथे आणखी दोन अक्षरे आहेत. ती अस्पष्ट असल्यामुळे नीट वाचता येत 
नाहीत. 

५ येश्रील अक्षर नीट वाचता येत नाही. 


७ 


न्ष्ण 


6:34 


३९. 


डळ. 


४१. 


४२. 


४३. 


डड, 


४५. 


धर्मापुरो शिलालेख वेश 
महुमहूग ना । वामदेवाद्यमरंन्विडनिःकासदाने शतं प्रति ग १० तर्ण्णेराव 
मा [-नाराल्वलास-] 

बाकट । भाण्डप अनन्ता (न्त) वर्ड: प्रवेशनिःकाशेन-' लव प्रदत्त द्र १ 
ना । जल्हण। ना कोत्तोधम्मंपुरी- 

प्रो भयदेशिभाण्डशालीशान्तिप्रभूतिभिर्दत्तशतं थ-तिउसदेसमहाकयणकंघुरु 
०॥ वराड जेणो 

राणकस्त्वम--कामआप्रभूतिभिनिःकास प्रवेशे भरा १० द्र १ नायक श्रीपति- 
नामतोत्रगृहीत्वा मनोरथ-' 

वृन्दोत्र प्रदत्त ॥। राणक नागरसे[ नानां] प्रदेशमथदत्तभूमिनिवत्तंनः १०० [।*] 
तनप्रामे राणेनांछञाकेन दत्तभूमिनि[व]- 

त्तंग १० [॥%] छोपानगरेण पंचवनानि [खरवट कोडी] प्रति माहु [।*] 
एते आदाया नगरेणोभयदेशिनां राजपुरुषश्च 

प्रतिपालनीयाः ॥ य[श्च नो] लोपयेन्मोहात्पापीयः पुरुषाधमः । 
गोसहस्रवधस्तस्य त्र (ब्र) हाहा च भवि- 

ष्यति ॥ [२६॥%] श्रीयशोधवलपुत्रेण श्रीमहीपतिसूरिणा । रचितं 
लिखितं चेदं शासनं वत्तंतां चिरम्‌ ॥ [२७४] 


हीं अक्षरे नीट वाचता येत नाहीत. 


०७ »७ -० 


येथे शिळा फुटली आहे. तेथे एखादे अक्षर असल्यास ते नष्ट झाले आहे. 
येथे एखादे अक्षर असोव्रे असे दिसते. असल्यास ते स्पष्ट नाही. 


६७ 
जगद्देवाचा राणी सावरगाव शिलालेख 


प्रास्ताविक 

“ आरतीय इतिहास आणि संस्कृति या व्वैमासिकाच्या, जानेवारी १९७३ च्या 
अंकात श्री. अ. म. शिराळकर यांनी ' जगहेव ह्याचा राणी सावरगाव शिलालेख 
प्रसिद्ध केक्लेला आहे. (पृ. ४४ ते ४९) जगहेवाचा हा नवीन शिलालेख उपलब्ध 
करून दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानणे अवश्य आहे. या शिलालेखाचे त्यांनी केलेले 
बाचन, त्याचा अर्थ लावताना त्यातील शब्दांची आणि त्यांच्या व्याकरणरूपांची 
त्यांना करावी लागलेली ओढाताण, त्यामुळे शिलाळेखातील श्लोकाचा कवी 
अशवत्थाम यावर, त्याचे संस्क्रुत भाषेवर प्रभुत्व नसल्याचा त्यांनी केलेला आरोप 
इत्यादीमुळे शिलाळेखाच्या वाचनात व म्हणून त्याचा अर्थ लावण्यात त्यांची काही 
चूक तर होत नसेल ना, अशी शंका मनात आली. लेखासोबत शिलालेखाचा ठसा 
छापलेला नसल्यामुळे त्यांनी केळेळे वाचन ताडून पाहाता आळे नाही. महाराष्ट्र 
राज्याच्या औरंगाबाद येथील पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी, श्री. कावडकर यांना 
पत्न लिहून मी शिलालेखाचा छाप मागविला, तो त्यांनी तावडतोब पाठविला. श्री. अ. 
म. शिराळकर यांनीही माझ्या विनंतीवरून शिलालेखाचे छायाचित्र मला उपलब्ध 
करून दिले. याबद्दळ् या दोघांचाही मी आभारी आहे. त्यांच्या आधारे शिला- 
लेखाचे पुनर्वाचन करून ते व त्यावरील चर्चा या लेखात करीत आहे. वाचन ताडून 
पाहाता यावे म्हणून सोबत शिलालेखाच्या ठशावरून घेतलेले छायाचित्रही जोडले 
आहे. गुरुवर्य डॉ. मिराशी यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल मी त्यांचा क्रूणी आहे. 


वाचन 
शिलालेखाचा ठसा व त्याचे छायाचित्र यांवरून शिलालेखाचे वाचन पुढीलप्रमाणे 
करता येईल असे मला वाटते :-- 
१: स्वस्ति ॥ सत्रासे कालिदासे ब्रव- 
२. ति विगलति क्वापि कर्ण्णाटदण्डे 


जगद्वेवाचा राणी सावरगाव शिलालेख १४५ 


३. पाण्ड्ये कुधास्य रंघं पटति झटि- 

४. ति च ः्रश्यति स्वेपि सैन्ये [।*] भानो 
५. पुर्व्वाद्रिसानो 'त्रमति भुजबलः श्री- 
६. न(ज)गद्देवदेवो लक्षं धीरः प्रवी[रः] 
,७. [अ]जयदिह वृढः कालमेघाधि- 

८. रूढ: ॥ अशवच्छामकवेः श्लोक: । 


श्री. शिराळकर यांनी पहिल्या ओळीतील “ कालिदासे ' हा शब्द “ क्षोणिदासे ' 
असा वाचला आहे. वस्तुतः तसे वाचन करण्याचे काही कारण नव्हते. या 
शब्दातील आरंभीची दोन्ही अक्षरे ' कालि' अशी स्पष्ट आहेत. त्यातील क, क्ष 
म्हणून वाचता येणे अशक्य आहे. सहाव्या ओळीतील लक्ष या शब्दातील क्ष 
बरोबर तो ताडून पाहिल्यास हे स्पष्ट हो तीच गोष्ट त्यातील ल या अक्षरा- 
विषयी. अन्यत्र अनेक शब्दांत ल आलेला आहे. त्यासारखाच या शब्दातील ल 
सुद्धा स्प" आहे. दुसर्‍या ओळीतील शेवटचा शब्द ' दत्ते। असा नसून ' दण्डे ' असा 
आहे. त्यातीळ शेवटच्या अक्षरात त्‌ला त लावलेला नसून ण्‌ ला ड जोडलेला आहे. 
तिसर्‍या ओळीतील दुसरे अक्षरही याच रीतीने ण्ड्ये असे कोरलेले आहे. त्यापुर्वीचे 
अक्षर पा है रा म्हणून वाचण्याचेही कारण नाही. पाण्डे असाच तो शब्द स्पष्ट 
आहे. त्यापुढील शब्द शिराळकरांनी ' क्रूृढस्वर' असा वाचला आहे. त्यातील 
पहिली तो'न अक्षरे ' कुथ्मस्य' अशी वाचली पाहिजेत, हे शिलालेखाच्या ठणावरून 
स्पष्ट होईल. चौव्य़ा ओळीतील पहिल्या अक्षरानंतरचा शब्द ' वर्षस्यति ' असा 
त्यांनी का वाचला ते कळत नाही. त्यांनी वाचलेले त्यातील पहिले अक्षर व नसून 
ते च आहे. आणि त्यापुढील तीन अक्षरांचे वाचन * अश्यति ' असे स्पष्ट आहे. 
त्यांच्या वाचनातील महत्त्वाच्या शब्दांकडेच येथे लक्ष वेधले आहे. या एलोकाच्या 
आलंकारि% अर्थाच्या कल्पनेने त्यांच्या मताचा वेव घेतलेला असल्यामुळे असे चुकीचे 
वाचन त्यांच्याकडून झाले असावे असे वाटते. 


मालबराव जगदेव 
प्रस्तुत श्लोकाचा अर्थ पाहण्यापुर्वी त्यात खिलेला जगद्देव कोण, हे 
आधी पाहू. कारण त्यामुळे श्लोकाचा अर्थ लावण्याला मदत होईल. सहाव्या 
ओळीतील आरंभीचे अक्षर, तेथील शिळा फुटली असल्यामुळे ' न * असे दिसते; पण 
वस्तुतः ते ' ज ' आहे. तेथील शब्दाचे वाचन श्री. शिराळकरांनी ' जगदेव ' असे 
केले आहे. ते वरोबर आहे. श्री. शिराळकर यांनी या जगद्देवाचा शोध घेण्याचा 
3-9-710-0 


१४६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


प्रयत्न केला आहे. परंतु, सत्याच्या अगदी जवळ जाऊनही शेवटी ' प्रस्तुत शिला- 
लेखातील जगहेव व अनुल्लिखित राजा कोण असावा हे ठामपणे सांगता येत नाही ' 
असे म्हणून त्यांनी तो प्रश्‍न अनिर्णीत ठेवला आहे. त्यांनी आरंभो म्हटल्याप्रमाणे 
“जगदेव हा माल्व नृपती उदयादित्याचा मुल्गा आहे.' हेच खरे आहे. त्याचे 
एक महत्त्वाचे कारण असेः मालवराज जगद्देव याचे दक्षिण प्रांतात आतापर्यंत तीन 
शिलालेख उपल्ब्ध झालेळे आहेत. एक, यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद गावापासून 
सुमारे १० मैलांवरील डोंगरगाव येथे. दुसरा, आंध्य प्रदेशातील अदिलाबाद 
जिल्ह्यातील जयनद या गावी, आणि तिसरा, बीड जिल्ह्यातील धर्मापुरी या गावी. 
डोंगरगाव येथील शिलालेखाचा काळ शके १०३४, तर धर्मापुरी येथील शिलालेखाचा 
काळ शके १०५६. त्यावरून, शकाच्या अकराव्या शतकात डोंगरगाव (यवतमाळ 
जिल्हा) ते धर्मापुरी (बीड जिल्हा) या प्रदेशात परमार नृपती मालवराज जगहेवाचे 
राज्य होते, असे दिसून येते. प्रस्तुत शिलालेखाचे प्राय्तिस्थिळ राणी सावरगाव या 
बिभागातच आहे. राणी सावरगाव परभणी जिल्ह्यात असुन ते धर्मापुरीच्या 
पूर्वेस सुमारे ७५ मैल आहे. यावरून तेथे सापडलेल्या या शिलालेखात निर्देशिळेला 
जगद्देव हा परमारनृपती मालवराज जगद्देवच असावा असे अनुमान करणे चुकीचे 
होणार नाही. 

या अनुमानाला निश्‍चिती प्राप्त करून देणारा महत्त्वाचा पुरावा असा की, या 
शिलालेखातील जगदहेवाच्या पराक्रमाची स्तुती करणार्‍या श्लोकाच्या कर्त्याचे नाव 
* अश्‍वच्छामकवेः शलोक: ' असे शिलालेखाच्या शेवटी आले आहे. आतापर्यंत 
उपलब्ध झालेल्या जगद्देवाच्या उपरोवत तीन शिलालेखांपैकी जयनद येथील शिला- 
लेखातील जगददेवाची प्रशस्तीही याच कवीने लिहिळेली आहे. त्यातील शेवटचा 
शलोक असा : 


लभतां जगतां श्रोत्रेः संगभं हूदयंगमा । 
सज्जनन्यस्तभारेयमश्वत्थामकवेः कृतिः । ॥॥२०॥ 
(एवि. इंडिका. व्हॉ. २२. पृ. ६२) 


या दोन्ही शिलालेखांतील प्रशस्तींचा लेखक अश्वत्थाम कवी हाच असल्यामुळे राणी 
सावरगाव शिलालेखातील जगहेव हा जयनद शिलालेखातील परमारनृपतती मालवराज 
जगद्देवच असावा असे निश्‍चितपणे म्हणण्याला हरकत नाही. राणी सावरगाव 
शिलालेखात, जयनद शिलालेखाप्रमाणेचे कालनिर्देश नसला तरी तो शकाच्या 
अकराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात लिहिला गेला असावा असे स्थूल मानाने म्हणावयास 
हरकत नाही. 

१-9--ळ 


जगद्वेवाचा राणी सावरगाव शिलालेख १४७ 


श्लोकाचा अर्थ 

कोणत्या तरी शत्रूवर (त्याचे नाव श्लोकात आलेले नाही) कालिदास, कर्ण्णाट- 
दण्ड, पांड्य, जगदेव इत्यादी मिळून चाल करून गेले असताना त्यांतून फक्‍त 
जगद्देवाने एकट्याने शत्रूला जिंकले, असे वर्णन करण्याचा कवीचा आशय असावा 
असे वाटते. भयभीत झालेला कालिदास पळू लागला असताना, कर्ण्णाटांचे सैन्य 
(दण्ड) थकून भागून गेल्यामुळे पराभूत होत असताना, पांड्य (राजा किंवा त्याचा 
सेनासमूह) (पराजित होऊन) पर्वताच्या (कुश्रस्य) छिद्रात, अर्थात दऱ्याखोर्‍यांत 
शिरले असताना, किंवा दर्‍याखोर्‍या झाकून टाकीत असताना, इतकेच नाही तर 
आपले स्वत:चे (जगद्देवाचे) ही सैन्य माघार घेत असताना, उदयाचलाच्या शिखरावर 
म्हणजेच पुर्व दिशेला भालू (सूर्य) भ्रमण करीत असताना आपल्या बाहूंच्या वळावर 
पराक्रम गाजविणाऱ्या धैयंशील वीरश्रेष्ठ श्रीजगद्वेवाने, काल्मेधावर अढळ आरूढ 
होऊन आपले लक्ष्य जिकळे, (त्याच्यावर विजय मिळवला), असा या शळोकाचा 
भावार्थ आहे. 


चालुक्‍्यनृपती विक्रमादित्य सहावा याच्या एका सेनापतींचे नाव कालिदास 
असे होते. आहवमल्ल सोमेश्‍वर पहिला याचा मधुवरस नावाचा एक सेनाधिपती 
होता. त्याचा हा मुलगा. कालिदास-द्रितीय म्हणून तो प्रसिद्ध आहे. (ली 
हिस्टरी ऑफ दी डेक्‍्कन-यज्ञदानी. पृ. ३९६). गणेशवाडी शिलालेखातील 
भीमनाथ प्रशस्तीचा कवी ' कालिदास दंडनायक * तो याहून वेगळा होय. मधुवरसपुत्र 
कालिदास विक्रमादित्याच्या कारकीर्दीत प्रसिद्ध होता. राणी सावरगाव येथील 
प्रस्तुत शिलालेखात निर्देशिळेला कालिदास हाच असावा. 


*कर्णर्णाटदण्ड ' हा शब्द होयसळ नुपतीच्या सैन्याला उद्देशून वापरला असणे शक्‍य 
आहे. * दण्ड म्हणजे सैन्य, असा त्या शब्दाचा एक अर्थ आहे. * विश्‍व? कोशात 
* दण्डो यमे मानभेदे लगुडे दमसेन्ययोः' असे या शब्दाचे अनेक अर्थ दिले आहेत. 
दण्डाधिप, दण्डाधिकारी हे शब्द सेनापती या अर्थाने योजळे जातात ते याचमुळे. 
“ कर्ण्णाटदण्ड ' म्हणजे कर्नाटकांचे सैन्य. * कर्ण्णाट ' हा शब्द कानडी प्रदेशातील 
चालुक्य नृपतीसाठी जसा वापरतात तसा तो होयसळ नृपतीसाठीही वापरतात. कारण 
त्यांचेही राज्य (दक्षिण) कर्नाटकातच होते. होयसळनृपती ड्वितीय नरसिंह याला 
जिंकणार्‍या एका पल्ल्व नुपतीला ' कर्ण्णाटभूपमानमर्दन ' हे विशेषण लावलेले 
आढळते. (एपि. इंडिका, व्हॉ. २२, पू. ४५) त्यावरून ' कर्ण्णाटदण्ड ' हा शब्द 
होयसळांच्या सैन्याला उद्देशून वापरला असणे शक्‍य आहे, असे वाटते. 


१श्ट महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


तथापि, “ कर्ण्णाटदण्ड' हा शब्द चालुक्यांच्या सैन्याला उद्देशूनही वापरला असणे 
शक्‍य आहे. तसे मानल्यास श्लोकाच्या अर्थात थोडा बदल होईल. चालुक्य 
विक्रमादित्याचा सेनापती कालिदास भयभीत होऊन पळत असताना (द्रवति), 
आणि त्याचे कर्ण्णाट सैन्य थकून भागून गेल्यामुळे पराभूत होत असताना--असा 
पहिल्या ओळीचा अर्थ करता येईल. अर्थात, त्यामुळे, चालुक्य, पांड आणि जगहेव 
कोणत्या तरी शत्रूवर चाल करून गेळे असताना केवळ जगद्देंवाने एकट्याने शत्रूला 
जिंकले, असा भावार्थ घेता येईल. असे केल्यास या युद्धप्रसंगाची ऐतिहासिक 
संगती लावून, ज्यावर जगद्देंवाने विजय मिळवला तो शत्रू कोण हेही निश्‍चित करता 
येईल असे वाटते. हा शत्रू होयसळ नृपती वीर बल्लाळ (शके १०२२ते १०३२) 
असावा. होयसळ हे स्वतःला चालुक्यांचे मांडलीक म्हणवीत असले तरी त्यांच्यातील 
स्पर्धा प्रसिद्ध आहे. चालुक्यांचा प्रदेश जिकण्याचा त्यांचा नेहमी प्रयत्न असे. वीर 
बल्लाळ आणि मालवेश्‍वर जगद्देव यांच्यातील एका भीषण युद्धाचे वर्णन होयसळांच्या 
शिलालेखात आढळते. (एपि. कर्नाटका, भा. २, पृ. ३४९) त्याच प्रसंगाचा उल्लेख 
प्रस्तुत जगहेव-प्रशस्तीच्या श्लोकात असावा. यावेळी विक्रमादित्य सहावा हा 
पूर्वेकडील चोल नृपती कुलोत्तृंग याच्यावरील स्वार्‍्यांत गुंतला होता. बहूधा, हे 
लक्षात घेऊनच “ भानौ पूर्व्वाद्रिसानी 'त्रमति '--हा उल्लेख कवीने केला असावा. 
विक्रमादित्य पुर्वेकडील स्वार्‍यांत गुंतलेला पाहून वीर बल्लाळ होयसळाने त्याच्या 
प्रदेशावर स्वारी केली असताना चालुक्य सेनापती कालिदास, त्याच्या आध्विपत्या- 
खाली असलेले कर्ण्णाट सन्य, पांड्य नृपती व जगहूेव यांनी मिळून त्यांचा प्रतिकार 
केला असावा. त्यावेळी जगद्देवाने एकट्याने मिळविलेल्या यशाचे वर्णन प्रस्तुत 
श्लोकात आहे, असे म्हणता पेते. 


* पाण्ड्य ' नृपतीचे राज्य भारताच्या दक्षिण टोकाच्या पूर्व बाजूकडील तामिळ 
प्रदेशात होते हे इतिहासज्ञांना ठाऊक आहेच. या श्लोकातील * भानो पूर्व्वाद्रिसानौ 
आरमति ' हे केवळ निसर्गवर्णन समजायचे की एखाद्या राजाला उद्देशून हे शब्द योजले 
असावे हा प्रश्‍न आहे. मला असे वाटते की, “ भानु' हे उपमेय चाल्वयनृपती 
विक्रमादित्य सहावा याला उद्देशून वापरले असावे. त्याच्या नावातील “ आदित्य ' 
या शब्दाचाच पर्याय * भानु ' होय. उदयाचलाच्या शिखरावर सूर्य रमण करीत 
असताना; भ्हणजेच विक्रमादित्याचा उदय होऊन तो राजसिहासनावर बसला 
असताना; किंवा, यापूर्वी सुचवल्याप्रमाणे पुर्वेकडील नृपती कुलोत्तुंग चोल याच्या 
प्रदेशात तो 'अ्रमण करीत असताना--असा अर्थ कवीला अभिप्रेत असावा. आपला 
वडील भाऊ द्वितीय सोमेश्‍वर चालुवयांच्या सिंहासनावर असताना विक्रमादित्याने 


जगद्वेवाचा राणी सावरगाव शिलालेख १४९ 
0000.:00004000.020000.0020120600002030्‌06ृ0.0्‌000... भया. 
इतर अनेक राजांशी संगनमत करून त्याला पदच्युत करून वँदेत टाकळे व आपण 
सिंहासन बळकावले हा इतिहास प्रसिद्ध आहे. यावेळी हितीय सोमेश्‍वर आणि 
कुलोत्तृंग चोळ एक झाले होते ; तर त्यांच्या विरुद्ध लढण्यासाठी विक्रमादित्याने 
होयसळ, पांड्य इत्यादींचे साह्य मिळवून विरोधाची फळी उभारली होती असे 
इतिहासावरून दिसून येते. युद्ध संपुन विक्रमादित्य सिंहासनावर वसल्यानंतरही 
ठिकठिकाणी लहानभोठ्या लढाया चालू होत्या. अशा एखाद्या प्रसंगी विक्रमादित्य 
प्रवेकडे कुलोतुंग चोलाशी युद्ध करण्यात गुंतला आहे हे पाहून होयसळ वीर बल्लाळाने 
चालुक्यांच्या एखाद्या भागावर स्वारी केली असताना विक्रमादित्याचा सेनापती 
कालिदास याने चालुक्य, पांड्य, जगद्देव इत्यादिकांच्या सैन्याच्या साह्याने त्याला 
तोंड दिले. परंतु या लढाईत कालिदास हा स्वतः भयभीत होऊन पळून जाऊ 
लागला, त्याचे सैन्य पराभूत होऊन गळून गेळे, पांड्य राज्याचे सैन्य दुभंगून सैरावैरा 
पळत असताना जवळच्या पर्वतातील दर्‍याखोर्‍या त्यांनी व्यापल्या, त्यांचा त्यांनी 
आश्रय घेतला; इतकेच नाही त्याच वेळी खुद्द जगद्देवाचेही सैन्य 'अरष्ट झाले, पराभूत 
झाले. शत्रूकडून सर्वाची अशी दाणादाण होत असताना धैर्यशाली आणि शूरवीर 
जगद्देव स्वतः समरांगणात उतरला. कालमेघाप्रमाणे असलेल्या त्या सर्व सैन्याला 
काबूत आणून, किंवा 'कालमेध' नावाच्या आपल्या घोड्यावर दृढपणे आरूढ होऊन 
त्याने स्वतःच्या बाहुबलाने--पराक्रमाने आपल्या * लक्ष्या'वर --शत्रूवर विजय 
मिळवला. अशी जगद्वेवाच्या पराक्रमाची प्रशस्ती प्रस्तुत श्लोकात कवीने गुंफली आहे. 


ही प्रशस्ती त्याने आलंकारिक रीतीने केली आहे यात शंका नाही. त्याने 
वापरलेल्या ' द्रवति , ' विगलति', ' पटति * इत्यादी वर्तमानकाळवाचक धातुसाधितां- 
वरून व “कालमेघाधिरूढ:' या जगददेवाला लावलेल्या विशेषणावरून दिसून येईल. 
* कालमेघोधिरूढ:' असे या शब्दांचे वाचन न करता ते ' कालमेघाधिरूढ:' असेच केले 
पाहिजे. शिलाळेखाच्या ठशात या शब्दातील घा वर जी मात्रा म्हणून वाचली 
गेली आहे ती वस्तुतः मात्रा नसुन वरील ओळीतील प्र या अक्षराचा तो लांबलेला दंड 
होय. अन्यत्र ज्या मात्रा कोरलेल्या आहेत त्यांचे वळण डावीकडे झुकलेले दिसते. 
तसे येथे मुळीच नाही. त्यामुठे हा शब्द ' काल्मेघाधिख्ढ:' असाच वाचला पाहिजे. 
जगदहेवाचे ते विशेषण आहे. ज्यावर आरूढ होऊत त्याने आपल्या लक्ष्यावर विजय 
मिळवल्आ ते काल्मेघ म्हणजे कालिदास, कर्ण्णाटदण्ड, पाण्ड्य आणि स्वसैन्य. 
(काल्मेच हे कदाचित जगद्देवाच्या घोड्याचे नावही असेल). असे असल्यामुळेच 
त्याचे पराभव वर्णन करण्यासाठी द्रवति, विगलति इत्यादी दृघर्थी शब्दांची 
योजना कवीने केळी आहे. द्रुर्‍ऱ्गळणे, वाहणे, पलायन करणे; विगल्‌्‌< गळणे; 


१५० महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


पराभूत होणे, पट्‌ ऱदुभंगणे; शिरणे इत्यादी. “ भ्रश्‌' या शब्दाचाही खाली 
पडणे, गणे आणि पराभूत होणे अशा दोन अर्थांनी येथे उपयोग केलेला आहे. असा 
त्यांचा अर्थ लावला म्हणजे य! एलोकाचे सौंदर्य ब कवीला अभिप्रेत असलेला अथ 
कळून येईल. तो व्यक्‍त करीत असताना व्याकरणाच्या दृष्टीने कोणतीही सदोष 
रूपे त्याने वापरली नाहीत. अर्थात, ' त्याला भाषेचा व्यवस्थित वापर करता 
आला नाही ' किंवा त्याचे संस्कृत भाषेवर प्रभुत्व नव्हते असे लांछन कवीला लावण्याचे 
कारण नाही. 


१३ 


चालुक्य नृपती सहाव्या विक्रमादित्याच्या काळचे 
गणेशवाडी शिलालेख 
(चालुक्य विक्रम संवत २४) 


उपलब्धी व वर्णन 

गणेशवाडी (ता. निलंगा, जिल्हा उस्मानाबाद) येथील केशव भारती समाधी- 
जवळच्या या शिलाळेखाची माहिती तेथील सरपंचाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या 
औरंगाबाद येथील पुरातत्त्व विभागाला इ. स. १९६४ मध्ये मिळाली, तेव्हा 
कार्यालयातील संशोधन-सहायक श्री. न. शे. पोहनेरकर व श्री. हरिहर ठोसर यांनी 
तेथे जाऊन लेखांचे ठसे घेतळे आणि त्यांचे वाचन करून एक त्रोटक टिपण तयार 
केले. ते त्यावेळी वर्तमानपत्रातुन प्रसिद्ध झाळे. त्यानंतर मात्र त्यावर कुणीही 
काही लिहिले नाही, किवा शिलाळेखांचे संपादन केळेलेही आढळले नाही. म्हणून 
महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व पुराभिलेख विभागाचे संचालक कै. डॉ. मो. गं. 
दीक्षित बांना प्रस्तुत शिलालेख संपादन करण्याची मी परवानगी मागितली. 
त्यांनी ती मोठय़ा आनंदाने दिली. इतकेच नाही तर शिलालेखांचे स्वच्छ ठसे 
मला उपलब्ध करून दिले. याबद्दल मी त्यांचा फार आभारी आहे. त्या टशां- 
वरून प्रस्तुत शिलालेखांचे संपादन मी करीत आहे. 

या कोरीव लेखांच्या दोन शिळा आहेत. पहिल्या शिळेचा आकार १५० % ८० 
सेंटीमीटर असून तिच्यावर प्रारंभी चंद्र, सूर्य, मंगल कलश आणि सवत्स धेनू यांच्या 
आकृती व त्यानंतर नागरी लिपीत संस्कृत भाषेत ५२ ओळींचा मजकूर कोरलेला 
आहे. दुसर्‍या शिळेचा आकार १५३>६६४ सेंटीमीटर असून तिची जाडी ३३ 
सेंटीमीटर आहे. या शिळेच्या समोरील बाजूवर प्रारंभो नंदी, शिवल्गि व त्या- 
समोर उभा असलेला एक विनम्र भक्‍त यांच्या आकृती कोरलेल्या असुन त्यानंतर 
नागरी लिपीतील संस्कृत भाषेत ५० ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. याच 
शिळेच्या जाडीच्या डाव्या बाजूवर ५२ ओळींचा मजकूर नागरी लिपीत व संस्कृत 
भाषेत कोरलेला आहे. 


१५२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


या दोन्ही शिळांवरील मजकुराचे निरीक्षण केले म्हणजे असे दिसून येते की, 
कल्याण येथील चालुक्य नृपती विक्रमादित्य सहावा याचा सेनापती भीम याची 
प्रशस्ती यावर प्रामुख्याने कोरळेळी आहे. पहिल्या शिळेवर तिची सुरवात होते 
व दुसर्‍या शिळेच्या समोरच्या बाजूवरील १२ व्या ओळीत ती संपते. त्यानंतर 
शिवलिंगी संतानातील काही आचार्यांची वर्णने त्यात आलेली आहेत. या शिळेच्या 
जाडीच्या डाव्या बाजूवर भीमनाथाचा दानलेख कोरला असून तो अपुर्ण असावा 
असे वाटते. कारण त्यातील शेवटच्या ओळीत शेवटी “ पुनरपि ' असा शब्द आलेला 
आहे. त्यावरून त्यापुढे आणखी काही मजकूर निश्चित असला पाहिजे. या 
शिळेवर दुसऱ्या कोणत्याही ठिकाणी तो आढळत नाही. एखाद्या तिसऱ्याच 
शिळेवर कदाचित तो कोरण्यात आला असावा. पण सध्या तरी अशो तिसरी 
शिळा त्या ठिकाणी आढळत नाही. विवेचनाच्या दृष्टीने सोयीचे व्हावे म्हणून 
प्रथम या दानलेखाचे संपादन करीत आहे. 


१ 


भोमनाथाचा दानलेख 

वर्णन 

गणेशवाडी येथील केशवभारती यांच्या समाधीजवळील क्र. २ च्या शिळेच्या डाव्या 
बाजूवर भीमनाथाचा प्रस्तुत दानलेख कोरलेला आहे. शिळेच्या या वाजूकडील 
उंची १५३ सेंटीमीटर व सूंदी ३३ सेंटीमीटर आहे. तिच्या वरील भागाकडील 
उजवी बाजू फुटलेली असल्यामुळे आरंभीच्या २० ओळींच्या शेवटची' काही अक्षरे 
नाहोशी झालेली आहेत. या कोरीव लेखाच्या एकूण ५२ ओळी असुन त्या स्पष्ट 
व ठसठशीत मोठ्या अक्षरांत कोरलेल्या आहेत. प्रत्येक ओळीत साधारणपणे 
१६ ते १८ अक्षरे असुन प्रत्येक अक्षर सुमारे २ सें. मी. उंच व १.५ सें. मी. रंद 
आहे. त्यावरून अक्षराच्या आकाराची चांगळी कल्पना येईल. कोरकाने लेख 
काळजीपूर्वक कोरलेळा आहे. अनवधानाने काही चुका झाल्या आहेत त्या नगण्य 
होत. उदा. दुसऱ्या ओळीतील * जाधिराज:' या अक्षरातील दुसर्‍या ज ला शेवटी 
उभा दंड चुकीने कोरला आहे. त्यामुळे तेथील ज या अक्षराचे वळण विघडले 
आहे. १८ व्या ओळीत धू ऐवजी व्‌ आणि ४३ व्या ओळीत डु ऐवजी वु ही अक्षरे 
चुकीने कोरली गेली आहेत. * चालुक्य ' (ओ. ३, २२) या शब्दातील क्य हे 
जोडाक्षर कोरताना संपूर्ण क ला य जोडलेला आहे हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे 


आहे. 


गणेशवाडी शिलालेख १५३ 
००७००००००० ळा 
अक्षरवटिका 

शिलालेखाची लिपी नागरी असून अक्षरांचे वळण उत्तर-भारतीय अक्षरांसारखे 
आहे.' ए चे चिन्ह ल॑बत्रिकोणाकृती आहे. (पाहा. ओ. १२, ४०) व्यंजनांना 
जोडलेले एकार व ओकार यासाठी सामान्यतः सर्वत्र पृष्ठमात्रांचा उपयोग केलेला 
आहे. ऐकार व औकार यासाठी मात्र एक पृष्ठमात्रा व दुसरी शिरोरेषेवरील 
मात्रा यांचा उपयोग आढळतो. त आणि भ॒ या अक्षरांचे वळण सामान्यत: सारखे 
आहे. वस्तुतः भ च्या चिन्हात दंडापूर्वी आडवी रेषा व तिला जोडून खाली आलेली 
उभी सरळ रेषा असायला पाहिजे. तशी ती अनेक ठिकाणी आहे. उदा. 
भुवनाश्रय, १; त्रिभुवन, ११; भूम्यां, २७ इत्यादी. तथापि, उभ्या दंडाला 
जोडलेल्या चिन्हाळा क्वचित अर्धवर्तुळाकार आल्यामुळे तो भ ऐवजी त दिसतो. 
उदा. 'स्थिता भूमिः' ओ. ४० यातील त व भ पाहा. उल्ट त च्या चिन्हाचा 
अर्धवर्तुळाकार स्पष्ट नसल्यामुळे ते भ सारखे दिसते. उदा. तस्या: ओ. २९, 
ततो-ओ. ३५ या शब्दांतील त पाहा. चिन्हांच्या साम्यामुळे ख-ओ. ३५, 
श्व-ओ. १६, आणि श्‍च-ओ. १७, ३१, ३७ यांच्या वाचनातही संभ्रम निर्माण होण्याचा 
संभव उद्‌भवतो. ध अक्षराच्या चिन्हाचे वैशिष्ट्य असे की, त्यावर शिरोरेषा 
नाही. पण ध ला आकाराचा काना जोडताना मात्र ध चा उभा दंड व काना 
यांच्या मध्यभागी एक आडवी रेषा जोडलेली असते. उदा. प्रधानं-ओ.७, निधान- 
ओ. ९, विधानार्थ-ओ. १८, इत्यादी शब्दांतील धा पाहा. स्थ हे जोडाक्षर लिहि- 
ताना स च्या खाली जोडलेल्या थ अक्षराचे वळण पाहण्यासारखे आहे. ते आजच्या 
दंडविरहित ळ अक्षरासारखे दिसते. उदा. व्यवस्थिताया:-ओ. ३३; स्थापितं- 
ओ. ३५, ४१ इत्यादी शब्दांतील स्थ पाहा. ब साठी सर्वत्र व हे अक्षर कोरलेले 
आढळते. उदा. पदाब्ज-ओ. १२; ब्रह्म-ओ. १६ इत्यादी. मार्ग्य-ओ. ३२. 
या शब्दातील सर्ग या जोडाक्षराचे चिन्हही लक्षात घेण्यासारखे आहे. तेथे ग च्या 
दंडाला खाली अर्ध्या न चे चिन्ह जोडले आहे. कदाचित ते अर्ध्या ग चे चिन्ह असेल; 
पण तसे दिसत नाही. कारण त्याची गाठ वर वळलेली नसून खाली वळलेली आहे. 
र्न या जोडाक्षराचे चिन्हद्दी अगदी त्याचसारखे आहे. उदा. आग्नेय-ओ. २४, 
५१, या अक्षरातील ग्न चे चिन्ह पाहा. ग्ग मधील अर्ध्या न सारखे दिसणारे ते 
चिन्ह दिततदर्शक असावे असे वाटते. अकराव्या शतकातील ताम्रपटात ण्ण हे 
जोडाक्षर कोरताना ण च्या खालीही तसेच चिन्ह जोडलेले आढळते. (विदर्भ 
संशोधन मंडळ वाषिक १९६८, पृ. ५४, ५६ पाहा). ज आणि ज्ञ यांच्या 
चिन्हांतही काही फरक आढळत नाही. उदा- ओ. ९, १०, १४ पाहा, 


१५४ महाराष्ट्रातील काहो तार्रपट व शिलालेख 


भाषा 

या कोरीव लेखाची भाषा संस्कृत असून ती शुद्ध आहे. अनुनासिकासाठी परसवर्ण 
न वापरता बहुधा सवंत्र अनुस्वार दिलेला आढळतो. अपवाद फक्त सामन्त-ओ. ८, 
ग्रामाभ्यन्तरे-ओ. १५, तदन्तर्गत-ओ. २३, या शब्दांचा आहे. र पूर्वी आलेली 
व्यंजने काही ठिकाणी ह्वित्त केळेली आहेत. उदा. मात्तंड:-ओ. १०, निवर्त्तनानां- 
ओ. २७, मार्ग्ग-ओ. ३२, नेक्त्य-ओ. ४६. तथापि, मार्गशीर्षे-ओ. २३ या 
शब्दातील ग अक्षर मात्र द्वित्त करून लिहिलेले नाही. 


कालनिश्‍चिती 

या. दानलेखाचा काळ ' श्रीमच्चालुक्यविक्रमनृपकाळे चतुविशतितमे प्रमाथि 
संवत्सरे तदन्तर्गत मार्गशीर्षे मासे पोर्णमास्यां सोमवारे सोमग्रहणपर्वणि '--असा 
ओ. २२ते २४ मध्ये निदिष्ट केलेला आहे. हा '* चालुक्य विक्रमनृप काल ' 
म्हणजे काय हे प्रथम पाहिले पाहिजे. प्राचीन कोरीव लेखांत सामान्यतः 
प्रसिद्ध शक वर्षाचा निर्देश आढळतो. चालुक्य वंशातील विक्रमादित्य सहावा 
याच्या कारकौर्दीपुर्वीही कालगणनेसाठी बहुधा या शक वर्षाचाच उपयोग कर- 
ण्यात ग्रेत असे. पण सहाव्या चालुक्य विक्रमादित्याने ती पद्धती मोडून 
आपल्या नावाने नवोन शक सुरू केला. तो ' चालुक्य विक्रम शक' या नावाने 
प्रसिद्ध आहे. या विक्रमादित्याच्या २३ व्या राज्यारोहण वर्षात कोरल्या 
गेळेल्या गदग येथोळ कानडी शिलालेखात (एपि. इंडिका, वर्ष २५ क्रमांक २४ 
पृ. ३५१) त्याच्या या कर्तृत्वाचा मोठा गौरवपूर्ण उल्लेख केलेला आढळतो. 
तो पुढींलप्रमाणे-- 


* एसव शकवर्वसंमाणिसि विक्रमवर्षमेंदु तन्नय पेसरं वसुमतिगे नेगळचिद 
साहसिंगं जगदेकदानि धरम्मंविनोद ।॥' 

याचा भावार्थ असा : “ सुप्रसिद्ध शकवर्षाचा अंत आणि विक्रम वर्ष सुरू करून 
पृथ्वीतलावर आपले नाव दैदीप्यमान करणारा तो वीर होता. तसेच तो 
जगदेकदानि म्हणजे जगातील एक अपूर्व दानी व धर्मकार्यात आनंद मानणारा 
होता.” 

बडगेरी (जिल्हा सोरापूर, कर्नाटक) येथील शिलालेखात * नल संवत्सरातील 
फाल्गुन शुद्ध पंचमी, गुर्वार' रोजी आपल्या पट्टबंधमहोत्सवाच्या वाषिकोत्सव 
प्रसंगी या विक्रमादित्याने दिलेल्या दानांचा उल्लेख आहे. नल संवत्सर शकवर्ष 
९९८ मध्ये होते. त्यावरून विक्रमादित्याचा राज्यारोहण काल, आणि अर्थात 


गणेशवाडी शिलालेख १५५ 


चालुक्य विक्रमशकाचा प्रारंभ काल (९9०) शकवर्षे ९९७ (इ. स. 
१०७५-७६) हा समजण्यात येतो. यावरून दिसून येईल की, चालुक्य विक्रम 
शककालात ९९७ मिळविले म्हणजे चाळू शक वर्ष, आणि त्यात ७८ मिळविले 
म्हणजे इसवी संत काढता येतो. प्रस्तुत कोरीव लेखातील दान चालुक्य 
विक्रम शकाच्या २४ व्या वर्षी (चतुविशति) दिलेले आहे. अर्थात, ९९७-- 
२४ २२ शकबर्ष १०२१ (3 इ. स. १०९९) हा या दानलेखाचा काळ ठरतो. 
पिल्ले यांच्या जंत्रींवरून संवत्सरचक्रगणनेच्या दाक्षिणात्य पद्धतीनुसार प्रमाथी 
संवत्सर शके १०२१ मध्ये होते असे दिसून येते. पण गत शक १०२१ प्रमाथी 
संवत्सराच्या मार्गशीर्ष महिन्यातील पोणिमेला जंत्रीनुसार बुधवार येतो. त्या 
दिवशी' चंद्रग्रहण होते. तेव्हा शिलालेखातील कालनिर्देश बाराच्या दृष्टीने 
बरोबर ठरत नाही. '* सोमवार' याऐवजी या ठिकाणी सोम्यबार ' असा 
शब्द असावा व कोरकाने तो चुकीने “सोमवार ' असा कोरला असावा असे 
वाटते. या दिवशी इंग्रजी तारीख इ. स. १०९९, नोव्हेंबर ३०, वुधवार ही 
होतो. 


विषय 

चालुक्‍्यनूपती विक्रमादित्य (सहावा) याच्याकडून त्याचा महाप्रधान भीमनाथ 
याने पिप्पलग्नाम हे गाव मिळविले व तेथे भीमसमुद्र नावाच्या सरोवराच्या 
काठावर ब्रम्हा-विष्णु-महेशवरादि देवतांची देवाल्ये बांधली. त्यांच्या पुजा- 
अर्चेसाठी, व तेथील सरस्वती मंडपातील तपस्वी आणि विद्यार्थी यांच्या अन्न- 
धान्यसंवर्धनासाठी पिप्पल्ग्राम येथील पाचशे निवतंने भूमी तत्पुरुष पंडिताला 
दान दिली. त्याचप्रमाणे भीमेश्वर देवाच्या “ पुरविधानाथ ' गावात राहण्या- 
साठी जागा दिली, हे नमुद करणे हा या दानलेखाचा मुख्य विषय आहे. 

प्रारंभी त्रिभुवनमल्लदेव अर्थात विक्रमादित्य याचा निर्देण आहे. (ओ. १-४) 
* व्रिभुवनमल्लदेव ' या शब्दानंतर * अभिनव ' हा शब्द आलेला असून त्यापुढची अक्षरे 
नाहीशी झालेली आहेत. तथापि, त्यांतील पहिळे अक्षर र्‍हस्व इकारयुक्‍त 
असावे हे स्पष्ट दिसते. अवशिष्ट चिन्हावरून ते बि असावे असे मला वाटते. 
ते लक्षात घेता तेथे ' विक्रम:' किवा ' विक्रमाकः' असा शब्द असावा. तसे 
असल्यास हा संपूर्ण शब्द “ अभिनवविक्रमार्क:' असाही पुर्ण करता येईल. 
विक्रमादित्यासाठी ' विक्रमाक' हा शब्द पुढील भीमनाथ प्रशस्तीत (ओ. ४) 
वापरला आहे. चालुक्यांच्या वंशात विक्रमादित्य नावाचे अनेक राजे होऊन 
गेळे, त्यात हा ' अभिनव म्हणजे अपूव, पूर्वीच्या विक्रमादित्यापेक्षा विशेष 


१५६ महाराष्ट्रातील काही ताञ्रपट च शिलालेख 


कर्तृत्ववान होता. म्हणून त्याचा नामनिर्देश ' अभिनव-विक्रमार्कः! या शब्दाने 
केलेला असावा असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

ब्रिभुवनमल्लदेवाचा अर्थात सहाव्या विक्रमादित्याचा निर्देश करताना समस्त- 
भुवनाश्रय, परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सत्याश्रयकुलतिलक, 
चालुक्याभरण ही त्याची ब्रिसुदे निदिष्ट केळी आहेत. विक्रमादित्य आणि 
त्याचे मांडलीक. यांचे जे अनेक शिलालेख उपलब्ध झाले आहेत त्या सर्वात 
विक्रमादित्याच्या नावामागे या बिरुदांचा उल्लेख केलेला आढळतो. तथापि, 
ही केवळ विक्रमादित्याचींच बिरुदे होती असे नाही. त्याच्या पूर्वीच्या अनेक 
चालुक्य नृपतींच्या नावामागेही हीच विरुदे आढळतात. उदा. सहाव्या 
विक्रमादित्यापूर्वी राज्य करणारा प्रथम सोमेश्वर याचा पुल्गुंट शिलालेख (ए. 
इं. वर्षे १६. क्र. ९, पृ. ५४), . तडखेल शिलालेख (इन्‌स्क्रिप्शन्स फ्रॉम नांदेड 
डिस्ट्रिक्ट. पृ. ६), गवरवड शिलालेख (ए. इ. वर्षं १५ क्र. १३, पृ. २३९) 
इत्यादी पाहा. विक्रमादित्य सहावा याच्या कोरीव लेखांत * त्रिभुवनमल्लदेव ' 
हे त्याचे नाव असले तरी वस्तुतः तेही त्याचे बिरुद होय. त्यापूर्वीच्या. नूप- 
तींनीही अशी बिरुदे धारण केली होती व त्याच बिरुदांनी त्यांचा प्रामुख्याने 
उल्लेख होत होता. उदा. प्रथम सोमेश्वर याचे बिरुद “आहवमल्ल ' व 
“व्वै्ोक्यमल्ल ' होते, द्वितीय सोमेश्वराचे बिरुद ' भुवनेकमल्ल ' होते,, त्याच- 
प्रमाणे सहाव्या विक्रमादित्याचे बिरुद “ त्रिभुवनमल्ल् ' होते. त्यामुळे या 
बिरुदानंतर ' अभिनव (विक्रमार्क:) ' असे त्याचे नाव असावे या तर्काला 
पुष्टी मिळते. ' सत्याश्रयकुलतिलक' या विरुदातील 'सत्याश्रय ' म्हणजे 
ह्षवर्धनाचा पराभव करणारा द्वितीय पुलकेशी होय. त्याचे अपुर्व पराक्रम 
लक्षात घेता नंतरच्या चालुक्य नुपतींनी आपणाला ' सत्याश्रयकुलतिलक ' 
म्हणवून घ्यावे यात द्वितीय पुलकेशीच्या पराक्रमांचा यथार्थ गौरव होय. 

विक्रमादित्य सहावा सुखसमाधानाच्या कथांनी विनोदात कल्याणपूर येथून 
आपल्या साम्राज्यलक्ष्मीचे शासन चाल्वीत होता. त्यावेळी भीमनाथ हा 
त्याचा महाप्रधान होता. ७ ते ११ या ओळींत त्याच्या बिरुदांचे वर्णन आहे. 
त्यावरून आपल्या कतृंत्वाने त्याने पाच महाशब्दांचा मान राजाकडून प्राप्त 
करून घेतला होता असे दिसते. '“ पंचमहाशब्द ' म्हणजे पाच विशाल वाद्यांचा 
आवाज. सेनापती, मांडलीक इत्यादींना आपल्या घरासमोर, मिरवणूक किवा 
उत्सवप्रसंगी मोठा आवाज करणारी वाद्ये वाजवू देण्याचा सन्मान राजाकडून 
मिळतं असे. ही पाच वाद्ये किवा हे पाच आवाज कोणते यासंबंधी मतभेद 
आहेत. फार मोठ्या व्यक्तींनाच हा मान प्राप्त होत असे. तसा तो भीम- 


गणेशवाडी शिलालेख १५७ 


नाथाने विक्रमादित्याकडून प्राप्त करून घेतला होता. तो महासामंताधिपती, 
व॒महाप्रचंडदंडनायक होता. ' दंडनायंक म्हणजे सेनापती. महाप्रचंड दंड- 
नायक हे मोठ्या सेनापतीवरसुद्धा अधिकार असलेल्या महाप्रधानासारख्या 
श्रेष्ठ अधिकार्‍यांना प्राप्त होत असलेले बिरुद असावे असे दिसते. 

या विरुदानंतर भीमनाथाच्या व्यक्तिगत गुणांचे वर्णन करणारी काही 
विशेषणे योजली आहेत. त्यांवरून असे दिसून येते की, भीमनाथ हा शिष्ट 
, म्हणजे सद्गुणसंपक्न आणि सन्मान्य अशा लोकांना त्यांनी इच्छिलेळे फळ प्राप्त 
करून देत असे. तो सत्यनिघान अर्थात सत्याचा ठेवा होता. (ओ. ९) 
सौजन्यरूपी नीलकमलाला (वनज) प्रफुल्लित करणारा तो सूर्य (मार्तंड) होता. 
सज्जनांच्या ठिकाणी आढळणारे दयालुत्व, नग्नता इत्यादी गुण त्याच्या ठिकाणी 
होते. इतकेच नाही तर आपल्या आचरणाने इतरांच्याही ठिकाणी हे गुण तो 
निर्माण करोत. असे. (ओ. १०) काश्मीरदेशाच्या मुखावरील तो अलंकार 
होता. अर्थात, त्याच्यामुळे काश्मीर देशाचे मुख उजळून निघाले होते. या- 
वरून हा भीमनाथ मूळचा काश्मीर देशातील होता हे स्पष्ट दिसते. (ओ. 
१०) पुढे संपादिलेल्या भीमनाथाच्या प्रशस्तीवरू्न याला दुजोरा मिळतो. 
आपल्या स्वामीची फसवणूक करणार्‍यांचा तो शिरच्छेद करणारा होता. (ओ. 
११) यावरून भीमनाथाची स्वामिभक्ती तर दिसून येतेच, पण त्याने अशा 
काही' राजंद्रोह्यांचा निःपात केला असल्याचेही सूचित होते. हे स्वामीवंचक 
कोण असावेत याविषयी उपलब्ध साधनांवरून तरी माहिती' मिळत नाही. 
त्याच्या या कर्तृत्वामुळे व तो सेनापती असताना त्याने केलेल्या धाडसामुळे 
त्याला 'साहसोत्तुंग ' असे म्हटले आहे. (ओ. १२) याशिवाय अंतःपुरातील 
सेवकांचाही तो अधिकारी होता (सौविदल्ल >>अंत:पुरातील सेवक). अर्थात, 
राजप्रासादातील अंत:पुराच्या व्यवस्थेचे काम त्याच्याकडे होते असे यावरून 
दिसून येते. (ओ. १३). 


एक कानडी शिलालेख 

या भीमनाथाची माहिती ज्यावरून मिळते असा एक कानडी शिलालेख 
यापूर्वी लक्ष्मेश्वर (जि. धारवाड) येथे उपलब्ध झालेला आहे. (एपि. इ. वर्ष 
१६, पृ. ३२) तो चालुक्य विक्रम कालाच्या २७ व्या वर्षीचा (शके १०२४ 
इ.स. ११०२) असून त्यात या भीम सेनापतीचा “ पादप्मोपजींवी ' माधव भट्ट 
याने दिलेल्या दानांचा उल्लेख आहे. आपला प्रस्तुत शिलालेख हा उपरोक्‍त 
लक्ष्मेश्वर शिलालेखाच्या तीन वर्षे आधीचा आहे. लक्ष्मेथ्वर शिलालेखात 


१५८ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


भीमनाथाला भीम, भिवणय्या अशा नावांनी संबोधले असून आपल्या शिला- 
छेखातील सवे विरुदे त्याच्या नावामागे लावली आहेत. 'संत्यनिधान ' या 
शब्दाऐवजी * नुडिदंते गंड आणि '“सौविदल्लानाम्‌ सावासिगळ 
हे कानडी शब्द वापरले आहेत. आपल्या शिलालेखातील माहितीशिवाय 
लक्ष्मेश्वर शिलालेखातून अधिक माहिती मिळते ती अशी को, तो (राजप्रासादा- 
तील) घरादारावरोल प्रमुख (मनेवग्गंडे) व प्रांतीक नोंदणी अधिकारी 
(पट्टळेकरण) अंसून त्यावेळी ७॥ लक्ष अछुपन्नाय कर देणार्‍या पळसिगे-१२ 
हजार या प्रदेशावर शासन करीत होता. आपला प्रस्तुत गणेशवाडी शिला- 
लेख हा लक्ष्मेश्वर शिलालेखाच्या ३ वर्षे आधीचा आहे. कदाचित त्यावेळीही 
तो पळसिगे प्रदेशावर शासन करीत असणे शक्‍य आहे. 

प्रस्तुत गणेशवाडी शिलालेख व उपरोक्त लक्ष्मेश्‍वर शिलालेख यांच्याही पुर्वी 
चालुक्य विक्रप शकाच्या २३ व्या वर्षींचा हुणसि हृदडलि येथील देवळातील 
आणखो एक शिलालेख उपलब्ध आहे (देसाई, पी. बी. जैनिझम इन साउथ 
इंडिया, पृ. २४१). त्यात या 'भीमनाथाला भिवणय्या म्हटले असून त्याला 
महाप्रधान, मनेव्गंडे (गृहखात्यावरील अधीक्षक); सहवासिगळ अधिष्ठायक 
(><सौबिदल्लानामधिष्ठायक:) ; पट्टळेकरण, मन्नेयरध्यक्ष (> कनिष्ठ प्रमुखांचा 
अध्यक्ष) आणि दंडनायक हो विशेषणे लावली आहेत. याशिवाय विजापूर 
जिल्ह्यातील इ. स. १०९५ च्या शिलालेखात या भिवणय्याचा उल्डरेख आहे. तसेच 
धारवाड जिल्ह्यातील गदग येथील शिलालेखातही उपरोक्त लक्ष्मेशवर शिला- 
लेखातील वरणंनाप्रमाणेच त्याचे वर्णन केलेळे आढळते (साऊथ इंडियन इन्‌- 
स्क्रिपशन्स, वर्षे ११, क्रमांक १३९ आणि क्र. १५०). 

या भीम सेनापतीच्या वंशाची व गुणांची अधिक माहिती पुढे दुसर्‍या 
बिभागात संपादिळेल्या भीमनाथ प्रशस्तीवरून मिळते. तिचा त्या ठिकाणी विचार 
करू. 


तत्पुद्ष पंडिताला दान 

य़ा कोरींव लेखातील दान ज्याला देण्यात आळे आहे त्याचे नाव तत्पुरुष 
पंडित. पिप्पल्ग्राम येथील देवालये व पाठशाळा यांवरील तो कुल्यती असावा 
हे स्पष्ट आहे. किव्तग्राम येथे राहणार्‍या वादिरुद्रपंडिताचा शिष्य क्रियाशक्‍ती 
पंडित याचा तो शिष्य होता. तो शिवलिंगी संप्रदायाचा असून लाकुलीश्वर 
आगमाचा अनुयायी होता. त्याची विशेष माहिती येथे संपादन केलेल्या तिसर्‍या 
भागात आलेली आहे ती पाहावी. 


गणेशवाडी शिलालेख १५९ 


स्थलनिश्‍चिती 
विक्रमादित्व सहावा जेथून राज्य करीत होता ते कल्याणपुर म्हणजे सध्याचे 
कल्याणी (जिल्हा विदर, कर्नाटक राज्य) नावाचे गाव होय. दान दिलेले गाव 
पिप्पलग्राम म्हणजे सध्याचे हिप्पळगाव (ता. निलंगा, जिल्हा उस्मानाबाद, 
महाराष्ट्र राज्य.) सुप्रसिद्ध लातूर या गावाच्या आग्नेय दिशेला १० मैलांवर 
आहे. संस्कृत शब्दातील प चा उच्चार कानडी भाषेत अनेकदा ह॒ होतो. 
पुलिकर< हुलिगेरे ; त्याचप्रमाणे पिप्पल्ग्राम या. शब्दाचे हिप्पळगाव 
हे उच्वारांतर झाले आहे. पूर्वीचे त्या गावाचे हे कानडी नाव अजून चालू 
आहे. कित्येकदा याच्या उलट प्रकारही झालेला आढळतो. नांदेड जिल्ह्याच्या 
देगळूर तालुक्यात एक पिप्पळगाव आहे. त्याचे नाव कानडो शिलालेखात 
हिप्पळगावे असे आढळते. (इन्क्रिप्शन्स फ्रॉम नांदेड डिस्ट्रिक्ट, क्र. २४). अर्थात 
तेथे कानडी नावाचे मराठीकरण झाल्याचे आढळून येईल. आपल्या या 
हिप्पळगावाभोअतो पूर्वी प्राकार (वेस) असावा असे ओ. ४६, ४७, ४८ यावरून 
दिसून येते. ज्या ठिकाणी हे शिलालेख सापडले ते गगेशवाडी गाव महा- 
राष्ट्रातोल खेड्यांची वगंक्रपी या पुस्तकात नाही. कारण तो हिप्पळगावाचाच 
एक भाग समजला जातो. गगेशवाडीळाच हिप्पळगाःवची वाडी असे म्हणण्यात 
य्रेते. ती हिप्पळगावच्या दक्षिणेला दोन मैलांवर आहे. पिण्पलग्रामच्या 
दक्षिण सोमेवर शिदिष्ट केळेळे शिलाकर ग्राम म्हणजे सध्या .हिप्पळगावच्या 
दक्षिणेला पण किंचित नैक्रत्य दिशेला ४ मैत्गंवर & सळगर हे गाव 
असावे. उत्तर सोमेवरोल शुष्कग्राम म्हणजे सध्याचे सृगाब असावे. ते 
हिप्पळगावच्या उत्तरेस पण किचित वायव्य दिशेला असून ४ मैल अंतरावर 
आहे. शुष्कग्राम >सुकेगाव >सूगाव असा हा कझपभ्रंश झाला असावा किवा 
त्या काळातील या गावाचे नाव सुकेंगाव असून त्याचे संस्कृत रूप शुष्कग्राम 
केलेले असण्याचीही शक्‍यता वाटते. 


1: 


'भीमनाय प्रशस्तो 


एकाच बाजूवर कोरलेल्या क्रप्तांक १ या शिळेवर प्रारंभ होणार्‍या लेखाचा 
आता विचार करू. हा लेख क्रमांक २ च्या शिळेवरोल समोरच्या बाजूवर 
१२ व्या ओळीत संपतो. त्यातील समाप्तिळेखात ' प्रशस्किमिति शुभम्‌ ' असे शब्द 
आहेत. समाप्तिलेखापूर्वीच्या शेवटच्या श्लोकात देखील “ दिगपिता स्वस्तिमत: 


१६० महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


प्रशस्तिः ' असे शब्द आहेत. त्यावरून हा प्रशस्तिळेख होय यात शंका नाही. ही 
प्रशस्ती भीमनाथाची होय असे मूळ मजकुरावरून दिसून येते. तेव्हा या 
छेखाला “ भीमनाथ प्रशस्ती ' असे यथार्थ नाव देण्याला हरकत नाही. 


लिपो ब अक्षरांचे वळण 

शिलाळेखाच्या या विभागाचीही लिपी नागरी असून अक्षरांचे वळण उत्तर- 
भारतीय अक्षरांच्यासारवे आहे. आजच्या देवनागरी वळणाला ते बव्हंशी 
जुळणारे आहे. यातील वैशिष्ट्ये शिलालेखाच्या पहिल्या विभागातील 
वैशिष्ट्यांसारखीच आहेत. त्यामुळे त्यांची पूनरुवती करीत नाही. त्यात न 
आलेल्या काही अक्षरांच्या वैशिष्ट्यांचा तेवढा उल्लेख या ठिकाणी 
करतो. 

“ओंनमः' हे शब्द ओ. १, ६५ व १०२ या ओळींत आलेले आहेत. त्यांतील * 
ओं पाहा. आजच्या उं सारल्या चिन्हाने तेथे ओ कोरलेला असून त्यावर अनुस्वार 
दिलेला आहे. त्यावरून आजच्या उ सारखे दिसणारे चिन्ह्‌ त्याकाळी ओ साठी' 
वापरले जात असावे असे दिसते. उ हे अक्षर ओ. १व ५२ मधे आलेले 
आहे. तेथील उ सुद्धा आजच्या उ सारखाच आहे, पण त्याच्या पोटात गाठ 
आहे. त्यावरून उ व ओ मधील फरक लक्ष्यात येईल. इ या स्वराचे लेखन' 
वर दोन व खाली दोन अशी चार पोकळ शून्ये कोरून आणि वरील दोन 
शून्ये आडव्या पण किचित तिरप्या रेषेने एकमेकांना जोडून केलेले आहे. (ओ. 
१७, २४ व ६२ पाहा.). 

य॒ य़ा अक्षराचे वळण वस्तुत: अतिशय सुंदर आहे. ' जायंते' ओ. ५४, 
* यदद्च-', ' घ्रियंते- ओ. ५६, * भूयस्त्वाद-' “ यावदयं ' ओ. ५९ इत्यादी शब्दां- 
तील यर पाहिल्यास ते दिसून येईल. '* निलयत्रयं--ओ. ४६, ' श्रिया'-ओ. ४८, 
समार्पयच्च-ओ. ५०, इत्यादी शब्दांतही ते आढळते. पण हे वळण सर्वत्र सारखे 
राहिलेळे नाही. य च्या खालील भागातील गोलाकार व आडवी रेषा नाहीशी 
होऊन अन्यत्र त्या सर्व भागाला गोलाकार आलेला आहे. उदा. ' यियासव: '- 
“पाल्यंत्विदम्‌ '-ओ. १, इत्यादी शब्दांतील य पाहा; आणि जोडाक्षरातील 
य मध्ये तर ही सुंदरता पुर्णयणे नाहीशी होऊन क्वचित त्याज्रा प चे आणि 
क्वचित खाली गोलाकार दिलेल्या दोन उभ्या दंडांचे स्वरूप आलेले आहे. 
उदा. 'क्षित्यां, -ओ. १९, “ शकलस्थ! -ओ. ३, ' प्रत्याथ '-ओ. ७, ' फलस्य'- 
ओ. १२, ' प्रियस्य ' -ओ. १९, ' व्याकुलाभि '-ओ. ५७, ' शक्‍नोम्यहम्‌ '-ओ. ५९ 
यांतील य पाहा. 


गणेशवाडी शिलालेख १६१ 


सामान्यतः अनुनासिकासाठी सवंत्र अनुस्वाराचा उपयोग केलेला आहे. 
परसवर्णाचा उपयोग अपवादात्मक आहे. उदा. युध्यन्ति-२५, अन्तः-३२, 
जायम्ते-५४ इत्यादी. अनुस्वाराचा उपयोग करण्याच्या प्रवृत्तीमुळेच * समुत्पन्ना', 
“किन्नर '-हे शब्द “ समुत्पंना --१२, “ किनर '-१९ असे लिहिले गेलेले आढळ- 
तात. 


भाषा 

शिलालेखाची भाषा संस्कृत असून ती निर्दोष आहे. ही संपुर्ण प्रशस्ती 
शलोकबद्ध पद्यात्मक आहे. फक्त ओ. ६१ ते ६४ या ओळींतील प्रशस्तिलेखक 
कवीचा निर्देश गद्यात आहे. 


विषय : भोमनाथ प्रशस्ती 

प्रस्तुत लेखात भीमनाथ प्रशस्ती कोरलेली आहे, याचा निदेश पूर्वीच केळेला 
आहे. कोरीव लेख क्रमांक १ च्या दानलेखातील दाता भीमनाथ आणि या 
प्रशस्तीचा नायक भीमनाथ हे एकच होत. कारण, हा भीमनाथ विक्रमा- 
दित्याचा प्रधान होता असे दानलेखात (ओ. ७) जसे म्हटले आहे तसेच या 
प्रशस्तीतही म्हटळे आहे. (ओ. १०). राजाजवळून पिप्पलग्राम मिळवून 
ते तत्पुरुष पंडिताला दान केल्याचा उल्लेख दानलेखातील १४ ते २९ ओळींत 
आढळतो. त्याच दानाचा उल्लेख प्रशस्तिलेवातील ४४ व ४५ या ओळींतही 
आढळतो. भीमनाथाने पिप्पल्ग्राम येथे ब्रम्हा-विष्णु-महेशाची देवळे बांधली 
हा उल्लेख दोन्हीकडे आहे. (पाहा, दानलेख ओ. १६, १७; भीमनाथ प्रशस्ती, 
ओ. ४५ ते ४७.) तेव्हा या दोन्ही लेखांतील भीमनाथ ही एकच व्यक्‍ती होय यात 
संशय नाही. 

प्रस्तुत लेखात भीमनाथालाच भीम (ओ. २४), भीम सेनापती (ओ. १०, 
१९, ५७), भीमचमूपती (ओ. २१) या नावांनीही संबोधिले आहे. सेनापतो, 
चमूपती या शब्दांनी त्याच्या केवळ अधिकारपदाचा उल्लेख केलेला असावा. 
मूळ नाव “भीम ' असेच असले पाहिजे. भीमनाथ (ओ. ११, १४, ६१) या 
शब्दाच्या मुळाशीही मुख्य शब्द “भीम ' हाच होय. तेव्हा तेच त्याचे मूळ 
नाव असावे. लक्ष्मेश्वर शिलालेखातही त्याला भीम याच नावाने संबोधले 
आहे (एपि. इंडिका, व्हॉ. १६, पृ. ३२२). त्याच लेखात त्याला “ भिवणय्या * 
असेही म्हटले आहे. ते त्याचे कानडी नाव होय. अर्थात, भीम, भीमनाथ, 
भिवणय्या, भीमसेनापती, भीमचमूपती ही एकाच व्यक्‍तीची नावे होत. 

&-9-या-ठ 


१६२ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 
पूर्वपीठिका 

या भीमनाथाची पूर्वपीठिका व कौटुंबिक माहिती ११ते १६ व ३६ ते ४० 
या ओळींत सविस्तर आलेली आहे. त्यावरून असे दिसून येते को, भीमनाथाचे 
गोवर आत्रेय असून (ओ. ११) त्याचे मूळ घराणे हिमाल्य पर्वतातील काश्मीर 
देशचे (ओ. १२ व १४). या घराण्यातील विद्वान ब्राम्हणांच्या घोषांनी सर्व 
दिशा दुमदुमून गेल्या होत्या. भीमनाथाच्या पणजोबांचे नाव आदित्यभट्ट. 
तो आत्मशास्त्र व वेदार्थविज्ञान यांत पारंगत होता. काश्मीर देशात अत्यंत 
धर्मनिष्ठ म्हणून सर्व लोक त्याची स्तुतिस्तोत्रे गात असत (श्लो. १३). मोठ- 
मोठे यज्ञ करून त्याने आपली पापे नष्ट केली होती. उत्तम गृहस्थाश्रम 
आचरल्याने त्याचा प्रभाव सर्वप्रसिद्ध होता. वितस्तेला संतुष्ट केल्यामुळे 
त्याला स्वर्ग दोत बोटे उरला होता. शंकराला संतुष्ट करून त्याने आपल्या 
कुळाची उन्नती प्राप्त करून घेतली होती (श्लो. १४). यावरून दिसून देईल 
की, आदित्यभट्ट हा शिवोपासक असून त्याचे गाव काश्मीरमधील वितस्ता (आजचे 
नाव झेलम) नदीच्या काठावर कुठे तरी असले पाहिजे. 

या आदित्यभट्टाचा मुलगा शोयुभट्ट हा भीमनाथाचा आजोबा. तो पवित्र 
धर्मकार्ये करणारा अग्निहोत्री होता. त्यामुळे त्याने सर्व पापे नाहीशी करून 
ब्रैलोक्यात कीर्ती मिळविली होती (श्लो. १५). शीयुभट्टाचा पूत्र बल्लभटट 
हा भीमनाथाचा पिता. अनेक गुणरत्नांची तो खाण असून त्याच्या कीर्तीची 
पताका उंच होती (श्लो. १६). वल्लभट्टाच्या पत्नीचे नाव जयावती (श्लो. 
३२). कृतयुगातील वीरसुता दिती हिने त्रेतायुगात रामनृपतीच्या मातेचा 
म्हणजे कौसल्येचा अवतार घेतला. द्वापरयुगात तीच देवकीच्या रूपाने आणि 
आता कलियुगात जयावतीच्या रूपाने अवतरली (श्लो. ३२). वल्लभट्ट 
आणि जयावती या दांपत्याच्या पोटी भीननाथाचा जन्म झाला. भीमनाथाच्या 
पत्नीचे. नाव जोगलदेवी (श्लो. ३३) अथवा जोगवा. ती पतित्रता, धरमपरायण 
व अतिशय रमणीय असून तिने आपल्या विविध चारिल्यगुणांनी विशुद्ध कीर्ती 
मिळविली होती (श्लो. ३५). अनेकांवर तिने उपकार केले होते. 


चालुक्यनृपतो विक्रमादित्य 
या प्रशस्तीच्या आरंभी, संसारसमुद्राच्या पार जाण्याची ज्यांची इच्छा 
असेल त्यांनी हे ' शिर्वालगी संतान शासन ' पाळावे (श्लो. १) अशी आदेशवजा 
विनंती केली आहे. नंतर चालुक्यांचे देवत असलेला वराह अर्थात वराहावतार 
आणि गणेश यांच्या प्राथना आलेल्या आहेत (श्लो. २ व ३). त्यानंतर 
&भ्न्या-त 


गणेशवाडी शिलालेख १६३ 


४ते ७ या श्लोकांत चालुक्यवंशातील विक्रमाक म्हणजे विक्रमादित्य नुपतीवे 
स्तुतिस्तोत्रांनी भरलेले वर्णन आहे. ते नेहमीप्रमाणे अतिशयोक्तिपूर?्ण असून 
त्यावरून ऐतिहासिक स्वरूपाची अशी कोणतीही नवीन माहिती उपलब्ध 
होत नाही. विक्रमादित्याचे सौंदर्य (श्लो. ४), औदार्य (श्लो. ५), राज्यकतृत्व 
(श्लो. ६) आणि शौर्य (एल्ो. ७) यांचे मोठे काव्यमय वर्णन या एलोकांत 
आढळते. 

हा विक्रमाके म्हणजे पश्चिम चालुक्यवंशातील सहावा विक्रमादित्य नृपती 
होय. त्याने इ. स. १०७६ पासून ११२७ पयंत राज्य केले. याची कारकीर्द 
प्राचीन इतिहासात प्रसिद्ध आहे. राज्यकतृत्वाबरोबरच त्याचे रसिकत्वही 
सर्वमान्य होते. अनेक विद्वान आणि कवी याच्या आश्रयाला होते. सुप्रसिद्ध 
कवी विल्हण याच्याच दरबारात होता. विल्हणाने लिहिलेले विक्रमांकदेव- 
चरित हे महाकाव्य याच विक्रमादित्याच्या चरित्राचे वर्णन करणारे होय. 
आपला. प्रशस्तिनायक भीम हा काश्मीर देशातून येऊन याच्या आश्रयाला 
राहिला असावा. तेथे असताना भीमाने विक्रमादित्याची सेवा करून आपला 
भाग्योदय करून घेतला असे ' ल्ब्धोदयो भानुपदार्चनेन ' (श्लो. १८) या 
शलष्ट वाक्याने प्रशस्तिळ्ेखकाने मोठ्या मामिकपणे सूचित केले आहे. क्रमांक 
१ च्या दानळेंखात भीमनाथाला जी विरुदे आणि विशेषणे लावली आहेत 
त्यांवरून त्याच्या कतृंत्वाची चांगली कल्पना येईल. 

या प्रशस्तीतही त्याच्या अनेक गणांचे काव्यमय वर्णन केलेलें आढळते 
तो विक्रमादित्याचा प्रधान असून सेना, विद्वान, धर्म इत्यादिकांतही शिरोमणी 
होता. त्याचे शोये, कलाप्रियत्व, गांभीर्य, दयालुत्व, शेत्य, क्षांती, वाक्‍पट्त्व, 
वद्धिमतता इत्यादिकांचे मोठे सुंदर वर्णन या प्रशस्तीत आलेले आहे. प्रशस्ती- 
ल्लेखकाच्या मते तो सवंगुणसंपन्न होता असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. 


भौमनाथाची धमंकृत्ये व दान्के 

या भीमनाथाते केलेल्या धर्मकृत्यांचे व दिलेल्या दानांचे वर्णन ३७ ते ५१ या 
एलोकात आलेले आहे. (१) मेघंकर येथे भीमविक्रम नावाची विशाल 
शाला म्हणजे सभागृह बांधले. ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश्वर यांच्या मूर्ती 
तथार करवून त्यांची त्याने तेथे स्थापना केली आणि त्यांना, अर्थात त्या देवतांच्या 
पुजाअर्चेसाठी पिप्परिकखेट नावाचे गाव दान दिले. (२) गोदावरी नदीच्या 
काठावरील नांदोतट या गावी प्रतापनवभीम नावाची शाळा अर्थात देवालय 
बांधून तेथे त्रिपुर्षांची म्हणजे ब्रह्माविष्णुमहेशांची स्थापना केली, आणि त्याच्या 


१६४ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


पूजाअर्चेसाठी बग्घचिका नावाचे गाव दान दिले. (३) भुवनाचल येथे बलभीम 
नावाचे विष्णूचे देवालय बांधले. (४) शिवपुर येथे शिवाचे मंदिर उभारले. 
(५) कल्याणपुर येथे भीमेश्वराचे देऊळ बांधून त्याला मुरंबिका नावाचे 
गाव दान दिले. (६) कल्लुंबरक येथे त्याने एक सरोवर तयार केले. 
(७) राजाजवळून पिप्पलग्नाभ्त नावाचे गाव मिळवून तेथील भुमी त्याने 
धर्मपरायण ब्राह्मणांना अर्पण केली. तेथे त्याने व्रिवदन त्रिलोचनाची तीन 
देवळे उभारली आणि त्यांना सहस्न (निवर्तनांच्या) भूमीचे दान दिले. भीमार्क 
नावाचे देवाल्यही बांधळे. भीमसमुद्र नावाचे तडाग तयार केले. हेरंबधाम 
अर्थात गणेशमंदिर उभारले. आपल्या तडागाच्या म्हणजेच भीमसमुद्राच्या 
काठावर क्षेत्रपाळाचे देऊळ बांधून तेथील विहिरीमध्ये बारा देवतांच्या देवळधा 
तयार केल्या. दुसरी एक विहीर बांधली. चंडीचे देऊळ बांधून त्याला 
सहस्र (निवर्तनांच्या) भूमीचे दान दिले. 

आपल्या देशात (राज्यात) जेथे जेथे म्हणून एखादे तीर्थ किवा मोठे शहर 
असेल तेथे तेथे भीमनाथाने यज्ञयाग करून अन्नसत्रे घातली. त्यांतील अन्नाच्या 
भोजनाने हजारो ब्राह्मण पवित्र झाले (श्लो. ४८--५०). सारांश, विक्रमादित्य 
नृपतीचे कोषागार लक्षावधी सुवर्णमुद्रांनी समृद्ध करणार्‍या सेनापती भीमाच्या 
परोपकारकार्याला सीमाच नव्हती. प्रशस्तिलेखक म्हणतो की, भीम सेना- 
पतीच्या गुणांची गणना करण्याची आपली इच्छा आहे खरी, पण त्या गुणांच्या 
अगणितत्वामुळे आणि आपल्या वाणीच्या अतितुच्छतेमुळे त्यांचे वर्णन करणे 
आपल्याला शक्‍य नाही (श्लो. ५१). जोपर्यंत आकाश, ब्रह्मदेव, शंकर आणि 
कृष्ण आहेत तोपर्यंत लोकांना श्रवणसुख देणारी स्वस्तिमान भीमाची ही 
प्रशस्ती टिकून राहो (श्लो. ५२) अशी शुभेच्छा व्यक्त करून लेखकाने मूळ 
प्रशश्ती संपविली आहे. 


स्थलनिश्‍चिती वे 

ओ. १४ मधे कश्मीर देशाचा व वितस्ता (नदीचा) उल्लेख आला आहे. 
पहिल्या विभागातील दानळेखात “काश्मीर ' (ओ. १०) असा शब्द आला 
आहे. अर्थात, कश्मीर व काश्मीर अशी दोन्ही ख्पे त्या काळी वापरली जात 
होती असे दिसते. झेलम नदीचा उल्लेख ११ ध्या शतकातील या शिलालेखात 
पूर्वीच्या ' वितस्ता ' या नावानेच केलेला आढळतो हे लक्ष्यात ठेवण्यासारखे आहे. 

श्लोक ३७ मध्ये उल्लेखिलेले मेघंकर म्हणजे आजचे मेहकर (जिल्हा बुलडाणा, 
महाराष्ट्र राज्य) गाव होय. मेघंकर हे वस्तुतः एका राक्षसाचे नाव होय. 


गणेशवाडी शिलालेख १६५ 
लक क कलकल कश रला ावकनकतमेकिनि मनकामना दाताने 
त्याच्या अपकृत्यांनी त्रस्त झालेल्या प्रजेचे संरक्षण करण्यासाठी भगवान विष्णूने 
शाझ्गंधराचे रूप घेऊन त्याला ठार मारळे, अशी दंतकथा आहे. त्यामुळेच या 
स्थानाला मेघंकर हे नाव मिळाले. प्राचीन काळापासुन हे एक क्षेत्र म्हणून 
प्रसिद्ध आहे. मत्स्यपुराण, अध्याय २३ मध्ये या क्षेत्राचे माहात्म्य वर्णन केलेळे 
आढळते. पद्मपुराण, गीता-माहात्म्य, अध्याय १८५ मध्येही त्याचा निर्देश येतो. 
महानुभावपंथ-संस्थापक श्रीचक्रधरस्वामी यांच्या चरित्राचे वर्णन करणार्‍या 
* लीळाचरित्र ' या ग्रंथातही मेहकर या गावाचे नाव ' मेघंकर ' म्हणून आढळते. 
(लीळाचरित्र, पु. १४४; स्थानपोथी, पृ. ११ पाहा) या गावी भीमनाथाने 
बांधलेल्या ब्रम्हाविष्णुमहेशवरांच्या देवळाला त्याने जे पिप्परिकखेट नावाचे गाव 
दान दिले होते ते आजचे पिंपरखेड असावे. ते मेहकरपासून नैक्ृत्य दिशेस 
सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावर आहे. तेथून जवळच पिंपरखेड नावाचे आणखी 
एक गाव आहे, पण ते आज ओसाड आहे. 

जिच्या पाण्याने महापापांचे समूह धुवून निघतात त्या गोदावरी नदीच्या 
काठावरील नांदीतट गाव म्हणजे आजचे नांदेड (जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र 
राज्य) होय. नांदेडचा “ नांदीतट' या नावाने उल्लेख कंधार येथे उपलब्ध 
झालेल्या दहाव्या शतकातील राष्ट्रकूटांच्या शिलालेखात देखील आढळतो (एपि. 
इंडिका. ३५, पृ. १०५). * नांदीतट माहात्म्य ' ग्रंथात तर तो अनेक ठिकाणी 
आहे. चवथ्या शतकातील वाकाटक वंशातील द्वितीय विध्यशक्‍तीच्या वाशिम 
ताम्रपटातील “ नांदीकड' शहराचा उल्लेख या नांदेड शहराचाच असावा. 
* नांदीकड हे ' नांदीकट ' या शब्दाचे प्राकृत रूपांतर होय. अर्थात, आजचे 
नांदेड शहर पूर्वी ' नांदीतट' या नावाने आणि त्याहीपूर्वी * नांदीकट ' अथवा 
“नांदीकड* या नावाने ओळखले जात होते हे स्पष्ट दिसते. (वाकाटक नृपती 
आणि त्यांचा काळ -डॉ. मिराशी, पृ. ३३२). नांदीतट येथील देवळाला व 
शाळेला दान दिलेळे वग्घि नावाचे गाव म्हणजे आजचे “ वाघी * नावाचे खेडे 
होय. ते नांदेडपासुन पश्चिमेकडे सहा किलोमीटर अंतरावर गोदावरी नदीच्या 
काठावरच आहे. 

भुवनाचल गाव निश्‍चित कोणते ते सांगता येत नाही. परभणी जिल्ह्याच्या 
परतुड तालुक्‍यात “* भुवन ' नावाचे खेडे आहे. बहुधा तेच हे असावे. कदाचित 
भुवनाचल ><भुवनगिरी -<भोंगीर (हैद्रावादपासून ४० मैलांवर) हे भुवनाचल 
असावे असे श्री. सेतुमाधवराव पगडी यांनी सुचवले आहे. या तकंपद्धतीने विचार 
केला तर उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या भूम महालातील * भोनगिरी ' म्हणजे 
भुवनाचलळ असणे अधिक शक्‍य वाटते. शिलालेखातील श्िवपुर (शल्रो. ३९) 


१६६ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्याच्या गंगापूर तालुक्यातील शिवपूर असावे. ते गोदावरी 
व कौम नदीच्या संगमापासून उत्तरेस सहा मैलांवरील शिवपुर, किवा नांदेड 
जिल्ह्याच्या हृदगाव तालुक्‍यातील शिवपुरी हे गाव असावे. ते नांदेडच्या ईशान्येस 
२३ मैलांवर आहे. कल्याणपुरी (श्लो. ४०) म्हणजे चालुक्यांच्या राजधानीचे 
शहर कल्याणी होय. ते सध्या बिदर जिल्ह्याच्या हृमणाबाद तालुक्‍यात आहे. 
भीमनाथाने तेथे बांधलेल्या भीमेश्‍वर देवळाला दान दिलेले मुरुंबिका (श्लो. ४०) 
गाव म्हणजे आजचे ' मुरुम ' (उस्मानाबाद जिल्हा, उमरगा तालुका) हे असावे. 
येथे चालुक्यांचे अनेक कानडी शिलालेख उपलब्ध झालेले आहेत. नांदेड जिल्ह्या- 
तील कंधार तालुक्‍यात कंधारच्या पश्चिमेकडे १० मैलांवर मुरंबी नावाचे खेडे 
आहे. कदाचित शिलाळेखातील मुरुंबिका म्हणजे हे मुरंबी असू शकेल. या 
मुरंबीच्या जवळपास असलेल्या कंधार, अर्धापुर वगैरे गावीही चालुवयांचे काही 
शिलालेख उपल्ब्ध झालेले आढळतात. शिलालेखातील कल्लुंब्बर (श्लो. ४० ) 
म्हणजे आजचे कलंबर गाव असावे. ते नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्‍यात 
असून मुरंबीच्या पूर्वेस सुमारे १५ मैलांवर व कंधारच्या ईणान्येस १० मैलांवर 
आहे. विक्रमादित्य सहावा याच्या काळातील शके ११२२ चा एक कानडी लेख 
नांदेड जिल्ह्याच्या देगलूर तालुक्‍यातील बिमरा गावी उपलब्ध झालेला आहे. 
त्यात कल्लकुंबरी गावाचा जल्लेख आलेला आहे (इन्स्क्रप्‌शन्स फ्रॉम नांदेड 
डिस्ट्रिकट-संपा. रट्टी-शेळके; पृ. १४८, १५०). अवरवाडी बिभागातील 
कल्लकुंबर गावातून वाजी कुलातील पुरुष करडकल्लु येथे येऊन राहिळे होते. 
यातील अवरवाडी म्हणजे सध्याचे अवराळा. (ता. बिलोली, जि. नांदेड) त्याच्या 
जवळील कुंबरगाव हे पुर्वीचे कल्ल्कुंबर असावे असे संपादकांनी म्हटलेले आहे. 
त्याऐवजी वर निर्देशिलेळे कलंबर (ता. कंधार, जि. नांदेड) हे कल्लकुंबर 
असावे असे मानणे अधिक योग्य. या गावाचे संस्कृत नाव कल्लुंबरक, कानडी 
नाव कल्लकुंवर आणि मराठी नांव कलंबर ही संगती लावणे बरोबर ठरेल. 
ध्वनिशास्त्रदृष्ट्याही कल्लकुंबरचे कलंबर हे ख्पांतर योग्य ठरेल. पिव्पलग्राम 
(श्लो. ४१ ) संबंधीची माहिती यापूर्वीच्या विभागात दिलेली आहे ती पाहावी. 


लेखक 

या प्रशस्तीचा लेखक कालिदास दंडनायक असुन (ओ. ६४) प्रस्तुत प्रशस्तीचा 
नायक भीमनाथ याचाच तो मुलगा होता (ओ. ६२). त्याला लावलेल्या विशेष- 
णांवरून तो गुरूची सेवा करण्यात तत्पर, श्रेष्ठ कवीरूपी कुमुदिनींना आनंद 
देणारा चंद्र, कग्वेदचूडामणी आणि अभिनव कालिदास होता. त्याचे स्वतःचे 


गणेशवाडी शिलालेख १६७ 


नाव कालिदास हे तर खरेच, पण त्याच्या उत्कृष्ट काव्यगुणांमुळे ' अभिनव 
कालिदास ' म्हणून तो विक्रमाच्या दरबारात प्रसिद्ध असावा. दंडनायक ही 
सुद्धा त्याची पदवी असावी. त्यावरून न्यायदानाचे किवा सेनेवरील अधिकार्‍याचे 
काम त्याच्याकडे असावे असे दिसते. ओ. ६१ व ६२ मध्ये आलेली विशेषणेही 
त्यालाच अनुलक्षून असली पाहिजेत. तेथेही त्याला * नव कालिदास ' असे म्हटले 
आहे. 


डे 
शिवलिंगी-संतान आचार्य 


प्रास्ताविक 

क्रमांक २ च्या शिळेवर “ भीमनाथ-प्रशस्ति ' संपल्यानंतर गणेशवाडी 
शिलालेखातील तिसरा विभाग सुरू होतो. तो या शिळेवरील तेराव्या ओळीपासून 
सुरू होऊन शेवटच्या ओळीत पुर्ण झालेला आहे. दोन्ही शिळांवरील एकत्रित 
लेखनाची गणना केल्यास हा तिसरा विभाग ६५ व्या ओळीपासून सुरू होऊन 
१०१ या ओळीत संपतो असे दिसून येईल. 

हा विभाग गद्यपद्यमिश्रित आहे. प्रामुख्याने तो गद्यात्मक आहे. पण ओ. ७० 
ते ७२ मध्ये वादिरद्ध पंडिताची कीर्ती वर्णन करणारा एक शलोक आणि 
ओ. ९४ ते १०२ मध्ये तत्पुरुष पंडित आणि श्रीकंठ मुनी यांची कीर्ती वर्णन 
करणारे पाच शलोक एवढा भाग पद्यमय, अर्थात श्लोकबद्ध आहे. या विभागातील 
गयसुद्धा काव्यलंकारपरिपूर्ण असून अत्यंत नादमधुर आहे. संस्कृत गद्यकेखनाचा 
तो सुंदर नमुना होय. 


विषय 

या तिसर्‍या विभागातील लेखनाचा मुख्य विषय पिथ्पल्ग्राम येथे भीमनाथाने 
बांधून दिलेल्या देवळातील व सरस्वती मंडपातील प्रमुख आचार्य तत्पुरुष पंडित 
(विभाग १, ओ. १६ ते २९) याची गुरुपरंपरा वर्णन करण्याचा आहे. 
& नमः या मंगलाने सुरवात करून प्रथम वादिरुद्र पंडिताचे वर्णन केलेळे आहे. 
हा वादिरुद्र पंडित यम, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, जप, समाधी आणि 
घडंगोपह्ार यांनी संपन्न होता. तक आदिकरून अनेक शास्त्ररूपी समुद्राच्या 
दुसर्‍या टोकाला गेलेला (ऱसर्वे शास्त्रांत पारंगत), विशुद्ध कीर्तीचा, निष्कलंक 
चारि्याचा, दुष्ट आणि गविष्ठ पंडितांच्या गळ्याला लागळेला फास- (त्यांचा 


१६्ट महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


गर्व हरण करणारा), वाद करणार्‍या दिगंबर (> जैन) आणि वौद्ध पंडितांच्या 
कुळांचा नाश करणारा (त्यांना पराभूत करणारा) धूमकेतू होता. पर्वतावलो 
(संप्रदायातील) कालमुख (विभागाच्या) तपस्व्यामध्ये अग्रगण्य, किव्व नावाच्या 
गावात वसती करून राहिलेला, शिर्वालगो संतानरूपी कूमुदिनीला प्रफुल्लित 
करणारा तो चंद्र होता. प्रत्यक्ष रुद्राने (शंकराने) त्याला सन्मानित केले होते 
(शंकराचा त्याला साक्षात्कार झालेला होता.) . 

यानंतर, ' त्यांचीच कीर्ती' (तेषामेव कीत्ति:-ओ. ६९) असा निर्देश करून 
एक शलोक आलेला आहे. या श्लोकातील शेवटच्या चरणावरून दिसून येईल की, 
हा शलोक लकुलीशवराच्या गौरवार्थ लिहिलेला आहे (* लकुलीशवरो विजयते.'- 
ओ. ७२) ; प्रत्यक्ष वादिरुद्र पंडिताच्या गौरवार्थ तो नाही. वादिरुद्र पंडित म्हणजे 
प्रत्यक्ष लकुलीश्वरच होय असे वर्णन करण्याचा कवीचा उद्देश दिसतो. हा 
लछुलीश्वर सर्वशास्त्रपारंगत होता. काणाद (ऱ्वैशेषिक) दर्शनात तो प्रत्यक्ष 
कणाद मुनी, बृहस्पतीप्रणीतशास्त्रात ( अर्थशास्त्रात ) प्रत्यक्ष वाचस्पती 
(बृहस्पती), कापिल (कपिलमुनीप्रणीत सांख्य) दर्शनात प्रत्यक्ष कपिळ मुनी 
सौगत (सुगतऱ्च्बुद्ध, त्याच्या शास्त्रात अर्थात बौद्ध) शास्त्रात श्रेष्ठ आचार्य; 
मीमांसाशास्त्रात प्रत्यक्ष जैमिनी, न्यायशास्त्रात प्रत्यक्ष अक्षपाद (><गौतम), 
शब्दशास्त्रात प्रत्यक्ष ब्रम्हा, आणि शेव दर्शनात प्रत्यक्ष शिव म्हणून सांप्रत 
हा लकुलीशवर शोभून दिसतो. (ओ. ७०-७२). अर्थात लकुलीशवराच्या ठिकाणी 
असलेली सर्व शास्त्रांतील पारगतता वादिरुद्र पंडिताच्या ठिकाणी होती. तो 
स्वतः लकुलीशवरच होता. 


लकुलीशवर > वादिरुद्र ? 

या बाबतीत एक विचार मनात येतो तो येथे फक्त सुचवून ठेवतो. या 
५३ व्या श्लोकात * लकुलीश्‍वरो विजयते' असे म्हटले आहे आणि वादिरुद्र 
पंडित हा लकुलीशवर होय असे सुचित केळे आहे. पश्‍चिम चालुवयनुपती ढ्ितीय 
जयसिंहाच्या काळातील इ. स. १०३५ चा बळगामी येथे उपलब्ध झालेला एक 
शिलालेख आहे (म्हैसूर इन्स्क्रिपुशन्स, पृ. १४६) त्यात लकुलीशवर पंडिताला 
दिलेल्या दानाचे वर्णन आहे. या लकुलीश्वर पंडिताला जी अनेक विशेषणे लावली 
आहेत त्यांतील पुढील काही विशेषणे पाहा. “ वादिरुद्र , * समस्ततर्कादिशास्त्र- 
पारावारपारग ', * अवदातकीतिध्वज ', * अमलिनचरित्र ,  ' दुष्टदपिष्टपंडित- 
गलकाल्पाश ', “ वादिदिगंबरधूमकेतु' ही विशेषणे आपल्या शिलालेखातीळ 
वादिरुद्र पंडितालाही लावलेली आहेत. कदाचित वादिरुद्र पंडिताचे मूळ नाव 


गणेशवाडी शिलालेख १६९ 
००००० 
लकुलीश्वर पंडित असून वादिरुद्र हे त्याचे विशेषण असावे व पुढे त्याच नावाने 
तो ओळखला जाऊ लागला असावा. 


लकुलीशवर 

या वर्णनावरून लक्षात येईल की, वादिरुद्र पंडित हा लकुलीशवर मताचा 
अनुयायी असून तो पर्वतावळी (संप्रदाया) तीक कालमुख तपस्वी आणि शिव- 
लिंगी संतानातील सर्वश्रेष्ठ मुनी होता. या शिलालेखात लकुलीश्वर (ओ. ७२) , 
लफुलीशवरागम (ओ. ७२), लाकुलागम (ओ. ८२, ८९) असे शब्द आलेले 
आहेत. लकुलीशवर यालाच नकुलीशवर, लकरुलीश, नकुलीश असेही संबोधप्यात 
येते. त्याने प्रतिपादन केलेले शास्त्र तो लकुलीशवरागम किवा लाऊुलागम होय. 
सायणाचार्यांच्या षड्दर्शनसंग्रहात त्यालाच नकुलीश्वर दर्शन असे म्हटले आहे. 
या नकुलीश्वरासंबंधीची सुसंगत व सविस्तर माहिती प्रथम डॉ. दे. रा. भांडारकर 
यांनी 'अऑन एकलिंगजी स्टोन इन्स्क्रिप्शन' (दि जर्नल ऑफ दि वॉम्बे ब्रँच, 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९०६. पू. १५१-१६७) व ' लकुलीश' (आकि. 
सर्व्हे ऑफ इंडिया, अंन्युअल रिपोर्ट, १९०६-७) या आपल्या संशोधनलेखांत 
मांडली. अलीकडे श्री. यझदानी यांनी संपादित केलेल्या ' दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ 
दि डेक्कन ' या ग्रंथात प्रा. नीलकंठशास्त्री व डॉ. वेंकटरमणय्या यांनी लि 
ळेखातही (भाग २, पु. ७०४-७१३) याविषयी काही माहिती आलेली आहे. विशेष 
जिज्ञासूंनी ती पाहावी. आवश्यक तेवढी माहिती या लेखांच्या आधारे येथे देत आहे. 

वायुपुराण (अ. २३) आणि लिंगपुराण (अ. २४) यांवरून असे दिसून येते 
की, कृष्णाने ज्यावेळी वासुदेवाचा अवतार धारण केला त्यावेळी कायारोहण 
क्षेत्रात स्मशानातील एका मूत शरीरात ब्रम्हचारी शिवाने प्रवेश करून लकुलीचा 
अवतार धारण केला. कायारोहण हे क्षेत्र सध्या कारवान (जि. दाभोळ, गुजराथ 
राज्य) म्हणून प्रसिद्ध आहे. शिवाचे एकूण अठ्ठावीस अवतार झाले. त्यांना 
योगाचार्य म्हणतात. शवेताचार्य हे पहिळे योगाचार्य असून लकुली किवा लकुलीश 
हे शेवटचे म्हणजे अठ्ठाविसावे योगाचाये होत. कलियुगात शैव मताच्या व 
धर्माच्या प्रचाराचे कार्य त्यांनीच केले. कुशिक, गर्ग, मित्र व कौरुप्य असे त्यांचे 
चार शिष्य होते. त्यांना ' पाशुपत ' असे म्हटले आहे. त्यावरून लकुलीशाने 
प्रतिपादन केलेल्या शास्त्राला प्रारंभी पाशुपत दर्शन म्हणत असत. हेच लाकुलीश 
दर्शन असून त्यालाच लकुलीशवर आगम किवा लाकुलागम म्हणतात. 

लफुल़ म्हणजे लाकूड, काठी, दंड. तो धारण करणारा तो लाकुली. लाकुली- 
शाच्या कोरीव मूर्ती आजही उत्तर व दक्षिण भारतात अनेक ठिकाणी आढळतात. 


१७० महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


शिवाच्या मंदिरात दरवाजावर व अन्य ठिकाणी त्या असतात. मानवाकृती- 
प्रमाणे त्या केवळ दोन हाताच्या असून मूर्तीच्या एका हातात एखादे फळ आणि 
दुसःया हातात लाकूड किवा दंड धारण केलेला दाखविळेला असतो. त्यावरून 
लक्ुलीश ही ऐतिहासिक व्यक्‍ती असावी हे स्पष्ट होते. पुराणे व उपलब्ध 
शिलालेख यांच्या आधारे डॉ. दे. रा. भांडारकर यांनी त्याचा काळ इसवी सनाचे 
पहिल्ले शतक असा ठरविला आहे, तो योग्य वाटतो. 


लकुलोशवर दक्षन : आचार 

या लकुलोश्‍्वराने प्रतिपादन केलेल्या लकुलीश्वर अर्थात पाशुपत दशंनाचे 
अनुयायी' तात्त्विक दृष्ट्या इतर दशंनांतील जीवाप्रमाणे स्वतःला (जीवाला) 
परमेश्वराचा दास मानीत नाहीत. कोरण, तसे मानल्यास जीवाला इष्ट 
असलेला दुःखाचा नाश संभवत नाही. म्हणून लकुलीश्वर मताचे अनुयायी 
जीवाला परमेश्वराप्रमाणेच मानतात, व योग आणि विधी यांच्या साधनांनी 
त्रिविध दु:खांचा नाश करून मोक्ष प्राप्त करून घेतात. यम, नियम, आसन, 
स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, मोन, अनुष्ठान, जप व समाधी या साधनांचा 
योगात अंतर्भाव होतो. विधी अनेक आहेत. त्यांत प्रामुख्याने त्रिकाल 
भस्मस्तान व पडंगोपहाराचे आचरण यांचा समावेश होतो. हे पडंगोपहार 
कोणते? सामान्यतः शम, दम, उपरती, तितीक्षा, समाधान व श्रद्धा यांचा 
त्यांत अंतर्भाव होतो असे मानतात. पण लकुलीश संप्रदायातील पडंगोपहाराचे 
वर्णन पुढीलप्रमाणे केलेले आढळते. ' हसित-गीत-नृत्य-हुडुक्का र-नमस्का र-जप्य- 
षडंगोपहारेण उपतिष्ठेत ' (सर्वदर्शनसंग्रह. नकुलीशपाशुपतदर्शन. ओ. ८९) 
हसित हा हा हा असा आवाज काढून हसणे, गीत, नृत्य, हुड्क्कार- हुडुक्‌ असा 
आवाज करणे, नमस्कार व जप. ओ. ६५ मध्ये वादिरुद्ध पंडिताला लावलेल्या 
विशेषणांतील षडंगोपहार ते हेच होत. विधीमध्ये पुढील क्रियांचाही आणखी 
अंतर्भाव होतो. क्रथन -_जागेपणीही निद्रालुत्व दाखवणे, स्पंदन >< पक्षाघात झाल्या- 
प्रमाणे शरीर हलवीत राहणे, मंडण><पाय व इतर शरीरावयव पंगू असल्याप्रमाणे 
चालणे, शृंगारण सुंदर स्त्रीला पाहुन जणू आपण तिच्यावर प्रेम करतो असा 
आविर्भाव करणे, अविततकरण>इतरांनी निषिद्ध मानलेल्या गोष्टींचे आचरण 
करून जणू आपण विधिनिषेधांच्या पलीकडे आहोत असे दाखवणे आणि 
अवितद्‌भासनऱ्ऱमुर्खासारखी बेताल बडबड करणे. अशा आचरणामुळेच सर्व 
दुःखान्त होऊन साधकाला सर्वज्ञत्वाची व सर्वकतृंत्वाची शक्‍ती प्राप्त होते असे 
ळकुलीशवर दर्शनानुयायी मानतात. (सवंदर्शनसंग्रहू. नकु० दर्शन. ओ. ९३-९९) . 


गणेशवाडी शिलालेख १७१ 


कालम्‌ख संप्रदाय 

काल्मुख हा लकुलेशवर (पाशुपत-शैव) मताचा एक संप्रदाय होय. काही 
शिलालेखांत व ग्रंथांत ' कालमुख ' ऐवजी ' कालामुख' असे या शब्दाचे रूप 
आढळते. म्हैसूर राज्यातील हल्कूर, बळगामी इत्यादी ठिकाणच्या शिलालेखांत 
हे कालामुख मुनी लाकुलागम समयाचे अनुयायी असल्याचे स्पष्ट म्हटले 
आहे (एपि. कर्ना. व्हॉ. ५, पृ. १३५ व व्हॉ. ७, पृ. ६४ पाहा.) तथापि, ' कालामुख ' 
हा शब्द ' कालमुख ' असाही अनेक ठिकाणी आढळतो. गुणरल्नसूरीच्या 
तर्करहस्यदीपिका या ग्रंथात * शैवापाशुपताश्‍्चेव  महात्रतधरास्तथा । तुर्या: 
कालमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विन: | असा उल्लेख येतो. त्यात * कालमुख * 
असेच रूप योजलेले आहे. ह्वितीय अम्मराजाच्या तण्डिकोण्ड ताम्रपटात 
(एपि. इंडि. व्हॉ. २३, पृ. १६९) व अब्ठूर शिलालेखातही त्यांचा निर्देश कालमुख 
म्हणूनच केलेला आहे (एपि. इंडिका. व्हॉ. ५, पृ. २२०-२२१). आपल्या शिला- 
हेखातही तेच रूप आढळते (ओ. ६८). यावरून 'कालामुख' व ' कालमुख 
एकच होत असे मानण्यास हरकत नाही. हातात दंड धारण करणे, चिताभस्म 
छावणे, चिताभस्म खाणे, प्रेताच्या करवंटीत जेवणे, मद्याचे भांडे वाळगणे 
आणि जणू त्या मद्याच्या भांड्यात ईश्वर आहे या भावनेने उपासना करणे 
हा कालमुखांचा आचार डॉ. रा. गो. भांडारकरांनी वर्णन केला आहे (कॅप्लोट 
वक्‍सं ऑफ आर. जी. भांडारकर. भाग ४, पृ. १८१). पण तो बरोबर वाटत 
नाही. हा आचार कापालिकांचा होय. कालमुख आणि कापालिक एकच, 
अशा समजुतीने हे वर्णन केले असावे. कापाल्कि हे नरकपालांचा (कवट्यांचा ) 
आपल्या आचारधर्मात वापर करतात. कालमुखांचा तसा आचार असल्याचे 
आपल्या या शिलालेखावरून तरी दिसत नाही. 


पर्वेतावली : शिर्वालगो संतान 

आचार धर्मांच्या कमीअधिक फरकामुळे कालमुख संप्रदायाचे पुढे जे विभाग 
झाळे ते आवली किवा आम्नाय या नावाने ओळखले जाऊ लागले. ' पर्वतावली ' 
हा कालमुख संप्रदायाचा असाच एक विभाग होय. श्रीपत येथील मल्लिकार्जुन 
शिलामठ हे त्यांचे प्रमुख स्थान होते असे दिसते. अब्ठूर शिलालेखात त्याचाच 
निर्देश * पर्वताम्नाय ' म्हणून आलेला आहे (एपि. इंडि. व्हॉ. ५, पृ. २२०, २२१). 
त्यानंतर या आवलीत किवा आम्नायातही काही पोटविभाग पडले. त्यांतील 
प्रत्येक विभाग “संतान' या नावाने संबोधला जाऊ लागला. उपरोक्‍त 
अब्ठूर शिलालेखात कालमुखांच्या पर्वताम्नायातील * मूवरकोणेय ' व अन्यत्र 


१७२ महाराष्ट्रातील काही ताज्रपट व शिलालेख 

४20000002000600006भामय नळ 
* बेळूळेय ' संतानाचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या शिलालेखात * शिवलिगी ! 
संतानाचा उल्लेख आढळतो. यावरून दिसून येईल की, वादिरुद्र पंडित 
हा लकुलीशवर-पाशुपत मताचा अनुयायी असून तो कालमुख संप्रदायाच्या 
पवंतावळी विभागातील शिवलिंगी संतानातील एक श्रेष्ठ मुनी होता. * षडू-दर्शन 
समुच्चय ' नामक जैन ग्रंथावर गुणरत्लसुरीने “ तर्क रहस्यदीपिका ' नावाची 
टीका लिहिली आहे. त्यात शिवाच्या अठरा अवतारांत जसे नकुलींचे नाव 
आहे तसेच संतान हेही एक नाव आहे. त्यावरून 'संतान ' हा शिवाचा 
एक अवतार होता असे दिसते. ' शिवलिंगी संतान' या नावात “संतान? 
हा शब्द या शैव अवताराचा द्योतक म्हणून वापरला आहे काय, अशी शंका 
येणे स्वाभाविक आहे. तथापि, ओ. १, ६८, ८४ यांतील ' शिवलिंगी संतान? 
शब्दाच्या योजनेवरून तेथे 'संतान' शब्द एखाद्या शैवावताराचे विशेषनाम 
म्हणून वापरला नसून एक परंपरा, संप्रदाय किवा विभाग या अर्थाने वापरलेला 
असल्याचे दिसून येते. अर्थात, कालमुखांच्या “ मुवरकोणेय ' 'संताना 
प्रमाणेच *शिवलिंगी' हा दुसरा 'संतान' म्हणजे विभाग होता असे" स्पष्ट 
दिसिते. 

*शिवलिंगी ' हे नाव कसे पडले असावे ते निश्‍चित सांगता येत. नाही. 
शैवांच्या आचार धर्मात शिवलिंगपूजा सर्वत्र आहे. काही शैव केवळ शिवलिंग- 
पूजेवर संतुष्ट न राहता आपल्या हातात, जटेत किवा गळ्यात शिवलिंग 
धारण करीत असावेत असे दिसते. गुणरत्नसूरीच्या उपरोक्त टीकेत “ते 
च पज्चाग्निसाधनपरा: करे जटादौ च प्राणल्ज्लिधराश्चापि भवन्ति' असा 
काहींचा उल्लेल आढळतो. वाकाटकांच्या बहुतेक सर्व ताम्रपटांत ज्या भार- 
शिवांचा उल्लेख येतो ते आपल्या खांद्यावर शिवरगि धारण करीत असत. 
किंबहुना, भारशिव राजाचा वंश त्यांनी आपल्या खांद्यावर शिवलिंग धारण 
केल्यामुळे संतुष्ट झालेल्या भगवान शंकराने उत्पन्न केला होता असे म्हटले 
आहे. (“ अंसभारसन्निवेशितशिवलिज्लोद्ृहनशिवसुपरितुष्टसमुत्पा दितराजवंशानां 
*_* “भारशिवानां '-) तेव्हा शिवलिंग धारण करण्याची ही प्रथा फार जुनी होती 
असे दिसुन येते. लकुलीशवर मताच्या कालमुखसंप्रदायातील शिवलिंग (हातात 
किवा जटाजूटात) धारण करणार्‍या शिवोपासकांचा स्वतंत्र विभाग * शिवलिगी 
संतान ' म्हणून ओळखला जाऊ लागला असावा असे दिसते. त्यांचे मुख्य 
स्थान पिप्पत्ग्राम हे असावे. पुढे शिवलिंग गळ्यात धारण करणार्‍या वीर- 
शैवांचा स्वतंत्र संप्रदाय निर्माण झाला. शिवलिगी संतान आणि वीरशैव 
संप्रदाय यांचे परस्पर संवंध अभ्यासले गेले पाहिजेत. 


गणेशवाडी शिलालेख १७३ 


क्रियाशक्ति पंडित 

वादिरुद्र पंडिताचा शिष्य क्रियाशक्ति पंडित. त्याचे वर्णन ७२ ते ७८ 
ओळींत आलेले आहे. या क्रियाशक्ति पंडिताला “ भारतीकणंपूर ' असे एक 
विशेषण लावलेले आहे. (ओ. ७७). तेही त्याचे एक नाव असावे असे 
वाटते. ' श्रीमद्भारतीकर्ण्णपूरनाम्नां क्रियाशक्तिमहामुनीशवराणां शिष्या: 
श्रीमत्तत्पुर्पपंडिता:' (ओ. ९३) म्हणजे भारतीकणंपूर नावाच्या क्रियाशक्ति 
महामुनीशवराचे शिष्य * तत्पुरुष पंडित '-र्‍यावरून हे स्पष्ट दिसून येते. भारती 
कर्णपूर हे वहुधा त्याचे मूळ नाव असावे आणि कालमुख संप्रदायाच्या पर्वतावली 
विभागातील शिवलिंगी संतानाचे आचाय वादिरुद्र पंडित याचे शिष्यत्व 
स्वीकारल्यावर त्याला क्रियाशक्ति पंडित हे नाव ठेवण्यात आले असावे असे 
दिसते. अर्थात, एके ठिकाणी त्याला “ पंडित देव ' म्हटले आहे, तर दुसर्‍या 
ठिकाणी “ महामुनीशवर' म्हटले आहे. पण तेवढ्यावरून ह्या भिन्न व्यक्ती 
होत्या असे मानण्याचे कारण नाही. क्रियाशक्ति पंडित हा लकुलीशएवर 
आगमरूपी मानससरोवरात विहार करणारा राजहंस, सरस्वतीच्या कानातील 
अलंकार, कलिकालाच्या भीतीने पळू लागलेल्या धर्माचा आश्रय, गुरुकुलाचा 
उद्धारक, यमनियमरूपी वृक्षांच्या आळ्यात तुडुंब पाणी भरून ठेवणारा योग्य 
असा काल (ऱर्वर्षा व्तू), धारणा, जप, समाधी यांच्या विधींत निपुण, 
संसाराची भीती हरण करणारा, गुरुजनांच्या ठिकाणी विनम्र, आपल्या 
संप्रदायाचे भूषण, विद्वानांचा पक्षपाती, तर्कादिशास्त्रांत दक्ष, नित्य विरक्त, 
केवळ परहितासाठींच संसारात राहणारा, वाणीचे कर्णभूषण, नरकाच्या भीती- 
पासुन दूर असणारा, त्रिभुवनकीर्ती, महेश्वर शंकराची प्रत्यक्ष मूर्तीच आणि 
महापुरुषदेखील ज्याची भक्‍ती करतात असा होता. 

य़ा क्रियाशक्ति पंडिताचे दोन धाकटे भाऊ असावेत. एक ब्रिलोचनाचार्य 
पंडित व दुसरा तत्पुरुष पंडित. ' अनुजा:' (ओ. ७८) या शब्दाच्या योजने- 
वरून ल्रिलोचनाचार्य पंडित हा क्रियाशक्ति पंडिताचा धाकटा भाऊ होता 
याविययी शंका राहात नाहीं. त्याचे वर्णन संपताच तत्पुरुष पंडिताचे वर्णन 
सुरू झाले आहे (ओ. ८५). त्यावरून ब्रिलोचनाचार्य पंडित।प्रमाणेच तत्पुरुष 
पंडित हाही त्याचा धाकटा भाऊ होता असे वर्णन करण्याचा हेतू असावा. 
तसे असल्यास ' अनुजा:' हा शब्द केवळ आदरार्थी बहुवचन नसून अनेकवचनी 
वापरलेला आहे असे म्हणावे लागेल. त्रिलोचनाचार्य हा क्रियाशक्ति पंडिताचा 
शिष्य होता असे स्पष्ट म्हटले नाही. तथापि, क्रियाशक्‍तींनंतर तो सरस्वती 
मंडपातील प्रमुख असावा असे दिसते. त्याच्यानंतर तत्पुरुष पंडिताकडे 


१७४ महाराष्ट्रातील काही ताश्नपट व शिलालेख 


प्रमुखत्व आळे असावे. त्याने मात्र क्रियाशक्ति पंडिताचे शिष्यत्व स्वीकारले 
होते. 


त्रिलोचनाचाय पंडित 

त्रिलोचनाचार्य पंडित अनेक गुणालंकृत असून सर्व लोक त्याची' स्तुती करीत. 
तो शंकराच्या चरणकमलावरील भ्रमर (चरणावर आसक्त) व' दशधर्मरूपी 
निमंल रत्नांचा समुद्र होता. येथे उल्लेखिलेले दशधर्म कोणते ते निश्‍चित 
सांगता येत नाहीत. तश्रापि, ' यमादिधर्मसंपक्नो' (ओ. ९९) आणि *यमादि- 
धर्मनिरत:' (ओ. १०२) यावरून हे दशधर्म ' यमादि' असावेत असे मानता 
येते. ओ. ६५ मध्ये ' यम, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, धारण, मौन, अनुष्ठान, 
जप, समाधी आणि षडंगोपहार हे दहा विधी वर्णन केले आहेत. तसेच ओळ 
८५ मध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधी 
हे आठ विधी वर्णन केले आहेत. यांतून ओ. ६५ मधील दहा विधी हे दशधर्म 
असावेत असे वाटते. कदाचित या दोहोंच्या मिश्रणातून त्यांची निवड करण्यात 
आली' असेल. या त्रिलोचनाचायं पंडिताच्या कौर्तीने सर्व ब्रह्मांड भरून गेले 
होते. तो सरस्वतीच्या कानातील कुंडल, विद्रज्जनरूपी कमळांना आनंदित 
करणारा सूर्य, उत्पन्न झालेला कामोन्माद चिरडून टाकणारा प्रचंड, लाकुंलागम- 
रूपी कमळवनात विहार करणारा राजहंस, आपल्या संप्रदायाला भूषविणारा 
अलंकार, कलिदोषविरहित, विद्यारूपी अन्नदान करण्यात॑ विनोद मानणारा, 
सर्वे मुनींचा सांभाळ करण्यात आनंद घेणारा आणि शिवलिंगी संतानखूपी' 
कुमुदिनींना प्रफुल्लित ' करणारा चंद्र, असा तो होता. (ओ. ७८-८५). या 
विशेषणांवरून त्रिलोचनाचार्य पंडित हा लकुलीश्वर मताच्या शिवलिंगी 
संतानाती'ल अनुगृहीत होता हे दिसून येईल. 


तत्पुरुष पंडित 

क्रियाशक्ति पंडितांचा दुसरा भाऊ आणि शिष्य तत्पुरुष पंडित होय. हाही 
यम, नियम, ऑसन इत्यादी दिधींमध्ये निपुण असुन तर्कादि अनेक शास्त्रांत 
पारंगंत होता. कवित्त्र, वादपटुत्व इत्यादीमध्ये तो प्रवीण होता. त्यांच्या 
कौर्तींचा ध्वज सर्व दिशांत फंडकत होता. विद्यारू्पी' अन्नाचे दान करणे 
हाच त्यांचा विनोद होता. विद्रज्जनरूपी कुमुदिनींना प्रफुल्लित करणारा 
तो चंद्र असूत अत्यंत पुण्यवान व श्रेष्ठ मुनींमध्ये अग्रगण्य होता. गुरुजनांच्या 
चरण-कमलावर श्रमराप्रमाणे तो लुब्ध होता. लाकुलागम शास्त्र व संप्रदाय 


गणेशवाडी शिलालेख १७५ 


यांचा तो उद्धारक असून सर्व मुनींचे आश्रयस्थान, आश्रितांचा कल्पवृक्ष आणि 
आपल्या संप्रदायाचे सारसर्वस्व होता. स्वर्ग आणि मोक्ष यांचे मार्ग त्याला 
चांगळे माहीत असून दोषांचा त्याला स्पर्शही होत नसे. त्याचे अंत:करण 
करुणेने ओथंबलेले असून परहित साधण्यात तो नेहमी तत्पर असे. भारती 
कर्णपूर नावाच्या क्रियाशक्ति पंडिताचो हा शिष्य सर्वगुणसंपन्न असून शंकराचा 
भक्‍त होता (ओ. ८५-९२). 

यापुढे या तत्पुरुष पंडिताची प्रशस्ती गाणारे तीन एलोक आहेत. त्यांत असे 
म्हटळे आहे की, विविध उद्यानांनी सुशोभित अशी तळी, ऐश्वर्यपूर्ण आणि 
विद्यादानाची सोय असलेली अत्यंत सुशोभित देवळे व मुनींना राहण्यासाठी उंच 
घरे या तत्पुरुष पंडिताने तयार केली (श्लो. ५४). हे वणन अतिशयोक्त दिसते. 
कारण पिप्पलग्नाम येथे ब्रह्मा-विष्ष्णु-महेशश्‍वरादी सर्वे देवळे भीमनाथाने तयार 
करवून घेतली (दान लेख ओ. १५-१७, आणि भीमनाथ प्रशस्ती, ओ. ४४ ते ५२) 
असे स्पष्ट म्हटले आहे. कदाचित असे असेल की, या देवाल्यांच्या उभारणीसाठी 
आवश्यक तो पैसा भीमनाथाने देऊन या तत्पुरुष पंडिताच्या देखरेखीखाली 
ती बांधून घेतली असावी. त्याच्या कीर्तीचा ध्वज दशदिशांत फडकत होता. 
तो सर्वे शास्त्रांत पारंगत असून शिष्ट, याचक व विद्वज्जन यांचा कल्पवृक्ष 
होता. अनेक सज्जन, कवी इत्यादी त्याची सेवा करीत असत. अत्यंत पुण्यवान 
आणि त्यामुळे एखाद्या पवित्र तीर्थाप्रमाणे तो झाला होता (ओ. ९४ ते 
९९). 
श्रोकंठ मुनी 

शेवटच्या दोन श्लोकांत (श्लो. ५७ व ५८) श्रोकृंठ मुनीचे वर्णन आले आहे. 
तत्पुरुष पंडितानंतर तो उदयाला आला, अर्थात तो तेथील मठाधींश झाला 
असावा. हा तत्पुरुष पंडिताचा शिष्य होता की काय ते स्पष्ट सांगितलेले 
नाही. श्रीकंठ मुनीही यमनियमादि धर्मांनी युक्‍त असून मुनींमध्ये श्रेष्ठ, 
सर्व विद्या आणि गुण यांचा आधार होता. संसारात मृत्यूच्या भीतीने 
संतापित झालेल्या प्राण्यांवर आपल्या कारुण्यामृताचा शिडकाव करून त्यांना 
तो आनंद देत असे. याचकांना त्यांचे इच्छित प्राप्त करून देत असे, विद्वान 
गुरूच्या मोक्षाचे रक्षण करण्यात तो तत्पर असे, विद्यार्पी अन्नदान करीत असे 
आणि यमनियमादि धर्मांच्या आचरणात नेहमी मश्न असे (ओ. ९८-१०१). 

यावरून दिसून येईल की, पिप्पलग्राम येथे लकुलीशवर मताच्या पर्वेतावली 
संप्रदायातील कालमुख विभागाच्या शिवलिंगी संतानातील मुनींचा मठ असून 


१७६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 

क क कसेकतीह जविविति्यीतीकजऑनिय जाया वनया 
त्याठिकाणी वादिरुद्र पंडित, क्रियाशक्ति पंडित, त्रिलोचनाचार्य पंडित, तत्पुरुष 
पंडित व श्रीकंठ पंडित हे श्रेष्ठ मुनी होऊन गेले. शिवलिंगी संतानाचा 
उल्लेख अन्यत्र मळा आढळला नाही. बहुधा प्रस्तुत शिलालेखातच त्यांचा 
उल्लेख आढळतो. तसे असल्यास त्याही दृष्टोने हा शिलालेख महत्त्वाचा 
ठरेल. 


वाचन 
न्वे- 
[दान लेख] 


१. स्वस्ति [।&] समस्तभुवनाश्रयश्री[पृथ्वीवल्लभमहारा*]- 
२. जाधिराजः परमेश्‍वर: परमभ[ट्टारकः सत्याश्र*] 
३. यक्ुलतिलक चालुक्याभरण[: श्री] 
४. मत्त्रिभुवनमल्लदेवः अभिनव[विक्रमार्कः*] 
५. तस्मिन्ननेकसुखसंकथाविनो [? ] 
६. रमनवरतं कल्याणपुरे साम्राज्यश्रि[यमधिशा*]- 
७. सति । तन्महाप्रधानं (नः) [।*] स्वस्ति समधिगतपं[चमहाशब्दः *] 
८. महासामन्ताधिपतिमंहाप्रचंडदंडनाय[कः शिष्टेश]- 
९. ष्टजनाभीष्टफलप्रदायक: सत्यनिधान[: सौजन्य*]- 
१०. वनजसात्तंडः काश्मीरविषयमुखमंडन[: स्वामि*]- 
११. वंचकशिरःखंडनः श्रीमत्त्रिभुवनमल्ल[देवप*]- 
१२. दाव्ज (ब्ज) भृंग: साहसोत्तुंग एतद्नामादिसमस्त[प्रशस्तिक ]- 
१३. सहितः सोविदल्लानामधिष्ठायक: सर्वाधि[कारसं*]- 
१४. पन्न: श्रीमद्भीमनाथो रा[ज्ञः] सकाशात्पिप्प[लग्ना*]- 
१५. मं संप्राप्य तत्र ग्रामाभ्यन्तरे भोमसमु[द्$]- 
१६. तरे च ब्र(ब्र) ह्यविष्णुमहेशवरादिसमस्त[दे*]- 
१७. वताल्यांश्‍च कारवित्वा तद्देवतानां. नि[त्य*]- 
नैमित्तिकविशेषपुजाविधानाथं वू[ध्ू]प[दोप*]- 
१९. नैवेद्यादिप्रदानार्थ च चंदनकुकुमाद्यंग[ भो*]- 
२०. गप्रवत्तनाथेमपि च तत्रैव सरस्वतीमंडपे 


-2 
$9 


गणेशवाडी शिलालेख 


२6४ 


« तपस्विनां विद्याथिनां चान्नदानसंवद्धनार्थ स्व[ स्ति*] 

. श्रीमच्चालुक्यविक्रमनृपकाले चतुविशति[तमे*] 

. प्राथिसंवत्सरे तदन्तगेतमार्गेशीषे मा[सि] पो[ ण॑मा*]- 
. स्यां सोमवारे सोमग्रहणपर्वणि मंडलदिधा- 

. नादिना धारापुर्वकं कृत्वा सर्वनमस्यत्वेन श्रीम- 

« त्तत्पुर्षपंडितेभ्यः उज्वलंवायां मानदंडप्रमा- 

. णेन पिप्पलग्नामभूम्यां निवत्तंनानां पंचशता (त) - 

, संख्यया अंकतोपि तत्संख्यया ५०० जलपा- 

» षाणसहितां संसितां सुर्भाम प्रादात्‌ । तस्याः 

. पुनराघाटः [।*] दक्षिणतः शिलाकरग्रामसीना [।*] 
. पश्‍चिमतः शुष्कग्रामसीमव । उत्तरतः शुष्कग्रा- 

. मात्पिप्पलग्नामं गतो मार्ग्गः । ततो ग्रामाद्वा- 

, यव्यदिग्भागे व्यवस्थितायाः पुष्करिण्याः सकाशा- 

. द्‌ ग्रामादाग्नेयदिग्भागाभिमुखं वक्र गता भः (1*) 
तत्र शिलाशासनं स्थापितं (1) ततो दक्षिणाभिमुख 

. गत्वा भोमसमुद्रसन्निहितमहावनादुत्तर- 

. तः शिलाशासनं तिष्ठति । ततः पश्‍चिमाभिमु- 

, खं स्रोतो विलंघ्य तत्रापि शासनशिला स्थि- 

. ता [।॥*] ततो दक्षिणाभिमुखं शिलाकरग्रामसी- 

. मावधिः स्थिता भूमिः । एवं सम[न्ता ]दाघाटविशु- 

. ध्य(डथ)थं सर्वासु दिक्षु तत्र तत्र शिलाशालनं स्था[पि*]- 
. तमिति। अपि च श्रोभीमनाथो भीमेश्‍वरदेवा- 

. नां पुरविधानार्थ ग्राममध्ये निवेशनभूमि 

. ददो । तस्याः प्रमाणं [।*] मैलारदेवगृहाव्‌ (दु) तर- 

. रदिग्व्यवस्थितपरिलूत्रभित्तिः [।$] पश्‍्चिमाभि- 

. मुखं पुरस्य नंत्रत्यां दिशि शिलाशासनं स्थि- 

. तं। तदुत्तराभिमुखं पुरप्राकारसल्िधाने वाय- 

. व्यतः शिलाशासनं । ततः पुर्वाभिमुखं पुरश्राका- 

. राद्व(द्र) हिरेशान्यां दिशि पुरप्राकारसंशलिष्टशासनं । 

, ततो दक्षिणामुखं पुरद्वाराद्दक्षिणदिग्भागे 

. प्राकारसक्षिधो आग्नेयां दिशि शिलाशासनमे (भ्‌ । ए)- 
प्र. 


बं पुरस्य सर्वासु दिक्षु शासनं स्थापितं । पुनरपि 


-9--12-0 


१७७ 


महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


१५/7५/४५५४ -<>>>>>५>५>>५८-८-८८८८०८८८०८८/८८८-.-< 


व्य 
[भोमनाथ प्रशस्ती] 


[वृत्ते--अनुष्टुभ १, १०, १२, २३, २४, ३१, ४९, ५०, ५८; वसंततिलका २-४, 
१७, ३७-३९; मालिनी ५; मंदाक्रांता ६, २१; शादूलविक्रीडित ७, ८, ब्र 
२०, २२, २५, २६, २७, ४२, ५१, ५४, ५५, ५९; इंद्रवज्या ९, ११, १३, १८, 


४४; 


उपेंद्रवज्या ३६; उपजाति १४-१६, २८, २९, ३२-३४, ३५, ४१, ४५-४७, 


५२, ५६; वंशस्थ ४०, ४३; द्रुतविलंबित ३०, ५७; स्रग्धरा ४८; पुष्पिताग्रा ५३] 


वै. 


र्‌ 


१० 


स्वस्ति श्री ॥ ये संसारसमुद्रस्य पारं संतो यियासवः [।*] ते शिवलिगि- 
संतानशासनं पालयंत्विदम्‌ ॥ [१७] ओं नमः । उल्लि(त्क्ि) प्तभूमि- 
रवताऱूवतो वि- 


- पत्ते: श्रीमानचर्यचरितः स महावराहः [।*] यत्कोपह्हिरसुरेंद्रवनान्यधा- 


क्षीद्वृंदारकानिललवैः परिवरद्धंमानः ॥। [२॥*] अव्यादृगणाधिपतिर्राच्च- 
तपादपीठो । 


* विघ्नोपशांतिकरणेप्सुभिरायंवयेः [।७] सिंदूर्रपेजरसमुन्नतकुंभभित्तिर्त्तं- 


सितेंढुशकलस्य सुतश्‍्चिरं वः ॥ [३॥४] श्रीमच्चलुक्‍्यनुपवृंशसमु-द्भवो- 
भूडुद्गीय- 


: मानचरितः कविवुं(बं)दिवृंदेः [।*] श्रीविक्रमाक इति विश्रुतचारुनामा 


रामाविकाशिनयनोत्सववत्सलश्री: ॥। [४॥॥*] विविधफलविधाता सज्जना- 
नां य आशी[वंचन]- 


* सलिलसेकोद्भूतशाखासहत्तः [।$] विमलतरविसर्पत्कीतिवल्लीवितानः 


सुरतरुरिति लोकं: शंकितस्त्यक्‍्तनाक: ॥। [५॥%] यः सामाज्यं ज- 


* लघिपरिखामेखलालंकृतोर्व्या चक्रे क्रांताखिलरिपुगणो विप्रवर्याभिषिक्तः [॥*] 


एकच्छत्रं सुरपतिरिव स्वर्गलोके फरणोब्रः पाताले वा परिसरवधू- 


* लोचनाघातपात्रं ॥ [६॥%] प्रत्यथिक्षितिपालचक्रमसकृन्निवथ्य यस्याहवे 


विंश्राम्यः्वूजयोः कृपाणलतिकाकांतिच्छटासंक्रमः [॥*] कृत्तानेकशिरःसरोरु- 


. हलुलन्मालारजःपिजरो रेजे स्वःसरितो य॑ (य) मस्वसुरिवात्पंताद्‌भुतः संगम: ॥। 


[७॥€] अर्थादानविवारकः परिजनात्प्रोति परां प्रा- 
पयज्नोदार्यो (र्या) हवयोये एव निल्यो रक्षस्रजा: सर्वतः [॥*]धम्मॅकप्रति- 
भूरगम्यसहिमा दुःपा (दुष्पा) रगंभीरिमा तस्यासीद- 

परच्छलेन हृदयं श्रीभीमसेनापतिः ।॥। [८॥॥*] तस्य प्रधानं विजितप्रधानः 
सेनाप्रधानं विदुषां प्रधानं [।&] धमंप्रधानं जगतां प्रधानं 


&-9--12-5 


गणेवशवाडी शिलालेख १७९ 


>८०८००८८५८८८८८०५८८८८८८८८८८८५५८८५>>>>>>>>>>>->>>. > 


ववर 


वर. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८, 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४, 


श्रीभीमनाथः समभूद्यशस्वी ।। [९॥*] व्र(ब्र)ह्मणो मानसः पुत्रः त्र्षोणां 
सप्तमो मतः [।%] अत्रिद्॑मस्य संपत्तियंद्गोत्रादिरभून्मुनिः ।। [१०॥%] सव्य 
मुनौंद्रेविदितात्मतस्वैयंद्गोत्रमात्रेयमतीवरम्यं [।*]  विद्ठत्मकांडेव( बं॑)- 
हुणुण्यभाग्सिरारव्ध (ब्ध) मत्यथफलस्य सिद्धचे ॥ [११ ॥*] हिमाचल- 
समृत्पंना (त्पक्ना ) 

यस्य वंशावलिव(ब॑)भो [।*] ढ्िजध्वनितघोषेण पूरिताशेबदिग्मुखा ॥। 
[१२॥*] आदित्यभट्टो विदितात्मशास्त्रो वेदार्थविज्ञानपरः शुचि- 

शच [॥*] लोकस्तुतो यत्प्रपितामहोभूत्कश्मीरदेशेष्वतिधमनिष्ठः ॥ 
[१३१॥*] महाध्वरध्वस्तसमस्तपापो गाहस्थ्यधमंप्रथितप्रभावः [।*] 
तुष्यद्वितस्ताप्तवित- 

स्तिनाकः पिनाकितोषाप्तकुलद्विवृद्धिः । [१४॥॥*] पितामहो यस्य व(ब)- 
भूव भूमो भ्रीशीयुभट्टः शुचिधमंकर्मा [।*] हुताग्निहोत्रस्त्रिजगत्पवित्रं (त्रः) 
संत्रासिताघस्त्रिदिवाप्तकोत्तिः ॥ [१५॥] श्रीवल्लभट्टो गुणरत्नभूमिः पिता 
ब(ब) भूवोच्चयशःपताकः [1*] संसारपाथोनिधिपारयान[प्ल ]बोस्य 
सदुगोत्रपरं- 

पराया: ॥ [१६॥%] धौभंगिसंगलहरीहतपापकूलो गांभीयेवान्सुकृतिभिः 
परिसेवितात्मा [।॥*] सन्मार्गमार्गनिरतोतिपवित्रचर्यो गंगाप्रवाह इव पू- 
रितधर्मपाथाः ॥ [१७॥*] शौर्याकरश्चंद्रकलाकलाविल्लव्धो (ब्धो) दयो 
भानुपदार्चनेन [।] लक्ष्मीप्रियो नाशितशत्चक्त आक्रांतलोकत्रितयप्रतापः ॥ 
[१८॥*] मे- 

रो किनरनायिकाः सुरपतेरास्थानसंस्था: पुरः पातालेप्यहिकन्यका अह्रहः 
क्षित्यां क्षितीशांगना: [।*] कीत्तिय (ये) स्य जनप्रियस्य विततां श्रीभी- 
भतेनापतेनीहारेंडुलिताराविदधवलां गायंति गौतेमुहः ।। [१९॥॥%] गांभोयेण 
महोदधिः सुदयया साक्षाच्च धर्मात्मजः शोयेंणाज (जु) न- 

विक्रमो रविनिभः शश्‍वत्प्रतापोदयः [।*] शेत्येनेंदुसमानशीलनिल्य: क्षांत्या 
पृथिव्या समः श्रीमान्भीमचमूपतिः समभवत्सर्वस्य ह- 

षोंदय़: ॥ [२०॥%] वाग्मिः कौत्तेस्त्रिभुवनयदारोहनिः&णिकाभिस्तत्वार्थ- 
त्वात्सकलविदुषो भीतिदत्वाहिषश्‍च [।*] प्रीतिप्नाप्तेः क्षितिपतिममुं घूर्णण- 
यक्नण्णवांभ आस्थाने यो वदति महति क्ष्माभूतां सभ्यशोभ्ये ॥ [२१॥%] 
आरात्संगतमानसं च सुमहत्पद्माकरोल्लासितं गौरीवीरवतां स-- 

भा सुमनसां गर्जन्वृषो वर्तते [।*] भीमे वि(वि) ति भूभूदिद्रभवने साल़ि- 
ध्णमत्यदृभुत्‌ (त) यासीच्छक्तिधरो विनायक इतो भूतानि सम्य- 


१८० 


३७. 


महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


- स्न(डन)च ।। [२२॥*] यस्मिन्वोरभया[गा]रे प्रेतसंघाः परस्परं [।॥*] 


युद्धे युध्यति युध्यन्ति रक्‍्तमांसाभिलाविगः ॥ [२३॥॥%] शास्त्रे धर्मे सुरार्च्चायां 


* सदाचारे सदीक्षणे [॥*] राजकार्ये सतां कार्ये समोत्कर्षान्मुनिः स्फूटम्‌ ॥। 


[२४॥€] सर्वाशाः परिपुरयन्व (न्ब) हुविधस्वर्गावु (बु) धा- 


. रोत्करे्द्धाराधारमजीजयत्त्रिभुवने सत्वात्तयोन्तं ततः [।*] कुर्वन्कष्माधरमं- 


कुरेरतिमुदः प्रोज्जंभितं सत्फले: सांद्रेविद्रुतदुष्टजं- 


. तुनिकरं रात्रिन्दिबं सर्वदा 1। [२५॥॥*] पृथ्वीं व्याप्य विभावरीमिव शशी 


यत्कोतिपुंजः स्फुरन्देवाधीशनिकेतनं प्रति ययो तत्रा- 


« प्यमानागतः [।*] नागेन्द्रालयमप्यपूरयदनावाप्तावकाशस्ततस्तस्थावुच्चलितः 


पयोंबु (बु) धिलुलद्वेलानुकारं दधन्‌ ॥। [२६॥%*] ओवदार्य 


* कुपणेषु शो्यमरिषु प्रत्यग्रता धर्मणि प्रोढिर्वाच्यभिराभता च वपुषि शवेत्यं 


यशस्युन्नते [।$] रूढिः सर्वजगत्रये चतु- 


« रता वु(दु)व्विक्रने विक्रमे शुच्यत्वं नितराममी गुणगुणा एतेबु यस्यासत ॥। 


[२७॥*] विधूण्णंयन्संतदि सभ्ययोधानु (न्‌) व्यूढेप्य- 


« रंध्रं नृपनायकेन [।*] अन्तःस्पृशो यो सुजदुक्तिकांडान्‌ सपक्षबृत्तीन्सफना- 


(ला) नशंक: ॥ [२८॥%] सा दिग्न(दिड़ न) जाता न जनिष्यते या 


.» तस्यातिढुःसाधतया प्रतीता [।*] चरित्रसंचारिगुणो यदीयोप्यपुरयद्त्र (ग्र) - 


ह्मसदः लमस्तम्‌ ॥। [२९॥॥%] विवु (बु) धवयेवने विह्रन्मुहः कृत- 


.. कवा(बा)णगणं तिससर्ज यः [।&] सपदि कृष्णमृगं चपला्काति प्रतिवचो 


मृगयुविजिघांलया ।॥। [३०॥*] लभ्र्मीं वि्ष्णो (ष्णो) येशः शंभोरगांभो- 


* र्य॑ च पयोदधेः [॥*] क्षमां क्षोण्या जहारान्येः सत्यमेषु तु याच्यते ।॥। [२१॥*] 


कृते दितिर्वीरसुता व (ब) भूव त्रेतायुगे रामनूपस्य 


- माता [।$] या देवकी ह्वापरगोचरा सा जयावती यज्जननी कलो च ॥ [३२॥*] 


श्रीमत्यभूज्जोगल्वेविकाख्या ख्यातावदाताजितदानकोत्तिः [।॥*] 
बिभूबयंती वपुषोद्धंसस्प व (ब) भावृमेतेंदुकलाधरस्य ॥ [२३२३॥*] पतित्नता 
धर्मपरातिरम्या धर्माजिता धर्मरताप्तधर्मा (।&) बिचित्रचारित्रवि- 


. शुद्धकोतिः श्रोजोगवा यस्य व(ब)भूव पत्नी ॥ [३४॥%] पद्मेव विष्णो- 


भुंवनाधिपस्य शंभोरमेवासितविक्रमस्य [॥*] रतिश्‍च कामस्य हे (ह) रेः शचीव 


« हितांशुबि(बि)व(ब)त्य च रोहिणीव ॥ [३५॥%] ळृतोपकारा व(ब) हुभिः 


प्रकारेज्दारतारापतिकांतवाग्भिः [।*] अनुग्रहेणात्मपरिग्रहस्य मही- 


- तलव्यापिमहागुणोचा ॥। [३६॥%] मेघंकरे विव (बु) धवयेगणोपसेव्ये यो 


भोमविक्रपसमाख्यविशालशालां [।*] निर्माय केशवपितास- 


गणेशवाडी शिलालेख १८१ 


(२०००००८०८८०००००>>५-०५५५५--<<>>>>>>>>>>>>_>_“> >>> 


४१. 


४२. 


४३ 


४४. 


४५. 


४६. 


४७. 


टू, 


४९, 


ष्‌ 


५१. 


प्र. 


५३. 


प्न 


५५. 


५६. 


हस्दरमूर्ती:ः संस्थाप्य पिप्परिकखेटमदादम्‌भ्यः ॥। [३७॥*] गोदावरीसलिल- 
धोतमहाघसंघे नांदीतटे त्रिपुरुषैः कृतसुप्रतिष्ठां [।*] चक्रे प्रता- 
पनवभीमसमाख्यशालां ग्राम ददो बिपुलबैभववग्घिकाख्यम्‌ ॥। [३८॥*] 
योसो महकत्चिजभुजोद्द (दब) लभीमनाम' विष्णोश्‍चकार स- 

दनं भुवनाचले च [।*] भीमांकनाम विकसद्यशसां निघानं चक्रे तथा शिवपुरे 
शिवकौर्तनं यः ॥ [३९॥॥४] चकार भोमेश्वरदेवतालयं क- 
ल्याणपुर्यु्ञतिचित्रमुज्वज्ज्ञलं [1] मुरुंवि (बि) काग्नाममदात्सविस्तरं चकार 
कल्लुंब्व (व्ब) रकेपि यः सर: ।॥। [४०॥*] स पिप्पलग्राममवाप्य राज्ञो 
ज्ञानामृतक्षालितकल्मबेभ्यः [।*] भुवं ददो धमंपरो हिजेभ्यः पदं स्वकौत्तेरिव 
विस्फुरंत्याः ॥। [४१॥॥%] चक्रे यस्त्रिविलोचनत्रिव-- 

दनैः स्फूर्जन्मणिज्योतिषां विभ्ाजन्मुकुटत्रयः सदृशतां वि (बि) भ्रज्जनेराच्चतं 
[॥*] देवानां निलयत्रयं स्वयशसो निश्रे- 

णिकालन्निभं प्रत्यग्नाहवभीमसंज्ञमपि च प्रादात्सहस्र॑ भुवः ॥। [४२॥%] 
भोमार्कनामापि च देवतालयं चकार रोचिःपरिप्रिताचले [।%] 

भानोः समानं कनकोज्वज्ज्वलश्चिया प्राचीगिरेः शृंगरूचा विचित्रया ।॥। [४३॥॥%] 
स निर्समे भोमसमुद्रनाम तडागमादर्शमिव स्वकौरतेः [।*] 

कदाप्यसंक्षोभ्य समुद्रमुद्रा वि (ब्रि) भ्रत्स्वपुण्येंडुसमृद्धिवू[ द्वि] ॥॥ [४४%] 
विध्नरूवंतीपतिपारतारं सेतृपमं भीमव (ब) लाभिधानं [।] हे- 
रंब(ब)धामापि विनिर्ममे सः समार्पयच्चापि शतं पूथिव्याः ॥। [४५%] 
स क्षेत्रपालस्य चकार धाम भीमायुधास्यं स्वतडाग- 

तौरे [।*] वाप्यामपि ह्वावशदेवतानां चकार धामान्यपरां च वापिम्‌ ॥ 
[४६॥%] चंड्याः करोत्संगक्ूपाणपाटवप्र- 

पिष्टमादन्महिषासुरद्विषः [।॥*] चंडारिभोमाभिधमोके (क) उच्चकंश्‍चकार 
भूमेः स ददो शतं ततः ॥ [४७॥*] 

यत्र क्वाप्यस्ति तीर्थ महदपि नगरं यत्र चास्ते स्वदेशे योसो सत्राणि चक्रे प्रति- 
पदमनिवा- 

र्याणि सर्वासु दिक्ष्‌ [।*] यद्दत्ताचाबपूण्णा द्रिजवरनिकरा बु (बु) ढवेदार्थशास्त्रा 
जायन्तेभोष्ट- १ 
रूपा: परिचितपरमत्र (ग्र) ह्यमार्गा विपापाः ।। [४८॥*] होमधूमलता यस्य 
विप्रमंत्रावनीरुहा [।*] यश:- 

पुंजप्रसुनाढ्या सदा नवफलाकुला ॥ [४९॥&] यदन्नभोजनेः पुताः विप्रा 
भुवि सहत्नशः [1] ब्रि(ध्ि) यंते- 


१८२ 


५७. 


(3 


ष्ट 


५९. 


६०. 


६१. 


६्र. 


६३. 
दश 


महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


मररामाभिर्व्याकुलाभिरभीप्सुभिः ॥। [५०॥%] अंतो नास्ति परोपकार- 
करणे श्रीभीमसेना- 

पतेयेंनापुरि सुवण्णेलक्षनिकरेः श्रीविक्रमार्को नृपः [।*] तस्येबं प्रगुणं गुणेष॒ 
गणनां कत्तू 

समीहे परं भूयस्त्वादतितुच्छतः स्ववचसो वक्‍्तुं न शकनोम्यहम्‌ ॥। [५१॥*] 
यावन्नभो यावदयं विरिचि- 

र्यावन्मुडो याबदसौ च कृष्णः [।&] तावज्जनश्रोत्रसुखावहास्ता (स्तां) 
दि्गापिता स्वस्तिमतः प्रशस्तिः ॥। [५२॥*] 
मदमुदितकवींद्रवृंददन्तिदलनहरिः सकलार्थशास्त्र[दू ]ष्टः [।* ] सुललितकविता- 
नखस्तदी- 

यसूनुरकृतर्कात नवकालिदास एनाम्‌ ॥५३॥ इति प्रचंडदंड॑नायकश्रीभीम- 
नाथसूनुः री 

सूरिजनवृंदानंदसंदोहदः गुरुचरणसपर्यापरायणः कवोंद्रकुमुदिनीचंद्रः क्रग्वेद- 
चूडामणिः अभिनवकालिदासः का[ लि ]दासदंडनायकश्‍चकार प्रशस्तिमिति 
शुभम्‌ ॥ 


>३- 
[शिर्वालिंगी-संतान आचार्य ] 


. ओं नमः ॥ स्वस्ति [।*] यमनियमस्वाध्यायध्यानधारणमो (मो) नानुष्ठान- 


जपसमाधिषड (डं ) गोपहा- 


. रादिसंपन्नाः अनेकतर्कादिशास्त्रपारावारपारगाः अवदातकीत्तिध्वजाः अमलि- 


नचरि- 


. त्राः दुष्टदपिष्ठपंडितगलकालपाशा वादिदिगंव (ब) रमहावा (बो) डकुलधूम- 


केतवः पर्वेतावा (व)- 


, ल्या कालमुखतपोधनाग्रगण्याः किव्वग्रामकृताधिवासश्रीमन्महाशिर्वालिंगि- 


संतानकु- 


. भुदिनीलसन्निशाकराः प्रत्यक्षरद्ध[द]महिताः श्रीमद्वादिरुद्रपंडिताः ॥। 


तेषामेव की- 


. त्िः । काणादे कणभुग्वृ (ग्बृ) हस्पतिमते वाचस्पतिः कापिले मार्गे यः कपिल: 


स्वयं सु- 
गदिते यां(यो) सोगते सद्गुरु: [।*] मीमांसाधिगमे स जैमिनिमुनिन्ययिक्षपादः 
कृती शब्दे (ब्दे)- 


गणेशवाडी शिलालेख १८३ 
००227. 
७२. जो लकुलीशवरो विजयते शवे शिवः सांत्रतम्‌ ॥। [५४॥%] तच्छिष्याः 
श्रीमल्लकुलीश्वरागममानससरो- 
७३. वरराजहंसाः सरस्वतीश्रवणभूषणावतंसाः कलिकालभयपलायितधरमशरणाः 
७४. गुरुकुलसमुद्धरणाः यमनियममहीरुहालवालस्फालवालसमुचितकाला: धार- 
७५. णाजपसमाधिविधिनिपुणाः संसारभयहरणा: गुरुजनकृतविनया: भूषितनिजस- 
७६. मयाः वु(बु) धजनकृतवक्षाः तर्कादिशास्त्रदक्षा: सततवीतरागाः परहित- 
भवभोगाः भा- 
७७. रतोकर्ण्णयुराः नरकभयदूराः त्रिभुवनविदितकोत्तंयः महेश्‍वरभू्तयः महापुरु- 
७८. षकृतभक्तयः श्रीमत्क्रियाशक्तिपंडितदेवाः ॥। तदनुजाः ॥ स्वस्ति [॥*] 
समस्तलोकसंस्तु- 
७९. यमानगुगमणिगणमरीचिमालालंकृताः समस्तलोकसंस्तुता[:] पार्वतीमाता- 
रमण- 
८०. चरणयुगलाररावदमधुकरा[:] दशधमंनिर्मलरत्नाकराः दिडोरपिडपांडुरय- 
८१. शःसुधाधवलिताजांडमंडलाः भारतीकर्ण्णकुंडलाः विवु (बु) धजनवनमात्तंडा: 
स- 
८२. मुदितभदनमदविदलनप्रचंडाः लाकुलागमसरोजितीराजहंसाः निजसमया- 
८३. वतंसाः कलिमलकलंकपंकांकविरहिताः विद्यान्नदानविनोदाः समस्तमुनिजन- 
८४. परिरक्षणकृतिसंपादिताह्लादा (दाः) शिवलिगिसंतानकुमुदिनीलसन्निशा- 
कराः ॥ 
८५. श्रीमत्त्रिलोचनाचार्यपंडिताः ॥ स्वस्ति [।*] यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्याहारध्यान- 
८६. धारणासमाधिविधिसंपद्नाः अनेकतकंसिद्धांतादिशास्त्रपारावारपारगाः कविग- 
८७. मकवादिवाग्मितासंपदाधाराः समस्तदिगन्तराप्तकीततिध्वजाः: अनवरतवि- 
८८. द्याक्वदानकेलीबिनोदाः विद्वज्जनकुमुदिनीलसच्चंद्राः अगण्यपुण्यान्विताः प्रवर- 
८९. मुनिगणाग्रगण्याः गुरुजनपदांभोजयुगलषट्‌चरणा: लाकुलागमसमयसमुद्ध- 
९०. रणाः सकलमुनिजनसमाजाश्रयाः आश्रितजनकल्पवृक्षाः पवित्रितनिजसम-- 
९१. यसत्वाः(तत्वाः) सम्यग्बिदितात्मतत्वाः (तत्वाः) परिचितस्वग्गापवगगेमार्ग्गाः 
विगतदोषसंसर्ग्गाः करुणा- 
९२. मृतरसाद्रेचित्ताः अत्यंतपरहितप्रवृत्ताः समस्तगुणगणावासाः महेश्‍वरदासाः 
९३. श्रीमद्‌भारतीकण्णंपुरनाम्नां क्रियाशक्तिमहामुनीशवराणां शिष्या: श्रीमत्त- 
त्युर्षपंडिता- 


वटथ 


९४. 


९५. 


९६. 


९७. 


९८. 


९९. 


१००. 


१०१. 


१०२. 


महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


:॥ आरामैविविधस्न (स्त) डागनिवहानत्यंतसंशोभितान्देवानां निलयान- 
नंतभिवा- 

न्विद्याक्वदानान्वितान्‌ [।*] आवासान्त्रतिनां विमानसदृशांश्‍चक्रे समंतात्कृती 
श्रीमांस्तत्पुरू- 

षो मुनिहृंशदिशाव्याकीण्णंकीत्तिध्वजः ॥ [५५॥॥%] समस्तशास्त्रागम- 
पारदृश्वा शिष्टाथिविद्दज्ज- 

नकल्पवृक्षः [॥*] विचक्षगांभोजवने (न) कभास्वान्विराजते तत्पुरुबो मुनीशः 
॥ [५६॥%] जयति स- 

ज्जनसूरिसुसंगमैद्रिजवरंमुनिभिः परिसेवितः [।॥*] बिविधपुण्यनिधिः शुभ- 
तीर्थंतां द- 

धदसाविह तत्पुरुबो मुनिः ॥। [५७॥%*] यमादिधमंसंपन्नो मुनीनां प्रवरो 
महान(न्‌) [॥*] सववंविद्या- 

गुणाधारः श्रीकंठो मुनिरद्ययौ ॥ [५८॥%] कारुण्यामृतशीकरेर्भवमर॑ः 
संतापितप्राणिना- 

माह्लादं जनयन्नभोप्सितफलं संप्रापयत्नथिनां [।&] यो विद्रद्गुरुमोक्ष- 
रक्षणपरो 

विद्याच्वदानान्वितः सोयं भाति यमादिधर्मनिरत्तः (तः) श्रीकंठनाथो मुनिः ॥ 
[५९॥४] ओं नमः [॥*] 


9२ 


राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताम्रपट 


उपलब्धी 

मूतिजापूर (ता. मुतिजापूर, जिल्हा अकोला) पासून उत्तरेस तीन मैलावर 
* सिरिसो ' नावाचे एक खेडे आहे. तेथील प्रतिष्ठित सद्गृहस्थ श्री. अच्युतराव 
गुलाबराव' देशमुख यांच्या मालकीच्या गढीत प्रस्तुत ताम्रपट सापडला. 
गढीच्या नैक्रत्येकडील बाजूला सुमारे ३० ते ४० फूट उंचीचा एक पडका 
बुरुज होता. तो तारीख १३ एप्रिल १९५४ रोजी खचला. तेथील माती 
गोळा करीत असताना हा ताम्रपट मिळाला. श्री. अच्युतराव देशमुख यांचे बंधू 
श्री. भगवंतराव देशमुख (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपदसभा व उपविभागीय 
पदाधिकारी, आर्वी, जिल्हा वर्धा) यांनी आर्वी येथील आमदार श्री. ज. ब. ऊर्फ 
नानासाहेब कदम यांच्यामार्फत तो माझ्याकडे पाठविला. या सर्वे सदुगृहस्थांचा मी 
अत्यंत आभारी आहे. त्यांच्याच संमतीने प्रस्तुत ताम्रपटाचे संपादन येथे करीत आहे. 
वर्णन 

प्रस्तुत ताम्रपटाचे एकूण तीन पत्रे असून ते *४ इंच जाडीच्या व ३ इंच 
व्यासाच्या एका कडीत ओवलेळे आहेत. कडीची' दोन्ही टोके १.८ इंच 
व्यासाच्या एका वर्तुळाकार मुद्रेत फसविळेली आहेत. मुद्रेवर कमलोसनस्थ 
गरुडाची मूर्ती असून तिने आपल्या दोन्ही हातांत, प्रत्येकी एकेक सर्प धारण 
केलेला आहे. राष्ट्रकूट सम्राटांच्या इतर ताम्रपटांत जशा मुद्रा आढळतात तशीच 
ही आहे. ताम्रपट माझ्या हाती आल्यानंतर नागवूर म्युज्ियमचे मुख्य अधिकारी 
डॉ. शं. श्री. पटवधन यांच्या सल्ल्याने त्यांच्याच कार्याल्यात ताम्रपटाची कडी मी 
कापून घेतली. त्यामुळे ताम्रपटाचे पत्रे वाचनसुल्भतेसाठी बाहेर काढता येणे शक्‍य 
झाले. या तिन्ही पत्यांचे मिळून वजन १७५ तोळे असून मुद्रेचे वजन ५१ तोळे आहे. 

ताम्रपटाच्या प्रत्येक पत््याची लांबी साधारणयणे ९॥। ते १० इंच असून 
रुंदी ७ इंच आहे. . ताम्रपट हाती आला त्यावेळी त्यावर सर्वव्व कमालीचा 
जंग चढलेला होता. तो मी स्वच्छ केला. पहिला पत्रा खराव झालेला 


१८६ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


असला तरीं त्यावरील मजकूर वाचता येतो. इतर दोन्ही पत्र्यांवरील मजकूर 
ठसठशीत कोरलेला आहे. तथापि दुसर्‍या पत्र्याच्या दुसऱ्या बाजूवरील मधल्या 
तीन ओळी (क्रमांक ५१, ५२ व ५३) जंगाने बर्‍याच खाऊन टाकल्यामुळे 
अत्यंत अस्पष्ट व दुर्वाच्य झाल्या आहेत. याच ओळींत दान दिलेल्या गावाच्या 
'चतुःसीमांवरील गावांची नावे असल्यामुळे स्थलनिर्णय करण्याचे काम कठीण 
झाले आहे. पहिल्या व तिसर्‍या पत्र्याची एकेक बाजू कोरी असून त्यांच्या 
दुसर्‍या बाजूवर आणि दुसर्‍या पल्याच्या दोन्ही बाजूंवर मजकूर कोरलेला आहे. 
अर्थात, एकूण मजकूर चार पानांवर आलेला आहे. पहिल्या पल्र्याच्या दुसर्‍या 
बाजूवर १७, दुसर्‍या पत्र्याच्या पहिल्या वाजूवर १९ व दुसर्‍या. बाजूवर २०, 
आणि तिसर्‍या पत्र्याच्या पहिल्या वाजूवर १७ ओळी, याप्रमाणे एकूण मजकूर 
७३ ओळींचा आहे. दुसर्‍या पत्याच्या पहिल्या वाजूवरील शेवटून दुसरी 
ओळ (क्रमांक ३५) इतर ओळींपेक्षा १॥ इंचाने ल्हान आहे; आणि शेवटची 
ओळ तर केवळ १.७ इंच लांब असून तीत फक्त ७ अक्षरे आहेत. दुसर्‍या 
पढ्याच्या दुसर्‍या बाजूवरील शेवटची ओळ सुद्धा केवळ १॥ इंच लांब असून 
तीत फक्त पाच अक्षरे आहेत. ही ओळ या पत्र्याच्या शेवटी उजव्या बाजूला 
कोरलेली. आहे. अर्थात, ताम्रपटातील अक्षरांचा आकार सर्वत्र सारखा नाही. 
अक्षरे साधारणपणे एक तृतीयांश ते एक द्वितीयांश इंच उंचीची आहेत. ७२ व ७३ 
या ओळींत ती जरा मोठी, तर ३९ व्या ओळीत थोडी ल्हान आहेत. ताम्रपटाचा 
मजकूर कोरण्याचे काम काळजीपूर्वक झालेले नाही. कोरताना काही ठिकाणी अक्षरे 
किंवा शब्द वगळले गेळे आहेत. (उदा. २४, २७, ३२, ३४, ४१, ४५ इत्यादी ओळी 
पाहा); तर काही ठिकाणी त्यांची निष्कारण पुनरावृत्ती झाली आहे. (उदा. ५, 
१७, १८, ३४, ५७ इत्यादी ओळी पाहा.) ३४ व्या ओळीत तर कोरणाराने बराच 
घोटाळा उडविलेला आहे. 


अक्षरवटिका 

प्रस्तुत ताम्रपट संस्कृत भाषेत लिहिलेला आहे. आरंभीच्या ४४ ओळीं- 
तील व ६४ ते ७२ ओळींतील मजकूर पद्यात असून ४४ ते ६३ व ७२ आणि 
'७३ या ओळींतील मजकूर गद्यात आहे. अक्षरांची लिपी देवनागरी आहे आणि 
तिंचे वळण साधारणपणे राष्ट्रकूटांच्या इतर ताम्रपटांतील लिपीशी जुळते आहे. 

सामान्यतः अक्षरावरील शिरोरेषेच्या शेवटी डाव्या बाजूला खाली आखूड रेषा 
कोरून व्यंजनांतर्गत आ दर्शविल्लेला आहे. उदा. मंडलाग्रो-ओ. २; पुनराददीत, 
दानात्‌-ओ. ७०; महाक्षपटलाधिप-ओ. ७३- काही ठिकाणी आकाराचे चिन्ह असलेली 


राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताम्रपट १८७ 
मिकका कत तरीक कनल कता लाक ककत 
ही रेषा आजच्याप्रमाणे खालपर्यंत कोरलेली आहे. उदा. निशात-ओ. १२, तथा-ओ. 
७३; क्वचित ही आकाराची रेषा शिरोरेषेच्या शेवटी. किचित वर.कोरलेंली आढळते. 
'उदा. 'पराक्रम-ओ. १७,-लोलां-ओ. ७१, दत्ता-ओ. ६७; तर क्वचित ती किचित 
बर व खाली. दोन्हीकडे कोरलेली आढळते. उदा. दत्तानि पुरा, तानि-ओ. ६९. 
ओ. ६७ मधील ' वसुधा ' शब्दातील ' घा ' तील आकाराचे ्तिन्हे तर, शिरोरेषा 
न कोरता, केवळ वर उभे चिन्ह कोरून दाखविले आहे. 
खाली दोन व त्यावर एक अशी तीन टिबे कोरून ' इ हा स्वर दाखविला आहे. 
उदा. इति-ओ. ३, ७१. व्यंजनांतर्गत र्‍हस्व .व दीर्घ इकार सामान्यत; आजच्या- 
.सारखेच आहेत, पण क्वचित व्यंजनाच्या शिरोरेषेवर केवळ गोलाकार चिन्ह 
कोरून र्‍हस्व इकार दाखविला आहे, उदा. अभिमुखी-ओ. ३, लिखित-ओ. १ 
व्यंजनांतर्गत ऱ्हस्व इकाराचे चिन्ह काही ठिकाणी आजच्यासारखेच आहे.. उदा. 
शुष्क-ओ. ६५, कुंभ-ओ. २९, कुक्काय्येन-ओ. ७३; पण काही ठिकाणी दंडाच्या 
खालच्या डाव्या बाजूला लहानशी आडवी रेषा कोरून र्‍हस्व इकार दाखविला आहे. 
उदा. पुरा-ओ. ६९, श्रेयोनुपालनमू-ओ. ७०, दायोनुमन्तव्य:-ओ. ६२, मुद्यत, विधु-ओ. 
२, सूनु-ओ. २९, इत्यादी. दीघ ईकाराचे चिन्ह आजच्यासारखेच आहे; पण 
ते दंडाच्या खाली उजव्या बाजूला कोरलेले आहे. उदा. पूजापूजित-ओ. ७२; 
सूनो:-ओ. ७३. ओ. ६० मध्ये शेवटी आलेल्या भूमि शब्दातील भू च्या दीघ 
उकाराचे चिन्ह थोडे वेगळे आहे. ए या स्वराचे चिन्ह त्रिकोणाकृती असून ते' 
ओ. ५२ मधील ' एवम्‌ ' व ओ. ६१ मधील *ऐशवर्य' या शब्दात आढळते. 


भाषा 
ताम्रपटाची' भाषा संस्क्रत आहे, ती काही ठिकाणी अशुद्ध आहे. अनेक ठिकाणी' 
स साठी' श कोरलेला आहे, उदा. आज्लीतू-ओ. १, २९ व ३२; श्‍वविक्रम-ओ. 
१५; तर उलट अनेकदा श साठी स कोरला गेलेला आहे. उदा. रसना-ओ. 
२४, प्रसासति-ओ.' ३२. क्वचित्‌ ष साठी श॑ कोरला आहे. उदा. 
जिंगीशया-ओ. ३८, विध्याटवीश्‍वतोयासु-ओ. ६५. त्र साठी त-ओ. ६, व 
ग्‌ साठी ग्रि-ओ. १२ यांचा उपयोग हाही अशुद्ध होय. अनुनासिकाऐवजी अनु- 
- स्वारांचा उपयोगही केलेला आहे. उदा. मानकान्‌ ऐवजी मानकां-ओ. ४६ 
पाहा. भोक्त साठी भोक्त हे रूपही चुकीचे आहे. कोरताना झालेली वर्ण- 
विपर्याचीही काही उदाहरणे आढळतात. उदा. गज ऐवजी जग-ओ. २३. 
-द्योबकादि ऐवजी -द्योतकादि ओ. ५८; प्रपद्योपेरि ऐवजी प्रपद्योरपि-ओ. 


३४. 


१८८ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


ताम्रपटाचा काल' 

प्रस्तुत ताम्रपटाचा काल अक्षरी “ संवत्सरशतेषु सप्तसु षड्विशत्यधिकेषु 
(ओ. ५७) म्हणजे सातशे सव्वीस असा अक्षरात लिहिला असला तरी' आकड्यात 
नमूद करताना तो ७२५ असा कोरला आहे. ही उघड विसंगती आहे. 
ताम्रपटातील दान कात्तिक पौणिमेला चंद्रग्रहणाच्या वेळी तुंगभद्रा नदीत स्नान 
करून दिलेले आहे. दि. ब. पिल्ले यांच्या भारतीय पंचांगानुसार (11तांदा 
प्ाथ्याशा$) गत शक ७२५ मध्ये कात्तिक शुद्ध पौणिमेला चंद्रग्रहण 
होते. तसे ते श. ७२६ मध्ये, इतकेच नाही तर तदनंतर ८ वर्षांतही नव्हते. 
शके ७२१ पूर्वीही आठ वर्षात या तिथीला चंत्रग्रहूण नव्हते. तेव्हा या ठिकाणी' 
अभिप्रेत असलेला शक (गत!) ७२५ हाच होय व तिथी कात्तिक शुद्ध पौणिमा 
ही होय. या मितीला इंग्रजी तारीख २ नोव्हेंबर इ. स. ८०३ ही' होती. 


राष्ट्रकूटांची वंशावळ ै 

या वेळी राष्ट्रकूट नृपती तिसरा गोविदराज हा अलंपुराजवळ तुंगभद्रा नदीच्या 
काठावर तळ देऊन राहिला होता. तेथून त्याने हा ताम्रपट दिलेला आहे. आरं- 
भीच्या २७ श्लोकांत या गोविदराजाची' वंशावळ दिलेली आहे, ती! त्याच्या इतर 
ताम्रपटांतील वंशावळीप्रमाणेच आहे. राष्ट्रकूट वंशाचा मूळ पुरुष पहिला गोविदराज 


१ राष्ट्रकूट नृपती गोविद तिसरा याने दिलेल्या बहुतेक तास्रपटांत गत शक' 
निर्देशिलेला असतो; तथापि, कधी कधी “ शकनृपकालातीत ' म्हणजे * गत ' 
असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्ष चाळू असलेला शकही दिलेला आढळतो. 
उदा. वणी-दिडोरी ताम्रपटात (इं. अँ. वषं ११, पृ. १५९) शक वर्ष 
(गत) ७३० व्यय संवत्सर-असे नमूद केळे आहे; पण व्यय संवत्सर 
गत ७२९ ला येतो. तसेच बहुलावाड ताम्रपटात (मध्य. इति. साधने, 
भाग २, पृ. २१) शक वर्ष ७३२ व संवत्सर सर्वधारी दिला आहे; परंतु 
सरवधारी संवत्सर गंतवर्ष ७३१ मध्ये येतो. अर्थात दोन्ही ठिकाणी 
*शकनृपकालातीत ' असे शब्द असले तरी “ चालू ' शक निदिष्ट केलेले 
आहेत असे दिसते. तसाच प्रकार प्रस्तुत ताम्रपटातील शकाचा आहे. 
अक्षरी दिलेले शकवषं ७२६ गत म्हणून निदिष्ट केलेले असले तरी ते 
* चालू ' वर्ष होते. अर्थात, आकड्यात नमूद केल्याप्रमाणे तेथील अभिप्रेत 
शक-काल गत ७२५ हाच होय. 


राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताम्रपट १८९ 
लल हया. वसन तितने 
(श्लोक २ ते ४) ; त्याचा पुत्र श्रौकर्कराज (श्लो. ५) त्याचा मुलगा इंद्रराज 
(शल्ो. ६); त्याचा पुत्र श्रीदंतिदुर्ग; याने कांची, केरल, चोल, पांड्य, श्रीहर्ष, वज्ट 
इत्यादी राजांना जिंकणाऱ्या, अजेय अशा कर्नाटक सैन्याला देखील सहज जिंकले 
होते; आपल्या सामर्थ्याने वल्लभाला जिंकून राजाधिराज आणि परमेश्वर ह्या 
पदव्या त्याने प्राप्त करून घेतल्या (श्लो. ७ ते १०). त्याच्या मृत्यूनंतर श्रींकर्क- 
राजाचा पुत्र कृष्णराज हा राजा झाला. ह्यालाच शुभतृंग व अकालवर्ष अशोटी 
नावे होती. राहप्पाला युद्धात जिंकून यानेही राजाधिराज आणि परमेश्वर अशा 
पदव्या मिळविल्या (श्लो. ११ ते १७) ; त्याच्यानंतर त्याचा पुत्र दुसरा गोविदराज 
हा गादीवर आला. (श्लो. १८). त्याला धुव नावाचा धाकटा भाऊ होता. 
(दुसरा गोविद ह्याला दूर करून) हा ध्रुव गादीवर आला. तेव्हा या गोविदराजाने 
मालवेश आदि शत्रू गोळा केले, त्यांना कांची, गांग आणि वेंगी' येथील राजांनी मदत 
केलीं. तथापि, शरुवाने गोविदराजाच्या बाबतीतील आपला निश्चय ढळू दिला 
नाहो. त्याने त्याचे रत्नागार व सुवर्णागार हस्तगत केले (श्लो. २१). साम- 
दामादिकांनीही' जेव्हा वल्लभ (दुसरा गोविदराज) संधी करण्याला तयार झाला 
नाही' तेव्हा त्याला व सर्व दिशांतील भूपतींना जिंकून ध्रुवानेही परमेश्वरपदवी' प्राप्त 
केली. या घ्रुवराजाला निरुपम असेही संबोधीत (श्लो. २३). घध्रुवराजाचा 
पुव्च तिसरा गोविदरःज हा होय. त्यानेच हा ताम्रपट दिलेला आहे. 


पैठण, अंजनवती व झरिका तास्रपट 

ही वंशावळ वर्णन करणारे बहुतेक शलोक शके ७१६ मधील पैठण' ताग्रपटांतील 
शलोकांप्रमाणेच आहेत. तथापि, प्रस्तुत ताम्रपटातील २०, २४ व २७ हे श्लोक 
पैठण ताम्रपटात नाहींत, तर पैठण ताम्रपटातील २४, २६ व २७ हे शलोक प्रस्तुत 
ताम्रपटात नाहीत. . साधारणपणे पैठण ताम्रपटातील वंशावळी-वणंनाचाच मसुदा 
अंजनवती* ताम्रपटात वापरलेला आहे. पण पैठण ताम्रपटांतोल ३, ४, १०, 
१२, १७, २०-२२ व २५-२७ हे श्लोक त्यात नाहीत. प्रस्तुत ताम्रपटातील 
३, ४, १०, १२, १७, २० ते २४, २६ व २७ हे श्लोक अंजनवती' ताम्रपटात नाहीत, 
तर अंजनवती ताम्रपटातील १६ वा श्लोक प्रस्तुत ताम्रपटात नाही. विशेष गोष्ट 
ही की, अन्यत्र कुठेही न आढळणारे पैठण ताम्रपटातील २० व २१ हे श्लोक आपल्या 
या ताम्रपटात आहेत. या ताम्रपटातील २४ वा श्लोक मात्र इतर कोणत्याही 


१ एपि. इं, पु. ३, पू. १०२. 
२ एपि. इं., पु. २३, पू. ८. 


१९० महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


ताम्रपटात नाही. २५ व्या श्लोकातील तिसऱ्या चरणांच्या आरंभीचा भाग घेऊन 
हा नवीन श्लोक रचण्यात आलेला दिसतो. तो शलोक केवळ स्तुतिपर आहे. 
त्यावरून ऐतिहासिक दृष्ट्या नवीन माहिती काहीच मिळत नाहो. वरील वंशा- 
बळीवर्णनपर शलोकांवरून देखील नवीन अशी कोणतोच माहिती मिळत नाही. 


प्रस्तुत ताग्रपंटाचे महत्त्व 

तथापि, प्रस्तुत ताम्रपट तिसरा गोविदराज याच्या दक्षिणेकडील स्वार्‍्यांचा 
काल निश्च्ि करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. शके ७२५ कातिक शुद्ध पौणिमा 
(२ नोव्हेंबर इ. स. ८०३) रोजी गोविदराज अलंपूर गावाजवळ तृंगभद्रेच्या काठी 
आपल्या सैन्यासह तळ देऊन होता हे आपण पाहिलेच आहे. याला दुसरे एक 
उपोदुवलक प्रमाण आहे. तिसऱ्या गोविदाचा मुलगा अमोघवर्ष याने शके ७९३ 
मध्ये दिलेल्या संजान ताम्रपटात आपल्या वडिलांच्या स्वार्‍यांचे व' पराक्रमाचे 
विस्तृत वर्णन केलेले आहे. उत्तरेकडील स्वार्‍या संपवून विध्याद्रोंच्या पायथ्याशी 
महाराज शवं याच्या राजधानीत गोविदराज असताना अमोघवर्षाचा जन्म झाला. 
द्राविड राजांच्या नाशासाठी तेथून गोविदराज दक्षिणेकडे वळला.' या स्वार्‍यांत 
तो मग्न असताना अनेक मंडलाधिपती व विशेषत: वेंगी-नरेश यांनी' त्याच्या तळाची 
जागा साफ केलीं. (संजान ताम्रपट, लो. ३३). त्यापुढील एलोकात ' हेलापुर ! 
येथे राहून गोविदराजाने लंकाधिपतीला शरण आणले, असा उल्लेख आहे. त्या- 
वरून, दक्षिणेकडील स्वाऱ्या चालू असताना गोविदराजाचा मुक्काम हेलापूर येथे 
असावा असे अंतुमान डॉ. दे. रा. भांडारकर यांनी काढले आहे. त्याला प्रस्तुत 
झरिका ताम्रपटाने दुजोरा मिळतो. या गोविदराजाने दिलेल्या इतर अनेक ताम्र- 
पटांतील प्रशस्तीत नमंदेच्या काठावरील श्रीभवन येथे पावसाळा काढल्यानंतर 
गोविदराज दक्षिणेत तुंगभद्रेच्या काठावर आला असा उल्लेख आहे. अर्थात, 
तुंगभद्रेच्या काठावर त्याचा तळ असावा असे त्यावरून सूचित होते. प्रस्तुत झरिका 
ताम्रपटावरून हा तळ तृंगभद्रेच्या काठाजवळ “ अल्पुर' या गावी होता हे स्पष्ट 


१ एपि. इं., पु. १८, पू. २३५. 
२ “नीत्वा श्रीभवने घनाघनघनव्याप्तांवरां प्रावृषं 
तस्मादागतवान्‌ समं निजबलेरातृंगभद्रातटम्‌ । 
(नेसरी ताम्रपट, श्लो. १८) 


राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताम्रपट १९१ 


दिसते. प्रस्तुत ताम्रपटातील * अलंपुर' गाव व संजान ताम्रपटातील ' हेलापुर * 
गाव हे बहुधा एकच असावे. 


दक्षिण दिग्विजयाचा कालनिर्णय 

गोविदराजाने, तुंगभद्रा नदीच्या काठावरून दिलेला “ ब्रिटिश म्युझियम ताग्रपट' 
नावाचा आणखी' एक ताम्रपट उपलब्ध आहे. त्याची मिती शके ७२६ सुभानु संवत्सर 
वैशाख कृष्ण पंचमी असून त्या दिवशी इंग्रजी तारीख ४ एप्रिल इ. स. ८०४ ही येते. 
पल्लव राजाला जिंकून परत येताना तृंगभद्रा नदीच्या काठावरील रामेश्वर-तीर्थ 
या गावी गोविदराज त्या दिवशी शिकारीला थांबला होता. अर्थात, २ नोव्हेंबर 
८०३ (झरिका ताम्रपट) पासून तो ४ एप्रिल ८०४ (ब्रि. म्यु. ताम्रपट) च्या 
दरम्यान गोविदराजाच्या दक्षिणेकडील स्वार्‍या चालू होत्या त्यावेळी त्याचा तळ 
अलंपुर येथे होता. तेथूनच त्याने कांची, वेंगी, लंका आदी राज्यांविरुद्ध मोहिमा 
चालविल्या असे अनुमान झरिका, ब्रि. म्यु. व संजान या ताम्रपटांच्या आधारे 
काढण्यास काहींही ह्रकत नाही. 

तिसरा गोविदराज याने दिलेल्या ताम्रपटांचे प्रा. वा. वि. मिराशी यांनी 
दोन विभाग पाडलेले आहेत. राष्ट्रकूट वंशातील भूतपूर्व राजांच्या प्रशस्तीतील 
शलोक अंतर्भूत करून ज्यांत वंशावळी दिलेली आहे असा जुन्या प्रशस्तीचा 
पहिला विभाग; आणि त्याने केलेल्या पराक्रमांचे वर्णन करणारी प्रशस्ती ज्यांत 
आलेली आहे अशा ताम्रपटांचा दुसरा विभाग. पहिल्या विभागाचे पैठण 
(श. ७१६) व अंजनवती (श. ७२२) हे दोन ताम्रपट आतापर्यंत उपलब्ध 


१ हेलापुर हे गाव म्हैसूरमधील हसन जिल्ह्यातील वेलापूर किंवा वेलूर असावे 
हा डॉ. दे. रा. भांडारकरांचा तर्क वरोबर दिसत नाही. कारण वेलापूर हे तुंगभद्रा 
नदीपासून फार अंतरा1र आहे. 

श्री. पां. देसाई लिहितात: “ अलंपूर म्हणजेच हेलापूर हे अनुमान बरोबर आहे. 
हे गाव निरनिराळ्या नावांनी प्रसिद्ध होते. काकतीयांच्या शिलालेखात (हैद्रा 
आकि. सीरिज, क्र. १३, शिलालेख ५५, पृष्ठ १६७) ते हेलंपुर म्हणून, तर स्थल- 
पुराणात (प्रबुद्ध कर्नाटक, क्र. ९६, १९४३, पृ. २९) ते हेमलापुरी म्हणून निर्देशिलेळे 
आहे. हेच गाव अठरा शाक्त पीठांत आलापूर म्हणून प्रसिद्ध आहे. (ग0ारे 
वर्षे १९, पृ. २८७; कन्नड साहित्य परिषद पत्रिका, वर्षे ३७, क्र. १-२, पृ. १२१). 

२ इंडि. अँटि., पु. ११, पृ. १२७. 


१९२ महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट व शिलालेख 


होते. त्यात प्रस्तुत झरिका (श. ७२५) ताशम्रंपटाची नवी भर पडली आहे 
दुसऱया विभागात पडणारे ताम्रपट म्हणजे नेसरी' (श. ७२७), सीसवै' 
(श. ७२९), वणीदिडोरी' (श. ७२९) वगैरे होत. तिसरा गोविदराज याचा 
भाऊ स्तंभ याने गोविदाच्या संमतीने दिलेल्या मन्ञे* (श. ७२४) ताम्रपटातही 
ही .नवीन प्रशस्ती आढळते. त्याभुळे त्याचाही अंतर्भाव दुसर्‍या विभागात करता 
येतो. अर्थात, या दुसर्‍या विभागातील ताम्रपटांचा प्रारंभ मत्ने ताम्रपटापासून 
झाला आणि त्यांत ज्या अर्थी गोविदाच्या दक्षिणदिगृविजयाचे वर्णन आले आहे, 
त्या अर्थी त्यापूर्वीच (म्ह. शके ७२४ पुर्वी) त्याचा हा दक्षिण दिग्विजय पूर्ण 
झाला असला पाहिजे असे अनुमान प्रा. मिराशी यांनी केलेले आहे." 

ह्या मन्ने ताम्रपटाच्या खरेपणाविषयी डॉ. अ. स. अळतेकर* यांनी संशय 
व्यक्त केलेला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, ब्रि. म्यु. ताम्रपटावरून गोविदाचा 
दक्षिण दिग्विजय शके ७२६ मध्येही चाल्‌ होता असे स्पष्ट दिसते. तेव्हा त्याचे 
वर्णन शके ७२४ च्या मन्ने ताम्रपटात येणे कसे शक्‍य आहे? यावर प्रा. मिराशी 
यांनी असा युक्तिवाद केला की, म्ने ताम्रपटाच्या काळापूर्वी म्हणजे शके ७२४ 
पूर्वी गोविदाची दक्षिणेकडील पहिली स्वारी संपली असावी. ब्रि. म्यु. ताम्रपटाच्या 
शके ७२६ मध्ये त्याने दक्षिणेकडे “ दुसरी ' स्वारी केली असावी. प्रा. मिराशी 
यांचा हा युक्तिवाद ब्रि. म्यु. ताम्रपटातील एका वाक्याच्या फ्लीटने केलेल्या 
पुढील भाषांतरावर आधारलेला आहे. “ एशाद्या ॥8ए॥ १. (115) गी! (५७७) 
॥0७10ए९१ ज तिढ एत त््याल्त रिघाळशळाच, ॥8 ट्या (तहा2 92911) 
(० छट्क्या' (10 ७0813.” पण फ्लीटने केलेले हे भाषांतर चुकीचे आहे." अर्थात 
त्यावर आधारलेला प्रा. मिराशी यांचा युक्तिवादही बरोबर नाही. 


१ मध्ययुगीन इतिहासाची साधने, भाग १, पृ. १५-२०. 

२ एपि. इं. पु. २३, पृ. २०४. 

३ इंडि. अँटि., पु. ११, पृ. १५७. 

४ एपि. कर्नाटिका, पु. ९, पृ. ५१. 

५ एवि. इं., पु. २३, पृ. २९३-२९७. 

६ एपि. इं, पु. २३, पृ. २९३. 

७ ब्रि. म्यु. ताम्रपटाच्या भाषांतरातील ही चूक फ्लीटने स्वतःच दुरुस्त केलेली 
आहे. (पाहा.--वॉम्बे गॅझेटियर, भाग १, विभाग २, पृ. ३९७.) श्री. लक्ष्मी- 
नारायण राव यांनी ही माहिती मला दिली. त्याबद्दल सी त्यांचा आभारी 
आहे. 


८. राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताश्रपट १९३ 


प्रस्तुत झरिका ताम्रपटावरून मन्ने ताम्रपटाच्या खरेपणाविषयी डॉ. अळतेकर 
यांनी व्यक्‍त केलेल्या संशयाला पृष्टी मिळते. तिसरा गोविदरांज याने दिलेल्या 
ताश्रपटांच्या पहिल्या विभागात पैठण (श. ७१६), अंजनवती (श. ७२२) 
व झरिका (श. ७२५) या तीन ताम्रपटांचा अंतर्भाव होतो हे आपण पाहिले, 
यांपैकी पैठण व अंजनवती ताम्रपट हे मन्ने ताम्रपटाच्या पूर्वीचे आहेत, पण 
प्रस्तुत झरिका ताम्रपट (श. ७२५) मात्र मन्ने ताम्रपटाच्या (श. ७२४) नंतर 
दिलेला आहे. त्यावरून असे दिसून येते की, शके ७२५ मध्ये सुद्धा गोविदराजा- 
कडून आपल्या ताम्रपटांत जुन्या प्रशस्तीचाच उपयोग करण्यात येत होता. 
शके ७२४ मध्ये जर प्रशस्तीचा नवीन खर्डा तयार होऊन तो मन्ने ताम्रपटात 
वापरण्यातही आला असेल तर तदनंतर सुमारे एका वर्षानंतर दिलेल्या शके ७२५ 
मधील प्रस्तुत झरिका ताम्रपटात प्रशस्तीचा जुना खर्डा वापरग्याची काही 
आवश्यकता नव्हती. झरिका आणि ब्रि. म्यु. ह्या दोन्ही ताम्रपटांवरून स्पष्ट 
दिसून येते की, शके ७२५ व ७२६ मध्ये तिसरा गोविदराज याचा दक्षिण दिग्विजय 
सुरू होता आणि त्यासाठी त्याने आपल्या सैन्याचा तळ तृंगभद्रेच्या काठावरील 
अल्पुर या गावी दिला होता. दक्षिण दिग्विजयाची ही मोहीम संपवून परतताना 
आपल्या प्रशस्तीचा नवा खर्डा त्याने तयार करून घेतला असावा. उपलब्ध 
पुराव्यावरून हा नवीन खर्डा त्याने प्रथम शके ७२७ च्या नेसरी ताम्रपटात 
वापरलेला आढळतो. हे लक्षात घेता, गोविदराजाच्या दक्षिणेकडील स्वार्‍यासंबंधी 
प्रा. मिराशी यांनी केलेल्या अनुमानांचा पुनविचार होणे आवश्यक ठरते, असे 
मला नश्रपगे वाटते. 


भट्ट रितिययाला झरिका ग्राम-दान 


प्रस्तुत ताम्रपटातील झरिका हे गाव ज्याला दान मिळालेले आहे त्याचे नाव भट्ट 
रिसियप असून तो धाराशिव येथील अन्नस्वामी भट्टाचा पुत्र होता. तो त्रैविद्य कुळातील 
असून क्र॒ग्वेदाचा अभ्यासक होत(. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, तिसर्‍या 
गोविदराजाकडून याच रिसियपाला आणखी तीन म्हणजे एकूण चार दानपत्रे मिळाली 
आहेत. श. ७२५ मधील प्रस्तुत झरिका ताम्रपट, ७२९ मधील सीसवं ताम्रपट, ७३२ 
मधीळ दशपुर ताम्रपट आणि ७३४ मधील लोहारा ताश्रपट. रिसिय्रप हे त्याचे नाव 
दशपुर ताम्रपटात ' रिषियप ', तर लोहारा' ताम्रपटात * रिषिअप्प ' लिहिलेले आहे. 
त्याच्या वडिलाला प्रस्तुत ताम्रपटात “ अन्नस्वामि ', सीसवे ताम्रपटात “ अन्नसावि ' 


१ एपि. इं. पु. २३, पृ. २१२. 
-9- 13-0 


१९४ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


तर दशपुर ताम्रपटात नुसतेच “ अश्णम्‌ ' म्हटले आहे. पिताएत्रांच्या नावांतील 
हे फरक केवळ उच्चाराचे आहेत. रिसियपाच्या आजोवाच्या नावाचा उल्लेख 
प्रस्तुत झरिका ताम्रपटात नाही. सीसवे ताग्रपटात “ विष्णु चतुर्देद ' असे त्याचे 
नाव दिलेले आहे. लोहारा व दशवुर ताम्रपटांत त्यालाच मासोपवासी म्हणून 
म्हटळे आहे. मासोपत्रास हे एका न्रताचे नाव आहे. ते त्याने स्वीकारळे असावे 
म्हणून लोकिकात त्याला मासोपवासी म्हणत असावे. त्याचे मुळ नाव सौसवे 
ताश्रप्टांत दिल्याप्रमाणे * विष्णु' हेव अपक्ते पाहिजे. या चारही ताम्रपटांतील 
निर्देशांत फक्त एकाच बाबतीत फरक आढळतो. तो असा की, यांतील सर्वात 
जुन्या सोसवे ताम्रपटात त्याच्या घराण्याला “ चाठुविद्य' आणि रिसियदाच्या 
आजोबाला * चतुर्वेद ' असे म्हटले आहे; 'पण प्रस्तुत झरिका व अन्य ताम्रपटांत 
मात त्याला क्वैविद्य म्हटलेले आहे. एवढा एक फरक सोडला तर या चारही 
ताम्रपटांतील दाने एकाच रिसिय (अ)पा(प्पा)ला मिळाठेली आहेत. 


तान्नवटाचे लेखक 

शेवटच्या दोन ओळींत निददेशिल्याप्रमाणे प्रस्तुत ताम्रपटाचे लेखन श्रीवुककय्य, 
त्याचप्रमाणे देवय्य यांनी' केलेले आहे. देवय्य हा ' महाक्षपटलाधिप ' म्हणजे 
सर्वश्रेष्ठ नोंदणी-अधिकारी (1 ॥५००॥०-्ाळा 8 ०! २९००१७) असल्यामुळे 
त्याने हा ताम्रपट राजासमोर लिहिला म्हणजे त्याने त्याची “ नोंद केली ' 
एवढाच त्याचा अर्थ संभवतो. मूळ ताम्रपटळेखक श्रीकुक्कय्य हाच असावा. 
अंजनवती ताम्रपटाचा * कुक्कैक ' आहे. तो आणि प्रस्तुत ताम्रपटाचा 
लेखक ' कुक्कय्य' हा एकच असावा. पैठण ताश्रपटाचे वाचन करताना त्याचे 
संपादक कील्डॉर्न यांना शेवटची ओळ नोट लागली नाही. सूक्ष्मपणे पाहिले 
असता तिचे वाचन ' लिखितं परमेश्‍वराज्ञया श्रीकुक्‍्के (क्क) येनेति ' असे संभवते. 
यावरून : पैठण ताम्रपटाचाही लेखक श्रीकुकक्‍्कय (य्य) हाच दिसतो. याचा अर्थ 
असा की, तिसर्‍या गोविदराजाने दिलेल्या ताम्रपटांच्या पहिल्या विभागातील 
तांग्रपटांचे लेखन श्रीकुक्कय्य ह्या एकाच व्यक्तीने केलेळे आहे. दुसया विभागां- 
तील 'बहेतेक ताम्रपटांचा लेखक ' अरुणादित्य ' होय. श्रीकुक्कय्य, पाच श्रेष्ठ 
पदव्यांनी विभूषित झालेल्या सेनाधतो श्रीगौड याचा पुत्र होय. हा ' श्रीगौड ' 
आणि अंजवती ताम्रपटांत कुक्केकाचा पिता म्हणून निर्देशिळेला “ श्रीगौत 
एकच असावे. दोन्ही ठिकाणी त्याला ' बलाधिकृत ' म्हणजे सेनापती म्हटलेले 
आहे. प्रस्तुत झरिका ताम्रपटात त्याला * पंचमहाशब्दपूजापूजित ' हे विशेषण 
लावलेळे आहे, तर अंजनवती ताम्रपटात त्याला “ सामन्त' म्हटलेले आहे. 

॥-0-नउ-े 


८. राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताम्रपट १९५ 


राष्ट्रकूट काळात ही दोन्ही विशेषणे सेनापतीला लावीत असत, तेव्हा त्यांत 
विरोध नाही. प्रस्तुत ताम्रपटाचा दुसरा लेखक नोंदणी-अधिकारी ' देवय्य 
आणि नेसरी ताम्रपटांत दृतक म्हणून निर्देशिळेला * देवेयराणक ' एकच व्यवती 
असावी असे वाटते. 


स्थलनिर्णय 

प्रस्तुत तास्रपटांतील अल्पुर सद्याच्या आंध्र राज्यात सेंट्रल रेल्वेवरील 
अल्ंपुर रोड स्टेशनाजवळ तुंगभब्रेच्या उत्तरेस तीन मैलांवर आहे. दान 
दिलेळे जझरिका गाव म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्याच्या केळापूर तालुक्यातील 
“झरी' हे खेडे असावे. ज्या विषयात म्हणजे जिल्ह्यात हे गाव होते ते ' पोण 
म्हणजे वर्धा जिल्ह्याच्या हिंगणघाट तालुक्यातील वर्धा नदीच्या काठावरील 
*पोहणा' गाव असावे. झरिका गावाच्या पूर्वेला म्हणून निर्देशिळेली ' तलुती ड़ 
म्हणजे झरीच्या पूर्वेला ३ मैलांवरील “ तरोडी ', दक्षिणसीमेकडील ' विदुरास्र ' 
म्हणजे झरीच्या दक्षिणेस ४ मैलांवर असलेळी ' उमरी ' आणि उत्तरेकडी& 
“मारग्राम' म्हणजे झरीच्य़ा उत्तरेला ५ मैलांवर असलेले * मारेगाव ' असावे. 
पश्‍चिम सीमेकडील ' तलभी ' हे गाव आढळत नाही. 


वाचन 

(वृत्ते : श्लो. १, २३, २९, ३०, ३२, ३३, ३५--अनुष्टुभु; श्लो. २, ३, ५, ६, 

८, ९, १५, २४ व २५-वसंततिलका; इलो. ४, १९-उपजाति; श्लो. ७-गोति; 

शलो.-१०, १७, २०-२२-शादूलविक्रीडित; श्लो. ११-१४. २६, २८-आर्या; 

श्लो. १६, १८-रूग्धरा; एलो. २७, ३१, ३४--इंद्रवज्ञा; श्लो. ३६--प्रष्पिताग्रा.) 
पहिला पवा 

१. ओं. [॥&] स वोव्याद्वेधसा धाम यज्ञाभिकमलं कृतं (तस्‌) [।४] हरश्च 

यस्य न्तं(स्ते)दुकल्या कमल्ंकृतं (तम्‌) । [१॥*] आशी (सो) त्ह्ि- 

(दृद्रि) षःति (षत्ति) मि- 

२. रनुद्यतसंडलाग्रो !वस्तिज्नयंन (यन्न) भिमु[खो] रणशर्व्वरीषु 'भूपः शुचि- 

श्रिधूरिवाप्त दिगंतकीतिगा (र्गो) विन्दराज 


१ खुणेने दाखविला आहे. 
२ पठण क अंजनवती ताम्रपटांत ' विधुरिवास्त --असा पाठ आहे, तर अळस 
ताम्रपटात ' भूपश्‍शशांकवदवाप्त-- ' असा पाठ आहे. 


१९६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 

३. इति राजसु राजसिघः' ।[॥२॥*] दृष्ट्या चमूमभिमुखी (खो) सुभटाट- 
हासामुन्नामितं सपदि येन रणेषु नित्यं (त्यम्‌) [1*] 

४. दस्टा(ष्टा) धरेण दधता भूकुटो (टी) ललाटे खड्गं कुलं च हृदयं च निजञ्च 
सत्वं (तत्वम्‌) ॥[।३॥॥*] खड्गं कराग्रान्मुखतश्‍च शो- 

५. भा मानो मनस्त[:*] श(स) ममेव यस्य [।*] महाहवे नाम निशम्य यस्य" 
सद्यस्त्रयं रिपूणां विगलत्यका (कां) डे [।।४॥॥*] 

६. तस्या[त्म]जो जगति विश्रुतदोधकोत्तिरा[्ता ]त्तिहारिह[ रिविक्र]मधाम- 
धारी [॥*] भूपः तृ' (पस्त्रि) पि (वि) ष्टपकृता नु- 

७. कृतः(तिः) कृताज्ञः* श्रीकक्कंराज इति गोत्रमणिर्व (बं) भूव ।[।५॥॥*] 
तस्य प्रभिन्नकरटच्युतदानदन्तिदन्तप्रहा- 

८. ररुचिरोलि (ल्लि) खितांसपीठ: । क्ष्मापः क्षितो क्षपितशत्रुरभूत (तत) नूजः 


सद्राष्टरकूटकनकाद्रि (द्रि) रिवे- 

९. न्दराज[:*] ।॥[॥६॥%] तस्योपाजितमहसस्तनयश्‍चतुरुदधिवलयमालिन्या 
[:*] भोक्ता भुवः शत- 

१०. क्रतुसदृशः श्रीदन्तिदुग्गराजोभूत्‌ ॥[७॥॥%] काळ्चीशकेरलनराधिपचोल- 
पाण्ड्यश्रीहू- 


११. षैंबज्त्ररविभेद[विधान]दक्ष (क्षम ) । कार्ण्णाटकं व(ब) लमनन्तमजेय- 
मन्येभृत्ये[:४] कियद्भिरपि य[:*] 

१२. सहसा जिंगाय ।॥[८॥%] अश्रूविभंगसग्रि (गृ) होतनिशातशस्त्रमश्रान्त- 
मप्रतिहताज्ञा (ज्ञ) मपेतय- 

१३. त्नं(त्नम्‌) [॥*] यो वल्लभं सपदि दण्डव(ब)लेन जी(जि) त्वा राजा- 
धिराजपरमेश्‍वरतामबाप ।॥। [९॥॥*] आसेतो- 


* राजसिंह: ' असे वाचावे. 

हा शब्द येथे चुकून पुनर्क्‍त झाला आहे. 

* भूपस्त्रिविष्टप '--असे वाचावे. 

पैठण, अंजनवती आणि इतर अनेक ताम्रपटांत “ नृपानुकृतिः' असा पाठ 
आहे. दन्तिदुर्गाच्या सामनगड ताम्रपटात (इं. अँ., वर्ष ११, पृ. ११०) व 
धारावर्ष धुवराजाच्या भोर संस्थान ताम्रपटात (ए. इं., पु. २२, १८२) मात्र 
“कृतानुक्रृतिः ' असाच पाठ आहे. 

५ अन्य बहुतेक ताम्रपटांत हा शब्द कृतज्ञ” असा आढळतो. 


८ ."० ७ -5 


वश 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९, 


२० 


२१. 


२२. 


२३. 


70. ०८-०० ० ७ 


८. राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताम्रपट १९७ 
विपुलोपलावलिलस[ ल्लो* ]लोम्मिमालाजलादाप्रालेयकल (लं) कितामलशिला- 
जाला[ त्त्‌] 

षाराचला[त्‌ ।*] आपुर्व्वापरवारिराशिपुलिनप्रान्तः (न्त) प्रसिद्धावधेये (ये ) नेयं 
जगतो श्‍व(स्व) वि- 

क्रमव (ब) [लेवे ]कातपत्रीकृताः'(ता) ॥[१०॥%*] तस्मि दिवं प्रयाते 
वल्लभराजे क्षतप्रजावा (बा )धः [।*] श्रीकक्कराज- 

सूतुमंहीपतिः कृष्णराजोमूत (त्‌) ।॥।[११॥*] यस्य स्वभुजपराक्रमनिःशेषो- 
त्सादितारिदिता'[ कूचक्रम्‌ ।*] 


दुसरा पत्ना : पहिली बाजू 
कृष्णस्येवाकृष्णं चरितं श्रीकृष्णराजस्य ।[।१२॥॥*] शुभतुंगतुंगतुरगप्रवृद्धरेणू- 
ध्वंरुरध्व'रविकिर[णम्‌ ।&] 
ग्रोब्मेपि नभो निखिलं प्राबृट्कालायते स्पष्टं (ष्टम॒) ।॥[१३॥॥%] दीनानाथ- 
प्रणयिषु यथे[ष्ट ]चेष्टं समीहितम-- 
जस्रं (स्रमु) [।*] त[त्‌*]क्षणमकालवर्षो वर्षति सर्वात्तिनिव्वंपणं (णम्‌) । 
[॥१४॥%] राहप्पमात्मभु[ज]जातव (ब) लावलेपमाजो 
विजित्य निशितासिलताप्रहारेः [॥*] पालिध्वजावलिश[भा]मचिरे[ण] यो 
हि राजाधिराजपरमे- 
श्‍वरतां त[ता]न ।[।१५॥%] क्रोधाडु[त्‌*]खा'तखड्गप्रसृतरुचिचयं[र्भा]- 
समानं समंत (ता) दाजाबुद्वृत्तवेरिप्र[क]- 
टजग (गज) घटाटोपसंक्षोभदक्षं (क्षम) । शोयं (यं) त्यक्‍तारिवर्गोः' भयचकित- 
वपुः क्वापि दृष्ट्वे[वस]- 


विसर्ग अधिक पडला आहे. 


* तस्मिन्दिवं ' असे वाचावे. 

हे अक्षर येथे अधिक पडले आहे व पुढील शब्द गळाले आहेत. 

*रु' हे अक्षर अधिक पडले आहे. '-?रेणूध्वंरुद्धरविकिरणम्‌ ' असे वाचावे. 
आधी “श' कोरून मग त्याचा “ख केलेला दिसतो. 

पैठण, भोर आदि ताम्रपटांत “ त्यक्‍तारिवर्गो' हाच पाठ आहे. पण, 
ब्राह्मणपल्ली, जेठवे (ए. इं., पु. २२, पृ. १०६ व १८२) आदी 
ताम्रपटात * त्यकत्वारिवर्गो' असा पाठ आढळतो. अंजनवती' ताम्रपटाच्या 
संपादनात प्रा. मिराशी यांनी ' त्यकृत्वा-_ हाच पाठ गृहीत धरला आहे. 
त्या दृष्टीने प्रस्तुत ठिकाणी “ त्यक्‌त्वारिवर्गो ' असे वाचले तरी चालेल. 


१९ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
ल > >>> ०००००००००० वर 
२४. द्यो दर्प्पाध्माता[ रि ]चक्रक्षयभ'(क)रमगमदस्य दोहुण्ड€ू्प(पम्‌) ॥[१६॥*] 
पाता [य]श्‍चतुरस्व्‌ (म्बु) राशिरस' (श) ना- 
२५. लंकारभाजो भुवः त्र'याचापि कृतः (त) द्िजामरगुरुप्राज्याज्यपू[ जा ]दर- 
[:॥&] दाता मानभ्रि(भू) दग्र- 
२६. [णोगुण]वता (तां) योसो श्रियो वल्लभो भोक्तं (वतं) स्वर्गफलादि (नि) 
भूरितपसा स्थ!नं जगामामरं (रम्‌) [॥१७॥*] 
२७. येन शश्‍वेतातपत्रप्रहतरिपु'करा (र)न्नाततापां सलीलां' जग्मे नासोरधूली- 
धवलि[त*] 
२८. [शि]रसा वल्लभाख्य[:*] सद(दा)ज्ये(जो) [।॥*] स॒श्रीगोविदराजा- 
(जो) जितजगदहितत्रे (स्त्र) णवेधव्य हेतु: । तःस्या- 
शौ(सी) सू (त्सु) नुरेकक्षणरणदलितारातिमत्तेभकुंभ[ : ।॥।१८॥॥% ]स्त(त)- 
स्यानुजः* श्रीध्र्वराजनामा महानुभाबो 
३०. बिहित'प्रताप[:४] प्रसाधिलाशेबनरेन्दचक्र[: $] क्रमेण वा (बा) लावकंव- 
पुरथ्वे (बं) भूव ॥। [१९॥॥%] जाते यत्र च 
३१. राष्ट्रकूरतिलके सद्भूपचूडामणो (णो) गुर्व्वी तुष्टिरयाखिलस्य जगतः सुस्वा- 
भिनि प्रत्यह(हम्‌) । 


२९, 


१ इतर ताम्रपटात ' क्षयकर ' असा पाठ आहे. येथे “क' ऐवजी “भ' चुकून 
कोरला गेला असावा. 
पैठण व वगुग्ना (इं. अँ., पु. १२, पृ. १७९) ताम्रपटांतहि * रसना? असाच 
पाठ आहे. ' रशना वाचावे. 
“ भुवस्त्रय्याश्‍चापि ' असे वाचावे. 
४ “रवि ' असे वाचावे. पेठण व अन्य सर्व ताम्रपटांत * रिपु ' ऐवजी * रवि? 
असाच पाठ आहे. 
५ पैठण आणि अंजनवती' ताम्रपटांतील पाठाप्रमाणे येथे ' तापात्सलीलं 


छे 


न्च्ण 


असे वाचावे. 
, ६ ' हेतुस्तस्या '--असे वाचावे. 
७ 'कुभ:॥ तस्यानुज: ' वाचावे. 


पैठण ताम्रपटांत ' प्रहतप्रताप:' असा, तर अंजनवती ताम्रपटांत ' वितत- 
प्रताप: ' असा पाठ आहे. 


3 


.- 
डू 
ष्र 
दृ 


छि 
टु 


.» परिदद्रवीति ।[॥२४॥%*] तस्या[प्य*] 


८. राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताम्रपट १९९ 


, सत्यं सत्यमिति प्रसा (शा)सति सति [क्ष्मा]मासमुद्रांतिकामाशी (सी)ध (द) - 


मंपरे गुणामृतनिधो [सत्यक्नताधिष्ठिते €]' [॥॥२०॥*] 


, ध्रीका्चीपतिगांगवेंगिकयृता [ये] मालवेशादय[:*] प्राज्यानामयति स्म ता- 


[निक] [ति*]- 


. भृतो [यः प्रा] ज्यानामपि [1*] माणक्य (णिवया) भरणि (णः) [ नि*] 


हेमनति' यस्य प्रपद्योरपि" स्वं येन प्रथितं यतोन्य* 


. [्रा]तरं(रम्‌ु) [॥२१॥€] साम(मा)दे(चं)रपि वल्लभा(भो) न हिं 


यदा स(सं)धि विधातुन्तदा' ।* चातुदेन्तरणे विजित्य त- 


. रसा पश्‍चात्ततो भू- 


दुसरा पत्ना : दुसरी बाजू 


. पति(तिम्‌) (1) प्रा[च्योदीच्य ]पराच्ययाम्यचलसत्प”(त्पा ) लिध्वजंशूषितं 


चि[ह्]र्य[:%] परमेश्‍वरत्वम[खि]ल॑ लेभे महेभो विभूः [॥२२॥४] 


, जिताशेषमहीपाल[:*] पुरंदरजिगीश(ष)या । स श्रीनिर्पमो राज (जा) 


हित्वा र्मात्त(त्य॑) दिवा (वं) गत [:*] ।[।२२॥*] दुर्व्वारवैरिवनिता[ मु]- 


. खपंकजानी (नि) [देवे] दिवं गतबति तू (त्रि)जगत्सु यस्य [।&] अद्यापि 


कौतिरनुरक्‍तमिवानुरागा,........-.. . . यशसा 
द्‌भुवनभारभृतो समर्थः पार्थोपमः 


पृथुसमानगुणो गुणज्ञः [।%] दुर्व्वारवेरिव- 


कोरतांना चुकून सुटलेली ही अक्षरे अन्य उपलब्ध ताम्रपटांतून येथे घेतली 


आहेत. 

दुसर्‍या चरणांच्या आरंभीची ही अक्षरे येथे चुकून कोरली गेली आहेत. 
त्याऐवजी पैठण, भोर आदि ताम्रपटांतील पाठाप्रमाणे ' प्रातिराज्यानपि ' 
असे वाचावे. 

“ हेमनिचयं ' असे वाचावे. 

“ द्योपरि ' असे वाचावे. 

“प्रति तं तथापि न कृतं चेतोन्यथा ' असे वाचावे. 

पैठण आणि भोर ताम्रपटातील पाठाप्रमाणे ' व्यधात्तं तदा ' असे वाचावे. 
हा दंड अनावश्यक आहे. 

' याभ्यविल्सतू-' असे वाचावे. 


महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


हहर अकल्कलललककककककककककककककककककककतत 


४१. नितातुलतापहेतुर्गोविन्दराज इति सूनुरिनप्रताप[:*] ॥[२५॥%] शशधर- 


डर. 


३. 


३.4 


डप. 


४६. 


४७. 


इट, 


४९. 


५०. 


५१. 


करनिकरनिभ(भं) यस्य यशसः' [सुरनगाग्रसानुस्थैः ॥*]' प- 
रिगीयतेनुरक्तेविद्याधरसुन्दरोनिवहे: [।॥।२६॥॥] हृष्टोन्वहं योथिजनाय 
सर्व्वे (वव) सव्वं समानन्दितव (ब) न्थुवग[:1€] 

प्रादात्महृष्टो' ह्रति [स्म] वेगां (गात्‌) प्राणान (न्य) मस्यापि नितान्त- 
कौत्तिः ।[।२७॥%] येनेदमनिलविद्युचं (च्चं॑) चलम- 

वलोक्‍्य जीवितमसारं(रम्‌) [।*] क्षितिदानपरमपुण्य[:*] प्ररवात्तितो 
ब्र(ब्र)ह्यदायोयं (यम्‌) ॥[२८॥*] स च परमभट्टा- 
रकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमद्ारावर्षपादानुध्यात'श्रीगोविस्दराजदेव[ :*] 
कु- 

शली यथासंव (ब) ध्यमानकां (कान्‌) विषयपतिराष्ट्रपतिभोगपतिग्रामकूटा- 
य॒ुक्‍त- 

नियुक्‍तकाधिकाधिकारि'[क*] महत्तरादि (दीन्‌) समादिशत्यस्तु वः संविदितं 


यथा मया अलं- 

प (पु) रनिकटतटतुगभद्रासमावासितविजयस्कन्धावा[ रा ]वासितेन माता- 
पित्रोरात्मनश्‍चेहिकामु- 

श्मिकपुण्ययशोभिवृद्धये पोणविषयान्त[:* ]पातिझरिकाभिधानग्रामः धारा- 
शिववास्त- 

व्यतत्रे (त्वं) विद्यसामान्यकाश्यपगोत्रव (ब) हज (च)स्व[स]त्र(ब्र) ह्यचारि- 
भट्टअन्नस्वामिसुतभट्टरिसिय- 

पार्य' झरिकाग्रामस्य पुर्व्वतः तलुतिसा[व]कं दक्षिणतः [वि]हुराश्रग्रामः 
पश्‍चिमतः तलभिग्रामः उ- 


* यश: ' असे वाचावे. 


"८ “८५ /७ - 


द 


कोरताना सुटलेले हे शब्द येथे पैठण ताम्रपटांतून घेतलेले आहेत. 

जेठवे आणि इतर काही ताम्रपटांत ' प्रुष्टो' असा पाठ आहे. 

पैठण आणि अंजनवती ताम्रपटांत ह्यापूर्वी * परमभट्टारकमहाराजाधिराज- 
परमेश्वरपृथ्वीवल्लभप्रभूतवर्ष ' असे शब्द आहेत. कोरताना ते येथे गळलेले 
आहेत. 

“काधि या अक्षरांची येथे व्यथं पुनर्कक्‍ती झाली आहे. पैठण आणि इतर 
ताम्रपटांतील पाठाप्रमाणे ' नियुकतकाधिकारिक ' असे वाचावे. 

या शब्दाचा संबंध पुढे ५९ च्या ओळीतील ' प्रतिदित:! या शब्दाशी आहे. 


८. राष्ट्रकूट तृतीय गोविदराजाचा झरिका तापट र्व 


ष्र. 


५३. 


पश्न 


५५. 


५६. 


५७. 


पट. 


५९. 


६०. 


६१. 


६२. 


-> 


-॥ २६ तच 


त्तरतः [मारग्रामः] एवमेत[च्च ]तुराघाटकपालव (ब)ध (दध) ग्रामः सोद्ंगः 
सग्रामभोगः [सो ]परि- 

करः  सदशापराधः स[धा]न्यहिरिन्या (ण्या) देयोभ्यन्तरसि[ द्‌ध्या ]- 
चाटभटप्रावेश्य[:*] सर्व्वेरा- 

जकीया[ना]म[हस्त ]प्रक्षेपणीयः  आचन्द्रावर्का[ ण्णे ]वक्षितिसरित्पव्वेतसम- 
कालीन: स- 

पुत्रपौत्रान्वयक्रमोपभुज्यमानदेवन्न (ब्र) [ह्य]दायरहितो भूमिच्छिवरन्यायेन ।॥ 
शकनृपका- 

लातीतसम्व (संव) - 


तिसरा पत्रा 
त्सरशतेषु' सप्तसु !ष[डावि]वि'शत्यधिकेषु यत्राझकतोपि सम्व (संव) त्सरस- 
(स्य) ७२५ व(ब) लिवेश्‍वदेवाग्नि- 
होत्रातिथिपंचमहायज्ञादिक्र(क्रि)योत्सप(प)णा[थं] 
तुंगभब्रान[दीं] (द्या) स्नात्वाद्योतकादिसगेण' कार्त (त्ति)कपोण्णंमाश्यां (स्यां) 
ग्रहो- 
परागे प्रतिप (पा) दितः [॥*] यतोस्योचितया त्र (ब्र) ह्यदायस्थित्या भुंजतो 
भोजयतश्च कृषतो (तः) कर्षयतः प्रतिदिश- 
तो वा न केश्‍चिदल्पापि प्रतिपंथना* कार्या । तथाग्रा (गा)मिभिरपि भद्र- 
नृप[ ति*]भिरश्म (स्म) दंश (शय) रन्येर्व्वा सामान्यं भूमि- 
दानप(फ) लमवेत्य विद्युल्लोलान्यनित्यानि ऐश्व'य (ये)सुखानि तृणाग्रल- 
ग्नजलवि (बि) न्दुचंचलं च जीवितमाकलय्य 
स्वदायर्निव्विशेषो[यम* ]स्मदा (दा) योनुमन्तव्य[:*] प्रतिपालयितव्यशच 
[॥*]यश्‍चाझानतिमिरपटलावृतमतिराच्छिन्द्यादा [ च्छि]द्य- 


ताम्रपटाचा हा भाग ठोकन पातळ केलेला आहे. त्यावर ही अक्षरे फार 


दुर दूर कोरली आहेत. 

येथील “ वि हे अक्षर जास्तीचे व म्हणून निरथंक आहे. 

“ शोदकातिसर्गेण ' असे वाचावे. 

पैठण, सीसवे व अन्य ताम्रपटात  परिपंथना ' असा पाठ आहे. 
* नित्यान्यैश्‍वये --असा संधी करून वाचावे. 


२०्रै महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
ह एली यत क पतालक 


द 


६ 


६ 


७] 


“72 <_____“““:“:-::-८८८८०००> 

३ मानं वामनु मोदेत स पंचभिम (म॑)हापातकै॑ः सोपपातकंश्च प्रतिसंयुक्‍त- 
[:&] त्यादित्युवतं च भगवता वेद- 

'४ व्यासेन व्यासेन । षष्टिवंष (ष॑) सहत्राणि स्वगे(गे) मोदति भूमिद: [।*] 
आच्छेत्ता चानुसन्ता च तान्येव नरके वसेत्‌ [॥२९॥&] 

५ विध्याटबीश्‍व (ष्व) तोयासु शुष्ककोटरवासिन: । कृष्णाह्थो हि जायंते भमिदायं 
हरंति ये ।[।३०॥॥४] अग्नेरपत्यं प्रथ- 

६ मं सुवणं भूब्वॅष्णवी सुर्यसुताश्‍च गाव: [॥&] लोकत्रयं तेन भवेद्धि दत्तं ।' यः 
कांचनं गां च महि(हों) च दद्यात्‌ [॥३१॥&४] 


६७ व(ब) हुभिर्त्वसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः [॥&_] यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य 


द 


द 


७ 


७ 


७ 


७ 


तस्य तदा [फ%]- 

८ लं(ल्म्‌) ॥[॥३२॥४] गामेकां सुवण्णमेकं भूमेद (र) प्येकमंगुलं (लम) । हरं- 
(रन्‌) नरकमायाति यावदाभूतसंप्ल्वम्‌ [॥३३॥%] 

९ यानीह्‌ दत्तानि पुरा नरेद्देर्बानानि धर्म (र्मा) ्थयशस्कराणि [।४] निर्मुक्‍तमाल्य- 

प्रतिमानि तानि को नाम साधुः 

पुनराददीत ।[३४॥*] स्वदत्तं (तां) परदत्तं (तां) वा यत्नाद्रक्ष नराधिप [४] 

महों महीभूतां श्रेष्ठ दानाच्छे [यो ]नुपालनम्‌ [॥।३५॥% ] 

१ इति कमलदलांबु (बु) वि्युल्लोलां श्रियमधिगम्य मनुष्यजीवितं च [।*] 

अतिविमल़मनोभिरात्मकामर्न हि पु- 

२ रुर्षः एरकौत्तयो विलोप्या: 1 [३६॥४] लिबितं चैतन्महापंचमहाशद्व (द) - 
पुजापूजितश्रीगोडव (ब) लाधिकृत- 

३ सूनो:' श्रीकुक्काय्येन ।। तथा महापरमेशवरप्रत्य[क्ष्य] (क्ष) महाक्षपटलाधिप- 
देवय्येनेति ॥ 


क्य टे 
१ “म” अनावश्यक. “* वानुमोदेत ' असे वाचावे. 


२ देंड अनावश्यक, 
३ “सुनुना ' असे वाचावे. 


१३ 


राष्ट्रकू नृपती तृतीय गोविंद याचा नेसरी ताश््रपट 


तास्रपटाची उपलब्धी 

प्रस्तुत ताम्रपट मूल्त: सातारा (जिल्हा सातारा, मुंबई राज्य) येथील सरदार 
भीमराव पाटणकर यांच्या मालकीचा आहे. त्यांच्या जवळून प्रथम डॉ. का. वा. 
पाठक यांच्या हाती तो आला. त्याचे ठसे त्यांनी पुणे येथील भारत इतिहास संशोधक 
मंडळातीळ संशोधक श्री. ग. ह. खरे यांच्या स्वाधीन केले. ते ठसे व मुळ ताम्रपट 
यांच्या साह्याने श्री. खरे यांनी हा ताम्रपट आरंभी भा. इ. सं. मंडळाच्या त्रैमासिकात, 
आणि नंतर ' दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची साधने ' (खंड १ ला) या आपल्या 
ग्रंथात (इ. स. १९३०) प्रसिद्ध केला. झरिका ताम्रपटाच्या निमित्ताने मला 
त्याचा अभ्यास करावा लागला. त्या वेळी मूळ ताम्रपट मिळवून त्याचे 
पुनर्वाचन व संपादन करण्याची आवश्यकता गु. डॉ. म. म. मिराशी यांनी व्यक्‍त 
केली. त्यांच्याच मार्गदर्शनाने मी या ताम्रपटाचा छडा लावला. सरदार 
पाटणकरांनी त्याचा उपयोग करू देण्याचे मला आश्वासन दिले. पण मध्यंतरीच्या 
काळात त्यांनी तो मुंबई राज्याचे भूतंपूर्व मुख्य मंत्री मा. श्री. मुरारजींभाई देसाई 
यांना नजर केला. त्यांनी तो मुंबई राज्याच्या अभिळेखागारात (दप्तरखान्यात) 
पाठविला. तेथून डॉ. पु. म. जोशी यांच्या साहाय्याने नागपूर विद्यापीठामार्फत तो 
माझ्या हातीं आला. या सर्वांच्या कृपेने आणि परवानगीने मी तो आज पुन्हा 
संपादन करीत आहे. | 


ताम्रपटाचे वर्णन 

प्रस्तुत ताम्रपटाचे एकूण तीन पत्रे असून साधारणपणे ते चांगल्या स्थितींत आहेत; 
तथापि, पहिल्या पत्र्याच्या खालच्या भागाच्या उजवीकडील कोपर्‍याचा एक लहानसा 
तुकडा पडलेला असून तो नाहीसा झालेला आहे. त्यामुळे पहिल्या पानावरील 
शेवटच्या तीन ओळींच्या आरंभीची काही अक्षरे गेलेली आहेत. त्याच पत्र्यावरील 
सातव्या व आठव्या ओळींच्या मध्यभागी एक लहानसे ठिद्र पडलेले आहे. पण 
त्यामुळे कोणत्याही अक्षराला हानी पोचलेली नाही. दुसर्‍या पत्र्याच्या डाव्या 


२०्ड॑ महाराष्ट्रातील काही तासरपट व शिलालेख 

-7५५४५५५-५८--८८८८८८८८८८८८८८८८-८८८८००<<< 
बाजूला, साधारणपणे मध्यभागी, मोठा तडा गेलेला असून उजव्या बाजूच्या वरच्या 
कोपर्‍याचाही एक लहान तुकडा नष्ट झालेला आहे. तिसर्‍या पत्र्याच्या खालील 
उजव्या कोपर्‍्याचा एक तुकडा गेलेला आहे. त्यामुळे तेथील काही अक्षरांना आपण 
मुकलो आहोत. 

प्रत्येक पत्ता साधारणपणे ९.७ इंच लांब व ६.५ इंच रुंद असून त्याच्या कडा, 
आतील अक्षरांचे संरक्षण व्हावे म्हणून किचित उंच केलेल्या आहेत. पहिले पान 
कोरे आहे. दुसर्‍या, तिसर्‍या, चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या पानावर अनुक्रमे १९, 
१९, १६, १५ आणि ५ ओळी कोरलेल्या आहेत. अर्थात, एकूण ओळी ७४ आहेत. 
हे तिन्ही पत्रे ' ९ व्यासाच्या छिद्रातून एका कडीत ओवलेले असून त्या कडीची दोन्ही 
टोके १.६ इंच व्यास जाड अशा वर्तुलाकार मुद्रेत फसविलेली आहेत. मुद्रेवर 
कमलासनस्थ गरुड-मूर्ती असून तिच्या प्रत्येक हातात एकेक सर्प आहे. राष्ट्रकूट 
सम्राटांच्या इतर ताम्रपटांना जोडलेल्या मुद्रेसारखीच हीही मुद्रा आहे. ती' थोडी 
झिजलेली असली तरी तिच्यावरील मूर्ती स्पष्ट दिसतात. कडी आणि मुद्रा यांचे 
वजन ५५ तोळे, तर ताम्रपटाच्या तिन्ही पत्र्यांचे मिळून वजन १६० तोळे आहे. 


अक्षरवटिका व लेखन 

प्रस्तुत ताम्रपट देवनागरी लिपीत लिहिलेला आहे. अक्षरांचे वळण साधारण- 
पणे राष्ट्रकूटांच्या इतर ता म्रपटांतीलू वळणासारखेच आहे. प्रत्येक ओळीतील 
अक्षरांची उंची सामान्यत: *२ इंच असलो तरी तो सर्वत्र सारखी आहे असे मात्र 
नाही. ३, ४व ५ या पानांवरील अक्षरे थोडी अधिक उंच आहेत. ६व्या पाना- 
वरील अक्षरे तर, जागा पुष्कळ असल्यामुळे वरीच मोठी, उंच व ऐसपैस आहेत. 

सर्व मजकूर एकंदरीत शुद्ध व व्यवस्थित कोरलेला आढळतो. तथापि, ताम्र- 
पटांच्या लेखनात एरवी आढळणारे अनवधानाने झालेले दोष या ताम्रपटाच्या 
लेखनांतही आहेतच. कोही ठिकाणी अक्षरे किंवा शब्द वगळले गेले आहेत' 
उदा. ११, १३, १५, १९, २९, ३४, ४२, ५५, ५९, ६५, ६८ इत्यादी ओळी 
पाहा. २५ व्या श्लोकातील तर एक पूर्ण ओळ कोरताना राहून गेलेली' दिसते. 
ह श्लोक राष्ट्रकूटांच्या इतर कोणत्याच ताम्रपटात आलेला नसल्यामुळे लेखकाच्या 
अनवधानाने वरील ओळ गळाल्यामुळे तिच्यातील महत्त्वाच्या माहितीला आपण 
मुकलो आहोत. काही ठिकाणी अक्षरे किंवा शब्द निष्कारण पुनरावृत्त झाळेले 
आढळतात. उदा. २३, ३६ इत्यादी ओळी पाहा. तिसर्‍या पानावरील ५््व्या 
ओळीतील पहिल्या तीन अक्षरानंतरची काही अक्षरे मागाहून पुन्हा कोरलेली 
दिसतात; त्यामुळे तेथे मुळात काही बदल केल्याचा संशय येण्यास पुरेशी जागा आहे. 


राष्टकूट नृपती तृतीय गोविद याचा नेसरी ताम्रपट २०५ 
लर 
झाषा 
प्रस्तुत ताम्रपट संस्क्रुत भाषेत लिहिलेला आहे. आरंभी १ ते ४१ ओळींतील 
मजकूर व शेवटी ६५ ते ७१ ओळींतील मजकूर पद्यात असून राहिलेला मजकूर 
गद्यात आहे. भाषा एकंदरीत शुद्ध आहे; तथापि, पुढील गोष्टी लक्षात घेण्या- 
सारख्या आहेत. (१) कोही ठिकाणी जश साठी स कोरलेला आहे, उदा. प्रवेस्य- 
ओ. १२, सुध-ओ. १३, देसं-ओ. २७, सतेपु-ओ. ५६, रासि, रसना-ओ. ३८, 
इत्यादी ; तर (२) काही ठिकाणी स साठी ज्ञ कोरला आहे. उदा. शुदरमू- 
ओ. १३, शुसदृशा-ओ. १७, श्‍वसम्मॅच्छया-ओ. ३२ इत्यादी. (३) क्वचित 
स साठी ष-उदा. सप्तबु-ओ. ५६, आणि श साठीही ष कोरला आहे. उदा. विषति- 
ओ. ५६. सारांश, श, ष, स या अक्षरांच्या लेखनात वरीच अशुद्धता आहे. 
(४) श्रि ऐवजी शू, व त्रि ऐवजी तृ चे लेखनही संदोषच होय-ओ. १४ 
पाहा. (५) ज ऐवजी य लिहिला आहे, उदा. येष्ठ-ओ. ६, याते-ओ. १६, 
गूर्यर-ओ. ३६. उलट य ऐवजी जही लिहिलेला आहे. उदा. दिग्नाजिकाभि- 
ओ. ६. (६) अनेकदा सारख्या उच्चारांच्या संयुक्‍त व्यंजनांपैकी एक व्यंजन 
गाळलेले आहे. उदा. यो भूनिर्मल-ओ. ७, सुध-ओ. १३, सुलजिता-ओ. ८. 
याउलट पुद्नः-ओ. २३ मध्ये 'न' व्यथ॑ ढ्वित्त केला आहे. (७) अन्त्य 
न काही ठिकाणी अनुस्वाराने दाखविला आहे. उदा. आकृष्टबां-ओ. ४, 
तस्मि-ओ. २०; तर काही ठिकाणी तो गाळला आहे. उदा. महत्तरादी- 
ओ. ४४. (८) एके ठिकाणी ण ऐवजी न लिहिला आहे. उदा. हिरंन्प- 
ओ. ५३. (९) ब ऐवजी बहुधा सर्वत्र ब लिहिला आहे. ओ. ६, ९, 
१२, २४, २६ इत्यादी पाहा. (१०) क्वचित्‌ दीर्घ स्वरांऐवजी र्‍हस्व स्वर- 
उदा. भूकुटि-ओ. २२, सुनुना-ओ. ७३ लिहिला आहे; तर क्वचित्‌ र्‍हस्व 
स्वराऐवजी' दीर्घ स्वर लिहिला आहे. उदा. लौख्यंते-ओ. "५१. 


विषय व काल 

हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती गोविद तिसरा याने श्रीशूगुद्ररळ्‌ येथे असताना शके 
७२७ तारण संवत्सर पौष कृष्ण त्रयोदशीला संक्रांती महापर्वाच्या सुमुहुर्तावर दिलेला 
आहे. औत्तरीय कालगणनेप्रमाणे शके ७२७ ला तारण संबत्सर होते. या वर्षीचे 
मकरसंक्रांतपर्व पौष महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील द्वादशीला ५५ व्या घटकेनंतर, 
म्हणजे राती १० वाजल्यानंतर सुरू झाले. अर्थात, पर्वकालींन धार्मिक उत्सव 
ब्रयोदशीला सूर्योदयानंतर सुरू झालेला असणे स्वाभाविक आहे. तदनुसार, ताम्र- 
पटात उल्लेखिेली पौष कृष्ण त्रयोदशी ही तिंथीही बरोबर आहे. या तिथीला 


२०६ महाराष्ट्रातील काही तात्रपट व शिलालेख 


सोगवार होता. ताम्रपटात वार उल्लेखिठेला नसल्यामुळे पंचांगावरू्न तो पडताळून 
पाहत! येणे शक्‍य नाही. 

ताम्रपटःत निर्देशिळेल्या तिथीतील एका व्िसंगतीकडे लक्ष वेधणे अवश्य 
आहे. '* पौषसितत्रयोदस्यां कृष्णपक्षसंक्रांतीमहापर्वणि ' यात सित ' >< शुद्धपक्ष 
आधी निर्देशिळ्ा असून पुढे लागलीच “कृष्ण' पक्ष असे म्हटले आहे. या 
तिथिनिर्देशात निष्कारण पुनरुक्ती तर आहेच पण त्यांतही विसंगती आहे. 
*पौषसित,.' या ऐवजी'  पोषासित' असे याचे वाचत केल्यास ही' विसंगती 
नाहीशी होऊ शकते. लेखकाला “पौबासित ' हाच शब्द या. ठिकाणी अभिप्रेत 
असला पाहिजे. ताम्रपटातील या मितोला इंग्रजी तारीख २२ डिसेंवर ८०५ 
हो येते. 

या दिवशी राष्ट्रकूट गोविद याने श्रीशुगुट्टळू येथे असताना मोठ्या 
शिदकुलोतील श्रीनागहस्ति राजाच्या विनंतीवरूत मारिदास चतुर्वेदो नावाच्या 
ब्राह्मणाला नेसरी हा गाव दान दिला. 


शिव कुलाचा इतिहास 

शिद कुलातील या नागहस्ति राजाचे नाव अन्य उपल्ब्ध ताम्रपटांत कोठेच 
आढळत नाही. प्रस्तुत ताम्रपटात ते पहिल्यांदाच आलिले आहे. येथे त्याचे वणन 
'फ्गोंद्र वंशाच्या आकाशात विराजमान झालेला आदित्य (--. सूर्य), श्रीरिपुसेव्य 
(शत्रूकडून सेवेला पात्र असलेठा )' असे केलेले आहे. शिंद वंशातील राजे आपली 
उत्पत्तो ' फगीन्ध ' म्हगजे सर्पाचा राजा, याजपासून छावतात ही गोष्ट सुप्रसिद्ध होय, 
मयूरशर्म्याच्या (इ. स. ३३० ते ३६०) चंद्रवल्ढी' येथील शिलाळेखात ' सयिन्दक 
हा शब्द प्रथम आलेला आहे. त्याथालूतच 'शिद' शब्द तयार झाला असावा. या 
'सवित्दक' शब्दाचेव संस्कृत रा सेखक' होय. यावरून. 'सेन्रक' आणि 'शिद' 
हे बहुधा एक असावेत अभे दिसून येते. मिरज संस्थानातील लक्ष्मेश्‍वर ' येथील 
शिळाठे्यात चःठुक्‍्य नृपतो सत्याश्रय याचा समकालीन म्हगून दुर्गशक्‍्तीचा उल्छेख 
असून तो “ भुजगेन्द्रान्वय ' म्हणजे सर्पराजाच्या कुलातील विजयशक्‍तीच्या कुंदणक्‍्ती 
नामक पुत्लाचा मुल्य असल्याचे सांगितले आहे. विजापूर जिल्ह्यातील बागलकोट 


१ ७७०: ाळोवडठोठ्टाच्या $॥५ट. &. २. 1929, . 50, 
र्‌ ड्य्स्स डल्तफ्रमाउ (9/. 39... झळ ७. 449. 
३ इंडि, अँटि. वर्ष ७, पू. १७३ 


राष्टकूट नृपती तृतीय गोविद याचा नेसरी ताम्रपट २०७ 


गावाच्या पूर्वेला भैरन्‌मट्टी येथील शिलाळेखात सिंद नारायण पुलिकाळ (पश्‍चिम- 
चाळुक्‍्य सूपती तैल दुसरा, इ. स. ९७३-९९७, याला समकालीन) पासून तो पोलसिंद 
याचा पुत्र सेव्मरस (पश्‍चिम-चालुक्य़ नृपतो दुसरा सोमेश्वर-इ. स. १०६९ ते १०७६ 
याला समकालीन) पर्यंत बागडगे (बागलकोट) येथील सिद राजकुलाचा 
सविस्तर वृत्तांत आलेला आहे. सिंद कुलाची, दंतकथांवर आधारलेली उपपत्तिही 
त्यात दिलेळी आहे. हे सिद राजे स्वतः ' दृष्टिविषकुळतिळ 5 फणामणिकिरणविभासुर 
नागवंशोद्‌भव ' असल्याचे सांगतात. त्यांच्या ध्वजावर किंवा पताकेवर नागचिन्ह 
असते'. त्यांचे लांच्छन व्याघ्राचे असून आपण सरवंशरेष्ट अशा भोंगावतीचे परंपरागत 
स्वामी (भोगावतिपुरपरमेश्वर) आहोत असे त्यांचे म्हणणे आहे. या कुलाचा 
मूळ पुरुष कोंगी अजानुबाहू सिंद असून तो सिंधू नदीच्या प्रदेशातील अहिछत्र गावी 
सर्पेराज धरणेंद्राला झालेला मानुष पुत्र होता. त्याचे पालन-पोषण एका व्याप्नाने 
केळेळे होते. एका कदंब राजकन्येशी त्याचे ल्य़ होऊन तिच्यापासून त्याला तीन 
मुले झाली. त्यांनीच सिदवंश रूढ केला. सुमारे शके ११६५ च्या हरिहर येथील 
शिलाळेखात दुसर्‍या एका सिंद कुलाचा वृत्तांत आलेळा आहे. त्यातही त्यांचा 
मूळ पुरुष कोणी आजानुबाहू सिंद असून तो भगवान शिव व सिंधू नदी यांच्या मीलनातूने 
जन्मलेला आणि नागराजाने वाघाच्या दुधावर वाढवलेला म्हणून वर्णन केलेला 
आहे. त्याने कऱ्हाटक (आजचे कऱ्हाड, जिल्हा सातारा, मुंबई राज्य) येथे स्वत:साठी 
स्वतंत्र राज्य़ स्थापन केले. कऱ्हाटक भोवतालच्या प्रदेशावर त्याचे राज्य होते. 
बेळरी तालुक्‍यातील जुनी भात्रहल्ली' येथील शिलालेखात शिद कुलातील एका 
राजाच्या पदव्यांची मोठी थादी दिलो आहे. हा राजा सिंदवाडी (><बेल्लरी, 
जिल्हा व त्याच्या उत्तरेकडील प्रदेश) येथे राज्य करीत होता. शिलालेखात त्याचे 
नाव नष्ट झाले आहे. त्याच्या एको पदवीवरून असे दिसून येते की तो ' दृष्टिविष 
(नागांच्या) वंगात जन्मलेला ” होता. 

पुणे जिल्ह्यातीछ जुन्नर येथेहे सिद वंशाची दुसरी एक शाखा राज्य करीत होती 
असे जुन्नर ताम्रपटावरून दिसुन येते. जुन्नर तास्रयट हा तेथे राज्य करणाऱ्या 
सिद आदित्यवर्म्याचा (इ. स. ९६५) एक अपूर्ग ताम्रपट असून त्यात हा आदित्यवर्मा 


१ एपि. इंडिका. वर्षं ३, पृ. ३३०. 
२ क्या, 5ञाळाीता क्यात त. टक्ाचालल पड्यां[एतखा३. ३०. 119 


२्ग्ट महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


नउ 


“ दृष्टिविषफणीन्द्रवंशोद्‌भव सिन्दान्वथप्रसूतः * म्हणजे दृष्टिविष नागाच्या वंशातुन 
उत्पन्न झालेल्या सिन्द कुळात जन्मलेला असल्याचे म्हटले आहे. सिंद नारायण 
पूलिकाल यानेही स्वतःला ' दृष्टिविषकुलतिलक ' म्हणून संबोधलेले आहे. यावरून 
आदित्यवर्म्याचा सिदवंश ही सिंद नारायण पुलिकालच्या वंशाचीच शाखा असावी 
असे वाटते. 

प्रारंभी, सध्याच्या म्हैसूर राज्याच्या प्रदेशातच हे सिंद राजे राज्य करीत असावेत 
असे दिसते. मवूरशर्म्याच्या पुर्वोक्त चंद्रवल्ली शिलालेखात त्याने * सिदियक ' प्रदेश 
जिकल्पाचा उल्लेख आहे. यावरून ' सिदियक' अथवा “ सिंद ' राजे यांनी इ. स. 
३३०-३६० पूर्वीच काही वर्षे तरी आपले राज्य स्थापन केले असावे. त्यांच्या 
राज्याचा निश्‍चित प्रदेश कोणता तो उल्लेखिलेला नाही. तथापि, डॉ. दिनेशचंद्र 
सरकार यांनी तळटीपेत म्हटल्याप्रमाणे हा ' सेन्द्रक प्रदेश म्हैसूर राज्यात होता.” 
पुढे तो प्रदेश कदंब नृपतींनी जिकला म्हणून शिद राजांना त्यांचे मांडलिक व्हावे 
लागले. वेन्नूर ताम्रपटात, कदंब नृपती द्वितीय कृष्णवर्मा हा वैजयंती (सध्याच्या 
उत्तर कर्नाटकातील वनवासी शहर) येथे जात असताना त्याने ' सेंद्रक ' जिल्ह्यातील 
* पल्मडि ' गाव दान दिल्याचे उल्लेखिलेले आहे (भानुस्वामिने सेंद्रकविषयान्तःर्गत- 
पलमडिग्रामे . . . . प्रद्तवानु). यावरून वनवासीच्या आसपास सेन्द्रकांचा प्रदेश 
असावा असा तकं संभवतो. धारवाडजवळील अडूर' येथील चालुक्यनुपती पहिला 
कीतिवर्मा (इ. स. ५६६--५९८) याच्या शिलालेखात असे म्हटले आहे की, अडूर 
येथे माधवती व शिद राजे यांचे राज्य होते. यावरून सिदराजांचा प्रदेश धा रवाडच्या 
आसपास असावा असे दिसते. पश्‍चिम गंग नृपती श्रीपुरुष-पृथ्वी-कोंगुणी याच्या 
जावळी" ताम्रपटात * सिंद विषया'चा उल्लेख आहे. राइस यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 


हा प्रदेश म्हैसूरच्या उत्तरेला असून तो घारवाड-विजापुरच्या काही भागापर्यंत 
पसरलेला होता. 


१ एपि. इंडिका, वर्ष २५, पृ. १६९. मूळ ताम्रपटात “ दृष्टीविषफणीन्द्र- 
वंशोदभवसिन्दान्वयप्सूत क न "असेआहे. ते दृष्टिविषफणीन्द्रवंशोदभव[:*] 
सिन्दान्वथप्रसुत:' असे म. म. मिराशी यांनी दुरुस्त केळे आहे. वस्तुत: तसे 
करण्याची गरज नाही. मुळ सामासिक शब्द जसाचा तसा ठेवून  दृष्टि- 
विषफणीन्रवंशोदूभव ' हे ' सिन्दान्वथा 'चे विशेषण घेणे अधिक योभ्य होईल. 

२ एपि. कर्नाट, वर्ष ५, पृ. ५९४. 

३ इंडि- अंटि. वर्ष ११, पृ. ६८. 

४ एपि. कर्नाटिका, वर्ष ६, पृ. १५१. 


राष्टकूट नृपती तृतीय गोविद याचा नेसरो तास्ग्रपट २०९ 


प्रस्तुत नेसरी ताम्रपटावरून असे दिसून येते की, शके ७२७ (इ. स. ८०५) मध्ये 
सिद राजे त्या भोवतालच्या प्रदेशात राष्ट्रकूट सम्राटांचे मांडलिक म्हणून राज्य 
करीत होते. श्रीशुगुट्टरू ही बहुधा त्यांची राजघानी असावी. दक्षिण-दिग्विजय 
संपवून परत येत असताना तृतीय गोविदाने या गावाला 'भेट दिली असावी. तेथील 
राजा नागहस्ति याच्या सिद कुलाल्ा “ बृहत्‌ ' हे विणेषण लावले आहे. त्यावरून 
मुळ शिद वंशाच्या या वेळी अनेक शाखा ठिकठिकाणी पसरल्या असून त्यांपैकीच 
श्रीशुगुट्टरू येथील नागहस्तीची शाखा ही एक मोठी शाखा होती असे दिसतें. शिद 
वंशाच्या ह्या अनेक शाखा वगडगे (बागलकोट, मुंबई राज्य), एरम्बर्गे 
(ऱ<एल्बर्गा, आंध्र प्रदेश) चक्रकोट (बस्तर जिल्हा), आणि जुन्निनगर अथवा 
जुन्नर (पुणे जिल्हा, मुंबई राज्य) इत्यादी ठिकाणी राज्य करीत होत्या. 


राष्ट्रकूट नृपती कृष्ण-धोर--गोविद 

मोठ्या शिद वंशांतील श्रीनागहस्ति राजाच्या विनंतीवरून धारावपंदेवाच्या 
चरणांचे चिंतन करणार्‍या गोविदराजाने हे दानपत्र दिलेळे आहे. या गोविदाचे 
आणि त्याच्या पूर्वजांचे वणंन प्रस्तुत ताम्रपटातील आरंभीच्या २ ते २५ श्लोकांत 
आलेले आहे. कृष्णराज या नावाचा एक राजा होता. त्यालाच वल्लभ असेही 
नाव होते. (शलोक ३). त्याने चालुक्य कुलाच्या समुद्रातून मंदरपर्वताप्रमाणे 
लक्ष्मीला सहज ओढून वर घेतले, अर्थात त्यांना जिकून त्यांचे राज्य व संपत्ती त्याने 
हस्तगत केली. त्याला * धोर ' या नावाचा पुत्र होता. यालाच ' धारावर्ष ' म्हणून 
अन्यत्न संबोधळे आहे. वडील बंधूचे उल्लंघन करून आलेल्या राज्यलक्ष्मीने तो युक्‍त 
झाला तरी त्याबद्दल तो दोषास्पद ठरला नाही. त्याने गंग राजाला दीर्घकाळपर्यंत 
बद्ध केले (शलोक ६), पल्लवांना नमविले (शलोक ७), गौड राजांची लक्ष्मी सहज 
हरण केल्यामुळे उन्मत्त झालेल्या वत्पराजाला मरु देशाच्या मध्यभागात हाकून लावून 
त्याजजवळून गौडांची पांढरी शुभ्र अशी दोन छत्रे हरण केली (श्लोक ८). या 'धोरा'- 
लाच ' निरुपम ' असेही संबोधीत. (शलोक ९). गोविदराज हा त्याचा पुत्र होय 
(श्लोक १०). सर्वगुणसंपन्न असा हा (गोविद) राज्य करीत असताना राष्ट्र 
कूटांचा वंश, यादववंशाप्रमाणे अजिक्य झाला. ब्रैलोक्याच्या संरक्षणाला योग्य 
असा त्याचा अमानुप आकार पाहून त्याच्या वडिलांनी (धोराने) आपल्या जिवंत- 
पणीच त्याला संपूर्ण राज्याचा अधिकार (राजपद) देऊ केला, पण त्याने तो विनयाने 
नाकारला (शलोक १२). वडिलांच्या मृत्यूनंतर पृथ्वीचा (राज्याचा) संहार 
करण्यासाठी एकत्रित होऊन चालून आलेल्या अनेक राजांना त्याने एकट्याने निस्तेज 
केले (श्लोक १३). त्याने दीर्घकाल्पर्यंत बंदिवासात असलेल्या गंग राजाला 

-9--14-0 


२१० महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


१» 


००५१००० 
अत्पंत दयाळू होऊन सोडून दिले व त्याच्या देशाला परत पाठविले. पण स्वदेशी 
जाताच प्रतिकूल झालेल्या त्या गंगाला, भूकुटी वर होत नाही तोच, तावडतोब जिकून 
त्याने पुन: बंदिवासात टाके (शलोक १४). पुन्हा स्वप्नात देखील युद्ध पाहणार 
नाही अशा रीतीने गुर्जराला नप्ट केळे. (शलोक १५); मालव देशाच्या राजाने 
शरण जाऊन त्याला दुरूनच हात जोडून प्रणाम केला (श्लोक १६) ; तो संन्यासह 
विध्याद्रीत आलेला आहे असे आपल्या गुप्त हेराकडून कळताच भीतीमुळे माराशवं 
राजा ताबडतोब त्याजकडे गेला व त्याच्या चरणांना वंदन करून त्याने त्याला 
अनुकूल करून घेतले. (१७). श्रीभवन येथे पावसाळा काढून मग तो आपल्या 
सैन्यासह तुंगभद्रेच्या काठावर आला व तेथून त्याने पल्लबांचे ऐश्वर्य पुन: हस्तगत 
केले (१८). तो आले” ऐकताक्षणीच बेंगोचा राजाही, आपले कल्याण 
व्हावे या इच्छेने तेथे येऊन त्याची सेवकाप्रमाणे चाकरी करू लागला. (१९). 
इतर राजसमूहही हात जोडून त्याला शरण आला, तेव्हा त्याने त्याला अभय 
दिले (२०). याप्रमाणे अनेक राजांकडून त्यांची राजचिन्हे हरण करून जगत्तुंगाने 
सर्वे पुथ्वी गरुडध्वजांकित करून सोडली (२१-२४). एवंगुणविशिष्ट अशा 

गोविदाने हा नेसरी ताम्रपट दिलेला आहे. 
बंशावळ व प्रशस्ति-वर्णनाचे प्रस्तुत नेसरी (श. ७२७) ताम्रपटातील बहुतेक 
वै' (श. ७२९), राधनपूर,' वदनगृप्पे) (श. ७३०), बहुलावाड* 


एलोक सौसर्व 
(श. ७३१), भा. इ. सं. मंडळ (श. ७३२) व लोहारा' (श. ७३४) ताम्र- 
पटांतील शलोकांप्रमाणेच आहेत. ण. ७२४ मध्ये गोविदाच्या अनुमतीने स्तंभाने 
दिलेल्या मन्ने* ताम्रपटातही यांतील बहुतेक श्लोक आहेत. यांतील काही ताम्न- 
पटांत एखाददुसरा शत्रोक वगळळेला आहे, इतकेच. पण महत्त्वाची गोष्ट अशी 
की, प्रस्तुत नेसरी ताम्रपटांतील २१ ते २५ हे पाच श्लोक इतर कोणत्याही ताम्रपटांत 
नाहीत. ते सर्वस्वी नवीन आहेत. दुर्देवाने २२ व्या शल्ोकात २१ व्या एलोकातील 
“बुपभं पल्लवेश्वरात्‌* हा चरण चुकून पुन्हा कोरला गेलेला असल्यामुळे तेथील मुळ 
चरण व त्यातोल माहिती यांना आपण मुकलो आहोत. २५ व्या श्लोकाचाही 


२ एपि. इं. पु. ६, पू. २४ड. 
३ म्हेसूर आकि. सव्हे रिपोर्ट १९२७, पृ. १वर. 
४ दक्षिण मध्य इति. साधने, भाग २, पू. १३. 

५ दक्षिणच्या मध्त़. इति. साधने, भाग ३, पू. २७. 
६ एपि. इं. पू. २३, पृ. २१२. त 

७ एपि. कर्नाटिका, पू. ९, पू. ५१. 

१-9-विन्ठे 


राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोविद याचा नेसरी ताम्रपट 39) 


एक संपूर्ण चरण कोरताना राहून गेलेला दिसतो. त्यामुळे त्या श्लोकाचा सरळ 
अर्थ लावण्याला अडचण पडते, हे तथापि, त्या श्लोकाचे स्वरूप केवळ स्तुतिपर 
असल्यामुळे त्यातील माहिती नष्ट झालेली आहे असे म्हणता येत नाही. या शलोका- 
वरून तिसऱ्या गोविदाने जिकलेल्या राजांची व त्यांच्याजवळून हिरावून आणलेल्या 
त्यांच्या ध्वजचिन्हांची जी माहिती मिळते ती अशी : 

पांड्य देशाच्या राजापासून मत्स्य, पल्लवेश्‍वरापासून वृषभ, चोलापासुन व्याघ्र, 
गंगापासुत गज, केरलापासून धनुष्याची काठी (श्लो. २१), अंघ्र-चालुक्य-मौर्य 
यांच्यापासून वराह, गुजरेश्वरापासून ज्यात आर्याची आकृती आहे असा फलक, 
पल्लबेश्‍वरापासून वृषभ (श्लो. २२), कोसल व अबंतो यांच्या स्नामींपासून, तसेच 
सिहलापासून सुद्धा. . ., बंगाल भूमीचा राजा धर्म्म याजपासून सुप्रसिद्ध भगवती 
तारा (श्लो. २३), याप्रमाणे राजांची ही व इतर चिन्हे काढून घेऊन (व त्या 
ठिकाणी आपला गरुडध्वज रोवून) जगत्तुंगाने सगळे जग गरुडचिन्हांकित करून 
सोडले. (श्लो. २४)...त्या श्रीवल्लभाने आपल्या भुवनातील गरुडाच्या 
उजव्या बाहुला, त्या त्या चिन्हांनो वेष्टित करून सोडले. (श्लो. २५). 

यावरून तिसर्‍या गोविदाने पांड्य, पल्ळव, चोल, गंग, केरल, आंध्य, चालुक्य, 
मौर्य, गुर्जर, कोसल, अवतो, सिहेळ आणि बंगाल या राजांना जिकून त्यांची राजचिन्हे 
हरग केलो होतो असे दिसून येईल. यांपैकी गंग, गुर्जर, पल्ळव व आंध्र (वेंगोश्वर ) 
यांजअरोल विजप्ांचा निर्देश याच ताम्रपटातील अनुक्रमे १४, १५, १८ व १९ 
शलोकांत आळेळा आहे. शिवराय, वरोल नामावलीत ज्यांचा उल्लेख नाही असे 
मालवनायक व माराशर्व्व यांच्यावरही गोविदाने विजय मिळविला होता (श्लो. १६ 
व १७ पाहा). या राजकुलांची राजचिन्हे कित्रा मुद्रा कोणत्या होत्या व त्पावेळी 
गोविदाला समकालीन असे त्यांच्या घराण्यातील कोगते राजे राज्य करीत होते हा 
अभ्यासाचा प्वतंत्र विषय आहे. मो त्याचा विचार विस्ताराने अन्यत्र" केलेला 
आहे. येथे एकाच महत्त्वाच्या गोप्टीकडे अभ्यासकाचे लक्ष वेधू इच्छितो. हो 
गोष्ट म्हणजे, ' बंगाल ' या देशतामाचा या ताम्रपटातील स्वतंत्र निदेश. 


बंगाल चा प्रथम उल्लेब 
सामान्य समजूत अगो आहे को, '(वं)वंग* या प्राचीन देशनामापासुन सध्याचे 
बंगाल' हे नाव आलेले आहे; पण वस्तुस्थिती तशी नाहो. वंग आणि वंगाल 


१ * छल्पा ४टा३७$ तिठा पाट पळा “ण ला रवाळ (पव. एकया 
पाडाला) छल, धि०. 8-!0, 0. 1956) 


२१२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


९२८८८८८८८४८८५८५००५८८८८५८५८५५८-८५५५५५->-५>>>>>>>>>>>>>>“> 


ही दोन स्वतंत्र राज्ये होती. अब्छूर' (शक सुमारे १२००) येथील शिलालेखात 
विण्जनराय नावाच्या शूर राजाने वंग देशाच्या राजाला जात्यात भरडून आणि बंगाल, 
कलिंग, मगध, पाटश्वर आणि माळवा येथील राजांशी लढून आणि त्यांना ठार मारून, 


पथ्वोचे रक्षण केल्याचे वर्णन आहे. यांत वंग आणि वंगाल देशांचे स्वतंत्र उल्लेख 
आढळतात. विपुलश्री मित्राच्या नालंदा' येथील शिलालेखात, तसेच कर्ण- 
देवाच्या गोर्‍्हवा' ताम्रपटातही “ वंगाल 'चा निर्देश आहे. ' वंगालचा स्वतंत्र 
निर्देश कोरीव लेखांत आणि साहित्यात ११ व्या शतकापासून आढळतो " असे सुप्रसिद्ध 
संशोधक श्री. रमेशचंद्र मुजुमदार" यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते सर्वात प्राचीन 
निर्देश म्हणजे यापूर्वी उल्लेखिलेल्या अब्लूर येथील शिलालेखातील होय. प्रस्तुत 
नेसरी ताम्रपटातील ' वंगाल 'चा निर्देश लक्षात घेतला म्हणजे हे स्वतंत्र देशनाम 
म्हणून ९ व्या शतकाच्या प्रारंभीही प्रसिद्ध होते असे दिसून येईल. ' बंगाल ' देशाचा 
इंतिहास, याप्रमाणे, प्रस्तुत ता म्रयटाने दोनशे वर्ष मागे नेलेला आहे ही विशेष महत्त्वाची 
गोष्ट होय. 

तिसऱ्या गोविदाच्या वेळी या वंगालचा राजा “ धर्म' हा होता (श्लो. २३). 
राष्ट्रकूट नुपती अमोघवर्ष १ याच्या संजान* ताम्रपटातही (श्लो. २३) त्याचा 
“च्र्म्म ' असाच निर्देगे आढळतो. हा धर्म्म (मं) म्हणजे पाल वंशातील धर्मपाल 
रोजा होय. बंगालवर तो इ. स. ७७० पासून ८१० पर्यंत राज्य करीत होता. तिसरा 
गोविद हा उत्तर-दिग्विजयार्थ संचार करीत असताना चक्रायुध राजावरोबर हा 
धर्म (पाळ) त्याला शरण गेला होता (संजान ताम्रपट, श्लो. २३). तो बुद्धधर्मा- 
नुयायी असल्यामुळेच वुद्धधर्मात जिला श्रेष्ठ स्थान प्राप्त झालेले होते अशा भगवती 
तारेचो' मूर्ती त्याने गोविदाला नजर केली असावो असे दिसते. 

* तिसरा गोविदराज याने दिलेल्या ताम्रपटांचे प्रा. वा. वि. मिराशी यांनी दोन 
विभाग पाडलेले आहेत. राष्ट्रकूट वंशातील भूतपूर्व राजांच्या प्रशस्तीतील एलोक 
अंतर्भूत करून ज्यांत वंशावळी दिलेली आहे असा जुन्या प्रशस्तीचा पहिला विभाग; 
आणि त्याने केलेल्या पराक्रमांचे वर्णन करणारी प्रशस्ती ज्यांत आलेली आहे अशा 
ताम्रपटांचा दुसरा विभाग.” या दुसर्‍या विभागातील पहिला ताम्रपट म्हणून 


एपि. इं. पु. ५, पू. २४९ व २५७. 
एपि. इं. पु. २१, पृ. ९७. 
एपि. इं. पु. ११, पृ. १४२. 
पाडा र्ग ऐला्व]. पृ. १९. 
५ एपि. इं. पु. १८ .-र४५. 


4७ > 


न 


राष्टकूट नपती तृतोय गोविद याचा नेसरी ताम्रपट २१३ 


प्रस्तुत * नेसरी ' ताम्रपटाचे महत्त्व विशेष आहे. झरिका (श. ७२५) व ब्रि. म्यु. 
(श. ७२६) ताम्रपटांवरून या काळांत गोविद हा आपल्या दक्षिण दिग्विजयात 
गुंतला होता असे दिसते. यावेळी त्याचा मुक्काम तुंगभद्रा नदीच्या काठावरील 
अलंपुर या गावी होता. नेसरी (श. ७२७) ताम्रपटाच्या काळी त्याचा दिग्विजय 
पूर्ण झाळेला होता असे स्पष्ट दिसते. अर्थात, श. ७२७ हे वर्ष तिसऱ्या गोविदाच्या 
आयुष्प्रातील परमोत्कर्षाचे वर्ष म्हणून उल्लेखिता येईल. याच वेळी त्याने  जगत्तुंग 
हे, राष्ट्रकूटांच्या काळात पुर्वी कुणीही धारण न केलेले नवीन बिरूद धारण केले. 
प्रस्तुत ताम्रपटात ' परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर ' श्रोबल्लभ ' ' श्रीप्रभूत- 
वर्ष “नरेंद्रदेव ' * जगत्तुंग ' अशी बिरुदे त्याला लावलेली आहेत. त्यातील ' जगतुंग 
(श्लो. २४) हे सर्वस्वी नवीन बिरुद होय. तृतीय गोविदाच्या सर्व उपलब्ध 
ताम्रपटांपकी फक्त याच ताम्रपटात ते आढळते. त्यावरून संपूर्ण भारतवर्षावरील 
त्याचे प्रभुत्व सूचित होते. अमोघवर्षाच्या संजान ताम्रयटातील तृतोय गोविदाच्या 
प्रशस्तीवरून (श्लो. २९) त्याला पुर्णपणे दुजोरा मिळतो. अमोघवर्षाने आपल्या 
वडिलांचे ' परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्‍वर--श्रीजगत्तुंगदेव '--असेच वर्णन 
त्यात केळे आहे. यावेळी राष्ट्रकूट वंश कीर्तीच्या शिखरावर पोचला असून गोविद 
तिसरा हा भारताचा यथार्थत: सम्राट झालेला होता असे म्हणण्यास ह्रकत नाही. 


शिवनागभट्टाला दान 

या ताम्रपटान्वये, तिसर्‍या गोविदाने इक्षुग्राम येथे राहणार्‍या, तीन वेदांचे अध्ययन 
करणार्‍या, अंगिरस-बाहस्पत्य-भारद्वाज-प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्राच्या व तैत्तिरीय 
शाखेच्या ब्रह्मचारी शिवनागभट्टाला चंदगड विषयांतील नेसरिका गावाचे दान दिलेले 
आहे. हा शिवनागभट मारिदास चतुर्वेदाचा नातू आणि परिवच्छर चतुर्वेदाचा 
पुत्र होता. प्रस्तुत गावाचे दान त्याला सर्व अधिकारांसहित कायमचे दिलेले असले 
तरी त्याने विवयपतीला (जिल्हाधिकार्‍याला) दरवर्षी “पाच हजार ' द्यावयाचे 
आहेत. हे पाच हजार काय? नाणी की इतर काही? नाणी असल्यास 
कोणती ?--इत्यादी प्रश्‍न उद्‌भवतात. त्यांचा निश्‍चित निर्णय ताम्रयटात नाही. 

प्रस्तुत ताम्पटाचा ' दुतक ' (ताम्रपट प्रत्यक्ष नेऊन देणारा अधिकारी) देवेय 
राणक आणि ' लेखक' वत्सराजाचा पुत्र अरुणादित्य होय. झरिका ताम्रपटात 
* महाक्षपटलाधिप ' म्हणजे सर्वश्रेष्ठ नोंदणी-अधिकारी म्हणून निर्देशिलेला * देवय्य 
व प्रस्तुत ताम्रपटाचा दुतक * देवैय ' हा एकच असावा. या ठिकाणी त्याला ' श्री ' हे 
उपपद लावलेले असून त्याच्या नावासमोर * राणक* ही उपाधी जोडलेली आहे. 
त्यावरून गोविदाजवळ त्याची मान्यता वाढलेली होती असे दिसते. प्रस्तुत ताम्र - 


२१४ महाराष्ट्रातील काहो ताम्रपट ब शिलालेख 

नलव त:ल लककीती न कलव्ितविततेकी तनन लकनजा मलया पायच का 
पटाचा लेखक ' अरुणादित्य' हा गोविदाने शके ७२७ मध्ये व त्यानंतर दिलेल्या 
उपलब्ध सर्व ताम्रपटांचा लेखक होय. त्याच्या वडिलांचे नाव “ वत्सराज.' संजान 
ताम्रपटाचा लेखक “ गुणधवल ' हाही “ वत्सराजा ' चाच पुत्र होता. बहुधा तो 
आपल्या अरुणादित्याचा वंधू असावा. तसे असल्यास हा अरुणादित्य वालभ येथील 
कायस्थ वंशाचा होता, असे म्हणण्यास हरकत नाही (संजान ताम्रपट, ओ. ७७) . 


स्थलनिश्‍्चय 

दान दिलेले नेसरिकाग्राम म्हणजे हल्लीचे ' नेसरी ' गाव असून ते मुंबई राज्याच्या 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडलिंगज तालुक्‍यात घटप्रभा नदीच्या काठावर वसलेले 
आहे. पूर्वेला ' नदी संगमकारी' (घटप्रभा नदीला मिळणारी) “ तारा ' 
नावाची “ वहलीका ' (ओहोळ) आज ' तारव्हा (हो)ळ ' नावाने ओळखली 
जाते. ताम्रपटात नि्देशिळेळे नेसरीच्या दक्षिणेकडील “ निट्टूरग्रास' म्हणजे आजचे 
* निटूर' होय. ते नेसरीच्या दक्षिणेला असलेल्या पिवळसर मातीच्या डोंगरापली- 
कडे असून नेसरीपासून ४ मैलांवर आहे. हा पिवळसर मातीचा डोंगरच ' हेमगिरि ' 
म्हणून निर्देशिलेला असावा. पश्‍चिम सीमेकडील गावे आज आढळत नाहीत. 
नेसरीच्या उत्तरेकडे काही टेकड्या आहेत. त्याच ' कृष्णगिरि ' म्हणून असाव्यात, 
असे वाटते. शिवनागभटाच्या वस्तीचे इभुग्राम (मराठी-ऊसगाव) म्हणजे 
नेसरीपासून १२ मैलांवर आणि बेळगावच्या पश्‍चिमेस सहा मैलांवर असलेले 
* उचगाव ' असावे. 


वाचन 
(वृत्ते: श्लो. १, २१, २२, २३, २४, २७, २८, २९, ३१-अनृष्टुभ; श्लो. 
३, ४,५, ७, ८, १०ते २०, २५--शादूलविक्रोडित; श्लो. २, ६, ९-वसंततिलका; 
श्लो. २६-आर्या; श्लो. ३०-इंद्रवज्रा; श्लो. ३२-पुष्पिताग्रा). 


पहिला पत्रा 


१ [ओं] स वोव्याद्रेधसा धाम यक्नाभिकमलं कृतं [।&] ह्रश्‍च यस्य 
कांतेंदुकल्या कमलंकृतं (तम्‌) [।॥१॥॥%] भूपो भबद (द्‌ब्‌) हढुरस्थल[ रा* ]- 


१ सं. वहःच्स्नद ; देशी शब्द वाहळी _ओढा. यापासुनच भोहळ शब्द 
आला असावा. व(वा)हलीका याचाच अपभ्रंश ' व्हाळ ' होय. 
२ खुणेने दाखविलेला आहे. 


ह! 


1) 


न्ष्ण 


व] 


ऱ् 


नट र्‍या 


१. हि 


४« राष्ट्रकूट नृपतो तृतीय गोविद याचा नेसरी ताम्रपट २१५ 

जमानश्रीकोस्तुभायतकरंरुपगूढकण्ठ| : ।* ]सत्यं(त्या) न्वितो विपुलचक्रविनिजित- 
(ता) रिचक्रोप्यकृष्णचरितो भवि कृष्ण- 

राज[:॥॥२॥*] पक्षच्छेदभयाश (श्रि) ताखिलमहाभभत्कुलभाजितादु (दडु)- 
ल॑ंघ्यादपरंरनेकविमलं भ्राजिष्णुरत्नावितात्‌ [1*] 

यश्‍चालुक्‍्यकुलादनूनविव्‌ (बु) धत्राताश्यो वारिधेल्लक्ष्मीन्मंदर 'वत्सलीलमचिरा- 

दाकृष्टवं (वा) न्वल्लभः [।॥३॥॥*] तस्याभू- 

त्तनयः प्रतापविसरेराक्रांतदिग्मण्डलशचण्डं (ण्डां)शो ।'[:*] सट्शोप्यचण्ड- 

करताप्रह्लादितक्ष्मातलः [।*] धोरो* धर्यधनो विपक्षवनि- 

तावक्‍्ल्नांवु (वु)जश्रीहरो हारीकृत्य यशो यदीयमनिशं दिस्नाजि (यि)काभिर्धृतं- 

(तम्‌) [॥४॥*] ये (ज्ये) ष्ठोळ (ल्ल॑) घनया (जा ) तयाप्यमल्या लक्ष्म्या 

समेतोपि सन्योभूनि (त्रि) मलमंडलस्थितियुतो दोषाकरो न क्वचित्‌ [।*] 

कर्ण्णाध[:* ]स्थितदानसंततिभूतो यस्यान्यदानाधिकं दा- 

ने वौश््य सुलजि(ज्जि)ता इव दिसं(शां) प्रांते स्थिता ६ दिग्गजाः 

[॥५॥*] अन्यंष्ण (ह) जातु विजितं गुरुशक्तिसारमाक्रांतभूतलं (ल) मनं- 
(न) न्य[समा ]- 

नमानं (नम्‌) [।*] येनेह व (ब)ध (दध) मवलोक्य चिराय गंगं दरं स्वनिग्रहमि- 

येव कलि>प्रयातः" । [॥।६॥॥*] एकत्रात्मव (ब) लेन वा< 

रिनिधिनाप्यन्यत्र रुध्वा' घनं निष्कृष्टासिभटोध (द्ध )नेन विहरा (र) द्ग्राहाति- 
भोमेन च [।*] मातंगान्मदवा- 


“लै? मधील दोन्ही मात्रा अनावश्यक आहेत. * विमल'भ्राजिप्णु'' असे 
वाचावे. व 

सीसवे आणि लोहारा ताम्रपटांतील पाठाप्रमाणे ' लक्ष्मी मंदर '--असे वाचावे, 
वणी-दिडोरी ताम्रपटांत मात्र असाच पाठ आ; 
येथील दंड अनावश्यक आहे. 

सीसरवे आणि लोहारा ताम्मपटांत * धीरो ' असा पाठ आहे. वणी-दिशे री 
बहुलावार, व भा. इ. सं. मंडळ ताम्रपटांत मात्र ' धोरो ' हाच पाठ आढळतो. 
* कलि: प्रयातः' असे वाचावे. - लि समोरोळ चिन्ह उपध्मानीयाचे होय. 
* रूदूध्वा ' असे वाचावे. 


२१६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


"०-३ 


११ रिनिझरमुच>प्रोप्यानतात्पल्लवात्तच्चित्रं मदलेशमऱ्यनुदिनं य[:*] स्पृष्टवान- 
(न्न) क्वचित्‌ [॥७॥%] हेलाश्वी (स्वी) कृतगो[ड*] 

१२ राज्यकमलामतं (₹) प्रवेस्या (श्या) चिरात्‌ दुंम्मग्गि मरुमध्यमप्रतिव (ब) लैर्यो 
बत्सराजं व(ब) लै: [।॥*] गोडीयं शरदी (दि) दुपादधवलच्छत्रद्रय- 

१३ केवलं तस्माना (न्ा)हत तद्यशोपि ककुभां प्रांते स्थितां(त) त[त्‌*]- 
क्षणात्‌ [॥८॥*] लब्ध (ब्ध) प्रतिष्ठमचिराय कलि शु(सु) दूरमू (मु) त्सायं 
यु(श)ध(ढ)चरितेध(ध)- 

१४ रणीं (णी) तलस्य[।*] कृत्वा पुनः कृतयुगशृ(श्रि)यमप्यशेषं [चि]त्रं कथं 
निरुपमः कलिवल (ल्ल) भोभूत्‌ [॥॥९॥॥%] प्राभधे (दं) यवतस्ततो [नि ]रुपमा 

१५ दि (दि) दुर्‍्यथा वारिधे[:*] शुधा (द्धा)त्मापर[मे]शवरो[ज्नतशिर:*] संसवत- 
पा[दः] सुतः [। *]पद्मानंदकरः प्रतापसहितो नित्योदयस्सोन (न्न) तेपृंवाद्रिरि- 

१६ व भानुमां (मा) नभिमतो गोविदराज[:*] सतां (ताम) [।1१०॥%] यस्मि- 
न्सव्वंगुणाश्रये क्षितिपतो श्रीराष्ट्रकूटान्वयो या (जा)ते यादव- 

१७ बां(बं) शवं (वन्‌) मधु[ रिपावा*] सोदलंघ्य<परं'[:)७] दृष्टाशावधयष्कृता* 
शु(सु)सदृशा दानेन येनोध (द्व) ता मुक्‍ताहा[र] विभूषि[ता]- 

१८ [स्फुटमिति प्रत्यायनो ]'व्यथिनां(नाम्‌) [॥।११॥॥%] यस्याकारममानुषं तू(त्रि)- 
भुवनव्यापत्तिरक्षोचितं कृष्णस्येव निरीक्ष्य य[च्छ]ति पि[त]- 

१९ [यँकाधिपत्यं भुवः । आस्तां ता*]'त तवे[त]दप्रतिहता दत्ता त्वया कण्िका 
(कि) नाज्ञेब मया धृतेति पितरं यु[क्‍्तं] वचो 


-9 


**मुचः प्राप्या०' असे वाचावे. मुच सभोरील चिन्हे उपध्मानीय चिन्ह होय, 

२ * चिरादूदुर्म्मार्ग ' असे वाचावे. 

३ ' नित्योदय: सोक्षतेः पुर्व्वा०' असे वाचावे. ते समोरील चिन्ह उपध्मानीयाचे 
होय. 

४ ताम्रपटाचा हा कोपरा तुटलेला आहे. य्रेथील अक्षरे इतर ताम्रपटांच्या 
आधारे घेतलेली आहेत. 

५ '"लंघ्य: असे वाचावे. य समोरील चिन्ह उपध्मानीयाचे होय. 

६ ““वधय: कृता? असे वाचावे. ष सारखे दिसणारे अक्षर जिव्हाम्‌लीय चिन्ह 


होय. 


५. राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोविद याचा नेसरी तास्रपट २१७ 
की 


दुसरा पत्रा : पहिली बाजू 

२० थोभ्यधा[त्‌ ॥१२॥॥%] तास्म (स्मिन्‌) स्वग्गेविभूषणाय जनके याते यश:से- 
(शे)षत (ता )मेकोभूय समुद्यतान्वसुमतीसंहारमाधिच्छ (त्स)या [।*] विच्छा 
[यानू*]' 

२१ सहसा व्यधत(तत) नृपति(ती)[ने]कोपषि यो द्वादश: (श) ख्यातानप्यधिक- 
भ्रतापविसरे[: *] संवत्तकोक्कानिव [॥।१३॥*] येनात्यंतदयाल्‌[ नाथ*] 

२२ निगडक्लेशादपास्यायतां (तात) स्व॑ देशं गमितोपि दर्प्पविसराद्येप्राति- 
कूल्ये स्थितः [। *] यावल्न श्रुकुटि (टो) ललाटफलके 

२३ नित्योदयस्सोन्नतेविक्षेपेण* विजित्य तावदचिराद्व (द्ब)ध (ध्दः) स गंगः पुन्नः 
(नः) [॥॥१४॥*] संघायासु(शु) सि(शि) लीमुखां(खान्‌) स्वसमयाद्वा(द्‌बा) 
णा- 

२४ सनस्योपरि प्राप्तं वद्धितवं (बं) धुजीवविभवं पद्मा भिवू[द्ध॑घा ]न्वितं (तम्‌) [।॥*] 
संनक्षेत्रमुदीक्ष्य यं स (श) रद्‌ (ट्‌) तुं पर्जन्यवर्गूजरो न- 

२५ वष्ट[:*] क्वापि भयांतथा ' न समरं स्वप्नेपि पस्ये (श्ये)द्यया [।1।१५॥॥*] 
यत्पादानतिमात्रककशरणामालोक्य लक्ष्मी निजां दूरान्मा- 

२६ लवनायको नयपरो यं प्राणमत्प्राञ्जलिः [।*] को विद्वां(द्वानु) व(ब) [लिना] 
सहाल्पव (ब) लकः स्पर्धा (द्धा) विधते (त्ते) परां नीतेस्तधि (द्वि) फलं य- 

२७ दात्मपरयोराधिक्यसंवेदनं(नम्‌) [।॥।१६॥*] विद्धया (ध्या) द्रेष्कटके* निविष्ट- 
[कटक] श्रृत्वा [चर ]यं निज[:*] स्वंदेसं (शं) समुपागतं धरुवमिव ज्ञात्वा भि- 


१ तास्रपटाचा भाग येथे तुटल्यामुळे गेलेली अक्षरे अन्य ताम्रपटांच्या आधारे 
दिली आहेत. 

२ येथील विसर्ग अनावश्यक आहे. 

३ ' दर्पविसराद्य: प्रातिकूल्ये _--असे वाचावे. 

४ सीसवै, लोहारा व अन्य ताम्रपटांतील याठाप्रमाणे येथे  यस्योन्नते लक्ष्यते 
विक्षेपेण-' असे वाचावे. १५ व्या ओळीतील * नित्योदयस्सोनते” ही अक्षरे येथे 

अनवधानाने पुन्हा कोरली गेली असावी असे वाटते. 

५ “सनक्षत्र” असे वाचावे. 

६ * भयात्तथा ' असे वाचावे. 

७ ' विध्याद्रेः कटके' असे वाचावे. ष सारखे दिसणारे चिन्ह जिव्हाम्‌लीयाचे 


होय. 


२१८ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 
दरलन्यड नेत जनन शिन दरक 
२८ भिया' प्रेरितः [:* ]माराशर्व्वमहीपतिद्र (दरु) तमगादप्राप्तपु््वे<परेय(यं)स्येच्छा- 
मनुकूलया* कुलधने>'पा 3- 
२९ दो>अणामैरपि [॥॥१७॥*] नोत्वा श्रैभवने घनाघनघनव्याप्तांव (ब) रां प्रावृष 
तस्मादागतवं (वान्‌) सम (मं) नि[ज*]व(ब) ले- 
३० रातुंगभद्रातटां(टमु) [।*] तत्रस्थ[:] स्वकरस्थितामपि पुनक्नि (क्रि) स्ये- 
(श्ह्े)षमाकरृष्टवां (वान्‌) विक्षेऐेरपि चित्रमानति (त) रिपु- 
३१ यः(यंः) पल्लवानां श्रियं (यम्‌) । [॥१८॥%] लेखाहारमुखोदितार्धवचसा 
यत्रैत्य बेंगीश्‍वरो* नित्यं किकरवद्यधादविरतं क- 
३२ म्म॑ श्‍व(स्व)स(श) मेंच्छया [।] वाह्यालीवृतिरस्य येन रचिता व्योमा- 
ग्रलग्नारुच:" रात्री मोकतिकमालिकामिव धृता मूर्ध- 
३३ स्थ तारागणे[: ।।१९॥॥%] संत्रासात्परचक्रराजकमगात(तत) त्पुव्वसेवाविधिव्याव- 
(ब) धा (द्वा) ऊ्जलिशोभितेन शरणं मूर्घ्ना 
३४ यदंह (हि)दयं (यम्‌) [।$] यद्यदत्तपरार्ध्यभूषणगणेर्त्ता (ना) लंकृतं तत (त्त) - 
था मा भैशो (घी) रि[ति*] सत्यपालितयशः स्थित्या यथा 
३५ तद्गिरा [॥॥२०॥॥%] पाण्डयदेशाधिपान्मत्स्यं बृषभं पल्लवेश्‍वराच्चोलाद्‌'व्या घरं 
गजं गंगाच्चापर्याद्ट च केरला [त्‌ ॥२१॥%] अंध- 
चालुक्‍्यमोर्येभ्यो वा(व) राहं गूर्य (ज॑)रेश्वरात्फलक* प्रतिव(ब)धा (द्धा) य॑ वृषभ ”- 
पल्लबेश्‍वराक्‍को (को) 'सलावंतिनाथा- 
३७ भ्यं(भ्यां) सिंहलादपि नाम[कं*] तारां भगर्वात (तीं) स्यातां धममहिंगालभ्‌मि- 
पात्‌ ।। [२३%] इथ्य ("थ) मेतान्यथान्यानि चिल्लान्यादाय 


नध 
ऱ 


१ यातील भि हे अक्षर येथे चुकून पुन्हा कोरले गेले. 

२  ९मनुकूलयन्‌ ' असे वाचावे. 

३' ' “धने: पादौ प्रणाम असे वाचावे. 

४ मूळ ताम्रपटात हे व याच्या पुर्वीचे अक्षर यांत अंतर पुष्कळ आहे. 

५ राधनपूर, सीसवे आणि लोहारा ताम्रपटांतील पाठाप्रमाणे येथे ' ९लग्नारू- 
चद्रात्रो, ' असे वाचावे. 

६ “ पल्लववेश्‍वरात्‌ [।*] चोला” असे वाचावे. 

७ **रात्‌ [।$] फलकं' असे वाचावे. 

८ पूर्वीच्या ए्लोकांतोल ' वृषभं पल्लवेश्‍वरात ' ही अक्षरे येथे चुकून पुन्हा कोरली 
गेली असावीत. नह 

९ “*शवरात्‌ [।॥।२२॥%] कोसला” असे वाचावे. 


राष्ट्रकूट नुपती तृतीय गोविद याचा नेसरी ताश्रपट २१९ 


३८ भूभूजां [।*] गरुडांकां(क॑) जगत्‌(त्तु)गो व्यधत्त सकंलं' जगत्‌ [॥॥२४॥॥*] 
यश्चळ्चच (च्च) तुरंव्‌ (बु) रासि (शि) रस (श) नां निष्कृष्टखड्ग 


दुसरा पत्ना : दुसरी बाजू 

३९ स्फुरयति' भासुरितेन दक्षिणभुजाळिचिह्लानि तेस्तेधुंतं स्वस्येकं भुवने व्यधत्त 

गर(रु)डं श्रौवल(ल्ल) भः 

[श्रो]रुखं । [॥।२५॥*] तेनेदमनिलविद्यूच (च्च) ञ्चलमवलोक्‍्य जीवितमसारं- 

(रम्‌) [॥*] क्षितिदानपरमपुण्यप्रव- 

त्तितो ब्र (ब्र) ह्मदायोयं (यम्‌) [॥॥२६॥॥*] स च परमभटा (ट्ट!) रकमहाराजा- 

धिराजपरमेश्‍वरश्रीमधा (३1) रावर्षदे- 

४२ वपादानुध्यातपरमभटा (ट्रा) रकमहाराजाधिराजः परमे|[श्‍वर:*] भ्रीगोविद- 
राज: श्रीमत्प्रभूतवर्बे- 

४३ श्रीश्नीवल (ल्ल) भनेरेद्रदेव' कुशली सर्व्वानेव यथासंव (ब) ध्यमानकां (कान्‌) 
राष्ट्रपतिविषयपतिग्रामकूटा- 

४४ युक्‍तका (क) नियुकक्‍तकाधिकारिकमहत्तरादी|[ न्‌*] समादिशत्यस्तु" व[:*] संवि- 
दितं यथा श्रीशूगुट्टरुसमा- 

४५ वासितेन मया मातापित्रोरात्मनश्चेहिकामुष्मिकपुण्ययशोभिवृध (द्ध)ये फणीं- 
ब(द्र) वंशांव (ब) रवि- 

,४६ राजितादित्यश्रीरिपुसेव्यवृ (बृ) हच्छिदतिलकुलकेन* श्रीनागहस्तिराज्ञा 
विज्ञप्तेन स- 

४७ ता इक्षुग्रामवास्तव्यतत्रेविद्यसामान्यअंगिरसव (ब) हॅस्पत्यभारद्वाजसगोत्र- 

४८ तैति(त्ति) रियसत्र (ग्र) हाचारिमारिदासचतुव्वेदपौत्राया  परिवच्छरचतुर्वेद- 
पृत्राय शिवनागभटा- 


1.१ 


1.4 


- 


१ “कं” वरील अनुस्वार अनावश्यक. * सकल ' असे वाचावे. 
या श्लोकातील जवळजवळ एक संपूर्ण चरण व काही अक्षरे कोरताना राहून 
गेलेळी आहेत. हा श्लोक इतर कोणत्याही ताम्रपटात आढळत नाही. 
* नरेंद्र असे वाचावे. 
*समादिशति [।*] अस्तु ' असे वाचावे. 
“९कुलतिलकेन-' असे वाचावे. 
“तत्त्ैविद्य” असे वाचावे. 
“ बाहुस्पत्य ' असे वाचावे. 


ह) 


दढ 4१.८. ९८ 


२२० महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


४९ य॒ चंदगडे(ड) विषयांतर्ग्ततो नेसरिकाभिधानो ग्राम: तस्य चाघाटनानि पुर्व्वतः 
तारानदी- 

५० संगमः [कारजवहलीका] दक्षिण[तः*] निट्टुरग्रामः हेमगिरिः पश्‍चिम[तः*] 
द[व्व॑ ]णग्रामः प्रपा: उत्तर[त:*] नि- 

५१ ष्णर्गारि[म]ल्लिका[-वाणवत्रिग्रामः]त्रा (ब्रा) ह्मणस्य नेसरिकाग्रामशचा (स्या) - 
घाटनान्यभिलीं (लि) ए्यंते शो (सो) दं- 

५२ ग[:*] सपरी (रि)कर: सदण्डदशापराधः सभूतोपात (त्त) प्रत्यायः शो (सो)- 
त्पद्यमानविष्टिक[:$] स- 

५३ धान्यहिरं (र) न्या (रण्या ) देय[:*] अचाटभटप्रावेश्य[:*] सर्व्वराजकीयानाम- 
हस्तप्रक्षेपणोय[:*] अ (आ) - 

५४ चंद्राक्कर्ण्णिवक्षितिसरित्पर्व्वतसमकालीन[:%*] पुत्रपौत्राम्वयक्रमोपभोग्य: 


तिसरा पत्ना : पहिली बाजू 

५५ पृव्बंप्रत्त' देवक (ब्रा) ह्य[ ण% ]दायरहितमभ्यंतरसिध्या (दया) भूमिच्छिदरन्या- 
येन श[क% ]नूपकाला- 

५६ तोतसंवत्सरस(श)तेषु सप्तष्‌(सु) सप्ता (प्त) विष (श) त्यधिकेषु तारणाभिधान- 
संवत्सरे पोष (षा) - 

५७ सितत्रयोदस्यां (श्या) कृष्णपक्षसंक्रांती (ति) महापरव्वणि व(ब) लिचर (र)- 
बैश्‍वदेवाग्निहोत्रातिथिप- 

५८ $चमहायज्ञकू (क्रि) योत्सरप्पंणार्थ स्नात्वा द्योदकातिसगेण प्रतिपादितो यतो- 
स्योचित- 

५९ या प्रदायस्थित्या भू (भु) ऊजतो भोजयतः कृषतः कर्षयतः प्रतिदिशतो वा न 
क॑ श्‍चिदल्पापि 

६० परिपंथना कार्या [।*] तथागामिभद्रनृपतिभिरस्मदंश्येरन्येब्वा सामाण्यं (न्यं ) 
भ- 

६१ मिदानफलमवेत्य विद्य (द्यु) लो (ल्लो) लान्यनित्येश्‍वर्याणि तृणाग्रलग्नजल- 
वि(बि)ढु- 

६२ चञ्चलञ्च जीवितमाकलय्य स्वदायर्निव्विशेषोयमस्मदा (द्दा) योनुमंतव्य[:*] 
क्ल 


१ सीसवै आणि बहुलावार तामपटांतही ' प्रत्त' असाच पाठ आहे. वणी- 
दिंडोरी आगि लोहारा ताम्रपटात मात्र ' प्रदत्त ' असा पाठ आढळतो. 


द 


राष्ट्रकूट नुपतो तृतीय गोविद याचा नेसरी तास्रपट २२१ 


३ तिपालयितव्यश्‍च [।* | यश्‍चाज्ञानतिमिरपटलावृतमतिराच्छि(च्छि)द्यादाच्छिद्य- 
मानकं वानुमोदेत स प- 


६४ ऊचभिमहापातरकश्चोपवातर्कश्‍च संयुक्‍त [:* ] स्यादि'त्युक्‍तळ्च भगवता वेद- 


व्यासेन व्यासेन [।* | ष- 


६५ ष्टिवर्षंसहस्रा[णि%] स्वगे तिष्ठति भूमिद[:।*] आच्छेता (त्ता) चानुमंता- 


६ 


च तान्येव नरके वसेत्‌ [॥।२७॥॥*] विध्याटवीश्‍व (्व)) तोया- 
६ सु शुष्ककोटरवासिन[:।* ] कृष्णाहयो हि जायंते भूमिदानं ह्रंति ये [॥॥२८॥॥*] 
ब(ब)हभिर्व्वेसुधा भुक्‍ता राजभि[:४] सग- 


६७ रादिभि[: ।$] यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं (लम्‌) [।॥॥२९॥*] 


यानीह दता(त्ता)नि पुरा नरे(रे) ैर्दानानि धर्मा- 


६८ थेयशस्कराणि [।*| निर्माल्यवान्तप्रतिमानि तानि फो नाम साधु[:*] पु[न*]- 


राददीत [।।३०*] स्वदत्ता (सां) परदतां (त्ता) वा य- 


६९ त्नाद्रक्ष नराधिप [।॥*] महो (हों) महिमता (तां) श्रेष्ठ दा[ नात] श्रेयोनु- 


पालनं (नम्‌) [॥॥३१॥॥%] इति कसलदलं(लां) बु (बु) वि (बि) ढुलो [लां] 


त्रिसरा परवा : दुसरी बाजू 


७० श्री(श्रि)यमनुचि(चि)त्य मनुष्यजीवितञ्च [।*] अतिविमल[म* ]नोभि- 
७१ रात्मनीनेन्नंहि पु[₹]षै'-परकीत्तंयो विलोप्या[:॥॥३२॥॥*] भो 

७२ विषयपते प[>च]सहश्रा (स्रा)णि प्रतिवरिषं देयानि[।*] 

७३ श्रीदेवेयराणकदूतकं (कः) [।*] लिखितं श्रीवत्सराजसु (सू) - 

७४ नुना श्रोअरुणादित्येन ॥ 


१ ' स्यादिति उक्‍्तळ्च '_--असे वाचावे. 


२ या कोपऱ्याचा भाग तुटलेला आहे. त्यामुळे येथील अक्षर नष्ट झाले 
आहे. 

३ * पुरुषै: पर” असे वाचावे. 

४ 'प्रतिवर्ष' असे वाचावे. 


१9 


राष्ट्रकूट नुपती प्रथम अमोघवषे याच्या काळातील 
मेहूण शिलालेख : शके ७४७ 


उपलब्धी 

मेहूण हे गाव महाराष्ट्राच्या जळगाव जिल्ह्यातील तालुक्‍यात तापी 
नदीच्या काठावर आहे. सध्याचे मेहूण हे पुनर्वसन झालेले नवीन गाव आहे. 
त्यापूर्वी, या नवीन गावाच्या ईशान्येस सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या 
एका टेकडीवर ते वसलेले होते. याच टेकडीवर अलीकडे श्रीमुक्‍्ताबाईचे नवीन 
मंदिर बांधलेले असून तेथे त्याच्या पूर्वेला एक पुरातन सोमेश्वर मंदिर आहे. 
त्याच्या पूर्वेकडील पडित जागेत माती खणत असताना प्रस्तुत शिलालेख १९८४ 
च्या मार्च महिन्यात सापडला. श्रीमुक्‍्तावाई देवस्थानचे सचिव श्री. रामरावबुवा 
मेहूणकर यांनी तेथील मजुरांच्या साह्याने तो उचळून देवस्थानाच्या मंदिरात 
आणून ठेवण्याची व्यवस्था केली. सध्या त्याच ठिकाणी तो सुरक्षित आहे. 
नांदुरा (ता. मलकापूर, जिल्हा बुलडाणा) येथील कोठारी हायस्कूलमधील शिक्षक 
श्री. शं. नि. झांबरे यांच्याकडून, अमरावती येथील विदर्भ महाविद्याळ्यातील इंग्रजी 
विषयाच्या अधिव्याख्याता कु. डॉ. तारा चौधरी यांच्यामाफंत मला या शिलालेखाची' 
माहिती मिळाली. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नागपूर कार्यालयातील शिलालेख- 
अवीक्षक श्री. गनम यांनी माझ्या विनंतीवरून उप-अधीक्षक श्री. खान यांना मेहूणला 
पाठवून या शिलालेखाचा उत्कृष्ट ठरा काढून आणला व मला दिला. त्या ठशा- 
वरूनच प्रस्तुत शिलालेखाचे संपादन येथे करीत आहे. वरील सर्व व्यक्तींचा, 
त्यांच्या साह्यावद्दल मो अत्यंत आभारी आहे. या. शिलालेखाच्या वाचनात व 
संपादनात मला गुरुवर्य डॉ. वा. वि. मिराशी व डॉ. अजयमित्र शास्त्री यांचे साह्य 
झाले. त्यांचाही मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. 


बणंन 


प्रस्तुत कोरीव लेखाची शिळा ९२ सें. मी. रंद आणि ६१ सें. मी. उंच असुन १८ सें. 
मी. जाड आहे. शिळेवर एकूण ३२ ओळी कोरलेल्या आहेत. शेवटची ओळ 


मेहूण शिलालेख ररेरे 


२>>>><- 


अर्ध्यातच पूर्ण झालेली आहे. प्रत्येक ओळीत साधारणपणे ७९ ते ८९ अक्षरे असून 


प्रत्येक अक्षराची उंची सुमारे १ते १.५ सें. मी. अक्षरे ठसठशीत कोरली 
असून पहिल्या ओळीपासून तो २१ व्या ओळी कृति: कुसुमबाणस्य ' या वाक्‍या- 
पर्यंत ती अतिशय वळणदार व सुंदर आहेत. पुढील ओळींत हा वळणदारपणा 
नाही. २२ वी ओळ तर सरळ रेपेतही कोरलेली नाही. अक्षरे लहान-मोठी 
आहेत. त्यामुळे क्वचित ती दुर्वाच्यही झाली आहेत. या विभागात कोरकाने 
चुकाही अनेक केल्या आहेत. उदा. ' नरेंद्रदेव: '-ओ. २४, या शब्दातील रे 
वर अनुस्वार कोरण्याचे राहून गेले. “ भुवत्यांतर्गत '-ओ. २७, या शब्दातील * भु 
वर चुकून अनुस्वार कोरळा आहे. ' उदकातिसर्गेण '-ओ. ३०, या शब्दातील 
“का चा काना कोरलेला नाही. ' क्षितिसरित्पर्व्वंत '-ओ. २९, या शब्दातील 
“तु' कोरण्याचे राहून गेले. 'आच्छेत्ता चानुमंता' हे शब्द चुकून ' आछेता 
चानुमंत्ता' -ओ. ३१, असे कोरले आहेत. एकंदरीतच ओ. २१ व्या उत्तरार्धा- 
पासून तो शेवटपर्यंतचा मजकूर निण्काळजीपणाने कोरलेला दिसतो. त्यावरून हा 
भाग दुसर्‍या एखाद्या कोरकाने कोरला असावा असे अनुमान करण्यास हरकत नाही. 


लिपी व अक्षरवटिका 

या कोरीव लेखाची लिपी नागरी असून अक्षरवटिका उत्तर भारतीय स्वरूपाची 
आहे. या लेखात आढळणारी तिची काहीं वैशिष्ट्ये लक्षणीय आहेत. (१) 'इ' 
साठी सामान्यतः वर दोन टिवे व त्याखाली आजच्यासारखे र्‍हस्व उकाराचे 
चिन्ह कोरलेले असते, तसे ते या लेखातही अ उदा. * तृ(लरि) भुवनवल्लभ 
इत्यपि', ओ. २३; ' परमेश्‍्वराज्ञया इति "- यातील इ पाहा. पण ही 
दोन्ही उदाहरणे लेखाच्या उत्तरार्धातील आहेत. पूर्वार्धात मात्र सामान्यत: 
वर दोन टिबे व त्याखाली आजच्यासारखे दीघं ऊकाराचे चिन्ह 'इ' साठी कोरले 
आहे. उदा. ' शुभकंट इति' ८; 'सासूया इव '-१०; * इत्यनुगतं '-४. उत्तरार्धात 
देखील 'ड' चे हे चिन्ह आढळते. उदा. ' गुह इव '-ओ. २२. तथापि, या लेखात 
नेहमी'च्याहून अगदी निराळे असे 'इ' चे दुसरे एक चिन्ह ' परशुराम इति '-ओ. ११, 
यातील 'इ' मध्ये आढळते, ते विणेष ॥हे. या ठिकाणी वर आडवी रेषा 
व त्याखाळी दोन टिवे कोरून 'इ' कोरली आहे. या दृष्टीने याच ओळींतील 
“परशुराम इव' आणि “परशुराम इति' यातील दोन्ही ठिकाणी आलेली 'इ' ची 
चिन्हे तुळून पाहावी. (२) लंबत्रिकोणाकृती ए सर्वेत आहे. वस्तुत: त्यालाच वर 
क्किवा डाव्या बाजूला मात्रे चे चिन्ह लावून ऐंचे चिन्ह कोरले जाते. या लेखात 
भाल ते निराळे आहे. उदा. ऐपु:-ओ. १०. यातील ऐ पाहा. येथेर व 


२२४ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


त्याच्या दोन्ही बाजूंना दोन दोन टिबे कोरून म्हणजे: र: असा ऐ कोरलेला आहे. 
ऐ चे हे चिन्हही लक्षणोय आहे. (३) ' विलासान्‌ '-ओ. ५ यातील 'न्‌' हलन्त 
व्यंजनाचे चिन्ह आजच्या प्रमाणे स्पष्ट कोरलेले आहे, पण ' सुकृतवशात्‌ '-ओ. ३ 
यातील हलन्त त्‌ कसा कोरला आहे ते पाहावे. हे हलन्त चिन्ह चित्य होय. 

(४) आकाराचे चिन्ह्‌ म्हणजे अक्षराला लावलेला काना. बहुधा सर्वत्र तो 
आजच्या सारखाच आहे; पणं णा या अक्षरात उजवीकडील दंडाला मध्यभागी 
किचित वर झुकणारी रेषा देऊन तो दाखविला आहे. उदा. ' सत्क्रियाणां '-ओ. १ 
* विप्राणां --ओ. ३०; “ फणामंडल '-ओ. १४; या शब्दांतील णा पाहा. 

ज या अक्षराच्याही मधल्या दंडाला अशीच ऊध्वंमुख रेषा जोडून जा कोरला 
आहे, उदा. अजादिदेव-ओ. २, अवनिभुजां, जातेपु; भाजाम्‌; राजा-ओ. ३, 
इत्यादी. फाल्गुन-ओ. १५; नदीतटाश्वित-ओ. ११; ग्रामस्याघाटा:-ओ. २०, 
२८; भट्टारक-ओ. २३, २४ या शब्दांतील फा आणि टा या अक्षरांतील आकाराची 
चिन्हेही पाहावी. तथापि, रलस्वर्ण्णादि-ओ. ७, यातील णा चा आकार 
नेहमीप्रमाणे काना कोरूनच दाखविलेला आहे. 

(५) र्‍हस्व 'उ' चे चिन्हेही आजच्या उकारासारखेच आहे. उदा. हेतु-ओ. १; 
भवत्सु; संकटेषु, पृथु, गुरुगुण-ओ. २ इत्यादी शब्दांतील उकाराचे चिन्ह पाहा. 
तथापि, अनेक ठिकाणी र्‍हस्व उकाराचे हे चिन्ह अक्षराच्या दंडाला खाली डावीकडे 
वर जाणारी रेषा लावून दाखविले आहे. लुप्तानां, दनुज, त्रिषु-ओ. १; परक्षुराम 
इति-ओ. ११, जगतुंग-ओ. २४, पादानुध्यात-ओ. २५ इत्यादी. याशिवाय 
ज्ञानांकुर-ओ. १, खुर -ओ. १०, क्षृतक्षामः ओ. १६, यातील उकाराचे चिन्ह पाहावे. 
तसेच, विद्युत-ओ. ५; शत्रुयम:-ओ. ९; अमितद्यते:-ओ. ९; न श्रुत-ओ. १६; 
कोत्युंदूगमानां-ओ. ३ यांतील उकाराचे चिन्ह म्हणजे अक्षराच्या दंडाला मध्यभागी 
जोडून खाली ओढलेली रेषा. हेही लक्षणीय होय. 

(६) दीर्घ ऊकाराची चिन्हेही दोन निरनिराळ्या प्रकारची आढळतात. उदा. 
आविभूंतं-ओ. १, भूमंडलांत:-ओ. २; भूमी:-ओ. ४; धूमकेतु-ओ. ६; तस्याभद्‌- 
भ्रिभूति-ओ. ७, सूनु:-ओ ७; पुजाविधि-ओ. १८ इत्यादी शब्दांतील दीर्घ ऊकार 
आजच्या दीर्घ ऊकारासारखेच पण आडवे कोरलेले आहेत. भपतिषु, राजाभतू-ओ. 
३; भूरिविकास-ओ. ६; परभूपा:-ओ. १०; शूत्य-ओ. १२ इत्यादी शब्दांतील दीर्घ 
ऊकारावे चिन्ह यापूर्वीच्या ऊकाराहून वेगळे आहे. येथे प्रथम र्‍हस्व उकाराचे चिन्ह 
कोरून त्याल्य जोडूनच दीघ ऊकाराचे चिन्ह कोरलेले आहे. 

(७) थ साठी स्वतंत्र चिन्ह आहे, उदा. ' दशरथ '-ओ. ३, 'सर्व्वाधिनां '-ओ. 
६, ' अधिनां ' ओ. ७, “ पृथुयशा ' ओ. ८ इत्यादीतील थ चे चिन्ह पाहा. संयुक्‍त 


मेहूण शिलालेख २२५ 


ब्यंजनात मात्र थ साठी छ चे चिन्ह वापरलेले आहे. उदा. ' स्थितिचक्र '-ओ. २, 
ओ. १६३ इत्यादी शब्द पाहा. 
हो. ६ 


“वक्षस्थल: '-ओ. ४,  कुंभस्थल: '-ओ. ५, ' स्थपति: 

(८) ब साठी सामान्यत: ब कोरला आहे. उदा. * बान्धव: 
* बुधवारे '-ओ. १५,  बहुपु '-ओ. ३ इत्यादी. या काळातील अनेक कोरोव लेखांत 
ही प्रवृत्ती आढळते. पण प्रस्तुत कोरीव लेखात ब साठी एक स्वतंत्र चिन्हही वापरलेले 
आहे. उदा. ' बहुगोदानस्य '-ओ. १०, ' बदरीनदी-' ओ. ११, ' निर्जाबब '-१३, 
* कुसुमबाणस्थ '-ओ. २१, * आपस्तंब ' -ओ. २७ इत्यादी शब्दांतील ब पाहा. 
चौकोनाच्य़ा चिन्हाची उजवीकडील उभी रेषा खाली ओढून हे ब चे चिन्ह कोरलेले 
आहे. वर निदिष्ट केलेल्या बुधवार, बान्धव, बहू, इत्यादी शब्दांतील ब साठी 
ल्या ब सारले हे चिन्ह ना ते प सारखे दिसत असले तरी प हून वेगळे 
प च्या चिन्हात संपूर्ण शिरोरेपा कोरलेली नसते, ती फक्त प डाव्या बाजूवरील 
वर असते. उदा. अपनय्रति, प्रवृरत्ये-ओ. १, पृथु, पव्वे, अधि, प्रसृत-ओ-२, 
इत्यादी शब्दांतोल य पाहा. काही ठिकाणी संयुक्‍त व्यंजनातही ब चे हे स्वतंत्र 
चिन्ह कोरलेले स्पष्टपणे दिसते. उदा. ' यस्याब्धिष्वपि '-ओ. ४ यातील ब चे 
चिन्ह पाहा. ' स्तब्धत्व '-ओ. ७, “ इन्दोबिम्बं '-ओ. १७, ' महाशब्द '-ओ. २४, 
“संब्रह्मचारी '-ओ. २७ इत्यादी शब्दांतील संयुक्‍त व्यंजनांतर्गत ब चे चिन्हही 
स्वतंत्र आहे. 

(९) * दिझमुख '-ओ. २३ या शब्दातील कचे, उजवीकडील उभीरेषाविरहित 
चौकोताचे चिन्हही लक्षणीय आहे. 


भाषा 

छेखाची भाषा संस्कृत असून ती निर्दोष आहे. उत्तरार्धात काही दोष निर्माण 
झाले आहेत, ते बहुधा कोरकाच्या चुकीमुळे असावेत. उदा. * कांतेन्दु:कळ्या '- 
ओ. २२, ' निर्भृक्‍्तमाल्यःप्रतिगानि '- ओ. ३१, ' आत्मन:शचेहिक '-ओ. २६, 
“गरुविक्रपो '-ओ. २३, ' पुनराददीत:' -ओ . ३२ यांतील विसर्याची चिन्हे 
अधोवश्वक आहेत. 'यं नाभि' (यन्नाभि-) ओ. २१, * तथास्मिग्रामे ' (तथा- 
स्मिऱूग्रामे)-ओ. २६, *दृष्टदेहो ' (देहः) - ओ. २२, 'तृ(ति)भुवन ' -ओ. २३ 
इत्यादी चुका कोरकाकडून झालेः ळेल्पा असाव्यात. 

र' च्या नंतरचे व्यंजत सामान्यत: द्वित्त करून लि हे. उदा. मात्तेण्ड- 
ओ, २, पर्व्वे-ओ. २, स्वरा-ओ. ४, दुर्गे-ओ. '५, स्थपतिश्विशवकर्म्मेव कर्म्मनिम्माण- 
ओ. १४, सर्वाथिनां-ओ. ६ इत्यादी. तथावि, सर्वावयव:- ओ. १४, पाधिव:- 
ओ. १४, गजित:- ओ. १६ इत्यादी शब्द त्याला अपवाद आहेत. 

-9-5नटी 


२२६ महाराष्ट्रातील काहो ताम्रपट व शिलालेख 


अनुनासिकासाठी सामान्यतः अनुस्वाराचा उपयोग केलेला आहे. उदा. प्रति- 
कंट-ओ. ४, शुभकंट-ओ. ८, दंड-ओ. ९, कुंभ-ओ. ५, स्तंभ-ओ. ८, मंडल-ओ. 
२, १४, बिंव-ओ. १३ इत्यादी. काही ठिकाणी परसवणेही योजला आहे. 
उदा. मात्तण्ड-ओ. २, बास्धत्र-ओ. ६, अम्बराग्रे-ओ. १३, विम्बं--ओ. १७ इत्यादी. 

हा अधिकांश लेख पद्यात लिहिलेला आहे. फक्त २०, २१ व २४ते ३० ओळी 
गद्यात आहेत. पद्यातील श्‍्लोकरचना सुश्लिष्ट असून काव्यमय आहे. 


शिलालेखाचा काळ 

प्रस्तुत कोरीव लेखात दोन कालोल्लेख आलेले आहेत. पहिला, शृभकटाने 
बांधलेले सूर्यमंदिर कालांतराने पडून गेल्यावर राजाने (नरसिघदेवाने) तेथे नवीन 
मंदिर बांधण्याला जेव्हा आरंभ केला तेव्हाचा काळ. हा काळ “ शकनृपकालाति- 
क्रांतवर्षशतसप्तकेयमारब्ध: । अष्टाविशत्यधिके फाल्गुनसितपक्षपंचम्यां || बुधवारे-' 
(ओ. १५) म्हणजे गतशक ७२८, फाल्गुन शुद्ध ५, बुधवार, असा निदिष्ट केला 
आहे. पिल्ले यांच्या जंत्रीप्रमाणे या दिवशो मंगळवार येतो. * सैकनिरेक ' च्या 
नियमाप्रमाणे हा फरक दुलंक्षिता येण्यासारखा आहे. सारांश, हा कालोल्लेख 
पंचांगाप्रमाणे बरोबर आहे. त्या दिवशी इंग्रजी तारीख १६ केब्रुवारी ८०७, 
मंगळवार ही होती. दुसरे असे की, हे नवीन देवालय बांधून पूर्ण झाळे त्यावेळी 
राष्ट्रकंट नृपती (तृतीय) गोविद जगत्तुंग राज्य करीत होता, असा उल्लेख ओ. २८ 
मध्ये आला आहे. तृतीय गोविदाचा राज्यकाल शके ७१५ ते ७३६ 
ते ८१४) हा होय. 

या लेखातील दुसरा कालोल्लेख नरसिघदेवाने उग्रादित्य भट्टारक (>ऱ्देव) व 
प्रभाकरभट्ट महाजन यांना मंगल्पुरक नावाचे गाव ज्या दिवशी दान दिले त्याचा 
आहे. तो * शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेषु सप्तष॒ सप्तचत्वारिशत्यधिकेषु भाद्रपद: 
शद्ध नवम्यां कन्यागतसंक्रांतौ सूर्यवारे-' (ओ. २९) म्हणजे गतशक ७४७, भाद्रपद 
शुद्ध ९, रविवार असा आहे. पिल्ले यांच्या जंत्रीप्रमाणे या तिथीला शनिवार होता. . 
“सैकनिरेक ' च्य़ा नियमाप्रमाणे याला हरकत नाही. तेव्हा हा कालोल्लोख 
पंचांगाप्रमाणे बरोबर आहे. त्या दिवशी इंग्रजी तारीख २६ ऑगस्ट ८२५, शनिवार 
ही होती. 

नरसिघदेवाने हे दान ज्यावेळी दिले त्यावेळी राष्ट्रकूट नृपती अमोघवर्ष 
(तृतीय गोविदाचा पृत्र) राज्य करीत होता, असा निदेश ओ. २४ मध्ये आहे. 
अमोघवर्षाचा . राज्यकाल शके ७३६ ते ८०२ (इ. स. ८१४ ते ८८०) हा 
होब. 

&-9--15- 


मेहूण शिलालेख २२७ 


2००० >> ९/५/५००८५- 


या दोन कालोल्लेखांतील पहिला उल्लेख पूर्ववृत्तांतनिवेदनात आला आहे. 
दुसरा उल्ल 


उल्लेख मात्र नवीन गाव दान दिल्य़ासंबंधीचा आहे. त्याच वेळो हा लेख 
कोरला गेला असावा, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा तोच, म्हणजे शके ७४७ भाद्रपद शुद्ध ९ 
रविवार (इ. स. २६ ऑगस्ट ८२५, शनिवार) हाच प्रस्तुत शिलाळेखाचा कोळ 
होवर. 

ष्‌ 


दोन्ही भाग मिळून एकच लेख 

प्रस्तुतु॒ शिलाळेखाचे दोन भाग आहेत. पहिला भाग ओ. १ पासून 
ओ. २१ मधील 'कृतिः कुसुमवाणस्य ' या वाकयापर्यंत ; तर दुसरा भाग त्याच 
ओळीत “स वोव्याद्रेधसा धाम '-या शलोकापासून सुरू होऊन शेवटच्या ३२ व्या 
ओळोतोल ' इति ' येथे संपला आहे. तेव्हा प्रश्‍ल असा उपस्थित होतो को, 
एकाच शिळेवर कोरलेळे हे दोत भाग म्हणजे दोन स्वतंत्र लेख आहेत, किवा 
दोन्ही भाग मिळून संपुर्ण असा हा एकच लेख आहे? या दोन्हो भागांतील 
अक्षरांचे वळण सारखे असले तरी पहिला भाग जितक। काळजीपूवक कोरला 
आहे. तितका दुसरा नाहो; तो निष्काळजीपणाने कोरलेला आहे. असे का 
व्हावे? म्हणजे हा संपूर्ण लेख कोरण्यासाठी दोन भिन्न व्यक्‍ती का? 
एकाच व्यक्तीने संपूर्ण ळेख का कोरला नाही? था प्रश्‍नांची उत्तरे आज 
तरो देता येत नाहीत. शिवाय, दोन्ही भागांत दोन भिन्न कालोल 
त्यामूळे सकृतदर्शनी तरी हे दोन भाग म्हणजे दोन स्वतंत्र लेख 
पहिल्या लेखाच्या मोठ्या शिळेवर दुसरा. लेख मागाहून कोरण्यात आला 
असावा असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मला मात्र तसे वाटत नाहीं. आंतर 
आशि बाह्य पुराव्यावळ्त हे दोत्ही भाग मिळून हा एकच संपुर्ण लेख होय 
असे मला वाटते. 
हे दोग्ही भाग स्वतंत्र, आणि भिन्न क ळांत कोरलेले ळेख आहेत, अशी 
कल्पना छेळो तर पहिला प्रश्‍न असा की, यांतील पहिला भाग ज्या वेळी 
कोरला गेला त्यावेळी त्या भागातील २१ ओळी कोरण्य़ासाठी त्याखाली 
आणखी ११ ओळी मावतील एवढो मोठी शिळा तयार करण्याचे कारण काय? 
ळेखाचो शिळा घोटून तयार करण्यासाठी कारागिराने पहिल्या भागाच्या २१ 
ओळी भावतोळ एवढोच शिळा तयार केली असती. पण दौोन्हो भाग मावतील 
एवढी शिळा आरंभोच तयार केलेली असावी अस्ते स्पष्ट दिसते. त्यावरून 
हे दोन्ही भाग मिळून एकच समग्र लेख असुन तो कोरण्यासाठोच एवढी मोठी 
शिळा तयार केलेली होती. स्पष्ट होते. 


र्श्ट महाराष्ट्रतील काही तास्रपट व शिलालेख 


दुसरे असे की, पहिला भाग हा स्वतंत्र लेख असता तर त्यातील दानो- 
ल्लेखानंतर  सर्वमेतदागामिभिरवनिपतिभिः पालनीयमिति यापुढे, एरवी आढळ- 
तात त्याप्रमाणे वेदव्यासाची आशीवंचने व शापवचने यांचे श्लोक आले असते. 
तसे ते' तेथे नाहीत. उलट, असे श्लोक दुसर्‍या भागाच्या शेवटीच आहेत. 
तिसरे असे की, पहिला भाग स्वतंत्र लेख असता तर त्यात शेवटी लेख 
नाव ' लिखितं च-' अशा स्वरूपात तेथेही आले असते. पण तेथे प्रशस्ति- 
लेखकाचे जसे नाव आहे तसे ही प्रशस्ति कोरणाराचे मात्र नाही. उलट, 
अशा लेखकाचे नाव दुसर्‍या भागाच्या शेवटी आळे आहे. त्यावरूनही हे 
दोन्ही भाग मिळून एकच संपूर्ण लेख असावा असे दिसते. 

पहिल्या भागात पक्कोडिका ग्राम “ पुर्वमेव दत्तः' असा उल्देख आहे. असा 
उल्लेख करणारा, हे दान देणार्‍याव्यतिरिक्‍त दुसराच कोणी असला पाहिजे. 
तो कोण? माझ्या मते त्याचा संदर्भ दुसऱया भागात शोधता येतो. आतील 
मजकुराच्या दृष्टीनेही हे दोन्ही भाग एकमेकाशी संबद्ध आहेत. कसे, ते त्या 
त्या ठिकाणी चर्चा करून स्पष्ट करण्यात येईल. हे लक्षात घेऊनच सार 
शिलालेखाची चर्चा पुढे करीत आहे. 


बिषय व चर्चा 

हैहय वंशातील प्रतिकंट राजाचा मुलगा शुभकंट हा विक्रमादित्याच्या 
प्रसादाने सांविली नगरात राज्य करीत असताना त्याने बदरी नदीच्या काठावर 
उग्नादित्य नावाच्या सूर्याचे मंदिर बांधळे, त्याच वेळो सत्याश्रय नुपतीने त्या 
देवालयाला पक्‍्कोडिका नावाचे गाव दान दिले. कालांतराने हे मंदिर पडले, 
तेव्हा त्या ठिकाणी नवीन सूर्यमंदिर बांधून मंदिरातील देवाला पुर्वीच दिलेल्या 
पक्‍्कोडिका गावाशिवाय, तेथील उग्रादित्य भट्टारक व प्रभाकर महाजन यांना 
मिळून मंगलपुरक नावाचे गाव नरसिघदेवाने दिले, हे नमूद करणे हा प्रस्तुत 
शिलालेखाचा विषय होय. र 

लेखाचा आरंभ सूर्याच्या आशीवंचनपर दोन शलोकांनी झालेला आहे. 
या दोन्ही श्लोकांत सूर्याच्या विविध गुणांचे व सामर्थ्याचे सुंदर वर्णन आ. 
आहे. पहिल्या श्लोकात “ज्याचे उग्नादित्य हे नाव व्रैलोक्यात प्रगट झालेले 
आहे (तो सूर्य आपले संरक्षण करो) हे विशेपण त्याला लावलेले आहे. ज्या 
देवाल्याच्या ठिकाणी नवीन देवालयाच्या निमितीच्या निमित्ताने प्रस्तुत शिलालेख 
कोरला गेला ते देवालयही *उग्नादित्य' नावाच्या सूयचिच असल्यामुळे 
(श्लो. १७) हे विशेषण योजून त्याचे आशीर्वचन मागितलेळे आहे हे उघड 


मेहूण शिलालेख २२९ 


दिसते. * उग्नादित्य ' हे सूर्याचे पर्याय नाव असल्याचे आढळत नाही. तथापि, 
था नावाने ' आदित्या ' ची देवळे मात्र पूर्वी बांधली जात. १२ व्या शतकात 
पैठण येथे उग्रादित्याचे देवालय होते.' 


हैहय बंश 

सा नंतर तिसऱ्या एलोकात 'वंश' (१ बांबू, २ कुल) या शब्दावर, 
शद्ेष करून हैहय वंशाचे वर्णन केले आहे. त्याचा भावार्थ असा: छायेमुळे 
(आश्चितावर सावली केल्यामुळे) संदर दिसणारा, विशाल (विस्तारलेला), 
अत्यंत सरळ (निष्कपट वृत्तीच्या नुपतींचा), आपल्या पेर-खंडांना (नवीन 
विभागांना) आपले सार (रस, सामर्थ्य) देणारा, उत्तम कुळातून उदयाला 
आलेला, दूरवर पसरलेल्या आपल्या श्रेष्ठ गुणांनी सर्व भूमंडल व्यापणारा, 
नृपती त्याग आणि शोौयं यांचे निष्ठावंत उपासक आहेत, ज्यांच्या 
कौर्तीचे उदगम समुद्र, पर्वत, दिशा, देव ब दानव यांची वसतिस्थाने म्हणजेच 
स्वर्ग आणि पाताळ या सर्व ठिकाणी प्रसिद्ध आहेत अशा अनेक हंहय नृपतींचा 
हा वंश होय. (श्लो. ३) 

हे वर्णन केवळ प्रशस्तीच्या स्वरूपाचे व म्हणून अत्युक्तिपुण होय. त्यातून 
ऐतिहासिक माहिती कोणतीही मिळत नाही. हैहय वंशाचे असे स्वतंत्र वर्णन 
याच शिलालेखात प्रथम आलेले आहे. यातोल “अस्ति ' या वर्तमानकाळी 
क्रिपापदावरून हा लेख ज्या वेळी कोरला त्यावेळीही हा हहय वंश, अर्थात 
त्यातील राजा विद्यमान होता असे दिसते. हा लेख कोरविणारा नरसिघदेव 
हा हैहयवंशी होता असे त्यावरून म्हणता येईल काय? 


सूळ पुरुष कातंवीर्य सह्रार्जुन हेहय 

हैहय म्हणजे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन. त्याचे मूळचे नाव अर्जुन. तो कृतवीर्य 
भरूपतीवा पुत्र, म्हणून त्याला “ कार्तवीर्य ' म्हणतात. जन्मत:च याच्या दोन्ही 
हातांना बोटे नव्हती. कृतवीर्याच्या मृत्यूनंतर राज्यावर बसण्यापूर्वी, आपले 
राज्य काही काळ, आपल्या प्रधानाच्या स्वाधीन करून हा दत्तात्रेयाच्या 
आराधनेसाठी सह्याद्री पर्वेतावर निघून गेला. त्याच्या एकनिष्ठ भक्तीने प्रसन्न 


होऊन दत्तात्रेयाने त्याला “सहस्र ' वाहू दिले. त्यामुळे त्याला * सहखत्राजुन 


१ पाहा: उग्नादित्याल्ये देवो--' रत्नमालास्तोत्र. उत्त. १०७१, १०७८; 
लीच. उत्त. ४१९, ४२०, 


र३े० महाराष्ट्रातील काही ताभ्रपट व शिलालेख 
मयाडीज वनवा तो तकव कतर कलकल चा 


हे नाव प्राप्त झाले. त्यानंतर तो गादीवर बसला. पुढे जमदग्नी क्रषीच्या 
आश्रमातील कामधेन्‌ बलात्काराने नेण्याचा त्याने प्रयत्न केला, तेव्हा जमदग्नीचा 
पुत्न परशुराम याने त्याच्याशी युद्ध करून त्याचे सहस्र वाहु तोडून टाकले. 
त्यातच त्याला मृत्यू आळा. नर्मदा नदीच्या तीरावरील माहिष्मती ही त्याची 
राजधानी होती. हो माहिप्मती म्हणजे आजचे ओंकार मांधाता (जि. नेमाड 
मध्यप्रदेश) होय, असे डॉ. वा. वि. मिराशी आणि इतर काही विद्वान 
शानीत.' परंतु, उत्खननातील शिल्पे, नाणी व कोरीव लेख यांच्या पुराव्या- 
वरून प्राचोन माहिष्मती म्हणजे आजचे नर्मदातीरावरील महेश्वर शहर 
(जि. पश्र्चिम नेमाड, मध्यप्रदेश) होय, हे डॉ. ह्‌. ध. सांकल्या यांनी 
निविवादपणे सिद्ध केळे आहे.' ते संवंमान्य झाले आहे. या कार्तवीर्य 
सहख्रार्जुनाचेच पर्याय नाव * हैहय असे होते. त्याच्यापासून निर्माण झालेला 
वंश तो हैहय वंश. सहाव्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास मध्य-भारतातील 
कलचुरी राजांनी या वंशाशो आपला संवंध जोडला व ते आपणाला हैहय- 
बंशी म्हणवून' घेऊ लागले. त्यांच्या कोरीव लेखांत या कातंवीयं हैह्याचे 
स्तुतिपूरणं वर्णन येते. उदा. त्रिपुरीचा कलचुरी नृपती कर्ण याच्या वनारस 
ताम्रपटात (इ. स. १०४१) पुढील वणन आळे आहे. “या हंहय ऊफ 
सहस्रार्जुनाने आपल्या सहस्र वाहूंचा बांध घालून नमंदेचे पाणी अडविले व 
त्यामुळे त्या नदीच्या तीरी शिवपूजा करीत बसलेल्या रावणाने भगवान 
शंकराला वाहिलेली फुले पाण्याच्या ओघात वाहून गेली. तेव्हा रावणाला 
क्रोध येऊन त्याने कार्तवीये सहस्रार्जुनाशी युद्ध केले, पण त्यात पराजय 
पावल्यामुळे, कँलासालाही हल्वणार्‍या त्या बलाढ्य रावणाला सहस्नार्जुनाच्या 
बंदीखान्यात काही काळ घालवावा लागला.” असेच वर्णन ल्रिपुरी य्रेथील 
कलचुरींच्या इतर कोरीव लेखांतही आढळते.' या सर्व ठिकाणी कार्तवीर्य 
संहुखार्जुनालाच हेहय हे दुसरे नाव लावले आहे. तथापि, रत्नपूरच्या कलचुरी 
वंशातील ट्रितींय रत्नदेव याच्या शेवरींनारायण ताम्रपटात ' आसीत्तिलोकी- 
तिलको  हेहयः शशिनोन्वये । नूपतिभूभृतामाद्यः कारत्तवीर्यो$स्य वंशज: ! 


१ डॉ. वा. वि. मिराशी. इन्स्क्रिपशन्स अफ दि कलचुरी चेदी एरा. 
प्रस्ता. पृ. ४1.10 

२ डॉ. ह. धर. सांकल्या. एवस्कव्हेशन्स अँट महेश्वर अँड नवदटोली, प. १५. 

३ डॉ. वा. ति. मिराशो. कलचुरी नृपति आणि त्यांचा काल, पृ. २; कॉर्पस 

॥_ इन्स्क्रिपनम इंश्डिकरमू, भाग ४, क्र. ४८, श्लो. ३, 

४ तढ्वव, 


मेहूण शिलालेख २३१ 


(श्लो. ३) या श्लोकात हैहय व कात्तंवीर्य ह्या भिन्न व्यक्‍ती कल्पून कार्त्त- 
वीर्याला हैहय नृपतीचा वंशज म्हटले आहे.' त्याच रत्नपूर शाखेतील वाहर 
राजाच्या कोसगाइ शिलालेखात (इ. स. १६ वे शतक) देखील असाच संबंध 
वणिलेला आहे.' तो अर्थातच चुकीचा होय. महाभारतात (अनु. परव. अ. ८) 
वणिल्याप्रमाणे कार्तवीर्याचा पुत्र जयध्वज. जयध्वजाचा ताल्जंघ. याच्या 
एका मुलाला हैहय हे नाव होते. पण हेहय वंशाचा मूळ पुरुप तो नव्हे. 
तो मुळ पुरुष कार्तवीर्य सहस्रार्जुन असून त्याचेच दुसरे नाव हैहय होते. 

कालिदासाच्या रघुवंश या महाकाव्यात परशुरामाच्या तोंडी रामाला उद्देशून 
पुढील इलोक आढळतो. ' बिश्रतो$्स्तरमचलेप्यकुण्ठितं द्वौ रिपू मम मती 
समागसौ । धेनुवत्सहरणाच्च हैहयस्त्वं च कीतिमपहर्तुमुद्यत: ' (सर्ग ११-७४) 
यातील हैहय शब्द कार्तवीर्यालाच उद्देशून योजला आहे हे त्यातील धेनुहरणाच्या 
उल्लेखावरून देखील स्पष्ट होईल. 


महाराष्ट्र्‌ प्रतिकंट : सूर्यवंशी ? 

छेखातील चौथा व पाचवा शलोक मिळून एक युग्मक आहे. त्यावरून 
असे कळते की', य़ा हैहय वंशात “ नृग, नल, दिलीप, दशरथ, राम ' यांच्या- 
सारखे (म्हणजे, यांच्या योग्यतेचे) अनेक राजे होऊन गेळे. आपल्या पुण्याईने 
ते स्वर्गाला गेळे. त्यांत, आपल्या पराक्रमाने प्राप्त झालेले प्रतिकंट हे अद्वितीय 
नाव धारण करणारा, मदोन्मत हत्तींच्या युद्धात शत्रूंचे वक्षस्थळ भेदणारा, 
स्वर्गातील स्त्रियांची अंतःकरणे वेधून घेणारा (म्हणजेच स्वर्गात पोचलेले) 
ज्यांचे अतुलनीय व अकुंठित असे शुभ्र यश समुद्रात (पाताळात) देखील 
स्खळून पावले नाही (तेथेही जे निरंतर टिकून राहिले) असा महाराष्ट्र 
या नावाचा राजा होऊन गेला. (श्लो. ४ व ५). याती काही विधाने 
चित्य आहेत. या हैहय वंशात नृग-नल-दिलींप-दशरथ--रामा ' सारखे राजे 
होऊन गेले असे का म्हटले असावे? नृग-नलादि राजे हैहयवंशीय नाहीत ; 
तसे ते दुरात्वयाने देखील कधीच व कोठेही उल्लेखिलेळे नाहीत. तेव्हा या 
विधानाचा अर्थ एवढाच की, या हैहय वंशात पूर्वी होऊन गेलेले राजे नृग- 
नलादि राजांच्या योग्यतेचे, त्यांच्या तोडीचे होते. हे सर्व राजे सूयवंशी होते. 
त्यावरून असे वाटते की, या लेखातोल प्रतिकंटादि हेहय वंशीयांचा संबंध सूर्य 


१ तंब्रैव. क्रमांक ८२, 
२ तत्रैव, क्र. १०५, श्लो. ५. 


२३२ महाराष्ट्रातील काही ताख्रपट व शिलालेख 


कुळाशी जोडण्याच्या हेतूने त्यांचा उल्लेख केळा असावा. प्रतिकंटाचा पुल 

शुभकंट याने “ उग्नादित्य ' नावाचे सूर्यमंदिर बांधळे होते. यावरूनही, या 

वंशातील राजे आपला संबंध सूर्य कुळाशी जोडीत असावेत असे दिसते. 
वस्तुतः कार्तवीर्य हैहय हा सोमवंशीय नृपती होय. हैहय राजे हे सोमवंशी 


म्हणूनच पुराणात उल्ठेखिळेळे आहेत. पुराणातील एका उल्लेखानुसार यदु, 
नंतर त्याचा पुत्र सहस्रजित व त्यानंतर हेहय अशी वंशावळ आढळते. यदुकुल 
हेही सोमवंशीच होय. इतिहासाला ज्ञात असळेले कल्चुरी-हेहय हे आपणाला 
सोमवंशीच म्हणवोत. तथापि, त्यांतोल काही जणांनी आपला संबंध सुर्यवंशाशी 
जोडला आहि हेही खरे आहे.' विशेषतः “ रत्नपूरच्या कल्चुरींच्या अनेवा 
ताम्रपटांत सूर्य, नंतर त्याचा पुत्र मनू, त्याच्या वंशात कार्तवीर्य अशी वंशावळ 
दिलेली आढळते ' ” हे तर खरेच आहे; पण त्रिपुरीचा कलचुरी नुपती 
कर्ण याच्या बनारस ताम्रपटातद्ी हीच वंशावळ आढळते, हे लक्षात घेतले 
पाहिजे." प्रस्तुत मेहूण - शिलाळेखातीळ हेहयवंशीय प्रतिकंटादि नृपतींनीही 
आपल्या वंशाचा संबंध सूये वंशाशी जोडण्याचा प्रय्रत्त केला असणे अणवय 


नाही. 


महाराष्ट्र या व्यक्तिनामाचा पहिला उल्लेख 


पाचव्या श्लोकातोळ लक्ष वेधून घेणारी वाव म्हणजे महाराष्ट्र या 
ब्यक्तिनामाचा उल्लेख. आपल्या सामर्थ्याने या राजाला 'प्रतिकंट) हे दुसरे 
अत्वर्थक नाव प्राप्त झाले असले तरी त्याचे मुळ नाव महाराष्ट्र असे होते. 
महाराष्ट्र हे एका प्रदेशाचे नाव होते व आहे हे प्रसिद्धच आहे. 
व्यक्तीचे ते विशेषनाम असल्याचा हा पहिलाच उल्लेख असावा. शकनपती 
श्रीधरवर्म्याच्या एरण येथील शिलालेखात (इ. स. ३६५) श्रीधरवर्म्याचा 
आरक्षिक ' (संरक्षणकर्ता) सेनापती सत्यनाग याने स्वतःला ' माहाराष्ट्र 
असे म्हेटळे आहे." ' माहाराष्ट्र ' म्हणजे * महाराष्ट्रीय ', अर्थात, महाराष्ट्रात 
राहाणारा, असा त्याचा अर्थ डॉ. वा. वि. मिराशी करतात. तो त्या ठिकाणी 


१ इन्स्क्रिपशन्स ऑफ दि कल्चुरि-चेदि इरा. क्र. ७६, ८३, ८९, ९१, 
९२व ९४. 

कलचुरि नुपति आणि त्यांचा काल. पृ. 

पूर्वोक्त, क्र. ४८. 


संशोधन मुक्‍तावलि, सर पहिला, पृ. १६७. 'राज्ञ: आरक्षिकेन सेनापति 
यत्यनागेन माहाराष्ट्रेन 


"९.७ 9 


मेहूण-शिलालेख २३३ 


यथार्थही आहे. सत्यनागाचेच ते दुसरे विशेषनाम असते तर ते त्या शब्दाला 
जोडून आल्ले असते. याच अर्थाने या शब्दाचा उल्लेख वराहमिहिराच्या 
वृहत्संहितेतील (इ. स. ५०५) * भाग्ये रसविक्रयिण: पण्यस्त्रीकन्यका महाराष्ट्रा: 
(अ. १७) या चरणात आढळतो. पण '* महाराष्ट्र या शब्दाचा विशेषनाम 

म्हणून प्रयोग प्रस्तुत मेहण-शिलाळेखातच प्रथम आढळतो. “स महाराष्ट्राभि- 
धान: प्रभ” या चरणावरून त्या राजाचे नाव (अभिधान) महाराष्ट्र होते, 
असा हा स्पष्ट निर्देण आहे. तेव्हा त्याच्या अर्थाविषयी संशय असण्याचे 
कारण नाही. 'रट्ट' या प्राकृत शब्दाचे “राष्ट्र ' हे सुसंस्कृत रूप होऊन 
त्यापासून * राष्ट्रकूट ' हे सन्मान्य कुलनाम तयार झाळे आणि ते एका व्यवतीचे 
विशेपनाम म्हणनही टेमचंद्राने आपल्या परिशिष्ट पर्वात नमूद केले आहे, 
तसेच * महाराष्ट्र" हे देशनामही व्यवतीचे विशेषनाम म्हणून वापरले जाण्या- 
सारखा हा प्रकार दिसतो. अकोला जिल्ह्यातील बानखेड येथून दिलेल्या 
वाकाटकपूर्व भारतातील आदित्यराजाच्या मत्हार ताम्रपटात एका मुंड-वंशीय 
नृपतीचे ' राष्ट ' असे विशेषनाम आढळते, हे येथे नमूद करणे अवश्य आहे. 


हेहयबंश मुळचा महाराष्ट्रीय 

य्रावर्न आणखी एक गोष्ट लक्षात येते ती अशी की, प्रतिकंट, शुभकंट 
राजे जिच्यात होऊन गेलें अशी हैहय-वंशीयांची ही शाखा महाराष्ट्रीय होती. 
महाराष्ट्रात, विशेषतः महाराष्ट्राच्या ज्या जळगाव जिल्ह्यात हा शिलालेख 
सापडळा तेथे महाराष्ट्रीय हैहय-वंशीयांचे राज्य शके ७२८ (इ. स. ८०७) 
ध्ये व त्यापूर्वीयासूनही असळे पाहिजे. हैहय-वंशीय राजे मूळचे माहिष्मतीचे 
म्टणजे नेमाड जिल्ह्यातील नर्मदेच्या काठावरील महेश्वर येथील, इतिहासाला 
ज्ञात असलेळे माहिप्मतीचे कलचुरी (हैहय) हो त्यांची सूळ शाखा. त्यांतील 
शेवटचा ज्ञात राजा वुद्धराज. तो ' उत्तरेत माळव्यापासून दक्षिणेत महाराष्ट्रा- 
पर्यंत पसरलेल्या विस्तृत प्रदेशाचा स्वामी होता यात संशय नाही. असे 
डॉ. वा. वि. मिराशी सांगतात. पुढे चालुक्य नृपती पुलकेशीने . . . बुद्ध- 
राजाच्या अंमळाखालील महाराष्ट्रावर चाल केली आणि तो प्रदेश काबीज 
केळा. . . पुलकेशी . . . नव्याण्णव हजार गावे ज्यामध्ये आहेत अशा तीन 


१ एपि इंडिका. व्हॉ. ७, पृ. २२३; मोनिअर वुइल्यम्स. संस्कृत-इंग्रजी 
कोश, यातील * राष्ट्र ' शब्दाचे अर्थ पाहा. 
विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक, १९७५. पृ. १६. 
कलचुरी नृपति आणि त्यांचा काल, पृ. ८. 


ळे 


534 महाराष्ट्रातील काहो ताम्रपट व शिलालेख 


महाराष्ट्रकांचा स्वामी झाला ' असे पुलकेशीच्या ऐहोळे येथील शिलालेखातील 
* अगमदधिपतित्वं यो महाराष्ट्रकाणां नवनवतिसहस्रग्रामभाजां त्याणां' या 
शलोकावरून दिसते. “य़ा शलोकात पुलकेशीच्या प्रतिस्पर्ध्याचे नाव आले 
नाही. पण तो कलचुरी वुद्धराजच असला पाहिजे' असे ते सांगतात. 
सारांश, माहिष्मतीच्या कलचुरी वंशातील वृद्धराजाला जिंकून पुलकेशी तीन 
महाराष्ट्रकांचा स्वामी झाला. यावरून एक अनुमान असे निघते की, 
माहिष्मती (म्हणजे आजचे महेश्वर) ही तीन महाराष्ट्रकांपैेकी एका 
महाराष्ट्रकात अंतर्भूत होती. ती त्या एका महाराष्ट्रकाची राजधानी होती. 
अर्थात, माहिष्मती त्यावेळी महाराष्ट्राचाच एक भाग होता, असे दिसते. 
वात्सायनाच्या कामसूत्रावरील जयमंगळविरचित टीकेत' “ नर्मदाकर्णाटविषययोर्मध्ये 
महाराष्ट्रविषयः' अशी, नर्मदा ही महाराष्ट्राची उत्तर सीमा स्पष्टपणे 
सांगितली आहे. डॉ. रा. गो. भांडारकर यांनीही महाराष्ट्राची उत्तर 
सीमा नमदा हीच निर्देशिली आहे.' त्या वेळच्या तीन्ही महाराष्ट्रांत 
मिळून नव्याण्णव हजार गावे होती, हा ऐहोळच्या शिलालेखातील उल्लेख 
बर आलाच आहे. आजच्या संयुक्‍त महाराष्ट्रात एकूण फक्‍त चाळीस हजार 
गावे आहेत. इतर गावांच्या महाराष्ट्राचा प्रदेश दक्षिणेत कोकण, कर्नाटक 
व आंध्र प्रांत आणि उत्तरेला गुजराथ व फार मोठ्या प्रमाणात मध्यप्रदेश 
यात आजही आहे. तेव्हा त्यातील नमंदेपर्यंत महाराष्ट्राची सीमा असावी 
हे लक्षात घेता माहिप्मती महाराष्ट्रात व तेथील मूळ कलचुरी हैहप राजे 
महाराष्ट्रीय असावेत हे मान्य होण्याला हरकत असू नये. पुलकेशीने वृद्ध- 
राजाला जिकून त्याचे राज्य नष्ट केले, तेव्हाच त्याची व त्याच्या वंशातील 
लोकांची वाताहत झाली असेल. त्यांपैकी एखादा पृुर्ष खानदेशात येऊन 
चालुक्यांचे मांडलिकत्व स्वीकारून त्या भागात राज्य करू लागला असावा. 
त्याचाच बंश हा या प्रतिकंट-शुभकंट राजांचा वंश होय. प्रतिकंटाच्या 
“महाराष्ट ' या व्यक्तिनामावरून ही गोष्ट स्पष्टपणे निदर्शनाला येते. 


स्तंभ ऊर्फ शुभकंट नुपतो 

यापुढील तीन एलोकांत (श्लो. ६ ते ८) या महाराष्ट्र ऊर्फ प्रतिकंट नपतीची 
प्रशस्ती आहे. त्यात त्याचे शौर्य, दातृत्व, सज्जनांना प्रफुल्लित करण्याचा 
धर्म, सौंदर्य इत्यादी अनेक गुणांचे काव्यमय वर्णन आहे. या महाराष्ट्र 


१ ह्वितीयाधिकरण, अ. २-२९. 
२ एपि. इंडिका. वर्ष ५, पृ. १९०. 


मेहूण शिलालेख २३५ 


ऊफ प्रतिकंटाचा शुभकंट नावाचा मुल्गा होऊन गेला. स्तंभ हे त्याचे दुसरे 
नाव ह (इलो. ९-१०) या शुभकंट ऊफ स्तंभ नृपतीची प्रशस्ती १० ते 
१५ शल्ोकांत आलेली आहे. तीत त्याचा पराक्रम व विशेषत: दातृत्व याचे 
काव्यमय वर्णन आहे. हा लोककल्याणकारी राजा, अत्यंत तेजस्वो अशा 
बिक्रमादित्यदेवाच्या प्रसादाने सांविळी नगराचा स्वामी झाला होता (शो. 
१२). ज्याने क्षत्रियांचा वारंवार संहार केला असा परशुराम जणू पुन्हा 
अवतार घेऊन, धर्माधिकारी परशुराभ नावाच्या पवित्र ब्राह्मणाच्या ख्पाने 
त्याची (त्या शुभकंटाची) सेवा करीत होता (श्लो. १६). त्या शुभकंटाने 
बदरी नदीच्या काठावर तपोवनाने अलंकृत झालेल्या अशा शहरात येथे 
उग्नादित्य नावाच्या सूर्याचे गृह (मंदिर) निर्माण केळे (एळो. १७). कालां- 
तराने ते जीर्ण होऊन पडले. त्याच्या सर्व भितींचे पायरेही निखळले. 
मंडपाचा शिखर उध्वस्त झाला. देवतेची मूर्तीच काय ती शिल्लक राहिली. 
त्या मंदिराची ही दशा निरंतर पाहून, धर्मकार्यात ज्यांचे मन एकरूप झाले 
आहे अशा विशारू भवतीच्या राजाने (श्लो. १८) येथे हे भुवनाधिप सूर्याचे 
भवन निर्माण केले (श्लो. १८). या पुढीळ तीन श्ल्लोकात या मंदिराचे 
वर्णन आळे आहे. (श्लो. २०-२२). 


चालुक्य नृपती प्रथम विक्रमादित्य 

या लेखात ज्या विक्रमादित्यदेवाच्या प्रसादाने शुभकंट सांविळी नगराचा 
राजा झाळा होता तो वातापो येथील चालुक्य नृपती प्रथम विक्रमादित्य 
होय. कारण, त्याचाच उल्लेख पुढे ' सत्याश्रय ' म्हणून केला आहे (श्लो. 
१९). त्याचा राज्यकाल सुमारे इ. स. ६५४ ते ६८१ असा आहे. याच्या प्रसादाने 
सांविळी नगराचा राजा झालेल्या शुभकंटाने बांधलेले सूयंमंदिर पायासकट 
उध्वस्त झाल्यामुळे पुढे त्या ठिकाणी नवीन मंदिर बांधले गेले ते शके ७२८ 
(<इ: स. ८०७) मध्ये. शुभकटाने मंदिर बांधले ते सुमारे इ. स. ६५५ मध्ये 
असे गृहीत धरले तरी ते उध्वस्त होण्यासाठी हा सुमारे १५० वर्षाचा काळही 
तसा कमीच आहे; पण तो स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नाही. याच कारणा- 
साठी या शिलालेखातील विक्रमादित्य सत्याश्रय हा वातापी येथील दुसरा 
किवा त्यानंतरचा विक्रमादित्य असणे शक्‍य नाही; तो प्रथम विक्रमादित्यच 
असला पाहिजे हे स्पष्ट होते. त्याच्या काळात सांबिलीं राज्यावर असलेल्या 
शभकटाचा पिता प्रतिकंट हा स्थूल मानाने इसवी सनाच्या सातव्या शतकाच्या 
पहिल्या चरणात होऊन गेला असावा. 


२३६ अहाराष्ट्रातील काही ता'ग्रपट व शिलालेख 


मंदिर बांधणारा शुभहुंट को परशुराम ? 

दुसरा प्रश्‍ण असा की, वदरी नदींच्या काठावर प्रथम सूर्यमंदिर बां 
ते शुभकंटाने की त्याचा भृत्य परशुरामाने? परशुरामाचा निर्देश करणार्‍या 
शलोकानंतर (श्लो. १६) ' येनाकारीह गृहम्‌ ' (श्लो. १७) असा 
असल्यामुळे यातील “येन' या सर्वनामाचा संबंध परणशुरामाकडे लावण्याचा 
संभव आहे. तसा तो लावल्यास ते मंदिर परशुरामाने बांधले असा अर्थ 
होईल. पण तो मला वरोबर वाटत नाही. ८ व्या इलोकापासून शुभकंटाचे 
वर्णन सुरू होते. त्याचे निरनिराळे गुण वर्णन करतांना पुढे “य: (श्लो. १७, 
११) 'यस्य' (श्लो. १३, १४, १५, १६) ही सर्वनामे शुभकंटासाठी वापरली 
आहेत. त्याला धरूनच १७ व्या श्लोकातील “येन ' हा शब्द शुभकंटासाठीच 
वापरलेला असणे स्पष्ट दिसते. पूर्वीच्या श्लोकातील परशुराम अभिप्रेत 
असता तर येथे “तेन' हे सर्वनाम आले असते. तेव्हा, पहिले सूर्यमंदिर 
निर्माण करणारा शुभकंट होय, परशुराम नव्हे. त्याच ठिकाणी नवीन 
निर्माण केलेल्या सूर्यमंदिराला प्रशस्तिकाराने “ धर्मो्यं शुभकंटस्य ' (श्लो. ३१) 
असे म्हटले आहे. तेव्हा त्या ठिकाणी पूर्वी असलेले सूर्यमंदिर शुभकंटानेच 
बांधळे होते यात शंका नाही. 

“धर्मोश्यं शुभकंटस्य' हा उल्लेख, ' शुभकंटाने हे नवीन मंदिर वांधळे ' 
असा निर्देश करणारा आहे असे मानले तर मग हे मंदिर प्रथम वांधणारा, 
विक्रमादित्यदेवाच्या प्रसादाने सांविळी नगराचा राजा झालेला हा दुसरा 
कोणीतरी असला पाहिजे, असे मानावे लागेल. तो कोण असावा ? त्याचे 
नाव या लेखात का निदिष्ट केळेळे नाही ?--हे प्रश्‍न उपस्थित होतात. त्या 
राजाचा परशुराम नावाचा एक धर्माध्यक्ष सेवक होता, याची माहिती या 
प्रशस्तिळेखकाला आहे; इतकेच नाही तर त्या राजाच्या निरनिराळया गुणांचे 
वर्णन (श्लो. १३ ते १५) करण्याइतपत त्याची माहिती त्या्या आहे, पण त्याचे 
नाव मात्र माहीत नाही, असे होणे संभवत नाही. प्रशस्तिळेखकाने त्याचे 
नाव जाणुनवुजून किवा अनवधानाने गाळले असणेही सुतरां शक्‍य नाही 
तेव्हा  धर्मोभ्यं शुभकंटस्य' हा उल्लेख ज्या मंदिराचे पुननिर्माण करण्यात 
आले होते ते पूर्वीचे मंदिर शुभकंटाने बांधले होते असे सुचविणारा आहे, 
असेच मानणे योग्य होईल. 

दुसरे असे की, पूर्वीचे मंदिर दुसर्‍या कुणीतरी वांधळे असून ते पडल्यावर त्या 
ठिकाणी नवीन मंदिर शुभकंटाने वांधले असे क्षणभर मानले तर प्रश्‍न असा 
की, त्याने आपली प्रशस्ती व मंदिरनिमितीचा वृत्तांत शिळेवर कोरविल्यानंतर 


उल्लेस्व 


मेहृण शिलालेख २३३५ 


खाळी' जवळजवळ शिळेची एक-तृतीयांश जागा मोकळी ठेवण्याचे कारण' 
काय ? नवीन मंदिर त्याने शके ७२८ च्या शेवटींशेवटी बांधले. त्यानंतर 
तो काहीं वर्षे त॑री जिवंत असावा. तेव्हा त्याच्या (किवा त्याच्या पुलाच्या) 
हयातीत त्याने कोरलेल्या शिळेवर शके ७४७ मध्ये, म्हणजे १८-१९ वर्षातच 
नरसिघदेवाने आपला स्वतंत्र दानलेख कोरविण्याचे धाडस केले असणे शक्‍य 
बाटत' नाहीं. तेव्हा विक्रमादित्याच्या प्रसादाने सांविळी नगराचा झालेला. 
राजा शुभकंट हा असून त्यानेच बदरी नदीच्या काठावरील उग्रादित्याचे मंदिर 
प्रथम बांधले होते. असाच अर्थ लेखातील लोकांच्या रचनेवरून उघड 
दिसतो. 


परशुरामाचा उल्लेख का ? 

मंग प्रश्‍न असा को, शुभकंटाचा सेवक परशुराम याने हे नवोन मंदिर 
नसेल तर त्याचा उल्लेख लेखात करण्याचे कारण काय? याचे 
उत्तर असे कॉ, परशुरामाचा हा उल्लेख तेथे शुभकंटाच्या पराक्रमाचे व 
क्ञत्रियत्व्ाचे गौरवपूर्ण वर्णन करण्यासाठी आला आहे. हैहय वंशाचा मूळ 
पुरुष कार्तवीर्य सहस्रार्जुन याचा परशुरामाने पूर्वी, आपल्या ब्राह्मणधर्माला न 
शोभणार्‍या प्रकारे वध केला होता. यण त्यानेच पशश्‍चात्तापदग्ध हाऊन आता 
परशुराम या नावाने पुन्हा जन्म घेतला आणि तो शुभकंटाचा धर्माध्यक्ष 
होऊन त्याची सेत्रा करू लागला. हे वर्णन करण्यात शुभकंटाच्या क्षत्रियत्वाचा 
व परात्रमाचा गौरव सूचित केला आहे. केवळ त्यासाठीच शुभकंटाच्या 
परशराम नावाच्या धर्माध्यक्षाचा हा उल्लेख आहे. त्याने ते मंदिर बांधले 
असावे असा अर्थ त्यावरून काढणे योग्य नाही. कातील सर्वनामाच्या 
योजनेवरून तसा तो निघतही नाही, हे पूर्वीच दाखविले आहे. 


नवोन मंदिर बांधणारा नरतिघदेव 

शभकंटाने प्रथम बांधलेले ते उग्रादित्य नावाच्या सूर्याचे मंदिर कालांतराने 
उध्वस्त झालेले पाहून त्या ठिकाणी नवोन मंदिर बांधणारा राजा कोण 
सावा? ' धर्मोय शुभकंटस्प ' (इलो. ३१) या वाक्याच्या आधारे हे नवीन 

रही शुभकंटानेच बांधले असा अर्थ काढणे योग्य नाही. कारण, शुभ- 
कंटाने प्रथम वांधलेळे मंदिर त्याच्याच काळात पायापासून उध्वस्त होणे 
शक्य नाही. कालांतराने ते उध्वस्त झालेले मंदिर सतत त्या स्थितीत 
पाहाणारा व त्याच ठिकाणी नवींन मंदिर वांधणारा हा शुभकंटानंतर बऱ्याच 


२३८ महाराष्ट्रातील काही ताभ्रपट व शिलालेख 


काळाने झालेला दुसरा कोणीतरी असावा. पहिल्यांदा मंदिर वांधळे जाऊन 
त्याला पक्कोडिका नावाचे गाव दान दिले गेले ते चालुक्य नूपतो प्रथम 
विक्रमादित्य सत्याश्रयाच्या काळात म्हणजे इ. स. ६५४ ते ६८१ च्या दरम्यान, 
तर त्या मंदिराच्या ठिकाणो नवीन मंदिर बांधले गेले ते राष्ट्रकूट नुपती 
तृतोय गोविदराज जगतुंग (इ. स. ७९३ ते ८१४) याच्या काळात इ.स. 
मध्ये (श्लो. २३व २८), यावरूनही हे दिसून येईल. हे नवीन मंदिर बांधणारा 
कोण असावा? त्याचे नाव या लेखाच्या पहिल्या भागात स्पष्टपणे सांगितलेले 
नाही. माझ्या मत्ते शिलाळेखाच्या दुसर्‍या भागात वणिलेला नरसिंवदेव 
हा तो राजा असावा. या शिलालेखातरे दोन भाग दिसत असले तरी वस्तु 
हे दोन्ही भाग मिळून हा एकच लेख होय, याची चर्चा आरंभी केलेली 
पहिल्या भागात उग्रादित्य सूर्यमंदिराच्या प्रथमनि्मितीचा व पुननिमितीचा वृत्तांत 
असून दुसऱ्या भागात ही पुननिमितो करणार्‍या राजाचा, म्हणजे नरसिवदेवाचा, 
त्याच्या वंशावळोसहित उल्लेख असून त्याने उग्रादित्यभट्टारक व प्रभाकरभट्ट 
महाजन यांना दिलेल्या मंगल्पुरक नावाच्या गावाच्या दानाचा उल्लेख आहे. 
सारांश, हे दोन्हो भाग मिळून हा संपूर्ण असा एकच लेख होय. 


टॅण्द 


स्पष्ट उल्लेख का नाही ? 
तसे असेल तर, म्हणजे लेखाच्या दुसऱ्या भागात वणिलेल्या नरसिंघदेवानेच 
नवीन मंदिर बांधले असेल तर, लेखाच्या पहिल्या भागातील शलो. १८ ते 
३१ पर्यंतचे सर्व वणन त्यालाच उद्देशून असले पाहिजे. तथापि, त्याच्या 
नावाचा स्पष्ट उल्लेख मात्र तेथे कोठेही नाही, असे का? माझ्या मते, 
बंशावळोॉसहित त्याचा उल्लेख पुढे दुसऱ्या भागात करावयाचा असल्यामुळे 
तो येथे करण्याचे प्रयोजन नव्हते. यातुन दुसराही एक प्रश्‍न उपस्थित केला 
. तो असा को, हा संपूर्ण लेख एक असून तो नरसिघदेवानेच 

कोरविला असेल तर त्याने आपलो व आपल्या सम्राटांची वंशावळ लेखाच्या 
आरंभीच का कोरविलो नाही? याला उत्तर असे को, लेखाचा पहिला 
भाग प्रामुख्याने तेथोल सूर्यमंदिराच्या वर्णगनाचा आहे. म्हणूनच आरंभी 
सूयंदेवतेची प्रशस्ती आळो आहे. या भागात दानाचे वर्णन आहे, तेही पूर्वी 
दिल्या भेलेल्या दानाचे आहे. त्यानंतर नरसिंघदेवाने स्वतः दिलेल्या दानाचे 
वर्णन दुसर्‍या भागात करायचे असल्यामुळे त्या दानळेखाच्या आरंभोच 


ञापल्या 
सम्राटाची व आपलो वंशावउ देणे प्रासंगिक होते. म्हणून तसेच ते केलेले 


आहे. एरव्ही, पहिला भाग शुभकंटाने नवीन मंदिर बांधण्याच्या वर्णनाचा 


मेहूण शिलालेख २३९ 


आहे असे घटकाभर गृहीत धरून या लेखाचा पूर्वभाग हा स्वतंत्र लेख आहे 
असे मानले तर पहिल्या लेखाच्या आरंभी तरी शुभकंटाने आपल्या सम्राटांची' 
वंशावळी देऊन आपण त्यांचे मांडलिक असल्याचा उल्लेख कोठे केला आहे? 
तो राष्ट्रकूटांचा मांडलिक असला पाहिजे यात शंका नाही. एरवी हे नवीन 
मंदिर जंगतुंग गोविदराज राज्य करोत असताना निर्माण के 
उल्लेख करण्याचे कारण नव्हते. 


राष्ट्रकूट तृतोय गोविदाच्या कारकोर्दोत 

या. (नरसिघदेव) राजाने पुन्हा निर्माण केलेल्या नवोन सूर्यमंदिराचा 
निर्देश केल्यानंतर (श्लो. १९) पुढीळ तोंन श्लोकांत (श्लो. २०-२२) त्या 
मंदिराचे सुंदर वर्णत केळे आहे. “इदम्‌ ', 'अत्न' या शब्दांच्या योजनेने 
प्रशस्तिकार जणू आपल्या समोर प्रत्यक्ष असलेल्या त्या मंदिराचे वर्णन करीत 
आहे याचा प्रत्यय येतो. वुद्धिमान व श्रेष्ठ गुरु असलेल्या ' नारुक ' नावाच्या 
शिल्पशास्त्रज्ञाने या मंदिराच्या निर्माणकार्यात प्रत्यक्ष विश्‍वकर्म्याप्रमाणे आपले 
निर्माणकौशल्य़ प्रगट केले (श्लो. २२) शकवर्ष सातशे अठ्ठावीस, फाल्गुन 
शुद्ध पंचमी, बुधवार रोजी या देवाल्याच्या निमिर्तीचे काम सुरू झाले (श्लो. 
२३). त्यानंतर आपल्या घराकडील वार्ता, द्रव्याचा खर्च, भूत्यवर्ग इत्यादी 
कशाकडेही लक्ष न देता सतत या ठिकाणी राहून (श्लो. २४) जणू भक्‍्ति- 


गो. 
भावनेने अर्पण केलेला पूजाविधी व मूर्तीमंत प्रसादच असे हे सूर्याचे मंदिर 


करणांचा 


राजाने पुर्ण केले. (श्लो. २९) आपल्या पराभूत व उध्वस्त शत्रूच्य! 
ज्याने भोतीने थरकाप उडविला होता (श्लो. २७) असरा श्रीवल्लभ जगतुंग 
गोविदराज हा त्यावेळी राज्य करीत होता (श्लो. २८) हा गोठिदराज म्हणजे 
राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोविद होय. वहुतेक राष्ट्रकूट नृपतींनी * श्रीवल्लभ ' 
हे विशद आपणाला लावून घेतले आहे त्याप्रमाणे गोविदराजालाही ते या ठिकाणी 
लावले आहे. गोविद नृपतीचे दुसरे नाव ' जगतृंग ' होते असे या ठिकाणी म्हटले 
असले तरी वस्तुतः तेही उत्तर व दक्षिण भारतातील दिग्बिजयानंतर त्याने धारण 
केलेले एक बिरुदच होय. या तृतीय गोविदाचा राज्यकाल इ. स. ७९३ ते ८१४ 
असा आहे. अर्थात, प्रस्तुत देवालय इ. स. ८१४ पूर्वी केव्हातरी वांधून पुर्ण झाले. 
सामान्यतः एखादे देवाल्य वांधण्याला आरंभ केव्हा झाला हे नमुद करण्या- 
पेक्षा ते पूर्णपणे बांधून केव्हा झाले हे प्रामुख्याने नमूद केलेले असते. ही 
बाब लक्षात घेऊन २३, २४ व २९ या श्लोकांचा अन्वयाथे पुढीलप्रमाणे करता 
येणे शक्‍य आहे. * शकनृपकालातिक्रांत वर्षशतसप्तके आरव्ध: अयं (प्रासाद:) 


२४० महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट व शिलालेख 


अष्टाविशत्याधिके फाल्गुन सितपक्षपंचम्यां (श्लो. २३) बरुधवारे, (श्लो. २४) 
निष्पन्न: (श्लो. २९). म्हणजे हे देवाल्य बांधण्याला शके ७०० मध्ये आरंभ 
झाला, व ते २८ दर्षानंतर फाल्गुन शुद्ध पंचमी वुधवार रोजो पुण झाले. असा 
अथ केला तर हे निर्माण कार्य सततं २८ किवा २९ वर्षे चालू होते व इतकी! 
वर्षे हे निर्माण कार्य करणारा राजा सतत त्या ठिकाणी होता असे मानावे 
लागले. तसे असणे शक्‍य वाटत नाही. ते काहीही करी तृतीय गोविदाच्या 
मृत्यूपूर्वी हे देवालय बांधळे गेळे यात शंका नाही. 


सत्याश्नयाचे ग्रामदाने पक्कोडिका 


यानंतर शुभकंटाचा हा धर्म, अर्थात पहिल्या प्रथम शुभकंटाने धर्मकार्य 
म्हणून वांधलेल्या या मंदिराचे संरक्षण पुढे होणाऱया राजांनी देखील करावे 
(शलोक ३१) अशी विनंती करून पूर्वीच सत्याश्रय नृपतीने देवाला, अर्थात 
देवाल्यातील मूर्तीच्या पुजाअरचेसाठी पवकोडिका नावाचे गाव दात म्हणून 
दिले होते, याचा निर्देश केला आहे. (ओ. १९, २० ) त्प़ाच वेळी सत्याश्रय 
नृपतीने तेथे एक शहरही वसविले. (ओ. २०). दान दिलेल्या पक्‍्कोडिका 
गावाच्या चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : पूर्वेला चंद्रोणी, दक्षिणेला लोणिवहक (-<लोणी' 
नावाचा ओढा); पश्चिमेला उड़्वाटिका आणि उत्तरेला व्यान्रवियरवः 
सत्याश्रयाने जे नवीन गाव बसविले होते त्याच्या चतु:सीमा अशा पूर्वेला 
राजतडाग; दक्षिणेला देऊ [द] कपाटक ; पश्‍चिमेला नदीकाठ; उत्तरेला 
भद्रेशवर. या सर्वांचे पुढे होणार्‍या राजांनी संरक्षण करावे अशी पुन्हा वि 
केली आहे. त्यानंतर ' कृति: कुसुमवाणस्थ ' असा उल्लेख आहे. तो प्रस्तुत 
प्रशस्ति रचणार्‍्याचा असावा. 


दुसरा भाग : तृतोय गोविद व अमोघवर्ष 


यानंतर लेखाचा दुसरा भाग सुरू होतो. पहिला भाग जेथे संपतो त्याच्या 
छागलोच पुढे त्याच ओळोत हा भाग सुरू होतो, यावरूनही हा संपूर्ण केल 
एकच होम, हे दिसून येते. आरंभीची तोन चार अक्षरे नीट वाचता येत 
नाहोत. त्यांच्या शेवटी असलेली 'श्री' मात्र स्पप्ट 
सामान्यत: एखाद्या लेखाच्या आरंभी असणारी 'स्वस्तित्री' सारखीच ही अक्षरे 
असावीत. त्यानंतर, राष्ट्रकूट नुपतींच्या व त्यांच्या मांडलिकांच्या कोरीव 
लेखांच्या आरंभो सामान्वतः आढळणारा विष्णू व शिव यांचे आशीर्वचन 


आ त्यावरून 


मेहूण शिलालेख २४१ 


मागणारा शलोक आला आहे (श्लो. ३२). त्यापुढील श्लोकाचा आरंभ ' तस्य 
या सर्वनामाने होतो. पुढे या “तस्य 'चीच काही विशेषणे आली आहेत. 
हा “तो' कोण? त्याला गुहाप्रमाणे अनन्यसाधारण शक्‍तीचा पुत्र झाला 
(शो. ३३), जो महाराज शर्व या नावाने प्रख्यात झाला. (श्लो. २४) 
हे तिसर्‍या व चौथ्या इल्रोकांतील वर्णन तृतीय गोविदाचा पुत्र शव अमोघवर्षाचे 
आहे. तेव्हा दुसर्‍या शलोकातोल “तस्य ' हा शब्द जगतृंग गोविदाला उद्देशून 
आहे हे स्पष्ट होय. पण दुसर्‍या भागात त्यापुर्वी तर त्याच्या जगतृंग किवा 
गोविद या विशेपनामाचा उल्लेख कोठेही आलेला नाहो, मग त्यासाठी तस्य ' 
हे सर्वनाम योजण्याचे कारण काय? हे कारण असे कौ, लेखाच्या पहिल्या 
भागात, ज्याच्या कारकोदींत उत्नादित्य देवाल्याचे पुननिर्माण झाले त्या 
गोविदाचा उल्लेख (श्लो. २८) आलेलाच आहे. तो गृहीत धरून त्याचा 
उल्ढरेख प्रस्तुत ठिकाणो “तस्य” या सर्वनामाने केला आहे. यावरून सुद्धा 
हे दोन्ही भाग मिळून हा एकसंध असा लेख आहे हे स्पष्ट दिसून येईल. 

वस्तृतः ' तस्य ' या शब्दाने सुरू होणारा हा श्लोक व त्यानंतरचे दोन एल 
. ३३-३५) हे या हेखात अमोघवर्षाच्या जवखेड ताम्रपटातून' घेतलेल 
जवखेड ताम्रपट (शके ७४२) हा अमोघवर्षाचा स्वतःचा असा 
ताम्रपट होय. त्यातोल राष्ट्रकूटांची वंशावळ व प्रशस्तीचे पहिले 
२० शलोक हे तृतीय गोविदाच्या सौसवे (श. ७२९), राधनपूर, बदनगप्पे 
(श. ७३०), वहुलावार (श. ७३१), लोहारा (श. ७३४) इत्यादी ताम्रपटांत 
आढळतात. त्यांतील १० ते २० हे शलोक तृतोय गोविदाच्या प्रशस्तीचे 
आहेत. ते संपल्यानंतर अमोघवर्षाच्या प्रशस्तीचे ५ एलोक जवलेड ताम्रपटात 
आहित. गोविदाच्या वर्णेनानंतर ' तस्य ' या शब्दाने तेथे अमोघ- 
वर्षाच्या वर्णनाचा श्लोक सुरू होणे सुसंगत होय. तसे आपल्या या लेखात 
नाही. कारण, येथे अन्य ताम्रपटांतोल वंशावळ व गोविदाची प्रशस्ती न 
घेता फक्त अमोघवर्षाच्या वर्णनाचे आणि तेहो आरंभीचे ३ एलोकच काय त 
घेतळेळे आहेत. त्यामळे “तस्य' या शब्दाचा पूर्वसंदर्भ या दुसऱ्या भागात 
शोधता. येत नाही. पण तो ळेखाच्या पहिल्या भागातोल गोविदाचे निर्देश 
गृहोत धरून कसा केला आहे, हे पूर्वी स्पष्ट केलेले आहे. 

ठेक्याच्या या दुसर्‍या भागात आरंभी दुसऱ्या शजोकात जगतुंग गोविद 
नपतोचे, तर तिसर्‍या व चौथ्या श्लोकात त्याचा पुत्त शर्वे म्हणजेच प्रथम 


1] 


१ एपि इंडिका, वषे ३२, पृ. १३० ते १३४. 
&-9--16-0 


0321 महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


अमोधवर्षं याचे वर्णन आले आहे. (ओ. २२ व २३). याचाच नामोल्लेख 
पुन्हा ओ. २३ व २४ मध्ये आलेला आहे. त्यानंतर राष्ट्रकूट अमोघवर्षाचा 
मांडलिक म्हणून नरसिघदेवाने आपला उल्लेख केला असून त्या निमित्ताने 
आपलो वंशावळ सांगितली आहे. (ओ. २४ ते २६) आपल्या सम्राटांचे 
वर्णन करताना लेखात गोविदराजाविषयी जी गौरवपूर्ण विशेपणे योजिली 
आहेत त्यांत त्याच्या चरणावर सर्व राजे मस्तक ठेवीत व तो आपल्या 
शत्रूंचा निःपात करीत असे, असे म्हटले आहे. (श्लो. ३३) तृतीय गोविदाने 
उत्तर व दक्षिण भारतात दिग्विजय करून सर्व राजांना जिकले होते हे इतिहास- 
प्रसिद्धच आहे. त्याला धरूनच ही वर्णने आहेत. 


प्रथम अमोघवर्ष : महाराज शर्व 

या गोविदाला महाराज शर्व नावाचा, गुहाप्रमाणे अत्यंत शवितमान पुत्र 
झाला. (श्लो. ३३) शंकर आणि पावंती यांचा पत्र जो कातिकेय, त्याचेच 
गुह हे दुसरे नाव आहे. त्याने आपल्या. वाल्पणातच, म्हणजे जन्मापासून 
केवळ सातव्याच दिवशी तारकासुराचा वध केला, हे प्रसिद्धच आहे. यालाच 
“कुमार' असेही दुसरे नाव आहे. कालिदासाने लिहिर कुमारसंभव ' हे 
महाकाव्य याच्या जन्माच्य़ा व पराक्रमाच्या संबंधीच होय. त्यावरून गृहाच्या 
सामर्थ्याची कल्पना येईल. या गुहाप्रमाणे शव हाहो शक्तिमान - होता. 
अनंतकिरण बालसूर्याप्रमाणे या शर्वाने देखील आपल्या कीतींने सर्व 'भूमंडल 
ढ्यापले होते. (श्लो. ३४) आपल्या गुणांनी त्याने स्वतःला * ल्रिभुबलवल्लभ ' 
म्हणून ख्यातो प्राप्त करून दिली होती. तो राजनीतीही उत्तम जाणत होता. 
या बाबतीत “विक्रप' हा त्याचा गुरु होता (श्लो. २५). यात उल्डेखिळेला 
“विक्रम ' म्हणजे शर्वाचा पिता तृतीय गोविदराज हाच होय. अमोधवर्पाच्या 
संजान ताम्रपटात या गोविदराजालाच दोन ठिकाणी * विक्रम ' असे म्हटले 
आहे. ' हा शर्व म्हणजे तृतीय गोविद नुपतीचा पुत्र प्रथम अमोघवर्प होय. 
अमोधवर्प हे त्याने राज्यारोहणप्रसंगी धारण केलेले बिरुद होय. तेच त्याचे 
विशेष नाव म्हणून वापरले जाऊ लागले. त्याच नावाने तो प्रसिद्ध असला 
तरी त्याचे मूळचे नाव ' माराशर्व ' किवा * महाराज शर्व ' असेच होते. त्याचे 
बडील तृतोय गोविद उत्तर-दिग्विजय करून परतताना नर्मदातीरावरील महाराज 
शर्व नावाच्या एका राजाच्या श्रीभवन या राजधानीत मुवकामाला होते. तेथे 


१ एपि. इं. वर्ष १८. अमोघवर्षाचा संजान ताम्रपट, श्लो. २४, ३२. 
२५७9-16-08 


मेहूण शिलालेख २४३ 


त्याला पुत्न झाला. जणू तेथील महाराज शर्व याचो कायमची स्मृती म्हणून 
गोविदाने आपल्या या पत्राचे नाव शर्व असे ठेवले. तोच पुढे महाराज श्व 
म्हणून सर्व पृथ्वीचा स्वामी झाला.' त्याने वालपणातच आपल्या कौर्तीने 
भूमंडळ व्यापत्न होते, हे वर्णन मात्र केवळ औपचारिक अर्थानेच खरे मानावे 
लागते. शोविदाच्या मृत्यूनंतर इ. स. ८१४ मध्ये तो राज्यावर बसल! तेव्हा 
तो केवळ १४ वर्षांचा होता, याच अर्थाने हे खरे मानायचे. एरबी त्यावेळी 
व त्यानंतरही अनेक वर्षे त्याचे काका कर्क ऊर्फ पातालमल्ल हाच राज्यकारभार 
वाहत होता. इ. स. ८१८-१९ च्या सुमारास अमोघवर्पांचे काही नातेवाईक, मंत्री 
आणि मांडलिक त्याच्य़ा विरुद्ध बंड करून उठले. त्याचा परिणाम असा झाला 
कौ, अमोघवर्याला राजप्रत्याग करून देशोधडी व्हावे लागले, आणि राष्ट्रक्टांचो 
सत्ता तात्पुरती का होईना, नष्ट होण्याची चिन्हे दिसू लागली. त्यावेळो या 
कर्क पातालमल्लानेच बंडखोरांचा बीमोड करून अमोघवर्पाला इ. स. ८१९-२० 
च्या सुमारास पुन्हा गादीवर बसविले व राष्ट्रकूटांची सत्ता सवंत्र पुन्हा स्थापन 
केली.९ असे असले तरी प्रस्तुत लेखात प्रशरितकाराने याचे श्रेय तरुण 
अमोधवर्षालाच देऊन हे वर्णन केळेळे आहे, ते अर्थातच अतिशयोक्त होय. 


अमोघवर्षाच्पा मांडलिकाचा पहिला कोरोव लेख 

ब्रिभवनवल्लभ हे अमोधवर्षाने धारण केलेळे नबोन बिरुद होय. ते त्याच्या 
जवखेड ताम्रपटात' प्रथम आढळते. अमोधवर्पाचे असे गौरवपूर्ण वर्णन 
केल्यानंतर ओळीत (ओ. २४) त्याचे सम्राटत्व दाखविणारो बिरुदावली 
पुन्हा थोजिली आहे. परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर ' या सम्राटाच्या 
ब्रिरुदावळींने प्रथम जगतंग गोविदराजाचे बणंन करून त्यांच्या चरणांचे ध्यान 
करणाऱ्या (पादानुध्प़ात) अमोधवर्षालाही ती ब्िरुृदावलो योजिली आहे. 
शिवाय तौत त्याला “ श्रीवल्लभनरेंद्रदेव ' ह्या बिरुदावलीनेही गौरविले आहे. 
पूर्वोवत जवखेड व त्याच्या संजान ताम्रपटातही त्याला ही बिस्दे लावलेली 
आहेत. तेथे त्याला * थोपृ्वीवल्लभ  श्रीमदमोघवष श्रोवल्लभनरेंद्रदेव: 
असे म्हटले आहे. त्यावरून राष्ट्रकूटांच्या 'श्रीपूथ्वीवल्लहभ या नित्याच्या 


१ एपि. इंडिका. वर्ष १८. अमोघवर्षाचा संजान ताम्रपट, श्लो. २६. 
२ पुर्वोबत, ओ. ५७-५८. 

३ एपि. इंडिका. वर्ष ३२, पृ. १२३. 

४ तत्नैव. श्लो. २८-४१. 


२्ड्ड महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट व शिलालेख 


बिरुदांब्यतिरिक्‍त श्रीवल्लभ व नरेंद्रदेव हो आणखी दोन बिरुदे अमोघवर्षाने 
धारण केली असावीत असे दिसते. 

या वाबतीत नमूद करण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट अशो को, अमोघवरष| 
राज्यकाळात त्याच्या मांडलिकांचा उपल्ब्ध झालेला हा पहिलाच का 
शिलालेख दिसतो. अमोघवर्ष पुन्हा सिंहासनावर बसल्यानंतर चारच वर्षांनी 
तो कोरला गेला. या दृष्टीने प्रस्तुत कोरीव लेखाचे महत्त्व विशेप आहे. 


नर्रासघदेवाची बंशावळ 

एवंगुणविशिष्ट सम्राट अमोघवर्ष कृशल असताना (कृशली), अर्थात, त्याच्या 
राज्यकालात नरसिंघदेवाने दिलेल्या दानाचा उल्लेख पुढे केळेला आहे. 
त्यापूर्वी या नरसिघदेवाच्या वंशावळीचे वर्णन ओ. २४ ते २६ मध्ये आ 
आहे. ते असे: श्रीअत्रियप्प, त्याचा पुत्न श्रोमदप्प आणि त्याच्या चरणाचे 
ध्यान करणारा (त्याचा पुत्र ?) नरसिघदेव. श्रीअत्रियप्पाचे वर्णन करताना 
आरंभीच त्याला ' शलुक्यान्वय ' म्हटलेले आहे. शळुक्यान्वय म्हणजे शक्य 
वंशाचा. शलुक्य हे चलुक्य या शब्दाचेच दुसरे रूप हो च आणि श या 
वर्णांची अनेकदा अदलाबदल होत असते. उदा: चूलिक-शूलिक ; 
सोलंकी ; शांतमूल-चाटमूळू ; शांतिश्री-चातिश्री, इत्यादी. त्याप्रमाणे छळ्य 
-शलुक्य हे रूप येथे आले आहे. ' चलुक्य' ऐवजी “ सालुक्‍्की ' 
'चालुक्परवंशोय शाखांच्या काही कोरोव लेखांत आढळते, असे डॉ. दिनेशचंद्र 
मुजुमदार यांनो म्हटले आहे.' तेव्हा श्री अत्रिअप्प हा चाल हो 
अर्थात त्यांचा पुत्न श्रोमदग्प व त्याचा पुत्र नरसिघदेव हेही चरू 
होतें. पूर्वी हंहय़-जंशोय शुभकंटाने उग्रादित्याचे सूर्यमंदिर वांधळे होते, ते 
चलळुक्य विक्रमादित्य सत्याश्रयाच्य़ा प्रसादाने. त्यानेच त्या मंदिराला पवको- 
डिका गाव दान दिले होते. म्हणूनच की काय, त्याच चलवय वंशातील 
नरसिदेवाने त्याच ठिकाणी नवीन मंदिर बांधले व त्याला मंगलपुरक नावाचे 
गावही दान दिले, हा संबंध लक्षात घेण्यासारखा आहे. 


श्रीअत्रिवप्प, - श्रोमदप्प व श्रीनरसिघदेव या तिघांनाही 'समधिगतपंच- 
महाशब्द. .' हो विशेषणे लावली आहेत. सामंत म्हणजे मांडलि' 


लहान संस्थानाचा अधिकारो. महासामंत म्हणजे मोठा संस्थानिक. 


एखाद्या 
अशा 


१ दिनेशचंद्र सरकार : सिलेक्ट इन्स्त्रिप्शन्सं, पू. २२९, २३२ 
२ हिस्ट्री अँड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, व्हा. ३, प. २२७, 


मेहूण शिलालेख २४५ 


अनेक मोठय़ा संस्थानांवरोल संस्थानिकांचा प्रमुख तो महासामंताधिपति-अर्थात, 
हा देखोळ सम्राटाचा मांडलिकच. त्याला उत्सव-प्रसंगी * पंच-महाशब्दां 'चा 
माने स्वोक्रारण्याचा अधिकार असे. पंच महाशव्द म्हणजे पाच वाद्यांचा 
मोठा आवाज. सामंत, महासामंत, सेनापतो इत्यादिकांना आपल्या राजवाड्या- 
समोर, मिरवणूक व इतर उत्सव प्रसंगी मोठा आवाज करणारी वाद्ये वाजवू 
देण्याचा सन्मान सम्राटाकडून देण्यात येत असे. ही पाच वाद्ये निश्चित 
कोंगती याविषयी मतभेद आहित. मात्र फार मोठ्या श्रे"्ठ ब्यवतींनाच हा 
मान प्राप्त होत तसा तो श्रोअत्रियप्प, श्रीमदप्प व श्रीनरसिघदेव 
यांना आपल्या सस्राटाकडून प्राप्त झाला होता. * पंच-महाशब्द ' या शब्दाचा 
* ताच अधिकार किवा उपाधी ' असाही अर्थ करण्यात येतो.' कल्हण कवोच्या 
राजतरंगिणोत हे पाच शब्द म्हगजे पाच अधिकार पुढीलप्रमाणे सांगितले 
आहेत. (१) महा-अ्तिहार; (२) महा-संधिविग्रहिक ; (३) महा- 
अशवशाळाधिकृत ; (४) महा-भांडागारिक; आणि (५) महा-साधनिक 
म्हणजे सेनापती. या अर्थाने पंच-महाशब्द हा शब्द सामान्यतः उत्तर 
भारतात वापरला जात होता. पश्चिम भारतातोळ काही लेखांत हे पाच 
अधिकार म्हणजे महाराज, महासामंत, महाकार्ताकृतिके (स्मरण करून 
देणारा राजकीय अधिकारी), महादंडनायक; आणि महाप्रतिहार. दक्षिण 
भारतात मात्र हा शब्द पाच वाद्यांचे आवाज याच अर्थाने योजला जात 
होता.' प्रस्तुत लेखातहो तोच अर्थ अभिप्रेत दिसतो. श्रो मदप्प याला 
*प्रभुधाम' (सामर्थ्याचे घर >सामर्थ्यसंप्), महानंद (अत्यंत आनंदी किवा 
आनंद देणारा), आणि संमरजवाश्रथ (युद्धातोल विजयाचे आश्रयस्थान, 
युद्धात नेहमो विजयो होणारा) हो विशेष विशेषणे लावली आहेत. ती 
बहुधा त्याचो बिरुदे असावी. 


नर्रासिबदेव 
नररसिमदेवाला लावलेल्या विशेपणांचा अर्थ मात्र समाधानकारक लागत 
नाही. तो पुढीलप्रमाणे लावता य्रेगे शकय आहे. तोही ' समधिगत-पंचमहाशब्द ' 
होता, म्हणजे त्यालाहो पंच महाशब्दांचा मान मिळालेला होता. त्याचे 
पूर्वज श्रीअव्रियप्प व श्रामदप्प यांना महासामंताधिपति म्हटले आहे तर 
१ डॉ दिनेशचंद्र सरकार, इंडियन एपिग्राफी, पृ. २४१-८२. 
२ तत्रेव, पृ. ४०९. 


२४६ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


नरसिंधदेवाला केवळ महासामंत म्हटळे आहे. तो * भद्रांकुशधर ' म्हणजे 
आपल्या हातात कल्याणकारी अंकुश धारण करणारा होता. अर्थात त्याने 
जो अंकुश (शस्त्र) धारण केला होता तो केवळ लोककल्याणासाठी. तो 
* लोकाश्रय ' म्हणजे व्रैकोफ्यातील सवं प्राणीमात्रांना आश्रय देणारा होता. 
तो आपल्या (निज), एखाद्या लहान वृषभाप्रमाणे (गलि) उंच (ऊर्ध्व) 
असलेल्या किवा दिसणाऱ्या अशा नेगड-श्रीने वृक्‍त, अर्थात, नेगड राज्यलक्ष्मीचा 
स्वामो होता. यावरून * नेगड' येथे त्याची राजधानी असावी, त्याच्या 
राज्याचे नाव “ नेगड ' असावे असे दिसते. जळगाव जिल्ह्याच्या चाळीसगाव 
ताळुकप्रातोल नागड या आज उध्वस्त असलेल्या खेड्यात सेंद्रक-वंशीय अल्ल- 
शक्‍ती नृपतीचा शके ५७७ (इ. स. ६५५) चा एक ताम्रपट सापडला आहे. 
त्यावरून नागडच्या परिसरात सेंद्रक-वंशोय राजे पूर्वी राज्य करीत होते, 
असे दिसून येईल. हे सेंद्रक राजे चालुक्यांचे नातेवाईक होते. नरसिघदेव 
आणि त्याचे पूर्वज हेहो चालुक्यवंशोयच होते. हे लक्षात घेता, या नरसिघदेव 
चालक्य़ाचे नागड येथे लहानसे राज्य असावे अशी कल्पना करण्यास हरकत 
नाहो. नेगड हे नागड या शब्दाचेच रूपांतर होय. 


मंगलपुरक गावाचे दान 


असा हा नरसिंवदेव बाह्मणिका या गावी तळ देऊन वास्तव्य करीत 
असताता,. त्याने आपल्या व आपल्या मातापित्याच्या पुण्ययशोभिवृद्धीसाठी 
शके ७४७ भाद्रपद शुद्ध नवमी, रविवार रोजी सूर्य कन्या राशीत असताना 
संक्रांत महापर्वकाळी, स्नान करून, हातावर पाणी सोडून, संपिलो भुवती 
(जिल्हा) मधील मंगलपुरक नावाचे गाव, तेथे गोळा होणाऱ्या जमिनीवरील 
शासकीय करासहित (स-|-उद्दंग:) व इतर करांसहित (सपरिकर:), जोपर्यंत 
चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नद्या व पर्वत आहित तोपर्यंत (अर्थात्‌ कायमचे) 
सर्वे मालको हकफांसहित (भूमिच्छिदरन्यायेन) दान दिले. या गावात 
शिपाई व सैनिक यांना प्रवेश करता येणार नाही. (अ-]-चाट |-भट 
-प्रावेश्य:) 

वा गावाचा अर्धा 'भाग त्याने उग्रादित्य नावाच्या सूर्याला (भट्टारक सूय ) 
अर्था।॥, उग्रादित्य देवालयातील सुर्याच्या मूर्तीच्या पुजा-अर्चनेसाठी, आणि 
दुसरा अर्धा भाग कंमो विषयातील (जिल्ह्यातीज) उल्पर या गावी राहाणारा, 
व्रैविद्यांच्या (म्हणजे तिवारी) कुळातोलळ हारित-गोत्लीय, आपस्तंव-सूत्रानुसार 
धामिक व्परवहार करणारा, यजुर्वेदातील तैत्तिरोय शाखेचा अभ्यासक, अर्थात 


मेहूण शिलालेख २४७ 


क्रष्णप्रजुरवेदो भट्ट जोदरि याचा पुत्र प्रभाफरभट्ट या प्रमुख महाजनाला दान 
दिला, 

य़ा मंगळ्युरक गावाच्या चतुःसीमा अशा: पूर्वेला अंधिलो नगरक ; 
दक्षिणेला श्रोपुरग्राम ; पश्चिमेला व्या्लवाटक ; उत्तरेकडील गावाचे नाव, 
तेथील अक्षरे खराब झालेली असल्य़ामुळे स्पप्ट वाचता येत नाहो. ते 
“-कदक ' असे असावे असे वाटते. 

या ग्रामदानावरोवरच नरसिचदेवाने तेथे संपटाचायं नावाच्या पंडिताला 
विद्याधन म्हणून शंभर निवर्तने जमीन दान दिलो. त्याचश्रमाणे ' थरेप्ठ 
योग्मनाग' (१?) वाळा दोन्ही दिशाकडे पाच निवर्तने 'भूमी दान दिली. 
* निवर्तेत ' हे जमोन मोजण्याचे एक माप आहे. निरनिराळया स्थळी व 
काळी हे माप कमी-अधिक असल्याचे आढळते. महाराष्ट्रात भास्कराचार्यांच्या 
लीलावती व हेमाद्रोच्या चतुर्वर्गचितामणी ग्रंथात एक निवर्तन म्हणजे साघारण- 
पणे दोन एकर म्हणून वर्णन आढळते. या सर्व दानांच्या उपभोगात कोणीही 
अडथळा आणता कामा नये. (ओ. ३०) अशी कडक ताकीद देऊन भगवान 
बेदव्यासाची, बहुधा सर्व दानळेखांच्या शेवरी आढळगारी वचने उद्धृत केली आहेत. 


स्थलनिश्‍चिती 

या. कोरीव लेखात नि्देशिळेल्या अनेक स्थळांचा शोध समाधानकारक 
रीतीने ळागत नाही. हा शोध घेण्याची एक मुख्य व महत्त्वाची खुण 
म्हणजे जेथे हा शिलाळेख सापडला ते स्थळ. शिलालेख सामान्यतः एका 
जागेहून दुसऱ्या ठिकाणी बरे जात ना. त्यातून अस्तृत शिलालेखाची 
शिळा फार मोठी व वजनदार असल्प्रामुळे, शिवाय ती एका उंच टेकाडावरील 
भूमीत आतापयत गाडली गेली असल्यामुळे तिचे स्थानांतर झाळेले असणे शक्‍य 
नाही. आरंभापासून तो आहे त्याच ठिकाणी असली पाहिजे. ही महत्त्वाची 
गोष्ट लक्षात धेऊनच स्थळांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 


सांबिली नगर 

विक्रमा दित्यदेवाच्या प्रसादाने शुभकंट ज्या नगराचा स्वामी झाला होता ते 
सांविळी नगर कोणते असावे ? सांविली या शब्दाचे 'सावलो' असे उच्चारांतर 
होणे अगदी स्वाभाविक आहे. सावली या नावाची गावे महाराष्ट्रात पुष्कळ 
आहेत. प्रस्तुत शिलालेख जेथे सापडला त्या भोवतालच्या परिसरातच या 
गावाचा शोध धेणे इष्ट होईल. त्या अनुपंगाने पाहाता जळगाव जिल्ह्यात या 


२श्ट महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


नावाचे गाव आढळत नाही. मेहूणच्या पुर्वेस सुमारे ५० मैवलांवर, अमरावती 
जिल्ह्यातील मेळघाट तालुक्‍यात 'सावली खेड' या नावाचे एक गाव आहे. तेच 
बहुधा आपले सांविळी नगर असावे, असे मला वाटते. या गावापासून उत्तरेस 
चार-पाच मैलांवर ताथी नदी आहे, तर दक्षिण दिशेला, तेथून जवळच 
“घामोरी' (जि. अमरावती) या गावी, माहिष्मतीचा कल्चुरी (हैहय) नृपती 
कृष्णराज याच्या चांदीच्या नाण्यांचा एक फार मोठा साठा सापडला होता. 
त्यावरून, माहिप्मतीच्या कल्चुरी-हैहयांचा अस्त झाल्यावर त्यातील काही 
राजपुरुष या प्रदेशात आश्रयाला येऊन त्यांनी तेथे नवीन राज्य स्थापन केळे 
असणे अशक्य नाही. हे लक्षात घेता शुभकंट हैह्याचे सांविली नगर म्हणजे 
मेळघाट तालुक्यातील हे सावली खेड असावे असे वाटते. प्रश्‍न एवढाच आहे 
की, पवित्र तापी नदी आपल्या गावाजवळच असतांना शुभकंटाने मेहुण येथे 
सूर्यमंदिर का वांधळे असावे? त्याचे उत्तर असे की, मेहुण हे ताथी व पूर्णा 
या नद्यांच्या अगदी संगमावर नसले तरी त्याच्या जवळच आहे. त्यामुळे तेही 
धामिक दृष्ट्या संगम स्थानाइतकेच पवित्र समजळे जात असावे, त्यामळेच 
शुभकंटाने तेथे आपळे उग्नादित्य सूर्यमंदिर बांधले असावे. 


बदरी हे तापीचे दुसरे नाव 

लेखाची शिळा उपग्रादित्याच्या मंदिराला लावलेली असली पाहिजे, असे 
त्याताळ वर्गनावरून दिसते. हे उग्नादित्याचे मंदिर ' बदरी ' नदीच्या काठा- 
वरील शहरात बांधळे गेळे होते (श्लो. १७) असे लेखात स्पप्ट म्हटके आहे. 
पण ही शिळा सापडलो. ती तापो नदीच्या काठावरील उंच टेकाडात. ही 
दी कोणतो ? तेथे जवळपास या नावाची नदी नाही. आणि असली 
रो, देवाल्याला कगदो लागूनच तापी ही मोठी नदी असल्यामुळे, तिचा 
उल्लेख संगवनीय वाटत नाही. जळगाव जिल्ह्याच्या पश्चिम सीमेजवळ 
अमळनेर तालुक्‍यात ' वोरा ' या नावाची तापोळा मिळणारी एक नदी आहे. 
ता. आपल्या लेखातील 'वदरी ' असणे शक्‍य नाहो. कारण ती, जेथे हा 
शिलालेख सापडला तेथून तापी नदीच्या प्रवाहाच्या खालच्या वाजला आणि 
ताहा सुमारे ७५ मेळ अंतरावर आहे. तेव्हा एकच निष्कर्ष संभवतो तो 
असा का, तापा नदोचाच उल्लल्व या ठिकाणी वदरी या नावाने केला असला 
पाहिजे. तापीलाच भिन्न नावे असावीत. उदा. *एष विर्ध्यो महाशेळ: 
पयोष्णो च समुद्रगा' हा उल्लेख तापी नदीचाच होय. कारण, सध्याची 


मेहूण शिलालेख २४९ 


पयोब्णी नदी संमुद्राला मिळत नाहीं. याचा अर्थ असा की, मुख्य नदी 
पयोष्णो असून चांगदेवजेवळ तापो नदी तिला मिळते. पुढे ता. पयोष्णी 
या नावानेच वाहत जात असावी. पथोण्णो आणि तापी ही नावे अथंदृष्ट्या 
एकच होत. तापोचे पथोण्णो हे जसे दुसरे नाव होते तसेच “वदरी ' हेही 
असावे. भारतातील सर्व मोठ्या व पवित्र नद्यांना सामान्यतः गंगा म्हणून 
संबोधतात. गोदावरोळा आजेंहो गंगा म्हणतात. तापी, पयोष्णी या नद्यां- 
नाही. स्थानिक लोक गंगा म्हणतात. गंगेच्या उगमस्थळाजवळील एका 
प्रवाहाला बदेरी असे नाव असल्याचे मोनिअर वुडल्यम्सच्या संस्कृत-उंग्रजी 
कोशात नमूद केले आहे. अर्थात, बदरो हे गंगा नदीचे एक नाव होय. 
ग्रंगा या सामान्य नावाने संबोधिल्या जाणार्‍या तापीला त्या काळात बदरी 
हेही एक पर्याय नाव प्रचलित असावे, असे प्रस्तुत लेखावरून दिसते. 
याला प्रत्यंतर पुरावा आज तरी उपलब्ध नाही, हे मान्य केले 
पाहिजे. 

नरसिंवदेवाने दान दिलेले मंगलपुरक ही आजचं/ मंगलवाडी (ता. रावेर, 
जि. जळगाव) अश्ावी. हे गाव मेहूणच्या पश्चिमेस तापी. नदींच्या उत्तर 
तीरावर आहे. मंगल्पुरकच्या चतु:सीमांपैको दक्षिणेकडील श्रीपुर हे आजचे 
मानथूर असावे. ते तापी नदीच्या दक्षिण तोरावर मंगळवाडीपासून सहा 
मैलांवर आहे. पश्चिभेकडोळ व्याघ्रवाटक हे आजचे, तापीच्या उत्तर काठा- 
वरोल वाघळूंद असावें. ते मंगळ्वाडोच्या पश्च्मिस सुमारे नऊ मैलांवर आहे. 
पूर्वेकेडोल अंधिलो नगर आजची आंदलवाडी असावी. पण तो मंगलळवाडीच्या 
मूवेळा नसून उत्तरेला सुमारे ५ मैलांवर आहे. 

मंगळ्पुरक गावाचा अर्धा भाग ज्या प्रभाकर भट्ट महाजनाला दिला होता 
त्याचे बंडील कंमी विवयातील उल्पर गांवी राहात मंगळवाडींच्या 
जंअळपास या नावाची गावे नाहीत. महाराष्ट्रातोल खेः व शहरांतोल 
वगंक्रमीतही या किवा एतत्सदृश नावाचो गावे नाहीत. आंध्र प्रदेशातील 
नेळूर विभागात प्राचीन काळी कम्म-नाडु-विषय होता.' तोच आपल्या 
लेखातील कंभो विवय असावा. प्रथम विक्रमादित्य सत्याश्रय ब त्यानंतरचे 
वादामीचे चालुक्य नुपती यांचे राज्य त्या विभागात होते. उल्पर ग्राम 


ति। 


१ यझदाणो/, अर्ली हिस्टरो ऑफ दि डेक्कन, पू. ४०. 
२ तत्रेव, पृ. २२१-२२२. 


२५७० महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 
त्याच विभागातील असावे. भट्ट जोदरि हा तेथील रहिवाशी असावा. 
चालुक्याच्या कृपेने, त्याचा पुत्र प्रभाकरभट्ट हा उग्रादित्य मंदिराच्या सेवेसाठी 
आंध्रातून तेथे आला असावा.- नरसिंधदेवाचे पूर्वज चालुक्यांचे मांडलीक 
होते हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या ब्राह्मणिका गावी असताना नरसिंघ- 
देवाने हे दान दिले ते आजचे अमळनेर तालुक्‍यातील ब्राह्मणे असावे. 

विक्रमादित्य सत्याश्रयाने पूर्वी जे पक्कोडिका गाव दान दिले होते, ते 
किवा तत्सदृश एखादे गाव आज आढळत नाही. पक्‍्कोडिका या शब्दाचा 
वाकडी किवा वाकोडी असा अपभ्रंश झाला असणे शक्‍य आहे. वाकडी 
नावाचे गाव जळगाव जिल्ह्याच्या जळगाव तालुक्यात आहे. पण त्याच्या 
चतु:सींमा लेखात नमूद केलेल्या पक्कोडिकाच्या चतु:सीमाशी अगदीच जुळत 
नाहीत. वाकोडी नावाचे दुसरे एक गाव बुलढाणा जिल्ह्याच्या मलकापूर 
तालुक्यात आहे. मेहूणहून ते सुमारे २० मैलावर आहे. याच्या पूर्वेस 
असलेले चांदूर, हे चंद्रोणी असणे शक्‍य आहे. उत्तरेस तिघ्रा व विवरे हदी 
दोन गावे जवळ जवळ आहेत. तीच लेखातील व्याघ्रवियरक असावे. 
दक्षिणेला नव्हे, पण वाकोडी जवळच लोनवडी आहे. ते लोणिवहक असावे. 
पश्चिमेकडील उडवाटिका मात्र आढळत नाही. 


लेखक 


या. लेखाच्या पहिल्या भागातील हैहय-वंशीयांची प्रशस्ती कुसुमबाण 
नावाच्या कवीने रचलेली आहे. (ओ. २१) हा कोण असावा हे सांगता 
येत नाही. या संपूर्ण लेखाच्या लेखकाचे नाव तावियच्प होय. त्याच्या 
वडिलांचे नाव शंकरगण असे होते. ताविअप्पाने परमेश्वराच्या म्हणजे 
सम्राटाच्या आज्ञेने हा लेख लिहिला. कलचुरी हैहय वंशात शंकरगण हे 
नाव वारंवार आढळते. त्यावरून हा लेखक हैहय-वंशीय असावा असे वाटते. 
ज्या परमेश्वराच्या आज्ञेने ताविअप्पाने हा लेख लिहिला तो परमेश्वर म्हणजे 
सम्राट प्रथम अमोववषं असावा. 

प्रथम अमोघवर्षाच्या जवखेड ताम्रपटाचा लेखक रुद्र हाही शंकरगणाचाच 
पुत्र होता, हे त्याच्या शेवटी आलेल्या * लिखितं चेदं मया लेखक स्द्रः (स्द्रेण) 
श्रोशंकरगणसूनुना परमेश्वराज्ञया इति' या समाप्तिलेखावर्न कळते.' या 
दोन्ही कोरीव लेखांच्या समाप्तिलेवातीळ हे साम्य लक्षणीय आहे. त्यावरून 


१ एपि. इंडिका. वर्ष ३२, पृ. १३४. 


मेहूण शिलालेख 


शंकरंगणाला रुद्र व तावियप्प नावाचे दोन पुत्र होते आणि ते दोवेही ' लेखक ' 
होते असे दिसते. शंकरगणाचे धराणेच लेखकाचे असावे असे म्हणावयास 
हरकत नाही. त्यामुळेच जवखेड ताम्रपटातील अमोघवर्षाच्या वर्णनानी'ल 
क मेहुणच्या प्रस्तुत शिलाळेखात उद्ुत करणे त्याला 


आरंभोचे तोन श्लो 
सहज शक्य झाले असावे. या. दोन्ही कोरीव लेखांतोल.  अक्षरवटिव 
सामान्यत: सारखीच आहे. 


वाचन 
[वृत्ते : अनृष्ठुभ. श्लो. १२, १५, २२, ३०-३२, ३४, ३६; आर्या ४, १०, १९, 
१३, १४, १७, २०, २१, २३-२९, ३५; इंद्रवद्या ३७; रथोद्धता ८; वसंततिलका 
२, १६, १८, १९, ३३; शार्दुलविक्रोडित ५, ७; स्त्रग्धरा १, २, ६, ९. ] 


१ [स्वस्ति | श्रोमत्ताहेतुरुद्यक्षपनयति महामोहमेको जनानां लुभ्‌तानां 
यस्तमोभिर्भवति  करुणया  सत्क्रिवाणां प्रवृत्ये । उप्रादित्याभिघानं 
जगदरिदनुजध्वंसविख्यातशवतेराविर्भूत॑ जगत्सु त्रिषु निरतिशयं यस्य 
सोव्यादिनो वः ॥। [१॥*] ज्ञानांकुरप्र- 

२ सव[बी |जमजादिदेवतत्वं (तत्वं) त्रिलोकशकटं (ट) स्छि(स्थि) तिचक्रमेक । 
मार्त॑ण्डमंडलमखंडितदिव्यभावव्याळूवत्सु भवतो भवसंकटेषु ।॥। [२॥॥] 
अस्तिव्छायाभिरामः पृथुरतिसरलः  पर्व्वंदत्तस्वसारः सद्भूभृत्संभवोपि 
प्रसृतगुरुगुणब्या'तभूमंड- 

३ लांतः ॥ बंशः  श्रीहूहयानामलमवनिभुजां त्यागशोये (यँ)फभाजामं- 

भोधिक्ष्माभूदाशासुरसुरभदनख्यातकोर्त्युदगमानां ॥॥ |३॥॥९] जातेष॒ तत्र 

बहुबु क्रमेग नाकं गतेचु सुकृतवशात्‌ । नृगनलदिलोवदशरथरामप्रतिमेषु 
भूपतिबु ॥। [४॥॥%] राजाभ- 

ह्ञातिकंट इत्यनुगतं शक्‍त्याहरितोयं वहह्ामोद्दामसवान्धदंतिनि रणे भिन्नारि- 

वक्षस्छ(स्थ)लः । यस्याब्धिष्वपि न प्रवृत्तमतुलं चस्डाल शुभं यश: 

स्वगास्त्रोहूदयापहारि स महाराष्ट्राभिछानः प्रभु: ॥। [५॥॥* ] भूमोः स्वा एव 
मुक्‍त्वारुष्हुरुरुगुहा- 

५ गह्वरं शंलदुग्ग दुष्ट्वा नेशुस्ततोपि ध्वनदसितघने विद्यतं प्रोल्लसंतों । भोत्या 
यस्येभकु भस्छ (स्थ ) लदलनगलद्रक्तरवतस्य भीमानुत्पश्यम्तः शितासेरहित- 
नृपत यशवान३हासान्विलासान्‌ ॥ [६ ॥%] नाग्ना कामजयोक्ञतोम- 


नद 


१ चिन्हाने दर्शविलेला आहे. 


२५२ महाराष्ट्रातील काही_ताम्रपट ब शिलालेख 


६ वदतः सर्व्वाथिनां वा (वा) न्धवः शातश्याममहासिभासुरकरो यो धूमकेतुद्रिवां । 
राजा भूरिविकासकृत्सुमनसां यः पारिजातः क्षितो कामार्तानुगसुन्दरी- 
कृतरतिः यः(र्यः) काम एव स्वयं ॥ [७॥%] धीरधोरविजितः परिभ्रमद्रो- 

७ रवैरिवरवारणे रगे। नाप चापविभूतेषु भोषणे यः श्रमं रिपुजये 
जयोन्नतः ॥ [८॥॥%] तस्याभूद्भरिभृति प्रशमितविपदार्माथनां कल्पवृक्ष: 
सूतृस्त (स्स्त) ब्धत्वमुक्तः शुभफलविनतोप्यप्रकंप्यो मरुऱ्हिः । रत्नस्वर्ण्णा- 
दिदानात्त्रथि- 

८ तयृथुयशा यः्तुवृत्तः स्वभावादन्यस्तंभाभिधानः पतदधनजनोतसंभने स्तंभ 
एव ॥ [९॥&] य: प्रणयिनोजनस्य प्रणतानां प्रणयिनां निजमुवाह । 
न क्षतमता मनागपि शुभकंट इति स्फुटं नाम ॥ [१०॥॥%] धनदोपि कथं 

९ ब्रिवदः शत्रुयमः कथमवास्तगुरूदंड: । एकोष्यनेकरूपः कथमिति यस्तकितो 
लोकंः ॥ [११॥%] विक्रमादित्यदेवस्य प्रसादादमितद्यतेः । सांबिलो 
नगरस्याभूद्ध्ता लोकहिते रतः ॥ [१२॥%] यस्यातिदुःसह्महाप्रताप- 

१० तप्ता निराश्रयाः संतः । ऐबुः सच्छायामिव परभूपाः प्राभूतेः प्रीति ।। 
[१३॥%] आसन्सासूया इव बहुगोदानस्य यस्य विप्राणां खुरवलय- 
बिषमितांगणसंमार्जनखेदिता दास्य: ॥। [१४॥॥%] गृहीतनित्यदानानां वदनानि 
ह्वि- 

११ जन्मनां । ओंकारमुडराण्यासन्युरो यस्य दिने दिने ॥ [१५॥७] यः 
क्षत्रियांतमकरोउसत्कृत्स एव यस्य स्वयं परशुराम इवावतीय (य) । भूत्यो 
भवत्परशुराम इति प्रतीतो धर्म्माधिकारनिरतः शुचिरग्रजन्मा ॥ [१६॥*] 
बदरीनदोतटाश्रिततपोव- 

१२ नालंकृते पुरे सवितुः । येनाकारीहगृहमुग्धा (ग्रा) दित्याभिधानस्य ॥। [१७॥*] 
कालेन शोण्णवतिताखिलकुड्यमूलमुत्सज्नमंडपशिखं प्रतिमावशेषं । श्‌ऱ्यं 
विशालतरभक्‍्तियृततेन राज्ञा धम्मेकेतानमनसा सत- 

१३ तं बिलोब्य ॥ [१८॥॥%] तेनेदमत्र निजवि (बि)व (ब) मिवास्व (स्व) रागरे 
लग्नं बिमानमिव भ्रिलसत्पताकं । भास्वत्युपासितशिखाशतशोभि शुभ्र 
भानोरकारि भवनं भुवनाधिपस्य ॥ [१९॥€] यक्निग्गतमुरुशिकर भित्वेव 
महोमहीशमहित- 

१४ स्य॒।॥ शेषस्य फगामंडलमंडकमणिमंडितं भाति ॥ [२० ॥$] सर्वबाबयवा- 
झरगेरलंकृतं पाथिवः स वपुरस्य़ । हेममयमिव चकार स्फुरदुरुरत्नेर- 
हिमरश्मेः ॥ [२१॥%] स्छ(स्थ) पर्तिव्विश्‍वकम्सेव कर्मनिम्स्राणिनेपु- 


मेहूण शिलालेख २५३ 


१५ णं। आविश्चकार मतिमानुपाध्यायोत्र नारुकः ॥। [२२॥*] शकनृप- 
कालातिक्रांतवर्बशतसप्तकेयमारव्धः (ब्ध:ः) । अष्टाविशत्यधिके फाल्गुनसित- 
पक्षपंचम्यां ॥। [२३॥*] बु(बृ) धवारे प्रासादो नरपतिनात्रैव- 

१६ नित्यनिरतेन । अतवेक्षितगृहवार्तावित्तव्ययभृत्यवग्गेण ॥ [२४॥&] उत्स!दितो 
गिरिष्वपि न श्वृतवनगजितः स्वपिति यस्य । पदढक्काशंकामुक्‍तमंदनिद्रो 
बिरोधिजनः ॥ [२५॥॥*] क्षृत्क्षामः फलितान्यपि कद- 

१७ लौोतालोवनानि नोवेति। पवनचलत्पालिध्वजपटविशरमभयदपत्राणि॥ [२६॥॥*] 
तृंगशिखरांतरोदितमिन्दोवि (वि)म्वं (म्बं) विलोक्य सहसंव । संस्मृतसितातप- 
ब्रल्ह्यासादस्व व्छ(स्थ) तामेति ।। [२७1] शोवल्लभे महीयो महो- 

१८ भुज,मधियवतो महोमवति। जगतृंगापरनामतति तस्मिन्‌गोबिन्दराजाण्ये ॥ 
[१८॥&] निष्पन्नोयमनारतपजाविधिभक्तिभावनोपनतः । तनुमानिव प्रसाद: 
प्रासादो भास्वरः सबितेः ॥ [२९॥॥*] यः करोत्यम- 

१९ राबासं यशच तं पाति यत्नतः । वदंति धर्म्मशास्त्रज्ञाः सममेव तयो: 
फलं ॥ [३०॥७] सत्वेत्र॑ भाविभिर्भरेः पालतीयो महात्मभिः । धम्मोयं 
शुभकंटस्य यावदास्ते जगत्तयमि(म्‌ ।। इ)ति ॥ [३१॥४] अन्न राज्ञा- 
सत्याश्रयेण पक्ष्को्िका नाम ग्रा- 

२० मः पूर्व्वमेव देवाय दत्तः पुरतिवेशश्‍च कृतः [।%] तत्र ग्रामस्याघाटाः 
[॥&] पवंतशचंद्रोणो [।४] दक्षिणतो लोणिवहेकं |।४] पश्‍चिमत 
उड्वाटिका [॥*] उत्तरतो व्याधवि[य]रकं [।&] रस्यापि पुर्व्वेतो 
राजतडागं [।॥*] दक्षिगतो देउ[व]कपाटक: [1*] 

२१ पश्‍चिमतो नदीतटम॒ [।*] उत्तरतो भद्रेश्वरमि(म्‌ इ) ति ॥। सर्व्वे 
मेतदागामिभिरवनिपतिभिः धालनीयमि(म्‌इ)ति ॥ कृतिः 
कुसुमबागत्य ॥. .' स बोव्याहेधसा धाम बं (यज) नाभिकमळं कृतं [।*] हर- 

२२ श्‍च . यस्य कातेन्दुः(न्ढु)कलया कमलंकृतं । [। ३२1४] तस्यानताखिलनरें- 
द्रकिरीट्कोटिसंवृष्टयादनखदर्रणदृष्टदेहो(हः) [1४] दुर्व्वारवेरिवरवारण- 
दारणस्य पुत्लो भवद्गुह इवाएतिरूपशवितः' [॥*३३] यो महारा- 


वृ हो अक्षरे र 
२ हा व यापुढील दोन शलोक ( 
पटातही (श्लो. २१ ते २३) आढळतात. पाह 
१६३३. ' अप्रतिरूप ' ऐवजी ताम्रपटात * अप्रतिहूप 
उघडउघड चुकीचे वाचन आहे. 


दुर्वाच्य आहेत. 


२५४ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


-.८८-८८८८८८८०८८८५८८५८८८५८५-०-०५-८->>>>>>>>>- > 


२३ जशर्व्वाह्पः स्याति यातो मही[तले] [।$] वा(बा)लोपि दिड्मुद्वाकी[ ण] - 
भ्रिधामांशुमानिव [॥॥३४॥*] तू[व्रि]भुवनजल्लभ इत्यपि येनात्मा-' 
निजगुणेरसामान्ये[:।*] नोतो नोतिविदोषिहि यल्य गुरु: (र) विक्रमो' जातः 
[३५॥*] परमभट्टारकम- 
हाराजाधिराजपरमेश्‍वरश्रीजगतुंगदेवपादानुध्यातपरमभट्टारकमहाराजाधिराज- 
परमेश्‍वरश्रीमदमोघवर्षः श्रीवल्लभनरेंद्रदेवः कृशली [।*] शलुक्याःवय- 
समघधिगतपंचमहाशब्दमहासा- 

२५ मंताधिपतिश्रीअत्रियप्पराज्ञः तस्य सुतः समधिगताशेष[ पंचमहाशन्द* ] 
महासामंताधिपतिप्रभूधाममहानंदसमरजयाश्रयश्रीमदप्प तस्य पादानुध्यात 
समधिगतपंचमनहाशब्दमहासामंतभ्रद्रांकुश- 

२६ धरगिठोकात्रयनिजगलिऊ्श्र्वनेगडश्रोनर्रासधदेवेत वा(ब्रा)ह्यगिकावासितेन मया 
मावापित्रोरात्मनः (न) श्चैहिकामुष्मिकपुण्ययशोभिवृद्धये उग्रादित्यट्टारकस्य 
ग्रामस्यार्ध दत्तं [।*] तर्याल्मि(स्मिन्‌) ग्रामे कम 

२७ विबयउल्परग्रा नवास्तव्यतत्रेविद्यसामान्य हारितगोब्रआपस्तंबतत्त स- 
न्न(ब्र) हावारीमट्टजोदरिपुत्राय श्रीप्रभाकर नट्रप्रमुखमहाजनाय हितीयार्ध दत्त 
संपिलिनगरभ्‌ (भ॒) कत्य! (क्त्यं ) तर्गतमंगलपुरकं 

२८ नाम ग्रामः [।॥*] यस्प चाघाटाः [।*] पुर्व्वतः अंधिलिनगरकं च [1४] 
दक्षिणत धोपुरग्रामः [।*] पश्‍चिमतः व्याछपाटकं [।*] उत्तरतः [ढे] 'कुवेकं 
[॥४] एबपयं चतुराघाटनोपलक्षितः सोद्वंग: सपरिकरः अचाटभटप्रावेश्य 
[:*] आचंद्रार्का- 

२९ ्णवक्षितिसरि[ त्‌* ]पर्व्वेत तमकालीनभूमिछिद्रन्यायेन शकनेपकालातोतसंदत्सर- 

शत्तेसु सप्तसु सर्तचत्वारिशत्यधिकेप्‌ भाद्रपद: शुद्धनवम्यां क*यागतसंक्र!तो 

सूर्यवारे महापर्वणि रनाःवा उ- 

दक(का) तिसर्गेण प्रतिपादितः । अत्र सें[प]टाचार्थस्य निवत्तनशतमेकं 

विद्याधनोकृतं । [श्रेष्ठ ]यो [ग्य]णागस्ग उभयदिशायां भूमिनिवर्तनपंचालं 
केन(ना) वि(पि) परिपंथना कार्या । उक्तं च भगवता वेदव्या- 


नद 


र 


जे 


ळ 


१ जवखेड ताम्रपटातील ' येतोत्या '-श्लो. २३. हे 
२ 'प्रेक्रपो '-तत्रैव. 
३ शिळेवर हे स्पष्ट दिसतो. 


मेहण शिलालेख 


३१ सेन व्यासेन [।*] षष्टिवषसहस्राणि स्वगें तिष्ठति भूमिद: [।*] आठछे- 
(च्छे)ता(त्ता) चानुमंत्ता(ता) च तां(ता)न्येव नरके वसेत। [।३६॥*] 
य(या) नोह दत्तानि पुरा नरेंदेर्दानानि धर्मार्थयशस्कराणि [।*] निर्भक्तमाल्य:- 
(ल्य) प्रतिमानि तानि को- 

३२ नाम साधुः पनराददीतः(त) ।[। ३७॥*] लिखितं च श्रीत्ता(ता) वियप्देन 
शंकरगणसूनुना परमेश्‍वराज्ञया इति ॥- 


० ७० 0? 


१५ 


तृतोथ इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन ताम्रपट 


उपलब्धी 

नासिक जिल्ह्यातील माळेगाव तालुक्‍यात माळेगावपासून सुमारे चार मैल पूर्वेला 
वजी रखेड नावाचे एक गाव आहे. तेथील एक शेतकरी श्री. नारायणराव मोतीराम 
माळी यांना सुमारे एका वर्यापूर्वी आपले शेत नांगरत असताना ताम्रपटांचे दोन 
संच मिळाले. ते त्यांनी मालेगाव येथीछ एक इतिहासप्रेमी शिक्षक श्री. ना. अ 
रहाळकर यांना दाखविले. त्यांतील एक ताम्प्रपट-संच त्यांनी मुंबई येथे पुरातर<' 
पुराभिलेख ब्रिभागाचे संचालक डा. मो. गं. दोक्षित यांच्याकडे पाठवि 
डॉ. दीक्षित यांनी संपादनासाठी तो माझ्या स्वाधीन केला. श्री. ना. मो. माळी यांर्‌ 
जवळ असलेल्य दुसरा तोस्रपट मालेगाव येथील कला--विज्ञान महाविद्याल्याचे 


प्राचार्थ श्री. रा. वे. खैरनार यांनी श्री. रहाळकर यांच्या मध्यस्थीने मला मिळवून 
ल डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन यांच्याकडे 


दिला. या ताम्रपटांवी मा? नौ ये 
मालेगाव येथील श्री. नंदळार फारुलीवाल आणि श्री. चंदुलाल या सदुगृह- 
स्थांनी पाठविली होती. तिच्या आधारे त्यांनी ' जैत संदेश' (शोधांक २४) या 
मासिकात एक लेख लिहिलेला तथापि, डॉ. जैन यांना मूळ ताम्रपट पाहावयास 
न मिळाल्यामुळे त्यातील माहिती अपूर्ण आणि अनेक ठिकागी चुकीची आहे. मूळ 
ताम्रपटांच्या आव्रारे या ठिकाणी मी या दोन्ही ताभ्रपटांचे संथादन करीत आहे. 
वरील सर्वे सर्गृहुस्यांचा आणि भारत सरकारचे सेवानिवृत पुराभिले्ाधिकारी 
श्री. न. लक्ष्मीनारायण राव व डॉ. वा. वि. मिराशी यांचा मी अत्यंत रणी आहे. 


तास्रयडांच्या मुद्रा 


ताम्रपटांच्या प्रत्येक संचात तीन ताम्रपत्रे आ त्यांतीक प्रत्येक ताखपताची 
लांबी १४ इंच व उंदी १.५ इंच आहे. प्रत्येक वजन'-४ किलो आहे. ताम्रपट 
क्रमांक १ चो मुद्रा व कडी यांचे एकत्रित वजन दोन किलो चारशे ग्राम आहे, तर 
तामरपट क्रमांह २ ची मुद्रा व कडी यांचे वजन २ किलो ६०० प्राम आहे. ताम्रपत्र, 
कडी व मुद्रा मिळून ताम्रपटक्र. १ चे एकूण वजन १४ किलो ४०० ग्राम, तर ताग्रपट 


तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन तास्रपट २५७ 


क्र.२चे एकूण वजन १४ किलो ६०० ग्राम आहे. ही पत्रे सुमारे अर्धा इंच जाडीच्या 
एकेका गोलाकार कडीत ओवलेली होती. प्रत्येक कडीचा व्यास ३ इंच आहे. 
कडीची दोन्ही टोके एकेका चोरस मुद्रेच फसवलेली असून मुद्रेची लांबी व हृंदी २.८ 
इंच आहे. माझ्याकडे हे दोन्ही ताम्रपट आले त्या वेळेला ह्या कड्या सुरक्षित 
होत्या. त्य़ा कापळेल्या नव्हत्या. प्रत्येक मुद्रेवर उठावामध्ये कमळासनावर बसलेल्या 
गरुडाची आकृती असून त्याचें पंख शरीराच्या दोन्ही बाजूना पसरलेले दिसतात. 
त्याच्या दोन्ही हातांत सर्प असून त्यांच्या फणा स्पष्ट दिसतात. शरीरावर जानव्या- 
सारखा जो भांग दिसतो तो वस्तुतः गरुडाने उजव्या हतात धरलेल्या सर्पाच्या 
शरीराचा भाग होय, आणि गरुडाच्या गळघाभोवती दागिन्यासारखा जो भाग 
दिसतो ते वस्तुत: त्याने आपल्या डाव्या हातात धरलेल्या सर्पाच्या शरीराचे वेटोळे 
होय. गरुडाच्या उजव्या अंगाला वरच्या कोपर्‍यात गणपतीची मूर्ती उठावात 
कोरलेली असून त्याखाली एक चवरी आणि तिच्या खाली समईची आकृती 
आहे. गरुडाच्या डाव्या वाजूला वरच्या कोपर्‍यात सिहावर आरूढ झालेल्या 
दुर्गा देवीची आकृती आहे. सिंहाचे पाय मुद्रेवर स्पष्ट दिसतात. तोंडाचा भाग 
मात्र किंचित अरपप्ट झालेला आहे. तिहाच्या आक्ृतीखाली एक चवरी असून 
तिच्याबाली स्वरितक हे. गहडाच्या दोन्ही वाजूंना वर दोन पूर्णाकृती 
गोल चिन्हे आहेत. वहुंध्या सुर्य व चंद्र यांच्या त्या आकृत्या असाव्यात. क॑मला- 
सनस्थ गरुडाच्या खाली एक लेख आहे. ताम्रपट क्र. १ च्या मुद्रेवरील या लेखातील 
आरंभीची ' श्रीमन्नित्य ' ही अक्षरे स्पष्ट दिसतात. दुसर्‍या ताम््रपटाच्या मुद्रेवरील 
आरंभीची “मक्षि' व शेवटची ' वर्षदेवस्य' ही अक्षरे स्पष्ट दिसतात. यावरून 
दोन्ही मुद्रांवरील ही अक्षरे ' श्रीमत्रित्यवषंदेवस्य * अशी असावीत यात शंका नाही. 
प्रत्येक मुद्रेवर चारी बाजूंना सरळ रेषा कोरलेल्या असून त्यात अनेक चिन्हे, विशेषत: 
शस्त्रांची चिन्हे कोरलेली आढळतात. 


ताश्रपत्रांचे वर्णन : कोरकाच्या चुका 

ताम्रपटांच्या प्रत्येक संचात तीन ताम्मपत्रे असून प्रत्येक तास्मपत्राच्या कडा किचित 
उंचावळेल्या आहेत. पहिल्या व तिसर्‍या पत्याच्या आतील बाजूवर व दुसर्‍या 
पल्न्याच्या दोन्ही बाजूंवर ताम्रपटातील मजकूर कोरलेला आहे. साधारणपण 
प्रत्येक पव्यात १७ ओळी आहेत. ताम्रपट क्र. १ च्या दुसर्‍या पल्ष्याच्या 
पहिल्या बाजूवर मात्र १६ ओळी असून तिसऱ्या पढ्य़ावर शेवटी कोही अक्षरे 
अधिक कोरलेली आहेत. सारांश, ताम्रपट क्र. १ मंत्रील मजकुराच्या 
एकूण ६७ ओळी असून ताम्रपट क्र. २ मधील मजकर एकूण ६९ ओळींचा 

१-9-या-ळ 


२५ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट ब शिलालेख 


आहे. प्रत्येक ओळीत साधारणपणे ४० ते ४२ अक्षरे असून अक्षरांची उंची अर्धा 
इंच आहे. दोन्ही ताम्रपटांतील मजकूर स्वच्छ व ठसठशीत कोरलेला आहे. 
तथापि, काही ठिकाणी मात्र कोरकाच्या अनवधानाने कोरण्यात चुका झालेल्या 
आढळून येतात. शलोकांच्या शेवटी सामान्यतः दोन उभे दंड गेरण्यात आलेले 
आहेत. तथापि, ताम्रपट क्र. १ मधील ६, १२व १६ या ओळीत अतुक्रमे ५८ ७व 
१ ७ व्या श्लोकांच्या शेवटी, आणि ताम्रपट क्र. २ मत्रील ८, १२ आणि १६ व्या 
ओळीत ५, ६, ७ आणि १९० व्या श्लोकांच्या शेवटी हे दंड कोरण्याचे राहून गेळेळे 
आहे. दोन्ही ताम्रपटांतील ११ व्या ओळीत देव: या शब्दासमोर दोन दंड चुकीने 
कोरले गेले आहेत. वस्तुतः ते १२ व्या ओळीतील वर्ष: या शब्दासमोर कोरोयळा 
पाहिजे होते. ताम्यरपट क्रमांक १ मध्ये ऐवजी प (ओ. २८), त्व ऐवजी त्र (ओ 
३६), थ ऐवजी छ (ओ. ५९) आणि व ऐवजी च (ओ. ६१) ही अक्षरे चुकीची 
कोरली आहेत. तसेच ओळ ४४ मधील ध्या या अक्षरावर आणि ओळ ५५ मधील 
कोरण्यात आलेली आहे. ताम्रपट क्र. २ मधील 
४१ व्या ओळीतील दर्ष्यं या शब्दावर प्रम अनुस्वार कोरळेला होता पण' नंतर तो 
रदद केल्याचे दिसून येईल. ५६ व्या ओळीतील उत्तरा या शब्दानंतर एक विसर्ग 
चुकून कोरण्यात आलेला होता, तोही मागाहून रद्द केलेला आढळतो. ओळ ६३ 
मध्ये एवं या अक्षरातील ए ऐवजी प्रथम प कोरण्यात आलेला होता पग मा गाहून 
त्याचे ए मध्ये रूपांतर करण्यात आळे आहे. कदाचित त्या काळी एचे बळण प 
सारखे असण्याचा संभव आहे. ह्या काही चुका सोडून दिल्य़ा तर दोन्ही ताम्रपटां- 
तील मजकूर चांगला कोरण्यात आठेला आहे यात शंका नाही. 


लेले 


अक्षरांचे बळण 
तास्रपटांतील अक्षरांचे वळण उत्तरभारतीय अक्षरांच्या स्वरूपाचे आहे. पुढील 
काही गोष्टी विशेष लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. (१) ता.क्र.२ओ. ५२, ५६ 


मधील उ या अक्षराचे वळण. (२) व्यंजनांतर्गत आया स्वराचे चिन्ह सामान्यत: 
अक्षरापुढे एक काना जोडून दाबविळ्े आहे. पण काही ठिकाणी अक्षरावरील शिरो- 
रेवेच्या उजव्या बाजूला ऊ्वमुब अबवतुळ कोरूनही ते दाखविले आहे. उदा. ता. 
क. १ मत्रील ४, ५, २० इत्यादी, व ता. क्र. २ मधील ४, ५, ४२, ४३ इत्यादी ओळी 
पाहा. (३) ता.क्र.१व ता. क्र. २ ओ. ८, १७, १९, २६ इत्यादीमधीळ इचे चिन्ह. 
(४) शिरोरेधेवरील मात्रेग्रमागेच पृष्ठमात्रेचाही विपुरधू प्रमाणात उपयोग करून 
ए कार दाबविल्ा आहे. (५) प सारखे दिसणारे ए॒या अक्षराचे वळण. 


ता.क्र. २, ओ.५५ व ६३ पाहा. (६) दोन्ही तामपटांत ओ. २ मधे लाळ्च्छन या 
१-9--17-8 


तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथोल दोन तास्रपट र्द्रे 


->>>>>>>>>>>>> 


शब्दातील ज चे वळण. (७) ता. क्र. १ मधील ख या अक्षराचे ओ. ३, १५, २९ 
व ओ. ७, ३६, ३९ मत्रील़ भिन्न वळण. ता. क्र. २ मध्ये सामान्यत: हे दुसरे वळण 
आढळते. (८) घ आणि व हो अक्षरे सारबीच आहेत. ध अक्षरावर शिरोरेपा 
नाहो. अर्थात, शिरोरेषारहित ब><ध. काही ठिकाणी ध वर चुकून शिरोरेषा 
कोरलेली आहे. उदा. क्र. २ ओ. १९, २० पाहा (९) ब साठी सर्वत्र ब कोरलेला 
आहे. (१०) ष चे वळण थ सारखेच आहे. यामुळे वाचनात घोटाळा उडण्याचा 
संभव आहे. उदा. ता. क्र. २ मधील ओ. ४६ व ४७ पाहा. 


भाषा 

ताम्रपटांतील मजकूर संस्कृत भाषेत लिहिलेला असून भाषा साघारणपणे सववत्र 
शुद्ध आहे. शुद्धळेखनातील काही विशेष पुढीलप्रमाणे : (१) र नंतर आलेली 
व्यंजने बहुधा द्रित्त केलेली आहेत. अपवाद-धूजंटिना-ओ. ४, निर्मूलिता-ओ 
९, गूर्जर:-ओ. १४, ऊजित-ओ-१८, ३७, नि्जित-ओ. ता. क्र. १ मधील 
२९, ३४व ३९; आणि ता. क्र. २ मधील २३, ३४ व ३८, दोषैमुंहु:-ओ. ता. क्र. 
१-२५ आणि ता. क्र, २-२४, सर्गेण-ओ. ता. क्र. २-५१. (२) बहुधा याच 
कारणामुळे त्र हे जोडाक्षर दोन्ही ताम्रपटांत त्त असे कोरलेले आहे. (३) पुढील 
शब्दांत परसवर्णाच्या ऐवजी अनुस्वारांचा उपयोग केलेला आहे. उदा. क्रृतालंकृता 
-ता. क्र. १ ओ. ५, विमुंचति-ओ. १४, पतंग-ओ. २६, भ्रूभंग, भंग-ओ. २६ 
२७, अंचित व कांचन-ता. क्र. १, ओ ३२ आणि ता.क्र. २, ओ. ३१. (४) ता. 
क्र. २ मध्ये ओळ ६३ व ६६ मध्ये अनुक्रमे पश्‍चिम आणि वंध्य: या शब्दांत श च्या 
ऐवजी स योजला आहे. 

सामान्यत: गावाच्या दिशा निदिष्ट करताना पूर्वंत:, पश्‍चिमत: इत्यादी रूपे 
वापरण्यात येतात, पण या दोन्ही ताम्रपटांत पूर्व, पश्‍चिम, दक्षिण, उत्तर अशीच 
रूपे वापरलेली आहेत, हे विशेष लक्षात धेण्यासारखे आहे. 


उहेश : जेल वसतोंना दाने 

दोन्ही ताम्मपटांतील मजकूर पद्यात आणि गद्यात अशा संमिश्र स्वरूपाचा आहे. 
छकोकांच्या शेवटी क्रमांक निर्दिप्ट केलेळे नाहीत. प्रत्येक ताम्रपटात आरंभी २१ 
शलोक असून नंतरचा भाग गद्यात लिहिलेला आहे. दोन्ही ताम्रपटांत शेवटी शाप- 
वचनाचे शलोक आलेले आहेत. ताम्रपट क्र. १ मध्ये शापवचनाचे तीन श्लोक 
आलेले असून ताम्रपट क्र. २ मध्ये मात्र एकच शलोक घातलेला आहे. ताम्रपट 
कोरताना शेवटी जागेच्या अभावी इतर श्लोक गाळण्यात आलेले असावेत असे वाटते. 


२६० महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 
८८०८. ७०८८०८८८८८८८८८४८८०८००८-००-०००-०>>>-->/ >>>“ 
तथापि, ' अत्रैव राम श्लोकार्थम्‌ ' असे निदिप्ट करून या ठिकाणी हे श्लोक सूचित 
केलेले आहेत. 

ताम्रपट क्र. १ चा उद्देश चंदना पुरी येथील अमोघ नावाच्या जैन वसतीला, वसतीची 
जागा आणि इतर दोन गावे द्रविड संघाच्या विशेष बीरगणातील चौर्वाय अन्वयातील 
लोकभद्राचा शिष्य वर्धमान नावाच्या गुरूला दान देण्याचा आहे, तर तामपट त्र. २ 
चा उद्देश वडनेर येथील उरिअस्म नावाच्या वसतीला, वसतीची मूळ जागा 
आणि इतर ६ गावे तेथील द्रविड संघाच्या विशेष वीरगणातील वोर्णाय्‌य अन्वयाच्या 
गादीवरील वर्धमान नावाच्या गुरूला दान देण्याचा आहे. ही दाने महाराजाधिराज 
परमेश्वर श्रीमत्‌ अकालवर्षदेवाच्या (म्हणजेच द्वितीय कृष्णराजाच्या) चरणाचे 
ध्यान करणार्‍या ' श्रीमश्नित्यवपंदेव पृथ्वीवल्लभ श्रीवल्लभ नरेंद्रदेव ' याने £ 
आहेत. राष्ट्रकूट नृपती तृतीय इंद्रराज याचीच ही नावे व विरुंदे होत. 


कालनिश्‍चिती 

तृतीय. इंद्रराज आपल्या पट्टबंधोत्सवासाठी कुरुंदक येथे गेला असताना त्याने 
ही दाने दिलेली आहेत. दानपत्रांचा काळ * शकनृपकालातीत संवत्सरशतेप्वप्टासु 
षट्‌्ब्रिशदुत्तरेपु ' (ओ. ४९) म्हणजे गत शक ८३६, युव संवत्सर फाल्गुन शुद्ध सप्तमी, 
शुक्रवार, मुगशीषं नक्षत्र, असा दोन्ही ताम्रपटांत तपशीलवार दिलेला आहे. दि. व. 
पिल्ले यांच्या जंत्रीप्रमाणे हा कालनिर्देश तंतोतंत वरोबर आहे. इंग्रजी कालगणने- 
प्रमाणे इ. स. २४ फेब्रुवारी ९१५ असा या दानपत्रांचा काळ निश्‍चित करता येतो. 


इंद्रराजाच्या तास्रपटांचे सिंहावलोकन 

तृतीय इंद्रराजाचे यापूर्वी चार ताम्रपट उपल्ब्ध झालेळे आहेत. (१) वगुम्रा 
ताम्रपट,' क्रमांक १, (२), बगुम्मा ताम्रपट, क्रमांक २, (३) जांबगाव ताम्प्रपट', 
आणि (४) चिंचणी ताम्रपट* वजीरखेड ताम्पटांच्या उपल्व्धरीने त्यांत आणखी दोन 
महत्त्वाच्या ताम्रपटांची भर पडळेली आहे. चिचणी ताम्रपट सोडून इतर पाचही 
ताम्रपट कुरुंदक येथील पट्टबंधमहोत्सव प्रसंगी शके ८३६, युव संवत्सर 
शुद्ध सप्तमीला दिलेले आहेत. बगुस्रा ताम्रपटात मृगशीर्ष नक्षवाचा 


१ एप 
२ तब्रैव. 
३ एपि..इंडिका. वर्ष ३६, पृष्ठे २२३-३८. 
४ तत्रैव, वष ३२, पृष्ठे ४५. 


इंडिका. वर्ष ९, पृष्ठे २४-४१. 


तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखेडं येथील दोन ताम्रपट २६१ 


नाही, दो जांवगाव आणि वजीरखेड ताम्रपटांत आढळतो. जांबेगाव ताम्रपटात 
शुक्रवार या शब्दासाठी “ वारे भ॒गुनंदनस्य ' असे शब्द योजळेळे आढळतात. 
चिचणी ताम्गपटाचा काळ 'शके ८४८->इ. स. ९२६ आहे. 

पट्टवंध उत्सवप्रसंगी तुलापृरुषाच्या पारड्यात चढून त्यातून खाली उतरण्याष्वी 
इंद्रराजाने हवी दाने दिळेळी आहेत. (ता. क्र. १, ओ. ५२; ता.क्र. २, ओ.५०) वगुम्रा 
ताम्रपटात पट्टबंधोत्सव संपन्न झाल्यानंतर इंद्रराज तुलापुरुषात चढला असा उल्लेख 
आहे, तर वजीरखेड ताम्रपटात दुसर्‍या पारड्यात उत्कृष्ट सोन्याच्या राशी घाळून 
इंद्रराजाने आपळे वजन करून घेतले असा निर्देश आहे. या पाच ताम्रपटांपैकी 
बगुग्रा आणि जांबगाव या तीन तामापटांत आरंभी राष्ट्रकूटनपती इंद्रराज व त्याचे 
पूवज यांची वंशाबळ वर्णन करणार्‍या श्लोकांचा आराखडा एकच आहे, तर वजीरखेड 
येथील दोन्ही ताम्रपटांतील आराखडा त्याहून सर्वस्वी भिन्न आणि स्वतंत्र आहे. 
पहिल्या आराखड्यातील प्रशस्ती त्रिविक्रम भट्टाने लिहिलेली आहे, तर वजीरखेड 
ताम्रपटातील प्रशस्ती राजशेखराने लिहिलेली आहे. 

बगुम्रा आणि जांबगाव या ताम्रपटांतील आराखडा एकच असला तरी 
तो तंतोतंत सारखा आहे, असे मात्र नाही. बगुम्रा ताम्रपट क्र. १ मध्ये वंशावळी 
वर्णनाचे एकूण २४ शत्लोक आहेत, तर क्र. २ मध्ये २३ श्लोक आहेत. पहिल्या 
ताश्रपटातील २१ वा श्लोक दुसर्‍या ताम्रपटात वगळळेला आढळतो. जांबगाव 
ताम्रपटात तर एकूण ३१ शलोक आहेत, त्यांतील १२, १७, २५, २६, २८, 
२९ आणि ३० या क्रमांकांचे श्‍लोक सर्वस्वी नवीन आहेत. त्यात ऐतिहासिक- 
दृष्ट्या काही नवीन माहिती आलेली आहे असे नाही. सर्वसाधारण प्रशस्तीचे 
हे श्लोक आहेत. या तिन्ही ताम्रपटांतील दाने एकाच दिवशी दिलेली असून 
त्यांचा ळेखक एकच असताना देखील यातील वंशावळी वर्णनाच्या शळोकांत 
असा कमीअधिक फरक का असावा हे कळत नाही. दाने एकाच दिवशी दिलेली 
असली तरी दानपत्रांचे आराखडे नंतर केव्हा तरी तयार करून ते मागाहून कोरलेले 
असावेत असा तर्क करणे चूक होणार नाही. त्याच दिवशी दिलेल्या वजीरखेड 
ताम्रपटातील आराखडा तर सर्वस्वी भिन्न आणि स्वतंत्र आहे. यावरून वरोल 
तर्काला पुष्टी मिळते. 


आरंभोचे दोन मंगल श्लोक 

राष्ट्रकूटांच्या ताम्रपटांत प्रारंभी विष्णू आणि शिव यांच्या संरक्षणाची प्रार्थना 
करणारा एक शलोक ("स वोव्याद्वरेधसा धाम' इत्यादी) असतो. बगुस्रा 
आणि जांबगाव ताम्रपटांतही तसा तो आलेला आहे. तर्थापि, वजीरखेड ताम्र- 


२६२ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


पटांत मात्र आरंभी त्याऐवजी जिनशासनाच्या प्रशस्तीचे दोन मंगळ शलोक आलेले 
आहेत. त्यांपैकी दुसरा शलोक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य भट्ट अकलंकदेव' यांच्या 
“प्रमाणसंग्रह ' नावाच्या ग्रंथातील मंगळ शलोक होय. तोच येथे उद्भत केलेला 
आहे. पहिला शलोकही प्रशस्ती-लेखकाने अशाच दुसर्‍या एखाद्या ग्रंथातुन 
असावा. कदाचित त्याने स्वतःही तो रचला असणे शवय आहे. यातील दाने 
जैन वसतींना दिलेली असल्यामुळेच बहुधा या ताम्रपटांच्या आरंभी जिनशासनाच्या 
प्रशस्तीचे हे श्‍लोक घातलेले असावेत. पण याचा अर्थ तृतीय इंद्रराज हा जेन 
धर्मानुयायी होता असा करता येईल्से वाटत नाही. वगुग्रा आणि जांवगाव 
ताम्रपटांतील शिव आणि विष्णू यांच्या प्रशस्तीपर शलोकांवरून वंशपरंपरेने 
तृतीय इंद्रराज हाही हिंदू धर्मानुयायी होता असे स्पष्ट दिसते. फार तर असे 
म्हणता येईल की, जैन धर्माविषयी इंद्रराजाच्या मनात आदर आणि सहानुभूती 
होती, म्हणूनच तर त्याने जैन वसतींना यांतील दाने दिलेली आहेत. इंद्र” 
राजाचा पगजोवा अमोघवर्ष हा जेन धर्मानुयायी होता असे ' आदिपुराण ' ग्रंथकर्ता 
जिनसूरी . आणि ' गणितसारसंग्रह ग्रंथाचा लेखक महावीराचार्य यांनी म्हटले 
आहे हे खरे. तसेच इंद्रराजाचे आजोबा अकालवर्ष किवा द्वितीय कृष्णराज 
याचे शिक्षण ' आदिपुराण ग्रंथाच्या शेवटच्या पाच अध्यायांचा लेखक गुणचंद्र 
यांच्या हाताखाली झाले होते हेही खरे '. तथापि, त्यावरून हे दोघे जैन धर्मानुयायी 
होते असे म्हणणे विद्वानांना मान्य नाही. इतर पुराव्यावरून ते हिंदू धर्मानुयायी 
होते असेच दिसून येते. हिदू धर्माप्रमाणे जन धर्म आणि जंन गुरू यांच्याविषयीही 
त्यांच्या मनात आदर व श्रद्धा होती एवढेच म्हणता येईल. तृतीय इंद्रराजाच्या 
बाबतीतही अशीच वस्तुस्थिती असावी. 


बंशावळ प्रशस्ती व चर्चा 

प्रस्तुत वजीरखेड ताम्रपटात जिन-प्रशस्तीच्या या दोन मंगल शलोकांनंतर 
राष्ट्रकूटांचो वंशावळ वर्णन केलेली आहे. सोमवंशात जन्मलेल्या यहूच्या कुळात 
श्रीकृष्णाने जन्म घेतला होता. त्याच्या कुळात दंतिदुर्ग नावाचा एक सुप्रसिद्ध 
'राजा होऊन गेला (इलो. २-६). दंतिदुर्गाच्या मृत्यूनंतर त्याचा काका कृष्णराज 
(प्रथम) गादीवर आला. करृष्णराजाला गोविदराज या नावाचा मुलगा होता. 


१ न्यू इंडियन अँटिक्वेरी, वर्ष २, पृ. १११. 
२ दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन, संपा. यझदानी. पृ. २७९. 
३ तब्नैव, पृ.२८५. 


तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन तास्रपट २्द्रे 


हाच ह्वितीय गोविदराज म्हणून ओळखला जातो. बगुग्रना व जांबगाव ताम्रपटांतील 
वंशावळीत याचे नाव गाळले आहे, पण प्रस्तुत वजीरखेड ताम्रपटांतील ७ घ्या 
इत्लोकात मात्र ते आले आहे. तथापि, त्यावरून हा द्वितीय गोविदराज गादीवर 
बसला होता की नाही ते निश्‍चित कळत नाही. तो खरोखर गादीवर बसला 
होता की नही या प्रश्‍नाविषयी विद्वानांत बरेच दिवस मतभेद होता. पण 
या गोविदराजाच्या कडबा आणि दौलताबाद ताम्रपटांच्या उपलब्धीमुळे आता 
त्यावर पडदा पडला आहे. तो गादीवर बसला होता हे निश्‍चित झाले आहे. हा 
हितीय गोविदराज राज्यकारभारात फारसे लक्ष घालीत नसे. आपला धाकटा 
बंधू निरुपम (ध्रुव) याच्यावर राज्यकारभार सोपवून तो स्वतः सुखविलासात 
मग्न असे. निरुपम ध्लुब हा महत्त्वाकांशी होता. त्याने या संधीचा फायदा 
घेऊन आपल्या वडील बंधूंशी युद्ध करून त्याला पदच्युत केले व स्वतः राज्यसिहासन 
बळकावले. हा निरुपम, ध्रुव, धारावर्ष या नावांनींही प्रसिद्ध आहे. त्याच्या 
नंतर जगतृंगदेव (><तृतीय गोविद) गादीवर वसला. त्याच्या मागून त्याचा सुपुत्र 
अमोघवर्षं याला राजपद प्राप्त झाले. (श्लो. ७) 

श्लोक ८ मध्ये अमोधवर्षाला ' चालुक्यांचा कालनल ' म्हटले आहे. त्यावरून 
त्याने केलेल्या चालुक्य वंशाच्या विध्वंसाची कल्पना येते. इतिहासावरून 
आपणारग असे कळते' की, अमोघवर्ष गादीवर बसल्यावर लौकरच त्यांच्या राज्यात 
अनेक बंडे झाली व त्यामुळे राष्टकूटांच्या साम्राज्यात सर्वत्र गोंधळ माजला. पूर्व 
'चालुक्‍्यनृपती द्वितीय विजयादित्य याने राष्टकूटांच्या राज्यावर स्वारी करून त्यांना 
पराभूत केलें व सर्व राज्य पादाक्रांत केले. या संकटाच्या काळी अमोघवर्षाचे 
काका कर्क ऊर्फ पातालमल्ल याने बंडखोरांचा बीमोड केला. पुर्व चालुक्यांच्या 
विरुद्ध विगवल्लीच्या रणांगणावर अमोघवर्षाचे दीघंकाळ युद्ध चालू होते. त्यात 
अमोघवर्भांचा अखेरीस विजय झाला. बगुम्रा ताम्रपटावरून कळते की, झाडे 
फुलासकट उपटून जाळावी त्याप्रमाणे चालुक्‍्यांचा विध्वंस करून अमोधवर्षाने 
चालुक्य समुद्रात वुडत असलेल्या राष्टकूटलक्ष्मीला वर काढले. स्तंभ हा शब्द 
शिलष्टार्थाने वापरला आहे. त्यावरून असे सूचित होते की, अमोघवर्षाने स्तंभ नगराचा 
विध्वंस केला होता. हे स्तंभनगर म्हणजे बंगालच्या मिदनापूर जिल्ह्यातील प्राचीन 
ताम्रळ्ति (: आजचे तामल्कः) शहर होय, असे डॉ. डी. आर. भांडारकरांनी 


१ डॉ. अळतेकर. राष्टकूट अँड देअर टाइम्स. पृ. ४९. 
२ इंडि. ऑटि, वर्षं १२, पृ.२४९ 


२६्ड महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


म्हटले होते; पण ते बरोबर नाही. वस्तुतः ते आंध्रप्रदेशातील कर्नूल 
जिल्ह्यातील कुृंभम्‌॒ होय. चालुक्यांच्या राज्यातील हे महत्त्वाचे शहर असले 
पाहिजे. 

याच शळोकावर्न आपणाला कळते की, अमोघवर्पाला कृष्णराज (द्वितीय) 
नावाचा मुलगा होता. तो नंतर गादीवर बसला. याची राणी चेदि राजाची 
मुलगी होती. तिच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. हा चेदि राजा म्हणजे 
मध्यप्रदेशातील त्रिपुरा य्रेथे त्यावेळी राज्य करणारा कोक्कल नुपती होय असे 
सांगली' आणि कर्डा' या ताम्रपटावरून कळते. या दोघांना झालेल्या मुलाचे 
नाव जगत्तुंग. (श्लो. ८) हाच प्रस्तुत दानपत्रे देणाऱ्या तृतीय इंद्रराजाचा 
पिता होय. 


लक्ष्मीची वांशिक परंपरा 

यानंतर जगत्तृंगाची पत्नी आणि तुतोय इंद्रराजाची आई लक्ष्मी हिची वांशिक 
परंपरा पुढोळ दोन शलोकांत वर्गन केलेली आहे. आपल्या सह्त वाहूंनी नर्मदेचे 
पाणी थोपवून धरून तिचा ओव अनेक धारांमध्ये विभागणार्‍या आणि रावणाचा गर्व 
हरण करणार्‍या सहख्रार्जुन नृपतीच्या वंशात हैहय कुळाला भूषणभूत झालेला कोक्कल 
नावाचा राजा चेदि देशावर राज्य करीत होता. त्याला झंकरगण या नावाचा 
मुलगा होता. (श्लो. १०) त्याचा विवाह चालुक्य कुळातील सिहुकाचा मुळ्गा जो 
अरयम्म त्याच्या मुलीशो झालेला होता. शंकरगणाला अरयम्माच्या कन्येपासून 
जी मुलगी झाली तिचे नाव लक्ष्मी, हीच जगत्तृंगाची पत्नी बः शंकरगणाचे 
दुसरे नाव शंकुक असे याच श्लोकात आलेले आहे. (इलो. ११ ) 

वगुम्ना आणि जांवगाव तास्रपटांत देखील लक्ष्मीच्या पूर्वजांचा हा वृत्तांत 
आलेला आहे. त्यांत आणि आपल्या वजीरखेड ताग्रपटांत कोक्कलाचा पुत्र म्हणून 
ज्या शंकरगणाचा किवा शंकुकाचा उल्लेख आहे त्याचेच नाव रणविग्रह म्हणून 
निदिष्ट केळे आढळते. सांगली ताम्रपटात लक्ष्मीच्या वडिलांचे नाव रणविग्रहू, 
तर कर्डा ताम्रपटात शंकरगग आणि शंकुक अशो आढळतात. शंकुक हे शंकरगण 
शब्दाचेच संक्षिप्त र्य होय. अर्थात, रणविग्रह, शंकरगण अथवा शंकुक ही एकाच 
व्यक्तींची नावे होत यात शंका नाही. रणविग्रह ही वहुधा शंकरणगाची उपाधी 
असावी. 


तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथोल दोन ताम्रपट २६५ 


चालुक्य नृपती सिंहक आणि अरयम्म 

प्रस्तुत वजीरखेड ताम्रपटात ऐतिहासिक दृष्ट्या नवीन माहिती मिळते ती अशी 
की, या शंकरगणाची पत्नी, अर्थात, लक्ष्मीची आई, ही चालक्यांच्या कुळातील कन्या 
असून तिच्या वडिलांचे नाव अरयम्म आणि आजोबाचे नावे सिंहुव' असे होते. वगुम्रा 
आणि जांबगाव या ताम्रपटांत ही माहिती नाही. चालुक्यांच्या कुळातील सिहुक 
आणि अरय्यम हे राजे कोण असावे याचा शोध आजच्या ज्ञात इतिहासावरून 
छागत नाही. 


जगतृंग आणि गू्जर (प्रतिहार) 

द्वितीय कृप्णराजाच्या मृत्यूपुर्वीच जगत्तुंग मृत्यू पावला आणि म्हणून गादीवर 
बसण्याचे भाग्य त्याला लाभले नाही, हे खरे असले तरी आपल्या वडिलांच्या वरोबर 
किवा स्वतंत्रपणे त्याने गुर्जर प्रतिहारांच्या विरुद्ध झालेल्या युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेतलेला 
असावा असे दिसते. गूर्जर प्रतिहारांच्या देशातील वृद्ध लोक पावसाळ्यात दिसणारे 
इंद्रधनुष्य आणि होणारी मुसळधार वृष्टी पाहून पूर्वी कृष्णराज आपल्या अशाच 
धनुष्यातुन पर्जन्यधारांप्रमाणे बाणांचा वर्षाव कसा करीत होता यासंबंधी वर्णने 
अजूनही करतात असे द्वितीय कृष्णराजाच्या पराक्रमाचे वर्णन वगुग्रा आणि जांबगाव 
ताग्रपटांत अ आहे. बजीरखेड ताम्रपटात कृष्णराजाच्या पराक्रमाचे असे 
वर्णन आढळत नाही. उलट, गूर्जर प्रतिहारांच्या विरुद्ध झालेल्या युद्धातील जग- 
त्तृंगाच्या पराक्रमाचे वर्णन त्यातील ९ व्या श्लोकात आलेले आहे. * ज्याच्या 
तरखवारीच्या प्रचंड घावांनी छिन्नविछिन्न झालेले पण युद्धातून कसेबसे वाचलेले गुर्जर 
वीर आपला भयज्वर अजूनही सोडीत नाहीत ' -(म्हणजे, अजूनही ते भीतीने 
थरथर कापत असतात) असे वर्णन या श्लोकात आहे. त्यातील ' ज्याच्या (यस्य) ' 
या पदाचा संबंध मागील एलोकातील जगत्तुंगाशी आहे हे अगदी स्पष्ट दिसते. तेव्हा 
आपल्या तरवारीच्या घावांनी गूर्जरांना छिन्नविछिन आणि भयभीत करून सोड- 
णार्‍या जंगत्तृंगाच्या पराक्रमाचे हे वर्णन होय यात शंका नाही. गूजंर म्हणजे उत्तर 
हिंदुस्थानातील महोदय अथव कनोज येथे राज्य करणार्‍या गूर्जर प्रतिहारांच्या 
विरुद्ध कदाचित दोन स्वतंत्र. युद्धे होऊन पहिल्यात कृष्णराजाने णि दुसऱ्यात 
जगत्तृंगाने असे पराक्रम गाजवले असावेत; किवा दोघांनीही एकाच युद्धात ते 
पराक्रम गाजविले असावेत असे दिसते. कदाचित असेही असणे शक्‍य आहे कौ, 
गुर्जर प्रतिहारांच्या विरुद्ध झाळेल्या लढाईची सूत्रे जगत्तृंगाच्या हाती असावीत, पण 
प्रत्यक्ष गादीवर ड्वितीय कृष्णराज असल्यामुळे बगुग्ना आणि जांवगाव ताम्रपटांत या 
पराक्रमाचे श्रेय त्याला दिलेले असावे. त्यात वणन केलेला परात्राम करण्याइतपत 


२६६ महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट बव शिलालेख 


कृष्णराजाचे वय त्यावेळी नव्हते कारण, त्यावेळी तो बराच वृद्ध असावा 
असे त्याच्या कारकोर्दीच्या काल्खंडावरून दिसुन येते. दुसरे असे की, जगत्तुंग 
हे काही विशेषनाम नाही. ती एक उपाधी असावी आणि क्रृष्णराजाच्या या 
मुलाने आपल्पा पराक्रमाने ती मिळविलेली असावो असे ११ व्या श्लोकातील * परा- 
क्रमोजितजगत्तुंगस्य ' या पदावरून दिसून येते. बगुग्ना आणि जांबगाव ताम्र- 
पटातील अनुक्रमे १६ व १८ या शलोकांतील * जनितभंगो वैरिवृंदस्य ' * वल्लभो वीर- 
लक्ष्म्या ही विशेषणे देखील जगत्तुंगाने केलेल्या पराक्रमाची सूचवः असून त्याचा तो 
पराक्रम गूर्जर प्रतिहारांच्या विरुद्ध झालेल्या युद्धातील असावा असे प्रस्तुत वजीरखेड 
ताम्रपटांतील ९ व्या श्लोकावरून म्हणावयास हरकत नाही. 


इंद्रराजाचे राज्यारोहूग व नातेवाइकांचे बंड 


जगत्तृंग आणि लक्ष्मी यांना झालेल्या मुलाचे नाव इंद्रराज (तृतीय) होय. 

यानेच प्रस्तुत दानपत्रे दिलेली आहेत. १२ते २१ या एलोकांत त्याची प्रशस्ती अ 
आहे. त्यात प्रशस्तीलेखकाने इंग्रराजाला संवंगुणसंपन्न म्हणून वर्णन केल्याचे 
दिसून येईल. प्रशस्तोंचे हे शलोक प्रशस्तोळेखकाच्या स्वभावाला अनुसरून ठराविक 
पद्धतीचे आणि अतिशयोक्त असले तरी त्यांतून ऐतिहासिक दृष्टडा महत्त्वाच्या 
माहितीचे काही कण गोळा करता येणे शक्‍य आहे असे मला वाटते. पुढील एलोकाकडे 
अभ्यासकांचे लक्ष मी विशेष वेधतो. 

तेजो वीक्षितुमक्षमा: &णमपि स्वैरेव दोपैमुहु- 

्रान्ता: सन्ततमक्र्मेण सहसा संगम्य सर्वेप्यमी । 

व्यालोलाश्‍चल्पक्षपातविकला दीम्रप्रतापानले 

दायादा: स्वयमेव यस्य पतिता दीपे पतंगा इव ।॥॥१६॥ 

सामान्यत: अशी समजूत आहे की, द्वितीय कृष्णराजाच्या मृत्यूनंतर त्याचा नातू 

(तृतीय) इंद्रराज हा निविध्नपणे गादीवर बसला.' तथापि, इंद्रराजाचे राज्या- 
रोहण निविध्नपणे जाळे असावे असे वरील शलोकावरून दिसून येत नाही. कृष्णराज 
मृत्यू पावला त्यावेळेला त्याचा मुल्गा जगत्तृंग हा जिवंत नव्हता. म्हणून जगत्तृंगाचा 
पुत्र इंद्रराज याला गादी मिळणे न्याय्य होते. तथापि, त्यावेळी गादीवर वारसा- 
हक्‍क सांगणारे कृष्णराजाचे काही नातेवाईक असावेत. इंद्रराज गादीवर बसल्या- 
नंतर इंद्रराजाच्या दायादांना त्याचे ते तेज क्षणभरदेखील सहन होऊ शकले नाही. 
आपापल्या दोषांनी श्रांत होऊन जे इतस्तत: एकसारखे भ्रमण करीत होते ते सर्व 
एकत्रित येऊन इंद्रराजावर चाळ करून गेळे. परंतु त्यांच्यातच फूट पडल्यामुळे 


१ डॉ. अळतेकर. दि राष्कूटाज अँड देअर टाइम्स, पृ. १००. 


तृतोय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन ताश्रपट २६७ 


(पक्षपातविकला:), ज्योतीवर झडप घाळून तिच्या आचेने पंख गळून पडल्यामुळे 
पतंग ज्याप्रमाणे जळून खाक होतात, त्याप्रमाणे इंद्रराजाच्या पराक्रमाने ते सर्व 
पराभूत किवा नष्ट झाले (पतिता:). यानंतर शत्रूंच्या माथ्यावर आणि आपल्या 
सिहासलावर इंद्रराजाने एकाचवेळी आक्रमण केळे, (आणि नंतर) आपला द्व्प 
करणार्‍या इतर शत्रूंचा केवळ आपल्या श्रूभंगाने पराभव करून त्यांची राज्ये एका 
क्षणात केवळ भतोराज्याप्रमाणे (धुळीला मिळविली), असे वर्णन पुढील १७ व्या 
शलोकात आलेले आहे. 

यावरून दिसून येईल की, कृष्गराजाच्या मृत्यूनंतर त्याचा नातू इंद्रराज याला 
सिंहासनावर सुखासुखी वसता आले नाहीं. तो गादीवर आल्यानंतर त्याच्या 
नातेवाइकांनी, वहूधा इतर शत्रूंच्या साह्याने, त्याला पदभ्रप्ट करण्यासाठी बंडाळी 
माजविली असावी. ते बंड इंद्रराजाने आपल्या पराक्रमाने मोडून काढले. सारांश, 
वारसाहक्काने मिळगारे आपले सिंहासन त्याला आपल्या नातेवाइकांचा आणि 
इतर शत्रंचा पराभव करून घ्यावे लागले आणि त्यानंतरच पृथ्वीने, कल्पटधतेप्रमाणे 
त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण केल्या. (श्लो. १७) आपल्या पराक्रमाने शेष-इंद्रादिकांना 
जिंकणाऱ्या या इंद्रराजाची तिन्ही श्त्रेत छत्रे, त्याच्या कौर्तीप्रमाणे ब्रैलोक्यात क! शी 
चमकत होती, आणि त्याची सेवा करण्यासाठी, विनतेचा पुत्र गरुड स्वतः त्योच्या 
ध्वजावर कसा येऊन राहिळा, याचे श्लो. १८ व १९ मध्ये गौरवपूर्ण शब्दांत वर्णन 
केळे आहे. त्यानंतर त्याने आपणाला राज्याभिपेक करून घेतला. शलो. २० मध्ये 
इंद्रराजाने राज्याभिषेकाच्या वेळी दिलेल्या अपूर्व दानाचे वर्णन आलेले आहे. 
आपल्या दानशरतेने त्याने वळीराजालाही मार्गे टाकळे. सर्व पृथ्वी जिकून तो 
तिचा एकमेव स्वामी झाला. देवब्राम्हणांना अनेक दाने देऊन तो स्वतः नुपतींना 
बंदनीय झाला. (श्लो. २१.) 

यानंतर ताम्रपटातील गद्य विभाग सुरू होतो. त्यात आरंभी इंद्रराजाचे 
सौंदर्य, शौर्य, चातुर्य, औदार्य, धैर्य, गांभोथ, वीर्य इत्यादी गुण निदिप्ट करून श्री गेय- 
चतुर्मुख, श्रीकीतिनारायण, श्रीमनुजत्रिनेत्र, श्रीराजमार्तंड,  श्रीरट्टकदप 
श्रीविक्रमतुंग ही त्यांची विरुदाअली काव्य़मंथ शब्दांत वर्णन केली आहे. एवंगुणविशिष्ट 
नित्यवर्यदेवाचे म्हणजेच तृतीय इंद्रराजाचे आसन मान्यखेट येथील राजवानीत 
अधिक बळकट झाल्यानंतर ( मान्यब्ेटराजधानोस्थिरतरावस्थानेन ) आपल्या 
पट्टबंधमहोत्सवासाठी तो कुरुदक येथे गेला. उत्सव संपल्यानंतर  (सुवर्ण- 
दानासाठी) त्याने तुलापुरुषाच्या एका पारड्यात उज्ज्वल सोन्याच्या राशी घाळून 
आणि दुसऱ्या पारड्यात स्वतः उभे राहून स्वतःला ताठून घेतले. पारड्यातून बाहेर 
पडण्यापूर्वी त्याने या दोन्ही तास्रपटांतील दाने दिली. 


२६८ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेखं 


> 


राज्याभिषेक व पटटबंधोत्सव 

ताम्रपट क्र. १ मधील २० व्या श्‍लोकात आणि ४६ व ४७ या ओळोंत, त्याचप्रमाणे 
ताम्रपट क्र. २ मधील २० व्या श्लोकात आणि ४५ व ४६ या ओळींत आलेल्या राज्या- 
भिषेकाच्या आणि पट्टबंधोत्सवाच्या निर्देगाकडे विशेष लक्ष वेधले पाहिजे. वगुम्रा 
आणि जांबगाव ताम्रपटांत राज्याभिषेक उत्सवाचा उल्लेख आढळत नाही, फक्त 
पट्टबंधोत्सवाचा उल्लेख आढळतो. पण प्रस्तुत वजीरखेड ताम्रपटातील २० व्या 
शलोकात राज्याभिवेक उत्सवाच्या प्रसंगी इंद्रराजाने मनात राग न बाळगता, वेळ 
वाया न घालवता आणि विशेष बोल्वाला न करता दाने कशी दिली याचे अत्यंत 
सुंदर वर्णन केळेळे आहे. दोन्ही ताग्रपटांतील उपरोक्त ओळींत त्याने आपल्या 
मातापितरांच्या आणि स्वत:च्या ऐहिक आणि पारलौकिक पुण्याच्या आणि यशाच्या 
अभिवृद्धीसाठी, पूर्वी केव्हातरो देवाल्यांना दिले गेळेळे पण नंतर लुप्त झालेले अग्रहार 
राज्याभिवेकाच्या वेळी पुन्हा दान दिले, शिवाय २१ लाख उत्पन्नाची ६५० गावे 
दान दिली, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा राज्याभिषेकाचा उत्सव मान्यखेट येथेच 
झाला असला पाहिजे, आणि त्यानंतरच पट्टबंधोत्सवासाठी तो कुरुंदक येथे 
गेला असावा असे स्पष्ट दिसते. अर्थात, राज्याभिषेक आणि पट्टबंध असे दोन 
भिन्न उत्सव असून ते निरनिराळ्या ठिकाणीं स्वतंत्रपणे साजरे झाळे असावेत असे 
अनुमान करण्याला हरकत नाही. या दोहोंचा काळ वेगवेगळा असला पाहिजे. 
ताम्रपटांत 'आलेला पट्टवंधोत्सवाचा काळ हा राज्याभिषेकाचा काळ मानता येणार 
नाही. त्यापूर्वीच राज्याभिषेक उत्सव झालेला असावा. इंद्रराजाचा आजोबा 
द्वितींय कृष्णराज याचा अंतिम उल्लेख शके ८३४ ( इ. स. ९१२ ) हा आढळतो' 
आणि इंद्रराजाचा पट्टवंधोत्सवाचा काळ शके ८३६ ( इ. स. ९१५ ) फाल्गुन 
शुद्ध सप्तमी, शुक्रवार आहे. या दरम्यानच्या काळात केव्हातरी इंद्रराज गादीवर 
बसला असावा असे अनुमान करण्याला हरकत नाही. 


बाणनृयती प्रभुमेर्चा उठाव व पराजय 

या बावतीत बगुग्ना आणि जांवगाव ता म्रपटांत आलेल्या तृतीय इंद्रराजाच्या 
एका विजथाचे वर्णन लक्षात घेतले पाहिजे. या ताम्रपटातील ' स जयति भजदण्ड- 
संश्रयश्री:' आणि 'कृतगोवद्धंनोद्धारं “या दोन शलोकांवर्न असे दिसून येते की, 
इंद्रराजाने कोंणत्या तरी मेरू नावाच्या राजाचा पराभव करून त्यावर विजय मिळ- 
विठेला 'होता. डॉ. मिराशी यांच्या मते हा मेरू म्हणजे वाण वंशातील द्वितीय 


_ १ तत्रैव, पृ. ९९. 


तृतोय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथोल दोन तास्रपट २६९ 


विज्यादित्य ऊफ प्रभुमेरू राजा होय. - त्यांचे म्हणणे असे आहे को, प्रभुमेरूविरुद्ध 
मिळवलेला हा विजथ तृतीय इंद्रराजाने तो स्वत: युवराज असताना आपले आजोबा 
द्वितीय कृष्णराजाच्या कारकीर्दीतच कें मिळविळेला कारण, 
इंद्रराजाने दिलेल्या वगुम्ना आणि जांबगाव ताम्रपटांत त्याचा उल्ढेख आहे, आणि 
हे ताम्रपट तर त्याच्या राज्यारोहणाच्या वेळी म्हणजे तो राज्यावर बसल्यावर 
पहिल्याच वर्षी दिलेले आहेत, तथापि, राज्याभिषेक उत्सव आणि पट्टबंधोत्सव 
यांच्या काळात वजीरखेंड ताम्रपटांवरून दिसून येणारी भिन्नता लक्षात घेता हे 
म्हणणे आता मान्य करता येणार नाही. ज्या अर्थी तृतीय इंद्रराजाच्या बगुम्रा 
आणि जांबगाव ताश्रपटांत त्याच्या विजयाचे हे वर्णन आलेले आहे त्याअर्थी राज्यावर 
वसल्यानंतर'च त्याने हा विजंथ संपादन केला असला पाहिजे, असे मला वाटते. द्वितीय 
कृष्णराजाच्या कारकीर्दीत त्याने हा विजय संपादन केला असता तर त्याचे श्रेय 
द्वितीय कृष्णराजाला देण्यात आळे असते. दुसरे असे की, कृष्णराजाच्या मृत्यूनंतर 
इंद्रराजाला आपल्या सिंहासनावर निविध्नपणे वसता आले नाही हे आपण यापूर्वी 
पाहिले. त्याला आपल्या नातेवाइकांचा आणि इतर शत्रूंचा पराभव करून सिंहासन 
प्राप्त करून घ्यावे लागले, या संबंधीची चर्चा पूर्वी केलेलीच आहे. कदाचित 
कृष्णराजाच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रकूटांच्या सिठासनासंबंत्री झालेल्या यादवीत इंद्र राजाच्या 
नातेवाइकांना प्रभुमेरूचे साह्य झाळे असावे; किवा या योदवीचा फायदा घेऊन प्रभु- 
मेरूने स्वतंत्रपणे उठाव केला असावा. त्याचवेळी आपल्या नातेवाइकांच्या वरोबरव 
इंद्रराजाने प्रभुमेर्चाही पराभव केला असावा. ही यादवी युद्धे आणि प्रभु- 
मेरूशी झाळेळे इंद्रराजाचे युद्ध लक्षात घेता कृष्णराजाच्या मृत्यूनंतर म्हणजे शके 
८३४ (इ. स. ९१२) नंतर लागलीच केव्हातरी ही युद्धे होऊन शके ८३६ च्या पुर्वी 
केव्हांतरी इंद्रराज गादीवर बसला असावा, असे अतुमान करण्यास हरकत 
नाही. 


दोन्ही तास्रपटांतील वर्धमान एकच 

ज्यांना दाने दिलेली आहेत त्यांचो नावे दोन्ही ताम्रपटांत वर्धमान अशो'च आहेत. 
ताम्रपट क्र. १ मधील वर्धमान हा द्रथिड संघातोळ चौर्चाय अन्वयातील कोण्या- 
तरी लोकभद्र गुरूचा शिष्य होता, तर दुसर्‍या ताम्रयटातील वर्धमान हा द्रविड संघा- 
तीळ वौर्गार्य अन्वयाच्या गादीवरील शिष्य होता एवढेंच म्हटले आहे. 
वीर्ण्णास्य हा शब्द चीर्णाव्य असाही वाचता येऊ शकतो. पण ही केवळ कोरकाची 


१ एपि. इंडिका, वर्ष ३६, पू. २३१. 


२७० महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 

मशान नमाज 

चूक असावी. या दोन्ही शब्दांनी एकच 'अन्वय' सूचित होतो यात शंका नाही , 
त्याचप्रमाणे दोन्ही ताम्त्रपटांतील वर्धमान ही व्यक्‍ती बहुधा एकच असावी. चंदना- 
पुरी येथील अथोव वसती आणि वडनेर येथील उरिअभ्म वसती या दोन्ही वसतींचा 
तोच गुरू असावा. उपल्ब्ध जैन साहित्यात मला या वसतींची, द्रविडसंघाच्या 
बीरगणाची आणि त्यातील वीर्णाय्य अन्वयाची नावे आढळली नाहीत. ही सर्व 
माहिती नवीन असून ती प्रथमच उजेडात येत असावी. जैन धर्मातील 
द्रविड संघाच्या इतिहास-ळेबनासाठी संशोधकांना ती अत्यंत उपयुक्‍त होईल. 


द्रविड संघ : वीरगण 

जैन धर्माच्या अनुयायांमध्ये वस्त्रपरिधानविषयक मतभेदांवरून प्रथम दिगंबर, 
श्‍वेतांबर व वापनोय असे तींत विभाग झाले. पुढे दिगंवर जैनांमध्येही सैद्धान्तिक व 
आचारविषयक मतभेदांवरून त्या त्या मतांच्या अनुयायांचे संघ स्वतंत्र स्थापन झाले. 
द्रविड संघ हा दिगंबर जैनाष्वा अता एक संव होय. देवसेन आचार्यांच्या मते मदुरा 
येथोल पुज्ययादांचे शिष्य वज्रनंदी यांनी द्रविड संघाची स्थायना शके ३९१ मध्ये 
केलो. या संघाचे अनुयायी दिगंबर असले तरी वसतीमध्ये राहून वसतीसाठी 
दाने स्त्रीकारीत आणि शेती वगैरे करून आपळा निर्वाह करीत. म्हणूनच देवसेन' 
आचार्यांतो त्यांना जैनाभास असे म्हटले आहे. द्रविड संघ हे नाव त्यांच्या द्रविड- 
देशनिवासापासुन आले आहे. पुढे त्यांच्यातही भेद निर्माण झाले. त्यांना गण 
म्हणतात. गशाचेच पोटभेद म्हणजे उपशाखा अस्वथ म्हणून ओळखल्या जातात. 
प्रस्तुत ताभ्रपटांत द्रविड संघाच्या सुप्रसिद्ध (विशेष) वीरगण नावाच्या गणातील 
वौर्णायूय नामक अन्वयाचा उल्लेब आलेला आहे. महाराष्ट्रात सापडलेल्या ताम्र- 
पटांत द्रविड संघाचा उल्लेख प्रथमच उपलव्ध होत आहे. द्रविड संघातील विशेष 
वीर॒गण, वोर्णाय्‌य अन्वय, आणि त्यातोळ लोकभद्र व वर्धमान नावाचे. गुरू यांचे 
उल्लेख जेन साहित्यात मळा मिळाले नाहोत. ही माहिती प्रथमच उजेडात येत 
आहे असे वाटते. 

या ताम्रपटांच्या उपलब्धीमुळे शके ८३६ म्हणजेच इ. स. ९१५ च्या पूर्वी 
महाराष्ट्रात जैन धर्मातील द्रविड संचाचा प्रवेश झाला असाद असे निश्‍चित म्हणता 
येते. या संघाच्या अनुयायांत तीर्थकराच्या यक्षिणीची उपासना विशेष प्रचलित 
होतो. वडनेर ग्रेथे उरिअम्म यक्षिणीचे जैनाल्य होते. चंद्रप्रभ तीर्थकरांची 
उपासिका यक्षिणी ज्वालामालिनी हिचेच कानडी नाव उरिअम्मे असे आहे. तिच्या 
उपासकांची ही वसतो होतो असे यावरून दिसुन येते. चंदनपुरी येथील 
वसतीचे अमोघ हे नाव राष्ट्रकूट नृपती अमोघवर्षाशी' निगडित असावे. 


तृतोय इंद्रराज याचे वजीरखेंड येथोल दोन ताम्रपट २७१ 
लहा ला काल द वतनकननी कन निल हनन लोणीकर होी तत ताव 


बहुधा त्याने दिलेल्या दानातून या वसतींची स्थापना झाली असणे शक्‍य 
आहे. इ. स. च्या ९ व्या- १०७ व्या शतकात द्रविड संघाचे दिगंबर 
मुनी नाशिक जिल्ह्यात येऊन स्थायिक झाले होते आणि त्यांना राष्ट्रकू 


नृपतींकडून दानांच्या रूपाने आश्रय व प्रोत्साहन मिळत होते असे म्हणण्याला 
ह्रकत नाही. या ताम्रपटांच्या काळानंतर सुमारे दीडशे वर्षांनी मालवनृपती 
प्रथम भोज याच्या काळात दिला गेलेला कळवण ताम्रपट उपलब्ध आहे.' 
त्यावरून कळवणजवळ आद्रहादि विषयातील मुक्‍तापल्ली येथे श्वेतांबर जैनांचे 
स्थान असून तेथील आचार्य अम्मदेव नावाचे होते असे कळते. नाशिक जिल्ह्यातील 
जैन धर्माच्या प्रचाराच्या इतिहासाच्या दृष्टीने ही माहिती उपयुक्‍त होय. 


करविमुक्‍ती 

या दोन्ही वसतींना दिलेली ही दाने नेहमीप्रमाणे त्या त्या गावातील उद्रंग, परिकर 
इत्यादी करांतहित दिळेली आहेत. तथापि, त्यातही एक महत्वाचा फरक आढळतो. 
नेहमीप्रमाणे * अचाटभटप्रवेश ' हे विशेषण ताम्रपट क्रमांक २ मध्ये आढळत नाही, 
ताम्रपट क्रमांक १ मध्ये ते आहे. ता. क्र. २ मध्ये ते अनवधानाने गळले असावे 
असे वाटते. तसे नसेल तर क्र. २ मध्ये दिलेल्या सहा गावांमध्ये चाट (शिपाई) 
आणि भट (सैनिक) यांना प्रवेश करून तेथील जनतेकडून आवश्यक असलेल्या 
वस्तू, पैसा वगेरे मागण्याचा हक्‍क होता, अस्ते मानावे लागेल. जैन वसतींच्या 
निर्वाहासाठीं हीं दाने दिलेली असल्यामुळे शिपाई, सैनिक इत्यादींना तेथे प्रवेश 
करण्याचा हक्‍क दिला असेल असे वाटत नाहीं. “ अचाटभटप्रवेश ' हे विशेषण 
ता. क्र. २ मध्ये अनवधानाने गळले असावे असेच मानणे योग्य होईल. 


स्थलनिश्‍चिती : मान्यखेट व कुरुंदक 

प्रस्तुत दोन्ही' ता म्रपटांत आलेल्या राष्ट्रकूटांच्या राजधानीचे नाव मान्यखेंट म्हणजेच 
सध्याचे मालखेड. (तालुका सेरम, जिल्हा गुलवर्गा, कर्नाटक राज्य) - पट्टबंध 
उत्सवाचे स्थान कुरुंदफ म्हणजे तापी नदीवरील कडोदा हे गाव अ सावे असे डॉ. रा. गो. 
भांडारकर यांचे मत होते. श्री. जॅक्सन यांच्या मते ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा 
आणि पंचगंगा यांच्या संगमावरील सध्याचे कुरुंदवाड असावे. डॉ. दे. रा. भांडारकर 
आणि डॉ. अळतेकर यांनी हेच मत मान्य केले आहे. पण जांबगाव ताम्रपटातील 
दिलेले 'खैरोण्डी' गाव पैठणजवळ असल्याचे त्या ताम्रपटात निदिष्ट केलेले असल्या- 


१ एपि. इंडिका, वर्षे १९, पू. ७१. 


२७२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


मुळे कुुंदक हे पैठणजवळ कोठेतरो असले पाहिजे अशी कल्पना करून घेऊन डॉ. वा. वि. 
मिराश, यांनी कुरुंदक म्हणजे गोदावरोच्या प्रवरासंगमाजवळचे 'काय़ंगाव' असावे 
असे सुचवले आहे.' पण इंद्रराजाचे वगुम्रा ताम्रपट गुऊराथेत, जांबगाव ताम्रपट 
मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यात, आणि वजीरखेड ताम्रपट नाशिक जिल्ह्यात 
असे दूरदूरच्या भिन्न स्थळी सापडलेले असून त्यात दान दिलेली गावेही त्या त्या 
जिल्ह्यातोलळ आहेत. तथापि, या सवं ताम्रपटांती'ळ दाने इंद्रराजाने वुझुंदक येथूनच 
दिलेली आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता डॉ. मिराशींची' कुरुंदक-ग्रामनिशचितीची 
अनुमानपद्धती आणि त्यांनी सुचवळेलो. स्थलनिशश्‍चिती मान्य करता येत नार्ह् 
आपल्या राजधानीहून पट्टबंधोत्सवासाठी' इंद्रराज ज्या कूरुंदक गावी गे 
ते मान्यखेटजवळच कोठेतरी असले पाहिजे. त्या दृष्टीने कुरुंदक म्हणजे कुरु 
असणे शक्य मानता येईल. पण त्याहीपेक्षा परभणी जिल्ह्याच्या बसमत तालुक्यात 
बसमतच्या उत्तरेस पाच मैलावर असलेले कुरुंदा गाव हे जुने कुरुंदक असेल काय, 
याचा विचार झाला पाहिजे. कुठंदक याचे भाषाशास्त्रदृष्ट्या कुरुंदा होणे अधिका 
स्वाभाविक होय. माळ्खेड (मान्यखेट) पासून पश्चिमेकडे करुंदवाड १८७ मैल 
हूर आहे. कुरुंदा मालखेडच्या उत्तरेला १५० मैल अंतरावर आहे. ॥र'भणी' 
जिल्ह्यातील अनेक प्राचीन जैन मंदिरे आणि अभोववर्षानंतरच्या राष्ट्रकूटनूपतींचा 
जैन धर्माकडील ओढा लक्षात घेता इंद्रराज ज्या कुरुंदक गावी पट्टवंधोत्सवासाठी 
गेला होता ते सध्याचे कुरुंदा असणे अधिक शक्‍य वाटते. 
ताश्रपट क्रमांक १ मधोल स्थलनिश्‍चिती 

अमोव नावाच्या जॅन वसतीचे गाव चंदनापुरी म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील 
मालेगावच्या दक्षिणेस २ मैलांवरोल गिरणा नदीच्या काठावरील चंदनपुरी 
होय, या. वसतोला दान दिलेले पाडलावदद-८४ विभागातील मालवह हे गाव 
म्हणजे मालेगावच्या आग्नेय दिशेस २ मैलांवरील गिरणा नदीच्या काठावरील 
मालधा गाव असावे. पाडलावद्द म्हणजे माल्धा गावाच्या ईशान्येस १२ 
मैलावर पाडळदा गाव असावे. पूर्वसीमेवरील चिचवल्लो म्हणजे माळ्धा 
गावाच्या पूर्वेला दहा मैलांच्या अंतरावर अर चिचगव्हाण असावे. ताम्र- 
पटात निदिष्ट केलेली, पश्च्मि आणि दक्षिण सीमेवरील गिरिपर्णा नदी म्हणजे 
गिरणा नदी होय. उत्तर सोमेवरील माहुलोग्राम आढळत नाही. वहुधा सध्याच्या 
मालेगावचेच ते जुने नाव असावे. 


ता 


१ तत्रैव. वर्ष ३६, पृ. २३२. 


तृतोय इंद्रराज याचे वजोरखेड येथील दोन तास्रपट २७२ 


अमोघ वसतोला दान दिलेले दुसरे गाव सोहपुरज पारियाल प्राम 
म्हणजे सध्याचे औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वजापूर ताळुवयातीच पारिलळ; आणि 
सोहपुर म्हणजे पारळच्या पूर्वेकडे १५ मैलांवरील शिऊर ग्राव असावे. 
पश्चिम सौमेबरील मणियाडा नदी म्हणजे सध्याची मान्याड नदी. होय. पारळ 
हे गाव मान्याड नदोकाठावरून पुर्वेला दोन मैलांवर आहे. पार्यालय्रामाच्या 
पूर्व-सीमेवरील निवग्नाम म्हणजे पारळच्या पुर्वेला पाच मैलांवर असलेले निमगाव 
आणि उत्तर-सीमेवरील भहावल्ली म्हणजे पारळच्या उत्तरेला चार 
मैल अंतरावर असलेले भादलो हे गाव असावे. 


तास्रपट क्रमांक २ मधील स्थलनिश्‍चितो 

दुलर्‍्या ताम्रपटातोल उरिअम्म वसतीचे गाव वडनेर म्हणजे माळेगावच्या 
बायब्येस पंधरा मैलांवर मोसम नदीच्या कोठावरोळ बडनेर होय. या वस्तोला 
दिलेली गावे पृढीलप्रमाणे: (१) रंकाण २४ विभागातील रुह्राणग्राम, याच्या 
चतुशीमा अशा : पुर्वेला आणि दक्षिणेला रृद्धगिरो, पश्चमिला बारिवाहला ग्राम आणि 
उत्तरेला मोसिनो नदी. मोसिनी नदो म्हणजे सध्याची मोसम नदी होय, 
रॅंकाण भा किंबा तत्सदश नावाचे गाव ओढळत नाहीं. रुद्वाणग्राम बहुधा 
उपरोक्त बडनेर गावाच्या वायव्येला असल उत्राण गाव असावे. हा 
स्थलनिश्चिती करण्यात अडचण आहे ती अशी 
मोसिनी नदीथ्या दक्षिण तोरावर असल्याचा निर्देश 1 आहे, पण उत्राण 
गाव हे त्या नदीच्या उत्तर तीरावर आहे. नदीची वळणे आणि बदलते 
प्रवाह लक्षात घेता गेल्या हजार वर्षांच्या काळात उत्नाणच्या वसतीत झाळेला 
हा फरक किवा उत्राणचे पुनर्वसन झाले असणे अशकय नाही. तर्था१, रुहाण 
आणि रंकाण हीं गावे याच विभागात कोठेतरो पूर्वो असली प।हिजेत, हे पुढील 
रंकाण-२४ विभागातील तंगोणी ग्रामाच्य़ा स्थलनिश्‍्चितीवरून दिसून येईल. 
पूव आणि दक्षिण सीमावरोल रृद्रेगिरी ठे उत्राण जवळच्या पर्वताचे नाव 
असाव, पश्चिम सीमेवरोल वारिवाहला ग्राम सध्या आढळत नाहो, 

(२) दान दिलेले दुसरे गाव छटठियान-३२ विभागातोल धप्नउर प्राम 
होय. त्यांच्या चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : पूर्वेला अंतरबल्ल्ो ग्र,म, दक्षिणेला 
गिरिपर्णी नदी, पश्‍चिमेला फेचग्राम, आणि उत्तरे गा तलवाड ग्राम. दक्षिण 
सीमेवरील गिरिपर्णी म्हणजे सध्याची गिरणा नदो होय. उत्तर सोमेवरोल 
तलवाड ग्राम म्हणजे वडनेरच्या दक्षिणेला सात मैळ आणि माळेगावच्या 
पश्चिमेला दहा मैल अंतराबर वसलेले तलबाडे होय. दान दिळेळे गाव 

१-9--:8-0 


, तौम्रपटात रुद्दाणग्राम हे 


२७४ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


धन्नउर म्हणजे तलूवाडच्या दक्षिणेला गिरणा नदीच्या उत्तर तीरावरील धानरी 
गाव असावे. छटछयान, फेंचग्राम, आणि अंतरवल्ली हो गावे मला आढळली 
नाहीत. 

(३) दान दिलेळे तिसरे गाव म्हणजे रंकाण-२४ विभागातील तुंगोणो ग्र।म 
होय. त्याच्या चतुःसीमा : पुर्वेला दश्भोइयली ग्राम, दक्षिणेला तुंगभद्रा नदी 
पश्शिमेला साविणिवाड ग्राम आणि उत्तरेला कतरवल्ली ग्राम. तुंगोणी म्हणज 
नाशिक जिल्ह्याच्या वागळाण तालुक्यातील तृंगण गाव असावे. दक्षिण 
सीमा म्हणून निर्देशिलेली तुंगभद्रा नदी म्हणजे मोसम नदीला मिळणार्‍या 
ज्या लहानशा नदीकाठावर तृुंगण वसलेले आहे ती नदी असावी. तुंगण 
आणि तुंगभद्रा या दोडोतील अर्धनामसादृश्यावर्न असा तर्क करण्याला हरकत 
नाही. दशभोइयली म्हणजे तुगणच्या असलेठे दरवेल गाव, आणि 
कतरवल्ली म्हणजे तृंगणंच्या सध्याचे कतरबेल हे गाव 
होय. साविणिवाड ग्राम आढळत नाही. 

(४) दान दिलेळे चौथरे गाव, वटनगर विषयातील म्हणजे जिल्ह्यातील 
अज्जलोणी होय. त्याच्या चतुःसीमा पुढोठप्रमाणे: पूवेला नीलग्राम, दक्षिणेला 
तलवाड ग्राम, पश्चिमेला डोंगरग्नाम, आणि उत्तरेला मोसिनी नदो. वटनगर 
म्हणजे उत्तर सीमा म्हणून निर्देशिलेल्या मोसिती म्हणभ सध्याच्या मोसम 
नदीच्या काठावरील वडनेर होय. वजीरखेडजवळीळ मोसम नदीच्या काठावर 
असलेळे नौळगव्हाण हे ताम्रपटातील नोलग्राम असावे. इतर गावे सध्या 
आढळत नाहीत. 

धारावर्ष ध्रुवराज याच्या शके ६९७ (इ. स. ७७५) च्या पिपरी ताम्रपटात 
वरील काहो गावांचे उल्द्लेव आलेले आहेत. त्या ताम्रपटात वटनगरिव-८४ 
विभागातील लोला-प्राम नावाचे गाव दान देण्यात आलेळे आहे. 
निर्देशिडेल्या लीला-ग्रामाच्या चतुःसीमा अशा : पूर्वे» लवु-देज्ञार-वेटक, दक्षिणेस 
तलापाटक ग्राम, पश्‍चिमेस अज्जलोणी ग्राम, आणि उत्तरेस मोसिनी नदी. 
पिपरी ताम्रपटातील अज्जलोगो आणि आपल्या वजीरखेड ताम्रपट क्र. २ मधील 
दान म्हणून दिलेले ४ थ्रे गाव अज्जलोणी एकच होय यात संशय नाही. पिपरी 
ताम्रपटातील लीला-ग्रामच्या उत्तर सीमेवरील मोसिनी नदी आणि आपल्या 
हाग्रपटातील अज्जलोणीच्या उत्तर सीमेवरील मोसिनी नदी ही एकच होय. 


त्पात 


१ एवि. इंडिका. वर्ष १७, पृष्ठे ८१-८९ 
&-9--118-5 


तृतोब इंद्रराज याचे वजीरखेड येथोल दोन तास्रपट २७५ 


पिपरी ताम्रपटाचे संगादल करताना त्यातील लोला-ग्राम म्हणजे नोलगव्हाण 
होय असे श्री. चांदोरकरांनो म्हटले आहे. आपल्या ताम्रपटात नीड-प्रामही 
श्रो. चांदोरकरांनी पिपरो ताम्रपटातील वटनगर म्हणजे नाशिक 
जिल्ह्यातील वणी होय असे म्हटले आहे, ते मात्र बरोवर नाही. आपल्या 
ताम्नपटातीळ अज्जलोणी ज्या वटनगर विषयात असल्याचे निर्देशिक्ध आहे 
तेच पिपरो ताम्रपटातील वटनगरिक होय. पिपरी ताम्रपटातील तळापाटक 
आराम हेही आपल्या ताम्रपटातील तलवाड ग्राम होप हे निश्चित. पिपरी 
ताम्रपटातील पुर्व सीमेवरील ' देजार-खेटक' या शब्दाचे वाचन माझ्या रते 
* उज्त्रारखेटक' अस आहे. माझ्या मते जेथे आपले ताम्रपट सापडले ते वजीरखेड 
हेच प्राचीन उज््रारकेटक होय. नीलगव्हाणच्या पूर्वेस ते केवळ दोन मैलांवर 


आहे. 
(५ 
ग्राम होय. त्याच्य़ा चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : पूवेला 
दक्षिणेला अमिवारा लदी, पश्‍चिमेला कन्हैनाण ग्राम आणि उत्तरेला बट्टार ग्राम, 
अमिथारा नदी म्हगजे सध्याची आराम नदी होय. तिच्या उत्तर तीरावर 
बसलेडे, म्हणजे नाशिक जिल्ह्याच्या वागलाण तालुकयातील चौंधाणे दे चंदुहाण 
ग्रांथ असावे. चौंधाणच्या पूर्वेला २ मैलांवरीड कंधाणे म्हण ताम्रपटातील 
कन्हैनाण ग्राम असावे. आणि चोौंधाणच्पा उत्तरेला एक मैल अंतरावरील सध्याचे 
याठार म्हणजे ताम्रपटातील बट्टारग्राम असावे. अग्गवलियाण ग्राम सध्या आढळत 
नाही. त्या विभागातील मुख्य ग्राव रुद्दाण म्हणजे उत्राण असावे. ते 
वडनेरच्या वायव्येस १'५ मैलांवर आहे. 
(६) दात दिलेले ६ वे गाव म्हणजे उद्दलउल विभागातोल दिवारग्राम 
होय. त्याच्या चतुःसोमा : पुर्वेला पिय्पलबद्द ग्राम, दक्षिणेला सोहप्राम, पश्‍चिमेला 
वडालौखत्रा, आणि उत्तरेला भोराग्राम. नाशिक जिल्ह्याच्या चांदवड ताळुवपा- 
तीळ चांदवडच्या दक्षिणेला सात मैलांवर असलेले उधूळ म्हणजे ताम्रपटातील 
उद्दलउल असावे. उधूळच्या नैक्छत्येला ३ मैलांवर आणि पूर्वोक्त वडनेरच्या 
पूर्वेढा १७ मैलांवर असलेले सध्याचे देवरगाव म्हणजे दिझारग्र.य असावे. 
पिव्पलवद्द म्हणजे देवरगावच्य़ा पूर्वेला ३ मैळांवरील पिंपळा असावे. पिंपळा 
नदीच्या काठावरच ते वसलेले आहे. दक्षिण सोमेवरोळ सोट्य़रामाचा शोध 
लागत नाही. पश्‍चिम सीमेवरील वडालो खत्रा म्हणजे देवरबावच्या पश्‍चिमेला 
दीड मैळ अंतरावरील वडाळी नाला असावा. भोराग्राम म्हणजे देवरगावच्या 
उत्तरेकडे दोन मैलांवर असलेले भोयगाव असावे. 


तेच हे 


पाचवे गाव म्हणजे रुद्रःण-१२ निभागातीर चंदुहाण 
अग्गवलियाण ग्राम, 


२७६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


त्य 


प्रशस्ती लेखक राजज्ञेखर 

प्रस्तुत दोन्ही ताम्रपटांतील प्रशस्तींचा लेखक राजशेखर होय. काव्य- 
मीमांसा आणि अवंतिसुंदरीकथा इत्यादी सुप्रसिद्ध ग्रंथांचा लेखक राजशेखर 
तोच या प्रशस्तींचा लेखक असावा की काय हे सांगता येत नाही. पण 
तसे असणे शक्‍य वाटतें. राजशेखर कवीचा काळ स्थूल मानाने इ. स. ८५५ ते 
९३० हा होय. गूर्जरप्रतिहार नुपती महेंद्रपाल आणि महोपाल़ यांच्या दरवारी 
तो आश्रयाला होता. इ. स. ९१० मध्ये महेंद्रपालाचा झाल्यानंतर द्वितीय 
भोज गादीवर वसला. पण राज्यपदासाठी त्यांच्यात भांडणे झाली. या अंदा- 
धुंदीच्या काळात तृतीय इंद्रराजाने गुर्जर प्रतिहारांच्या राज्यावर स्वारी करून 
त्यांची राजधानी उध्वस्त केली असे इतिहासावरून कळते. बहुध्रा त्याच 
वेळी इंद्रराजाबरोबर राजशेखर मान्यखेटला आला असणे अशक्य नाही. 
इंद्रराज गादीवर बसल्यानंतर त्यानेच बहुधा हो प्रशस्ती लिहिली असावी 
कलचुरी नृपती युवराजदेव याच्या आश्रयाला राजशेखर काही दिवस होता. 
तेथे असताना त्याने आपले विद्धशाळ्भंजिका नाटक लिहिले. राष्ट्रकूट नृपती 
इंद्रराज आणि कलचुरी नृपती यांचे वैवाहिक संवंध लक्षात घेतो. इंद्रेराज 
आश्रयाला असलेला राजशेखर कलचुरीच्या दरबारात गेला असणे अशकय 
नाही. तेथे काही दिवस राहिल्यानंतर कनौज य्रेथे जेव्हा महोपाल हिसासतावर 
बसला त्यावेळो राजशेखर कवी पुन्हा गुर्जर प्रतिहारांच्या दरवारी अश्रयाला 
गेला असावा. तेथेच त्य़ाने आपले उर्वरीत आयुष्य घालविले असे दिसते. 


बाचन 
दानपत्र क्रमांक १ 
[वृत्तेः श्लोक २, ९, १४, १५, २२ व २३ अनुष्टुभ ; श्लोक १ इंद्रवंशा.; 
शलोक ६ वसंततिलका. श्लोक ३, ४, ५, ८, १०, ११, १६-२१ शार्दूलविक्रीडित; 
श्लोक ७, १२, १३, स्रग्धरा; श्लोक २४ शालिनी. ] 


पवा पहिला 


१. स्वल्ति' [।$] श्रिवः पदलित्यमशेषगोव (च) रन्नवप्रमाणप्रतिषिद्दुष्पथम्‌ 
[1४] जनस्य भव्पत्वसमाहितात्मनो जयत्यनुग्राहि जि- 


१ चिन्हाने दर्शविळे आहे. 


तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन तास्रंपट २७७ 
त पज मत मका अकाककनिकाकेककेननतेतीतीहे नजिक यील लनञयक ल नता 
२. नेन्दशासनम्‌ ॥। [ १॥७] श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्रादामोधलाऊ्च्छनम्‌ । 
जोयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥। [ २॥% ] अ- 
« स्त्यद्यापि निशामुखकतिलको राजेति नामोज्व (ज्ज्व)लम्‌ वि(बि) भ्राणो 
मूदुभिः करेजंगदिदं यो राजते रळ्जयन्‌ [ ॥* ] यस्ये- 
४. कापि कला कलदड्धु<रहिता ग्धेव तुद्धे जटाजूटे धूर्जटिना धृतामृतमयो सोमः 
स कि वण्ण्येते ।। [ ३॥॥% ] वंशे तस्य पुरू- 
चु. रवः 'प्रभूतिभिभूंपः कृतालंकृतावन्तःसारतयोर्त्तात गतवति प्राप्ते च वृद्धि 
क्रमात्‌ [ ।* | तुज्धानामपि भूभूतामु- 
६. परिगे(गो) जातो यदुभूपतिः यः कृत्वा कुलमात्मनामविदितं पुर्त्वान्विजिग्ये 
नृपान्‌ [ ।॥॥४॥% | तस्मिन्विस्मयकारिचारुचरि- 
७. ते तस्यान्वये संभवम्‌ मत्वा श्लाघ्यतमं पितामहमुखेर््याथतो नाकिभिः 
[॥* ] कल्पान्तेपि निजोदरान्तरदरीविश्रा- 
८. न्तसप्ताण्णवश्चक्रे जन्म हरिजितामररिपुः साक्षात्स्वयं श्रीपतिः ॥। [५॥४] 
इत्थं हरे: प्रसरति प्रथि- 
ते पृथिव्यामब्याकुलं बरकुळे कलितप्रताप: [ ।* ] निमूलिताहितमहीपति- 
भूरिदुर्गः पृथ्वीपतिः 
१०. पृथुसमोजनि दत्तिदुर्गः ।[ ॥६॥॥% ] जेत तस्मिन्मरयाते त्तिदिवमिव ततः 
कृष्णराजो नरेन्द्र: तस्यैवा- 
११. सौत्पितृव्यः समजनि तनयस्तस्य गोविन्दराजो (ज:) [ ॥* ] राजा तस्यानुजोभू- 
त्रिश्‍्पमनृपतिः श्रीजगत्तु्धःदेवः ॥ 
१२. सूनुस्तस्याबनीशो भवदवनिपतिस्तत्सुतोमोघवर्षः | ॥॥७॥॥% ] तस्मादिन्दु- 
करावदातयशसश्चालुबयकालानलात्‌ ले- 
१३. भे जत्म हिमांशुवंशतिलकः श्रीकृष्णराजो नृपः ॥ राज्ञी तस्य च चेदिराज- 
तनया च्छः्त्रत्वरयाधीशवरा जाता भूमि- 
१४. पतेव्वे (बे) भूव च जगत्तुद्ठःस्तयोरात्मज: ।॥। [८॥॥%] यस्याद्यापिप्रचण्डासिपात- 
विश्लिष्टविग्रहाः [॥* ] हतशेषा विसुंचन्ति गूर्ज- 
१५. रा न भयज्वरम्‌ ॥०॥ [ ९॥% ] आसोद्वा (द्रा) हुसहस्रसेतुविहतव्यावृत्त- 
रेबाजलः क्षोणीशो दशकण्ठदर्प्पेदलन: ख्यातः 


1) 


डर 


-> 


विसर्ग अनावश्यक. 
२ येथे दंड चुकीने कोरण्यात आले आहेत. ते पुढोद ओळोत या इलोकांच्या 
शेवटी पाहिजेत. 


२७८ 


<२०-८८०>>>->>>- 


१६, 


१७. 


वट 


महाराष्ट्रातील काहो ताम्रपट व शिलाळेख 


सह्रारजुनः ॥ वंशे तत्त्र च हेहयेकतिलकश्चेदीश्वरः कोक्कलो जातस्तस्य 
सुतश्‍च शंकरगण:ः शंकाकरो विद्दिषां(षाम्‌) [ ॥॥१०॥४ ] 
चालुक्यान्वयमण्डनस्य नृपतेः श्रीसिहुकस्यात्मजो राजासीदरयम्म इत्यनु- 
पभस्तस्यात्मजायामभूत्‌ ॥। (॥)' 


पवा दुसरा-पहिली बाजू 
लक्ष्मी: क्षीरमहारण्णवादिव सुता लड्मीस्ततः शंकुकात्‌ देवी सा च पराक्रमो- 
जितजगत्तद्ठस्य कान्ताभवत्‌ ।। [ ११॥% ] तस्या- 


. स्तस्मात्ततूजो मदन इव ह्रे[ :* ] स्कन्दवच्चन्द्रमोलेरिन्दुः क्षीराम्वु(म्व॒)- 


राशेरिव विमलयशोराशिशुक्‍्लीकृताशः [ ।* ] धातु: सो- 


. न्दर्थसूष्टिव्यतिकरजनितानूनविज्ञानसेतुः पृश्व्याः पुण्यातिरेब: सुक्रतनिधिर- 


भूदिन्हराजो नरेन: ।। [ १२॥%* ] वे- 


. धा विज्ञानदर्प्प विवु (ब्‌)धपतिरपि स्वाधिपत्येकदर्प्पं भूभाराधारदर्प्प फणि- 


पतिरधिकं शत्तवः शोयंदर्ष्पंडू (प्पंम।क)- 


. न्दर्पा रूपदर्प्पं भूवि समममुचं यं विलक्षाः समक्ष दृष्ट्वा दृष्टास्तकल्पं सकल- 


गुणगणस्यैकमेवावनीशम्‌ ॥ [ १३॥* ] 


. न सर्व्वंगुणसंदोहमेकस्थं कुरुते विधिः [ ॥* ] यक्चिम्सयितिनिमुष्टस्तेन 


दोषश्‍चिरादयभ्‌ ।। [ १४॥% ] सर्मप्पतकराम्भोधि- 


. वेशामालावलम्वि (म्बि)नी । यक्चिरस्तान्यभूपालाः स्वयं वृतवतो महो ॥। 


[१५॥&% | तेजो वोक्षितुमक्षमाः क्षणमपि स्वैरे- 


.» व दोषैमुहुर्त्रान्ताः स*्ततमक्रमेण सहसा संगम्य सरव्वेप्यमी । व्यालोलाश्‍्चल- 


पज्ञापातवि- 


« कला दोम्रप्रतायानले दायादाः स्वयमेव यस्य पतिता दीपे पतंगा इव ॥ 


[३६॥४ ] आक्रान्तं सम- 


. सेव शत्तुशिरसा येन स्वासिहासनम्‌ भू (भू) भंगेन सहेब भंगमपरे नीताः परं 


बिद्विषः [॥*] तेषां 


. राज्यमपि क्षणाच्चलमनोराज्यावशेपं (बं) कृतं राज्ये कल्पलतेव कामफलदा 
< भेस्याभवन्मेदिनी ॥ [| १७॥% | भूभारोद- 


हने जितः फणिपतिः शक्र: श्रिया निजितः कोत्तिः क्रान्तदिगन्तरा मलिनिता 
येनाखिलक्ष्माभूताम्‌ [ ।* ] त्त्रेलो- 


अनावश्यक. 


३०. 


३१. 


३२ 


1: 


३५. 


नष्ठ 
र 


४१. 


डर. 


.» धनामधेय| :* ] स्वराउ 


तृतोय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन ताम्रपट २७९ 


क्येपि न विद्यतेस्य सद॒शो राजेति यस्योच्चकंराभाति प्रकटोकृतं यश इव 
शश्‍वेतातपत्यत्तयम्‌ ।॥। | १८॥% ] निभिल्लं नर- 

सिंहतां गतबता वक्षोसूना विद्रिषाम्‌ देवोथं विततस्वचक्रदलिताराति- 
श्रियाध्पाश्रितः[ ।॥& ] तत्सेवेहममुं ध्वजा- 

ग्रनिळ्यो राजानमित्याश्रितो रागादंचितकांचनोज्व (ज्ज्व) लतनुर्य्य बैनतेय[:*] 
स्वयम्‌ ॥। [ १९॥% ] दानं भद्रगज: सजत्र- 

पि रुषा कृष्णं करोत्याननं सद्वृक्षोषि फलप्रदः स्वसमये वर्षन्घनो गर्जति 
[॥%&] न क्रोधोद्ृहनं न कालह- 


पत्रा दरुसरा--डुसरी वाजू 


. रगं नोत्सेकतो गर्जितं दानं यस्य तवाप्यनूनपभवद्राज्याभिषेकोत्सवे ।॥। 


[ २०॥४] देबो दानितया स निजितव (ब) लिः 

श्रीकीतिनारायणः जित्वा वारिधिमेखलां वसुमतीमेकाधिपः एालयन्‌ 
[1४ ] देवब्रा (ब्रा) ह*/णभोगजातम- 

ख्िल॑ं कृत्रा(त्वा) नमस्य (स्य॑) फलं सव्वेंषामपि भूभुजां स्वयमभूऱेबो नमस्य- 
शश्‍िरम्‌ । [ २१॥% ] यरच विनयविनतानेवा- 


. भूवालमोलिमालालालितचरणारविन्दयुगल: सोग्दर्य्येशोय्य चातुय्यादारय्येध्र्य- 


गाम्भीरप्रेंबीर्य्यादि- 


. भिरख्िलजताश्‍वरप्रेकारिभिरहितव (न) हनपश्‍वप्येहारिभिम्महागुणेरूपाजितारव- 


द्यविद्योतमानविवि- 

'यळीलोविनिजितशतमख: श्रौगेयचतुर्मुखः गोदान- 
भूमिदानकतकदानाद्यनेकानूनदा- 

नपरायण: श्रीकीत्तिनारायणः संत्वासितोदवृत्तशत्व्रुवरपुरोल्डासितसितात- 
पस: श्रीमनुजत्तिनेत्रा: । स्वको- 
योदप्रविकासिताशेषविनतजनवदनठुण्डरीकषण्ड: श्रीराजमार्तण्डः समुत्बा- 


तसु- 
भगमानिनीमह/भिमावसोभाग्यदर्प्पः श्रीरट्कन्दर्प्प५  पराक्रनाक्रान्तसमस्त- 
पाथिवो- 


त्वा कू ह - 
दानपत्र क्र. २ मध्ये या ठिकाणी “ पाल्यत्‌ ' असे खूप आहे 


धू 


महाराष्ट्रातील काहो ताभ्रपट व शिलालेख 


र्ट 
४३. त्ुद्धः श्रीविक्रमतुद्ध: समभवत(त्‌) [॥* ] स च परमभट्टारकमहाराजा- 
धिराजपरमेश्‍वरश्रोमदकालवर्ष- 
४४. देवपादानुध्यो (ध्या) तपरमभट्टारकमहाराजाधिराजपररेश्वरश्रीम्रित्यवरषंदेव- 
पृथ्वीवल्लभः श्रीवल्लभनरेन्द्रदेवः 
४५. कुशली सर्व्वनिव ययास्षंव (ब) ध्यमानकां (कान्‌) राष्ट्रपतिविषयव तिग्रामकूटा- 
युक्‍तकनियुक्‍तकाधिकारिकमहत्तरादीं (दोन) स- 
४६. मादिशत्यस्तु॒ वः संविदितं यथा मान्यबेटराजधानीस्थिरतरावस्थानेन 
पट्टव (ब) स्धोत्सवसंपादनाय समा- 
४७. नन्दितकुरन्दकमुपागतेन मया. राज्याभिषेकससये मातापित्त्रोरात्मनशचै- 
हिकामुत्चिकपुण्ययशोभि- 
४८. वृद्धये पुव्बेलुप्तानपि देवमोगाव्रहारान्पाल्यता तथापराप्पप्येकविशतिलक्ष- 
दवेब्यो त्यत्तिसहितानि दे- 
४९, बभोगग्रापाणां षर्छतानि यंचाशद्ग्रामाधिकानि नमस्यानि प्रयच्छता शक- 
नृपकालातोतसंवत्सरशतेष्व- 
५०. ष्टासु षर्‌त्रिशदुत्तरेष्‌ युवसंवत्सरा* 
पत्रा तिसरा 
५१. न्तर्गतफाल्गुनशुद्धसप्तम्यां शुक्रवारे मृगशिरसि नक्षत्त्रे प्रभूतोडव (ज्ज्व)ल- 
कनकराशिपरिपूरितं तुलापुरुष- 
५२. मारुह्य तस्मादनुत्तरता प्रथमोदकातिसर्गेण व (द) लिचरुसत्ततपोधनसंतर्प्पणाथं 
देवगुर्पुजार्थ छ- 
५३. ण्डस्ुटितसंवादनाथ॑ च चस्दनापुरिपत्तनाभ्यस्तरे अमोधवसतये सोद्रज्जो 
सपरिकरो सभ्‌तोपात्त- 
पुड. प्रत्ययो. सधान्यहिरिण्यादेयो दशदोषदण्डापराधसहितो अचाटभटप्रवेशो* 
सर्व्वेराजकीवानामहुस्त- 
१ मात्रा चुकीने कोरण्यात आली आहे. 
र्‌ का व जांबगाव दानपत्नांत या ठिकाणी ' द्रम्म ' शब्द आहे. 
३ ही ओळ पत्र्याच्या डाव्या बाजूला कोरलेली असून, आरंभी मजकूर 
नतत्याने वित नोज जूर रेली , आरंभी मजकूर चाळू 
डू 


दानपत्र क्र. २ मध्ये हे विशेषण नाही. 


तृंतीय इंद्ररांज याचे वजीरखेड येथील दोन तास्रंपट २८१ 

५५. प्रक्षेषणीयो समस्तोत्पत्तिसहितो' (ता ) वाचन्द्राकरण्णिवसरित्पर्व्वतसमकालीनो 
द्वो ग्रामो नमस्यो दत्तो ॥ 

५६. तत्त तावत्स्थमः पाडलावहचतुरा (र) श्री (शी) त्यन्तर्गतमालदहग्राम: तस्मा- 
त्पुर्न्वः [चिं ]चवल्लोग्रामः दक्षिणा गिरि- 

५७. पर्ण्णा* नदी । पश्‍चिमा स(सा) एव गिरिपर्ण्णा नदी । उत्तरः माहुलिग्रामः 1 
तथा द्वितीयः सोहपुरसमीपे पारि- 

५८. यालग्रामः ॥ तस्मात्पुव्वेः निम्व (म्ब) ग्रामः दक्षिण: जन्नपिप्पलग्रामः पश्‍चिमा 
मणियाडा- 

५९. नाम नदी। उत्तरः भह्दावल्लिनामग्रामः [ ॥।* ] एवं यथावस्छि(स्थि)- 
तचतुराघाटोपलक्षितग्राम- 

६०. द्ृयसहिता पुर्व्वमर्यादया भुक्‍तभुज्यमाना यथावस्थितचतुराघाटोपलक्षिता 

६१, सा वसति्रेविडसंघविशेषवीरगण[ ची |््ायान्वयलोकभद्रशिष्याय वड्धंमानगुरवे 


समपिता ॥ 
६२. अयं चाल्मब्दम्मदायः  समागामिभिनपतिभिरस्मद्ंश्येश्चानुमन्तव्यः ॥ 
यश्‍चाज्ञानतितिमिरपटला- 


६३. वृतमतिराच्छिन्द्या (द्या) दाच्छिद्यमानं वा कदाचिदनुमोदते स पंचभिम्मं- 
हापातकंरुपपातकंश्च लिप्यते ॥। उ- 

६४. क्‍तं च भगवता वेदव्यासेन ॥। षाष्ट वर्षेसहस्त्राणि स्वगें वसति भूमिदः| ॥* ] 
आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नर- 

६५. के वसेत्‌ ।॥। | २२॥४* ] स्वदत्तां परदत्तां वा यत्नात्रक्ष्य (क्ष) नराधिप । 
महीम्महीमतां श्रेष्ठ दानाच्छेयोनुपालनम्‌ ।। [ २३॥॥% ] सामा- 

६६. न्योयं धर्म्मसेतुनू पाणां काले काले पालनीयो भवऱ्हिः [।% ] सर्व्वानितां- 
(तान्‌) भाविन[|:* ] पा्थिवेन्द्रा (ग्दान्‌) भयो भयो याचते 

६७. रामभद्रः ॥ [|२४॥* ] राजशेखरकृता प्रशस्तिरियम्‌ 1॥०॥ 


दानपत्र क्रमांक २ 


[वृत्तेः श्लोक २, ९, १४, १५, २२ अनृष्टुभ; श्लोक १ इंद्रवंशा; श्लोक ६ 
वरांततिलका; श्लोक ३, ४, ५, ८, १०, ११, १६-२१ शादूलवित्रीडित; 
शलोक ७, १२, १३, स्रग्धरा.] 


१ तो वरील मात्रा चुकीने कोरली आहे. 
२ दानपत्र क्र, २ मध्ये गिरिवर्णर्णी असे नाव आहे. 


२८२ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


पत्रा पहिला 

१. स्वत्ति * [। &] श्रियः पदज्नित्यमशेषगोचरज्नयप्रमाणप्रतिषिद्धदुष्पथम्‌ [ ।* ] 
जनस्य भव्यत्वसमाहितात्मनो जयत्यनुग्राहि जिने- 

२. रशासनपृ ॥ [ १॥* ] श्रीमत्परमगस्भोरस्याह्ादामोघलाळ्च्छनम्‌ [ ॥* ] 
जीयात्तं लोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ [ २॥* ] अस्त्य- 

३. द्यापि निशामुखैकतिलको राजेति नामोज्व (ज्ज्ड) लम्‌ वि (बि) भ्याणो मदुमिः 
करेजंगदिदं यो राजते रंजयन्‌ [ ।* ] यस्यैका- 

४. पि कला कलडूरहिता गद्धेव तुजे जटाजटे धूर्जटिना धृतामृतमयी सोमः 
स कि वष्यंते' ॥ [ ३॥% ] वंशे तस्य पुरूर- $ 

५. वःप्रभूतिभिर्भूपैः कृतालडकृतावन्तःसारतयोर्त्तात गतवति प्राप्ते च 
वृद्धि क्रमात [ ।* ] तुद्धानामपि भूभृतामुपरिगे (गो) 

६. जातो यदुर्भूपतिः यः कृत्वा कुलमात्मनामविदितं पूर्त्वान्विजिग्ये नृपान्‌ [।॥॥४॥॥*] 
तस्मिन्विस्मयकारिचारुचरिते तस्या- 

७. न्वये तंभवम्‌ मत्वा श्लाध्यतमं पितामहमुखंरभ्याथतो नाकिभिः [४] 
कल्पान्तेपि निजोदरान्तरदरीविश्रान्तसप्ता- 

८. प्ण॑वश्‍चक्रे जन्म ह्रिजितामररिपुः साक्षात्स्वयं श्रीपते:* [॥५॥*] इत्यं 
हरेः प्रसरति प्रयिते पृथिव्याम- 

९. व्याकुलं वरकुले कलितप्रतापः [।*] निर्मूलिताहितमहीपतिभ्रिदुर्गः 
पृथ्वोपतिः पृथुतमोजनि 

१०. बन्तिदुर्गः ॥ | ६॥* ] जेत तस्मिळर्‍याते त्रिदिवमिव ततः कृष्णराजो 
नरेखः तस्पैबासीत्पितृव्यः समज- 

११. नि ततपस्तस्य गोविन्दराजो [॥*] राजा तस्यानुजो भूज्निर्मपनृपतिः 
श्रीजगसुद्धःदेवः ॥।" सूनुस्तस्यावनोशो भव- 

१२. दवनिपतिस्तत्सुतोमोघवर्ष:  [ ॥॥७॥& ] तस्मादिन्दुकरावदातयशसशचा- 
लुक्‍यकालानल!त्‌ लेभे जन्म हिमांशुवंशति- 


१ चिन्हाने दर्शविळे आहे. 

२ दानपत्र क्र. १ मध्ये वग्ण्यंते असे कोरळे आहे. 

३ विसर्ग अनावश्यक. 

४ दानपत्र क्र. १ मधील ख्पाप्रमाणे येथे श्रोपति: असे वाचावे. 

५ येथे हे दंड चुकीने कोरण्यात आळे आहेत. ते पृढील ओळीत या इलोकाच्या 
शेवटी पाहिजेत. 


१३. 


वश 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२डॅ. 


तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखड येथील दोन ताम्रपट २८३ 


लक: श्रीक्ृष्णराजो नुपः ॥ राज्ञी तस्य च चेदिराजतनया च्छत्यत्रायाधीश्‍वरा 
जाता भूमिपतेव्वे (बं) भूव च जगत्तु- 

ड्भस्तयोरात्मजः ॥ [ ८॥* ] यस्याद्यापि प्रचण्डासिपातविश्लिष्टविग्रहाः [ ।* ] 
हतशेबा विमुंचन्ति गूर्जरा न भयज्वरम्‌ ॥॥०॥ [ ९॥* ] 

आसीद्वा (दूबा ) हसहस्रसेतुविहतव्यावृत्तरेवाजल: क्षोणीशो दशकण्ठदर्प्पदलन: 
ख्यातः सहस्राजुंनः ।। वंशे 

त्र च हैहयैकतिलकश्चेदीश्वरः कोक्कलो जातस्तस्य सुतश्च शंकरगण: 
शंकाकरो विद्विषाम्‌ [ ॥।१०॥* ] चालुक्‍यान्वय- 

मण्डनस्य नृपतेः श्रीसिहुकस्यात्मजो राजासीदरयम्स इत्यनुपमस्तस्यात्मजा- 
यामशूत्‌ ॥ लक्ष्मी: क्षी- 


रा-पहिली बाजू 


रमहार्ण्णवादिव सुता ल$भीस्ततः शंकुकात्‌ देवी सा च पराक्रमोजितजगत्तुद्धस्य 
कान्ताभवत्‌ ॥ [ ११॥४ ] तस्य़ास्तस्पात्ततूजी 

मदन इव हरे[ :* | स्कन्दवच्चन्दमोलेरिन्दुः क्षीराम्वु (म्वु) राशेरिव विमल- 
यशोर(शिशुवलीकृताशः [॥* | वा(धा) तुः (सो) न्दरय्यसृष्टि- 
व्यतिकरजनितातूनविज्ञानसेतुः पृथ्व्याः पुण्पातिरेकंः सुकृतनिधिरशूदिन्दधराजो 
नरेखः ॥॥ [ १२॥४ ] वेवा(धा) विज्ञानद- 

प्प॑ विवु(बु)धपतिरपि स्वाधियत्येकदर्प्प भूभाराधारदर्प्प 'फणिपतिरधिकं 
शत्यवः शोयंदर्प्प [ ॥* ] कन्दर्पो रूपद- 

प्व॑ सवि समप्रमुबं (चत्‌) यं विलक्षा: समक्ष दृष्ट्या दृष्टास्तकल्पं सकळूगुणगण- 
स्येकमेवावनीशम्‌ ॥। [ १३॥* ] न सर्व्वंगु- 

णपंदोहमेकस्थं कुरते विधिः [ ।* ] यक्चिम्मायिति निमुप्टस्तेन दोष- 
शचिरादयम्‌ ॥ [ १४॥% | सर्मव्पितकरास्भोधिवेलामाला- 
बलम्वि(स्वि)नी [1 | यक्िरस्तान्यभूपालाः स्वयं वृत्तवती मही ॥ 
[१५॥$] तेजो वौक्षितुमक्षमाः क्षणमरपि स्वेरेब दोषेमंहरश्रान्ता: 


शिरोरेषा चुकीने कोरळी गेळी दानपत्र त्र. १ मध्ये बेधा असे रूप आहे. 


ह! 


1. 


या अक्षरावरील शिरोरेषा चुकीने क्षर वा 


असे वाचाबे लागत. 


234 महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


२५. सन्ततमक्रमेण सहसा संगम्य सर्व्वेऱ्यमो [ ॥* ] व्यालोलाश्चलपक्षपात- 
बिकला दी[प्र*]' प्रतापानले दायादाः 

२६. स्वयमेव यस्य पतिता दोपे पतंगा इव ।। [ १६॥* ] आक्रान्तं सममेव शत्त- 
शिरसा येन स्वसिंहासनम्‌ भ्यूभ- 

२७. गेन सहेब भंगमयरे नीताः परं विद्विष: [ ।* ] तेषां राज्यमपि क्षणाच्चल- 
मनोराज्यावशेषं कृतम्‌ 

२८. राज्ये कल्पलतेब कामफलदा . यस्याभवन्मेदिनी ।। [ १७॥॥* ] भूभारोहृहने 
जितः फणिपतिः शक्रः श्रिया निजितः 

२९. कोतिः क्रान्तदिगग्तरा मलिनिता येनाखिलक्ष्माभूताम्‌ [ ॥* ] त्व लोवयेपि 
न विद्यतेस्य सदृशो राजेति यस्योच्चकरा- 

३०. भाति प्रकटीकृतं यश इव शश्‍वेतातपत्रस्रयम्‌ ॥। [ १८॥॥%* ] निर्भित्ं नर्रासहतां 
गतवता वक्षोमुना विद्विषाम्‌ देवो यं वि- 

३१. ततस्वचक्रदलितारातिश्रियाप्याश्रितः [ ।* ] तत्सेवेहममु ध्वजाग्रनिलयो राजा- 
नमित्याश्वितो रागादंचितकांच- 

३२. नोज्व (ज्ज्व) लतनुय्यं दैनतेय[ :* ] स्वयम्‌ ॥। [ १९% ] दानं भद्रगजः- 
सूजन्नपि रुषा कृष्णं करोत्याननं सद्रक्षोपि फलप्रदः 

३३, स्वसमये वर्बन्घनो गर्जति । न क्रोधोद्ृहनं न कालह्रणं नोत्सेकतो गजितं दानं 
यस्य तथाप्यनूनमभ- 

३४. बद्राज्याभिषेकोत्सवे ॥। [ २०॥% ] देवो दानितया स निजितव (ब) लिः 
श्रौकीतिनारायणः जित्वा वारिधिमेडलां वसु- 


“पड 


पत्रा दुसरा : दुसरी बाजू 


३५. मतोमेकाधिपः पालयतू॑' [ ॥* ] देवत्रा (त्रा) ह्मणभोगजातमखिलं कृत्वा नमस्यं 
फलम्‌ सर्व्वेंषामपि भूभुजां स्वयमभूददेवोनन (म) - 

३६. स्यश्‍चिरस्‌ ॥ [ २१॥%] यशच विनवविनतानेकभूपालमोलिमालालालित- 
चरणारविम्दयुगल: सोन्दय्येशोरय्यचातुर्य्ये दा- 


पाहा. दानपत्र क्र. १, ओळ २६. 
दानपत्न क्र. १ मध्ये पाल्यन्‌ असे रूप आहे. 
३ दानपत्र क्र.१ मध्ये या ठिकाणी नमस्यः असे रूप आहे आणि तेच बरोबर आहे. 


० >> 


: 


( 


३८. 


३९. 


०, 


डव 


डर. 


४३. 


४४, 


४५. 


४६. 


७. 


ड्ट 


४९, 


प्न 


५१. 


तृतीय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन तास्रपट २८५ 
य्य (य्य) धैय्यंगाम्भीय्यवीर्यादिभिरखिल्जनाशचरय्यंकारिभिरहितव (ब) हुन- 
पैश्वय्येहारिभिम्मंहागुणेर्पाजितानव- 

द्यविद्योतमानविविधनामधेय[ :* ] स्वराज्यलीलाविनिजिशतमख: श्रीगेय- 
चतुर्मुख: गोदानभूमिदानकनकदा- 

नाद्यनेकानूनदानपरायण: श्रीकोतिनारायण: संत्यासितोद्र त्तशत्ट्रवरपुरोल्ला- 
सितसितातपत्ता: श्रौमनु- 

जत्तिनेन्यः स्वकोयोदयविकासिताशेषविनतजनवदनपुण्डरीकषण्ड: श्रीराज- 
मात्तण्डः सनु(म॒) 'त्ञातसुभग- 

मानिनीमहाभिमानसोभाग्यदर्प्पेः श्रौरट्टकन्दर्प्पः पराक्रमाक्रान्तसमस्तपा्थि- 
बोत्तुद्धः श्रीविक्रमतुज्धः: स- 

मभवत्‌ [॥*] स च परमभट्टारकमही (हा) राजाधिराजपरमेश्वरश्रीमद- 
कालवर्षंदेवपावानुध्यातप- 
रमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्‍वरश्रीमत्रित्यवर्षदेवपृथ्वीवल्लभथीवल्लभ- 
नरेन्द्टे- 

वः कुशली सव्वनिव यथासंव (ब) ध्यमानकां (कान्‌) राष्ट्रपतिविषयपतिग्राम- 
क्टायुक्‍तकनियुक्‍तका- 

धिकारिकमहत्तरादीत्स (न्स) मादिशत्यस्तु वः संविदितं यथा मान्यखेटराजधानी- 
स्थिरतरावल्थानेन पट्टव(ब)- 

न्धोत्सवसंपादताय समानन्दितकुरुन्दकमुपागतेन मया राज्याभिषेकसमये माता- 
पित्तरोरात्मनश्‍चेहि- 

कामुत्तिकपुण्ययशोभिवृद्धये पुव्वेल्प्तानपि देवभोगाग्रहाराम्पालठयता तथा- 
पराण्यप्येकविशतिलक्ष- 

द्रव्योत्पत्तिसहितानि देवभोगग्रामाणां षट्‌ छतानि पंचाशट्ग्रामाधिकानि नमस्यानि 
प्रयच्छता शकनृपका- 

लातीतसंवत्सरशतेष्वध्टासू षर्टत्रिशडतरेषु युवसंवत्सरान्तर्गतफ!ल्गुनशुद्ध- 
सप्तम्पां शुक्रवारे मु- 

गशिरसि नक्षत्रे प्रभूतोज्व (ज्ज्व) लकनकराशिपरिपुरितं तुलापुरुषमारुह्या 
तस्मादनुत्तरता प्रथमोद- 

क्षातिसर्गेणव (ब) लिचरुसस्थतपोधनसंतःपेणार्थन्दे(थं दे)व (व) गुरुपूजाथ (थ) म्‌ 
स्बण्डस्फुटिततंपादनाथ च 


१ दानपत्र क्र.१ मध्ये या ठिकाणी समुत्खात असे रूप आहे, आणि तेच बरोबर आहे. 


२८६ महाराष्ट्रातील काही ता्रपट व शिलालेख 


पत्चा तिसरा 

५२. वडनेरपत्तने उरिअम्मवसतये सोद्रुधाः सपरिकराः सभूतोपात्तप्रत्यया: संधान्य- 

हिरण्यादेयाः दशदोष- 

दण्डापराधसहिताः सर्व्वराजकोयानामहस्तप्रक्षेपणीयाः समस्तोत्पत्तिसहिता 

आचन्द्रारकाण्णिवसरित्पर्व्येत- 

५. समकालीना षट्ग्रामा नमस्या दत्ता: ।। त्त तावत्परथमः रंकाणचतुव्विळश- 
(दिश) त्य*्तर्गतरद्दाणग्र!मः तस्मात्पुर्व्व: रद्रगि- 

५५. रिपादः दक्षिण: स एव रुद्रगिरिः पश्‍चिमः वारिवाहलाग्रासः उत्तरा झोसिनी 
नदी ॥ तथा द्वितीयः छट्टियानद्वातपि- 

५६. शा(श) [त्य*]त्तर्गतधक्तउरग्रामः तस्मात्पूर्व:' अग्तरवल्ळीग्रामः दक्षिणा 
गिरिपर्पर्णो' नदी । पश्चिम: फेचग्रामः उत्तरः तल- 

५७. वाडग्रामः॥ तथा त्रि(तृ) तौयः रंकाणसतुव्विशत्यन्तर्गततुंगोणीप्रामः ।॥ 
तस्मात्पु््द: दशभोडयलि.ग्रःमः दक्तिणा 

५८. तुंगभऱ्रा नदी । पश्‍चिमः साविणिवाडग़रासः उत्तरः कतरवत्लिग्रामः ।॥। तथा 
चतुर्थः: वटनगरविषयान्तर्गत [ :* ] 

५९. अज्जलोशी ग्रामः । तस्मात्पुव्वे: नीलग्रानः दक्षिणः तल्वाडग्रामः पश्‍चिसः 
डोद्धरप्रामः' 

६०. उत्तरा मोसिती नदी ।॥। तथा पंचम: रुह्दागठ्ादशार 
अग्ग-- 

६१. वलियाण प्रामः दक्षिणा अमियारा नदी । पश्‍चिम: कऱ्हैनाणप्रामः उत्तरः 
बट्टारग्रामः 11 

६२. तथा बष्ट: (ष्ठः) उद्दलउलचतुव्विशत्यम्तर्गतदिवारग्रागः ॥। तस्याऱपूर्व्वः 
पिऱ्पलबह्द्रामः ददिःण: सीहग्रा- 

६३. मः पस्चि(श्‍्चि)मः वडालोदडधत्रा । उतरतः भोराग्रामः ॥ एव यवा (था) - 
बस्थितचतुर,घाटोपलक्षितग्रामषंट्कसहिता 


ऱ्द 
ऱ्ू 


तचंदरहाणग्रामः तस्मात्पुर्व्व: 


१ या शब्दानंतर प्रथम विसर्ग कोरण्यात आला. मागाहून तो रद्द केला 
आहे. | 

२ याच नदीचे नाव दानपठळ क्र. १ मध्ये गिरिपर्ण्णा असे आहे. तेच बरोबर 
बाटते. 

३ प्रथम येथे प अक्षर कोरण्यात आले व नंतर 
आले असे दिसते. 


त्यांचे रूपांतर ए मध्ये भरण्यात 


तृतोय इंद्रराज याचे वजोरखेड येथोल दोन तास्रपट २८७ 


६४. पुव्वेमर्यादया भुक्‍तभुज्यमाना यथावरिथतचतुराघाटोपलक्षिता सा वसतिद्रंविड- 


संघविशेषवीर- 

६५. गणवोर्ण्णाय्यान्वयपर्य डू:शिष्याय वर्धमानर्रदे समत्पिता ॥। अयं चास्मद्ध्म्मंदाय: 
समागामिभिपनृंपति- 

६६. ति'मिरस्मद्द(द्॑ं) त्ये (शवे) रन्यंश्चानुमन्तव्यः ॥ यशचाजञानतिमिरप्टलावृत- 


मतिराच्छिन्द्या (द्या) च्छिद्यमानं वा कदा- 
६७. चिदनुमा (मो) दते स पंचभिम्थहापातकंरुपपातकश्च लिप्यते ।। उप्तं च भगवता 
व्यासेन । षाष्ट (ष्ट) वर्बसहुत्रा- 
६८- णि स्वर्गे वसति भूनिदः [1 ] आच्छेत्ता चानुमन्ता त्र तार्येव नरके वसेत्‌ 
॥ [ २२॥* ] अत्त्रेब रामश्लोकार्थ (थः) ॥ राजशेखरक(कृ)- 
९. ता प्रशस्तिरियं ।। 


१ ग्रेथोळ ति हे अक्षर अनावश्यक होय. 
२ मजकूर चालू असल्याचे चिन्ह. 


१६ 


अनंतदेव द्वितीय याचा वसई शिलालेख 
शके ११२० 


उपलब्धी 

वसई (जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र) यरेथोळ किल्ल्यात त्रिविक्रमाच्या प्राचीन 
देवळासमोर विजेचा खांब उभारण्यासाठी खड्डा खोदत असताना प्रस्तुत शिलाळेख 
फेब्रुवारो १९७० मध्ये उपलब्ध झाला. महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व 
पुराभिलेख विभागाचे संचालक श्री. वि, गो. खोवरेकर यांनी माझ्या विनंती- 
वरून त्याचे ठसे मला देऊन प्रस्तुत शिलालेख संपादन करण्याची परवानगी 
दिलो, याबद्दल मो त्यांचा आभारो आहे. शिलालेखाच्या वाचनात गुरुवर्य 
डॉ. म. म. वा. वि. मिराशी यांनी केलेल्या साह्यावद्दल मी त्यांचेही आभार 
मानतो. 


वर्णन 

जिच्यावर प्रस्तुत लेख कोरलेला आहे त्या शिळेची उंचो ७५ सें. मी. असून 
रुंदी ३४ सें. मो. आहे. शिळेंच्या वरच्या भागावर उजवोकडे चंद्र, डावोकडे 
सूर्य आणि मध्यभागी मंगल कलश यांच्या आक्रती उठावात कोरलेल्या असून 
शिळेच्या खालच्या भागात ७५ सें. मो. लांब वब ३४ सें. मो. रुंद असलेल्या 
चौकोनात सवत्स धेनूचो आकृती कोरलेली आहे; तोही उठावात आहे. 
प्रत्यक्ष लेख शिळेच्या ज्या भागावर कोरलेला आहे त्याची उंची ४६ सें. मी. असून रुंदी 
३४सें. मी. आहे. लेखाच्या एकूण ओळी २० आहेत. अनेक वर्षे जमिनीत गाडला 
असल्यामुळे शिलालेख फार खराब झालेला आहे. ठिकठिकाणी तो फुटलेला 
असल्यामुळे वरीच अक्षरे नाहीशी किवा अस्पष्ट झाळेलो आहेत. त्यामुळे 
संपूर्ण लेखाचे वाचन कठीण झाळे आहे. अशाहो स्थितीत आरंभीच्या सात- 
आठ ओळींचे वाचन आतापर्यंत उपल्ब्ध झालेल्या शिलाहारांच्या अन्य शिला- 
लेखांच्या साह्याने होऊ शकले, ही समाधानाची गोष्ट होय. 


अनंतदेव द्वितीय याचा वसई शिलालेख २८९ 
२-८: <<<<“<<<“<<“<><>>>_<<<4<_<““_____|लनन््््््“* 


भाषा व लिपी 

प्रस्तुत शिलालेख संस्कृत भाषेत लिहिलेला आहे. ओळ ३ मधील “शकु 
संवतु' ही शब्दरू्पे मराठी आहेत. शिवाय, ओळ १५, १६ व १७ मध्ये 
आलेला 'पेंढिआ' हा शब्द, आणि ओळ १६ व १७ मध्ये आलेला “पावी" 
हा शब्द, हे दोन्ही शब्द मराठी आहेत. त्यावरून असे दिसते को, लेखाच्या 
शेवटी आलेल्या ओळीतील काही भाग मराठीत असावा. पण त्या ओळींचे 
संपूर्ण वाचन होऊ न शकल्यामुळे निश्चित असे काही सांगता येत नाही. 
लेखाच्या एकंदर अस्पप्टतेमुळे त्यातील संस्कृत भाषेच्या शुद्धाशुद्भतेविषयीही 
बिचार करणे अप्रस्तुत होईल. तथापि, काही गोष्टींकडे लक्ष वेधणे अवश्य 
आहे. * वीशत्यश्रिकेपु' (ओळ २) या शब्दातील 'वी' हे अक्षर र्‍हस्व 
पाहिजे. कोरकाने बहूधा अनवधानाने ते दीर्घ कोरले असावे. अनुनासिका- 
साठी परसवर्ण न वापरता अनुस्वार दिलेला आढळतो. उदा. यत्नांकतोपि, 
संवत्सरांतर्ग्गत (आओ. ३), श्रीमदनंतदेव (ओ. ५) इत्यादी. अर्ध्या र नंतर 
आलेलो व्यंजने द्वित्त केली आहेत. उदा. प्रवत्तंमाने (ओ. २), संवत्सरांत- 
ग्रांत (ओ. ३), मार्गाशिर (ओ. ४) इत्यादी. 

शिलाळेखाची लिपी नागरी असून अक्षरांचे वळण उत्तर-भारतोय स्वरूपाचे 
आहे. अक्षरे मोठी असून ती ठसठशीत कोरली गेली असावीत. प्रत्येक 
अक्षराची उंची साधारणपणे २ सें.मी. आहे. “अ' या अक्षराचे वळण लक्षात 
उदा. ओ. ४, १६, १७ मधील 'अ' हे अक्षर पाहावे. 
*इ" या स्वरासाठी 


घेण्यासारखे आहे. 
*ए' या स्वराचे चिन्ह लंबत्रिकोणात्मक असून (ओ. २) 
वर दोन आडवी गोल चिन्हे व त्याखाडी आजच्यासारखे उकाराचे चिन्ह 
कोरले आहे. (ओ. ८, १६, १७). व्यंजनांतर्गत “ए' व “ओ' दणंविण्या- 
साठी पृष्ठमात्रेचा, तसेच “ऐ' आणि “ओऔ * दर्शविण्यासाठी पृष्ठमात्रेशिवाय 
शिरोमात्रेचा उपयोग केलेला आहे. 


कालनिश्‍चिती 

* शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेषु एकादशेपु वीं (वि) शत्यधिकेपु' था शब्दांत 
कालाचा निर्देश केला असून पुढे ' अंकतोपि ' म्हणजे आकड्यांतसुद्धा तो दिलेला 
त्यावरून शके ११२०, कालय़ुक्‍्त संवत्सर, मार्गशीर्ष वद्य ८, सोमवार, 
शिलादेखाचा काळ असल्याचे स्पप्ट दिसून येते. पिल्ले यांच्या 
इंग्रजी कालगणनेप्रमाणे सोमवार, ररे 


आहे. 
हा प्रस्तुत शिला 
जंत्रीप्रमाणे तो अगदी बरोबर आहे. 
नोव्हेंबर इ. स. ११९८ हा या शिलालेखाचा काळ होप, 


१-9--19-8. 


२९० महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


आशय व चर्चा 

शिलालेखाचा विषय काय, म्हणजे तो कोणत्या निमित्ताने कोरला गेला हे निश्चित 
सांगता येत नाही. कारण ही माहिती निदिष्ट करणार्‍या ओळींचे संपुण 
बाचन होऊ शकले नाही. तथापि, हा दानलेख होय, असे ओळ ११ मध्ये 
आलेल्या 'प्रदत्ता' या शब्दावरून दिसून येते. “ स्वस्ति जयश्चाभ्युदयश्न ' या 
मंगळ शब्दांनी लेखाचा प्रारंभ झाला आहे. उत्तर कोंकणावर राज्य करणार्‍या 
शिलाहार नृपतींच्या बहुतेक कोरीव लेखांचा आरंभ याच शब्दांनी होतो. 
त्यानंतर १ ते. ४ ओळींमध्ये लेखाचा काळ निदिष्ट केला आहे. त्याची चर्चा 
यापूर्वीच केली आहे. कालनिर्देशानंतर ओळ ४ ते ८ मध्ये अनंतदेव राजाचा 
उल्लेख त्याच्या बिरुदावलीसहीत केलेला आहे. त्यांतील * समस्तराजावली- 
विराजित * हे विशे षण शिलाहारांच्य़ा बहुतेक कोरीव लेखांत आढळते. काही 
लेखांत “ विराजित ' ऐवजी “ समलंक्रत' हा शब्द योजलेला आढळतो'.. या 
विशेषणाचा स्वतंत्रपणे उल्लेख शिलाहारांच्या शिलालेखांत येतो, पण ताम्रपटात 
मात्र या शब्दापूर्वी अनेक विशेषणात्मक बिरुदे योजलेली आढळतात. उदा. 
शिलाहार नृपती मुम्मुणी याच्या शके ९७१ च्या ताम्रपटातील पुढील उल्लेख 
पाहा: ' स्वकीयपुण्योपचयात्समधिगतपंचमहाशब्द-महासामन्ताधिपति-तगरपुरपरमे- 
श्वरश्रीसीलारनरेन्द्र-जीमुतवाहनान्वयप्रसृत--सुवणंगरुडध्वजाभिमानमहोदधि---त्याग- 
जगज्झंपडाचार्य'--शरणागतवज्ञपंजरप्रभूतिसमस्तराजावलीविराजित--'. यातील 
“प्रभूति' या शब्दावरून, या ठिकाणी निर्दिष्ट केलेल्या विरुदांशिवाय शिला- 
हारांची आणखी काही बिरुदे असावीत असे दिसते; आणि ते खरे आहे. थाच 
मुम्मुणीच्या दुसऱ्या एका ताम्रपटात पश्चिमसमुद्राधिपति, सीलारमातंड, राजम.तंड, 
डमरमेघडंबर, रिपुमुंडमालालंकृत वसुमतीस्वयंवर ' ही जास्तीची बिरुदे आढळतात. 
या सर्व विरुदांचा उल्लेख समस्त या शब्दाने सूचित होतो, असे मला वाटते. 


१ प्राचीन मराठी कोरीव लेख (तुळपुळे), पृ. १००, १५९, १६४. 

२ एपि. इंडिका, वर्ष २५, पू. ५९. कु 

३ छित्तराजदेव याच्या ताम्रपटातील पुढील पाठभेद पाहा: 
क सुवर्णगरुडध्वज-सहजविद्याधर-त्यागजगज्झग्पि-मण्डलिकशिखामणि र 
(इंडि. आँटि., वर्ष ५, पृ. २७८). अनंतदेव प्रथम याच्या खारेपाटण 
ताम्रपटात पुढील पाठ आढळतो : * सुवरणंगरुडध्वजाभिमानमहोदधि-- 
निःसंकलकेस्वरदी (वो ) रचरितभीरतावतार अरिवीषपतनकेदारकोपकालान- 
लत्यागजगझंपझंपडाचार्य-' (इंडि. अँटि., वर्ष कव), 

४ संशोधन मुक्तावलि, सर ४, पृ. १२७. न 

&-9--19- 


अनंतदेव द्वितीय याचा वसई शिलालेख २९१ 


/८८८८-८---०५--->-- 


* समस्तराजावलीविराजित ' हे विशेषण स्वतंत्रपणे लक्षात घेते तर त्याचा 
अर्थ ' सर्व राजांच्या मालिकेने सुशोभित ' असा करता येईल; आणि काही संशोधकांनी 
तसा तो केलेलाही आहे. कारण * राजावली ' म्हणजे राजांची मालिका 
हा अर्थ स्पष्ट आहे. पण तास्रपटात या विशेषणापूर्वी इतर अनेक बिरुदे 
उल्लेखिलेली आहेत हे लक्षात घेतले म्हणजे ' राजावली ' हा शब्द राजाची विरुदे, 
या अर्थाने येथे वापरला आहे असे दिसून येईल.' राजांची मालिका हा अर्थ येथे 
विसंगत ठरेल. कारण त्यापूर्वी राजांची नावे आली नसून विरुदांची नावे आली 
आहेत. ताम्रपटात काही विरुदे वापरून शेवटी 'प्रभूति' आणि * समस्त 
या शब्दांनी त्यांची सर्वे बिरुदे सूचित केली आहेत. शिलालेखात मात्र जागेच्या 
अभावी या अनेक ब्रिरुदांचा उल्लेख करणे शक्‍य नाही, म्हणून “ समस्तराजावली- 
विराजित हे विशेषण योजलेले दिसते. अर्थात, त्यातील “* समस्त ' या शब्दाने वर 
निर्देशिळेली ताम्रपटात आढळणारी शिलाहारांची सर्व बिरुदे सूचित केलेली आहेत. 

* महाराजाधिराज ' आणि ' परमेश्‍वर ' ही आणखी दोन बिरुदे अनंतदेवाच्या 
नावापुर्वी आलेली आहेत. पूर्वीचे शिलाहःरनृपती आपणाला 'महामंडळेश्वराधिपति' 
अथवा 'महासामंताध्रिपति' असे म्हणवीत असत. त्यावरून ते कोणातरी सम्राटाचे 
मांडलिक होते असे दिसून येते. अपरादित्य द्वितीय यानेच प्रथम * महाराजाधिराज ' 
हे विरुद धारण केले. त्यावरून त्याने इतरांचे मांडलिकत्व झुगारून देऊन 
स्वतंत्रपणे राजचिन्हे धारण केली होती असे दिसते. त्याच्यानंतर गादीवर 
आलेला प्रस्तुत्‌ शिलालेखातील अनंतदेव द्वितीय यानेही (व त्यानंतर इतर शिलाहार 
नृपतींनीही) ते विरुद धारण केले आहे ; इतकेच नाही तर 'परमेश्‍वर' हे आणखी 
नवे विरुद त्याने स्वीकारळे आहे. त्यावरून अपरादित्यानंतर अनंतदेवाने आपले 
सामर्थ्य अधिक वाढवून शिलाहारांचे राज्य विशेष वभवसंपत्न केले असावे असे 
म्हणण्याला हरकत नाही. 

प्रस्तुत शिलालेखातील अनंतदेव नुपतीचा हा उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टीने फार 
महत्त्वाचा आहे. उत्तर कोंकणातील शिलाहाखंशात अनंतदेव या नावाचा एक 
राजा पुर्वी होऊन गेला. अनंतपाल या नावानेही त्याचा निर्देश केलेला आढळतो. 


१ जर्नळ ऑफ दि बाँम्बे ब्रँच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, वर्षे ९, 
पृ. १८६; इंडि. अँटि., वर्षे ५, पृ. २८>. 

२ श्री. का. व्यं. तेलंग यांनी असा अर्थ केलेला आहे, आणि तोच बरोबर 
आहे (इंडि. अँटि., वर्ष ९, पृ. ३७.) 

३ प्राचीन मराठी कोरीव लेख (तुळपुळे), पृ. ८३, 


२९२ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


या अनंतदेव ऊर्फ अनंतपालाची कारकीदे साधारणपणे शके ९९२ ते १०३२ पर्यंत 
होती असे उपलब्ध पुराव्यावरून दिसून येते.' प्रस्तुत शिलालेखातील अनंतदेव 
अर्थात तो नव्हे. शके ११२० मध्ये अनंतदेव या नावाचा एखादा राजा कोंकणावर 
राज्य करीत असल्याचा निर्देश आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या शिलाहारांच्या 
इतिहासात आढळत नाही; आणि म्हणून प्रस्तुत शिलालेखातील अनंतदेवाच्या 
निर्देशाचे विशेष महत्त्व आहे. त्याचा उल्लेख अनंतदेव द्वितीय, असा करणे इष्ट 
होईल. त्याचा उल्लेख प्रस्तुत शिलालेखात दोनदा आलेला आहे (ओ. ५ व 
१०) हे लक्षात ठेवळे पाहिजे. 

हा अनंतदेव द्वितीय कोण होता ? परळच्या शिलालेखावरून असे दिसून 
येते की, शके ११०८ मध्ये उत्तर कोंकण प्रदेशावर शिलाहारनूपती अपरादित्य 
ह्रितीय राज्य करीत होता' वसई तालुक्‍यातील मांडवी या गावी सापडलेल्या 
शिलालेखावरून असे दिसून येते की, शके ११२५ मध्ये कोंकण विभागावर शिलाहार 
नृपती केशिदेव हितीय हा राज्य करीत होता.' तो अपरादित्य द्वितीय याचा 
पुत्र असल्याचे लोणाडजवळ चौधारपाडा या गावी उपलब्ध झालेल्या शके ११६१ च्या 
शिलालेखावरून स्पष्ट होते." 

अपरादित्य द्वितीय याच्यानंतर त्याचा पुत्र केशिराज द्वितीय हा सिंहासनावर 
येणे हेच स्वाभाविक दिसते. पण आपल्या प्रस्तुतच्या शिलालेखावरून शके 
११२० मध्ये अनंतदेव द्वितीय हा राज्य करीत होता हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होय. 
म्हणूनच प्रश्‍न उपस्थित होतो तो असा की, हा अनंतदेव द्वितीय कोण होता ? 
अपरादित्यानंतर त्याची गादी बळकवणारा हा कोणी असेल कौ काय? : तसे 
नसल्यास अपरादित्याचे व त्याचे कोणते नाते असावे ? 

या प्रश्‍नांचे उत्तर ऐतिहासिक पुराव्याच्या साह्याने निश्‍चित देता येणे शक्‍य 
नाही. एवढी गोष्ट मात्र खरी की, अपरादित्य द्वितीय याच्या नंतर शके ११२० 
मध्ये अनंतदेव द्वितीय गादीवर आला आणि त्यानंतर, पण शके ११२५ पूर्वी, केशिराज, 
द्वितीय हा राज्य करू लागला. अपरादित्य ह्वितीय याच्या मृत्यूनंतर त्याचा 


१ इंडि., अँटि., वर्ष ९, पृ. ३३-३५; एपि. इंडिका, वर्ष २३, पृ. २७७, 

२्ण्ट 

प्राचीन मराठी कोरीव लेख (तुळपुळे) पृ. ८०-८४ 

प्राचीन मराठी कोरीव लेख (तुळपुळे) पृ. ९८-१००. 

४ अँनल्स ऑफ दि भांडारकर ओरिअंटल रौसर्च इन्स्टिट्यूट, वर्ष २३, 
पृ. ८९-१०२. 


7० 


अनंतदेव द्वितीय याचा वसई शिलालेख २९३ 


पुत्च केशिराज द्वितीय विद्यमान असतानाही णके ११२० मध्ये सिहासनाधिष्ठित 
असलेला अनंतदेव द्वितीय, हा बहुधा अपरादित्याचा वडील मुलगा असावा असा 
तर्क करण्यास हरकत नाही. शके ११२५ पुर्वीच तो मृत्यू पावला असावा, आणि 
त्यानंतर त्याचा धाकटा भाऊ केशिराज द्वितीय हा गादीवर आला असावा. 
कदाचित असेही असेल की, हा अनंतदेव अपरादित्याचा धाकटा भाऊ असून अपरा- 
दिव्याच्या मृत्यूनंतर तो गादीवर आला असावा व त्याच्या मृत्यूनंतर अपरादित्याचा 
पुत्न केशिराज याला गादी मिळाली असावी. 

ओळ ७ व ९ मध्ये अनंतदेवाच्या मंत्रिमंडळातील अधिकार्‍यांची नावे आठेली 
आहेत. श्रीत्रोहिम प्रभु हा महामात्य अर्थात मुख्य प्रधान होता. ओ. १२ मध्ये 
हेच नाव हुमिप्रभु असे आले आहे. श्री वाहिम प्रभु हा मुख्य सेनापती असावा. 
ओ. १२ ब १३ यामध्येही मालुप प्रभू व दाढिका मालु अशी नावे आली आहेत 
बहुधा ज्यांना दान मि त्यांची ती नावे असावीत. दान दिलेल्या (दोन) 
शेतातीळ धान्याच्या प्रत्येकी एक हजार पेंढ्यासंबंधी ओळ १६ व १७ मध्ये निर्देश 
असावा. 

लेखाच्या शेवटच्या ओळीत ' स्वदत्तां परदत्तां वा ' हा शापवचनाचा श्लोक 
आलेला आहे. त्यावरूनही एखाद्या जागेचे दान दिल्याचा उल्लेख हा प्रस्तुत 
शिलालेग्याचा हेतू होय हे स्पप्ट होते. 


वाचन 


१. [श्री] स्वस्ति जयश्‍चाभ्युदयशच शकनृपकालातीतसं- 

२. वत्सरशतेषु एकादश (शे) षु वीं (वि) शत्यधिकेष प्रवत्तमाने य- 
३. त्रांकतोषि शकुसंवतु ११२० कालयुक्तसंवत्सरांतर्ग्ग- 
४. त मार्श्गशिर बदि [८] सोमे (।॥*) अद्येह समस्तराजावलीवि- 
५. राजित महाराजाधिराज परमेश्‍वर श्रीमदनंतदेवरा- 
६. यकल्याणविजयराज्ये तथथेतत्प्रसादावाप्तसमस्तराज्य- 
७. चिताभार(रं) समुद्र[ह ]ति महामात्य [ प्रोढि] श्री [व्रोहिम] प्रभु 
[प*]हादलाषिपति श्रीवादिमप्रभूपं इत्यादि श्रीकरणे 

९, एनंमाने सति......... दुर भॉबारिज..............« .» 
१०. ..,... ... . . . . विप्राय महाराज श्रीअनंत- 
११. वेबेस महाराजाधिराज............ . . प्रदत्ता लाकाय 
१२. य महामात्यहुमिप्रभुसुतस्य [आन्‌] पं प्रभू... . . लह 
. . . अमात्ययुत्र श्रीदाढिकामालुका [य] 


99 


२९४ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


2 आजतक तना लाल स्याय मुकतो कृता 
१५. » .पेंढिआ सहल्नद्दयं यत्रांकतोपि [२०००] 

बृह 433९ [मालु प्रभु] सत्क पावी पेंढिआ १००० इ. . 

कुळ 22.20. तावना सत्क पावी पेंढिआ १००० इय. . . 

१८. . .फलं ॥ व(ब)हुभि [व्वंसुधा भुक्‍ता] राजभिः सगरा- 

कुक 12% । स्वदत्तां परदत्तां वा यो [ह्रेत वसुं]- 


२०. धरां [।*] ्षाष्ठ वर्षसहस्राणि विष्ठायां जा[यते कृमिः] 


१७ 


यादवनृपतो द्वितीय सिघणकालीन 
भाळवणी शिलालेख, शक वर्षे ११३८ 


उपलब्धी 

इ. स. १९७१ च्या जून महिन्यात, कऱ्हाड येथील श्रीशिवाजी विद्यालयातील 
शिक्षक श्री. भगवानराव घार्गे यांना भाळवणी (त. खानापूर, जिल्हा सांगली ) 
येथे एकूण चार शिलालेख उपलब्ध झाले. ते त्यांनी श्रीशिवाजी विद्याल्यात 
आणून ठेवले आहेत. त्यांपैकी तीन शिलाळेख कन्नड लिपीत कोरलेले असून 
चौथा नागरी लिपीत कोरलेला आहे. आज प्रसिद्ध करीत असलेला लेख हा तोच 
होय. कन्नड लिपीतील शिलालेखांबरोबरच याही शिलालेखाचा ठसा मला 
महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व व पुराभिलेख विभागाचे त्या वेळचे संचालक श्री 
वि. गो. खोबरेकर यांनी काढून पाठविला होता. अनेक वर्षे तो माझ्याजवळ 
पडून होता. माझ्या या दिरंगाईबद्दल इतिहासाच्या अभ्यासकांची मी क्षमा मागतो. 
एका विशिष्ट कारणाने हा शिलालेख मला महत्त्वाचा वाटत असल्यामुळे त्याचे 
वाचन व संपादन आज मी येथे प्रसिद्ध करीत आहे. 


वर्णन 

या कोरीव लेखाची शिळा ३९ सें. मी. उंच असून ३० सें. मी. रुंद आहे. 
तिच्यावर एकूण १५ ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. एकेका ओळीत साधारण- 
पणे १७-१८ अक्षरे असून प्रत्येक अक्षर सुमारे २ सें. मी. उंच व १ सें. मी. रुंद आहे 
अर्थात, अक्षरे चांगली मोठी व ठसठशीत आहेत. तथापि, अनेक ठिकाणी शिळेच्या 
खपल्या निघालेल्या असल्यामुळे तेथील अक्षरांचे वाचन दुर्बोध झाळे आहे. 
विशेषतः शेवटच्या आठ ओळींतील बहुतेक अक्षरे फार खराव झाली असल्यामुळे 
त्यांच्या वाचनातून सुसंगत अर्थ काढणे अशक्यप्राय वाटते. 


लिपी व भाषा 
आरंभी निदिष्ट केल्याप्रमाणे लेखाची लिपी देवनागरी असून भाषा संस्कृत 
आहे. 'ए'या अक्षराचे त्रिकोणाकृती वळण “ श्रीपदुमण ऐडि या शब्दांत (ओ. ७ १) 


२९६ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


स्पष्ट दिसते. तसेच दोन पोकळ टिंबांच्या खाली “उ ' काराचे चिन्ह कोरून 'इ 
लिहिण्याचे जुने वळण * माइदेवे ' या शब्दात (ओ. ११) आढळते. लेखाची भाषा 
संस्कृत आहे. पण शेवटच्या काही ओळीतील शब्दांवरून शेवटचा भाग मराठीत 
असावा असे वाटते. 
कालनिर्देश 

शिलालेखाचा आरंभ कालनिर्देशाने झाला आहे. पहिल्या ओळीत ११३८ हा 
आकडा अगदी स्पष्ट आहे. त्यापूर्वीची अक्षरे बरीच खराब झाली आहेत. 
ओळीच्या आरंभी ' स्वस्ति श्री ' वाचता येते. त्यानंतरची अक्षरे ' शकवर्ष ' अशी 
वाचता येतात. तेथे ' अतीषु ' असे वाचनही शक्‍य आहे. पण ते पुढील वाक्‍य- 
रचनेशी जुळत नाही. ११३८ या आकड्यानंतरची अक्षरे ' धाता संवत्सरे वैपाख-' 
अशी स्पष्ट आहेत. एकूण हा कालनिर्देश ११३८ धाता संवत्सरे वैषाख शुद्ध ३ 
गुरौ' असा आहे, याविषयी शंका नाही. दि. ब. स्वामी कन्न पिल्ले यांच्या जंत्री- 
प्रमाणे गत शक ११३८ ला ध्रात्री संवत्सर असून वैशाख शुद्ध तृतीयेला बरोबर 
गुरुवार येतो. तेव्हा हा कालनिर्देश शक-संवत्सर आणि तिथिवारांसहित जुळत 
असल्यामुळे तो बरोबर मानण्याला हरकत नाही. त्या दिवशी इंग्रजी तारीख 
२१ एप्रिल १२१६, गुरुवार ही होती. 


ह्रितीय सिघणदेव 

कालनिर्देशानंतर, ज्याच्या राज्यकालात हा शिलालेख कोरला गेला त्या श्री- 
सिंघणदेव।चा उल्लेख ६ व्या ओळीच्या आरंभी स्पष्टपणे आला असून त्यापूर्वी ओळ 
२ ते ५ मध्ये त्याची बिरुदावली आलेली आहे. ती अशी : श्रीपृथरिवीवल्लभ, 
महाराजाधिराज, परमेश्वर, श्रीद्वारावतीपुरवराधीशवर, विष्णुवंशोद्‌भव, 
श्रीजादवकुलकमलकलिकाविकासभास्कर, प्रतापचक्रवति-श्रीसिघणदेव. ह्वितीय 
सिंघणाच्या अन्य कोरीव लेखांत आढळणारीच ही विरुदावली होय. या शिलालेखा- 
तील काळापूर्वी तीन वर्षे अगोदरच्या खिद्रापूर (ता. शिरोळ ; जि. कोल्हापुर) 
येथील कोष्पेश्‍वरदेवाच्या देवालयातील, खुद्द सिघणाच्या संस्कृत शिलालेखात 
मात्र, वरील विरुदावलीशिवाय 'श्रीमद्देवगिरावधिष्ठित, समस्तभुवनाश्रय, समस्त- 
अरिरायजगझंप ' ही विशेषणे अधिक आढळतात. भाळवणी येथील प्रस्तुत शिला- 
लेख खुद्द सिंधणाचा नसून त्याच्या राज्यकालातील आहे व तो त्याच्या अधिकार्‍याचा 
आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 


१ जनंल, वार्व ब्रँच, रा. ए. सोसायटी, वर्ष १४, पृ. ७; डॉ. मिराशी. शिलाहार 
'राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, पु: 


यादवनृपती द्वितीय सिघणकालीन भाळवणी शिलालेख २९७ 


सिघणाचे अधिकारी 

शिलालेखाच्या ६ ते १० या ओळींत सिवणाच्या काही अधिकार्‍यांची नावे 
आली असून त्यानंतर राज्यवृत्ती म्हणून काही दान दिल्याचा निर्देश १२ व १३ 
या ओळींत आलेला दिसतो. * श्रीकरहाड (ओ. ६) मंडळे तत्पादपद्मोपजीवी 
श्री पदुमण ऐडि (ओ. ७) चैंय्यपदेव . . .धिप श्रीसोइदेव (ओ. ८) भाळवणी 
पत्तने । शंभुनारणदेव. . . (ओ. १) श्रीपती विद्यमाने. ..' (ओ. १०) 
हा मजकूर नीट रीतीने वाचता येतो. त्यावरून कऱहाड-मंडलात श्रीपदुमण ऐडि, 
चैय्यपदेव व ॒श्रीसोइदेव हे सिघणाचे “ पादपद्मोपजींवी ' (चरण कमलावर 
उपजीबिका करणारे) सेवक होते असे दिसते. तसेच भाळवणी शहरात (पत्तने) 
शंभुनारण देव व श्रीपती नावाचे सेवक होते. त्यांच्या उपस्थितीत (विद्यमाने) 
भाइदेवाच्या मांगलिक पुजेसाठी काही राज्यवृत्ती वगैरे दिल्याची नोंद या 
शिलालेखात असावी असे स्थूलमानाने म्हणता येते. 


करहाड मंडल 

प्रस्तुत शिलळाळेखातील * करहाड मंडळ” व * भाळवणी ' हे दोन्ही स्थाननिर्देण 
महत्त्वाचे आहेत. हा शिलालेख ज्या गावी मिळाला त्याच भाळवणी गावात दोन 
कन्नड शिळाळेख सापडले आहेत. त्यांतील एक इ. स. ११५६ चा असून दुसरा 
इ. स. ११७३ चा आहे. पहिल्या शिलालेखात कल्याण येथील चालुक्‍्यचक्रवर्ती 
ब्रैळोब्यमल्लदेव (तृतीय तैरूप) याच्या आठव्या राज्यवर्षी, धाता संवत्सर 
मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा, गुरुवार, (इ. स. ११५६, नोव्हेंबर १५) रोजी, त्याचा 
महामंडलेश्वर बिज्जणदेवाचा पादपद्मोपजीबी कुमारनारायण मेळुगीदेव हा ' करहाड 
नाल्कु ' म्हणजे करहाड-४००० या विभागावर राज्य करीत असताना, त्याचा 
महाप्रधान सोवण नायक व करण चावण नायक यांनी * श्रीमतु राजधानि भाळवणि ' 
येथील गवरेश्वरदेवाच्या पुजाअर्चेसाठी काही दाने दिल्याचा उल्लेख आहे. 
दुसऱया शिलालेखातही * पृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज. . कलचुरर्यंकमळमार्तंड ' 
सोयीदेवाच्या राज्यकालात * श्रीमतु राजधानि भाळवणि ' येथील काही श्रेष्ठींनी 
तेथील जैन वसतीला काही दाने दिल्याची नोंद आहे. या दोन्ही कन्नड शिला- 
लेखांवरून इ. स. ११५६ ते ११७३ च्या काळात * करहाड ' विभाग कलचुरींच्या 
राज्यात अंतर्भूत होता, या विभागात एकूण ४ हजार गावे होती व त्याची राजधानी 
भाळवणी येथे होती असे दिसून येते. 

कलचुरी विज्जण हा आरंभी चालुवयांचाच मांडलिक होता. पुढे त्याने 
चालुक्यांचे सावंभोमत्व झुगारून आपले स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. या कामात 


र्ढ्ट महाराष्ट्रातील काहो ताम्रपट व शिलालेख 


त्याला शिलाहार वंशातील ज्या विजयादित्याचे साह्य झाळे तो कऱ्हाड येथूनच 
राज्य करीत होता.' चालुक्यांचे स्वामित्व झुगारून दिल्यावर बिज्जणाने शिलाहार 
विजयादित्यालाही हुसकावून लावून त्याचा कऱ्हाड प्रांत स्वतःच्या राज्याला जोडला 
असावा, असे भाळवणी येथील उपरोक्त क्र. १ च्या कन्नड शिलालेखावरून दिसते. 
बहुधा त्यामुळेच शिलाहारांना आपली राजधानी कोल्हापुर येथे न्यावी लागली 
असावी. चालुक्य नृपती चतुर्थ सोमेश्वर याने सुमारे इ. स. ११८४ मध्ये कलचुरींचे 
राज्य नष्ट केल्यावर कर्‍हाड प्रांत पुन्हा चालुक्यांच्या स्वामित्वाखाली गेला असावा. 
त्याच सुमारास द्वितीय सिंषणाचा दक्षिण-दिग्विजय सुरू होता. शके ११३५ 
3 इ. स. १२१३ मध्ये त्याने होयसळावर स्वारी करून त्याचा उत्तर कर्नाटकातील 
बनवासी प्रांत जिकून घेतला. त्याच काळात त्याने शिलाहार द्वितीय भोजाचा 
पराभव करून त्याचे राज्य आपल्या राज्यास जोडले.” खिद्रापुर (ता. शिरोळ, 
जि. कोल्हापूर) येथे कोल्हापूर विभागातील सिंघणाचा जो पहिल्ला शिलालेख 
उपल्ब्ध झाला आहे तो शके ११३५६. स. १२१३ चा आहे." याच वेळी कऱ्हाड 
प्रांतही त्याच्या ताब्यात आला असावा. आज प्रसिद्ध करीत असलेल्या शिला- 
लेखावरून शके ११३८ म्हणजे इ. स. १२१६ मध्ये कऱ्हाड मंडळ सिघणाच्या 
राज्यात होते हे निश्‍चित दिसते. खिद्रापूर येथील शिलालेख प्रत्यक्ष सिघणाचा 
आहे. त्यानंतर त्याच्या अधिकार्‍यांचे अनेक शिलालेख कोल्हापुर येथे सापडले 
आहेत. त्यांतील पहिला शिलालेख शके ११४० (इ. स. १२१८ ) चा असून 
त्यात सिंघणाचा अधिकारी तैलप याने महादेवाच्या देवळातील तोरण बांधल्याचा 
उल्लेख आहे.' कोल्हापूर विभागातील सिंघणाच्या अधिकार्‍यांचे शिलालेख 
या दृष्टीने विचार केला तर भाळवणी येथील शके ११३८ (इ. स. १२१६) 
चा प्रस्तुत शिलाळेख त्याही पुर्वीचा, आणि म्हणून पहिला ठरेल. या दृष्टीने त्याचे 
महत्त्व विशेष आहे. 


१ भारतीय इतिहास आणि संस्कृति तै. वर्ष ९, पु. १५, पृ. ६३-८७; बॉम्बे 
गँझेटीअर 1. 1. 5. 475. 
अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन-यझदानी, पृ. २७९, ४६६. 
दि यादवाज अँड देअर टाइम्स-डॉ. ओ. पी. वर्मा, पृ. ८५. 
तत्रैव. पृ. ८९. 
डॉ. मिराशी. शिलाहार राजवंशाचा इतिहास व कोरीव लेख, पू. ३५०. 
अँन्युअळ रिपोटे ऑन इंडियन एपिग्राफी, १९४५ क्र. पथ. 


003112) 


यादवनृपती द्वितीय सिंघणकालीन भाळवणी शिलालेख २९९ 


भाळवणी 

प्रस्तुत शिलालेख ज्या गावी सापडला ते भाळवणी गाव सांगली जिल्ह्याच्या 
खानापूर तालुक्यातील आज एक लहानसे खेडे असले तरी सातशे वर्षांपूर्वी ते फार 
मोठे शहर असले पाहिजे. कलचुरींच्या काळात त्यांच्या राज्याच्या कऱ्हाडसारख्या 
चार हजार खेड्यांच्या राजधानीचे शहर होण्याएवढे ते मोठे व महत्त्वाचे शहर होते 
यात शंका नाही. उपरोक्त दोन्ही कन्नड शिलालेखांत ' राजधानि भाळवणि ' असे 
स्पष्ट म्हटळे आहे. सिंघणाच्या अधिकार्‍याचा प्रस्तुत शिलालेख तेथे असावा 
यावरूनही त्या गावाचे महत्त्व सूचित होते. गवररेशवराचे तेथे फार मोठे देवालय 
होते. महाप्रधान, पोथेग्राहक (लेखाधिकारी) व करण यांच्यासारख्यांनी, इतकेच 
नव्हे तर निरनिराळया व्यापारी श्रेणींनी त्या देवाल्याला दाने दिली आहेत. 
यावरून हे देवालय फार महत्त्वाचे धाभिक स्थळ असावे असे दिसते. भाळवणी 
येथे अनेक व्यापारी श्रेणी होत्या त्यावरून भाळवणी हे व्यापाराचेही मोठे केंद्र असावे, 
गवरेंशवरदेवाच्या देवाल्याप्रमाणेच तेथे पार्श्वनाथाचे एक मोठे मंदिर होते असे 
उपरोक्त कन्नड शिलालेखांतील दुसर्‍या शिलालेखावरून दिसून येते. आज प्रसिद्ध 
करीत असलेल्या सिंधणाच्या प्रस्तुत शिलालेखाद्वारेही भाळवणी येथील कोणत्या 
तरी देवाल्याला राज्यवृत्ती (सरकारी वतन) दिल्याचे त्यातील “ पूजा ' ' राज्यवृत्ती * 
* प्रदत ' इत्यादी शब्दांवरून दिसून येते. या देवाल्यातील देवतेचे नाव “ भाइयल 
असावे असे १२ व्या ओळीतील पहिल्या शब्दाच्या वाचनावरून म्हणता येते. 
* आइयळ ' हे देवतानाम अपरिचित वाटते. पण त्या नावाची देवता असावी. 
छित्तराजाच्य़ा शके ९५६ मधील बलिन म्यूझियम ताम्रपटात ' श्रीभाइयपेश्वर- 
देवायतना ' चा (ओ. ५०) उल्ठेख आढळतो' ' भाइलेय हे एक व्यक्तिनाम म्हणून 
मुम्मुणि राजाच्या अंबरनाथ देवालयातील शिलालेखात आढळते.' आपल्या 
शिलालेखातील ' भाइयळ ' हे वाचन बरोबर असल्यास या नावाच्या देवतेचे देऊळ 
भाळवणी येथे असावे. * भाळवणी हे ग्रामनाम या देवतेच्या नावावरून पडले 
असण्याचीही शक्‍यता नाकारता येत नाही. 


सिघणाचे अधिकारी 


या शिलालेखात पदुमण ऐंडि, चैय्यपदेव, सोइदेव, शंभुनारणदेव, श्रीपती इत्यादी 
व्यकितनामे आलेली आहेत. * पदुमण ऐडि ' हे व्यक्‍तिनाम आहे की केवळ विशेषण 


१ डॉ. मिराशी. शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, पृ. ८२. 
२ तत्रैव. पृ. १३२. 


३०० महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
शतक ताक कतकीत क लकॅकॅकककिक ताक काममानी 
आहे हे सांगता येत नाही. ते विशेषण असल्यास पदुमण ऐडि चैय्यपदेव हा कऱ्हाड 
मंडलातील मुख्य अधिकारी असावा असे म्हणता येईल. चेलपैय, छितपैय, छ्ट्ट्य, 
तिकपैय-अशी * ऐय ' (आर्य) पदान्त नावे शिलाहारांच्या कोरीव लेखांत अनेक 
आढळतात. 


लेखक 

शेवटच्या दोन ओळीतील शेवटच्या वाक्याचे वाचन “ हे भाज लिखितं च 
[राजप्पैय] देवे [न]' असे करता येते. यातील “भाज' (किंवा भाल) या शब्दाचा 
सुसंगत अर्थ लागत नाही. लिखितं “ राजप्पैय देवेन -यावरून कुण्या राजप्पैय- 
देवाने हा शिलाळेख कोरला असे कळते. 


वाचन 


१. [स्वस्ति श्री शकवषं] ११३८ धाता संवत्सरे वंषाख 
२. शुद्ध ३ ग्रो[अद्येह] श्री पृ[विवी]वल(ल्ल)भ महाराजाधि- 
३. राज परमेश्‍वर श्रीद्वारावतीपुरवराधी[श्व]र 

. [वि ]ष्णुवंशोद्भूव[श्री]जादवकुलकमलक- 

* लिकाविकासभास्कर प्रतापचक्रवति 

* भ्रीसिंघणदेवविजयराज्ये । श्रीकरहाड 

* [सं]डले तत्पादप[ द्‌मोपजीवी ] श्रीपुमणऐडि 

« चैय्यपदेव [ . . . .धिप] श्रीसोइदेवा . . . . 

* भालवणीपत्तने । शंभुनारणदेव. . . . . , 

१०. श्रीव[तो] विद्यमाने. . . . . . धारा पुजा- 

११. श्रीमाइदेवे. .. . . . विषय र्द्रणं मांगलीक 

१२. भाइयल सुखाथं. . . . . राज्ये वत्तिकादय. . . , 
पर सोव मबत...............,...... २ म द 

१४. पुजा..... भायणदेवभे जिणलि हे भाज लि- 
१५. खितं च राजव्पैयदेवे[न] । मंगल महाश्री: ॥०॥ 


० ७ 6 50 5 


१८ 


अंधेरो येथोल शिलालेख 


प्रास्ताविक 

मुसलमानांच्या आक्रमणापूर्वी कोंकण विभागावर शिलाहार घराश्यातीळ राजे 
राज्य करीत होते, हे इतिहासज्ञांना माहीतच आहे. ते आरंभी चालुक्यांचे तर 
नंतर यादवांचे मांडलिक म्हणून राज्य करीत. शेवटच्या काही शिलाहारांनी 
यादवांचे मांडलिकत्व झुगारून देऊन स्वतंत्रपणे राज्य केल्याचे दिसून येते. 
यादवांचे राज्य नष्ट झाल्यावर कोंकण विभागावर मुसल्मान राजे राज्य करू 
लागले. त्यांचा आरंभीच्या काळातील इतिहास फारसा उपलब्ध नाही. ' महिका- 
वतीची वखर ' या ग्रंथातून तो थोडाफार आलेला आहे. पण तो काहीसा 
पौराणिक स्वरूपाचा व काहीसा वखरवजा आहे. त्यामुळे निश्‍चित पुराव्याच्या 
अभावी त्याला ऐतिहासिक महत्त्व देता येत नाही. अलीकडे कोंकण विभागावरील 
मुसलमान राजवटीतील शिलालेख उपलब्ध होऊ लागले आहेत. यादवकालीन 
काही शिलालेखांत त्या भागातील मुसलमान अधिकार्‍यांचे व त्यांनी मशिदी 
बांधल्याचे उल्लेख येतात. त्या दृष्टीने डॉ. तुळपुळे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या * प्राचीन 
मराठी कोरीव लेख' या ग्रंथातील कालवार (क्र. ४०), अक्षी (क्र. ४१), 
कोयराड (क्र. ४३), चेउल (क्र. ४४) व आगासन (क्र. ४६) हे रामदेवराव 
ग्रादवकालीन लेख तपासून पाहण्यासारखे आहेत. हंबीरराव याचे रानवड (उरण) 
आणि वाघरण येथील शिलालेखही या अभ्याताला उपयुक्त ठरतील. चार 
वर्षांपुर्वी ' डोंबिवली ' येथे एक शिलालेख उपल्ब्ध झाला होता. त्याचे सविस्तर 
संपादन ' नागपूर युनिव्हसिटी जन ' (वर्ष १७-१, ऑक्टो. १९६६) मध्ये 
मी केले आहे.' अलीकडे अंधेरी येथे एक शिलालेख उपल्ब्ध झाला आहे. त्याची 
माहिती प्रस्तुत लेखात देत आहे. 
उपलब्धी व वर्णन 

अंधेरी (ता. वसई, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र) येथील तेली गल्लीत ' स्टेट बँक 
ऑफ इंडिया च्या इमारतीसाठी पाया खोदताना नोव्हेंबर १९६९ मध्ये एक 
१ इतिहास आणि संस्क्रृति व्रैमासिक, वर्ष ७, पुस्तक २६, जुले १९७०. पृ. ७६. 

२ पुढे पृ.३७२-३८० पाहा. 


३०्रे महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


शिलालेख सापडला. ही तेली गल्ली म्हणजे पूर्वीचे ' गुंडवली ' या नावाने गाव 
होय, असे कळते. ते आता अंधेरी गावात समाविष्ट झालेले आहे. वरील शिला- 
लेखाच्या उपलब्धीची माहिती मुंबई येथील मराठी दैनिक “ नवशक्ती ' च्या 
दिनांक २८ नोव्हेंबर १९६९ च्या अंकात प्रथम प्रसिद्ध झाली. महाराष्ट्र 
शासनाच्या पुरातत्त्व व पुराभिलेख विभागाचे संचालक श्री. वि. गो. खोबरेकर, 
यांनी त्याचे उत्कृष्ट ठमे मला मिळवून दिले. त्याबद्दल मी त्यांचा फार आभारी 
आहे. त्यांच्या संमतीने, त्या ठणावरून प्रस्तुत शिलालेखाचे संपादन मी येथे 
करीत आहे. 

उपलब्ध झालेली ही शिळा खालून फुटलेली आहे. त्यामुळे शिलालेख अपूर्ण 
आहे. शिळेची वरचो वाजू ओबडधोबड आहे. त्या खालील भाग व्यवस्थितपणे 
सपाट केलेला असून त्यावर शिलालेख कोरलेला आहे. या उपलब्ध भागाची 
रुंदी ४२ सें. मी. असून उंची ६० सें. मी. आहे. वरच्या भागावर आरंभी शिळेच्या 
उजव्या बाजूला सूर्य आणि डाव्या बाजूला चंद्र यांच्या आकृती उठावात 
कोरलेल्या आहेत. मध्यभागी दोन स्तंभ असून त्यांच्यामध्ये वरच्या भागाला 
कलशासारखी आकृती उठावात कोरलेली दिसते. ती बरीच फुटलेली असल्यामुळे 
तिचे निश्‍चित स्वख्न वर्णन करता येत नाही. या आक्रृतीच्या खाली थोडी जागा 
सोडून नंतर शिलालेखाचा मजकूर कोरलेला आहे. वरच्या भागाप्रमाणेच शिळेच्या 
दोन्ही बाजूंनीही थोडी थोडी जागा सोडलेली आहे. शिलालेखाच्या तिन्ही बाजूंना 
व्यवस्थितपणे सरळ रेषा कोरलेल्या आहेत. खालच्या बाजूलाही अशी सरळ 
रेषा ओढलेलो अावी. त्य़ावरूत प्रथम सर्व बाजूंनी मर्यादा-रेषा कोरून नंतर 
त्यामध्ये लेखावा मजकूर कोरण्याची कोरकाने काळजी घेतल्याचे दिसून येते. 
तरीही ओ. ९ व १० यांच्या शेवटची अक्षरे मर्यादेवाहेर गेल्याचे दिसून येते. 
संपुर्ण शिलाळेखातील केवळ १४ ओळी उपलब्ध भागावर आहेत. त्यातील 
१४ व्या ओळीच्या मधल्या भागातील फक्त चारच अक्षरे उपलब्ध आहेत.' 
प्रत्येक ओळीची लांबी ३५ सें. मी. असून तिच्यात साधारणपणे १६ते १८ 
अक्षरे आहेत. प्रत्येक अक्षराची उंची सुमारे २ सें. मी. आहे. त्यावरून अक्षरांच्या 
ठळकपगाची कल्यना येईल. सर्व मजकूर कोरकाने स्वच्छ व ठसठशीत कोरलेला 
आढळतो. 


भाषा व लियो 


शिलाळेखाची भाषा संस्कृत आहे पण ती सर्वत्र शुद्ध आहे असे नाही. * ब्रिप 
“सवंसरेषु' (ओ. १); ह्वादससु' (ओ. २); '* सवंसरांतर्गत (ओ. ३); 


अंधेरी येथील शिलालेख ३०३ 


वी 


(ओ. ४); “सकछवंछर' (ओ. ५) इत्यादी शब्दांचे लेखन चुकीचे 
आहे हे स्पष्ट होय. परसवर्णासाठी स्वत्व अनुस्वार दिलेला आहे. उदा. 
अत्नांकतोषपि (ओ. २), पिंगळ सवंसरांतर्गत (ओ. ३) इत्यादी. ताळव्य श आणि 
मूर्धन्य ष यांच्यासाठी दंत्य स योजलेला आहे. उदा. द्वादससु (ओ. १, २), द्वादस्स्यां 
(ओ. ५) इत्यादी. संशृक्‍त अक्षरातील मूर्धन्य क्ट चा रि केलेला आढळतो उदा. 
ब्रिप (ओ. १), क्रिष्ण (ओ. ४), प्रिथिवी (ओ. ८) इत्यादी. लेखात वापरछेली 
लिपी नागरी होय. ल साठी सर्वत्र ळ कोरलेला आहे. उदा. ' काळातित! 
(ओ. १), “ साळिवाण ' * पिगळ ' (ओ. ३), ' आळुनाक' (ओ. १०), * दळाधि- 
पतौ (ओ. १२). दोन ठिकाणी स च्या ऐवजी छ कोरलेला आहे. उदा. छत्रंछर 
(ओ. ५). ओ. १ व ३ मधे मात्र ' सवंसर' असाच हा शब्द कोरलेला आहे 
हे लक्षात घेतले पाहिजे. ' संवत्सर ' हा शब्द ' तवंसर' असा कोरण्यात 
डून चुक झालेली आहे. ओ. ९ मधे एक उभा दंड कोरकाने जास्तीचा 
लेला आहे. 'श्री' कोरताना त्यावर एक मात्रा कोरलेली आढळते. ती 
अर्थातच निर्थक होय. वहुधा त्याकाळी श्रीवर एक मात्रा देऊत लिहिण्याची 
पद्धती असावी. 


ञ, 


कालनिश्‍चिती 

प्रस्तुत शिळाळेखांत काळाचा निर्देश ओ. १ ते ६ मधे केलेला आहे त्या- 
बरून गत शक १२९९, पिंगळ संवत्सर, भाद्रपद वद्य १२, रविवार हा या 
ळेखाचा काळ असल्याचे दिसून येते. शककालाचा निर्देश जसा अक्षरात केलेला 
आहे तसा तो आकड्यांतही केलेला आहे. पिल्ले यांच्या जंत्री्रमाणे शके १२९९ 
मधे पिंगळ संवत्सर असून त्या वर्षीच्या भाद्रपद वद्य १२ ला जंत्रीत सोमवार 
दिलेला आहे. जंत्रीनुसार रविवारला एकादशी होती हे खरे असले तरी ती 
तिथी म्हणजे एकादशी त्याच दिवशी सकाळी ७ वाजून ४० मिनिटांनी संपली. 
त्यानंतर द्वादशी सुरू होऊन ती सोमवारी सकाळी ९ वाजून ३५ मि. पर्यंत 
होती. अर्थात, रविवारी सकाळी ७ वाजून ४० मिनिटानंतर दिवसभर द्वादशी 
तिथी होती हे स्पष्ट आहे. तेव्हा आपल्या शिलाळेखात निर्देशिल्याप्रमाणे शके 
१२९९ मधील भाद्रपद वद्य द्वादशीला रविवार होता हे विधान बरोबर ठरते. 

शकसंवत्स॑रावरोबरच लेखात मुसळमाती कालगणनेप्रमाणे *ईजरत ' म्हणजे 
हिजरी सन ७७९ निदिष्ट केला आहे. तोही पिल्ले यांच्या जंत्रीनुसार बरोबर 
आहे. ख्रिस्ती काठगणनेप्रमाणें ह्या लेखाची तारीक इ. स. १३७७, सप्टेंबर ३० 
(रविवार) ही येते.) 


३्ग्ड महाराष्ट्रातील काहो ताश्रपट व शिलालेख 


आशय व चर्चा 

प्रस्तुत शिलालेखाचा निश्‍चित उद्देश कोणता होता हे सांगता येणे शकय 
नाही. कारण लेख अपूर्ण आहे. १४ व्या ओळीनंतरच्या भागात बहुधा त्याचा 
निर्देश असावा, पण नेमका तोच भाग उपल्ब्ध झालेला नाही. तथापि, जो भाग 
उपल्ब्ध आहे त्यावरून ऐतिहासिक स्वरूपाची थोडीफार माहिती मिळू शकते 
आणि तेच या लेखाचे आजच्या स्थितीत विशेष महत्त्व होय. 

लेखाचा प्रारंभ ' स्वस्ति' या श$दाने झालेला असून त्यानंतर सहा ओळींत 
कालनिर्देश आलेला आहे. त्याची चर्चा यापूर्वी केळेलीच आहे. या कालनिदेंशा- 
नंतर त्यावेळी ' ठाणे कोंकण ' विभागावर राज्य करणार्‍या ' नासिर राय' याचा 
उल्लेख आलेला असून (ओ. ८) त्याला  ठाणेकोंकणसमस्तभुवनाश्रयश्रीप्रिथिवी- 
वल्ल्भमहा राजाधिराज (ओ. ७ व ८) असे संबोधलेले आहे. यातील ' समस्त- 
भुवनाश्रय ' * पृश्वीवल्लभ ' ' महाराजाधिराज ' ही विरुदे चालुक्य' नृपतींची असून 
त्यांतील “ महाराजाधिराज हे बिरुद शिलाहारांच्या शिलाळेखांतही आढळते. 
ही सर्व विरुदे नासिररायाला लावलेली आहेत त्यावरून तो सामान्य राजा नघून 
कोणी मोठा * महाराजाधिराज असावा, असा तर्क करण्याला हरकत 
नाही. त्याच्या नावाच्या निर्देशानंतर ' विजवराज्योदये' हा शब्द आलेला असून 
त्याच्या मांडलिकाचा निर्देश करताना त्याला, अर्थात त्या मांडलिकाला 
* तत्पादपद्मोपजीत्री ' असे विणेषण लावले आहे. हे दोन्ही शब्द यादव नृपतोंच्या 
शिलालेखांत येतात. तेथूनच ती प्रस्तुत शिलालेखाच्या लेखकाने उचलली असावीत 
त्यावरून चालुक्य, यादव आणि शिलाहार नृपतींच्या लेखांतील मायन्यांचा प्रभाव 
ग्रा शिलालेखातील मजकुरावर पडला आहे हे दिसून येईल. कोंकण विभागावरील' 
आरंभीच्या मुसलमान राजांनी आपल्या शिलालेखासाठी संस्कृत भाषेचा, इतेकेच 
नाही तर त्या विभागातील पूर्वकालीन नपतींच्या शिलालेखांतील मसुद्यांचा 
उपयोग कसा करून घेतला होता हे पाहप्यासारबे आहे. 

हा नासिरराय ' ठाणेकोंकण (आदिकरून) समस्त भुवनांना' आश्रय अस- 
ल्याचें जसे म्हटले आहे, तसेच तो ' वेळाऊळ माहा-हिदा (दो) स्ताने ' राज्य 
करीत होता असेही म्हटळे आहे (ओ. ९). हा ' नासिरराय ' कोग आसावा? 
त्याचा शोध घेण्यापूर्वी कोंकग विभागावरील मुसलमानांच्या आक्रमणाचा इतिहास 
लक्षात घेतला पाहिजे. इ. स. १२९७ मत्रे गुजराथेतील अन्हिल्वाड राजघराणे 
अल्लाउद्दीन खिलजी याने नप्ट केले. त्यामूळे स्वाभाविकपणेच त्याच्या ताब्यातील 
कोंकगचा भाग दिल्लीच्या ताऱ्यात गेला आणि त्यावर दिल्लीश्‍वराचे प्रतिनिधी 


अंधेरी येथील शिलालेख ३०५ 


गुजराथचे सुल्तान राज्य करू लागले. इ. स. १३१८ मध्रे देवगिरी येथील 
यादवांचे राज्य नष्ट झाले, आणि त्यांच्या ताब्यात असलेला कोंकणचा काही 
भाग दिल्लीशश्‍वर खरिलजींच्या ताब्यात गेला. देवगिरी-दोळ्ताबाद येथील मुसलमान 
अधिकाऱयांनी दिल्लीविरुद्ध बंड करून इ. स. १३४७ मधे स्वतंत्र बहामनी राज्य 
स्थापन केले. त्यामुळे अर्थात कोंकणाचा काही भाग वहामनी सुलतानांच्या 
ताब्यात गेळा.' काही ठिकाणी किरकोळ हिंदु राजे राज्य करीतच होते. अशा 
स्थितीत इ. स. १३७७ मधे कोंकणावर राज्य करीत असलेल्या नासिरूचा शोध 
घेण्यासाठी दौळतावाद, अहमदाबाद आणि दिल्ली येथे राज्प करगार्‍या घराण्यांतील 
व्यक्तींची नावे पाहिली पाहिजेत. यावेळी दौळ्ताबाद येथील सुळ्तानांनी आपली 
राजधानी गोवळकोंडा येथे हलविली होती. इ. स. १२७७ मध्ये तेथे मुजाहिदशहा 
सुल्तान होता. त्याच्या घराण्यात त्यावेळी * नासिर ' नावाची कोगतीही व्यकती 
नव्हती. गुजराथेत अहमदाबाद येथे झाफरखान लोदी याचा मुल्गा दरप्राखान 
गादीवर होता. दिल्ली येथे फिरोजशहा तघल्क हा बादशहा होता. त्याने 
१३५१ ते १३८८ पर्यंत राज्य केले. अर्थात या तिन्ही ठिकागी कोगी नासिर 
नावाची व्यक्‍ती प्रत्यक्ष राज्य करीत होती असे दिसत नाही. 

फिरोजशहा तघलूक हा स्वतः वादशहा असला तरी आपल्या वरोबरच 
आपल्या मुलालाही त्याने बादशाहीचे अधिकार दिले होते असे दिसते. हिजरी 
सन ७६० म्हणजे इ. स. १३५८ मधे त्याने आपला वडील मुलगा फतेखांने याला 
आपल्या बरोबर बादशहा इतकेच नाही तर दोघांच्या संथुकत नावाने 
नाणीही पाडली. फतेखानाचा मृत्यू झाल्यावर फिरोझने आपला दुसरा मुल्या 
झाफर याला बादशाहीचे अधिकार दिले व त्याचवेळी आपला तिसरा मुलगा 
महम्मदखान ऊर्फ नासिर याला मुख्य वजीर' केले. अर्थात, त्यावेळी दिल्लीला 
फिरोज तघल्क बादशाहा असला तरी अधिकार सूत्रे महम्मदखान ऊं नासिरच्या 
हातात असावी. झाफरखानाचा मृत्यू इ. स. १३२७१ मधे झाला असे मिरात-इ- 
महमदीने म्हटले आहे. फेरिस्ताने हा मृत्यूकाल इ. स. १३७३ असा दिला आहे. 
यांपैकी कोगताही काळ स्वीकारला तरी झाफरखानाच्या मृत्यूनंतर फिरोझने 
आपल्या वरोबरच वादशाहीचे अधिकार आपला तिसरा मुलगा महुम्मदबान 
दिळे असावित, त्याच वेळी त्याने नासिरूद्दीन हे नाव धारग केले असावे 


याला 


यु बाँबे गॅज्ञेटीअर, व्हॉ. १, भाग २, पू. २९ व ३०. 
२ तघलक डायनेस्टी, (आगा महदी हुसेन), पू. ४४२. 
३ बाँबे गॅज्षेटीअर, व्हॉ. १, भाग,१, पृ. २३१- 
-9-प्री-री. 


३०६ महाराष्ट्रातील काहो ताग्रपट व शिलालेख 
असे दिसून येते. या दृष्टीने पाहता, आपल्या शिलालेखात निदिष्ट “ माहा- 
हिंदोस्ताने ' राज्य करणारा “ नासिरुराय ' तो हाच असावा. तोच पुढे नासिरूद्दीन 
महंमद म्हणून दिल्लीच्या गादीवर बसला, हे इतिहासज्ञांना माहीत आहेच. 

* बेळाऊळ ' हा शब्द संस्क्रृत “ वेलाकुल ' शब्दाचे मराठी रूपांतर होय. वेल, 
म्हणज समुद्राचा किनारा. त्याने आकुल म्हणजे व्याप्त, मर्यादित. समुद्राच्या 
किनाऱ्याने (किंवा किनाऱ्यापर्यंत) व्याप्त, मर्यादित, अशा माहा-हिदोस्तानात, 
अर्थात संपूर्ण हिदोस्थानात नासिरराय राज्य करीत होता, असा शिलाळेखातील 
या वाक्याचा भावार्थ दिसून येतो. दिल्लीपतीला शोभून दिसणारे असेच हे वर्णन 
आहे य्रात शंका नाही. 


त्यानंतर त्याचा “ पादपद्मोपजीवी ' आळुनाक राणा याचा मुलगा हामाराणा 
याचा उल्लेख आलेला आहे. या आळुनाक राण्याचा डोंबिवली शिलालेख प्रसिद्ध 
झालेला आहे. तो शके १३१८ म्हणजे इ. स. १३९६ चा असून त्यात त्याला 
आलुनाकु असे म्हटलेले आहे. महिकावतीच्या बखरीत निदिष्ट केळेला आलू 
नाखवा तोच हा आलुनाक असून तो नाइता म्हणजे नव्यानेच धर्मांतरीत झालेल्या 
नावाड्यांच्या (कोळ्यांच्या) वर्गापैक्री होता, हे मी माझ्या डोंबिवली शिला- 
लेखावरील निबंधात दाखगून दिलेले आहे.' शके १३१८ (इ. स. १३९६) 
मध्ये तो ठाणे येथे राज्य करीत होता. प्रस्तुत अंधेरी शिलालेखावरून असे दिसून 
येते की, शके १२९९ (इ. स. १३७७) मध्ये तो विद्यमान असुन दिल्लीच्या 
तक्‍तावरील नासिररायाचा एकनिष्ठ सेवक म्हणून ठाणे-कोंकण विभागावर 
राज्य करीत होता. ' तत्पादप्मोपजीवी ' हे विशेवण त्यालाच लावलेले आहे. 
त्याचा मुलगा हामाराणा हा कोंकण विभागाच्या एका प्रांताचा, विशेषत: 
हा शिलालेख सापडला त्या अंधेरी प्रांताचा अधिकारी असावा. त्याचा ' निरोपित ' 
म्हणजे त्याने निरोप (आदेश) देऊन पाठविलेला हामण नाकाचा मुलगा 
श्रीजक(फ) र माहामद हा त्यावेळी दळाधिपती होता. हामणनाक हा सर्व 
सैन्याश्रिपती होता. समस्त सैन्याधिपती आणि दळाधिपती हे दोन शब्द वापरून 
त्यांची श्रेष्ठकनिष्ठता सूचित केली असावी असे वाटते. सर्वसैन्याधिपती हा 
मुख्य सेनापती असून त्याच्या हाताखाली असलेल्या सैन्याच्या एका तुकडीवरील 
अधिकाऱ्याला दळाधिपती म्हटले असावे, असे वाटते. मंत्रिवर्गात नागदेओ सारखे 
श्रीकरणाधिपती म्हणजे ळेबनिकावरील प्रमुख होते. यानंतरच्या ओळी नष्ट 


१ नागपुर युनि. जनेल. वर्ष १७-१. पृ. १०३-१०४, 
4-9--20-5 


अंधेरी येथील शिलालेख ३०७ 


झाल्या आहेत. त्यांत आणखी काही अधिकार्‍यांची नावे व दानो 
असे वाटते. 
या शिलालेखात ' ठाणे-कोंकण' असा या विभागाचा निदेश केलेला 

या विभागात कोंकण प्रांताचा कोणकोणता भाग मोडत होता हे सांगता येत 
नाही. बहुधा उत्तर कोंकणाला उद्देशून हा शब्दप्रयोग असावा. या विभा- 
गाची राजधानी ठाणे येथे असल्यामुळेच त्याला ' ठाणे-कोंकण' हे नाव पडले 
असावे. प्रस्तुत शिलालेखाच्या काळापूर्वी दहा वर्षे अगोदरचा कोंकणाधिपती 
हंबीरराव याचा शके १२८९ (इ. स. १३६७) चा नागाव शिलालेख प्रसिद्ध 
आहे.' त्यात ' श्रीमत्यप्रौढप्रतापचक्रर्वात महाराजाधिराज श्रीहंबिरराओ ठाणे- 
कोंकण राज्यं क्रोति' असा ठाणे-कोंकणाचा उल्लेख आला आहे. अर्थात, त्यावेळी 
उत्तर कोंकणावर हंबीरराव राज्य करीत होता. त्या ळेखात ' श्रीहिंजरत 
७६९ ' असाही सन दिलेला असल्यामुळे, या हंबिररावाची विर्दे लक्षात घेऊनही, 
तो मुसलमान बादशहाचा प्रतिनिधी या नात्याने उत्तर कोंकणावर ठाणे येथे 
'राज्य करीत असावा असे वाटते. माझ्य़ा मते तोही मुसलमान असून नायत्या 
राजांच्या कुळातील हंबीरखान तो हाच असावा.' त्याच्या नंतर शके १२९९ 
(इ. स. १३७७) ते शके १३१८ (इ. स. १३९६) पर्यंत तरी दिल्लीच्या वाद- 
शहाचा प्रतिनिधी म्हणून नायत्यांच्याच कुळांतील आळुनाक हा ठाणे-कोंकण 
विभागावर राज्य करीत असावा असे प्रस्तुत अंधेरी व डोंबिवळी या शिला- 
लेखांवरून दिसून येते. 


वाचन 


१ स्वस्ति श्रौशकन्चिपकाळाति (ती) तसवंसरेष्‌ द्वाद- 
२ ससु नवनवत्यधि[के ]ष॒ । य'अत्रंकितोपि । सा- 
३ ळिवाण १२९९ वर्तमानं पिगळसवंसरांतर्ग- 

४ त ईजरत ७७९ भादपदमासे क्रिष्णपक्षे द्वाद- 

५ स्यां तिथो रविदिने अस्यां सके छवंछरमास- 


१ प्राचीन मराठी कोरीव लेख (तुळपुळे, पृ. २८४ ते २८९). 

२ नागपूर युनि. जर्नल, वर्षं, १७-१, पृ. १०४. 

३ या ठिकाणी य किवा अ हे अक्षर चुकून जास्तीचे कोरले गेले आहे. 
“ यत्रांकतोपि ' अथवा ' अत्रांकतोपि ' असे वाचावे. 

४ क॒ वर कोरलेली मात्रा निरथक होय. 


ड्ग्ट महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


६ पक्षादिसु पु (पू)र्वायां तिथो अद्येह श्री'मत ठाणे- 
७ कोंकण (स) मस्तभुवनाश्रयश्रीप्रिथिनिव- 
८ ल्लभमाहाराजाधिराजश्रीनासिरराऐ विजय- 
९ राज्योदये वेळाऊळ[मा ]हाहि दा (दो) स्ताने राज्यं क- 
१० रोति (।%) तत्पादपद्मोपजि (जी) वि आळुनाकराणासुतहा- 
११ माराणा वर्तमाने तंनिरोपितः । [स ]मस्तसन्याधि- 
१२ पति हांमणनाकासुत श्रीजकरमाहा[म]द दळ (ळा) धि- 
१३ पतो मंत्रिवर्ग नागदेप्रोसमश्रीकरणाधिपतो [ ] 
शुट »2725जऊसर देओ पत्र.-.७.०६ ०७.० 5 


१ श्री वर कोरलेली माला निरथक होय. 

२ हा शब्द “ छिदास्ताने' असा वाचता येणे शक्‍य आहे. ओ. ५ मध्ये अस- 
लेल्या “७' चे वळण लक्ष्यात घेता ते बरोबर ठरणार नाही. तथापि, ' ठिदा- 
स्ताने ' असे वाचल्यास “ ठिदास्तान ' म्हणजे सिंदान (आजचे संजान) मानावे 
लागेल. “स च्या ऐवजी ' छ' लिहिण्याची प्रवृत्ती ओ. ५ मधील ' छवंछर ' या 
शब्दावरून दिसून येईल. (सिंदान>छिदान ---स्तान-<छिदास्तान.) अकराव्या 
व बाराव्या शतकातील अरब प्रवाशांनी संजान या बंदराचे नाव ' सिदान ' असे 
दिलेले आहे. तेथे ' शकत्रिपकालातीत संवत १३५४ फाल्गुन शुद्ध '-अशी अक्षरे 
कोरळेळा एक शिलालेखही उपलब्ध झाला होता. (बॉम्बे गॅझेटीअर, व्हॉ. २, 
पृ. ३०२ व ३०३). 'वेलाऊळ' (बंदर. संस्कृत वेलाकुल) अशा छिदास्ताने 
म्हणजे सिंदान (संजान) बंदरात, नासिररायाने ठाणें-कोंकण विभागाचे मुख्य 
ठाणे केले असावे असे मानता येईल. 


१९ 


सातवाहन नुपतीचे एक अपुर्व नाणे 


विदर्भात सातवाहनांची अनेक नाणी आतापर्यंत सापडली आहेत. चांदा 
जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यात इ. स. १८८८ मध्ये एकूण १४३ नाणी साप- 
डली, तर इ. स. १९३९ सप्टेंबरमध्ये आकोला जिल्ह्यातील मंगरुळ तालुक्‍यात, 
तर्‍हाळा या गावी एकूण १,६०० नाण्यांचा एक संच मातीच्या मडक्यात जमि- 
नीत पुरल्लेला आढळला. चांदा जिल्ह्यात सापडलेल्या नाण्यांचे वाचन डॉ. 
होन्लें यांनी करून त्यावरील आपला निबंध बंगाल एशियाटिक सोसायटीच्या 
१८९३ च्या इतिवृत्तात प्रसिद्ध केला आहे. या संचात श्रीसातकर्णी याची 
५१, श्रीपुळुमावि याची २४, व श्रीयज्ञसातकर्णी याची ४२, आणि इतर काही 
नाणी होती. तर्‍हाळा येथील नाण्यांच्या संचाचे वाचन व परीक्षण डॉ. वा. वि. 
मिराशी यांनी केले असून त्यावरील आपला निबंध त्यांनी “ जर्नल ऑफ दि 
न्युमिस्मॅटिक सोसायटी ऑफ इंडिया ', वर्ष २, पृ. ८३ मध्ये प्रसिद्ध केला आहे. 
हाच निबंध त्यांच्या “स्टडीज इन इंडॉलॉजी ', खंड ३, पृ. ३४-४८ मध्ये 
अंतर्भूत झालेला आहे. या संचात श्रीसातकर्णी (तिसरा) गोतमीपुत्र याची 
५७३, श्रीपुळुमावी (दुसरा) याची १७४, श्रीसातकर्णी (चौथा) याची ३५, 
श्रीपुळुमावी (तिसरा) याची ३२, श्रीस्कंदसातकर्णी याची २३, श्रीयज्ञसातकर्णी 
याची २४८, श्रीविजयसातकर्णी याची ५६, श्रीकृभसातकर्णी याची ५६, श्रीकर्ण- 
सातकर्णी याची ७, श्रीशकसातकर्णी याची ४, आणि (श्री)पूळहामवि याची 
४ अशी नाणी होती. इतर काही नाण्यांवर नामोल्लेख नाहीत, तर काहींवर 
ते अस्पष्ट आहेत. अशी सातकर्णी नृपतींची एकूण १,५२५ नाणी तर्‍हाळा 
संचात सापडली. 

आकोला येथील माझे मित्र श्री. कमलकिशोर बियाणी यांना जुन्या मूर्ती 
नाणी इत्यादी प्राचीन वस्तूंचा संग्रह करण्याची विशेष आवड आहे. आकोला 
येथील भांड्यांच्या व्यापाऱ्यांजवळून मोडीत आलेली अनेक नाणी त्यांच्या 
संग्रहात आहेत. हा संग्रह त्यांनी मला दाखविला त्यावेळी त्यात सातवाहनांची 
१२ नाणी माझ्या दृष्टीस पडली. त्यांत दोन्ही बाजूंनी स्पष्ट असलेले 


३१० महाराष्ट्रातील काहो ताग्रपट व शिलालेख 


एकच नाणे आढळले. बाकीची ११ नाणी सातवाहनांची असावीत हे त्यांतील 
काहींवर वरच्या बाजूस असलेल्या हत्तीच्या अस्पष्ट चिन्हावरून व काहींच्या 
मागील बाजूवर असलेल्या उज्जयिनी प्रतीकावरून दिसून येते. यांतील ९ 


नाणी चौकोनी आकाराची तर दोन वर्तुळाकार आहेत. वर्तुळाकार नाण्यां- 
पैकी एकावर वर सोंड करून उजवीकडे धावणार्‍या हत्तीची आकृती स्पष्ट 
आहे. हत्तीच्या पाठीवरील बाजूस राजाचे नाव असलेली अक्षरे आहेत, 
पण ती वरच्या बाजूने कापली गेलेली आहेत. त्यामुळे त्यावरून काहीच 
अर्थबोध होत नाही. मागे सांगितल्याप्रमाणे यांतील एक नाणे मात्र दोन्ही 
बाजूंनी स्पष्ट आहे व ते महत्त्वाचेही आहे. श्री. बियाणी यांच्या अनुज्ञेने 
तेच या ठिकाणी संपादन करीत आहे. 

हे नाणे तांब्याचे आहे. त्याचा आकार चौकोनी (२४ मि.मि. > १७ 
मिमि.) असून वजन ४. ९०० ग्राम आहे. वरच्या बाजूवर सोंड उंच करून 
उजवीकडे धावणार्‍या हत्तीची आकृती उठावात आहे. पाठीवर त्रिकोण 
शौर्षचिन्ह. त्याच्याहीवर डाव्या बाजूस किंचित खाली सुरू होऊन उजव्या 
बाजूच्या कोपर्‍्यापर्यंत राजाच्या नावाचा उल्लेख आहे. तो 'सदवाहन 
असा वाचता येतो. हत्तीच्या पायाखाली एक नागमोडी रेषा असून त्याखाली 
आणखी एक सरळ रेषा दिसते. ती उठावात नसून खोल दबलेली आहे. 
तेथे नाणे संपले असावे. पण नाण्याच्या धातूचा पत्रा किचित लांब असल्या- 
मुळे त्याच्याही खाली काही जागा (३ मिमि.) उरलेली आहे. नाण्याच्या 
मागील बाजूवर डावीकडे प्रसिद्ध उज्जयिनी प्रतीक आहे, ते अपूर्ण आहे. 
त्याची केवळ दोन वर्तुळे नाण्यावर उमटलेली आहेत. प्रत्येक वर्तुळात दुसरे 
एक लहान वर्तुळ असून त्यात एकेक गोळी आहे. या दोन वतुळांच्यामध्ये 
उजव्या बाजूस दिसते ते नन्दिपदचिन्ह, आणि वरच्या वर्तुळावर दोन 
लहान गोलाकार आकृती दिसतात ते त्रिरत्न होय. उज्जयिनी प्रतीकातील 
चार वर्तुळांना जोडणारे ' अधिक ' (-|-)आकाराचे जे चिन्ह नेहमी असते त्यातील 
दोन्ही वतुळांना जोडणारा काही भाग नाण्याच्या बाजूने स्पष्ट दिसतो. 
नाणे ' सदवाहून ' म्हणजे सातवाहन नृुपतीचे होय. महाराष्ट्रात 
काळो प्रतिष्ठान (पैठण) येथून राज्य करणार्‍या सातवाहन कुलाचा 
हा संस्थापक होय. या कुळाचे नाव पुराणात “आंध्र ' म्हणून निदिष्ट केळे 
आहे. परंतु सातवाहनांच्या कोरीव लेखात कोठेही आंध्र म्हणून त्यांचा उल्लेख 
आढळत नाही. तसेच पुराणात आंध्र कुलातील नृपतींच्या यादीत सातवाहन 
हे नावही आढळत नाही. 


सातवाहन नृपतोचे एक अपुर्व नाणे ३११ 

कक करात केच्यठ २ लितीन्दील मावा च घवीणय > हे. :.अ 
त्यामुळे “सातवाहन ' या नावाचा एखादा राजा खरोखरच होऊन गेला 
की काय, याविषयी कित्येकांनी संशय निर्माण केला. आणि या नावाची 
आपापल्या परीने व्युत्पत्ती लावण्याचा प्रयत्न केला. पुढे हैद्राबाद येथील 
श्री. ह्रमूझ कौझ यांना सातवाहनांची कोही नाणी सापडली. त्यांतील एक 
त्यांनी डॉ. वा. वि. मिराशी यांच्याकडे वाचनासाठी पाठवले. तेव्हा डॉ. मिराशी 
यांना असे आढळले की, त्या नाण्यावर “ रंणो सिरिसादवाह' अशी अक्षरे 
आहेत. हा पूर्ण नामोल्लेख ' रंणो सिरीसादवाह [नस*]' असा असावा. हे 
नाणे व त्यावरील आपला लेख डॉ. मिराशी यांनी प्रथम 'जर्नल ऑफ दि 
न्युमिस्मेंटिक सोसायटी ऑफ इंडिया” व्हा. २ मध्ये प्रसिद्ध केला. त्यात 
त्यांनी दाखवून दिले की, सातवाहन नृपतीचे नाणे आता उपलब्ध झालेले 
असल्यामुळे या नावाचा राजा होऊन गेला होता यातं शंका राहात नाही. 
त्यामुळे या नावाच्या उपपत्तीविषयी तकंवितकं करण्याचे काही कारण नाही. 
त्यानंतर डॉ. मो. गं. दीक्षित यांना सातवाहन नुपतीचे आणखी एक नाणे मिळाले. 
ते त्यांनी डेक्कन कॉलेज संशोधन संस्थेच्या बुलेटिनमध्ये (व्हॉ. ६; पु. ५-६) 
प्रसिद्ध केळे आहे. पुढे डॉ. मिराशी यांना हैद्रावाद येथील श्री. ख्वाजा मुहृमद 
अहमद (पुरातत्त्व संचालक) यांच्याकडून सातवाहन नृपतीचे आणखी एक 
नाणे मिळाले. तेही त्यांनी ' जर्नल ऑफ दि न्युमिस्मॅटिक सोसायटी ऑफ 
इंडिया ', व्हॉ. ११ मध्ये प्रसिद्ध केले आहे. डॉ. मिराशी यांचे हे लेख त्यांच्या 
“स्टडीज इन इंडॉलॉजी ', भाग ३, मध्ये अंतर्भूत झालेले आहेत. डॉ. मिराशी 
व डॉ. दीक्षित यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सातवाहन नृपतींच्या वरील तीन नाण्यां- 
शिवाय अशी आणखी ५ नाणी नेवासे येथे तेथीक उत्खननात सापडली (नेवासे 
वृत्तान्त, पू. १७१). त्यांतील ४ शिशाची असून ती गोल आहेत, आणि 
पाचवे तांब्याचे असून चौरस आकाराचे आहे. नेवाशाला सापडलेल्या या 
पाच नाण्यांपैकी एकाहीवर उज्जयिनी प्रतीक आढळत नाही हे लक्षात ठेवण्या- 
सारखे आहे. त्यानंतर उपलब्ध झालेले सातवाहन राजाच्या नावाचे नाणे 
म्हणजे आकोला येथील श्री. बियाणी यांच्या संग्रहातील प्रस्तुतचे नाणे होय. 
या नाण्यावरील नामोल्लेख “ सदवाहन ' असा आहे. यापूर्वी उपलब्ध 
झालेल्या सातवाहन नृपतींच्या नाण्यांवरील नामोल्लेखावरून हा संपुर्ण उल्लेख 
“रंगो सिरी सादवाहनस ' (म्हणजे, श्रीसातवाहन राजाचे) असा असावा, असे 
वाटते. आपल्या या नाण्यावर आरंभीची 'रंणो सिरी' व शेवटचे 'स' ही 
अक्षरे आली नाहीत. याचे कारण नाण्याचा पत्ना हा नाण्याच्या साच्यापेक्षा 
लहान पडला असावा. “सा या अक्षरातील कान्याचे चिन्ह नीट न उमटल्यामुळे 


३१२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 
0000000000 
ते “स' असे वाचावे लागते. हा नामोल्लेख *सादवाहन ' असा असावा. 
त्यावरून प्रस्तुत नाणे हे सातवाहन नृपतीचेच होय, याविषयी शंका नाही. 

या नामोल्ठेखाच्या अक्षरांचे वळण या नृपतीच्या अन्य नाण्यांवर सापडते 
तसेच आहे. अक्षराच्या वळणावरून हे नाणे इ. स. पुर्व दसऱ्या शतकातील 
असावे असे वाटते. 

हे नाणे अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचे आहे. पहिली गोष्ट अशी की, 
*सातवाहन * नृपतीचा नामोल्लेख असलेले विदर्भात सापडलेले हे पहिले नाणे 
होय. चांदा जिल्हा व आकोला जिल्ह्यातील तर्‍हाळा येथे सातवाहनांची 
अनेक नाणी सापडली असली तरी त्यात * सातवाहन ' नामोल्लेख असलेले 
एकही नाणे नाही. या राजाची डॉ. मिराशी यांनी प्रसिद्ध केळेळी नाणी 
हैद्राबादकडे मिळाळी आहेत. डॉ. दीक्षित यांनी प्रसिद्ध केलेले नाणे त्यांना 
श्री. स. आ. जोगळेकर यांच्याकडून मिळाले होते. श्री. जोगळेकर यांनी ते 
औरंगाबाद येथे तेथील एका व्यापाऱ्याकडून विकत घेतले होते. नेवासे 
उत्खननातील नाणी विदर्भावाहेरची. सारांश, या राजाची आतापर्यंतची नाणी 
विदर्भाबाहेर उपल्ब्ध झाली आहेत. विदर्भात उपलब्ध झालेळे हे पहिलेच 
नाणे होय असे वर म्हटले ते यामुळे. यावरून सातवाहन कुळाचा संस्थापक 
श्रीसातवाहन नृपती याचेही विदर्भावर राज्य असले पाहिजे असे अनुमान 
करण्यास ह्रकत नाही. 

या नाण्याचे दुसरे महत्त्व असे की, त्याच्या वरच्या बाजूवर जे हत्तीचे चिन्ह 
आहे त्यातील नाविन्य. या हत्तीच्या आकृतीखाली एक नागमोडी रेघ 
असल्याचे पूर्वी निदेशिलेळे आहेच. ही रेघ नदीची निदर्शक असावी असे वाटते. 
हत्ती नदीतून पुढे चालला आहे हे दाखविण्यासाठी नदीची सूचक अशी ही 
नागमोडी रेषा असावी. हेच या नाण्याचे महत्त्वपूर्णं नावीन्य होय. नदीचे 
हे प्रतीक आतापर्थंत उपलब्ध झालेल्या सातवाहनांच्या कोणत्याही' नाण्यावर 
नाही. प्रस्तुत नाण्यावरच ते प्रथमत: आढळते. आणि याचमुळे हे नाणे 
नाविन्यपू्ण आणि म्हणून महत्त्वाचे ठरते.' 


१ अगदी अशाच प्रकारचे, पण आकाराने ल्हान असलेले एक नाणे 
अलीकडे डॉ. अजयमित्र शास्त्री, विभागप्रमुख, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती 
व पुरातत्त्व विभाग, नागपूर विद्यापीठ, नागपुर, यांना मिळालेले आहे. 


| पक ममा 


कन्नड शिलालेख 


र >] 


देशिग बोरगाव येथोल कन्नड शिलालेख : शके १०७१ 


प्रास्ताविक 

प्रस्तुत शिळाळेखाची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे भूतपूर्व अध्यक्ष व सध्या 
महाराष्ट्र राज्याचे पाटबंधारे आणि विद्युतमंत्री श्री. वसंतराव दादा पाटील यांनी 
सातारा मुक्कामी, पुरातत्त्व व पुराभिलेख विभाग, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या सातारा 
ग्रेथील संशोधन-सहायकांना मार्च १९७१ मध्ये दिली. या लेखाची शिळा बोरगाव 
(ता. कवठे महंकाळ, जिल्हा सांगली) येथे गावाबाहेरील महादेवाच्या हेमाडपंती 
देवळापाशी होती. हे देऊळ आता मोडकळीस आलेले आहे. म्हणून ही शिळा 
सध्या गावातील मराठी शाळेच्या जवळील ग्रामपंचायत कचेरीच्या दरवाजापाशी 
आणून ठेवखेली आहे. पुरातत्त्व विभागाचे संचालक श्री. वि. गो. खोबरेकर यांनी 
या शिलाळेखाचे ठसे काढवून संपादनासाठी ते माझ्या स्वाधींन केले. श्री. लक्ष्मी- 
नारायणराव (भारत सरकारचे सेवानिवृत्त पुराळेखाधिकारी, हल्ली मुक्‍काम 
कोल्हापूर) यांनी त्याचे निर्दोष वाचन करून दिले व संपादनकार्यात मला मार्ग- 
दर्शनही केळे. मराठी भाषांतराच्या कार्यात श्री. गु. व्यं. दिवेकर, मुंबई, यांनी 
मला बहुमोल साह्य केले. या सर्वांचा मी अत्यंत आभारी आहे. 


वर्णन 

या कोरीव लेखाची शिळा ९० सें. मी. उंच व ६३ सें. मी. रुंद आहे. तिच्या 
वरच्या बाभूस उजवीकडे सूर्य व डावीकडे चंद्र यांच्या आकृती कोरलेल्या आहेत. 
मधल्या भागात कोणत्याही आकृती कोरलेल्या नाहीत. या जागेखाली शिलालेखाचा 
मजकूर कोरलेला आहे. त्याचे एकूण तीन भाग आहेत. पहिल्या भागात वारा 
ओळी आहेत. त्यानंतर सुमारे ८ सें. मी. जागा मोकळी सोडलेली आहे. त्या- 
नंतर तेवीस ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. त्यापुढील ११ सें. मी. जागा पुन्हा 
मोकळी सोडून सहा ओळींचा मजकूर शेवटी कोरलेला आहे. अशा एकूण एकेचाळीस 
ओळींचा मजकूर या शिळेवर कोरलेला आहे. मधे दोन ठिकाणी मोकळया जागा 
का सोडल्मः आहेत ते सांगता येत नाही. मजकुराच्या दृष्टीने या लेखाचे तीन 


३१६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
ननम त ल र ला शोविललीन ति नली ली असतान कलम नका तमना वना 


विभाग पडतात हे खरे आहे; पण ते कोरताना पहिल्या व दुसर्‍या विभागानतर 
एवढी मोकळी जागा सोडण्याचे वस्तुतः काही कारण नव्हते. 


लिपो व भाषा 


अक्षरे चांगली खोल कोरलेली 
असल्यामुळे वाचनास अडचण पडत नाही. शलोक १, ९ व १० यांची भाषा संस्कृत 
आहे. इतर इलोक व गद्य मजकूर जुन्या हळेकन्नड भाषेत आहे. त्यावर संस्कृतचा 
पगडा विशेष दिसून येतो. संस्कृत शब्दांतील ल हे अक्षर कन्नड भाषेच्या वळणाला 
धरून अनेक ठिकाणी ळ असे लिहिले आहे. र या अर्धस्वरानंतर आलेली व्यंजने 
संस्कृत व कन्नड शब्दांतही ह्वित्त करून लिहिलेली आहेत. उदा. चक्रवात 
(ओ. ३व १०), प्रवद्धमान, आचन्द्राक्हतारं (ओ. ४ ) , पेस्माडिदेव, धम्म (ओ. ७) 
इत्यादी. श या तालव्य वर्णाचे लेखन दंत्य स असे अनेक ठिकाणी 
उदा : सुकल, सुद्ध, त्रयोदत्ति (ओ. १९). 


लेखनकाळ 

१९ व्या ओळोत कालनिर्देश आलेला आहे. चालुक्यप्रतापचक्रवर्ती जगदेक- 
मल्लाच्या बाराव्या राज्यवर्षी (वर्षद हन्नेरडनेय) शुक्ल संवत्सरातील फाल्गुन 
शुद्ध व॒योदशी, आदित्यवार रोजी या लेखातील दान दिलेले आहे. तेव्हा तोच या 
शिलालेखाचा काळ होय. जगदेकमल्लाचा राज्यकाल सामान्यत: शके १०६० ते 
१९७२ (इ. स. ११३८ ते ११५०) समजला जातो. या काळातील शुक्‍ल संवत्सर 
शके १०७१ मध्ये येतो. पिल्के यांच्या जंत्रीनुसार शके १०७१ मधील फाल्गुन' 
शुद्ध त्रयोदशीला शनिवार येतो. त्या दिवशी त्रयोदशी संपली होती. रविवारला 
चतुर्दशी होती. त्यावरून असे अनुमान करण्यास ह्रकत नाही की, लेखातील 
दान त्रयोदशीला म्हणजे शनिवार रोजीच दिले असावे. पण शिलालेखात त्याची 
नोंद रविवारी झाली असावी. एरवीही पंचांगातील गणितात मागे किवा पुढे 
एखाद्या दिवसाचा फरक असल्यास तो चुकीचा समजण्यात येत नाही. तेव्हा 
प्रस्तुत शिलाळेखातील संवत्सर, महिना, पक्ष, तिथी व वार यांचा कालनिर्देण बरोबर 
आहे, असे म्हणण्याला ह्रकत नाही. त्या दिवशी ख्तिस्ती कालगणनेप्रमाणे इ. स. 
११५० फेब्रुवारी, ता. २० शनिवार (किंवा ता. २१ रविवार,) होता. 

या कालोल्लेखातून निर्माण होणार्‍या एका प्रश्‍नाचा या ठिकाणी निर्देश करतो. 
शके १०७१ शुक्‍ल संवत्सर, फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशीला जगदेकमल्लाचे १२ वे राज्य- 
वर्षे चालू होते. भाळवणी य्रेथीळ दोन कानडी शिलालेखांपैकी पहिल्या 


देशिग बोरगाव येथोल कन्नड शिलालेख ३१७ 


शिलालेखात ' जगदेकमल्लानंतर गादीवर वसलेला त्याचा भाऊ तृतीय तैलप म्हणजेच 
ब्रैलोक्‍्यमल्लदेव याचे ८ वे राज्यवर्ष (शके १०७८) धाता संवत्सर, मार्गशीर्ष शुद्ध 
प्रतिपदेला चालू होते असे म्हटले आहे. म्हणजेच शके १०७१ मार्गशीर्ष प्रतिपदेला 
त्याचे १ ले राज्य वर्षं चाळू असले पाहिजे. प्रस्तुत देशिग बोरगाव शिलालेखावरून 
तर शके १०७१ मार्गणीर्य प्रतिपदेनंतरही फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशीला, म्हणजे कमीत 
कमी पुढे साडेतीन महिने तरी जगदेकमल्ल जिवंत असून राज्य करीत होता असे 
स्पष्ट दिसते. यावरून असे दिसुन येते की, जगदेकमल्लाने आपल्या हयातीतच 
आपला भाऊ त्ैलोक्यमल्ल याला गादीवर वसवले असावे. म्हणूनच जगदेक- 
मल्लांच्या हयातीत व्रैल्ोक्पमल्लाचेही राज्यवर्ष सुरू झाले. वस्तुस्थिती तशोच 
दिसते. कारण शके १०७१ नंतरही जगदेकमल्ल काही वर्षे जिवंत होता.' त्याचा 
सर्वात अलीकडचा शिलालेख शके ११७४ (इ. स. ११५२) मधील म्हणजे त्याच्या 
१५ व्या राज्यवर्षीचा आहे, तर व्रैलोक्यमल्ल्देवाचा आरंभीचा उपल्ब्ध विजापूर 
शिलालेख शके १०७३ (इ.स.११५१) चा असून तो त्याचा तिसर्‍या राज्यवर्षीचा आहे. 
विषय 

बोरीम्राम येथ्रे केत गावुंड याने बांधलेल्या पार्श्वनाथ देवाच्या वसतीला, मुनींच्या 
अन्नदानासाठी व वसतीच्या जीर्णोद्धारासाठी, विज्जलाचा अधिकारी लक्‍्खणदेव, 
इतर करणाध्यक्ष, नंदियण्ण सावंत आणि मुळिग कप्प गावुंड यांनी दिलेल्या दानाची 
करणे हा या शिलाळेलाचा प्रमुख उद्देश आहे. याशिवाय सेट्रिगुत्त पेर्मा गावुंड, 
सौधोर आणि स्थानिक सेट्टी यांनी घरे, दुकाने इत्यादीपरील करातून वसतीला 
लागणाऱ्या तेलासाठी दिलेली दाने, तसेच सुंकवेग्गडे (कर गोळा करणारा अधिकारी) 
नागदेव नायक आणि त्याचा जावाई (किवा पुतण्या) रेवग नायक ब लक्ष्मरस 
यांनी घोड्यावरी अिक्रीच्या करातून वसतीला दिहेली दानेही या शिलालेखात 
नोंदलेली आहेत. 
आशय व चर्का : चालुन्य नृपती जगदेकमत्ल 

जैन शिलालेख-ताम्रपटांच्या आरंभी : नेहमी आढळणाऱ्या 
* श्रीमत्सरमगम्भीर ' या इलोकाने प्रस्तुत शिळाळेखाची सुरवात झालेली आहे. त्या- 
नंतर चालुक्यनृपर्त; जगदेकमल्लदेव (द्वितोय) याचा, त्याच्या सर्व विरुदांसहित निदेश 
केलेला आहे (ओ. २ ते ५). चालुक्यनृपतं; तृ्त'अ सोमेश्वर (इ. स. ११२६-३८ ) 


इतिहास आणि संस्क्रृति, त्रैमासिक, वर्ष ९, पु. ३५, पृ. छट. 
पृ पाहा-) 
२ यझदानी. दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन, पृ. 


३१८ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


याला दोन पुत होते. एक जंगदेकमल्ल व दुसरा तैलप. सोमेश्वराच्या 
मृत्यूनंतर जगदेकमल्ल गादीवर वसला (इ. स. ११३८). त्याच्या उपल्ब्ध 
शिलालेखांवरून तो शके १०७४ (इ. स. ११५१) पर्यंत राज्य करीत होता असे 
निश्चित दिसते. तथापि, त्याचा धाकटा भाऊ तृतीय तैलप याच्या शिलाळेखांवरून 
शके १०७१ (इ. स. ११४९) पासून तैल्पही राज्य करू लागला होता हे आपण 
पाहिलेच आहे. याचा अर्थ असा की, इ. स. ११४९ ते ११५१ या वर्षांत जंगदेकमल्ल 
व तृतोथ तैल्प म्हणजेच त्रैलोक्यमल्ल हे दोवेही एकाच वेळी राज्य करीत होते. 
अशी उदाहरणे इतिहासात अनेक आढळतात.' 

जगदेकमल्ल हे वस्तुत: एक बिरुद आहे, ते त्या राजाचे मुळ नाव नव्हे. त्याचे 
मुळ नाव इतिहासज्ञांना अजून माहीत झाले नाही. प्रथम सोमेश्वराचा पिता 
द्वितीय जयसिह (इ. स. १०१५-१०४२) यानेही जगदेकमल्ल हे विरुद धारण 
केळे होते. म्हणूनच वहुधा या द्वितीय जगदेकमल्लाने “ प्रतापचक्रवति जगदेकमल्ल 
(ओ. ३) अशो बिरुदे लावून घेतली असावी असे दिसते.' त्याच्या कारकीर्दीतोल 
पूर्वार्धात गंगवाडो वे. होयसळ आणि गोव्यातील कदंवनूपती यांनी चालुक्य राज्या- 
विरुद्ध बंड केठे. ते जगदेकमल्लाने सिद पेर्माडिदेवाच्या मदतीने मोडून काढले. 
इ. स. ११४३ च्या सुमारास जंगदेकमल्ल व होयसळ नरसिंग यांनी माळव्यावर 
स्थारी करून परमारनूपती जयवर्मन याला गादीवरून पदच्युत केले आणि बल्लाळाला 
गादीवर वसवले. वहुधा याच स्वारीत जगदेकमल्लाने गुर्जरनूपती कुमारपाल 
याला जिकून लाट देण लुटला अंतावा. दक्षिणेतही चोल कुलोत्तुंग दुसरा व कलिंग- 
नृपती अनेतवर्मन चोडगंग यांच्याशी जगदेकमल्लाने युद्धे करून विजय मिळविले.' 
यावरून ' प्रतापचक्रवति' या त्याच्या बिरुदाची यथार्थता लक्षात येईल. त्याला 
लावलेली इतर विरुदे चालुक्य नृपतींची परंपरागत विरुदे आहेत. त्यांचा विचार 
करण्याचे कारण नाही. आपल्या पूर्वजाप्रमाणे जगदेकमल्ल्ही ' कल्याणी ' येथूनच 
राज्य करीत होता (ओ. ४). 


पादपद्योपजीवी बिज्जल 
जगदेकमल्लाचे वर्णन (ओ. २ ते ५) केल्यानंतर ' तत्पादपद्मोपजीवि'' 
म्हणजे ' त्याच्या (जगदेकमल्लाच्या) चरणकमताने आपली उपजीविका करणारा” 


१ यज्ञदानी, दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन, पू. ३७५. 
२ तत्नेव. पू. ३७६. 
३ मुजुमदार. दि स्ट्रगल फॉर एम्पायर, पृ. १७८. 


देशिग बोरगाव येथील कन्नड शिलालेख ३१९ 


त्याचा सेवक म्हणून पुढे बिज्जल क्षोणिपालाचे वर्णन आले आहे. (ओ. ५-८) 
येथील ' तत्पादपद्योपजीवि' हा उल्लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे महत्त्व 
लक्षात येण्यासाठी कळचुरींनृपती बिज्जलाचा थोडा पूर्वेतिहास लक्षात घेणे 
अवश्य आहे. कळचुरीनृपती पेर्माडि अथवा हेमाडी हा चालुक्‍्यनृपत तृतीय 
सोमेश्वराचा मांडलीक म्हणून सध्याच्या विजापुर जिल्ह्यातील प्राचीन तडवाडी 
नाडु (प्रदेश) मध्ये राज्य करीत होता. तो सुमारे इ. स. ११४५ मध्ये 
दिवंगत झाला व त्याच्या गादींवर त्याचा पुत्र विज्जल बसला (इ. स. ११४५- 
११६८). त्यावेळी चालुक्यनृपतो जगदेकमल्ल द्वितीय (इ. स. ११३८-११५१) 
कल्याण येथे राज्य करीत होता. त्याच्या हयातीत त्याचा धाकटा भाऊ तैलप 
तृतीय (इ. स. ११४९-११६३) राज्य करू लागला होता, हे आपण पाहिलेच 
आहे. त्याचे राज्य इ. स. ११६३ पर्यंत चाळू असले तरी याच काळात विज्जलाने 
इ. स. ११५६ मध्ये चालुक्यांचे सम्राटत्व झुगारून स्वातंत्र्य पुकारले ; इतकेच 
नाही तर पुढे चालुक्यांची राजंधानी कल्याणो' येथूनच तो सम्राट म्हणून राज्य करू 
लागला. 

इ. स. ११४५ मध्ये वडिलांच्या मृत्यूनंतर कळचुरोंच्या गादोयर वसल्या- 
वर वडिलाप्रमाणेच व्रिज्जलानेही आपणाला चालुक्यांचे मांडलीक व सेवक 
म्हणवून घ्यायला पाहिजे होते. पण तसे त्याने केलेले क्वचितच आढळते. जंगदेक- 
मल्ल ह्वितोय, याच्या कारकौर्दीतील विज्जलाच्या उपलब्ध शिलाळेखांत कोठेही. 
त्याने तसे म्हटले नाही, असे डॉ. फ्लीट, नीलकठणास्त्री इत्यादी संशोधक मानतात. 
प्रा. नील्कंठशास्त्री यांच्या मते तर चालुक्यनृपती' तेलप तृतीय याच्या तिसऱ्या 
राज्यवर्षातील (इ. स. ११५१) विजापूर येथील शिलालेखात विज्जलाने आपणाला 
महामंडलेश्वर म्हणवून घेऊन चालुक्यांचे सम्राटत्व मान्य केल्याचा उल्लेख प्रथमच 
सापडतो. तथापि, त्या किवा त्यापूर्वीच्या शिलालेखांत त्याने आपणाला चालुक्यांचा 
* पादपझोपजींवि' अक्षे कोठेही म्हटलेळे आढळत नाही; आणि त्यावरून ते 
असे अनुमान काढतात को, विज्जलाच्या मनात आरंभापासूनच चालुक्यांचे सम्राटत्व 
झुगारून देण्याची महत्त्वाकांक्षा असावी. 

यापुर्वी उपल्ब्ध झालेल्या शिलालेखांच्या आधारे संशोधकांनी काढलेली 
वरील अतुमाने कदाचित बरोबर असतील; पण आता उपलब्ध झालेल्या प्रस्तुत 
देशिग बोरगाव येथील शिलालेखामुळे या प्रश्‍नाचा पुनविचार करावा लागणार 


१ यझदानी'. दि अली हिस्टरी ऑफ डेक्कन, पृ. ४५७. 
२ तववैव. पृ. ४५८. 


३२० महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 
आहे. या लेखात जंगदेकमल्ल द्वितींथ याचे वर्णन केल्यावर ' तत्पादपद्योपजीवि ' 
म्हणून विज्जलाचे वर्णन आळे आहे. आणि म्हणून आरंभी म्हटल्याप्रमाणे 
हा उल्लेख अत्यंत महत्त्वाचा व इतिहासावर नवा प्रकाश टाकणारा ठरतो. 
याच लेखात विज्जलाला “ महामंडलेश्वर ' असे दोन ठिकाणी (ओ. २१ व २४) 
म्हटलेले आहे, हेही लक्ष्यात घेण्यासारखे आहे. 

ओ. ६ ते ८ मध्ये आलेल्या वर्णनात विज्जलाला * कळचुरी ' कुळातील सिंह व 
पेर्म्माडिदेवाचा प्रियपुत्र म्हटले आहे. पेर्म्माडिदेव हे विज्जलाच्या पित्याचे नाव' 
होय. ' हेम्माडिदेव ' असेही हे नाव उल्लेखिलेले आढळते. संस्कृतातील प या 
वर्णाचा उच्चार कन्नड भाषेत अनेकदा ह॒ असा होतो, त्याला हे धरूनच आहे. 
“शत्रुवी रांच्या स्त्रियांच्या नेत्रातील अश्चुप्रवाहाने आपला कोपाग्नी शांत करणारा? 
व ' पृथ्वीचा उपभोग घेण्यासाठी आपल्या क्षात्रधर्माचा महिमा प्रगट करणारा या 
विशेषणांनी बिज्जलाचा पराक्रम सूचित केला आहे. बिजापूर शिलालेखात 
विज्जलाने मावळ, लाट, नेपाळ आणि गुर्जर यांच्याविरुद्ध युद्धे करून त्यांना 
जिंकले होते असे म्हटले आहे.' बहुधा, जगदेकमल्ल ह्वितीथ याने केलेल्या 
उत्तरेकडील स्वार्‍यांच्या वेळी विज्जल त्याच्याबरोबर असावा व त्यावेळी 
त्य़ाने केलेल्या पराक्रमाचे हे वर्णन असावे. त्यामुळे चालुक्यसस्राटांची कीती 
विशेष वाढली. म्हणूनच को काय, आपल्या या शिलालेखात त्याला 
' चालुक्ययशोवल्लीवसन्त ' म्हटले असावे. विज्जलाला येथे ' क्षोणिपाळ ' 
असेही म्हटले आहे. पण त्याचा अर्थ “राजा” एवढाच अभिप्रेत आहे. 
मांडलिक असला तरी आपल्या ताब्यातील प्रदेशाचा तो ' क्षोणिपाल ! च होता. 
या व इतर शिलालेखांत विज्जेॅलाला लावलेल्या “ क्षोणियाल ' य़ा विशेषणा- 
वरून त्याच्या कारस्थानीपणाविषयी काढलेल्या अनुमानांना विशेष महत्त्व 
देण्याचे कारण नाही. 

प्रस्तुत शिलालेखात बिज्जलाचा निर्देश पुढे २५ ते २४ या ओळींत पुन्हा 
आलेला आहे. तेथे त्याची अनेक बिरुदे उल्लेखिलेली आहेत. ती पारंपरिक 
असून त्यांवरून ऐतिहासिकदृष्ट्या नवीन अशी कोणतीच माहिती मिळत 
नाही. त्याला तेथेही * महामंडलेश्वर म्हणून संबोधले आहे (ओ. २४). 
ऐतिहासिक घटनांच्या दृष्टीने बिज्जलाच्या या उपाधीचे महत्त्व यापूर्वीच 
आपण पाहिले आहे. 


१ तत्रेव. 


देशिग बोरगाव येथील कन्नड शिलालेख ३२१ 


बिज्जलाचे बंधू : राजल व मैळुगिदेव 

पुढील एलोकात (श्लो. ३; ओ. ८-१०) बिज्जलाचे दोन धाकटे भाऊ राजल' 
व मेळुगिदेव यांचे वर्णन असून त्यांच्यामुळे विज्जल विशेष प्रसिद्ध होता, असे म्हटले 
आहे. इतिहासाच्या दृष्टीने हे उल्लेख अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. बिज्जलाला 
* मैळुगिदेव ' नावाचा एक धाकटा भाऊ होता एवढेच उपल्ब्ध इतिहासावरून माहीत 
आहे. त्याच्या जोडीला “ राजॅल ' नावाचा आणखी एक भाऊ त्याला होता हे 
प्रस्तुत शिलाळेखातील या श्लोकावरून प्रथमच उजेडात य्रेत आहे. मैळुगिदेवाच्या 
आधी त्याचा उल्लेख असल्यामुळे राजल हा मैळुगिदेवाहन वडील असावा असे 
अनुमान करण्यास हरकत नाहीं. ' श्रीवल्लीचे वन वाढविणाऱ्या आपल्या 
खद्भलतेच्या धारेवरील पाणो' म्हणजे ' आपल्या कोतिरूपी अनेक वेलींना, 
आपल्या तरवारींच्या धारेवरील पाणी घालून ज्याने वाढविले होते, अर्थात 
आपल्या पराक्रमाने ज्याने अनेकदा कोर्ती संपादन केलो होती असा राजल.' 
(ओ. ८) असे त्याचे वर्णन केलेले आहे. आणि मंळुगीदेवाला * देवेन्द्रासारख्या 
प्रचंड शत्रुनृपतींना जिंकणारा रावण म्हणून संबोधळे आहे. यावरून त्यांच्या 
पराक्रमाची कल्पना येते. या. दोन धाकट्या भावांच्यामुळे प्रख्यात झालेला 
बिज्जल, असे श्लोकात म्हटले आहे. त्यावरून तत्कालीन राजकारणात व 
युद्धात बिज्जलाला या दोन्ही बंधूचे नेहमीच साह्य होत असले पाहिजे असे 
स्पष्ट दिसते. 

या दोन बंधूंच्या साह्याने बिज्जल करहाड प्रदेशाचे पालन करीत होता. हा 
प्रदेश त्याला चालुक्‍्य'चक्रवर्तीच्या कृपेने प्राप्त झाला होता, असे पुढील श्लोकात 
म्हटले आहे. (श्लो. ४; ओ. १०-११). यावरून प्रस्तुत शिलाळेखाच्या काळी 
म्हणजे इ. स. ११५१ मध्ये करहाड प्रांतावर कळचुरी बिज्जलाचे राज्य होते हे 
स्पष्ट दिसते. भाळवणी येथील शके १०७८ (इ. स. ११५६) च्या कन्नड 
शिलालेखावरून त्यावेळीही करहाड प्रांत बिज्जलाच्याच स्वामित्वाखाली होता 
असे दिसून येते.' इ. स. ११५६ मध्येच बिज्जलाने चालुक्यांचे सम्राटत्व झुगारून 
दिले. या त्याच्या कार्यात शिलाहारनृपती विजयादित्य याचे त्याला साह्य होते 
अश्ले समजण्यात येते. त्याचा उल्लेख 'कर्‍हाडचा शिलाहार नृपतो ' म्हणून 
करण्यात येतो. पण वरील उल्लेखावरून त्यावेळी शिलाहारनृपतो विजथादित्याचे 
कऱहाडवर स्वामित्व नव्हते असे स्पष्ट दिसते. कोल्हापूर येथोल शिलाहार 


१ पुढे पू. २३३१-३५४ पाहा- 
२ डायनेस्टींज ऑफ दि कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट्स. पृ. ४७५, ५४८. 
*-9--21- 


३२२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 
आकर तयवर श्‍िलतितिशतभ जिले लड लनोजन्ञया तवर कतला 
शाखेच्या तांब्यात पूर्वी करहाट प्रदेश होता यात शंका नाही. या शाखेतील मारसिंह 
नुपतीच्या ताम्रपटात त्याचा पिता गोंक याला * करहाटकुण्डी अधिपति ' म्हटले 
आहे.' पुढे चालुक्यनृपती सहावा विक्रमादित्य याने ' करहाट-पति ' 
विद्याधर राजकन्या हिच्याशी विवाह केल्याचे वर्णन विल्ह्ण कवीने 
* विक्रमांकदेवचरिता'त' केले आहे. तेव्हा विक्रमादित्याच्या काळातही (इ. स. 
१०७६ ते ११२६) कऱ्हाड प्रांत शिलाहारांच्या ताब्यात होता असे दिसते. तथापि, 
त्यानंतर उपरोक्त मारसिह नृपतींचा सर्वात धाकटा मुल्गा गण्डरादित्य (इ. स. 
सुमारे १११०-११३५) याचे वर्णन ताळले ताम्रपटात' “मिरिज देण, 
सातखोल्ल आणि कोंकण" या प्रदेशांचा राजा म्हणून केलेळे आहे. तेव्हा इ. स. 
११२६ ते ११३५ च्या दरम्यान केव्हांतरी हा प्रांत चालुक्यांच्या स्वामित्वाखाली' 
गेला असावा. बहुधा चालुक्यांच्या वतीने विज्जलानेच आपले राजल व 
मैळुगिदेव यांच्या साह्याने तो जिकून घेतला असावा आणि म्हणूनच डितीय 
जगदेकमल्लाने प्रसन्न होऊन तो विज्जलाला दिलेला असावा, वाल्संग* (जत 
संस्थान) येथील इ. स. ११४० च्या एका कन्नड शिलालेखात त्यावेळी करहाड-४ 
हजार प्रांतावर विज्जल शासन करीत होता असा उल्लेख आढळतो. 

या ' करहूट ' प्रदेशाचा ' हेड नाडु' या नावाने ओळखला जाणारा एक विभाग 
होता. त्याला करहट प्रांताचे नाक म्हणजे मुख्य महत्त्वाचे व शोभिवंत असे स्थान 
म्हटले आहे. ' विभवानीकनिधी' या विशेषणावरूनही' हेड प्रदेश अत्यंत वैभव- 
संपन्न होता असे दिसून येते. महांक आणि करिकुळ राजे त्या प्रदेशावरील विज्जलाचे 
अधिकारी होते (श्लो. ५; ओ. ११-१२). 
यापनीय संघ: कारेय गण: मैलाप अन्वय 

यानंतरच्या पुढील सहाव्या श्लोकात मोनि भट्टारक नावाच्या जैन मुनीची प्रशस्त 
वर्णन केली आहे. ते कारेय गणाचे स्वामी होते आणि मैलाप अन्वयाची' कीर्ती 
त्यांनी वाढविली होती (ओ. १४). अर्थात, मोनि भट्टारक हे जैन धर्मातील 
* कारेय ' गणातील ' मैलाप ' अन्वयाचे मुनी होते. वस्त्रप्रावर्णासंवंधीच्या मतभेदां- 
वरून जैन धर्माचे दिगंबर, श्वेतांबर व यापनीय असे तीन संप्रदाय प्रथम झाले. त्या- 
नंतर यातील प्रत्येक संप्रदायाचे निरनिराळ्या ' संघा 'त विभाजन झाले. पुढे प्रत्येक 


व्‌ मिराशो. संशोधनमुक्‍तावलि, सर ५, पु. २१९. 
रसर्ग८व९. 

३ जरनल. बॉ. अ. रॉ. ए. सो. वर्ष १३, पृ. १. 

४ बॉम्बे-कर्नाटक. नं. १२८, वर्ष १९४०-४४. 
१-9-टान 


देशिग बोरगाव येथोल कन्नड शिलालेख ३२३ 


संघाचे पुन्हा भेद होऊन “ गण निर्माण झाळे. गणाच्या पोटविभागाला “ अन्वय 
असे म्हणतात. या अन्वयांना जी नावे मिळाली आहेत ती सामान्यतः या अन्वयाचा 
विशेष संवंध असलेल्या पवित्र जैन क्षेत्रावरून. * मैलाप ' तीर्थाशी संबंध असल्यामुळे 
प्रस्तुत अन्वयाला मैलाप अन्वय हे नाव मिळाळे असावे. हा मैलाप अन्वय ' कारेय 
गणाची एक शाखा होय. पण कारेय गण हा कोणत्या संघाचा घटक होता, याचा 
निर्देश आपल्या शिलालेखात केलेला नाही. वडली आणि हक्चिकेरी येथील जैन 
शिलालेखांत' कारेथ गण हा यापनींय संघाचा गण होता असे म्हटले आहे. 
तेव्हा मोनि भट्टारक हे यापनीय संघातील कारेय गणाच्या मैलाप अन्वयातील जैन 
मुनी होते यात शंका नाही. 

जैनांच्या दिगंवर आणि श्‍वेतांवर संप्रदायांचा उल्लेख सर्वत्र विपुल प्रमाणात 
आढळतो तसा यापनीय संघाचा आढळत नाही. या संघाचे आणि त्याच्या शाखांचे 
कायं प्रामुख्याने दक्षिण भारतातोल कन्नड प्रदेशात झालेले आढळते. वृक्षमूल, कुंडि, 
कण्डूर, मडुब, वन्दियुर, कारेय इत्यादी गणांचा यापनींय संघामध्ये रुमावेश होता. 
यापनीय संघाचे जैन मुनी पुरोगामी वृत्तीचे व सुधारक होते. केदळ आपल्याच 
धर्माच्या तत्त्वज्ञानाने मोक्ष मिळतो असे नाही, तर “ परशासने मोक्ष: म्हणजे इतर 
तःत्त्वज्ञानानुसारही मोक्ष मिळू शकतो ; केवळ यतिमुनींनाच मोक्ष मिळतो असे नाही 
तर ' सग्रन्थानां मोक्ष: ' म्हणजे गुहस्थाश्रमीयांनाही मोक्ष मिळू शकतो ; तसेच 
केवळ पुरुषांनाच नाही तर ' स्त्रीणां तद्‌भावे मोक्ष: ' म्हणजे स्त्रियांनाही याच 
जन्मात मोक्ष मिळू शकतो, शीअ त्यांची उदार विचारसरणी होती. यामुळेच 
यापनीय संप्रदायांच्या मुनींना कन्नड प्रदेशात जैन धर्माचा मोठा प्रमाणात प्रसार 


करता आला. 


मोनि भट्टारक 

मोनि भट्टारक हे चारिल््यसंपक्न व अत्यंत कडक विरक्‍्ताचार्य होते. सर्व सामान्य 
जनतेला जैन धर्माचा उपदेश करण्यात त्यांनी आपले आयुष्य घालवले. ' सकळभव्या- 
नंदमं' या विशेषणावरून हे स्पष्ट होते (ओ. १३). “भव्य” या शब्दाचा अर्थ 
“सांसारिक ' असा या ठिकाणी आहे. (भव संसार; भव्य सांसारिक) त्याचमुळे 
कारेय गणातील आपल्या मैलाप अन्वयाचा ते उत्कर्ष करू शकले. (ओ. १४). 

या मोनि भट्टारकाचे शिष्य माधवचंद्र भट्डठारक, आणि त्यांचे शिष्य भ्रिचंद्र 
सिद्धांतदेव होते (ओ. १५). त्यांच्यानंतर मुनिचंद्राचा उल्लेख पुढील ७ व्या 


डॉ. पांडुरंग देसाई, जैनिझ्‌्म इन साउथ इंडिया अँड सम्‌ जैन एपिमग्राफस. पृ.११३, 
तवैव. पृ. १६३-१६९- 


केरश महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


श्लोकात आलेला आहे. ओ. १७ मध्येही त्याचे नाव आलेले आहे. पुढे 
ओ. २६ मध्ये त्यालाच मुनिचंद्र सिद्धांतदेव असे म्हटले आहे. भ्रिचंद्र सिद्धांतदेवाःचा 
ब मुनिचंद्र सिद्धांददेवाचा संबंध स्पप्ट शब्दात सांगितलेला नाही. तथापि, मोनि- 
'भट्टारकापासूनची शिष्यपरंपरा वर्णन करण्याचा लेखकाचा हेतू स्पष्ट दिसतो. त्या- 
वरून मुनिचंद्र सिद्धांतदेव हा भूरिचंद्र सिद्धांतदेवाचा शिष्य असावा यात शंका नाही. 
मुनिचंद्राचा शिष्य ' काम ' याचे वर्णन ७ व्या लोकात आलेले आहे (ओ. १५-१६) . 
शलोक ८ मध्ये वर्णन केलेला काव गावुंड, आणि ओ. २५ मधील कप्प गावुंड तो हाच 
*काम' होय. काम, काव (गावुंड) आणि कप्प (गावुंड) ही एकाच व्यक्‍तीच्या 
नावाची भिन्न रूपे होत. 

या काव गावुंडाची प्रशस्ती श्लो. ७ व ८ (ओ. १५-१८) मध्ये आलेली आहे. 
मुनिचंद्राच्या चरणकमळावर लुव्ध झालेला भ्रमर, असा हा काव गावुंड अजिंक्य 
होता. सांसारिक (भव्य) लोकांच्या शिरोभागी मण्याप्रमाणे शोभून दिसणारा 
तो काव गावुंड व्यवहारकुशल व लोकप्रिय होता. तो गुणसंपन्न होता. वय्स 
(वैश्य) कुळाला भूषणभूत होता (श्लो. ७). आदिजिन ही त्याची आराध्य 
देवता होती. त्याच्या पित्याचे नाव केत गावुंड. ते सद्गुणसंपक्न होते. पद्म- 
गावुंडी' हे त्याच्या (काव गावुंडाच्या) मातुश्रीचे नाव. ती सत्यप्रिय व पवित्र 
होती. अशा या दांपत्याचा पुत्र काव गावुंड. व्रत-पालनात त्याची' बरोबरी' करणारा 
त्यावेळी दुसरा कोणीही नव्हता (श्लो. ८). 

या काव गावुंडाचे वडील केत गावुंड याने (करहट प्रांतातील) हेड विभागा- 
जंबळील बोरिग्राम येथे श्रीपाशवंदेवाचे एक मंदिर बांधून घेतले होते (ओ. २०). 
प्रतापचक्रवर्ती जगदेकमल्लाच्या १२ व्या राज्यवर्षी, शुक्ल संवत्सरातील फाल्गुन 
शुद्ध बयोदशी, रविवार रोजी (ओ. १९) त्या मंदिरातील क्रषींच्या अन्नदानासाठी' 
व मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी (ओ. २०-२१) महामंडलेश्वर बिज्जलदेव याचा 
ग्रामाधिकारी लक्‍्षणदेव, केंद्र शासनाधिकारी व प्रमुख करणाध्यक्ष नंदियप्ण स,वंत 
आणि स्थानिक कप्प गावुंड यांनी मुनिचंद्रदेवाला काही जमिनी व एक बगीचा 
हाताबर पाणी सोडून दान दिला. (ओ. २४-२६). या दानांची' नोंद करणे 
हा प्रस्तुत शिलालेखाचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय, देवाच्या नंदादीयासाठी 
बाजारातोल खरेदी-विक्रीवरील बसवलेले कर, घोड्यांच्या विक्रीवरील कराच्या 
उत्पन्नातून एक तेलघाणा, एक पान-दुकान व शेतातील एक घर यांची 
व्यवस्था करण्यासाठी रेवण नायक व लखम राजे यांनी घोड्यावरोल कराचा 
एक चौवल (चतुर्थांश भाग) ही दिलेली देणगी, यांचीही नोंद करण्यात 
आली आहे. 


देशिग बोरगाव येथोल कन्नड शिलालेख ३२५ 


स्थळ निश्‍चिती 
प्रस्तुत शिलालेखात जगदेकमल्लाचे वास्तव्यस्थान म्हणून निर्देशिलेले कल्याण 
म्हणजे आजचे कल्याणी गाव होय (ता. गुलबर्गा, जिल्हा विदर). महाराष्ट्रातील 
ठाणे जिल्ह्यात कल्याण नावाचे शहर आहे, ते हे नव्हे. करह॒ट किवा करहड 
म्हणजे आजचे कऱ्हाड (जि. सातारा, महाराष्ट्र) होय. भाळवणी येथील दोन 
कन्नड शिलाळेखांपैकी पहिल्या शिलालेखात “ करहड नाल्कु ' म्हणजे करहड-चार 
हजार, असा उल्लेख आहे. त्याचा अर्थ, चार हजार गावांचा समावेश असलेला 
करहृड (कऱ्हाड) प्रांत. हा ग्रामसंख्यानि्देश आपल्या शिलाळेखातं नाही. 
हेड हे गाव सध्या पेड म्हणून ओळखले जाते. ते सांगली जिल्ह्यातील तासगाव 
तालुक्‍यात आहे. बोरिग्राम हे आजचे बोरगाव होय. ते सांगली जिल्ह्यातील 
मिरज तालुक्‍यात आहे. त्याजवळ सुमारे चार मैलांवर देशिग नावाचे गाव आहे. 
त्यामुळे जेथे प्रस्तुत शिलालेख सापडला ते बोरगाव (बोरिग्राम) आज ' देशिंग 
बोरगाव ' म्हणून ओळखले जाते. पेडपासून ते सुमारे १५-१६ मैलावर आहे. 
बाचन 
भाग पहिला 
१. श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलांछनं [।*] जीयात्‌ व्रैलोक्यनाथस्य शासनं 
जिनशा- 
सनं ॥ [१॥%] स्वस्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रीपृश्वीवल्लभमहाराजाधिराज 
परमेश्‍वर- 
परमभट्टारकं सत्याश्रयकुळतिळकं चाळुक्‍्याभरणं श्रीमत्प्रतापचक्रर्वात्त जगदेकम- 
४. ल्लदेवर विजयराज्यमृत्तरोत्तराभिवद्धिप्रवद्धंमानमाचऱ्द्रावकंतारं सळलु कल्याणद 
५. नॅनेंविडिनोळु सुखसंकथाविनोर्दादे राज्यं गेय्युत्तमिर [।।॥*] तत्पादपद्मोपजीवि ॥ 
जयजयाजीविते- 
६. शं कळचुरिकुळकुत्कोळसिह रिपुक्षत्रियनारीनेत्रवारिप्रसरशमितकोपाग्नि चाळु- 
क्‍्यचक्रेश- 
७. यशोवल्लीवसन्तं नेंगळ्‌दनवनीभोगक्के पेम्साडिदेवप्रियपुत्रं क्षढधम्मश्रकटितम- 
८. हिमं बिज्जलक्षोणिपालं ॥ [२॥*%] श्रोबल्लीवनवर्द्धकासिलतिकाधाराजलं 
राजलं देवेन्दप्रतिम- 
९, प्रचंडपरभूभूज्जेत्रदशग्रीवं मंळुगिदेवनेम्बनुर्जारा विख्यातिवेत्त॑ प्रतापा- 
[विर्ब्बाडव] शोषितजलो- 
१०. दन्वज्जळं बिज्जलं ॥ [३॥%*] पाळिसिदनमन्सरहूदयाळंबकना निजानुजव्वेर- 
सेन्दुं चाळुक्यचक्रवत्तिय लीळाद- 


-्छ 


1) 


३२६ 


११, 


१२. 


१३. 


२५. 


महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट व शिलालेख 


यौयिदमादकरहडनाडं ॥ [४॥%] आ-करहटधरित्री भ्रीकान्तेयनाशिकांगमेंम्पुडु 
विभवा- 
नीकनिध्ि हेंडनाडु [महांक ]करिकुळन्रिपाळरद (क) धिनायकरु ।। [५॥*] 


भाग दुसरा 
परमश्रीजिनतर्त्वादे सकळभभ््यानंदमं माडि दुर्दधरमप्पुग्रतपः प्रभ्ावबर्ळादे 
कंदप्पनं गॅल्डु सच्चरिताळं 


. क्रितनागि बाप्पॅनिसि सैलायान्वयश्रीयनुद्धरिसलु साल्दनुदार कारयगणेशं मोनि 


भट्टारकं ॥ [६॥॥*] अ- 


*» वरशिष्यरु माधवचन्द्रभट्टारकदेवरु ॥ अवरशिष्यरु भ्रिचन्द्रसिद्धान्तदेवर ॥॥ 


श्रीमुनिचऱ्द्रत्रतिघन 


कोमळपदपंकजमधुकरनेंनलुद्दामतरडेंदं भः्यशिखामणिगुणि बब्सकुलललामं 
कापं ॥ [७॥%] तनगा- 


- राधिप देय्ववादिजिनपं चारित्रसारेंदयं मुनिचरं गुरु तंदें सद्गुणसमेतं केत- 


गावुंडनोळपिन तायि 


« सत्यदशोचदाप्पिनतुळश्रिपद्मगावुंडि नटटनेव्युज्नतियिदें पोल्वरोळरे श्रीकावगावुंडन 


[॥८॥४] स्वस्ति श्रोमच्चा- 


* ळुक्‍यप्रतापचक्रवात जगदेकमल्लवर्षद हत्भेरडनेंय सुकलसंवत्सरद फाल्गुण सुद्ध 


त्रयोदसि आदिवरदंबु हेंड- 


* मूनूरेद बळिय बाडं बोरिग्रामॅय केतगावुंडं माडिसिद श्रीपाश्बदेवरबसदिय 


रिबषियराहा- 


* रदानक्कं खंडस्फुटितजोर्णोद्वार[ क्क] ॥ स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्दमहामंडले- 


श्‍वरं कालांजरपुरवराधीश्‍वरं 


« सुवण्णंब्रिषभध्वजं डमर्गतुर्य्यनिग्घोषणं कळचुरिकुळकमळमात्तंडं कदनप्रचंड 


मानकन-- 


* कावळ सुभतरादित्य कलिगळंकुश गजसामंत शरणागतवळपंजर प्रतापलंकेश्‍वर 


वरनारीसहोदर गिरिदु- 


. र्गमल्ल वैरीभकंठोरव निश्शंकमल्ल नामादिसनस्तप्रशस्तिसहितं श्रीमन्महा- 


मंडलेश्‍वरं बिज्जलदेवरसर पेंग्रोडें ल- 


क्बणदेवय्यप्रमुखकरणाध्यक्षं गळु मेलाळूक्य नंदियम सावन्तनु अल्लियमूलिग 
कप्पगावुंडनु- 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


-1.2 


३५. 


३६. 


३७. 


३८ 


३९, 


०. 


डवे. 


देसिंग बोरगाव येथील कन्नड शिलालेख ३२७ 
मिद्दं, मुनिचन्छरसिद्धाम्तदेवग्गे धारापुर्व्वकं माडि बिट्ट कॅयि[ह]न्नसुरगेय्यिडं 
पडवलु तुरुदारियि 

बडिगलु नट्ट॒ कल्लि मूडलु अकसालिगोग्य तेडकलु यिळूर्र कम्म आकेय्गरुवणं 
नूरंकार चिद्नमं तिरुंवरु 

बसदियि मूडलय्यगलद मतें नागेश्‍्वरदेवर तोर्टादे मूड सिरिवडुणद मूड-बट्रेयि 
बडगलु बश्चियमर्राड पडुव- 

लु तोंटत्यनब्बेर्॑ संट्रिगृत्त पॅम्म गावुंडनु सोघेरंगळुं तळद सेंट्रियरमिई देवर 
सडेरण्नेंगे बोरिगावेय 

तळद सॅट्रियरोक्कलिगें हागवोन्डु अल्लिमारिदहत्तिय जवळक? वत्तिगे हिडिहत्ति 
उप्पिन हॉरिगे सट्टुगे वोन्डु हेंड- 

गॅगे मान ओंडु तिप्पें सुंकमुं एलेय हेरिगयिवत्तेलें तलेबोरिगिप्पत्तयिदेले' अडकेयं 
मारिंद [हॉंगि] प्पत्तयिदडके मार्र- 

व भत्तदरासिप्रल्लि देवर सरुगक्क सट्ट॒ग औन्डु यितिनितुमं बिट्टर । अल्लि- 
मारिद कुदुरेंगे मन्नंयर सुंकद कोंद्टगे [वं ]ळेयं 

बिट्टरू अल्लि[यितय] हणविनलु तोल्लिंगवने ओंन्डु तंबुलिंगरंगडि ओग्दु 
होलवनें औंढु यिनितुमनुभयसाम्यसं बिट्टर्‌ ।॥। 

श्रौमतु बिज्जलदेवरसर मेळाळुकॅय सुंकवेग्गडे' नागदेवनायकरुं अवरळिय 
रेबणनायकन्‌ं लखमरसनुं अल्लि मारिद कु 

दुरेंय काणिकोय बिट्ट चोब्वल ओ्डु 


भाग तिसरा 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेति वसुंधरां [।*] षष्ळिव्वर्षसहश्राणि विष्ठायां 
जायते क्रिनिः ॥। [९॥%] शासनमिदाउदेल्लि- 
य शासनमारित्तरेके सलिसुवे नानीशासनमॅम्ब पातकना सकळं रोरववके 
गळगळतिलिगुं ॥ सकळोरव्वोनु- 
तमप्प धम्मंभनिदं कादं स्थितेश्‍वय्ये भुंभुकनक्क [॥।*] विपरीतदोळु नडेव 
गंगागयावाणरासि कुरक्षेत्रेदोळ 
य॒दें गो-द्विज-मुनि-स्त्री-जाळरं कोंदपातकनक्क्कु बिडिदिक्कुंमापुरुषनेंदु 
रौरवस्थानदोळु ॥ 
बहुभिव्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभियस्य यस्य यदा भूमितस्य तस्य तदा 
फलं ॥ [१०॥%] स्वस्त्य- 
भ्युद्य मंगळमहाश्री श्री ॥ 


३्र्ट महाराष्ट्रातील काहो ताभ्रपट व शिलालेख 
आवक यमय कर कक 
भाषांतर 

अत्यंत गंभीर अशा श्रीमान स्याद्वादाचे अमोघ लांछन ज्यावर आहे अशा 
ब्रैलोक्यनाथाच्या जिनशासनाचा विजय असो (श्लो. १, ओ. १). स्वस्ति. 
समस्तभुवनाश्रय, श्रीपृथ्वीवल्ल्भ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभट्टारक, 
सत्याश्रय (नुपतीच्या) कुळाचा तिलक, चालुक्य कुळाचा अलंकार, अशा श्रीमत्प्रताप- 
चक्रवर्ती जगदेकमल्लाचे विजयी राज्य चंद्र, सूये आणि तारे आहेत. तोपर्यंत 
उत्कर्षाने वाढत असताना, आणि (जगदेकमल्ल) आपल्या कल्याण येथी वास्तव्यात 
विश्रंभालाप व विनोद यात काळ घालवीत राज्य करीत असताना (ओ. २-५) ॥ 
त्याच्या चरणकमलाच्या प्रसादाने उपजीविका करणारा (त्याचा सेवक) ।॥ 
(ओ. ५). जीवितेश, कळचुरी कुळातील दुर्दम्य सिह, शतुवीरांच्या स्त्रियांच्या 
डोळ्यांतील अश्रुप्रवाहाने आपला कोपार्नी शांत करणारा, चालुक्य नृपतींच्या 
यशोख्पी वेलीला प्रफुल्लित करणारा वसंत, पेर्म्माडिदेवाचा प्रिय पुत्न, पृथ्वीचा 
उपभोग घेता यावा म्हणून क्षत्रिय धर्माचा महिमा ज्याने प्रगट केला आहे 
अशा त्या क्षोणिपाळ विज्जलाचा विजय असो. (श्रो. २, ओ. ८). बयशोर्पी 
वेलींचे वन वाढवणारे (आपल्या) असिलतेच्या (ल्तेप्रमाणे असणाऱ्या तरवारीच्या 
धारेवरील) तीक्ष्ण पात्यावरील पाणीच असा राजल ; (आणि) देवेंद्रासारख्या 
प्रचंड शत्रुनूपतींना जिंकणारा दशग्रीव (रावणच) असा मैळुगिदेव, या आपल्या 
धाकट्या बंधूमुळे विख्यात झालेला ; आपल्या प्रतापरूपी वडवाग्नीने समुद्राचे 
पाणी शोषण करणारा बिज्जल (श्त्रो. ३; ओ. ८-१०), मत्सरशूत्य हृदय 
धारण करणारा (असा तो विज्जल) आपल्या धाकट्या भावांच्या निरंतर साह्याने, 
चालुक्यचक्रवर्तींच्या लीलाकृपेने प्राप्त केलेल्या करहूड नाडूचे (प्रांताचे) पालन 
करीत होता ॥ (श्लो. ४; ओ. १०-११). त्या करहट धरित्रील्पी लक्ष्मीचे नाक 
(प्रमुख स्थान) म्हणून संबोधिल्या जाणार्‍या वैभवसंपन्न हेड नाडूचे (प्रदेशाचे ) 
महांक आणि करिकुळ नृपती हे (अशासक) अधिकारी होते (श्लो. ५; 
ओ. ११-१२), 

परम श्री जिनतत्त्वांच्या उपदेशाने सर्व सांसारिक लोकांना आनंद देऊन, दुर्धर 
व उग्र तपभावाच्या सामर्थ्याने कंदर्पाडा जिकून, श्रेष्ठ चारिलयांने अलंकृत होऊन, 
भलेपणा (प्रशस्ती) प्राप्त करून उदार कारेय गणाचे स्वामी मोनिभट्टारक मैलाप 
अन्वयरूपी लक्ष्मीचा उद्धार करू शकळे (श्लो. ६; ओ. १ ३-१४). 

त्याचा शिष्य माधवचंद्र भट्टारक देव. त्याचा शिष्ध भूरिचंद्र सिद्धान्त देव. 

श्री. मुनिचंद्र यतीच्या भरीव व कोमल चरणकमलाच्या ठिकाणी मधुकर 
झालेला (त्या चरणकमळांचा सेवक), अजिक्य, सांसारिक जनांचे शिरोभूषण, 


देशिग बोरगाव येथोल कन्नड शिलालेख ३२९ 


>>> >> 


गुणसंपन्न व बय्स (वैश्य) कुलाची शोभाच असा काम (होता). (श्लो. ७; 
ओ. १५-१६). आदि जिन ही ज्याची पूज्य आराध्यदेवता आहे, श्रेष्ठ 
चरिश््याने संपन्न मुनिचंद्र हे ज्याचे गुरु आहेत, सद्गुणसंपन्न केत गावुंड ज्याचे 
पिता आहेत व सत्य आणि शुचिता यांना आपले सर्वस्व अर्पण केलेली 
श्रीपद्मगावुंडी ज्याची प्रेमळ आई आहे, त्या काव गावुंडाची, व्रतपरिपालनात 
आणि उत्कर्षात बरोबरी करणारा दुसरा कोणी असू शकेल काय? (श्लो. ८ ; 
ओ. १६-१८). 

स्वस्ति. हेड-३०० जवळील बोरिग्राम येथे केत गावुंडाने बांधविलेल्या 
श्रीपा्श्‍वंदेवाच्या बसतीला, श्रीमच्चालुक्‍्यप्रतापचक्र्वाते जगदेकमल्लाच्या बाराव्या 
राज्यवर्षी शुक्‍्ळ संवत्सरातील फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी, रविवार रोजी, रुपींच्या 
अन्नदानासाठी, तसेच पडझड झालेल्या (बसतीच्या) जीर्णोद्धारासाठी 
(ओ. १८-२१). 

स्वस्ति, पंच महाशब्द (ही पदवी, किवा या शब्दांचा सन्मान) प्राप्त करणारा, 
महामंडलेश्वर, कालांजर या श्रेष्ठ नगराचा स्वामी, सुवर्णवृषभध्वज (ज्याच्या 
ध्वजावर वृषभाचे चिन्ह सोन्याने काढलेळे आहे असा), डमरुग आणि तुर्य या वाद्यांनी 
ज्याच्या नावाची घोषणा केली जाते असा, कळचुरिकमळमार्तड, कदनप्रचंड (युद्धात 
शत्रूला अत्यंत घनघोर वाटणारा), मान-कनकाचळ (अभिमानाचा सुवर्ण 
मेरू पर्वत), सुभटरादित्य (शूरवीरांचा सूर्य), कलिगळंकुश (कलिकालाच्या 
गळ्यावर रोखलेला अंकुश), गजसामंत, शरणागतवज्ञपंजर, प्रतापलंकेश्वर 
(रावणाप्रमाणे प्रतापी), परनारीसहोदर, गिरिदुर्गमल्ल, वैरीभकंठीरव (शत्रुर्पी 
हत्तींचा नाश करणारा सिह), निःशंकमल्ल (निर्भयपणे पराक्रम गाजविणारा वीर) 
इत्यादी प्रशस्ती (बिरुदे) धारण करणारा श्रीमन्महामंडलेश्वर बिज्जलदेव याचा 
(ओ. २१-२४) ग्रामाधिकारी लक्‍्खणदेव, प्रमुख करणाध्यक्ष (निरनिराळ्या 
खात्यांचा मुख्य) व केंद्रशासनाधिकारी (मेळाळ्केय) नंदियण्ण सावंत, आणि 
तेथील मुळ रहिवासी (मूळिंग) कप्प गावृंड यांनी (ओ. २५) मुनिचंद्र 
सिद्धान्तदेवाला हातावर पाणी सोडून (धारापूर्वक) दोनशे कम्म जमीन दान 
दिली. तिच्या पश्चिमेला हत्नसुगरे (नावाची जमीन) असून उत्तरेला गाईंची 
बाट, पुर्वेला पुरलेला एक खुणेचा दगड व दक्षिणेला सोनारआळी आहे. या 
जमिनीवरील शंभर सुवणंमुद्रांचा कर त्यांनी भरावा (ओ. २६, २७). या 
जमिनीशिवाय वसतीपासून पूर्वेच्या वाजूने असलेळे पाच हात रुंदीचे घर आणि 
एक बगीचा दान दिला असून तो नागेश्वरदेवाच्या मळ्याच्या पुर्वेकडे, सिरि- 
वडुणाच्या जमिनीच्या उत्तरेकडे व शमीवृक्षाच्या पश्चिमेकडे आहे. 


३३७ महाराष्ट्रातील काहो ता'त्रपट व शिलालेख 
वमला लल डकाडला ल केककलकालोशामवतर्येडलनितितिगितिजि क्क ण क ह 

पाचशे स्वामी, सेट्रिगुत्त पेम्म गावृंड, सौधोर (चोधरी) महाळकरी आन 
स्थानिक (तळद) श्रेष्ठी यांनी देवाच्या नंदादीपासाठी (पुढील कर लावले 
आहेत). बोरिगाव येथील श्रेप्ठींच्या प्रत्येक कुटुंबावर एक हाग (एक नाणे). 
तेथे विकल्या जाणाऱ्या कापसाच्या प्रत्येक गासड्यातुन वातीसाठी पसाभर 
कापूस, मिठाच्या प्रत्येक पोत्यातून एक सट्ट्ग (पळाभर) मीठ, प्रत्येक ओझ्यावर 
एक मान कर. (विड्याच्या) पानांच्या प्रत्येक पोत्यातून पन्नास पाने. आणि 
डोक्यावर वाहून आणलेल्या (पानांच्या) प्रत्येक टोपलीतुन पंचवीस पाने. विकलेल्या 
सुपार्‍यांच्या प्रत्येक पोत्यातुन पंचवीस सुपार्‍या, विकलेल्या भाताच्या प्रत्येक 
राशीतुन देवाच्या प्रसादासाठी एक सट्टुग (पळाभर) भात. याप्रमाणे संकल्प 
सोडला आहे. (ओ. २९-३२). 

येथे विकल्या जाणार्‍या घोड्यांच्या विक्रेत्यावर (सरदारावर) जो कर 
लावलेला आहे त्या कराच्या पैशातुन एक तेलघाणा, एक (विड्यांच्या ) 
पानाचे दुकान व सफाईगार (कर्मचार्‍यांना) राहाण्यासाठी शेतातील एक घर 
देण्यात आठे आहे (ओ. ३२-३३). श्री विज्जलाच्या केंद्रशासनातील 
महसुळ मंत्री नागदेव नायक याचा भाचा (किवा जावाई) रेवणनायक व 
लखमराजे यांनी तेथे विकलेल्या घोड्यावरील कराचा एक चौवळ (एक- 
चतुर्थांश. भाग) दान म्हणून दिला आहे (ओ. ३४-३५). 

आपण स्वतः किंवा इतरांनी (दान म्हणून) दिलेली भूमी जो ह्रण करील 
तो साठ हजार वर्षेपर्यंत विष्ठेमध्ये किडा म्हणून जन्माला ग्रेड (ओ. ३६). 
हे कोणते शासन, कुठले शासत, ते कुणी दिले, मी हे शासन काय म्हणून 
पाळावे ? असे म्हणणाऱ्या पाप्याचे सर्वस्व रौरव नरकात पडेल (ओ. ३६-३७). 
सर्व पृथ्वीवर ज्याची स्तुती केली जाते अशा या धर्माचे जो पालन करील तो 
आपल्या ऐश्वर्याचा उपभोग घेऊ शकेल (ओ. ३७-३८); पण जो याला 
प्रतिकूल आचरण करील त्याला गंगा, यमुना, सरस्वती, वाणरसि (वाराणसी), 
कुरुक्षेत्र, इत्यादी पवित्र क्षेत्रामध्ये गाई, ब्राह्मण, मुनि, स्त्रिया, वालक यांची 
हत्या केल्याचे पातक लागेळ, आणि तो पापी मनुष्य रौरव नरकातून कधीच 
बाहेर पडू शकणार नाही (ओ. ३८-३९). यापूर्वी सगरादि अनेक राजांनी 
भूमिदान दिलेळे आहे. ती भूमी ज्यावेळी ज्याची ज्याची असते त्याला त्याला 
त्यावेळी (त्या भूमिदानाचे) फळ मिळते (ओ. ३९-४०) ॥ स्वस्ति, अभ्युदय, 
मंगळ महाश्री ॥ 


२१ 


भाळवणी येथोल दोन कानडी शिलालेख 


आस्ताविक : उपलब्धी 

ता. २६ जून १९७१ च्या * महाराष्ट्र टाइम्स 'मध्ये कऱ्हाडजवळ भाळवणी या 
गावी प्राचीन शिलालेख सापडल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. तिच्या अनुषंगाने 
चौकशी केल्यानंतर असे कळले को, कऱ्हाड येथे श्रीशिवाजी विद्यालयातील शिक्षक 
श्री. भगवानराव घार्गे यांना भाळवणी (ता. खानापूर, जिल्हा सांगळी) येथे जून 
१९७१ मध्ये एकूण चार शिलालेख उपलब्ध झाले असून ते त्यांनी कऱ्हाड येथील 
श्रीशिवाजी विद्यालयाच्या पुरातत्त्व विभागात आणून ठेवळे आहेत. श्री. घार्गे 
यांना प्राचीन शिलालेखादी वस्तू शोधण्याचा व जमविण्याचा नाद आहे. प्रामुख्याने 
त्यांच्याच प्रयत्नाने श्रीशिवाजी विद्यालयात पुरातत्त्व विभाग उघडला असून तो 
अत्यंत उपग्रुतत ठरला आहे. त्यांच्याच प्रयत्नाने भाळवणी य्रेथील शिलालेख 
उपलब्ध झाले असल्यामुळे ते अभिनंदनास विशेष पात्न आहेत. 

या चार शिलाळेखांपैकी तीन शिलाळेख कानडी लिपीत कोरलेले असून चौथा 
नागरी लिपीत कोरलेला आहे. कानडी लिपीतील तीन शिलालेखांपैकी एकाची 
शिळा फार खराब झालेली असल्यामुळे तिच्यावरील लेख अत्यंत अस्पष्ट आणि 
म्हणून दुर्वाच्य झालेला आहे. बाकीचे दोन कानडी व एक नागरी लिपीतील 
शिलालेख यांचे स्वच्छ ठसे माझ्या विनंतीवरून महाराष्ट्र राज्य, पुरातत्त्व व पुरा- 
भिलेख विभागाचे संचालक श्री. वि. गो. खोबरेकर यांनी काढवून आणले व ते मला 
उपलब्ध करून दिले. त्यांच्याच परवानगीने दोन कानडी शिलालेख मी येथे 
संपादन करीत आहे. या कानडी लेखांचे स्थूल वाचन नागपुर विद्यापीठाच्या 
“प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्त्व विभागा'तील संशोधक विद्यार्थी 
श्री. प्रसाद व श्री. राघवाचारी यांनी मळा करून दिले. त्यानंतर त्यांचे निश्‍चित व 
निर्दोष वाचन भारत सरकारचें सेवानिवृत्त पुरालेखाधिकारी श्री. लक्ष्मीनारायणराव 
(हल्ढी मुक्काम कोल्हापूर) यांनी करून दिले. या सर्वांचा मी अत्यंत आभारी 
आहे. मराठी वाचकांच्या सोयीसाठी हे दोन्ही शिलाळेख मी पुढे मराठीत लिप्यंतर 
करून दिलेले आहेत. 


३३२९ महाराष्ट्रातील काही ताग्रपट व शिलालेख 


यातील पहिल्या शिलाळेखाचे ओळ १ ते १४; १४ ते. १८ आणि १८ ते' ३३ 
असे तीन पोट विभाग पडतात. त्यांना अ, ब आणि क अशी नावे मी दिली आहेत 
व त्याच क्रमाने त्यांचे संपादन येथे करीत आहे. 


[१] शिलालेख पहिला _ 
(अ) विभोंग 

वर्णन 

प्रस्तुत कोरीव लेखाची शिळा ५० सें. मी. रुंद असून ९६ सें. मी. उंच आहे. 
तिचा वरचा भाग अर्धवर्तुळाकार आहे. या भागाची डावी बाजूं तुटलेली आहे. 
या अर्धवर्तुळाकार भागात उजवीकडून एक लहान व त्याच्यापुढे दुसरी मोठी अशा 
जनावरांच्या दोन आकृती कोरल्या आहेत. या आकृती गाढवाच्या असाव्यात 
असे दिसते. मध्यभागी असलेली आकृती कशाची थाचा स्पष्ट बोध होत नाही. 
त्यानंतर डाव्या बाजूला एक मनुप्याकृती कोरलेली असुन तिचा उजवा हात उंच 
वर गेलेला आहे, तर डावा हात उंचावून खाली आलेला असावा असे दिसते. या 
आकृतीच्या डाव्या बाजूला सूर्य आणि चंद्रकोर यांच्या आकृती कोरलेल्या आहेत. 


विषय 

भाळवणी येथील गवरॅ*वर देवाच्या पूजाअचेसाठी आणि देवाल्याच्या जीर्णोद्वारा- 
साठी (१) सोवणनायक, चावणनायक आणि नागदेवनायक; (२) कलिदेवय्य 
नायक; आणि (३) श्रेणी किवा व्यापारी संस्था, यांनी दिलेल्या जमिनी आणि 
करांच्या रूपाने दिलेली दाने नमूद करणे हा पहिल्या शिलालेखातील अ विभागाचा 
विषय होय. 


भाषा 

प्रस्तुत शिलाठेखातील कानडी भाषेच्या स्वरूपासंवंधी काही लिहिणे हे माझ्या 
अधिकाराबाहेरचे आहे. यात आलेल्या संस्कृत. शब्दांवर कानडी वर्णोच्चारांची 
छाप पडलेली आहे. त्रथ्ळोक्य (ओ. १), चाळुक्य, लेळोक्य (ओ. २), मंडळे*वर. 
(ओ. ३), कळचुर्य्यकुळकमळमार्तण्डं (ओ. ५), महामण्डळेशवर॑ (ओ. ६, १६) 
इत्यादी शब्दांतील ळ काराचा उपयोग पाहा. संस्कृत शब्दांचे छेखनही चुकीचे 
केलेले आहे. उदा. “ चारवे' ऐवजी चारुवे (ओ. १), व्रैलोक्य ऐवजी त्रथ्छोक्य 
(ओ. २) ; याशिवाय सुवरन्न (ओ. ४), व्रिशभ (ओ. ५), निर्घोशण (ओ. ५), 
विक्रित (ओ. १५), साशन, आळंक्रित, सोचाचर (ओ. १९), इत्यादी शब्दांचे 
छेखन पाहावे. यावरून मराठीभ्रमाणे कानडी भाषेतही न-ण, श-ष-स यांतील 


भाळवणी येथोल दोन कन्नड शिलालेख ३३३ 
नारा 


वर्णोच्चारातील सूक्ष्म भेद नाहोसे होत चालले होते ; तसेच क्र या स्वराचे व्यंजनात 
उच्च्चारांतर होऊन त्याचा उच्चार व लेखन रि असे व्हायला लागले होते हे ' विक्रित, ' 
* आलंक्रित ' था शब्दांवरून दिसून येते. 


कालनिर्देश 


लेखात एकूण दोन कालनिर्देण आलेले आहेत. (१) सोवण- 
चावणनायक यांनी गवरेश्वर देवाल्याला ज्या वर्षी दान दिले 
ते वर्ष 'चाठुक्य नुपती व्रैलोक्यमल्ल्देव याचे ८ वे राज्यवर्ष होते. त्या वर्षाची 
मिती पुढीठप्रमाणे: धाता संवत्सर, मार्गशीष शुद्ध प्रतिपदा, गुरुवार. (ओळ २, 
३). पिल्ले यांच्या जंब्रीप्रमाणे गत वर्ष शके १०७८ (><इ. स. ११५६) ला 
धात्री संवत्सर होते. या संवत्सराचे नाव धातु, धातू, धाता, धात्री असे 
नी लिहिले जाते. या शिलालेखात ते ' धातु' असे लिहिलेले 
आहे. ते धातृ किंवा धात्री संवत्तर होय यात शंका नाही. या संवत्सरातील 
मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेला बरोबर गुरुवार येतो. तेव्हा हा कालनिर्देश पंचांगा- 
प्रमाणे बितचूक आहे. इंग्रजी पंचांगाप्रमाणे ही तारीख इ. स. ११५६, नोव्हेंबर 
१५ गुरुवार, अशी होती. 

(२) दुसरा कालनिर्देश कलिदेवय्य नायक याने ज्या दिवशो दान दिले 
त्यासंबंधीचा आहे. रायमुरारी सोयिदेव याचे ते ४ थे राज्यवर्ष असून त्या 
वर्षी विकृत संवत्सर होते. त्यातील ज्येष्ट शुद्ध «'प्टमीला सोमवार होता. 
त्या दिवशी व्यतिपात होता (ओळ १४, १५). पिल्ले यांच्या जंत्री प्रमाणे 
विक्रत संवत्सर गतवर्ष शके १०९२ ला होते. त्यातील ज्येष्ट शुद्ध अष्टमीला 
बरोबर सोमवार होता. सूयंभाग ५२-|-चंद्रभाग. १४७२<१९९ भाग; यातून 
प्रत्येकी ११ (२२) अयनांश वजा केले असता १७७ भाग उरतात. १८० भाग 
असले म्हणजे व्यतिपात योग पूर्ण होतो. अर्थात वरील दिवशी, म्हणजे 
ज्येष्ट शुद्ध अष्टमी, सोमवार, रोजी १७७ भाग काली व्यतिपात योग असल्याचेही 
पिल्ले जंत्रीवरून दिसून येते. तेव्हा शिलालळेखातील हा दुसरा कालनिर्देशही 
बरोबर आहे, यात शंका नाही. त्या दिवशी इंग्रजी तारीख इ. स. ११७०, 
मे १८, सोमवार ही होतो. 

शके १०७८ (><इ. स. ११५६) मब्ये आणि शके १०९२ (इ. स. ११७०) मध्ये 
दिलेल्या दानांचे निदेश एकाच शिळेवर कोरलेले असून त्यांचा मजकूर धावता 
आहे. ओळ १४ते ३३ मधे अय्यावोळेय स्वामी आणि भाळवणी, येथील शिप्यांची 
श्रेणी यांनी. दिलेल्या दानांचा निर्देश, आहे. ती दाने कोणत्या काळात दिली 


ञ् 


३३४ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 

र्क 00200050204000000006:ाामय००००००..“ 
गेली याचा स्वतंत्र उल्लेख नाही. बहुधा तीही सोयिदेवाच्या राज्यकालात 
दिली ग्रेली असावी. ते काहीही असले तरी प्रस्तुत शिलालेख शके १०९२ 
(>इ. स. ११७०) मध्ये किवा त्यानंतर लौकरच केव्हातरी, गवरेशवर देवाला 
मिळालेल्या सर्व दानांचा निर्देश करण्यासाठी कोरण्यात आला असावा, असे 
दिसुन येते. 


आशय व चर्चा 

* नमस्तुंगशिरश्चुंवि-' या ए्लोकाने लेखाचा आरंभ झालेला आहे. (ओ. १) 
हो एलोक म्हणजे वाणभट्टाच्या “ हर्पचरिता ' च्या आरंभीचे मंगलाचरण होय. 
चालुक्य नृपतींच्या अनेक शिलालेख-ताम्रपटांच्या आरंभी त्याचा उपयोग 
केल्याचे आढळते.' नमनाच्या या श्लोकानंतर वैलोक्यमल्लदेवाच्या ८ व्या 
राज्यवर्षाचा व त्यातील प्रस्तुत विभागातील दानाच्या तिथीचा उल्लेख केला 
आहे. (ओ. २, ३). हा व्रैलोक्यमल्ल म्हणजे कल्याणी येथील पश्‍चिम चालुक्य 
नूपतींच्या वंशातील तृतोय सोमेश्वराचा धाकटा पूत्र तृतीय तैलप होय. तृतीय 
सोमेश्‍वर (इ. स. ११२६--११३८) याच्या मृत्यूनंतर प्रथम त्याचा वडील मुलगा 
द्वितीय जगदेकमल्ल (इ. स. ११३८--११४९) गादीवर बसला आणि त्याच्या 
नेत्र त्याचा धाकटा भाऊ तृतीय तैलप (इ. स. ११४९--१ १६३) याला गादी' 
मिळाली. * ब्ैलोक्यमल्ल ' आणि ' चालुक्‍्यचक्रवर्ती ' ही विरुदे त्याने धारण 
केली होती. क्वचित, ' चालुक्यचक्रवति विक्रम ' असेही त्याचे बिर्द आढळते.' 
तथापि, व्रैलोक्यमल्ल या विरुदानेचे तो विशेष ओळखला जातो. धाता 
संवत्सरातील म्हणजे शके १०७८ मधील मार्गशीर्ष महिन्यात त्याचे आठवे राज्यवर्ष 
चालू होते. अर्थात शके १०७१ (इ. स. ११४९) मार्गशीर्ष महिन्यापूर्वी केव्हा 
तरी' त्याचे राज्यारोहण झाले असावे. 


कलचुरी वंश व त्याच्या शाखा 

ल्लैलोक्यमल्लाच्या उल्लेखानंतर महामंडलेश्वर बिज्जणदेवाचा निर्देश आलेला 
आहे. त्याची अनेक विरुदे ४ ते ६ या ओळोंत आलेली. आहेत. कळचूर्य 
नृपती'च्या दोन प्रमुख शाखा होऊन गेल्या. एक मध्य भारतात व दुसरी 
दक्षिण भारतात. मध्य भारतातील कलचुरी नूपतींची राजधानी आरंभी 


१ इंडियन अँन्टिक्वेरी. व्हॉ. १३, पू. ९२. 
२ दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन. (संपा: यझदानी ) , पृ. २७५. 


भाळवणी गय्रेथील दोन कन्नड शिलालेख ३३५ 


कालंजर येथे व नंतर माहिष्मती (आजचे महेश्वर शहर) ' येथे होती. त्या- 
नंतर त्यांचा जो वंश उदयाला आला त्यांनी त्रिपुरा (जबलपूर जवळ नमंदेच्या 
काठावरोल सध्याचे ' तेउर ' हे गाव) येथे राजधानी स्थापन केली. दक्षिणेतील 
कलचुरी वंश हा ' कल्याणीचे कलचुरी ' म्हणून ओळखला जातो. मध्यभारता- 
तीळ कळलचुरीचीच ही शाखा होती को ती स्वतंत्र उदयाला आली हे निश्‍चित 
सांगता येत नाही. दक्षिणेतील कलचुरी नृपती आपणाला “ काळांजरपुरवराधी- 
एवर' म्हणबितात.' काळंजर हे शहर आजही उत्तर प्रदेशातील बांदा 
जिल्ह्यात विद्यमान आहे. प्रारंभीच्या कलचुरींची ती राजधानी होती. त्या- 
वरून दक्षिणेतील कल्याणीचे कलचुरी त्याच वंशातील असावे असे अनुमान 
करण्यास हरकत नाही. बिजण्णाने आपणाला ' कळचूर्थकमळमार्तंड ' म्हटले 
आहे (ओळ ४) ते यथार्थ वाः कारण त्याच्यामुळेच दक्षिणेतील कल्याणीचा 
कलचुरी वंश जिशेष विख्यात आहे. विज्जणाला रम्राटाकडून 'पंचमटाशव्दा'चा 
मान मिळालेला होता. (समधिगतपंचमहाशब्द). पुर्वी श्रेष्ठ व्यवतींना आपल्या 
स्वारीसमोर इतराकडून त्याच्या आगमन प्रसंगी शंख, भेरी, मृदंग, 
शृंग व घंटा ही वाद्ये वाजवण्याचा सन्मान सम्राटाकडून मिळत असे. हा 
सन्मान विज्जणाला प्राप्त झाला होता. ' डमरुग' आणि 'तुर्य ' ही वाद्ये 
वाजवून (गमत व आगमन प्रसंगी) त्याच्या नावाची घोषणा होत असे. (डमरुग- 
तूयनिर्घोषपणं) युद्धात तो प्रचंड होता. शत्रूंना तो अत्यंत भीषण वाटत असे 
(कदन-प्रचंड) . 


कलचूर्य नृपती बिज्जण 

दक्षिणेतील कल्याणी ग्रेथील कलचुर्य वंशाचा, इतिहाराला ज्ञात र्ला मुख्य 
पुरुष म्हणून ' जोंगम ' प्रसिद्ध आहे. पण त्यांच्याविषयी माहिती देणारी 
ऐतिहासिक साधने आज उपल्ब्ध नाहीत. जोगमाचा पुत्र पेर्माडी ऊर्फ 
हेम्माडियरस हा इ. स. ११२८ मध्ये चालुक्य नृपती तृतीय सोमेश्‍वराचा मांडलिक 
म्हणून सध्याच्या विजापूर जिल्ह्यातील तरडवाडो नाडूत (प्रदेशात) राज्य 
करीत होता, अंका उल्लेख आढळतो' विज्ञज हा त्याचा मुल्गा त्याच्या 
मागून गादीवर बसला. बरिज्ज, विज्जल या नावांनीही तो संबोधिला जातो. 


व्ष 
धी 


ऱ्य 


१ कलचुरी नृपति आणि त्यांचा काल (वा. वि. मिराशी), पृ. ५. 
२ प्रस्तुत लेखातील शिलालेख १ (ओळ ४) व शिलालेख २ (ओळ ५) पाहा. 
३ इंडियन अँन्टिक्वेरी, व्हॉ. १२, पृ. १२ 


३३६ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


इ. स. ११४५ च्या सुमारास तो गादीवर बसला असावा असे म्हैसूर राज्यातील 
हरिहर येथील शिलालेखावरून दिसून' येते. या लेखात त्याला कोणतीही 
बिरुदे लावलेली नाहीत. त्यावेळी चालुक्य नृपती जंगदेकमल्ल ह्वितीय कल्याणी 
येथे राज्य करीत होता. विज्जलाचे कलचुरी घराणे हे या चालुक्‍्यांचेच 
मांडलीक होते. जंगदेकमल्लानंतर व्ैलोक्यमल्ल तृतीय तैल्य इ. स. ११४९ मध्ये 
चालुक्यांच्या गादीवर आला. तो अत्यंत दुर्बळ होता. राज्यशासनकौशल्यही' 
त्याजजवळ नव्हते. उलट विज्जण अत्यंत पराक्रमी आणि चतुर राजकारणी 
होता. शिवाय तो अत्यंत महत्त्वाकांक्षीही होता. चालुक्य सम्राटाची सत्ता 
खिळखिळी झाल्याचे पाहन ती उल्थून पाडून हस्तगत करण्याचे दूरदशी 
धोरण त्याने आरंभापासून स्वीकारले असावे असे दिसते. म्हणूनच की' काय, 
त्याच्या आरंभीच्या काही शिलालेखांत चालुक्य सम्राट व्रैलोक्यमल्लाचा निर्देश 
असला तरी त्याचे आपण ' पादपझ्योपजोवी ' सेवक आहोत असे त्याने म्हटलेले 
नाहीं. सम्राटाची मर्जी संपादून त्याने ' महामंडळेश्वर' ही पदवी' प्राप्त 
करून घेतली, तरोही त्याच्या शिलालेखांत चालुक्य सम्राट तैलोक्यमल्लर 
याचा ' त्याच्या राज्यवर्षी' एवढाच उल्लेख तो करतो, असे काही संशो; 
म्हणतात. प्रस्तुत भाळवणी शिलालेखात ' व्रैलोक्यमल्लदेवाच्या ८ व्या राज्यवर्षी ' 
एवढेंच म्हटले आहे. तथापि, व्रैलोक्यमल्लदेवाच्या * चालुक्‍्यचक्रवर्ती ' या 
विशेषणाने त्याचे सम्राटत्व व आपल्या * समधिगतपंचमहाशब्द महामंडलेश्वर 
या विरुदांनी आपले मांडलिकत्व त्याने मान्य केल्याचे, निदान तसा आभास 
निर्माण केल्याचे स्पप्ट दिसते. “आभास असे म्हणण्याचे कारण हे की, 
पुढे ६ व ७या ओळीत त्यावेळी कऱ्हाड विभागावर शासन करणारा अधिकारी 
“मैळुगिदेव ' याला विज्जणाचा ' पादपद्मोपजीवि ' असे म्हटले आहे, त्यावरून 
कल्याणी येथील राज्य़ जणु विज्जणदेवाचे होते, जणु तोच सम्राट होता व 
राज्यातील विभागांचे शासक त्याचे * पादपद्मोपजीवि ' अर्थात, त्याच्या चरणाच्या 
आश्रयाने राहाणारे सेवक होते असे ध्वनित होते. दुसरी गोष्ट अशी को, 
नेमके याच वर्षी म्हणजे इ. स. ११५६ मध्ये बिज्जणाने व्रैलोक्यमल्लदेवाचे 
सम्राटत्व ज्ञुमारून दिलेले दिसते. त्याच वर्षी त्रिभुवनमल्ल, भुजवलचक्र्वात, 
कळचूर्येचक्रर्वात इत्यादी बिरुदे धारण करून बिज्जणाने स्वत:चे राज्यवर्षही 
चाळू केले. त्याच्य़ा पहिल्या राज्यवर्षाचा उल्लेख “ धातु संवत्सर, शकवर्ष 
१०७९ (चालू; अर्थात गत शकवर्ष १०७८)' असा आहे. त्या वर्षापासून 


१ डायनेस्टीज ऑफ कॅनरीज डिस्ट्रिक्ट्स (फ्लोट), पू. ४७१ 


भाळवणी येथील दोन कन्नड शिलालेख ३३७ 


तो स्वतंत्र झाला आणि पुढील काही वर्षात त्याने कल्याणीचे राज्य पादाक्रांत 
केले. त्याच्या काही शिलालेखांवरून तो मंगळवेढे (जि. सोलापुर) येथून 
राज्य करीत होता असे दिसते. कदाचित, कल्याणी येथे त्याचे आसन स्थिर 
नसल्यामुळे त्याला काही काळ राजधानी बदलणे भाग पडले असावे. इ.स 
११६२ च्या एका शिलालेखात त्याला * समस्तभुवनाश्रय श्रीपृथ्वीवल्लभ 
महाराजाधिराज परमभट्टारक' ही चालुक्य नुपतोंची ब्रिरुदे लावली आहेत. 
त्यावरून त्यावर्षी किवा त्याआधी थोडे अगोदर कल्याणीच्या चालुक्य राज्याचा 
तो पूर्णपणे स्वामी बनला असावा, असे दिसून ग्ेते.' 


बीरशैव पंथ आणि बिज्जणाचा अंत 

बिज्जण जैन धर्मानुयायी होता असे “ बसव पुराण ' व * चन्नवसव पुराण 
या वीरणेवांच्या आणि “ विज्जलदेवरायचरित ' या जैनांच्या ग्रंथात म्हटले 
आहे. तथापि, तेलगू “ बसव पुराणमु ' या ग्रंथात तो पांडुरंगाचा भक्‍त होता 
असेही म्हटले आहे. दक्षिणेतील कलचुरी वंश शेव मतानुयायी होता. तेव्हा 
परंपरेने ब्रिज्जण शेव होता असे दिसते. त्याच्या शिलालेखांच्या आरंभी 
नेहमी शिवाचे मंगलाचरण आढळते, त्यावरूनही तो शैव असावा असे अनुमान 
सयुक्तिक वाटते. त्याच्या कारकीर्दीत वीरशैव धर्म निर्माण होऊन फोफावू 
शकला याचेही कारण त्याचे शेवमतान॒यायित्व असावे. बिज्जणाच्या मुख्य 
प्रधानाचे नाव बलदेव. तो शैव ब्राह्मण होता. मादिराज आणि मादलांविका 
याचा पूत्र बसव हा बलदेवाचा भाचा होता. वसव म्हणजे शिवाच्या नंदीचा 
अवतार. शिथिल झालेल्या शेव धर्माच्या पुनरुत्थापनासाठी शंकराने आपणाला 
पाठवले आहे अशी त्याची घोषणा होती. आत्मा नवीन शरीर धारण करतो हे 
त्याला मान्य नव्हते. बालविवाहाला त्याचा विरोध होता. विधवाविवाहाचा 
तो पुरस्कर्ता होता. नंदीची पुजा करणे व गळ्यात लिंग धारण करणे 
ही त्याच्या या नवीन धर्माची वैशिष्ट्ये होत. म्हणून त्याचा धर्म * लिंगायत 
या नावाने ओळखला जातो. “ वीरशेव' म्हणजे नैप्ठिक शिवोपासक, हेही 
त्याचे दुसरे नाव आहे. त्याच्या अलौकिकत्वाने प्रभावित होऊन बलदेवाने 
आपली गंगादेवी नावाची मुलगी त्याला दिली व आपला जावई केले. 
बसवाच्या नवीन मतामुळे क्ञाह्मण वर्ग त्याचा छळ करू लागला. त्यामुळे 
त्याला पळून जावे लागले. तथापि, बलदेवाच्या मृत्यूनंतर विज्जणाने त्याला 


१ डायनेस्टीज ऑफ कॅनरीज डिस्ट्रीक्ट्स (फ्लीट) पृ. ४७४-४७५. 
१-9--22-4 


३३८ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


बोलावून मुख्यमंत्रीपद दिले. त्याला कोषाध्यक्ष नेमून मुख्य सेनापतीपदाच्या 
जागेवरही त्यात्री स्थापना केली. इतकेच नाही तर नीललोचना नावाच्या 
आपल्या बहिणीचा त्याच्याशी विवाह लावून दिला, ही गोष्ट लक्षात घेतली 
पाहिळे. बसवाने राजदरबारी असलेल्या आपल्या या वजनाचा व अधिकाराचा 
उपयोग करून आपल्या अभिनव मतांचा धूमधडाव्याने प्रचार सुरू केला. 
बसवाच्या वडील बहिणीचे नाव नागलांबिका. ती अत्यंत सुंदर होती. तिला 
कोमार्यावस्थेत झालेला मुल्गा चन्नवसव. (जैन लेखकांच्या मते नागलांविकेच्या 
सौंदर्यावर मोहित होऊन बिज्जणाने तिळा आपली रखेली म्हणून ठेवळे होते). 
बसवाच्या मतांचा प्रचार ग प्रसार करण्यात त्याने विशेष भाग घेतला. 
बिज्जणाने हे सर्वे चालू दिले, यावरून त्याहे शैवमतानुयायित्वच दिसून येते. 
तथापि, आपल्य़ा मतांच्या कड्वेवणामुळे पुढे वसवाने इतर धर्मांचा उ 
करणे सुरू केले. जैत धर्हियांवरही त्याने हत्यार ध 
होऊन विज्जणाने दोन लिंगायत धर्मानुयायांचे डोळे फोडले व त्यांना आंधळे 
केले. तेव्हा वसव पळूत गेला. त्याने जगद्रेव नावाच्या आपल्या शिष्याला 
विज्जणाचा वध करण्यासाठी पाठवले. जगदवेवाने आपल्या साथीदाराच्या 
साह्याने भर दरबारात विज्जणाचा वध केला, असे एक मत आहे. इकडे 
कुडालसंगम येथे वसव शिवात विलीन झाला. चन्नबसव पुराणांच्या मते 
बसव शिवतत्त्वात विलीन झाल्यावर चन्नवसव हा मुख्य प्रधान झाला. यादवी 
सुरू झाल्यावर त्याने युद्धात बिज्जणाचा पराभव केला. पण नंतर आपल्या 
आईच्या सांगण्यावरून त्याने बिज्जणाला त्याचे राज्य परत केले. ' विज्जल- 
देवरायचरित ' या जैन ग्रंथात थोडी निराळी हकीकत आहे. त्याच्य़ा मते, 
जैन वेष धारण करून एका लिंगायताने विज्जणाला विषाने माखलेले एक 
फळ अर्पण केले. ते हुंगल्यामुळे विज्जणाला मृत्यू आला. ते काहीही असले 
तरी विज्जणाच्या कारकीर्दीतच बसव व चन्नवसव हे वीरशैव अथवा लिंगायत 
पंथाचे प्रमुख उदयाला आले आणि या पंथाचा उदय आणि उत्कर्ष झाला, 
ही गोष्ट महत्त्वाची होव. विज्जलाने इ. स. ११६७ पर्यंत राज्य केले. आपल्या 
मृत्यूपूर्वी इ. स. ११६७ मध्येच आपला मुल्या सोयिदेव यारा गादीवर बसवून 
तो निवृत्त झाला होता.' 


१ डायनेस्टीज ऑफ कॅनरीज डिस्ट्रिक्ट्स. (फ्लीट) पृ. ४७७-४८५; दि अली 
हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (संपा. यझदानी) पृ. ४६१-४६५. 
-9--22-3 


भाळवणी गय्रेथोल दोन कन्नड शिलालेख ३३९ 


कुमारनारायण मेळुगिदेव 


महामंडलेश्वर बिज्जणाच्या उल्लेखानंतर कुमार न.रायण मैळूगिदेव याचा 
लेला आहे. (ओळ ७) ' मैळुगिदेव' हे विशेषनाम असून ' कुमार- 


निर्देश आले? 
नारायण ' हो याची उपाधी अथवा विरुद होय. कल्याणीच्या कलचुरी 
वंशात मैळुगिदेव नावाच्या दोन व्यक्ती आढळतात. एक बिज्जणाचा धाकटा 
भाऊ व दुसरा विज्जणाचा पुत्र किवा सोयिदेवाचा धाकटा भाऊ म्हणून 
निर्देशिळेला आढळतो. विज्जणाच्य़ा मुलांत मैळुगिदेवाचे नाव आढळत नाही. 
तेव्हा हा दुसरा मैळुगिदेव बहुधा सोयिदेवाचा धाकटा भाऊ म्हणजे चुलत 
भाऊ असावा. व्रिज्जणाचा धाकटा भाऊ असलेल्या मैळुगिदेवाला कलिदेव 
नावाचा मुलगा होता. आपल्या शिलालेखात मैळुगिदेवाचा जसा उल्लेख 
आहे तसा कलिदेवाचाही आहे. त्यावरून असे वाटते की, या लेखात 
उल्लेखिळेला मगैळुगिदेव हा ब्रिज्जणाचाच धाकटा भाऊ असावा. ' कुमार- 
नारायण ' ही उपाधी त्याची असावी. नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या ' देशिग- 
बोरगाव ' येथील शके १०७२ च्या कन्नड शिलालेखात विज्जणाचा धाकटा 
भाऊ मैळुगिदेव कर्‍हाड प्रांतावर राज्य करीत होता असे स्पष्ट म्हटले आहे. 
आपल्या शिलालेखातील मळुगिदेव कऱ्हाड-४००० विभागावर राजधानी 
भाळयणी येथून शासने करीत होता. (ओळ ८) भाळवणी हे राजधानीचे 

कर्‍हाड विभागाच्या ७ आणि १२ या पोटविभागात होते. कऱ्हाड विभागाचा 
उल्ह्लेख ' कऱर्‍हाड-४०००' (नाल्कु ससिरद) असा केलेला आहे. याचा अर्थ असा 
की, कऱ्हाड विभागात ४ हजार गावांचा समावेश होता. ग्रामसमूह आणि विषय 
(विभाग) यांची रचना करताना त्यात दशगुणित ग्रामसंख्येचा अंतर्भाव 
करण्याची ही दशमान पद्धती म्हणून ओळखली जाते. राज्याचे शासकीय दृष्टीने 
जिभाग पाडताना ते अशा दशमान पद्धतीचा स्वीकार करून पाडावे असे 
धर्मशास्त्रक्षेवकांनी सुचविळे आहे. ही पद्धत दक्षिण भारतात इ. स. आठव्या 
शतकापासून सुरू झाली आणि क्रमाक्रमाने पुढे ती रूढ झाली.' या कऱ्हाड 
विभागाचे अनेक पोटविभाग होते. त्यातील ७ व्या आणि १२ व्या पोटविभागात 
राजधानी भाळवणीचा समावेश होता. 


-वदि दिअर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (संपा, यझदानी) पृ. ४६५. तळटीप. २ 
२ तब्रैव. पू. ५१. 


३४० महाराष्ट्रातील काहो तार्रपट व शिलालेख 
मेळुगिदेवाचे अधिकारी : दाने देणारे 

सोवण नोयक (ओळ १०) हा मैळुगिदेवाचा महाप्रधान होता. त्याला 
पोथेग्राह्क असेही म्हटले आहे. त्यावरून कऱ्हाड विभागाचा मुख्य लेखा- 
धिकारीही तोच असावा असे दिसते. चावण नायक हा मेळुगिदेवाचा ' करण 
(र्‍व्हिशेवनीस, लेखक) होता. “करण याचा अर्थ प्रशासनातील एक 
विभाग असाही होतो. ' लेखापद्धती'” ग्रंथात एकूण ३२ करण म्हणजे खाती 
सांगितलेली आहेत. उदा. श्रीकरण, व्ययकरण, टंकशात्त्राकरण इत्यादी. 
खातेप्रमुखाला करणाध्यक्ष असे म्हणत. नागदेव नायक हा करणाध्यक्ष होता. 
तो. कोणत्या करणाचा अध्यक्ष होता ते स्पप्ट सांगितले नाही. (ओ. ९-१०). 


दानाचा तपशील 

भाळवणी येथील गवरेंश्वर देवाच्या पूजेसाठी आणि जीर्णोद्धारासाठी सोवण 
नायक, चावण नायक आणि नागदेव नायक या तिघांनी दहा कप्पडिकोलु 
दंडाने (गजाने) मोजलेली २०० कम्म जमीन, आणि त्यासाठी २ पाय दिले. 
(ओ. १२) ' कप्पडिकोलु' हा जमीन मोजण्याचा मापदंड किवा गज होय. 
“कम्म” हे जमिनीचे माप होय. १०० कम्म मिळून एक मत्तर (किवा 
निवर्तन) होते. दान दिलेली जमीन, सिवनिगे गावाला जाणार्‍या रस्त्याच्या 
पूर्वेकडे, सीळबेदेवी मंदिराच्या आणि ब्रह्मपुरींतील सोमनाथदेवाच्या उद्या- 
नाच्या ईशान्येकडे होती. ब्रह्मपुरी हा शब्द येथे ब्राह्मणांची वस्ती या अर्थाने 
बापरळेला आहे. सीळवेदेवे आणि सोमनाथदेव यांची मंदिरे भाळवणी 
ग्रावातील्च असावी. या जमिनीशिवाय गवरेश्वर देवाल्यातील दिव्यांच्यासाठी 
तेल काढण्याला एक तेल्घाणी आणि देवाल्यातील देवदासींना राहाण्यासाठी 
एक घर दान दिले होते. (ओळ १२-१४). 

(ब) विभाग 


रायमुरारो सोयिदेव 

या शिलालेखाचा दुसरा भाग (व) ओळ १४ ते १८ पर्यंत असून त्यात 
गवरेश्वर देवाला मिळालेले दुसरे दान “ कळचुर्यचक्रर्वात रायसुरारी सोयिदेव ' 
याच्या कारकीर्दीत महामंडलेश्वर सिद्धय्या याच्या रेथरस सरा श्रीकरणाचा मुख्य 
प्रतिनिधी कलिदेवय्या याने दिल्याचे नमूद केलेले 

सोयिदेव हा विज्जंगाचा वडील पुत्र त्याच्यानंतर गादीवर वसला. या दानाच्या 
कालेल्ड्रखाची चर्चा पुर्वी केलेलीच आहे. विशेष लक्ष वेधण्यासारखी बाव अशी कौ, 
विकृत संवत्सरातील शकवर्ष १०९२ (इ. स. ११७०) हे सोयिदेवाचे चौथे राज्यवर्ष 


भाळवणी येथील दोन कानडी शिलालेख ३४१ 


म्हणून उल्लेखिलेले आहे. अर्थात, शके १०८९ (इ. स. ११६७) हे त्याचे 
पहिले राज्यवर्षे होय. याच वर्षी राज्यत्याग करून विज्जणाने राज्यकारभार 
सोयिदेवाच्या स्वाधीन केल्याचा उल्लेख पूर्वी केलेलाच आहे. विज्जणाने 
धारण केलेले ' कळचुयंचक्रवति' हे बिरुद सोयिदेवानेही धारण केले होते. 
रायमुरारि हे त्याचे विशेष बिरुद होते व त्यानेच तो सामान्यतः ओळखला 
जातो. त्याचे मूळ नाव “सोमेश्वर' असे होते. पण ' सोयिदेव' किवा 
* सोविदेव ' हे त्याचे दुसरे नावच विशेष रूढ झालेले आहे. त्याने शके १०८९ 
ते १०९९ (इ. स. ११६७ ते ११७७) पर्यंत एकूण दहा वर्षे राज्य केले. 
त्याच्या पत्नीचे नाव सावळदेवी. नृत्यगायनात प्रवीण असलेली ही सम्राज्ञी 
दरबारात देखील नृत्यगायन करीत असे.* 

महामंडलेश्वर सिद्धय्या हा सोयिदेवाचा मांडलिक होता. मंत्रिचूडामणि 
आणि रायसाधार (राजाचा आधारस्तंभ) या त्याच्या विशेषणांवरून तो उत्तम 
राजकारणी आणि सोयिंदेवाच्या विश्वासाला विशेष पात्र असा परात्रमी' पुरुष 
असला पाहिजे. त्याचे राज्य कोणत्या भागात होते हे निश्चित सांगता येत 
नाही. रेवरस॑ दंडनायक हा सिद्धय्याचा श्रीकरण (लेखनाधिकारी) होता. 
त्याच्या मुख्य प्रतिनिधीचे किवा अधिकार्‍याचे (हेग्गडे) नाव कलिदेव नायक. 
याला कोणतीही विशेपणे लावलेली नाहीत. त्यावरून तो एक सामान्य 
अधिकारी असावा असे दिसते. प्रस्तुत शिलाळेखाच्या या दुसर्‍या भागातील 
दान त्याने दिलेले आहे. 

या दानाचा तपशील असा : शिलाळेखाच्या पहिल्या भागात जी जमीन दान 
दिल्याचा निर्देण आहे तिच्या शेजारीच १०० कम्म आणि १ हाय जमीन, आणि 
(भाळवणी येथील) एका मल्ल नामक नाविदाच्या (न्हाव्याच्या) बगींचाच्या 
पूर्वेकडील फुलांचे १७ वगीचे. १ मत्तर किवा निवर्तन याचा एक शंभरावा 
भाग म्हणजे १ कम्म. हाय हा कम्माचा पोट भाग होय. 


(क) विभाग 
पंचशत अय्यावोळेय-स्वामी-श्वेणी' 
शिलालेखाच्या तिसर्‍या भागात (ओळ १८ ते ३३) गवरेश्वर देवाला 
निरनिराळ्या श्रेणींनी (व्यापारी संस्थांनी) दिलेल्या दानांचा उल्ल्ख आहे. 
निरनिराळया वस्तूंच्या खरेदीविक्रीचे नियमन करण्यासाठी त्यावेळी अनेक 


१ दि अर्ली हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन (संपा. यझदानी) पृ. ४६५. 


३४२ महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट व शिलालेख 


व्यापारी संस्था ऊर्फ श्रेणी अस्तित्वात होत्या. त्यांतील सर्वात महत्त्वाची 
आणि प्रमुख श्रेणी म्हणजे अय्यावोळे शहरातील पाचशे स्वामी ही होय. 
तिंचे वर्णन ओ. १८ ते २० मध्ये आलेळे आहे. अय्यावोळे शहर म्हणजे आजचे 
ऐहोळे (ता. हुनगुंड, जिल्हा विजापूर, कर्नाटक राज्य) हे गाव. त्यावेळी 
चालुक्यांच्या राज्यातील ते एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र होते. तेथील 
व्यापारी श्रेणी ही केंद्रीय श्रेणी असावी असे दिसते. पाचशे स्वामी हे तिचे 
प्रमुख अधिकारी सभासद होते. अय्याबोळेपुर येथील पाचशे स्वामींच्या या 
केंद्रीय श्रेगीचा उल्लेख त्या काळच्या अनेक शिलालेखांत आढळतो. शिमोगा 
जिल्ह्यातील शिकारपूर' तालुक्यात सापडलेल्या इ. स. १०५४ च्या एका 
शिलालेखात यांची विस्तृत प्रशस्ती आलेली आहे.  कोल्हापूर' येथे 
उपलब्ध झालेला शके १०५८ (इ. स. ११३५) चा एक, आणि मिरज! येथे 
सापडलेला शके १०६६ (इ. स. ११४२) चा एक, या दोन्ही शिलाळेखांतही 
या श्रेणींची थोडीफार हकीकत आलेली आहे. त्यावरून असे दिसते की, या 
श्रेणीतील प्रमुखात पाचशे व्यक्तींचा सामावेश होत असे. त्यांना स्वामी असे 
म्हणत. पाचशे ही संख्या अनेक शिलालेखांत सारखीच निर्देशि 
या श्रेणीने निरनिराळया गावांत तेथील खरेदीविक्रीवर कर वसवून दाने दिः 
आढळतात. त्यावरून ही केंद्रीय श्रेणी असून तिच्या पाचशे स्वामींमध्ये अनेक 
गावांतील प्रतिनिधींचा समावेश होत असावा असे अनुमान करण्यास हरकत 
नाही. त्यांच्या ध्वजावर टेकडींची आकृती असे. (गुडूड ध्वज). वासुदेव, 
खंडाली आणि मूलभद्र यांच्या वंशातील आपण आहोत असे ते मानीत. 
(वासुदेव-खंडाली-मूल्भद्रवंशोद्‌भवरु). यादव नृपती कन्ह्र याच्या शके 
११७२ च्या मसमदापुर' शिलालेखात “ वल्देव' हे यांचे वंशनाम अधिक 
असून ते सर्वाच्या आधी आलेले आहे. त्यांची उत्पत्ती ' अधपट्रिगुरू' पासून 
झाल्याचाही निर्देश त्यात अधिक आढळतो. (अघपट्टिगुर्त्पत्तिवलदेववासुदेव- 
खंडालीमूळ्भद्रवंशोद्‌भवरु). अत्यंत साहसो, भाग्यवान, पराक्रमी, शूर, धीट, 
ज्ञानी, कलावंत, न्यायप्रिय, सदाचरणी इत्यादी विशेषणांतुन त्यांच्या अनेक 
गुणांचे वणन आलंकारिक शब्दांत केलेले आढळते. भारतातच नव्हे तर 


१ एपिग्राफिया कर्नाटिका ( ४11, ७7. 118 ) 
२ एपिग्नाफिया इंडिका. वर्षं १९, पू. ३०--३५. 
३ तत्रेव. वर्षे १९, पू. २५--४१. 
४ तत्रैव. वषं १९, पृ. १९--३०. 


भाळवणी येथील दोन कानडी शिलालेख ३४३ 
कतार कलशहेनभनपनाकनककातमोतकनलमक हतचा लाला त ऊाताला तव वेत 
भारताबाहेरही ते व्यापार करीत. सुमात्रा देशात तामिल-ताडूमधील एका 
व्यापारी श्रेणीचा उल्लेख आढळतो. हत्ती, घोडे, मोती, पाच, माणिक इत्यादी 
रत्ने, चंदनादी सुगंधी द्रव्ये, मसाल्याचे पदार्थ वर्गरेचा व्यापार ते देशात व 
परदेशात सवत्न करोत. आपल्या व्यापारावर राजाने ठरवलेला “शुंक ' नावाचा 
कर त्यांना भरावा लागे. त्यातून राज्याला मिळकतही चांगळी होई. इतर 
देशांतील मूल्यवान वस्तू व शस्त्रेही ते राजाला आणून देत असत. साधुसंत, 
विद्वान पंडित, देवदेवाल्ये इत्यादींना ते देणग्या व दानेही देत असत. यावरून 
यांच्या कार्याचे महत्त्व व व्याप्ती चांगली कळते. 

“वीर बळंज धर्माचे ' प्रतिपाळण करणे हेच त्यांचे मुख्य कार्य होते. ' वळंज 
हा शब्द 'बणंज' असाही अनेक शिलालेखांत आढळतो. संस्कृत ' वणिज 
या शब्दापासून ' वणंज' (वणंज) हा शब्द आला असून “बळंज ' हे त्याचेच 
दुसरे रूप होय. तेव्हा वळंज धर्म म्हणजे वणिजांचा, व्यापार्‍यांचा धर्म; त्यांची 
वपमापारविषयक नीतितत्वे. वीर हा शब्द श्रेष्ठ किवा नैष्ठिक अर्थाने वापरला 
जातो. उदा. वीरशैव, वीरवैष्णव, वीरमहेश्वर इत्यादी. त्याचप्रमाणे ' वीर 
बळंज धर्म ' म्हणजे श्रेष्ठ किवा नॅप्ठिक असा वाणिज्य धर्म; किवा वाणिज्य 
व्यवहारामध्ये वीर <<श्रेष्ठ, निष्ठावंत असलेल्यांनी (वीरांनी) घाळून दिलेला 
धर्म. याचा स्पष्ट उल्लेख यांच्या प्रशस्तींच्या आरंभी “वीर. शासन ' या 
शब्दांतही आढळतो. सर्व भुवनात सुप्रसिद्ध असलेल्या पाचशे ' श्रेष्ठांनी 
(नैष्ठिक व्यापार्‍यांनी) घाळून दिलेळे शासन (व्यापारविषयक धर्माज्ञा) * 
किवा ' श्रेप्ठांनी (नैप्ठिक व्यापार्‍यांनी) घाळून दिलेल्या पाचशे धर्माज्ञा ' 
असाही “पंचशतवीरशासन ' या शब्दांचा अर्थ होऊ शकेल.' या धर्माज्ञा- 
पासून प्रार्त झालेल्या अनेक गुणांनी या श्रेणीतील स्वामी अलंकृत होते ; 
अर्थात, त्या धर्माज्ञांत सांगितळेळे अनेक गुण त्यांच्यात होते. 


१ “सर्व पृथ्वीत प्रसिद्ध असलेल्या पाचशे माणसांच्या (वीरांच्या) शासनाने 
जे अनेक गुणांनी अलंकृत झाले होते ' असा वार्नेटने केलेला अर्थ बरोबर नाही 
कारण त्यामुळे असे सूचित होते की पाचशे वीरांनो काढलेल्या आज्ञापत्नामुळेच 
हे गुण त्यांना प्राप्त झाले होते, त्यांच्या स्वतःच्या गुणसंपन्नतेमुळे नव्हे. "गुण 
असे आज्ञेने चिकटवता येत नाहीत. माणसांनी ते आपल्या ठिकाणी विकसित 
केले पाहिजेत. “गुण हा शब्द उपाधी किवा पदवी या अर्थाने योजलेला नाही 
हे लक्षात ठेवावे. (पहा. एपि. इंडिका, वर्ष १९, पू. २४ व ३९). 


रेडॅड महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट व शिलालेख 


दाने देणार्‍या श्रेणींमध्ये अय्यावोळ येथील ५०० स्वामींच्या केंद्रीय श्रेणी- 
व्यतिरिक्त पुढील अन्य श्रेणींचा उल्लेख आहे. गवरे, गातिग, सेंट्टी, सेट्रिगृत्तरु, 
बीर, बीरवणिग, गौंड, गाऊंड स्वामी, ३६ शहरांतील सेट्टो, भाळवणी येथील 
मुम्मुरिदंड, उभयनानादेशि व्यापारी, इत्यादी (ओळ २१-२३) 'खवर्रे' हा 
शब्द मुळात गवरिग असा आहे. त्याचा अर्थ टोपल्या, चटया वर्गरे विणणारा 
बुरुड. 'गात्रिग' म्हणजे गाड्यावर मालांची वाहतूक करणारे व्यापारी, 
मंगोळी शिलालेखातील' उल्लेखावरून “गात्रिग' ही विड्याच्या पानांचा 
व्यापार करणारी श्रेणी असावी असे दिसते. 'सेट्टी' (सं. श्रेष्ठिनु) म्हणजे 
प्रमुख व्यापारी. ' सेट्रिगुत्त' म्हणजे व्यापारी. गुत्त-<करारनामा किवा 
ठोक व्यापार. यावशून 'सेट्रिगुत्त' म्हणजे कर्जरोखे वगैरे करून घेऊन 
सावकारी करणारे, किवा ठोक व्यापारी, असा याचा अर्थ असावासे वाटते. 
“बीर' (सं. वीर) म्हणजे शिपाई. देशदेशांतरात व्यापार करण्यासाठी 
व्यापाऱ्यांचे तांडे जात तेव्हा त्यांच्या संरक्षणासाठी शिपाई असत. त्यांना 
बीरर्‍ऱ्वीर म्हणत. या वौरांपैकी काहीजण व्यापारही करीत. त्यांना ' बीर 
वणिग' म्हणून संबोधळे आहे. “गौंड' म्हणजे खेड्याचा प्रमुख. गौड, 
गौंड, गावुड, गावुंड हे एकाच शब्दाचे पर्याय आहेत. संस्कृतमधील ' ग्रामकूट 
शब्दाच्या अर्थाने ते वापरळे जातात. गौंड हा शब्द या ठिकाणी गौडाच्या 
श्रेगीतीळ प्रत्येक सामान्य सभासद (सेडेप्रमुख) या अर्थाने योजला असावा. 
उलट '* गाउंडस्वामी ' म्हणजे सेडेप्रमुखांच्या श्रेणीतील (त्यांच्या कार्यकारिणी- 
तीळ) प्रमुख सभासद, या अर्थाने या शब्दाचा वापर केला असावा असे वाटते. 
वर. निर्देशिेल्या सर्वांच्या स्वतंत्र श्रेणी त्यावेळी अस्तित्वात होत्या. याशिवाय 
३६ गावांतील सेट्टीची एक श्रेणी होती. ही ३६ गावे कोणती हे निर्देशिलेळे 
नाही. ' मुम्मुरिदंड ' हेही अशाच एका व्यापारी श्रेणीचे नाव होतें. अय्या" 
वोळेप्र ५०० स्वामींच्या केंद्रीय श्रेणीतून आपली निर्मिती झाली असे ते म्हणतात. 
त्यांचे प्रमुख केंद्र आरंभी द्वारावतीपुर (सध्याचे हळेवीड, कर्नाटक राज्य), आणि 
नंतर कुरुगोडू (जिल्हा बेल्लरी, कर्नाटक राज्य) येथे होते. शिलालेखात 
आढळणारी यांची प्रशस्ती अय्पावोळे येथील वीरवळंजू-प्रशस्तीसारखीच 
आहे. एका कन्नड शिलालेखामध्ये* मुम्मुरिदंडाची स्तुती पुढील शब्दांत 
केलेली आढळते. “ते शूरांमध्ये शूर, शरणागतांचे संरक्षक, दुष्टांशी अत्यंत 


१ एपि. इंडिका. वर्ष ५, पृ. २३. 
२ साउथ इंडियन इन्स्क्रिपुशन्स. 1: () नं. २९७, 


भाळवणी येथील दोन कानडी शिलालेख ३४५ 


क्रूर, सज्जनांशी सज्जन आणि बलाढ्य शत्रूनांही जिकणारे आहेत.' या 
वर्णनावरून बीर वणिगाप्रमाणेच मुम्मुरिदंड हीसुद्धा व्यापारी सैनिकांची श्रेणी 
असावी असे दिसते. भाळवणी येथील मुम्मुरिदंडाचा स्वतंत्र उल्लेख आपल्या 
शिलालेखात असल्यामुळे ती त्यांची स्थानिक श्रेणी असावी. *“ उभयनानादेशि 
ही सुद्धा एक व्यापारी श्रेणी होय. “देशि ' 'नानादेशि' व “ उभयनानादेशि 
अशा तीन श्रेणींचे स्वतंत्र उल्लेख आढळतात. 'देशि ' ही स्थानिक व्यापार्‍यांची 
श्रेणी होय. “नानादेशि” ही बाहेरून येऊन स्थायिक झालेल्या व्यापार्‍यांची 
श्रेणी. हिचे दोन विभाग असत. एक ' नानादेशि ' आणि दुसरा “ चित्रमेळि ' 
या दोहोंना मिळून अनेकदा “ उभयनानादेशि ' हा शब्द वापरीत असत. या 
सर्य श्रेणींचा अंतर्भाव अय्यावोळेय ५०० स्वामींच्या केंद्रीय श्रेणीत होत 
असे. 

वरीळ श्रेणींनी गवरेश्वर देवाला दिळेल्या दानांची कल्पना ओ. २४-२८ च्या 
भाषांतरावरून येईल. ' तोगरहासू ' हे भाळवणीतील बाजारपेठेचे नाव असावे. 
* तोणेकार' याचा शब्दशः अर्थ ' टाके घालणारा ' म्हणजे शिपी. “ मळव 
शब्द मला किटेल्च्या कोशात मिळाला नाही. “ओझे ' असा त्याचा अर्थ 
असावा. तोणेकारांनी रेड्याच्या पाठीवरून बाजारात आणलेल्या प्रत्येक 
ओझ्यावर १ कावे कर द्यायचा असे. कावे, पाय या शब्दांचेही अर्थ किटेलच्या 
बुहतुकोशात सुद्धा नाहीत. त्या काळी प्रचारात असळेली ही नाणी असावीत 
असे वाटते. ' जिम्मवे ' शब्दही कोशात सापडत नाही. 

उपरोबत श्रेणींच्या बरोबर तेथील शिप्यांनीही काही कर बसवून गवरेश्वर 
देवाला दाने दिली होती. ' तेल्लळडी ' ही शिप्यांची विशिष्ट जमात असावी. 
“पाय ' हा शब्द या भागातीत करांच्या नोंदीत अनेकदा आठेला आहे. त्यावरून 
ते एक नाणे असावे या कल्पनेला पुष्टी मिळते. कर चुकवल्यामुळे किवा इतर 
कारणासाठी दंड भरावा लागला तर त्याचाही उपयोग गवरेश्वर देवाच्या 
पूजाअर्चेसाठीच करावा लागत असे. कर चुकवणाऱ्यांना वाराणशीत 
गोवध केल्याचे पातक लागणार. या शिक्षेपेक्षाही जबर शिक्षा म्हणजे त्याला 
व्यापारी श्रेणीतून काढून टाकण्याची होय. यावरून व्यापारी श्रेणीचे महत्त्व 
चांगळे लक्षात येते. “ पटेयकार ' म्हणजे विणकरांनी दरवर्षी १ धरण श्रेणीत 
जमा करायचे असे. त्याचाही उपयोग अर्थात गवरेश्वर देवाच्या सेवेकडेच 
व्हायचा असे. “ धरण ' हे त्यावेळी प्रचारात असलेले रुप्याचे नाणे होते. 
त्याचे वजन २४ रती असून त्याचे मूल्य अर्ध्या गद्याणाइतके होते. काहींच्या 
मते धरण हे ३२० रती वजनाचे सोन्याचे नाणे होते. 


१३. 


महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


वाचन 


* नमस्तुंगशिरचुंबिचंद्रचामरचारुवे [।* ] त्रयळोक्यनगरारंभमू- 

.. लस्तंभाय शंभवे ॥। स्वस्ति श्रीमतु चाळुक्‍्यचक्रवात त्रेळोक्यमल्लदेव- 

* वर्षंद ८ नेय धातुसंवत्सरद माग्गंसिर सुध १ ब्रिह्वार [दं]- 

. दु [॥%] स्वस्ति समधिगतपंचमहा[श*]ब्दमहामंडळेशवरं काळांजरपुर- 


बराधोश्‍वरं सुवर्न्नत्रि- 


* शभध्वजं । डमरगतूय्यनि्घोशणं कळचुरय्यकुळकमळमातंण्डं कदनप्रचं- 

* डं नामादिसमस्तप्रसस्तिसहितं श्रीमन्महाण्डळेशवरं बिज्जणदेवरसर तत्पादप- 
* ह्योपजीवियप्प श्रीमतु कुमारनारायण मंळुगिदेवरुसराळूकेय करहु- 

. डनाल्कु सासिरदबळिय येळ हंनेरंडरोळगण श्रीमतुराजधानिभाळवणिगेय[ल॒] 
* गवरेशवरदेवरिगे गंधधूपदीपनिवेद्यखंडस्फुटिक[ त ]जीण्णोधारक्क॑ नडसलु 


श्रीमन्महाप्र- 


* धानं पोथेग्राहकं [सो ]वणनायकं । करणं चावणनायकं । करणाध्यक्षं नाग- 


देवनाय- 


* कर॑ याचंडक्कंतारंबरं सलुवंतागि [कोट्टर॒।] सि[वनि]गेय बट्टे मूडलु [सी]ळबे 
« वेविइन्दं ईशान्यदलु । हत्तुकप्पडिकोलोळु कम्म २०० दवकं पाया २ ब्रह्मपुरिय 


सो- 
मनाथदेवर तोर्टादे मूडणस्थळद । हुदोंट १ देवर सोडरेण्णेगे गाणदमने १ [भो]- 


« दपात्रदमने १ [॥*% ] स्वस्ति श्रीमतुकळचुय्यंचक्र्वातत रायमुरारि सोयिदेव 


वर्श- 


* ४ नेय विक्रितसंवत्सरद जेष्ट शुध ८ सोमवार व्यतिपातनिमित्त वागि श्री- 

* मन्महामंडळेश्‍वरं मंत्रिचूडामणि रायसाधारं सिध्धयन श्रीकरणं रे- 

वरस दंडनायकर हेग्गडे कलिदेवय्यनायकरु कोटटआस्थळदहोरेयलु कम्म 

* १०० हाय १ नाविदमल्लन तों्टाद मूडण हृदोंट १० [॥*] स्वस्ति समस्त- 


भुवन- 


् विक्षा (ख्या ) तपंचशतवीरसाशनलब्धानेकगुणगणाळंकित सत्यसौचा[चार*]- 


चारुचारित्र- 


* नयविनयविज्ञानवीरबळंजधम्मंप्रतिपाळनरप्प श्रीमतु अय्यावोळेय अ- 
* य्णूव्वेस्वामिगळुं गवरेंगात्रिगर॑ सेट्रियर॑ सेट्रिगृत्तर॑ बोरं बीरवणि- 
* गरु । गोंड्गळुं गाउंडस्वामिगळुं मूवत्तारु॑ बीडिनसेट्रियर॑ भाळवणि- 


« गेय स्थळद मुंग्मुरिदंडमुं । उभयनानादेशिप्रमुखवागि देवरभोगक्के 


भाळवणी येथील दोन कानडी शिलालेख ३४७ 


२४. कोणनलु हेरिबंदतोगरहासोळगागि समस्तभंडक्कं तोणेकाररु बिट्टमळ- 
२५. ब १ दक्कं कवे १ [ओलेयमेळसिन ] मळवेगे पाय २ कत्तेयहेरिगे पाय १ संथे- 
२६. यलु हसरक्के अडके २ पत्तिय हेरिगे हिडिहत्ति जीरगे मंळसुय संबरंगळं 

२७. मूर बेरदलु जिम्मवियं कोंबरु अरिसिनद पसारक्के कोंब ४ चिंपिगरु 

२८. नेरडु ऐनूव्वेर कोषटट॒धम्मक्के तेल्लडि चिपिगरु कोष्ट॒घडंबे बडेळु सुबेय 

२९. होमतुरटिहट्रेयणिले इबंडइं सक्कं होंगे कोटटलिं । पाय १ कोंडलि पाय १ 

३०, बलजिगरलि हसुंबेय निककुवलि पाग १ दंण्ड दोस हुट्टिदडं देवरिगे 

३१. कुडुबुटु कुडदे कळडु कोण्ड बलजिग वणरसियलु कवुलेयं कों- 

३२. ददोसदल्‌ होहरु इद इट्टुं टां हलरहपधाविसि हडट जोति गुरुवु 

३३, पटेयकारडं नाडिगे तेल्लडि गवरॅस्वरदेवरिगे कोष्टटु बरिसक्के धरण १ 


भाषांतर 


आपल्या उंच मरतकाचे चृंबन घेणाऱ्या चंद्रर्पी शुभ्र चवरीने सुंदर दिसणारा 
ब्रैंढोक्यरूपी नगराचा जो पहिला खांब होय अशा शंकराला नमस्कार असो. 
(ओ. १-२) स्वस्ति. श्रीमत्‌ चालुक्यचक्रवर्ती त्रँज्रोक्यमल्लदेवाच्या ८ व्य़ा राज्यवर्षी, 
धातू संवत्सर मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा गुरुवार रोजी (ओ. २-३). स्वस्ति. ज्याने 
पंचमहाशब्दाचा मान मिळविलेला आहे असा, महामंडलेश्वर, श्रेष्ठ अशा काळांजर 
नगराचा स्वामी, सुवणेवृषभध्वज (ज्याच्या ध्वजावर वृषभाचे चिन्ह सोन्याने 
कोढलेळे आहे असा), डमरुग आणि तुर्य या वाद्यांनी ज्याच्या नावाची घोषणा 
केली जाते असा, कळचूर्यवंशरू्पी कमळाला प्रफुल्लित करणारा सूर्य, कदनप्रचंड 
(युद्धभरसंगी अत्यंत भीवण असलेला), इत्यादी प्रशस्ती (बिरुदे) धारण करणारा 
श्रीमान महामंडलेश्वर बिज्जणदेव (ओ. ४-७). त्याच्या चरणकमळाच्या आश्रयाने 
राहणारा (त्याचा आश्रित) श्रीमान कुमारनारायण (असे विरुद धारण करणारा) 
सेळूगिदेख हा, ज्यात सात आणि वारा पोटभाग अंतर्भूत झाले आहेत अशा 
कऱ्हाड-४००० विभागावर राज्य करीत असताना, महाप्रधान व पोथेग्राहक 
घिकारी) सोबणनायक, आणि करण चावणनायक, यांनी भाळवणी येथील 
देवाला गंध, धूप, दीप, निवेद्य आदींनी त्याची पुजाअर्चा करण्यासाठी 
आणि गवरेश्वर देवालयाच्या जीर्णोद्वारासाठी पुढील जागा ञचंद्राकंतारांबरं 
(जोपर्यंत चंद्र, सूर्य, तारे आपि आकाश विद्यमान आहेत तोपर्यंत) दान म्हणून 
दिली आहे. ही जागा सिवनिगेकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पूर्वेकडे, सीळवे देवीच्या 
(देवळाच्या) ईशान्येकडे असुन तिचा विस्तार २०० कम्म, १० कप्पडिकोळ 
आणि दोन पाय आहे. (या जागेशिवाय) ब्रम्हपुरी येथील सोमनाथदेवाचा 


३्श्ट महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
(देवालयातील) फुलांचा बगीचा, गवरेंशवर देवाच्या दिव्यासाठी एक तेलघाणी 
आणि देवदासींना राहण्यासाठी एक घर ही दाने त्यांनी दिली आहेत. (ओ.७-१४) 

स्वस्ति. श्रीमान कळचूर्यचक्रवर्ती रायमुरारी सोयिदेव याच्या ४ थ्या राज्यवर्षी 
विक्रित संवत्सरातील ज्येष्ठ शुद्ध ८ सोमवारी व्यतिपात (योग) असल्यामुळे 
(त्या मुहुर्तावर), श्रीमन्महामंडलेशवर मंत्रिचूडामणी, रायसाधार सिध्धय्याचा 
श्रीकरण असलेल्या रेवरस दंडनायकाचा हेःगडे (मुख्य प्रतिनिधी) कलिदेवथ्य- 
नायक याने वरील जागेच्या जवळची १०० कम्म आणि १ हाय जमीन आणि 
नाविदमल्लाच्या उद्यानाच्या पूर्वेकडील फुलांचे १० बगीचे दान दिले. (१४-१८) . 

स्वस्ति. समस्त भुवनात प्रसिद्ध असलेल्या पाचशे श्रेष्ठींनी घाळून दिलेल्या 
धर्माज्ञांतील गुणसमूहाने अलंकृत, उत्तम चरित्य, नय, विनय आणि विज्ञान 
(बुद्धिमत्ता) यांनी युक्‍त, वीरवळंज धर्माच्या प्रतिपाळनात शुद्ध, असे अय्यावोळे 
नगरातील ५०० स्वामी, तसेच गवर्रे, गात्रिग, सेट्टी, सेट्टीगुत्त, बीर, बीरवणिग, 
गौंडु, गाउंडस्वामी, ३६ शहरांतील सेट्टी या सर्वांच्या श्रेणी (व्यापारी संस्था) , 
तसेच भाळवणी येथील मुम्मुरिदंड आणि त्यांचे उभयनानादेशीप्रमुख यांनी 
(गवरेंश्वर) देवाच्या सेवेसाठी पुढीलप्रमाणे कर दिले आहेत. (ओ. १८-२४) 
तोगरहासुमध्ये रेड्यांच्या पाठीवरून नेळेल्या मालाच्या सर्वे ओझ्यासाठी तोणेकार 
यांनी प्रत्येक मळवाला १ कावे, मिर्‍्यांच्या वेळीच्या एका मळवेसाठी २ पाय; 
गाढवाच्या पाठीवरील प्रत्येक ओझ्यावर १ पाय, बाजारपेठेतील प्रत्येक हसरावर 
(दुकानावर) २ अडके (सुपार्‍या), कापसाच्या प्रत्येक गसडीतुन बचक'भर 
कापुस, पांढरे जिरे, मिरी इत्यादीसारख्या मसाल्याच्या पाच पदार्थातून तिघांच्या 
मिश्रणावर एक जिम्मवे (गोळा करावा); हळकुंडाच्या एका ढिगातून ४ हळकुंडे 
द्यावी. (ओ. २४-२७) 

वरील ५०० स्वामींनी दिलेल्या दानांत, जमलेल्या शिप्यांनी पुढील देणग्यांची 
भर घातली. तेल्ल्डी शिप्यांनी (काहीएक प्रकारच्या) मालावरील उत्पन्न दान 
दिले. ते असे: १ होन किमतीच्या मालाच्या विक्रीवर आणि खरेदीवर प्रत्येक 
वेळी १ पाय, वलजिंग (व्यापारी) यांनी विक्रीसाठी ठेवलेल्या मालाच्या प्रत्येक 
पोत्यावर १ पाय. (ओ. २८-२९) . द्यावा लागणारा कोणताही दंड हाही देवालाच 
द्यावा. जो बलजिग (व्यापारी) वरील प्रमाणे ठरवलेला कर (देवाला) देणार नाही 
त्याला वाराणशी (काशी) मध्ये गोवध केल्याचे पातक लागेल. (आणि त्याला 
आपल्या श्रेणीतून, व्यापारी संस्थेतून) काढून टाकण्यात येईल. पटेयकार (विणकर) 
तेल्लडि गवरेश्वरदेवाला (देवाच्या सेवेसाठी) श्रेणीला दरवर्षी १ धरण दिले. 
(ब. २९-३३) 


"००२०-८०-८० 


भाळवणी येथील दोन कानडी शिलालेख ३४५ 


क 


[२] शिलालेख दुसरा 


भाळवणी येथील या दुसर्‍या कानडी कोरीव लेखाची रुंदी ४५ सें. मी. आणि 
उंची ४६ सें. मी. आहे. या शिळेचे दोन तुकडे झालेले आहेत. वरचा लहान 
तुकडा १० सें. मी. उंचीचा असून त्यात शिलालेखाच्या आरंभीच्या ४ ओळी 
आहेत. खालचा मोठा तुकडाही अनेक ठिकाणी फुटलेला आहे. त्यामुळे १० ते २१ 
ओळींतील पुष्कळ अक्षरे गेली आहेत. पहिल्या तुकड्यात उजवीकडे एक आक्कती 
कोरली आहे. तसेच दुसर्‍या तुकड्यात खाली दोन्ही बाजूंना अक्षरांवरील 
वेलांट्याच्या द्वारे दोन आक्रती कोरल्या आहेत. इतर अवेक ठिकाणी अक्षरे 
सुंदर कोरळेळी आढळतात. उपल्ब्ध शिळांवर एकूण ४० ओळी आहेत. अर्थात, 
लेख अपूर्ण आहे. शेवटच्या नप्ट झालेल्या भागात दोनतीन ओळीशिवाय अधिक 
ओळी नसाव्या. 


विषय 

प्रभु आणि पट्टण सेषट्टि प्रमुख स्य नगरे (व्यापारी श्रेण्या) तसेच राजधानी 
भाळवणी येथील वडुव्यवहारी (व्यापारी श्रेणीचा प्रमुख) यांनी एका जैन 
बसतीला दिलेल्या दानांची नोंद करणे हा या शिलालेखाचा उद्देश होय. 


कालनिर्देश 

ओ. १० ब ११ मध्ये वर्ष १०९६, जय संवत्सर, ज्येप्ठ शुद्ध पौणिमा, सोमवार, 
हा काल निर्देशिलेला असून संक्रांतीनिमित्त हे दान दिने असल्याचे म्हटले आहे. 
पिल्ळे यांच्या जंत्रीप्रमाणे हा कालनिदेश चुकीचा आहे. गत शक १०९६ ला जय 


संवत्सर येतो हे खरे, पण त्या वर्षीच्या ज्येष्ठ शुद्ध पौणिमेला सोमवार नसून 
शनिवार आहे. तथापि, याच्या पुर्वीच्या वर्षी, म्हणजे गतशक १०९५ विजय 
संवत्सर, ज्येष्ठ शु. पौणिमेला मात्र वरोवर सोमवार बेतो. त्या अगोदरच्या 
शनिवारी संक्रांत होती. त्या निमित्ताने पुढीक्न दिवशी दान दिले असणे योग्य 
ठरते. तेव्हा शिलाळेखात चाळू शक निदिष्ट केला असावा, आणि “ विजय 
संवत्सरातील वि हे अक्षर चुकीने गळले असावे असे वाटते. लेखकाला अभिप्रेत 


काल 'वर्ष १०९५ विजय संवत्सर ज्येष्ठ शु. पौणिमा सोमवार ' असाच असावा. 
त्या दिवशी इंग्रजी तारीख, ' सोमवार, २८ मे ११७३' ही होती. त्याच्या 
दोन दिवस अंगोदर म्हणजे २६ मे ११७३ शनिवार या दिवशी संक्रांत 
होती. 


३५० महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


आशय व चर्चा 

आधी अऱहंतांना नमस्कार करून “ नमस्तुंगशिरश्चुंबि- या शलोकाने शि॑ 
लेखाला सुरुवात केलेली आहे. (ओळ १-३). नंतर ओ. ४ ते १० मध्ये कलचूर्य 
नृपतींची अनेक विरुदे दिली आहेत. ती निश्‍चित कोणत्या नृपतीची आहे 
सांगता येत नाही. कारण, त्या नृपतीचे नाव स्पष्टपणे कोठेच आले! 
१० व्या ओळीत शेवटी शेवटी आलेल्या सो या अक्षरावरून तेथे सोयिदेवाचे 
नाव असावे असे वाटते. कल्चुर्य नृपती बिज्जग राज्यावर आल्यावर त्याने 
धारण केलेली सर्व बिरुदे यात आहेत. ओ. ११ व १२ मधील निदिष्ट काळी 
म्हणजे शके १०९६ (३. स. ११७४) किवा शके १०९५ (<इ. स. ११७ 
मध्ये बिज्जणाचा पृत्न सोयिदेव राज्य करीत होता. तेव्हा त्याचाच नामनिर्देश 
येथे असला पाहिजे, हे स्पष्ट होते. अर्थात, ही विरुदे त्याची असावीत. विज्जणाची 
सर्वे बिरुदे सोयिदेवाने धारण केली होती असे यावरून दिसते. तथापि, त्याने 
धारण केलेले विशेष विरुद * रायमुरारी' ते मात्र यात कोठेही आढळत न, 
शिलालेखाच्या नष्ट झालेल्या या ओळीतील भागात ते असण्याची शक्‍यता आडे 
ते काहीही असले तरी प्रस्तुत शिलालेख सोयिदेवाच्या कारकीर्दीतील आहे यात 
शंका नाही. सोयिदेवाची माहिती यापूर्वीच्या शिलालेखातील (व) विभागात 
दिलेली आहे. तिची पुनरवती करण्याचे कारण नाही. 

ओ. १३ व १४ मध्ये दान देणार्‍या व्यक्तींची नावे आली आहेत. त्यावर 
असे दिसून येते की, राजधानी (भाळवणी) येथील नगर-संस्थेचे (व्यापारी 
श्रेणीचे) प्रमुख प्रभु, पट्टण सेंट्टी आणि पाणुव नायक यांनी हे दान दिलेले आहे. 
“नगर म्हणजे व्यापार्‍यांची सहकारी संस्था किंवा श्रेणी. 'नकर' ' नगरततार ! 
इत्यादी शब्दही कन्नड शिलालेखांत त्याच अर्थाने वापरळे जात. धर्मापुरी येवोल 
संस्कृत शिलालेखातील' ' तस्मै प्रदत्त: नगरेण तोघाद्दायस्त्वयं देसिजरगैशच सां 
(श्लो. २५) या चरणात व्यापार्‍यांची श्रेणी याच अर्थाने नगर शब्द आः 
आहे. “ वडु-व्यवहारि' म्हणजे थोर, श्रेष्ठ किवा प्रमुख व्यापारी. 'वडु' हा 
शब्द 'संस्कृत ' वृद्ध ' शब्दापासून निघालेला आहे. त्या तिवांनी मिळून (भाळजणी 
येथील) * बसती'ला म्हणजे जैन देवाल्याला, तेथील देवतेची. गंध, पुष्प, धूप, 
दीप, निवेद्य इत्यादिकांनी पूजाअर्चा करण्यासाठी, अर्थात याच्या खर्चासाठी 
उत्पन्नाचे साधन म्हणून काही जमीन दान दिली. जैनांच्या देवळाला * बसती ' 


र १ इतिहास आणि संस्कृती (संपा. फाटक-खबोबरेकर) वर्षे ९, पु. ३३, पृ. २७. 
(मागे पृ. १४१ पाहा). १ 


भाळवणी येथील दोन कानडो शिलालेख ३५१ 
लकत कमताकातका की हॉलकलहीलकनककककककककककककककककडडककककत की 
म्हणतात हे प्रसिद्धच आहे. किती जमीन दान दिली त्याचा स्पष्ट निर्देश नाही 
पण तिच्या काही सीमा मात्र दिलेल्या आहेत. त्या अशा : दक्षिणेकडे प्रभूंची 
“वृत्ति म्हणज़े प्रभूंना आपल्या निर्वाहासाठी दान म्हणून मिळालेली जमीन. 
पूर्वेकडे (अक्षरे नष्ट झाली असल्यामुळे ही सीमा निश्‍चित सांगता येत नाही.) 
ही जमीन व देवळाला लागून असलेली (त्यावरील) घरे वरील दात्यांनी तेथील 
व्यवस्थापकांच्या (आयंगळुं) आणि स्थानपतीच्या *हणजे देवळातील पुजार्‍्याच्या 
(अधिकाऱ्याच्या) स्वाधीन केली. (ओळ १५-१८). 

ओ. १९ ते २९ पर्यंतच्या वावग्रांत निरनिराळी शापवचने आलेली आहेत. 
३० ते ३३ ओळीत, अनेक विघेषणांनी युक्‍त अशा वर्धेमानाला प्रणिपात आहे. 
३४ ते ३६ ग्रा ओळीत, सामान्यतः बहुतेक जैन शासनांत आढळणारा 
“ श्रीमत्सरमगंभीर '-इत्यादी शलोक व त्यापुढील दोन ओळींत वर्धेमानाचे आशीर्वेचन 
मागितले आहे. शेवटच्या दोन ओळीत * वडुव्यवहारी ' पाणुवनायकाचे नाव 
पुन्हा आले आत 


वाचन 
नमो अरहंताणां ॥ श्री नमस्तुंगति(शि)- 
रश्चुंविचंद्रचामर[ चार*]वे (।*) त्रेळोक्य- 
नगरारंभमूलस्तंभाय सं (शं) भवे ॥ 
. स. . . . . . .[पृश्‍्विवल्ल ]भं महाराजाधिराजं 
परमेस्व (शव) रं । काळांजरपुरवराधीस्व (शव) रं । सुंवण्णंत्रिषभथ्व-- 
जं डमराततू््येनिग्घशणं । कळचुय्येकुळक- 
. मळमात्तंडं । कदनप्रचंडं । मानकनकाचळं सुभटरा- 
, दित्यं कलिंगळंकुसं (शं) । प्रतापलंकेस्व (शव) रं । परनारीसहोदरं । 
९. चलदंकरामं वैरीभकंठीरवं । निसंकमल्लं कळचुय्ये- 
१०. निजभुजबळप्रतापचक्रवति त्रिभूवनयसो. . . . -घ. . . . 
११. ळंकवर्ष १०९६ जयसंवत्सरद जेष्ठ सु पो[णै*]मेय [सो ]- 
१२. मवारदंडु संक्रांतिनिमित्तवागि श्रीमतु राजधानि [भाळवणि*] गे- 
१३. य प्रभुपट्टण सेट्टि मुक्ष (ख्य)वागि समस्तनगरगळुंद . . . « 
१४. इव्यवहारि । पाणुवनायकरु म. . . . . .[ब] 
१५. . . .सदिगे धारापुर्वकवागि कोटट्भूमिज्जिनो. . . « 
१६. . . प्रमाण तेंकलु प्रभूगळवृत्ति मूडल्‌. . . वळगे पर्य्ये- 
१७, [तं] केरेगि गंधपुष्पधूषदीप[ नि ]विद्यकंवकोटु-' 


-०-० 


4१0 ८. «२७ 


७ 5 


३५२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


१८. यदेवर केथिमनेयं । आयंग[ळु] स्तानपतिगळुं. . . . . . . रा 

१९. आहिडिववरिगं श्रीमतु बल्लहदेवठाण्य । पट्ट. . . ण्य 

२०. इड्ब[व]रत्रित्तिछछेद । हिडवर होंनु 

२१. नेरड्‌ होंनं दंडमं कोंबरु ॥॥ .... - स्वदत्तां [परद]त्तां 

२२. वायो हरेति वसुंधरा । सट्रिवषंश (स) हश्रा (स्रा)णि मि (वि) ष्ठायां [जा ]य़- 
२३. ते क्रिमि ।॥ सासनमिदाउ देल्लियसासनवारित्तरेके सलिरुजे नानो 
२४. सासनमनेंबपातकनासकलं रोरवक्‍्के गळगळनिळियुं ॥ कोट्रिपयंक 
२५. विलेप्र । नेकोट्रितपोधनरं । वेदविदरं पंनिक््क्रोटियननेकविर्धाद 
२६. कोटिमहादिनदलळिदनितिदनळिद ॥ ई धर्म्मेकार्यमनारान्‌ । 

२७. . .यलिपदे. . . . बाळिसदरप्पडे वारणासि कुरुक्षेत्र. . . सासिरको- 
२८. टिहविठ्ेपपं । सारिरकोट्रि[दि]ब्य (व्य) तपोधनरुमं । स्वहस्तादि 
२९. कोंदपातकमक्कुं मंगळमहाश्री महा ॥। ०००० 

३०. देवाधिदेव परमेस्व (शब) रवीतराग सर्वज्ञ तोर्थकरसि (शि)- 

३१. ष्य महानुभाव (।॥%) त्रेलोक्प्रनाथ जिन- 

३२. पुंगव वश्रमानां न(त) स्मि । गतोस्मि (स्मि) स(श) रणं 

३३. चरगं प्रपद्दे ।। नमो बौतरागाय नम* ।। सर्वज्ञ ॥ 

३४. श्रीमतु (त्‌) परनगंभीरस्थाद्वादामोब- 

३५. लांछतं । जोपात्‌ तेळोक्यताथस्य 

३६. सा(शा)संतं जिनपा(शा) सतं ॥। श्रौयंबनस्तविद्या 

३७. श्रोपंजोयरडे साक्षहेजुपडर्रार श्रो- 

३८. पुमततन्ता बरिद्या श्रोयुम नेमगीगे वरद्धसान जिनेंद्र ॥ 

३९. श्रोपारीस्वनायदेवरयादाराधकरु मऱ्पवडब्य (ब्य)बहारि पा 

कक. प... डाविनाय[क] 


भाषांतर 

अरडुतांना नमस्कार अतो. आपल्या उंच मस्तकाचे चुंवन घेणार्‍या चंद्ररूपी 
शुभ्र चवरीने सुंदर दिसणारा व्रैलोक्यर्यी नगराचा जो मल स्तंभ (खांब) होय 
अशा शंकराला नमस्कोर असो. (ओ. १-३) समस्तभुवनाश्रय, पृथ्वीवल्लभ, 
महाराजाधिराज, परमेश्‍वर, काळांजरपुरवराधीशवर (सर्वश्रेष्ठ अशा काळांजर 
नगराचा अधिपती), सुवणेवृषभध्वज (ज्याच्या ध्वजावर वषभाचे चिन्ह सोन्याच्या 
रसाने चित्रित केळे आहे), उमरुगतुर्यनिर्ोयण (डमरुग व तूर्य या वाद्यांनी, 
ही वाद्ये वाजवून, ज्याच्या नावाची घोबगा केलो जाते), कळचूर्यकुळक नळंमार्तड 


(कळ्चुरी राजवंशर्पी कमळाला प्रफुल्लित करणारा सूर्य), कदनप्रचंड (युद्ध- 
प्रसंगात अत्यंत भीषण वाटणारा), मोनकनकाचळ (अभिमानाचा सुवर्गमेरू पर्वत) , 
सुभटरादित्य (वीरांमध्ये सूर्य), कलिंगळंकुश (कलिकालाच्या गळघोला लागलेला 
पाश), प्रतापलंकेशवर (पराक्रमाने रावण), परनारीसहोदर (परस्तीचा बंधू) , 
चलदंकराम (चारिल्यपालनामध्ये रामाप्रमाणे निग्रही), वैरीभकंठीरव (शत्रुरूपी 
हत्तींचा नाश करणारा सिह), निःशंकमल्ल (निःशंक मनाने पराक्रम गाजवणारा 
मल्ल), कलचुर्य निजभुजवळ प्रतापचक्रवर्ती (आपल्या बाहूच्या सामर्थ्याने पराक्रमी 
असा कल्चुर्ये नृपती) . .. . . . - . - (ओ. ४-१०) . . . .वर्ष (शके) १०९६, 
जय संवत्सराच्या ज्येष्ठ शु.पौणिमा, सोमवार रोजी आलिल्या संक्रांतीच्या मुहुर्तावर 
राजधानी भाळवणी येथील प्रभु आणि पट्टण सेट्टी प्रमुख सर्वे नगरे (र्‍र्‍व्यापारी 
श्रेण्या), तसेच वडुब्यवहारी (व्यापारी श्रेणीचा प्रमुख) पाणुवनायक यांती 
बसदीला (वसतीळा, जैनांच्या विहाराला) गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवे, इत्यादिकांनी 
पूजाअर्चा करण्यासाठी, जमिनीचे दान धारापूर्वक (उदक सोडून) दिले. या 
जागेच्या चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : दक्षिणेला प्रभूंची वृत्ति (जमीनजुमला), 
पूर्वेला . . . .ही जमीन व देवालयाच्या आवारातील घरे, तेथील व्यवस्थापक 
व स्थानपती यांच्या स्वाधीन केली. (ओ. ११-१८). 

(यापुढील तीन ओळींचा अर्थ स्पप्ट लागत नाही. भावार्थ असा दिसतो की, 
जो कोणी या दानाला प्रत्यवाय निर्माण करील त्याला १२ सुवणंमुद्रांचा दंड 
भशवा लागेल. -ओ. १९-२१) आपण स्वतः दिलेली अथवा इतरांनी दिळेली 
भमी जो हरण करील तो साठ हजार वर्षेपर्यंत विष्ठेमध्ये किडा म्हणून जन्माठा 
बेडे. (ओ. २१-२३). हे शासन (दानपत्र) काय आहे? हे कुणी दिळेठे आहे? 
मी त्याचे पाळन काय म्हणून करावे? असे प्रश्‍न जो विचारील तो पापौ एकदम 
रौरव नरकाच्या तळाशी जाईल (ओ. २३-२४). जो कोगी या (शिठेबरील) 
दानपत्राचा नाश करील त्याला एक कोटी दुभत्या गाई, सात कोटी क्ूवबी आणि 
बारा कोटी वैदिक पंडित यांचा एक कोटी पवित्र दिवसात नाना प्रकारांनी वध 
केल्याचे बोर पातक लागेल. या शासनाचा नाश न करता जो त्याचे संरक्षण 
करील त्याला वाराणसी व कुरुक्षेत्र या जागी पुण्यकर्मे केल्याचे (पुग्य मिळेल) 
(उल्ट जो या शासनाचा नाश करील त्याला) एक हजार गाई आणि एक 
हजार पवित्र मुनी यांचा आपल्या हाताने वध केल्याचे पाप लागेल. (ओ. २५-२९) 
मंगळ महाश्री--३० ते २६ ओळीतील नमस्कार वचे स्पष्ट आहेत. यापुढील 
कानडी शलोकाचे भाषांतर पुढोलप्रमाणे : कल्याण आणि ज्ञानांची अतस्त संपत्ती 
ह्या दोनच मानवाच्या अस्तित्वाच्या प्रमाण प्रेरणा आहेत. म्हगून, वर्धमान 
3-9--23-3 


३्प्ड महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


जिनेन्र आम्हाला कल्याण आणि ज्ञानाची अनन्त संपत्ती प्राप्त करून देवो. 
(ओ. ३६-३८). श्रीमत्‌ पार्शवंनाथाच्या चरणांचा भकत वडुव्यवहारी. . . .पा 
नायक. (३९-४०) (यानंतरचा शिलालेखांचा भाग खराव झाला आहे. त्यामुळे 
अक्षरे नष्ट झाली आहेत.) 


$-9--23- 


मराठी शिलालेख 


७: 


हरिश्चंद्र गडावरील शिलालेख 


अहमदनगर (महाराष्ट्र राज्य) जिल्ह्यातील अकोला तालुक्याच्या पश्‍चिमे- 
कडील सीमेवर हरिश्‍चंद्र नावाचा एक पर्वेत आहे. हरिश्चंद्रगड या नावाने 
तो ओळखला जातो. समुद्रसपाटीपासून सुमारे साडेचार हजार फूट तो 
उंच असून कोकण प्रदेशाकडे तोंड करून असलेली वायव्य दिशेकडील त्याची 
एक वाजू उंचच उंच अशा तुटलेल्या ताशीव सरळ कड्यासारखी आहे. असे 
म्हणतात की, जगातीळ कोणत्याही पर्वताचा इतका उंच ताशीव कडा क्वचितच 
आढळेल. या कड्याचे आणि भोवतालच्या परिसराचे नैसर्गिक सौंदर्य अप्रतिम 
होय. गडाच्या घाटमाथ्यावर एक लहानसा किल्ला आहे. घाटमाथ्याहून 
सुमारे सहाशे फूट खाली काही लेणी आहेत. त्यांची संख्या ८ किवा ९ असावी 
ही. लेगी ओवडधोवड असून त्यात फारशी शिल्पेही नाहीत. काही लेण्यांच्या 
प्रवेशद्वारावर गणपतींची मूर्ती कोरलेली आहे. लेण्यांचा आतील भाग फारसा 
मोठा नाही. ओबडधोबड तासलेळे मोठमोठे चौकोनी खांत्र, भितींना लागून 
असलेले ओटे व क्वचित आढळणारी' लिंगे किवा शाळुंका येवढेच त्यांचे 
वर्णन करता येईल. त्यावरून हे शैव उपासकांचे स्थान असावे हे स्पष्ट 
दिसते. या लेण्यांच्या ओळीखालील भागावर हेमाडपंथी स्वरूपाची एक 
बारव असून तिच्यातील दक्षिण भागाकडोल भितीत लहान लहान देबळ्या 
आहेत. त्यांतील काही देवळ्यांत देवतांच्या मूर्ती अजूनही आहेत. वारवेच्या 
भोवती काही ल्हान देवळे व समाधी आहेत. वारवेच्या खालच्या भागावर 
काहीशा खोल्गट भागात एक हेमाडपंथी देऊळ असून ते केदारेश्वर मंदिर 
म्हणून ओळखले जाते. या मंदिराचा काही भाग पर्वताच्या पाषाणातून 
कोरून काढला असून काही भाग दगडांनी बांधून काढला आहे. मंदिराला 
सभामंडप नाही. चारही वाजूंना चार दरवाजे असून आत शिवलिंगाची 
प्रतिष्ठापना केलेली आहे. देवळाच्या आग्नेय भागाला दगडात कोरून काढलेली 
देवतेची एक विशाल मूर्ती असून जवळच काही गुहा आहेत. वहुधा योग्यांच्या 
राहण्णसाठी त्या तयार केल्या असाव्यात. तेथून जवळच सुमारे दीडशे फूट 


ड्ष्ट महाराष्ट्रातील काही ताश्रपट व शिलालेख 


अंतरावर सुमारे ५५ चोरसकूट आकाराचे एक लेगे आहे. त्याच्या समोरच्या 
भागात चार मोठे खांब असून आत शाळुंका व लिंग आहे. या लेण्याचा 
आतील भाग खाली चार फूट खोल कोरलेला असून तो नेहमी पाण्याने 
भरलेला असतो. पुजेसाठी शिवलिंगापर्थंत पाण्यातूनच चालून जावे लागते. 
(गॅझेटिअर ऑफ दि वॉम्बे प्रेसिडेन्सी, व्हॉ. १७, अहमदनगर. पृ. ७१७ ते ७१९) . 

हरिश्‍चंद्र गडावरील या लेण्यांत किवा गुहांत काही शिलालेख असल्याचा 
निदेश डब्ल्यू. एफ. सिक्ठेर यांनी केला होता. * नोट्स ऑन दि अहमदनगर 
कलेक्टोरेट ' (इंडियन अँटिक्वेरी. वर्षं ५. इ. स. १८७७, पृ. ११) या आपल्या 
लेखात हरिश्चंद्र गडावरील लेण्यांचे वर्णन करताना ते लिहितात :-- 

“गुणाले 15 हालळल्त या शट 9104018012 ञअंठलट ७9 ६9 185892 
डॉलाढ ४'१॥, ०0॥( नतल ल पणाला ह्यात एट छगाबाड जी ढे तादाणावडावाच 
क्वात [गाट ९६४९5 द्या (४४० ठा ९९ एल पपतढ क्यात तिविठ्णादयावि ा- 
इल्गाळ, ववाद त्रा गथितीटा गा0तटप वाच लाधाचटाला; ७ 
ग ताक्वतगाठा (गाढ (058110 0 ९ एटा, 101 200101 ए! ३ ९009 वाता, 
ग द्याल” पाल बाट गाटाल ताट ७० जी शंञाठळाड 0 तिदाड.” 

त्यानंतर या शिलालेखांचा धावता उल्लेख फर्ग्युसन आणि वर्जेस यांच्या 
“दि केव्ह टेम्पल्स ऑफ इंड्या ' या पुस्तकात आढळतो. 

* उपरा ह 5012 जी ढे 100 0००8७७, कात ल ढे तयीबाड या 
पाह. $९०्याते खड तीळ तीह ९६5 हाते एढ क्षा एढ तढाच्लालत 
$९0]एए९$ गट ६७०प( क्यात 80पाढे हीथे३ट्या8$ 00 गाड्यया5, 91 
इला (0 एं (0 ६0०प एट हया ग्रा टोला) ट्ययापा9,” (3000 11 
7. 478). 

या दोन व्यक्‍तींनंतर अनेक वर्षांनी (इ. स. १९६९ मध्ये) या शिलालेखांचा 
निर्देश श्री. गो. नी. दांडेकर यांनी केलेला आढळतो. ' दुर्गदर्शन ' या त्यांच्या 
ग्रंथातील “ हरिश्चंद्र दुर्ग' या प्रवासवर्णनपर लेखात (पू. १५६-१५७) त्यांनी 
हे शिलालेख पाहिल्याचा उल्लेख आहे. इतकेच नाही तर त्यांतील एका 
लेखाचा काही भाग वाचून ते वाचन तेथे नोंदविळेही आहे. तथापि, शिला- 
ह्ेखांचे ठसे घेऊन ते सर्व वाचण्याचा कोणी प्रयत्न केलेला दिसत नाही. 
नागपूर विद्यापीठाच्या मराठी विभागातील तरुण संशोधक प्रा. म. रा. जोशी 
हे गेल्या वर्षी हरिश्चंद्रगडावर गेले होते, त्यांचे लक्ष या शिलालेखांकडे गेले. 
त्यांनी ही माहिती मला व महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाचे संचालक 
श्री. वि. गो. खोवरेकर यांना सांगितली. त्यांच्या सूचनेवरून पुरातत्त्व विभागाने 
आपळी माणसे पाठवून त्या शिलालेखांचे ठसे आणविळे आणि माझ्या विनंती 


हरिश्‍चंद्र गडावरील शिलालेख ३५९ 
सन002000पमनोोननबल्टलनेळ 
वरून त्यांनी ते मला उपलब्ध करून दिले. या सर्वांचा मी फार आभारी 
आहे. त्या ठशांच्या साह्यानेच प्रस्तुत हेख मी ल्हित आहे. 


१ 


यांतील क्र. १ चा लेख हरिश्चन्द्रेश्‍वर मंदिराच्याभोवती असलेल्या प्राकाराच्या 
प्रवेश्वारातात आत शिरण्यापूर्वी डाव्या हाताच्या भितीवर कोरलेला आहे. 
त्याची लांबी १६० सें. मी. (५ फूट ४ इंच) आहे. अक्षरे खूप मोठी व 
ठसठशीत आहेत. प्रत्येक अक्षराची उंची सुमारे १० ते ११ सें.मी. असून 
उुंदी ७ ते ८ सें. मी. आहे. यावरून अक्षरांच्या ठळकपणाची कल्पना य्रेऊ शकेल. 
अक्षरे देवनागरी लिपीत कोरलेली असून त्यांचे वळण उत्तर भारतीथ अक्षरांच्या 
स्वरूपाचे आहे. त्यावरून साधारणपणे हा लेख तेराव्या शतकात कोरला 
गेला असावा असे वाटते. लेखाचे वाचन पुढीलप्रमाणे: 


चक्रपाणी वटेस्वर नंदनु' तस्य सुतु बोकटदेओ 
हरिचंद्रेश्‍वर भंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या दुसऱ्या वाजूवरही एक लेख असावा 
असे श्री. दांडेकर यांच्या नोंदीवरून वाटते. माझ्याकडे आलेल्या ठशातील 
तेथील लेख कोणत। ते निश्‍चित सांगता येत नाही. 


हा लेख केदारेश्वर लेण्याच्या दर्शनी स्तंभावर कोरलेला आहे. लेखाची लांबी 
जवळजवळ ५० सें.मी. आहे. अक्षरांचे वळण फार प्राचीन असल्यासारखे 
वाटते. लिपी ब्राम्ही असल्याचा भास होतो. पण ती ब्राम्ही लिपी नव्हे. 
देवनागरीचे प्राचीन स्वरूप तीत पाहावयास मिळते. खाळची बाजू वर धरून 


१ श्री. गो. नो. दांडेकर यांनी  वटेश्वरः नन्दतु तस्य सुत:--' अशी ही 
अक्षरे वाचली आहेत. मुळात ' वटेश्वर:' असा शब्द नसून ' वटेस्वर ' असा 
आहे. र च्या समोर विसर्ग नाही. दगड फुटल्यामुळे दोन पांढरे ठिपके दिसतात, 
पण तो विसर्ग नव्हे. “शव' ऐवजी 'स्व' हे अक्षर ठशात स्पष्ट आहे. '* नन्दतु 
शब्द “ नंदनु' असा ठशात स्पष्ट दिसतो. यातील दुसर्‍या अक्षरात न्‌ ला द 
जोडलेला नसून त्यापूर्वीच्या न वर अनुस्वार आहे. “सुत: असा शब्द नसून 
“सुतु' हा शब्द ठणात स्पष्ट दिसतो. 


३६० महाराष्ट्रातील काही तोत्रंपट व शिलालेख 


लेख वाचला तर आरंभीची काही अक्षरे ब्राम्ही लिपीत असल्यासारखी वाटतात! 
पण तसे वाचन करणे मुळातच चुकीचे होय. त्याच रीतीने वाचण्याचा प्रयत्न 
प्रथम मी केला. ही चूक म. म. डॉ. मिराशी यांनी माझ्या लक्षात आणून 
दिली. लेखाचे वाचनही त्यांनीच सुचवले. त्यावद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी 
आहे. या लेखाचे वाचन पुढीलप्रमाणे.-- 
[सिडं] श्री ग॒हेश्‍वर भैरव 

आरंभीची अक्षरे अस्पष्ट आहेत. “सिद्ध ' (किवा, सिद्ध) हा शब्द तेथे असावा 
असे वाटते. त्यानंतर “श्री' हे अक्षर फार मोठे कोरले आहे. 'गुहेश्वर' या 
शब्दातील “गु' हे अक्षर स्वच्छ वाचता येते. मधल्या भागी एक आडवी 
रेघ दिसते ती दगड फुटल्यामुळे दिसत असावी. पुढील अक्षर 'हे' आहे. 
हृ वरील मात्रा ब्राम्ही लिपीतील मात्रेप्रमाणे डावीकडे आडवी रेघ कोरून 
दर्शेवि्लेलो आहे. तिला खाली एक उभी रेघ काढली आहे. जुन्या शिला- 
छेखात असे वळण क्वचितच आढळते “ भैरव' या शब्दातील भ चे लेखनही 
लक्षात घेण्यासारखे आहे. 


रे 


केदारेश्वर लेण्याच्या दर्शनी स्तंभावरील दुसरा लेख दोन ओळींचा असून वराच 

मोठा आहे. पहिल्या ओळीची लांबी सुमारे ७० सें. मी. व दुसर्‍या ओळीची लांबी 
१७ सें.मी. आहे. अक्षरे ठसठशीत कोरली आहेत. प्रत्येक अक्षराची उंची 
सुमारे ९ ते १० सें.मी. आहे. लेख देवनागरी लिपीत कोरलेला आहे. 
अक्षरांचे ळण सुंदर आहे. अक्षरांचे उभे दंड खाली लांबवर कोरले असून 
टोकांना बाक दिलेले आहेत. इकाराच्या वेलांटीतील वरचा भागही संदर 
आहे. काही अक्षरांवरील शिरोरेषाही सरळ न ओढता नक्षीदार ओढल्या 
आहेत. लेखातील पहिल्या ' श्री ' नंतर व पुढील पाच अक्षरांनंतर थोडी थोडी 
मोकळी जागा सुटलेली आढळते. कदाचित दरवाज्यावर कोरलेल्या (शिव) 
मूर्तीच्या पाथाचा भाग पूर्वी तेथे असावा. आरंभीची श्री नक्षीदार कोरलेली 
आहे. त्यानंतर मोकळ्या असलेल्या जागी कोणती अक्षरे असावी हे निश्चित 
सांगता येणे कठीण आहे. त्या जागी फार तर दोन अक्षरे असु शकतील. 
पढील अक्षरांचा संदर्भ लक्षात घेता ती “वटे! असावीत अशी कल्पना केली 
आहि. लेखाचे संपुर्ण वाचन पुढीलप्रमाणे-- 

श्री[वटे]सर सिवस्य प्रण 

[म]तिः । 


हरिश्‍चंद्र गडावरील शिलालेख ३६१ 


१.3 


हरिश्‍चंद्रेशवर मंदिराच्या मागील लेण्यातील दर्शनी स्तंभावर डाव्या बाजूला 
हा लेख आढळतों. त्यातील आरंभीचे एखादे तरी अक्षर गेलेले असावे. 
अर्थात, लेख अपुर्ण आहे. सध्या विद्यमान असलेल्या लेखाची लांबी ५६ 
सें. मी. आहे. अक्षरे वरीच मोठी असून ती नागरी लिपीत कोरलेली आहेत. 
सर्व अक्षरे सारखीच उंच नाहीत. काहींची उंची ८ सें. मी. तर काहींची 
जवळजवळ १३-१४ सें. मी. आहे. आरंभी असलेल्या पण आता 
नष्ट झालेल्या अक्षरातील शेवटच्या अक्षराचा फक्त काना दिसतो. त्यापुढील 
अक्षर गा होय. ते आजच्या णा सारखे दिसते. पुढील शब्द “ वटेस्वराचा * 
असा आहे. तो लक्षात घेऊन मागील शब्दाची कल्पना करण्याचा प्रयत्न 
केल्यास तेथे “ चक्रपाणी ' किवा * चांगा ' हे दोनच शब्द संभवतात. त्यातील 
शेवटचे अक्षर 'णी' किंवा “गा तेथे असले पाहिजे. एकतर ह्या अक्षराला 
क्र. १ मधील ण या अक्षराचे वळण नाही, म्हणून ते 'ण' असे वाचणे योग्य ' 
नाही. णा सारख्या दिसणाऱ्या अक्षरावर वेलांटीचे कोणतेच चिन्ह नाही. 
तेव्हा ते णी खास नव्हे. णा असे वाचल्यास त्याला अर्थ नाही. शिवाय 
गा च्या उजव्या बाजूला जी पोकळी असते ती तेथे निश्‍चित वाचता येते. 
म्हणून हे अक्षर मी गा असे वाचले आहे. अर्थात, त्यापुर्वीचे अक्षर 'चां* 
हे असले पाहिजे. सारांश, या लेखाचे वाचन 

[चां*]गा वटेस्वराचा 

असेच केळे पाहिजे. हरिश्‍चंद्रेशवर मंदिराच्या प्राकारावरील लेखात * चक्रपाणी 
वटेस्वर? हे नाव आले आहे आणि येथे “चांगा वटेस्वर' हे नाव आले आहे 
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 


षु 

हरिशचंद्रेशवर मंदिराच्या मागील लेण्यातील दर्शनी स्तंभावर समोरच्या बाजूला 
आढळणारा हा लेख होय. तो सुमारे ९० सें. मी. लांब आहे. अक्षरांची उंची 
साधारणपणे ४ ते ५ सें. मी. आहे. लेख ठिकठिकाणी फुटल्यामुळे दुर्वाच्य झाला आहे. 
आरंभीची दोन अक्षरे 'वृत' अशी दिसतात. तेथे “वृति' ही अक्षरे असावी. 
त्यामागील “नि” हे अक्षर नष्ट झाळे असावे. हा शब्द निवृति असा असावा. 
त्यापुढीळ दोन अक्षरे * पुत्र ' अशी आहेत. त्यानंतर ज्ञानादे ' अशी अक्षरे वाचता 
येतात. त्यापुढे “ना या अक्षरापूर्वी “ड' चे अस्पष्ट चिन्ह दिसून येठे. 


२३६२ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


“ज्ञांना (न) देउ ' असा शब्द त्या ठिकाणी असावा. त्यापुढील शब्द *नाम' ' ' उ 
असा आहे. मधले दुर्वाच्य अक्षर 'दे' असावे. अर्थात हा शब्द “ नामदेउ ' 
असा वाचण्यास हरकत नाही. त्यापुढील दोन अक्षरे मी “ वारी ' असे वाचतो. 
त्यापुढील अक्षरे व शब्द वाचण्यास फारशी अडचण पडू नये. ' श्रीधर देव 
देउ श्री हरीशचंद्र देवे! अशी ती बाचता येतात. या लेखाचे संपूर्ण वाचन 
पुढीलप्रमाणे : 

[नि]ुवृत (ति) पुत्र ज्ञाना (न)देउ नाम[दे]उ वारी- 

स्रोधर देवदेउ त्रीहरी[श्चं]द्र देवो 


उपरोक्त क्र. ५ वा लेख ज्या स्तंभावर आहे त्याच्यावरील हा लेख. लांबी 
*सुमारे ६८ सें. मी. नागरी लिपीत लिहिलेला. अक्षरांची उंची ५ ते ६ सें. मी. 
च्या दरम्यान. लेख बराच दुर्वाच्य आहे. आरंभीची काही अक्षरे जवळजवळ 
नष्ट झाळेली. राहिलेल्या अक्षरांचे वाचन पुढीलप्रमाणे : 
व्वाल्लर्वाकु सिवा स्री मह (हे)षाजचा 


महेषाचा ' असा असावा. बहुधा “ज' चुकीने कोरला 


1) 


शेवटचा शब्द 
गेला असावा. 


७ 


उपरोक्त लेखाच्या स्तंभावरील हा आणखी एक लेख. लांबी ६८ सें. मी. 
नागरी लिपीत लिहिलेला. अक्षरांची उंची ४ ते ५ सें.मी. च्या दरम्यान. 
लिपीचे वळण ओवडधोबड. एकंदर लेख दुर्वाच्य. मी केळेळे वाचन 
पुढीलप्रमाणे : 


* * ' देवी ज्रोनंदनाषु (थु) वावि गयनाष (थ्‌ ) 
द 
हरिश्चंद्रेश्‍वर मंदिराच्या डावीकडील भितीसमोरच्या ओट्याअरील गणेशमूर्तो- 


च्या मागील चौकटीवर माथ्याच्या भागात हा लेख आहे. लांबी ६५ सें. मी. 
देवनागरी लिपीत कोरलेला. अक्षरांची उंची साडेतीन-चार सें. मी. अक्षरांचे 


हरिश्‍चंद्र गडावरील शिलालेख ३६३ 


बळण चांगले. साधारणपणे तेराव्या-चौदाव्या शतकातील अक्षरासारखे. लेखाचे 
वाचन पुढीलप्रमाणे : 
श्वीदषि (खि)णनाथ का सिष सकपनाथ 
जॅ जॅन जॅ 


वरील सर्व लेख लक्षात घेतले म्हणजे असे दिसून येईल की, त्यांत निर 
निराळ्या व्यवतींचो नावे नोंदळेळी आहेत. ह्या व्यकती म्हणजे कधीकाळी 
त्या ठिकाणी राहणारे योगी किवा दर्शनाला आलेली भक्तमंडळी. अर्थात, 
इतके परिश्रम घेऊन नावे कोरून ठेवण्याच्या योग्यतेची अशीच ही नामांकित 
मंडळी असली पाहिजेत यात शंका नाही. यांतील लेख क्रमांक १ व ४ 
माझ्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे आहेत. प्राचीन मराठी साहित्यातील काही 
अनिणित प्रश्‍नांचा त्यामुळे समाधानकारक उल्गडा होऊ शकेल असे वाटते. 

पहिल्या लेखात ' चक्रपाणी वटेश्‍वर' व चोथ्या लेखात * चांगा वटेश्वर 
अशी नावे आली आहेत. प्राचीन मराठी साहित्यात “ चांगा वटेश्वर ' नावाचे 
एक संतकवी होऊन गेळे. चांगदेव नावाचे प्रसिद्ध योगी सत्पुस्ष तोच हा 
चांगा वटेशवर. ज्ञानेश्‍वरांची बहीण मुक्‍ताबाई हिने ' कोरा ' म्हणून संबोधून 
त्याचा गर्व हरण केला व ज्ञानदेवांनी त्याला उद्देशून चांगदेव पासष्टी ' हा 
ग्रंथ लिहिला. चांगदेवाने लिहिलेल्या अभंगांत त्याने स्वतःला “ चांगा वटेश्वर ', 
* बटेश्बर चांगा' असे म्हटले आहे. '* चांगदेव पासष्टी 'त चांगाला उद्देशून 
ज्ञानेश्‍वरांनी “तया पुत्न तू वटेशवराचा। रवा जैसा कापुराचा। चांगया मज तुज 
आपणयाचा । बोल ऐके ।।' (३७) या ओवीत '* वटेश्‍वराचा पुत्र ' म्हणून म्हटले 
आहे. मुक्‍तावाईच्या अभंगांतही * वटेश्‍वरसुत चांगा अवधूत । मुक्‍ताई शांतवीत 
ज्ञानदृष्टी ॥' टेशवरसुता बोळे मुक्ताई" असे उल्लेख आलेले आहेत. 
“तत्त्वसार' या ग्रंथात चांगाने स्वतःचा उल्लेख “ वटेश्‍वराचा सुतु । चांगा म्हणे 
अवधुतु' असा केलेला आहे. तेव्हा ' वटेशवरपुत्र' किवा ' वटेशवरथुत 
चांगा तोच चांगा वटेश्‍वर यथात शंका नाही. या चांगालाच ज्ञानदेवांनी 
* चक्रपाणी ' असेही म्हटले आहे. * एवं ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे । दोन्ही डोळस 
आरीसे। परस्पर पाहता कसे । मुकळे भेदा ॥' (चां. पा. ६२) या ओवीवरून 
हे दिसून येते. तेव्हा चांगा वटेश्वर आणि चक्रपाणी वटेशवर ही एकाच 
व्यक्‍तीची भिन्न नावे होत. 

हरिश्चंद्र गडावरील लेख क्र. ४ मधील “चांगा वटेस्वरा 'चा हा उल्लेख 
*तत्त्वसार' कर्त्या चांगाचा होय यात शंका नाही. चांगराने ' तत्त्वसार 


३६४ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


ग्रंथाच्या शेवटी ग्रंथाच्या ठेवन--स्थळाचा पुढीलप्रमाणे उल्लेख केला आहे. 


हरिश्‍चंद्र नाम पवंतु । तेथ महादेओ भकतु 

सुरसिद्धगणीं विख्यातु । सेविजे जो ॥ 

हरिश्चंद्र देवता । मंगळ गंगा सरिता 

सवंतीर्थ पुरविता । सप्तस्थान ॥ 

ब्रह्मस्थळें ब्रह्म न संडितु । चंचळ वृक्ष अनंतु 

र्लिगि जगन्नाथु । महादेओ ॥ 

ऐसा सर्वांचा समाओ । कळो संसार दुःखाचा प्रवाहो 

तो देओ मोक्षाचा उत्साओ । शनैः शनैः ॥ 

जो तोर्थासि तीर्थ । केदार्शील तुकिताति 

आणि क्षेत्रि निर्माती । प्रबंधु हा ॥ (१०२९--३३) 

हरिश्चंद्र पर्वत कोणता ते आतापर्यंत निश्‍चित झालेळे नाही. भोर संस्थानात 
हरिश्चंद्र नावाचा एक डोंगर आहे. अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोला तालु- 
क्यातील हरिश्चंद्र गड हा दुसरा. चांगा वटेश्‍वराने जेथे आपला ग्रंथ लिहिला 
ते “नगर जिल्ह्यात आकोळे तालुक्यात एक हरिश्‍्चंद्राचा डोंगर आहे तेच हे 
स्थान असावे' असे श्री. ल. रा. पांगारकर यांनी म्हटळे आहे. (मराठी 
वाड्मयाचा इतिहास, खंड २, पृ. २) पण पुराव्याच्या अभावी त्यांना ते 
निश्‍चित करता आले नाहो. हरिश्चंद्र गडावर मिळालेल्या लेख त्रमांक १ व 
४ वरून चांगा बटेश्वराचा हरिश्चंद्र परवेत तो हाच असे आता निश्‍चित करा- 
बयास हरकत नाही. तेथे हरिश्चंद्र देवतेचे मंदिर असून केदारेश्वराचे लिंगही 
आहे. शिवाची उपासना करण्यासाठी तेथे अनेक सिद्ध-योगी राहात असत 
हे त्या ठिकाणी मिळालेल्या इतर लेखांतोल योग्यांच्या नावांवरून स्पष्ट होते. 
लेथून निघालेल्या नदीला गंगा हे सामान्य नाव असावे. हेमाडपंथी वांधणीचा 
तेथील तलाव हेच बहुधा “ सप्ततीर्थ ' असावे. 
छेख क्र. १ मधील चक्रपाणी बटेश्वर आणि क्र. ४ मधीळ चांगा वटेदवर 

एकच व्यक्‍ती होय असे मराठी साहित्याचे इतिहासकार मानतात. तथापि, त्या भिन्न 
व्य़वती असाव्या असेही काहींचे म्हणणे आहे. अमृतानुभवावरील आपल्या टीकेत--- 


तो तेसाचि रस वोसंडला । तवं मुक्ताबाई प्रकाशला । 
प्राशुनि तेसाचि उरला । श्रीवटेश्‍वरा दिधला तो ॥ 
वटेश्‍वराहुनि चत्रपाणी । लाधले हे अमुतसंजीवनी ॥। 
विमलानंदी तेथुनी । लाधते जाले ॥ 


हरिश्‍चंद्र गडावरोल शिलालेख ३६५ 


अशी गुरुशिष्य परंपरा वर्णन केली आहे. तोत वटेश्वर हो स्वतंत्र व्यक्‍ती म्हणून 
निर्देशिळेली आहे. मुक्‍ताबाईचे शिष्य वटेशवर, वटेश्वराचे चक्रपाणी आणि चक्र- 
पाणीचे शिष्य विमलानंद अशी ही गुरुशिष्यपरंपरा होय. यात चांगदेवांचा स्पष्ट 
उल्लेख नाही. तेव्हा वटेश्वर म्हणजे चांगदेव वटेश्वर असे अभिप्रेत असावे. तसे 
नसल्यास वटेश्वर ही स्वतंत्र व्यकती असून त्याचा शिष्य चक्रपाणी म्हणजे चांगदेव 
असे म्हणावे लागेल. त्यावरून चक्रपाणी हे चांगदेवाचे दुसरे नाव असल्याचे चांगदेव 
पासष्टीवरून जे दिसून येते त्याला पुष्टी मिळते. तेव्हा आपल्या क्र. १ लेखातील 
बटेश्‍्वरनंदन्‌ ' चक्रपाणी ' आणि क्र. ४ या लेखातील वटेशवराचा ' चांगा ' हो नावे 
एकाच व्यक्‍तीची असल्याचे दिसून येईल. दोन्ही नावे वटेश्वराच्या शिष्यांची 
म्हणून उल्लेखलेली आहेत हे लक्षात ठेवावे. क्र. ३ लेखातील वबटेश्‍्वर-नंदनु 
(च्वपुत्न्स्शिप्य) चक्रपाणी याचा सुत (शिष्य) विकटदेवे असल्याचे 
म्हटले आहे. हा वौ गो कोण ते निश्‍चित सांगता येत नाही. कदाचित 
बिमळानंदाचे ते दुसरे नाव असावे. 

या लेखांपैकी आणखी एक विशेष महत्त्वाचा लेख क्रमांक पाचवा होय. या 
लेखात्ता पूर्वा्ध॑ अतिशय खराब झालेला आहे आणि म्हणून सवं अक्षरे नीट 
बाचता येत नाहीत हे खरे. तथापि, मी माझ्या दृप्टीने ती वाचण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. हे वाचन निराळ्या रीतीने करता येणे शक्‍य झाल्यास माझ्या 
वाचनाचा मी पूनविचार अवश्य करीन, हे मुद्डाम नमूद करावेसे वाटते. माझे 
वाचन मान्य झाल्यास हा ळेख अतिशय महत्त्वाचा ठरेल. या लेखाचे मी 
दोन भाग करतो. पहिल्या भागात “ [नि]वृत (ति)एत्त ज्ञाना(न)देउ नाम- 
[दे]उ वारी' हे वाक्य आहे. त्यावरून य़ा संतांची हरिश्‍चंद्र गडाला वारी 
झाली असावो असे म्हणता येते. महाराष्ट्रातील नाथ व वारकरो संप्रदायात 
निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान व मुवताबाई ही चार प्रसिद्ध आहेत. आळंदी 
ग्रेथील विठ्टलपंतांची ही मुळे होत. निवृती हे त्यांत रावात वडील. त्यांचा 
धाकटा भाऊ ज्ञानदेव. ज्ञानदेव हे निवृत्तीचे जसे धाकटे भाऊ होते तसे 
शिष्यही होते. निवृत्तीयासून त्यांनी गुरूपदेश घेतला होता. ज्ञानदेवांनी लिहि- 
लेल्या ज्ञानेश्वरीत त्यांनी स्वतःला निवृत्तिदास म्हणून आणि 'ते माहेशान्वयसंभूतें । 
श्रीनिवृत्तिनाथसुतें । केलें ज्ञानदेवें गीते । देशीकार लेणें ॥' (अ. १८-१७८४) 
या ओवीत ' निवृतिसुत ' म्हणून म्हटले सुत म्हणजे मुलगा; तथापि 
शिष्य या अर्थानेहो त्याचा उपयोग केला जातो. 


त्याच अर्थाने आपल्या लेखात 
ज्ञानदेवाळा निवृत्ति ' पुत्र' असे म्हटलेले आहे. ज्ञानदेवांनो “तया पुत्र तू 
वटेश्वराचा ' (चां. पा. ३७) या ओवीत शिष्य या अर्थानेच “ पुत्न' शब्दाचा 


३६६ महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट ब शिलालेख 
कचेनज कलत मावहि ननोलयेन्लनटीनिनतीनधञावडनवा तमात ब काड तय हाका स 
उपयोग केलेला आहे. ज्ञानदेवाची माहिती मराठी वाचकांना नव्याने सांगायला 
पाहिजे असे नाही. 

त्यानंतर ' नामदेउ” हे नाव आलेले आहे. हा ' नामदेउ' म्हणजे वारकरी 
संप्रदायाचे प्रवतक, प्रचारक व प्रसारक संत नामदेव होत. त्यांची जन्मसप्त- 
शताब्दी या वर्षी सर्वत्र साजरी होत आहे. निवृत्ती, ज्ञानदेव, नामदेव यांनी 
वहुधा आपल्या तीर्थयातेत हरिश्चंद्र गडावर वारी केली असावी. या संतांच्या 
मेळाव्यात असलेले चांगा वटेश्वर हरिश्‍चंद्र गडावर वस्ती करून होते. तेथेच 
बहुधा नाथ सांप्रदायिक योगीही राहात असावे. तेथील हरिशचंद्रेशवर 
केदारेश्वर या देवतांचे ' तत्त्वसारा ' तील माहात्म्य लक्षात घेता हे 
प्रसिद्ध क्षेत्रांत मोडत असले पाहिजे यात शंका नाही. शिवाय नेवाशाजवळचे 
हे क्षेत्र होप. हे सर्व लक्षात घेता निवृत्ती, ज्ञानदेव, नामदेव इत्यादी संत- 
मंडळी' तेथे गेळी असणे असंभनीय नाही. प्रस्तुत शिलालेखावरून 
असावे असे स्पप्ट दिसून येते. या नामोल्लेखाच्या दृष्टीने हा ळेख विशेष 
महत्त्वाचा ठरेल असे वाटते. ज्ञानदेव-तामदेवांचा शिलाळेखातील हा पहिलाच 
निर्देश होय ! 

लेखाच्या उत्तरार्धात आलेली ' श्रोधरदेवदेव ' आणि '* हरिषचंद्रदेव ' ही 
दोन्ही हरिश्चंद्र पर्वतावरील देवतांची नावे होत. सध्या तेथील देवळांचा व 
त्यातील मूर्तींचा बराच भंग झालेला आहे. शिव, गणपती इत्यादी देवतां- 
बरोवर श्रीधराचे, अर्थात कृष्णाचे किवा विष्णूचे मंदीर तेथे असावे असे वाटते. 
आताही तेथीळ हेमाडपंथी वांधणींच्या तलावाच्या दक्षिण दिशेला काळचा 
पापाणात वांधल्षेळे चौदा नक्षीदार कोनाडे असून त्यात चवुर्भूज विष्णूच्या चौदा 
मुर्ती आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे (पाहा-दुर्गदर्शन, पृ. १५५). इतवे 
नाही तर हरिशचंद्रेश्‍वराजवळील एका गुहामंदिरात विठ्ठल-रखुमाईच्याही मूर्ती 
आहेत (तत्रैव, पृ. १५६). यांपैकी विष्णूच्या मूतींना उद्देशून * श्रीधरर-देवदेव 
चा निर्देश असावा असे वाटते. ' हरिश्‍चंद्रदेव ' हा तर स्पष्टच हरिशचंद्रेशवराचा 
उल्लेख आहे. त्यावरूनच या पर्वताला हरिश्चंद्रगड हे नाव पडले आहे. 
तेव्हा त्याविषयी अधिक विस्ताराने लिहिण्याची आवश्यकता नाही. 

हरिशचंद्रगडावरील या लेखांतून आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट निदर्शनाला 
येते. ती अशी की, क्रमांक एक, तीन व चार या लेखांत “वटेस्वर' या 
नावाचा उल्लेख आला आहे. क्र. ३ या लेखात * श्रीवटेस्वर शिवस्य प्रणतिः ' 
असे म्हटळे आहे. वटेश्‍वर म्हणजे शिव हे त्यावरून स्पष्ट होते. एरवीही 
त्याच अर्थाने या शब्दाचा उपयोग केलेला आढळतो. वटेश्‍वर या नावाची' 


हरिश्चंद्र गडावरील शिलालेख ३६७ 


एखादी व्यक्‍ती होती की शिवस्त्रल्प ईश्‍वरालाच वटेशवर म्हटलें आहे हा प्रश्‍न 
नेहमी चचिळा जातो. चांगदेवपासप्टीत ज्ञानदेवांनी चांगाचा गुरू वटेशवर 
याचे वर्णन शिवस्वरूप म्हणूनच आहे, तर शिवकल्याणांनी आपल्या 
अमृतानुभवावरील जी गुरुपरंपरा दिली आहे त्यावरून वटेश्वर ही 
स्वतंत्र व्यक्‍ती होती असे दिसून येते. (मागे पृ. ३६४ पाहा) आपल्या क्र. ३ 
च्या लेखावरून या प्रश्‍नाचा अधिक विचार करण्यास मदत होईल. 

क्र. २ च्या लेखातील ' गृहेश्वर भैरव हे हरिश्‍चंद्रपर्वतावरील़ देवतेचे नाव 
असावे. कदाचित एखाद्या भैरव योग्याचेही 


ही ते नाव असू शकेल. क्र. ६ च्या 
लेखातही काही नावे आहेत. पण त्यांचा स्पष्ट वोध होत नाही. 

क्र. ७ या लेखात नंदनाथ, गयनाथ आणि क्र. ८ च्या लेखात दखिणनाथ 
व त्याचा शिष्य सक्पनाथ यांचो नावे आलेली आहेत. ह्या व्यक्‍ती कोण 
असाव्या हे सांगता ग्रेत नाही. नाथ सांप्रदायातील ते योगी' 
आहे, ' गयनाथ ' म्हणजे गहिनीनाथ असावेत काय? काही असले तरी या 
नावावरून हरिश्चंद्र पर्वतावर अनेक नाथयोगी राहात होते हे सिद्ध होते.' 


१ य़ा लेखातील शिलालेखांची निश्‍चित स्थाने डॉ. रा. चि. ढेरे यांनी दिल्या- 
प्रमाणे दुरुस्त करून घेतली आहेत. (पाहा : चक्रपाणि. पृ. १६६.) 


र्‌े 


पारडा शिलालेख 


उपलब्धी 

लोणार (ता. मेहेकर, जिल्हा वुल्डाणा, महाराष्ट्र) क्षेत्राच्या दक्षिणेस 
सुमारे सहा मैलांवर असलेल्या पारडा गावातील शिवमंदिराच्या खांबाच्या तुटून 
पडलेल्या एका शिळेवर हा शिलालेख मिळाला. या शिलालेखाची माहित 
येथील श्री. कृष्णराव काटे यांनी मला दिलो. माझ्या विनंतीवरून नागपूर 
म्यूझियमचे क्यूरेटर श्री. रोडे यांनी त्याचे ठसे घेण्याची व्यवस्था करून ते माझ्या 
स्वाधीन केळे. वरील दोन्ही सद्गृहस्थांचा मी फार आभारी आहे. 

पारडा येथील शिवमंदिरात एकूण चार लेख आहेत. त्यांपैकी एक मुख्य 
दरवाजाच्या उंबरठ्यावर कोरलेला असून तो वराच अर्वाचीन असावा. छेख 

फट लांब व सहा इंच रुंद असून त्यावर तीन ओळी आहेत. लेख मराठीत आहे. 
पहिल्या ओळीत “भावसर भीक (कु) सेटी ला तो महीन्या पे. . .' अशी अक्षरे असून 
दुसर्‍या ओळीच्या आरंभी 'वांधिले...€ हा शब्द आहे. वाकीचा भाग अस्पप्ट व 
दुर्वाच्य आहे. दुसरा लेख याच मंदिराच्या दारात जमिनीवर असून त्यावर 

आपा जा अशी अक्षरे कोरलेली आहेत. हे दोन्ही लेख आधुनिक असून मुळींच 
महत्त्वाचे नाहीत. याच शिवमंदिराच्या बाहेरच्या खांवावर चौकोनी हे. 
पण तो दुर्वाच्य आहे. शेवटच्या ओळीत १२४५ हा आकडा अस्पष्ट दिसतो. 
मंदिराच्या आतील खांवावर असलेला मराठी शिलालेख मात्र स्पष्ट आहे व तोच 
ग्रेथे संपादन करीत आहे. 


वर्णन व लेखन 

या शिलालेखाची लांबी एक फूट असून रुंदी साधारणपणे ६ इंच आहे. लेख 
चार ओळींचा आहे. पहिल्या तीन ओळींत प्रत्येकी सुमारे १२ अक्षरे असून चौथ्या 
ओळीत फक्त दोनच अक्षरे आहेत. अक्षरे ठसठशीत कोरली असून प्रत्येक अक्षराची 
उंची साधारणपणे १ ते १ इंच यांच्या दरम्यान आहे. बहुतेक अक्षरांवर शिरो- 
रेषा आहेत. १ ल्या ओळींतील वा आणि दुसर्‍या ओळीतील या अक्षरांच्या 


पारडा शिलालेख ३६९ 


कान्यावर, तसेच दुसर्‍या ओळीतील बो आणि तिसर्‍या ओळींतील गा या अक्षरांवर 
शिरोरेषा द्यायच्या चुकून राहिलेल्या दिसतात. अक्षरांचे वळण यादवकालोन दिसते. 


लेखनकाल 
प्रस्तुत शिलाळेखात कालनिर्देण नाही. अक्षरांच्या वळणावरून तो १४ व्या 
शतकातील असावा असे वाटते. व्रीती, आसु, दंडी, वीजैया या शब्दांची रूपे 
यादवकालीन आहेत. यादव रामचंद्रदेव याच्या सावरगाव व कोपराड  शिला- 
छेखात व्रौति(तो) शब्द आलेला ' आहे. शके १३२० च्या मुसल्मानकालींन 
काहीं शिलालेखात तो 'ब्रीती' असा आढळतो. * आसु ' या नाण्याचा प्रचार यादव- 
कालात होता. त्यानंतर मुसलभानकाळात ते प्रचारातून प्रस्तुत लेखात 
गाढवावरून शिवी दिलेली आहे. असे 'गद्वेगाळी'चे लेख यादवकालात विशेष 
आढळतात. त्यानंतरही काही कोळ गद्धेगाळी प्रचारात असली तरी अक्षरांचे 
वळण, मुसलमानी शव्दांचा अभाव, आसु या नाण्याचा उल्लेख, वीरजया हे रूप यांवरून 
हा शिलाळेख यादवकालीन, फार तर उत्तर यादवकालीन असावा असे वाटते. 
गद्वेगाळीचे शापवचन विणेपेकरून यादवांच्या आणि शिलाहारांच्या शिलालेखात 
आढळते. (प्रामकोले. प्रस्ता. पृ. ५७) बहामनी सुलतान फेरोजशहा याच्या 
वेळच्या (शके १३२०) काही शिलाटेखांतही ते आढळते.' या सवं शिला- 
लेखांतील ही गद्धेगाळीची वचने सूक्ष्मपणे पाहिली तर असे लक्ष्यात येते की, उत्तर- 
कालीन शिलालेखांत हीं गद्वेगाळ अपराध्याच्या ञाईवरून ॥ आहे. “ तेहाचीए 
॥एसि गाढौ -! बे ' असा या शापवचनाचा प्रकार त्य ॥ढळतो. पण शके १०८६ 
च्या कदंब मरुडदेव याच्या सावरगाव येथी 1 उद्घार फेळेला 
नाही. ' फेडी तो स्वान गाढवु ' एवढीच शिवी अपराध्याला हासडली आहे. यावरून 
असे दिसते को, आरंभी आरंभी अशा प्रकारची शिवी केवळ अथराध्याला उद्देशून 
दिलेली असे, तर नंतरच्या काळात तो त्या अपराधी व्यक्तींच्या आईवरून देण्यात 
टी. प्रस्तुत शिलालेखातोल गद्वेगाळ आईवरून केलेली नसून अपराधी 
व्यक्‍तीला उद्देशून केलेली आहे हे लक्ष्यात घेण्यासारखे आहे. यावरून व यापूर्वी 
नमूद केळेल्या कारणांवरून हा शिलालेख यादवकालीन असावा असे म्हणता येते. 


१ यादवोत्तर पण शिवपूर्वकाळातोळ काही 
आढळते. मूर्तजा निजामशहाच्या कारकोर्दीत १५६५ ते १५६८) 
बिस्मत खानाने अहमदनगर येथोल मशिदीतोल दिदावत्तीसाठी दिलेल्या इनामा- 
संबंधी एक शिलालेख आहे. (एपि. इंडो मोस्ल्रेमिका १९३९-४०, पू. ३०) 
त्याच्या शेवटी ' जो कोण्ही मना करील त्याचे मापर गधव ' अशो गडेगाळ आहे. 
8-9 


मुझुळ्मान शिलालेखात ही गद्वेगाळ 


३७० महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 
काना 
विषय 

प्रस्तुत लेखाचा उद्देश पारडा येथील 'गाउदेवा'ला चाटुए गावीची वृत्ती दिल्याचा 
निर्देश करण्याचा, तसेच त्यासंबंधीचे काही आदेश निदिष्ट करण्याचा दिसतो. 
दर्शन घेताना देवासमोर ठेवलेल्या मुद्रा जो घेईल त्याला २० आसूंचा दंड सांगितलेला 
असून जो हा दंड देणार नाहीं त्याला गाढव लागेल असे शापवचन आहे. देवाचे, 
अर्थात, देवळातील देवतेचे जो पालन करील, (पालापाणी घालून पूजाअर्चा करील 
इत्पांदी) तो विजथी होईल, असा शेवटी आशीर्वादही दिलेला आहे. यावरून घे 
आणि न दे या क्रियापदांनी सूचित होणार्‍या क्रिया देवळातील देवासंबंधी असल्या 
पाहिजेत हे स्पष्ट दिसते. 


स्थलनिश्‍चिती 
शिलालेखात निर्देशिठेले 'चाटु' गाव कोणते हा प्रश्‍न आहे. ' सर्व्हे ऑफ इंडिया'च्या 
नकाशात या नावाचे गाव पारड्याच्या जवळपास असलेले आढळत नाही. तथापि, 
१९५१ च्या जनगणनेच्या वृत्तांतात पारड्याजवळ * किलगाव चाथु ' (1८11 
लाढ्ाए) नावाच्या गावाचा उल्लेख आहे. हेच गाव ' किनगाव जट्ट्‌' म्हणून 
आज प्रसिद्ध आहे. * चाटु ' या शब्दाचे जट्टु असे उच्चारांतर झाले असणे अशक्‍य 
नाही. ' किनगाव जट्टु ' या गावाचा ' किनगाव चाथु ' असा उल्लेख ज्या अर्थी 
जनगणतावृत्तांतात आहे (8155 ० तांच, ॥॥६ता. ३ 18९ उप्ातद्याच 
115१, 1४६७ 80) त्याअर्थी महसूल खात्याच्या दप्तरात * 
. हे नाव परंपरेने नोंदले गेळे असावे असे वाटते. पारडा येथील संबंधित देवळाला 
किनगाव चाटु (जट्टु) येथील वृत्ती मिळालेली असावी असा तक करण्यात 

हरकत नाही. 


वाचन 
१. [श्रो]' गाउदेवा चाट' (ट्‌) ऐ गांवीची व्रीती द[शं] 


१ ठशात हे अक्षर 'ब्रा' किवा द्रा' सारखे दिसते. ते 'श्री' असे वाचले 
पाहिजे. 

२ “ट' च्या खाली दगड फुटलेला आहे. त्यामुळे वाचन दुर्बोध झाले आहे. 
फुटलेल्या ठिकाणी उकाराचे चिन्ह दिसते. 

३ य़ा ठिकाणची अक्षरे दगड फुटल्यामुळे अपूर्ण आहेत ; तथापि द आणि 
श चा पूर्वभाग स्पष्ट आहे. 

-9-टेवने 


पारडा शिलालेख ३७१ 


२. न' [मु]द्राऐ' घे तेया वीस आसु दंडी 
३. [न] दे तेयासो गाढ देवाते पाली तो (वी)* 
४. जेया 


ठशावरून हे अक्षर न असावे असे वाटते. ते ळ असे वाचता येणेही 


ऱ्ष्ण 


संभवनीय आहे. 

या शब्दाचे वाचन अनिश्चित आहे. द्रा हे अक्षर स्पष्ट आहे. त्यापूर्वीचे 
अक्षर मु असावे असे मला वाटते. ' दर्शनमुद्रा ' या ऐवजी ' दळभद्रा ' असे 
वाचने डॉ. मो. ग. दीक्षित सुचवितात; तर ' देउळस्था ' असे डॉ. य. खु. देशपांडे 
सुचवितात. ती मला समाधानकारक वाटत नाहीत. 

हे अक्षर ठशात स्पष्ट नाही. त्या जागी असलेल्या अस्पष्ट चिन्हावरून 
ते न असावे असे वाटते. डॉ. य. खु. देशपांडे यांनी हे वाचन सुचविले आहे, 
त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. 

येथे दगडाचा भाग फुटलेला असल्यामुळे अक्षर अपुर्ण व अस्पष्ट आहे. व 
स्पष्ट दिसतो. पुढील अक्षरांच्या संदर्भाने ते अक्ष र बी असे वाचले पाहिजे. 


२४ 


डोंबिवली येथोल शिलालेख 


उपलब्धी 

डोंबिवली (जिल्हा ठाणे) येथे दक्षिणेस गावाच्या शेवटी, खडकवलीच्या दिशेने 
श्रीमती शांताबाई काळू दागूजी यांच्या वाडोत रस्त्याच्या बाजूला एका झाडाच्या 
बुंध्याशी ह्या शिलालेखाची शिळा उभो करून ठेवले' एशियाटीक सोसा- 
यटीतील सहायक ग्रंथपाल श्री. वेलणकर यांच्याकडून कृ.दुर्गा भागवत यांच्या माफत 
मला त्याची माहिती मिळाली. महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाला या शिला- 
लेखाची माहिती तीनचार वर्षापूर्वीच मिळाली असावी असे दिसते. तथापि, त्याचा 
ठसा घेऊन अद्याप त्याचे व्यवस्थित व संपण वाचन मात्र झालेळे नाही. पुरातत्त्व 
विभागाचे संचालक डॉ. मो. गं. दीक्षित यांनी मला तातडोने लेखाचा ठसा उपलब्ध 
करून दिला याबद्दल मी त्यांचा आभारो आहे. या लेखासंबंधी त्यांनी लिहिलेले 
टिपण * डोंबिवली शहराचा इतिहास ' (लेखक: श्री. कुळकर्णी) या पुस्तकातील 
परिशिष्ट-१ मध्ये सुकतेच प्रसिद्ध झालेले आहे. 


वर्णन 

शिलालेखाची शिळा साधारणपणे अडीच फूट उंच व सव्वा फूट रुंद आहे. 
तिच्यावर वरच्या भागी चंद्र व सूर्य यांची चिन्हे कोरलेली आहेत. ' शिलालेखाच्या 
खालच्या भागावर गद्धेगाळीचे चिन्ह कोरलेले आहे. शिलालेख एकूण तेरा ओळींचा 
असून त्यांतील पहिल्या आठ ओळी मराठीत आहेत. शेवटच्या पाच ओळीत 
“स्वदत्तं वा प्रदत्त॑ वा--' इत्यादी शापवचनादिकाचे दोन शलोक संस्कृत भाषेत आहेत. 
एका ओळीत साधारणपणे १७ अक्षरे असून प्रत्येक अक्षर सुमारे एक इंच उंच आहे. 
पाण्यापावसामुळे व शेंदूर लावल्यामुळे शिळेवरोल अक्षरे वरीच खराव झाली आहेत. 
त्यामुळे लेखाचा ठसा अस्पष्ट आहे. लेखाचे वाचन त्यामुळे बरेच कठीण झाळे आहे. 


काळ 
“सकु १३१८ ईजरत ७९९' असा कालोल्लेख पहिल्या ओळीत आलेला आहे. 
डॉ. मो. गं. दीक्षित म्हणतात त्याप्रमाणे ' धातृ संवत्सरे" हे शब्द कालोल्लेखात नाहीत. 


डोंबिवली"येथील शिलालेख ३७३ 


शकवर्ष आणि हिजरी सन यांचा हा मेळ बरोबर बसतो. इंग्रजी कालगणनेप्रमाणे 
हा शिलालेख इ. स. १३९६ मधील आहे. 


बिषय 

शिलालेखाचा विषय शिरवली गावाचे दान देण्यासंबंधीचा आहे. त्यावेळी 
श्री आलुनाकु नावाचा राजा ठाणे येथे राज्य करीत होता. त्याचे अधिकारी सर्व- 
व्यापारी हाना नाखुआ, कणिक पोमलप्रो व आवल्प्रो (सेनाधिपती ? ) सिहदेव 
होते. त्यांच्या काळात हे शासनपत्र लिहिण्यात आळे आहे. आलुनाकरायाने 
आपला सेवक जसवंत दळवे याला आठ गावामधील “ शिरवली ' नावाचे गाव दान 
दिले आहे. सहाव्या ओळीतील सर्व अक्षरे स्पष्ट वाचता येत नसल्यामुळे ही आठ 
गावे (किवा आठागर, अप्टागार) कोणती ते सांगता येत नाही. 

ठाण्याचा राणा आलुनाकु याला ' आहवामाल * व “ माहाराजाधिराज ' अशी 
विशेषणे लावली आहेत. 'आहवामा७' (सं. आहवमल्ल) म्हणजे युद्धातील मल्ल, 
उत्क्रप्ट योद्धा. या विशेषणावरून त्याचे युद्धनेपूण्य आणि श्रेष्ठ अधिकारपद दिसून 
येते. शककालाबरोबर हिजरी सनाचा निर्देश असल्यामुळे या विभागावर त्यावेळी 
मुसलमानाचे राज्य होते हे स्पष्ट दिसते. 


आलुनाकु कोण? 

शके १३१८ म्हणजे इ. स. १३९६ मध्ये ठाणे येथे राज्य करणारा हा ' आठुनाकु 
कोण असावा याचा विचार केला पाहिजे. कोकणपट्टीवर राज्य करणारे या किंवा 
यापूर्वीच्या काळातील राजे शिलाहार वंशातील असून ते कोणत्या ना कोणत्या तरी 
अन्य राजाचे मांडलीक असत अशी समजूत आहे; आणि ती बव्हंशी खरीही आहे. 
प्रस्तुत शिलाळेखातील आलुनाकु राजाला माहाराजाधिराज ही पदवी लावलेली 
आहे, ती एक तर चुकीची असली पाहिजे, किवा हा आलुनाकु राजा स्वतंत्र तरी असळा 
पाहिजे, आणि हीच गोष्ट खरी असावी असे मला वाटते. 


हंबिरराव याचा नागाव शिलालेख 

कोंकणाधिपती हंविरराव याचा, शके १२८९ मधील * नागाव शिलालेख ' 
उपलब्ध असून अलीकडे त्याचे पुनःसंपादन डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी “प्राचीन मराठी 
कोरीव लेख' या आपल्या ग्रंथात केळे आहे. त्यातील आरंभीच्या ' श्रीमत्य प्रौढि 
प्रताप चक्रवात माहाराजाधिराज श्री हंविरुराओ ठाणे कोकण राज्यं क्रिति' या 
वाक्यात या हंबिररावा लाही माहाराजाधिराज हे विशेषण लावळे आहे. हे दिरुद 


३७४ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 

ल ककत त मालेत ट्क कककतकदकाकला ककत कात 
वास्तविक देवगिरीकर यादव वंशातील राजांच्या मागे लावण्याचा प्रघात असल्यामुळे 
हा हंबिरराव देवगिरीच्या वंशाशी संबद्ध असावा असा तके डॉ. तुळपुळे यांनी केला 
आहे. पण ज्याअर्थी हे बिरुद आपल्या नावामागे हंबिररावाने लावून घेतले 
त्याअर्थी यादवांची सत्ता झुगारून स्वतंत्र राजा म्हणून तो मिरवीत असावा असाही 
तक यावरून करता येणार नाही काय? यापूर्वीच्या काळातील कोकणपट्टीचे 
राजे यादवांचे मांडलीक होते असे दिसते. पण कोणत्या काळापर्यंत ? त्यांची 
सत्ता संपुष्टात केव्हा आली? यादवानंतर कोकणावर कोणाचे स्वामित्व स्थापन 
झाले? या प्रश्‍नांचा ऐतिहासिक दृष्टीने विचार केला पाहिजे. 


यादव राज्याचा शेवट 

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती अशी की, यादव नृपती रामचंद्रदेव अथवा 
रामराजा याच्या कारकीर्दीत अल्लाउद्दीन खिलजीची स्वारी देवगिरीवर होऊन 
यादवांच्या विनाशकाळाला सुरुवात झाली होती; आणि त्यानंतर शके १२२७ 
म्हणजे इ. स. १३०६ मध्ये यादवांचे राज्य खालसा होऊन त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात 
आले. अर्थात, त्याबरोबर त्यांच्या सार्वभौमत्वाखाली असलेल्या कोकण प्रदेशावरील 
त्यांचे अधिराज्य देखील संपले. या दृष्टीने पाहता शके १२८९ (इ. स. 
१३६७) मध्ये कोकणपट्टीवर राज्य करणारा हंबिरराव यादव राज्याशी संबद्ध असणे 
फारसे शक्य नाही. आणि ज्याअर्थी तो स्वतःला ' प्रौढप्रताप चक्रवर्ती ' आणि 
“माहाराजाधिराज ' म्हणवून घेतो त्याअर्थी तर तो कुणीतरी दुसराच यादवेतर 
स्वतंत्र राजा असावा असे अनुमान करण्याला हरकत नाही. 

डॉ. तुळपुळे यांनी संपादन केलेल्या प्राचीन मराठी कोरीव लेख ' या ग्रंथात 
रामदेवरावाचे, कोकणपट्टीत सापडलेले, कालवार (क्र. ४०), अक्षी (क्र. ४१), 
कोपराछ (क्र. ४३), चेउल (क्र. ४४) आणि आगासन (त्र. ४६) असे ५ शिलालेख 
ञाहेत. याशिवाय हंबिरराव याचे रानवड (उरण) येथील एक (मुंबई विद्यापीठ 
जनल, वर्ष ८, पृष्ठे १८-२१) व वाघरण येथील एक, असे दोन शिलालेख प्रसिद्ध 
झालेले आहेत. त्यावरून रामचंद्रदेवाचे म्हणजे रामदेवरायाचे कोकणावरील 
अधिकारी कान्हरदेव व जाइदेव हे होते असे दिसते. कान्हरदेवाचा कोपराड 
भागातील निरोपित (मुतालिक अधिकारी) मुहुमद प्रोत्राहि हा होता. म्हणजे 
शके १२१९ (इ. स. १२९७) च्या सुमारालाच कोकणावर मुसलमान अधिकारी 
नेमले जाण्याइतपत त्यांचे वर्चस्व स्थापन झाले होते. यादव साम्राज्याचा शेवट 
झाल्यावर अशा मुसलमान अधिकार्‍यांचीच सत्ता तेथे स्थापन झाली असल्यास 
आश्‍चर्य नाही. या कोपराड शिलालेखाचा आशय तेथे बांधल्या गेलेल्या मशिदीसाठी 


डोंबिवली येथील शिलालेख ३७५ 


दान लावून देण्याचा दिसतो, ही गोष्ट सुद्धा लक्षात घेण्यासारखी आहे. 
हंबिररावाच्या नागाव शिलालेखातसुद्धा अनेक मुसलमान अधिकार्‍यांची नावे आळी 
असुन' त्यांतील एकाने बांधलेल्या मशिदीला काही दान दिल्याचा उल्लेख आहे 
ही गोष्ट सुद्धा महत्त्वाची आहे. 

कोपराड शिलालेखात (शके १२१९६. स. १२९७) मुसलमान अधिकाऱ्याचे 
नाव असले तरी त्यावेळी प्रौढप्रताप चक्रवर्ती रामचंद्रदेव सार्वभौम नृपती असल्या- 
मुळे कालोल्लेख शकसंवत्सराचा निर्देश करून केळेला आहे. पण नागावच्या 
शिकाळेखात (शके १२८९इ. स. १३६७) शकसंवत्सराबरोबर हिजरत म्हणजे 
हिअरी सनाचा उल्लेख आलेला आहे. त्यावरून आपला सन स्वतंत्र रीतीने 
उल्लेखिण्याइतयत मुसलमान राजे स्वतंत्र झाले होते असे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत 
डोंब्रिवलीच्या शिलालेब्याच्या वेळी (शके १३१८३. स. १३९६) तीच परिस्थिती 
अधिक बलवत्तर असली पाहिजे. अर्थात, त्या काळात कोकणपट्टीवर मुसल- 
मागांची सत्ता चांगलीच प्रस्थापित झाली होती यात शंका नाही. 


उत्तर कोकणच्या इतिहासाचे सिंहावलोकन 

उत्तर कोकणावर काही वर्षे चालुक्यांचे मांडलीक राज्य करीत होते. 
त्यातंतर सुमारे इ. स. ८०० पासून तो १२६५ पर्यंत राष्ट्रकूटांचे मांडलीक 
म्हणून शिलाहार राजांनी तेथे राज्य केळे. शिलाहार नृपती द्वितीय कपर्हीच्या 
काळात (इ. स. सुमारे ८५० ते ८८०) संजान मंडलात अरब मांडलीकही होते. 
चिवणी ताम्रपटात मधुमति म्हणजे मुहम्मद, त्याचा मुलगा सहियारहार आणि 
नातू सुगतिप म्हणजे सुबवत यांची नावे आढळतात. इ. स. १००० च्या सुमारास 
अपराजित शिलाहाराने त्यांचे राज्य नष्ट केळे असले तरी ते म्हणजे अरब लोक 
व पुढे मुसलमान कोकणातून नाहीसे झाळे असे नाही. शिलाहारानंतर यादवांनी 
कोकण काबीज करून तेथे आपले अधिकारी नेमले. त्यांच्या काळात तेथे 
मुखूलमान अधिकारी नेमले जाऊन त्यांच्याकडून मशिदीही उभारल्या जाऊ लागल्या 
होत्या हे आपण पाहिलेच आहे. 

उत्तर कोकणचा थोडाफार इतिहास “ महिकावतीची उर्फ माहिमची बखर 
या प्रंथात आळेला आहे. हा इतिहास बखरवजा असला तरी त्यातील माहितीकडे 
अगदीच दुलंक्ष करता येत नाही. या बखरीवरून असे दिसते की, शके १०६० 
च्या सुमारास अन्हिलवाडच्या प्रताप विबाने कोकणच्या किनार्‍्वाल्गतचा काही 
भाग काबीज करून पुढे हळूहळू इतर मुलूख पादाक्रांत केला व माहीम येथे आपली 
राजधानी स्थापन केली. त्यानंतर तेथे अनेक उलाढाली होऊन ' निका मलिकाने 


३७६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 


ठाणे-कोकणचे राज्य घेतले. शक १२७० त ठाणे-कोकणात तुर्कण झाले ' (म. ब. 
प्रस्ता. ५९) ; “ निका मलिकाने माहिमचे राज्य शक १२७९ त नायत्या राजांच्या 
स्वाधीन केले (म. ब. प्र. ६१). या नायत्या राजांची कुळी सांगताना बखर- 
कार लिहितो ' आता नाईत्या रायाचि कुळि सांगेन ॥ आबु नाखवे कोकणि राज्य 
केळे वरुषे ॥१२॥ तयाचा पुत्र पाणि सावंत ।। तेण्हे राज्य केळे वरुषे ॥१३॥॥ 
त्याचा पुत्र हंबीरखान...' (म. ब. पु. ६३). नाइत्यांपैकी पहिला राजा 
“आलु नाखवा ' याचे नाव येथे चुकून ' आबु ' असे लिहिले, वाचले किवा छापले 
गेळे असावे असे मला वाटते. या ठिकाणी ते ' आलु नाखवा * असे असावे. याच 
बखरीत अन्यत्र हे नाव पुढीलप्रमाणे आळे आहे. “मग ते राज्य आलि नाखवासि 
दिधले ' (पृ. ५७). '* तेधवा हर ठाकुर बोलता जाला ॥ खत आलजी नाखवा 
हस्तिचे मजवळ आहे।। ते खत वाचोनी पाहाता निवाडा शेषवंशाचे निशाण 
मोहोरे सीका आल नाखवा नवाईत माहिमचा राजा. ..' (पृ. ७०). यावरून 
दिसून य्रेईल की, ' आवु नाखवा ' हे नाव चुकीचे असून ते “आलू नाखवा ' असे असले 
पाहिजे. आल, आलु, आलि, आल्जी ही एकाच नावाची भिन्न रूपे असून ती 
मुसलमानी नाव ' अली ' याची अपभ्रष्ट रूपे असावी. प्रस्तुत डोंबिवली शिलालेखा- 
तीक ' आलु नाकू ' म्हणजे हा आलु नाखुञा असावा. डॉ. मो. गं. दीक्षित यांना 
“आलु ' हे ' अल्ला 'चे रूप असावेसे वाटते. यापेक्षा, महिकावतीच्या बखरीत आलेले 
व मुसलमानात रूढ असलेले अली * ' आली * या नावाचेच ते उच्चारांतर असावे 
असे मानणे भाषादृप्ट्या अधिक योग्य होईल. 


नाकु _्‌ नाखुआ 
नाक,. नाकु हीं ख्पे नाइक, नायक या शब्दांची उच्चारांतरे आहेत असे आपण 
नेहमी मानतो; आणि ते खरेही आहे. पण “ नाखुआ या शब्दाचेही ते रूप असणे 
भाषाशास्त्रदृष्ट्या असंभवनीय नाही. विशेषत: “आल ' हे 'अली चे रूपांतर असेल 
तर 'आलु नाकू' या नावातील 'नाकु' हा शब्द 'नाखुआ'चे अपभ्रष्ट रूप असणे अधिक 
संभवते. म्हणूनच प्रस्तुत शिलाळेखातील 'आलु नाकु' म्हणजे महिकावती'च्या 
बखरीतील ' आलि नाखवा होय असे अनुमान काढण्याला हरकत नाही. 


कालदृष्ट्या यात थोडी विसंगती आहे, हे मान्य केले पाहिजे. निका मलिकाने 
माहिमचे राज्य नायत्या राजांच्या स्वाधीन शके १२७९ मध्ये केले. नायत्यांचा 
पहिला राजा ' आलि नाखवा ' असून त्याने १२ वर्षे राज्य केले असे बखरकार 
सांगतो. (पृ. ६३) म्हणजे १२९१ पर्यंत त्याचे राज्य होते. प्रस्तुत डोंबिवलीचा 
शिलालेख शके १३१८ चा आहे. त्यावेळी आलु नाकु ठाणे येथे राज्य करीत 


डोंबिवली येथील शिलालेख ३७७ 
-५०५॥-०५५८५८०००००२०००००००००>०००>००.““<- 
होता असे स्पष्ट दिसते. तेव्हा या व वखरकाराच्या कालनिदेशात कमीत कमी 
२७ वर्षांचे अंतर आहे. बखरकाराच्या कालनिदेशात संवत्सरादिकाचा उल्लेख 
नसल्यामुळे तो तपासून पाहता य्रेत नाही. शिलालेखातील कालनिदेश त्यात 
आलेल्या हिजरी सनाच्या तुलनेने तपासून पाहता बरोबर दिसतो. वखरकाराच्या 
कालनिर्देशात आकड्यांची चूक झाली असणे अशक्य नाही. 

आलु नाकु हा “ नायता' होता असे बखरीत म्हटले आहे. नायता म्हणजे 
नाखुआ, नाव चालविणारा. आलु नाखव्याला “नवाईत' असे वखरीत म्हटलेळेच 
आहे. नवाईत म्हणजे नायतार<नावाडी, नाविक. युल आणि वनेल यांच्या 
हॉबसन-जॉबसन या पुस्तकात (पू. ६२०) याचा अर्थ *३ ा्यया2 ७४ (0 
*शह्ाठगाल्तक्षाड 01 गांडल्त बिल्ड उ शिट पुळका हात. 5. टक्ाव्ाच* 
(कोकण आणि दक्षिण कॅनरामधील मुसलमानांच्या मिश्र वंशाला दिलेले नाव) 
असा दिलेला आहे. ' नवाईत ' हा कोकणी शब्द संस्कृत * नव ' शब्दापासून निघालेला 
असून त्याचा अर्थ “नवीन आलेला--शध्रर्मातरीत ' असा आहे, असे त्याचे म्हणणे 
आहे. *नाइत ' हे एका अरब जमातीचे नाव असून त्यापासुन ' नाइता ' शब्द निघाला 
असावा, असेही काहींचे म्हणणे आहे. कदंब नृपती जथकेशी द्वितीय याच्या 
पणजी ताम्रपटात आलिय, मधुमद व चधम या तीन नौवित्तकांची नावे आढळतात. 
शके ११०६ मधील शिलाहार नृपती अनंतदेव(पाल) याच्या खारेपाटण ताम्रपटात 
*वा-सेद* या “नौ-वितकाचे' नाव आले आहे. (“ तर्थतद्राज्यचिन्ताभारं 
समुद्ृहति महामात्य श्रीनौवितकवासंद:' -- एपि. इंडिका. वर्षे १०७, पृ. ३५) 
“नौ-वित्तक' या संस्कृत रूपाचा अर्थ, नौ><नाव हेच ज्याचे वित्त आहे तो, अर्थात 
नाविक. नाइते हे नाविक, म्हणजे नाखुआ होते हे यावरून दिसून येईल. म्हणूनच 
“आलु नाकु' या नावातीर “नाकु' हा शब्द नायक याचे रूपांतर नसून * नाखुआ 
या शब्दाचे ख्पांतर असावे असे मला वाटते. अर्थात, नाइते ही मुसलमानांची 
मिश्व संतती होती. त्यांच्याविषयी राजवाडे लिहितात: 'हे राजे मूळचे प्रतिलोम 
हिंदू होते, परंतु पुढे ते मुसल्मान बनले. जन्माने व कुळाने देशी आणि धर्माने 
मुसलमानी असे हे दुरंगी राजे हिंदू देसल्यासही मानवले व निका मलिकासहि 
आवडले (म. ब. प्रस्ता. पृ ६१). 

या सर्व विवेचनावरून लक्षात येईल की, प्रस्तुत शिलालेखातील * आलु नाकु 
राणा म्हणजे महिकावतीच्या बखरीतील “आलि नाखवा? असुन तो नायत्यांच्या 
कुळातील होता. तो मूळचा हिंदू असून धर्मांतर करून मुसल्मान झालेला होता. 
लढाईत एखाद्या मल्लाप्रमाणे शतूशी टक्कर देणारा, अर्थात युद्ध करण्यात 
निपुण होता. इ. स. १३९६ मध्ये ठाण्याचा तो “राणा? म्हणजे राजा होता. 


३७८ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


माहाराजाधिराज ' ही पदवी त्याने धारण केळेली असल्यामुळे (निका मलिकाने 
ठाण्याचे राज्य त्याच्या स्वाधीन केले असले तरी) त्या विभागात तो स्वतंत्र 


होता. 


अधिकारी वर्ग 

आलुनाकु राण्याच्या अधिकारी-वर्गाची काही नावे ह्या शिलालेखात आली 
आहेत. “हाना नाखुआ* हा ' सर्व-व्यापारी ' म्हणजे मुख्य प्रधान होता. या 
अर्थाने हा शब्द हंबिररावाच्या नागाव शिलालेखातही आलेला आहे. दुसरा 
अधिकारी ' पोमल प्रो' हा ' कणिक' होता. कणिक म्हणजे लेखक किंवा लेखना- 
धिकारी. याचा पूर्वी मंत्रिमंडळात समावेश होत असे. अनंतदेवाच्या पूर्वोक्त 
खारेपाटण ताम्रपटात मंत्रिमंडळातील महामात्य, महासांधिविग्रहिक इत्यादींची 
नावे देऊन 'एवमादि - श्रीकरणे प्रवत्तंमाने-' असा निर्देग आलेला आहे. विहार, 
रानवड, कालवार, परळ, चांजे इत्यादी ताम्रपट-शिलालेखांतूनही याच प्रकारे 
श्रीकरणिकांचे उल्लेख आढळतात (प्राचीन मराठी कोरीव लेख. प्रस्ता. पृ. ८९ 
पाहा) त्यावरून हे दिसून येईल. 

“पोमल्प्रो' या शिवाय 'आब(व)लप्नो' या नावाचा आणखी एक अधिकारी 
आलुनाकाच्या मंत्रिमंडळात होता. पोमल, आवल ही व्यक्‍्तिनामे त्या काळात 
प्रचारात असावी. त्यांच्यापुढे लावलेला ' प्रो' हा शब्द ' प्रोज्ताहि' (अरबी शब्द 
-'पर्वरिशी') याचे संक्षिप्त रूप असून पालक, पोशिदा, शासक असा त्याचा अर्थ 
आहे. या शब्दाची व्युत्पत्ती संस्कृत ' पर' किवा 'प्रव' शब्दापासून साधण्याचा 
प्रयत्त केला गेला आहे, त्याने समाधान होत नाही. प्रोत्माहि शब्दाचे ते 
संक्षिप्त रूप असावे, हे बरोबर असेल तर पोपल, आवल ह्या अधिकारी व्यक्‍तीही' 
मुसलमान असाव्या असे वाटते. नागाव शिलालेखातील “ सिहिप्रो' बहुधा मुसल- 
मान असावा असा एक तकं आहेच. मला तर याहीपूृढे जाऊन असे म्हणावेसे 
वाटते की, नागाव शिलालेखातील हंबिरराव हाही बहुतेक मुसलमानच असावा. 
नायत्या राजांच्या कुळात हंबीरखान, हंबीरखा हे नाव येते. नागावच्या शिला- 
लेखातील हंबीररावाने आपल्या नावापुढे खान, खा असा शब्द न वापरता आपल्या 
जुन्या प्रचाराला अनुसरून ' हंबिरराव' असेच नाव कायम ठेवले असावे. ह्या 
सवे व्यक्‍ती पूर्वीच्या हिदू पण धर्मांतर करून मुसलमान झालेल्या असाव्या असे 
त्या काळच्या एकंदर इतिहासावरून वाटते. नावापुढे प्रो) शब्द आल्यामुळे 
तर पोमलप्रो आणि आवल्प्रो हे अधिकारी मुसलमान असावेत असे अनुमान 
करण्याला हरकत वाटत नाही. 


डोंबिवली येथील शिलालेख ३७९ 
“०२2 >>>“ >>>>>>>_““_“----- 
दान दिलेले गाव 


वरील अधिकारी राज्य कारभार करीत असताना आलु नाक रायाने आपला 
अवसरिया (एकनिष्ठ सेवक) जसवंत दळवे याला 'शीरवली'? नावाचे गाव 
(दान म्हणून) दिले. 'शीरवली ' हा शब्द डॉ. दीक्षित ' डोंबवली ! असा वाचतात. 


सातव्या ओळीच्या आरंभीचे अक्षर निश्‍चित र असे आहे; ब नव्हे. सहाव्या ओळी- 
तील शेवटचे अक्षर ज्ञो आहे. फार तर ते क्षो असे वाचता येईल; पण डो असे 
वाचता येणे शक्‍य नाही. तेव्हा गावाचे नाव डोंबवली असे निश्‍चित नाही; ते 
शिरवली' वाचले पाहिजे असे मला वाटते. हा शिलालेख डोंबिवली येथे सापडला, 
त्यावरून गावाचे नाव डोंबवली असायला पाहिजे होते हे खरे, पण तसे ते नाही हेही 


खरे. डोंबिवली येथे ही शिळा सुटी, उभी करून ठेवलेली आढळली. त्यावरून तेथे 
ती दुसरीकडून आणून ठेवली असणे शक्‍य आहे. किंवा ज्या आठागरातील शिरवली' 
हे गाव दान म्हणून देण्यात आले त्याची सीमा डोंबिवलीपर्यंत असावी व म्हणून 
तेथे ही शिळा ठेवलेली असावी. शिरवली हे गाव डोंबिवलीपासून जवळच ३-४ 
मैलांवर आहे. 

सहाव्या ओळोंतील काही सुटी अक्षरे वाचता येतात तशी वाचनात मी दिलेली 
आहेत; पण त्यावरून निश्‍चित अर्थबोध मात्र काही होत नाही. 'आठगवामध्ये' 
म्हणजे आठ गावा मधून, आठागरामधून असा त्याचा अर्थ दिसतो. तथापि, 
या ओळीचे वाचन व अर्थ निश्‍चित होणे आवश्यक आहे याचा निर्देश येथे केला 
पाहिजे. 


वाचन 


१. (स्वस्ति)! श्री : सकु १३१८ ईजरत ७९८ आह्वामल* 
२. माहाराजाधिराज श्रीआलुनाकु राणा 

३. ठाण(णे) राज्यं करोति तंनिरोपित सवव्यापारी 

४. हाना नाष्‌ु (खु)आ' कणि(णि)क' पोमलप्रो* आवलप्रो* 


पुढील सर्वे वाचनभेद डॉ. मो. गं. दीक्षित यांच्या लेखातून नमूद केले आहेत. 
१ (दव) (ओम्‌ चिन्हाने दाखविलेले) 

२ (अद्ये) धातृ संवत्सरे. 

३ आकरणिक. 

४ कोमल्प्रो. 

५ आंवलप्रो. 


३८० महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 


५. हदेवं' प्रव्वत्तमाने साशनपत्र लिष्य (ख्य )ते यथा 

६. कांमाराविए (क) रमणआठग (वा) मध्येनाशि' 

७. रवलो' ग्रामु श्रिआलुनाकराऐ' अवसरि- 

<. आ(या) जसवंतु दलवंआ (लागो) नि* दत्तः 

९. स्वदत्तं वा प्रदत्तं वा यो ह्रेत वसुंधरां [।*] षठि (ष्ठि)- 
१०. व॑(व) षंसहक्षा (र्हा) णि विष्टायां जायते [कृ]मिः [॥*] 
११. मम वंशे परिच्छिणे' (ब्ले) य (यः) कन्चि (श्‍चि) त* नुपतिर्भवे- 
१२. त्त(त्‌। त)स्याहं करल(ग्नोस्मि) मम दत्तं त्व पाल्ल (ल्य) - 
१३. ताम्‌' ॥ ॥ सुभं भवतुः ॥ मंगलमस्तुः' ।। 


१ इत्येवं. 

२ ही संपूर्ण ओळ डॉ. दीक्षित पुढील प्रमाणे वाचतात : ' कांमराचिए दत्त मण 
आठ धावा मध्ये... 

३ (डों) बवली. 

४ स्थित शासना कर ऐ. 

५ गामि. 

६ न क्रियते. 

७ कंस्थितं. 

८ ताणां. 

९ महाश्री: 


व्हत 


प्रलकापुर येथोल राममंदिरातील शिलालेख 


प्रास्ता विक 

मलकापूर (जि. बुलढाणा, महाराष्ट्र) येथील, राजे नेमिवंतांच्या राममंदिरात 
मुख्य देवळाच्या दरवाजाच्या वरील बाजूस प्रस्तुत शिलालेख आहे. लांबी 
दोन फूट अकरा इंच व रुंदी दहा इंच. लेखातोल अक्षरे उठावाची आहेत; 
म्हणजे ती कोरलेली नाहीत, तर वाजूची जागा कोरून उंच व उठावाची 
केलेलो आहेत. लेखात एकूण ९ ओळी असून प्रत्येक ओळीत साधारणपणे 
५० अक्षरे आहेत. अक्षरे मोठी, जाड व ठसठशोत आहेत. प्रत्येक अक्षराची 
उंची साधारणपणे एक इंच व रुंदी पाऊण इंच आहे. 


या शिलालेखाचा उल्लेख बुलढाणा जिल्हा गॅझेटिअरमध्ये (पृ. ४४३) 
असून त्या ठिकाणी ' नागरो लिपोतोल सुमारे १० ओळींचा दुर्वाच्य (1८ा- 
७७) कोरीत्र लेख म्हणून त्याचा निर्देश केलेला आढळतो. या. मा. काळे 
यांनी ' वऱ्हाडचा इतिहास या ग्रंथात (पृ. ४१३) त्याचा निर्देश केला असून 
“त्य़ात या घराण्याची त्रोटक हकोकत आहे, अशी माहिती दिलेल' आहे. 
*तो लेबर शके १७३१ चा आहे” असे त्यांनी म्हटले ते मात्र बरोबर नाही. 
“म्यप्रांत व वर्‍हाड यांतील कोरीव लेखांची वर्णनात्मक यादी' (द्वितीय 
आवृत्ती, संन १९१६) या पुस्तकात राय बहादूर हीरालाल यांनी केलेल्या 
नोंदोत (गृ. १४०) या शिलाळेबात आलेला कालविषयक उल्लेख, शके १७२२ 
असा वरोबर नमूद केलेला आहे. पण या लेखात ' देवळाच्या निर्वाहासाठी 
विकत घेतलेल्या अनेक खेड्यांची नावे नमुद केळेलो आहेत असे त्यांनी 
म्हटले आहे, ते मात्र वरोबर नाही. 
वर्णन 

शिलालेखाच्या एकूण ९ ओळींपैकी पहिल्या सात ओळी' मराठी गद्यात 
असून शेंवटच्या दोन ओळींत एक संस्कृत श्लोक आलेला आहे. अक्षरे स्वच्छ 


३८२ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


व स्पष्ट असली तरी प आणि य या अक्षरांचे वळण सारखेच आहे. काही' 
ठिकाणी ब साठी व कोरलेला आढळतो. . उदा. मेमिनावाद, ओ. ४ ; दरोवस्त' 
(ओ. ५). श हे अक्षर भिन्न प्रकारांनी लिहिले आहे. उदा. ज्युभ (ओ. १), 
शुद्ध (ओ. ७), शुक्ल (ओ. ८), यातील श पाहा; व झालीवाहन (ओ. ७, ८), 
दक्षमक्रे (ओ. ८), धर्मज्ञाळा (ओ. ६) इत्यादी शब्दांतील “श' चे लेखन पाहा. 
पहिल्यातील झ हा श्रोतील ज्ञ सारखा आहे; तर दुसर्‍यातील झा आजच्या पारखा 
आहे, पण तो कोरताना त्याचा पूर्वभाग उभ्या दंडासारखा कोरला गला आहे. 


सामान्यपणे अक्षरे काळजीपूर्वक उंठवलेली आहेत ; तथापि काही ठिकाणी' 
घ वध मधील फरक स्पष्ट झालेला नाही. धरणगाव (ओ. २), धर्मशाळा 
(ओ.६), या शब्दांतील ध हा घ सारखा दिसतो. ५ व्या ओळीत ' कुळकर्ण ' 
शब्दांतील ण चा दंड कोरण्याचे राहून गेले. 


लेख मराठी-संस्क्रत मिश्र भाषेत आहे. शेवटी आलेला संस्कृत शलोक 
सोडून बाकीचा सर्व भाग मराठीत आहे. कृतं (ओ. १), एवं, पंच (ओ. २) 
यांसारखे संस्कृत शब्द मधून मधून आलेले आहेत. लेखातील मराठी भाषेवर 
फारसी भाषेची छाप आहे, तीं तत्कालीन मराठीच्या स्वरूपाला धरूनच होय. 
प्रगणे, मजकूर, पान्हेरमये, मजरे, खरीदि, मौजे, सर्कार, सुभे, मुकदमी इत्यादी 
शब्दांच्या उपयोगावरून हे दिसून येईल. येकुन, निमित्य या शब्दांची खूपे 
व संपूर्ण लेखाचे अनुच्चारित अनुस्वार वगळून केलेले लेखन लक्षात घेण्यासारखे 
आहे. संस्कृत एलोकाची रचना शुद्ध आहे. ' माघसिते' आणि, .' शुक्‍्लके 
या शब्दांमुळे झालेली पुनरक्‍ती मात्र सदोष वाटते. 


कालनिदेश 

लेखाचा काळ शालीवाहन शके १७२२ रोद्रनाम (संवत्सरे) माघ शुद्ध १०, 
फसली सन १२१० असा ओ. ७ व॑ ८ मध्ये आलेला असून हाच काळ त्यानंतर 
आलेल्या संस्कृत श्लोकात नमुद केला आहे. त्यात शनिवार (शनौ) असा 
वाराचाही स्पष्ट उल्लेख आहे. संस्कृत श्लोकात शककाल नमुद करताना 
“ द्विद्वूयाद्रिगोवामिते' असे संकेत वापरले आहेत. हवि (२), ह्वि (२), 
अद्रि (७), गोत्र (१) हे आकडे “अंकानां वामतो गतिः' या नियमाप्रमाणे 
वाचले म्हणजे १७२२ हा आकडा येतो. मराठी कालनिर्देशात तोच आकडा 
दिलेला आहे. 


मलकापुर येथील राममंदिरातील शिलालेख ३्‌ट३ 
क स उता तातडी मडीकीतिकक बात जाधववितनची 
विषय 
शिलालेखाचा उद्देश हरवाजी गोविद गोवरद्धन यांनी पायाघाटच्या “वराड? 
प्रांतातील महाशुभस्थान मलकापुर येथे भट आळीत, लोकांनी दर्शन घेऊन 
सुख पावावे या निमित्त श्रीरामाचे मंदिर व धर्मशाळा वांधल्याचा उल्लेख 
करण्याचा आहे. २ ते ६ ओळींत या हरवाजीविषयी तोटक माहिती दिलेली 
आहे. ह्रबाजी गोविद गोवर्धन यांची प्राचीन वृत्ती ज्योतिष्याची, म्हणजे 
जोशीपणाची. धरणगाव, कुंड, लेहे, हिंगणे व तांदुळवाडी या पाच गावांचे 
जोसपण त्यांच्याकडे परंपरागत होते. याशिवाय पान्हेर व त्यामध्ये अंतर्भूत 
असलेले वाहापूर हे एक आणि दुसरे अन्वरावाद, अशा दोन गावांचे, म्हणजे 
एकूण तीन गावांचे पांडेपण त्यांनी स्वत: नवीन संपादन केले होते. त्याच- 
प्रमाणे त्याच प्रांतातील चांदूर परगण्यातील मेमिनाबादचे पांडेपणही- त्यांनी 
मिळविले होते. याशिवाय वालाघाट प्रांतात (सर्कार- जिल्हा नांदेड, सुभे 
मह्मदावाद) ' भेटे' या गावाची मुकदमी (पाटिलकी) व कुळकर्ण, तसेच 
लामजणे या गावाचे कुळकर्णीपण व जोसपण, अशी' या दोन गावांची वृत्तीही 
त्यांनी आपल्या हाताने विकत घेतली होती. त्यांनीच मलकापूर येथे जागा 
विकत घेऊन त्या ठिकाणी श्रीरामाचे मंदिर व धर्मशाळा शके १ ७२२, रोद्रनाम 
संवत्सर, माघ शुद्ध १० शनिवार रोजी बांधून पूर्ण केली. 
या शिलालेखात उल्लेखिलेले ह्रवाजी गोविद गोवर्धन हे मलकापूरचे राजे 
नेमिवंत म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या घराण्याचे मुळ पुरुष होत. हे मूळचे 
धरणगाव (ता. मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा) येथील राहणारे असून आरंभी 
साधे भिक्षुक होते. आपल्या कतृंत्वाने त्यांनी इतर गावांची भिक्षुकी, पाटिलकी 
व कुळकणींपण संपादन करून लौकिक मिळवला. वृत्तीने धामिक असल्यामुळे 
त्यांनी मलकापूर येथे एक धर्मशाळा व त्या धर्मशाळेत श्रीरामाचे मंदिर 
बांधळे. हे मंदिर आपले मुळ गाव “ धरणगाव ' येथे न बांधता * मलकापुर 
येथे बांधले. त्याचे एक कारण असे दिसते की, “मलकापूर' हे “ महाशुभ 
स्थान ' असून त्याला “ अळू * (जलका नगरीसारखे शोभिवंत) म्हणून 
संबोधले भाहे. (ओ. ९) ' मलकापूर' या नावाचा संबंध लोकवातेत ' मलिक 
काफूर' शी जोडतात, पण तो पूर्णपणे चुकोचा आहे. “मलिक काफूर' चा या 
गावाशी संबंध असल्याचे आढळत नाही. कित्येक जण असे सांगतात की, 
हे गाज खानदेशातील फारुकी घराण्यातील मीरन घनी अदिल खान राजाने 
वसवले असून आपली मुलगी “ मलिका ' हिचे नाव त्या गावाला दिले. 
त्यावरून ' मलकापूर हे. नाव पडले. ऐतिहासिक दृष्ट्या हेही वरोबर नाही. 


३्टड महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख 
/०८८८०८००००००४०००५८५००८००४८-०५५५८८--५-५>->>>>->>>>> 
(बुलढाणा जिल्हा गॅझेटिअर, पृ. ४४२ पाहा). शिवाय, तसे असते तर त्या 
मुसलमान राजाने स्वतः आपल्या मुलीच्या नावापुढे “ पुर ' हा संस्कृत शब्द 
जोडला असता असे वाटत नाही. वस्तुस्थिती अशी दिसते की, मलकापूर 
येथे ' मल्लिके' चे फार जुने देवस्थान आहे. मल्लिकार्जुनाचेही तेथे एक जुने 
देवालय आहे. त्यावरून मल्लिका -! पुरनसमल्लिकापूर असे या गावाचे नाव 
पडले असावे. 'मलकापूर' हा त्याचाच अपभ्रंश होय. या देवतांच्या 
स्थानामुळेच हे गाव ' महा शुभ स्थान ' समजले जात असावे ; आणि म्हणूनच 
हरवाजी' गोविदाने श्रीरामाचे देऊळ या गावी बांधले असावे. 

हे देऊळ बांधल्यानंतर हरबाजींचा लौकरच विशेष उत्कर्ष झाला. त्यांना 
निजामुल्मुल्काकडून देवधाबे, माकोडी, सावरगाव, चावर्धा व कमर्दीपूर या 
पाच गावांची जहागीर व राजे नेमिवंत हो पदवी मिळाली. (या. मा. काळे, 
वऱहाडचा इतिहास, पृ. ३१२ व ४१३ पाहा). यांपैकी कमर्दीपूर या गावाचे 
संपूर्ण उत्पन्न हरवाजींनी रामाच्या देवळाला लावून दिले होते. ते इ.स. १९४८ 
पर्यंत चालू होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जहागिऱ्या काढून टाकण्यात आल्यावर 
सरकारकडून कमर्दीपूरच्या उत्पन्नाच्या मोबदल्यात या राममंदिराला वाषिक 
१,६४० रुपये खर्चाप्रीत्यथ. आज मिळतात. देवळाची वहिवाट मात्र अजूनही 
नेमिवंताच्या घराण्याकडेच आहे. नेमिवंतांचे वंशज सध्या हैद्राबाद (आंध्र) 
येथे राहतात. 

या शिलालेखातींळ. सर्वे धावे आजही विद्यमान आहेत. “मलकापूर' हे 
बुलढ,णा जिल्ह्यातील तालुक्‍याचे ठिकाण असून ते मध्य रेल्वेवर आहे. 
मलकापूरच्या उत्तरेस सडकेने दोन मैलांच्या अंतरावर कुंड, तिसर्‍या मैलावर 
धरणगाव व पाचव्या मैलावर तांदुळवाडी हो गावे आहेत. धरणगावच्या 
पश्चिमेला एका मैळावर नळगंगा नदीच्या काठी * लिहा ' या नावाने ओळखले 
जाणारे सध्या ओसाड असलेळे गाव हेच शिलालेखातील ' लेहे' गाव होय. 
धरणगावच्या पश्चिमेला तीन मैल अंतरावर हिंगणे गाव असून ते सध्या 
हिंगणे-काजी म्हणून ओळखले जाते. पान्हेर म्हणजे सध्याचे पान्हेरा ; 
मलकापूरच्या ईशान्येस १ मैल. त्याच्याच जवळ बाहापूर गाव आहे. शिला- 
ळेखात आलेले अन्वराबाद म्हणजे आजचे अनुराबाद, मलकापुरच्या ईशान्येस 
दोन मैलांवर असून त्याच दिशेने पाच मैलांवर असलेले मोमिनाबाद म्हणजे 
शिलालेखातील मेमिनाबाद होय. मेमिनाबाद गाव चांदूर परगण्यात होते. 
हे चांदूर म्हणजे मलकापूरच्या पुर्वेस मध्य रेल्वेच्या ५०९ किलोमिटरवरील 
बिस्वा ब्रिज हे गाव होय. या गावाचे मूळ नाव चांदूर. विश्वगंगेच्या 


मलकापुर येथील राममंदिरातील शिलालेख ३८५ 
७560000 ्सन्य म मलया 
काठावर वसलेले असल्यामुळे त्याचा “ चांदूर बिस्वा (विश्व) ' असे म्हणतात. 
“विश्व (विस्वा) गंगा ' नदीवर रेल्वेपुल (ब्रिज) बांधला पासून सरकारी 
अधिकारी या गावाला 'विस्वा ब्रिज म्हणून संबोधू लागले. रेल्वेच्या वेळा- 
पत्रकात तेच नाव आता रूढ झाले आहे. गावाची मुळ नावे मागे पडून 
नवीन नावे कशी रूढ होतात याचे हे चांगले उदाहरण आहे. चांदूर (बिस्वा) 
हे सध्या लहान खेडेगाव असले तरी सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी परगण्याचे मुख्य 
ठिकाण होण्यासारखे मोठे असले पाहिजे. हे गाव वरेच जुने आहे. राष्ट्रकूट 
नृपती चतुर्थ गोविद याच्या अंदूरा ताम्रपटात “ चन्द्रपुरी' या नावाने त्याचा 
उल्लेख आढळतो. भोवतालच्या गावातील इतर काही ब्राम्हणांवरोवर चन्द्रपुरी 
(चांदूर) येथील ' सण्वेभट्ट ' नावाच्या भारद्वाजगोत्री ब्राम्हणाला पयोष्णी 
नदीवरील * एलउरी' (एरळी) गाव दान दिल्याचा निदेश त्या ताम्रपटात 
आहे. (विदर्भ संशोधन मंडळ, वाषिक १९६२, पृ. १७ पाहा). 

ही सर्व गावे पायाघाटच्या वराड प्रांतातील होत. बरुलढाण्याच्या अजिंठा 
पर्वताच्या उत्तरेकडील भाग हा * पायांघाट ' (पर्वताच्या पायथ्याकडील़ घाट) 
म्हणून ओळखला जात असे,' दक्षिणेकडील उंच डोंगराळ भागाला बालाघाट 
(बाला>>उंच भाग. पर्वताच्या उंच भागावरील घाट) म्हणत. “भेटे' हे 
बारशी-पंढरपूर रेल्वेवरील निवळी स्टेशनापासून सुमारे चार मैल अंतरावर 
आहे. आज त्याला ' भेटगाव ' म्हणतात. त्याच गावाजवळ लामजणे गाव 
विद्यमान आहे. ही गावे पूर्वी नांदेड सर्कारात (जिल्ह्यात) अंतर्भूत होत 
असून, नांदेड जिल्हा बाळाघाटात मोडत असावा असे दिसते. नांदेड सर्काराच्या 
ज्या महमदाबाद सुभ्यात ही गावे मोडत ते. महमदाबाद म्हणजे आजचे बिदर 
शहर होय. अहमदशाह वली बहामनी याचा दुसरा मुलगा “ महमद ' हा 
बीदरचा सुभेदार होता. त्याच्याच नावावरून बीदरला महमदाबाद हे नाव 
हिजरी सन ८२७ (इ. स. १४२३) च्या सुमारास ठेवले गेले होते. (एपिग्राफिया 
इंडो-मोस्क्रेमिका १९३१-३२, पु. २७४पाहा)- 


१ “पायांघाट ” चा उल्लेख अनेक मुसलमानी शिलाळेखांत “पायांधाट बरार 
म्हणून येतो. उदा. “ब सुबेदारी ए दकन सिवाय खानदेश व बरार 
पायांघाट ब मुञय्यब गशत* (१1३४-१8, एज. श], ७. 56; 
याशिवाय याच ग्रंथातील पृ. ६६ व ९८ पाहा). 

-9-725-% 


३८६ महाराष्ट्रातील काही तास्रपट व शिलालेख 
वाचन 
॥ श्रीराम ॥ 

१. स्त्रस्ति भ्रोमहाशुभस्थाने क' ०1) मलकापुर प्रांत वराड पायाघाट हे स्थानी भट 
आळीत राममंदिर कृतं ह- 

२. स्ते ह्रबाजी गोविद गोवध्देन प्राचीन वृत्ति ज्योतिषी मोजे' घ (ध) रणगाव व 
कुंड व लेहे व हिंगणे व तांदुळवाडि एवं पं- 

३. चग्नामी प्रा मार' नूतन संपादित स्वहस्ते पांडेपण दोन प्राम मोजे ५ान्हेरमये* 
हरदो' मजरे' येक बाहापुर व अक अन्वराबा (द) 

४. येकुन ३ पा मार व मोजे मेमिनावा (बा) द पा” चांद्र (टू) र॒ प्रांत मार' व दोन 
ग्रामवृत्ति प्रांत बालाघाट स्वहस्ते खरीदि मोजे भेटे येथील (मु)- 

५. कदमी* व कुळकर्ण दरोब(व)स्त' व मोजे लामजणे येथील कुळकणं (र्ण) 
ब(व) ज्योतिष्प (त्य) दरोबस्त असा सर्कार* नांदेड सुभे महमदाबाद हे 

१ कसबे या शब्दाचा संक्षेप. 

२ मौजे खेडे. 

३ प्रा मार>>प्रगणे मजकूर, या शब्दाचा संक्षेप. 

४ मये>ऱवरोवर. 

५ हरदोऱ्य्दोन्हीही. 

६ मजरे><अंतभूत. या संपूर्ण वाक्याचा अर्थ असा : पान्हेर या खेड्याबरोबर 
(खेड्यात) अंतर्भूत झालेली, एक बाहापुर व एक अन्वराबाद, ही दोन्ही गावे; 
अशी एकूण तीन गावे. 

७ परगणे मजकूर, या शब्दाचा संक्षेप, 

८ परगणे या शब्दाचा संक्षेप. 

९ मजकूर या शब्दाचा संक्षेप. 

१० मुकदमी पाटीलकी. 
११ दरोबस्त पूर्णपणे, सर्व. 
१२ सर्कार> जिल्हा. 


3-9--25-8 


मलकापुर येथोल राममंदिरातील शिलालेख ३८७ 


“४५५५: ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:::८८८८८८८८८८८०८८८८<< 


द्र 


स्थळ स्वहस्ते श्रोजीचे कृपे खरीद करून राममंदिर व धमम[शा]ळा श्रीजी- 
प्रीत्यथे सिद्ध केली को लोगो ये स्थळी श्रीजोचे दर्षण घेउन 


* सुंख पावावे ये निमित्य हे कार्य श्रीजीचे आपले नित्य सये केली कर्ता करविता 


श्रीराम शालीवाहन शके १७२२ रोद्रनाम म(मा)घ शुद्ध १० सन 


* १२१० फसली ॥ श्ले(श्लो)क ॥। प्रासादो नृपशालिवाहनशके हिह्या (द्‌व्या) 


द्रिगोत्रामिते ।। रोद्रे माघसिते तिथो दशमके ब्राह्मे शनो शुक्‍्लके ॥ चक्रे श्री- 


* सलकापुरे निजगृहाहू (ह्‌) रे (5) लकासंनिभे ॥ श्रीगोबध्टन नामकेन हरिणा 


सीतापतेः कौतुकात (त्‌) ॥।॥१॥, श्रीरामजयराम जय 


र्‌ 


पवईचा शिलालेख 

उपलब्धो 

“ववई' हे गाव मुंबई शहराच्या उत्तरेस सुमारे सतरा मैलांवर आहे. 
तेथील तलाव कोरडा पडला असताना पवई-खोतीचे व्यवस्थापक श्री'. श्री. ना. 
परांजपे यांना प्रस्तुत शिलालेखाची शिळा आढळली. पण ती शेवाळाने 
माखलेलो असल्यामुळे तिच्यावरील अस्पष्टशा अक्षरांवरून त्यांना काही अर्थ- 
बोध होईना. त्यांच्या मृत्यूनंतर पवई इन्स्टिट्यूटच्या ग्रंथालयात काम करणारे 
त्यांचे पुत्र श्री. ह. श्री. परांजपे यांनी त्याच संस्थेतील डॉ. द. वि. जोग आणि 
डॉ. श्री. मो. खोपकर यांच्याकडून तो साफ करवून घेतला. त्यानंतर या 
शिलालेखाच्या उपलब्धीसंवंधींची माहिती प्रथम टाइम्स ऑफ इंड्या, महाराष्ट्र 
टाइम्स आणि नवभारत टाइम्स या तीत वृत्तपत्रांत १४ डिसेंबर १९६४ मध्ये 
प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर फेब्रुवारी १९६५ च्या ' नवनीत ' नामक मराठी डायजेस्ट- 
मध्ये श्री. श्रो. म. सहस्रबुद्धे यांनी एक सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध केले. प्रस्तुत 
शिलालेखावर डॉ. मो. गं. दीक्षित यांनी तारीख ४ मार्च १९६५ रोजी पुणे येथील 
भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या पाक्षिक सभेत एक निबंध वाचला. तो 
अजून प्रसिद्ध झालेला नसला तरी त्या संबंधीची माहिती तारीख ६ मार्च 
१९६५ च्या लोकसत्तेत प्रसिद्ध झाली आहे. याच विषयावर प्रस्तुत लेखकाने 
उमरावती येथोल विदर्भ महाविद्यालयातील इतिहास मंडळात एक निबंध 
वाचला. त्याचा सारांश तारीख २० मार्च १९६५ च्या “ महाराष्ट्र टाइम्स 
च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे. प्रस्तुत शिलालेख संपादन करून आज' 
येथे प्रसिद्ध करीत आहे. 


वर्णन 

प्रस्तुत लेखाची शिळा सुमारे दोन फूट उंच असून पंधरा इंच रंद आहे. 
वरच्या अर्ध्या भागातील कोरीव चौकोनात डाव्या बाजूला, भोवतालचा 
भाग कोरून काढून, पेटीप्रमाणे दिसणार्‍या बैठकीवर शंकराची पिड असून 
त्यासमोर उजव्या बाजूला, आपल्या डाव्या खांद्यावर कावड घेतलेल्या मनुष्याची 


पवईचा शिलालेख ३८९ 
दत तनय कक परात डडच्यव हर कत ज तळी 
उभी मूर्ती आहे. त्याखाली, शिळेच्या अर्ध्या भागात प्रस्तुत शिलालेख 
कोरलेला आहे. त्याच्या एकंदर ओळी सात असून प्रत्येक ओळींत साधारणपणे 
बारा ते चौदा अक्षरे आहेत. अक्षरे ठसठशीत आहेत. प्रत्येक अक्षराची 
उंची सुमारे एक इंच आहे. 


लेखाची भाषा.व अक्षरवटिका 

प्रस्तुत लेखासंबंधी प्रथम माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलीं त्यावेळी' तो 
संस्कृतमध्ये असल्याचे सांगण्यात आले. श्री. सहल्नबुद्धे यांच्या निवेदनात 
पहिल्या सहा ओळी संस्कृतमध्ये असून त्यात मराठीचे मिश्रण आहे, असे 
म्हटले आहे. वस्तुतः हा संपूर्ण शिलालेख मराठीत आहे. ' ग्रामांते ' ' होत्वा 
यासारखी एकदोन शब्दांची रूपे संस्कृतच्या वळणावर गेलेली आहेत, एवढेच. 
आरंभी आलेले स्वरित श्री हे शब्द संस्कृत मानण्याचे कारण नाही. कारण 
लेखाचा किवा पत्राचा शुभारंभ करण्यासाठी म्हणून मराठीत ती आत्मसात 
झाली आहेत. 

अक्षरांचे वळण प्राचीन आहे. ए या अक्षराच्या वळणावरून तो चौदाव्या 
किवा पंधराव्या शतकातील असावा असे डॉ. मो. गं. दीक्षित म्हणतात. माझ्या 
मते शिरोरेषायुक्‍्त इंग्रजी 'व्ही' च्या आकाराचे ए चे हे वळण निश्‍चित चौदाव्या 
किवा पंधराव्या शतकापूर्वीचे आहे. शके ९८२ च्या दिवे-आगर ताम्रपटात, 
शके १०६६ च्या उदयादित्यदेव याच्या आंबे शिलालेखात, त्याचप्रमाणे शिलाहार 
हरिपालदेव याचा रांजली शिलालेख (शके १०७०), नेवासे येथील कणैरे- 
शवराचा शिलालेख (शके ११६१), पैठण येथील सोमेश्वर देवाचा शिलालेख, 
राजपुरी येथील सोमनाथ देवाचा शिलालेख इत्यादी अनेक प्राचीन ताम्रपटांत 
व॒शिलालेखांत ए या अक्षराचे वळण प्रस्तुत शिलाळेखातील वळणाप्रमाणे 
त्रिकोणाकृतीच आहे. शिलालेखाच्या प्राचीनत्वाचे ते एक प्रमाण मानायला हरकत 
नाही. माझ्या मते प्रस्तुत शिलालेख शिलाहार कालीन होय. 

प्रस्तुत शिळाळेखातील इ या अक्षराचे चिन्ह हेही त्याच्या प्राचीनत्वाचे 
द्योतक होय. इ साठी दोन पोकळ शून्ये व त्याखाली उकाराचे चिन्ह 
या लेखात वापरलेले आहे. (ओळ ५) हे चिन्ह म्हणजे लेखाच्या प्राचीनत्वाचे 
स्पष्ट गमक होय असे डॉ. शं. गो. तुळपुळे म्हणतात. (प्राचीन मराठी कोरीव 
लेख: प्रस्तावना--पृ. ५० पाहा.) 

पोंवै या शब्दातील बे कोरताना पृप्ठमात्रेचा उपयोग केलेला आहे. 


३९०७ महाराष्ट्रातील काही ताञ्रंपट व शिलालेख 
र ल वकर ामी क हजी ललन कलन न्य अमन य आ मी 


पोंवै (पवई) गावाच्या सीमेवर श्रीनागुजेश्वर देवपतीच्या बावे (विहिरी )- 
निमित्त एक शेत लावून दिल्याचा निर्देश, हा या शिलालेखाचा विषय होय. 
जो हे शेत चाळील म्हणजे लागवडीला आणील त्याने देवाचे द्रव्य (देवाला 
दिलेले, अर्पण केलेले द्रव्य) व या शेताचे उत्पन्न खावे. ही आज्ञा जो लोपी 
र्‍च्ल्ोपवील, मोडेल तो श्‍वान, गर्दभ किवा चांडाळ होऊन आपल्या आईवर 
येईल, असे गद्धेगाळीचे शापवचन लेखाच्या शेवटी आलेले आहे. 

शिलाळेखाची शेवटची ओळ खराब झालेली असल्यामुळे तिचे वाचन 
शंकास्पद आहे, हे नमूद केले पाहिजे. 


बाबा शेत 

प्रस्तुत शिलालेखातील वावा हा शब्द आज प्रचलित नाही. शब्द-कोशातही' 
तो आढळत नाहीं. डॉ. मो. गं. दीक्षित यांनी त्याचा अर्थ विहीर असा केला 
होता. माझ्या मते वावर, शेत या अर्थाने तो योजिलेला आहे. वावा आणि 
वावर ही एकाच शब्दाची भिन्न रूपे असावीत. मराठीत अन्यत्र हा शब्द 
अद्याप मलो आढळला नाहीं. प्रस्तुत शिलालेख शिलाहार-कालींन होय हे आपण 
पाहिले आहे. शिलाहार नृपती छित्तराजाचा नातू मुम्मुणी याने दिलेल्या ठाणे 
ताम्रपटात' हा शब्द आलेला आहे. एक विशिष्ट प्रकारचे शेत या अर्थाने तेथे 
तो वापरलेला दिसतो. मूळ मराठी शब्द वावा असून त्याचे संस्कृतीकरण वावक 
असे झालेले आढळते. या ताम्रपटातील पुढील उदाहरणे पाहा. 

(१) दक्षिणतो वटुकेशवैयसत्क वावकः (ओळ १०२) 
(२) पृव्वंतो विष्णुनारायणदेवसत्क बावक: (ओळ ११६) 

याशिवाय प्रस्तुत ताम्रपटाच्या १५८, १५९, १६६ या ओळींतही हा वावक 
शब्द आलेला आहे. १६६ व्या. ओळीत मुम्मुणीने दान दिलेल्या गावांचा 
व शेतांचा उल्लेख “ एवं चतुराघाटनोपलक्षिता ग्रामास्तथा वावकाश्च सवृक्ष- 
मालाकुला:' असा केलेला आहे. त्यावर्न वावक<शेत असा अर्थ दिसून 
येईल. संस्कृत वावक, मराठी वावा. हा मराठी शब्दही या ताम्रपटात 
पुढीलप्रमाणे आढळतो. 

शर्प्पारक षष्ठष्ठी (षट्‌षष्टी) विषयान्तष्पाति पेढालग्रामान्तर्व्वीत्त माझिल वादाक्षेत्र 

(ओ. १५७-१५८) 


१ डॉ. वा. वि. मिराशी. संशोधनमुक्‍तावलति, सर चौथा. पृ. ११५-१४१. 


पंवईचा शिलालेख ३९१ 
तक हला मनाका लनल नम वलवकालन मल क कक 
यात वावाक्षेत्र म्हणजे वावा प्रकाराचे क्षेत्र, ज्यात वावा पिकतो ते क्षेत्र 
असा अर्थ दिसतो. अशी क्षेत्रनामे या ताम्रपटात अनेक आली आहेत, 
उदाह्रणार्थ, कुसुम्भोलि क्षेत्र (ओळ १३३), चणेवटी क्षेत्र (ओळ १३७) 
इत्यादी. संस्कृतात वावक: म्हणजे तुळस, दवणा, मरंवा इत्यादी सुगंधी 
वनस्पती, असा शब्द आहे. त्यावरून वावा शब्द आला असणे शक्य आहे. 
तसे असल्यास वावा>>सुगंधी वनस्पती ज्यात वाढतात असे शेत. 

शिलाहार वंशातील अपरादित्य द्वितीय याच्या लोनाड शिलाळेखातही 
वावा शब्द आलेला आहे. या लेखाच्या बाराव्या ओळींच्या आरंभीची 
त्या शिलाळेखाचे प्रथम संपादक डॉ. मो. गं. दीक्षित यांना लागली 
शं. गो. तुळपुळे यांनी ती ' निजवादी दीन्हला ' अशी वाचून निजवादी 
शब्दाचा' अर्थ देताना प्रश्‍नचिन्ह घातले आहे. माझ्या मते हा शब्द ' निज 
वावा ' (आपले शेत) असा आहे. लेखाच्या ठशावरून दो असे वाचलेले 
अक्षर वस्तुतः वा असे आहे. एक तर त्या अक्षरावर इकारदर्शक वेलांटी 
नाही, जे बारीक चिन्ह दिसते ते शिळेला त्या ठिकाणी उडालेल्या बारीक 
खपलींमुळे. आणि मुख्य गोष्ट अशो की, द सारखे दिसणारे हे अक्षर व 
असे आहे. आठव्या ओळींत अपरादित्यदेव आणि देवाय असे शब्द आलेले 
आहेत. त्यातील व हे अक्षर पाहावे. ते दिसते द सारखे, पण आहे व. 
त्याचप्रमाणे निजवादा शब्दातील ब हा द सारखा दिसत असला तरी व आहे. 
तेव्हा हा शब्द वावा असल्याचे दिसून येईल.' (तुळपुळे, प्राचीन मराठी कोरीव 
लेख, पृ. ७५.) 

शके ११५० मधील खोलळेश्‍वराच्या 'आंबे' शिलाळेखातील (प्राचीन मराठी 
कोरीव लेख, पृ. १२३) एकेचाळिसाव्या ओळोत सालिवाबी १ असा उल्लेख 
आलेला आहे. त्याचा अर्थ डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी साळीचे किवा भाताचे 
शेत असा दिलेला आहे. (शब्दसुची पू. ४४२) अर्थात, वाबोऱशेत, हा 
अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे, यात शंका नाही. या ठिकाणी सुद्धा ' सालि वावी” 
असा शब्द डॉ. तुळपुळे यांनी वाचला असला तरी मुळात तो 'सालिवावा ! 
असल्याचे दिसुन येईल. या शिलालेखात दीर्घ ईकाराचे वळण पाहावे, 


१ याच लोनाड शिलालेखाच्या नवव्या ओळोतील़ आरंभीचा शब्द डॉ. तुळपुळे 
यांनी बाटक असा वाचला आहे. पण त्याचे वाचन वावक असे करणे अधिक 
बरोबर होईल. शिलाळेखातील व अक्षर स्पष्ट आहे. या ठिकाणीही वावक 
शब्द वावा या मराठी शब्दाचे संस्कृत रूप होय. 


३९२ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 

ककमत तात हड समन कलमात क ककमी निक कक वनम 
विशेषत: चाळिसाव्या ओळीत “गावी” या शब्दातील दीर्घ बो पाहावी. 
सालिवावी शब्दातील वीचे वळण तसे नाहीं. तेथे मूळ अक्षर वा असेच 
असावेसे वाटते. आणि म्हणून तो शब्द सालि वावा असा वाचला पाहिजे. 
तात्पयं असे की, प्राचीन मराठीत शेत या अर्थाने वावा शब्द प्रचारात होता. 
तो जसा कोकणपट्टींत वापरला जात होता तसा मराठवाड्यातील आंबेजोगाई 
या प्रदेशात देखील वापरला जात होता. 


निवालुऱ्य्दव्य 

“वावा” शब्दाप्रमाणेच * निवाल' हा एक अपरिचित शब्द या शिलालेखात 
आलेला आहे. याचा अथं द्रव्य असा असावा, असे संदर्भावरून वाटते. जो 
हे शेत लागवडीला आणील तो देविका म्हणजे देवाचा, देवाची पुजाअर्चा 
करणारा मनुष्य निवालुऱर्‍उत्पन्न, त्यातून मिळालेले द्रव्य खाईल. देविका हे 
निवालुचे विशेषण घेतळे तर देवासंबंधीचे, देवाचे (देवाला वाहिलेले) द्रव्य, देवाचे 
उत्पन्न खाईल, असा अथ दिसतो. 

या अर्थाने निवाल शब्दाचा उपयोग हल्ली प्रचारात नाही हे खरे असले 
तरी पूर्वी तो उपयोगात आणला जात असावा असे वाटते. ' झुंझारराव 
देशमुख यासी इसाफती अजरामऱ्हामतीबद्दल निवाळे दिधला असे' (रा. १, 
पृ. ३५) असे एक अवतरण श्री. य. न. केळकर यांनी आपल्या ऐतिहासिक शब्द- 
कोशात (भाग १, पृ. ७३७) दिळे असून ' निवाले ' शब्दासमोर प्रश्‍नचिन्ह 
घातले आहे. संदर्भावरून त्याचा अर्थ द्रव्य, रोकड पैसा असा असावासे 
वाटते. चौकशीवरून हा शब्द फारशी किवा अरबी नाही असे कळते. तेव्हा 
हा मूळचा देशी शब्द असावा व तो कोकणपट्टीत त्यावेळी रूढ असावा असा 
तक करण्याला हरकत नाही. 


सली>_< इच्छा, नादेश 

“सली ' हा एक तिसरा विवाद्य शब्द या लेखात आला आहे. त्याचा अर्थ 
इच्छा, आदेश असा असावा. ईर्षा, इच्छा या अर्थाने सळ शब्द पूर्वी योजला 
जात होता. उदाहरणाथं, “ सौम्या सवीया सीतळ : परी ध्यानस्ते तीयेचेचि 
बळ : मलजे मीळोनि सीधी नेतो सळ: रसराजाचे ” (मूतिप्रकाश, २१६८). 
“सली * हे सळ (७) शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप असावे. ए (ही) सली (इच्छा, आज्ञा) 
जो लोपी (मोडेल) तो--असा एकंदर अर्थ. 


पवईचा शिलालेख ३्‌९्डे 


श्री श्रीहप 

श्री, नागुजेश्‍वर देवपतीच्या वावेनिमित्त शेत ज्याने दान दिले त्याचा उल्लेख 
महासामन्त श्रीसीहप असा केलेला आहे. हा सीहप कोण ? कोकणपट्टीच्या 
इतिहासावरून असे दिसून येते की, शककालाच्या नवव्या शतकापासून तो 
बाराव्या शतंकापर्थत या भागावर शिलाहार नृपतींचे राज्य होते. हे शिलाहार 
राजे आरंभापासून कोणत्या ना कोणत्या तरी वरिष्ठ राज्यसत्तेचे मांडलीक 
होते. त्यांचा मुळ पुरुष जीमृतवाहन याला “ महासामन्ताधिपती ' अशी उपाधी 
लावलेली असल्याचे त्यांच्या अनेक ताम्रपटांवरून दिसून येते. त्यावरून 
शिलाहार राजांच्या प्रांताधिकाऱयांना किवा श्रेष्ठ अधिकाऱ्यांना महासामन्त 
हे बिरुद लावीत असावे. सीहप हा असाच एक श्रेष्ठ अधिकारी असावा. 

ठाणे येथील शिलाहार राजवंशातील आठवा पुरुष अपराजित याने शके 
९१९ मध्ये दिलेल्या “ भादाणे ' ताम्रपटात थ्रुद्ध व शांतता मंत्री महासांधिविग्रहिक 
* श्रीसीहप ' नामक अधिकार्‍याचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे आढळतो: “ श्री बिरुदं- 
कराजामात्य श्रीसंगलेये महासांधिविग्रहिक श्रीसिहपेये च सति--” (एपि. इंडिका., 
वर्ष ३, पृ. २७२ ओ. ८५). त्याच वंशातील अकरावा पुरुष ठित्तराज याने शके 
९४८ मध्ये दिलेल्या भांडूप ताम्रपटातही “ सिहप ' नावाच्या अधिकार्‍याचा 
उल्लेख आहे. तो असा “सर्व्वाधिकारि श्रीनागणेयसांधिविग्रहिक श्रीसिहवेयक 
कर्ण्णाट सांधिविग्रहिक श्रीकर्पादरे श्रीकरणादिपंचप्रधानेषु सत्सु-” (इंडि. अँटिक्वेरी : 
वर्ष ५, पृ. २७६-२८१, ओ. २२) या दोन्ही ताम्रपटांतील श्री सिहप ही व्यक्‍ती 
आणि प्रस्तुत पवई शिलाळेखातील श्रीसिहप ही व्यक्‍ती एकच असावी. वरील दोन्ही 
ताम्रपट ठाणे येथून दिलेळे असून पवई हे गाव तेथून जवळ आहे, ही गोष्ट 
लक्षात घेता याच सिहपाने या शिलालेखात निदेशिळेळे पवई गावाच्या सीमे- 
वरील शेत नागुजेशवरदेवाच्या विहिरीसाठी दान दिलेळे असावे. त्यावेळी ठाणे 
येथे राज्य करणाऱ्या अपराजित किंवा छित्तराज या शिलाहार राजाचा सिहप हा 
श्रेष्ठ अधिकारी होता. व म्हणून त्याला सामन्त ही उपाधी दिलेली असावी असे 
दिसून येते. 


कालनिशचिती 

प्रस्तुत ळेखात कालनिर्देण नाही. त्यामुळे इतर अंतर्गत प्रमाणांवरून 
कालनिर्णय करणे आवश्यक झाळे आहे. लेखात सिहप सामंताचा उल्लेख 
आहे. तो या बाबतीत मागंदर्शक होऊ शकतो. सिहप नावाचा एक अधिकारी 
शिलाहार राजे अपराजित व ठित्तराज यांच्या दरवारी होता व तोच प्रस्तुत 


३९४ महाराष्ट्रातील काही ताभ्रपट व शिलालेख 


लेखातील सिहप होय, असे वर दाखविले आहे. त्यांच्या राज्यकालात ग्हणजे 
साधारणपणे ९१९ ते ९४८ च्या दरम्यान, म्हणजे शककालाच्या दहाव्या 
शतकाच्या पूर्वार्धात केव्हातरी हा शिलालेख कोरला असावा असे निश्‍चित 
अनुमान करण्याला हरकत नाही. 

शिलालेखातील अक्षरांचे वळण लक्षात घेता ते या अनुमानाला विरोधी 
नाही, तर उलट पोषक ठरेल असे मला वाटते. ३ हा अंक व ठु या अक्षराची 
धाटणी पाहाता तो (शिलालेख) चौदाव्या व पंधराच्व्या शतकातील असावा असे 
डॉ. मो. गं. दीक्षित म्हणतात. एक तर ३ हा आकडा या शिलालेखात कुठेही 
आलेला नाही. पाचव्या ओळीच्या आरंभीचे अक्षर ३ या आकड्यासारखे 
दिसते पण वस्तुतः तेथे दोन पोकळ टिंवे असून त्याखाली उकाराचे चिन्ह 
आहे. ("७") आणि ते प्राचीन शिलालेखात आढळणारे इकाराचे चिन्ह 
होय. याचे विवेचन था पूर्वी केलेले आहे. ए या अक्षराच्या वळणासंबंधीचीही 
चर्चा तेथे केलेली आहे. या दोन्ही बाबी प्रस्तुत शिलालेखाच्या प्राचीनत्वाची 
साक्ष देतात. दहाव्या शतकात हे वळण अस्तित्वात असल्याचे इतर शिलालेखां- 
वरूनही दिसून येते. 


वाचन 


« स्वस्ति श्री पोंबे, ग्रामांते' : महासा 

« मन्त श्रीसीहपः' श्री नागुजेस्वर 

« देवाति' वा (बा)वे निमिते वावा दीनला [।*] जो हा 
. वावा चाली (ळो) तो देविका निवालु* षा(खा) 

« इ [॥*] ए' सली' जो लोपी तो स्वान गह (भ) 


- << & ७. 


या पुढील अक्षरे डॉ. मो. गं. दीक्षित, ' ग्रामांतगंतांसा ' अशी वाचतात. 
२ डॉ. दीक्षित : 'श्रीहपंः 
३ डॉ. दीक्षित : 'पानिका'. डॉ. य. खु. देशपांडे यांच्या मते' 'प्रतिठाचे निमिते? 
अशी ही अक्षरे आहेत. 
४ डॉ. दीक्षित: 'गप्ये'. 
५ डॉ. दीक्षित: 'निवासु'. डॉ. य. खु. देशपांडे ही अक्षरे पुढीलप्रमाणे 
वाचतात : ते ठिकानि वास्तु षा". 
डॉ. दीक्षित : 'एसणी'; डॉ. देशपांडे : 'ऐसीही". 


- 


न्ती 


पवईचा शिलालेख ३९५ 
५०५००००००० ०>>>२>>>>>>-८-५>०८८८०८८८८८०८०००-/०००८००८. 
६. चांडालु हा वावा वडत' होत्वा (सू) ष्म--- 
७. ग'. . . (मा) उली" उव्वरि' आला 
१ डॉ. दीक्षित: 'रार'. डॉ. देशपांडे : 'वस्तु'. 
२ डॉ. दीक्षित: 'स्य(ल)प्म(क्ष्म) ण. 
३ डॉ. दीक्षित: “(अ) गाणे'. 
४ डॉ. दीक्षित : “राउली'. 
५ डॉ. दीक्षित: 'उत्नरिअलां. डॉ. देशपांडे : 'उपरि”. 


२७ 


उमरखेड येथील मराठी शिलालेख इ. स. १६२८ 


प्रास्ताविक : 

इ. स. १९७१ च्या डिसेंबर महिन्यात मी उमरखेड येथे गेलो असता तेथील 
बाजाराला लागून असलेल्या वेशींतील दरवाज्यावर एक मराठी शिलालेख 
आहे असे कळले. त्याच वेळी मी त्याचे ठसे घेतले. माझ्यापूर्वीही काही 
जणांनी' त्याचे ठसे काढून नेल्याची माहिती मिळाली. पण कोणीही तो अजून 
वाचला नाही म्हणून सांगण्यात आले. हा लेख वाचून त्यावर कोणी टिपण 
लिहिल्याचे माझ्या आढळात नाही. त्याचे वाचन पुढे देत आहे. 


वर्णन 

ह्लेख्राची शिळा दोन फूट दोन इंच लांब व दहा इंच रुंद आहे. त्यावर 
दहा ओळींचा लेख देवनागरी-मराठी वाळबोध लिपीत कोरलेला आहे. 
प्रस्तुत लेख एरवी आढळणार्‍या मुसलमान काळातीळ लेखाप्रमाणे उठावाच्या 
अक्षरात नसुन तो कोरलेला आहे, हे विशेष होय. अक्षरे ठसठशीत आहेत. 
पहिल्या ओळीतील अक्षरे इतर ओळींतील अक्षरांपेक्षा मोठी आहेत. लेख 
बर्‍याच ठिकाणी खराव झालेला असला, तरी वहुतेक अक्षरे चांगल्या स्थितीत 
आहेत. 


काळ 

लेखाचा काळ पहिल्या व दुसर्‍या ओळीत पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे. ' सके 
१५५५० विभव नाम संवत्सर कातिक सुध पंचमि' पहिल्या दोन आकड्यांपैकी 
५ या आकड्यावरील काही भाग फुटलेला असल्यामुळे तो १ सारखा दिसतो. 
पण तो ५ चाच आकडा आहे हे निःसंशय. शके १५५० ला विभव संवत्सर 
येतो. वार दिलेला नसल्यामुळे पुढील तिथी पडताळून पाहाता येत नाही. 
शकसंवत्सराचा मेळ बरोबर असल्यामुळे हा कालनिर्देश विश्वसनीय मानायला 
हरकत नाहो. या वर्षी इसवी सन १६२८ होता. 


उमरखेड येथोल मराठी शिलालेख ३९७ 
कक तता कत डला लक सडा लकडकमेनक बलि नकल्ला मल जन वी 


विषय ' 

*ऊंबरखेड" येथे दाजिवाजि महाराज यांनी कोट व. हौद बांधला त्याचा 
निर्देश करून तो जो पाडील त्याला आण म्हणजे शपथ घातलेली आहे. शेवटच्या 
ओळीत कोट वांधण्याला दहा हजार रुपये खर्च आल्याचे नमूद केले आहे. 


भाषा 

या लेखातील मराठीत “ल नाहीं. त्यासाठी सववत्र “ळ' लिहिला आहे. 
ळ' चा उच्चार “ल' सारखा होत असावा असे त्यावरून दिसते. मुस्बद, 
रके, हजार हे परकी शब्द मराठीत रूढ झाले होते. ' खादिळियाचि ! हे जुन्या 
मराठीतील रूपही' अभ्यासकांचे लक्ष वेधून घेईल. 


चर्चा 

आजच्य़ा उमरखेडचा उल्लेख ऊंबरखेड असा केलेला आहे, तो लक्षात 
घेण्यासारखा आहे. सं. उदुंबर चे ऊंबर हे मराठी ख्पांतर होय. इ.स. 
१६२८ मध्ये तेथे दाजिवाजी महाराज हे कोण होते ते सांगता येत नाही. 
तेथील ते अधिकारी असावेत. त्यांनी “कोट मुस्वत केला ' म्हणजे तयार 
केला, अर्थात बांधला. मुस्तअद म्हणंजे तयार असा मुळ शब्द असावा. * मुस्वत 
हे त्याचेच रूपांतर असावे. 

कोट पाडीळ त्याला शपथ घातलो आहे. अपराधी मुसल्मानासाठी स्वतंत्र 
शपथ घातली आहे. मुसलमान असून म्हणजे मुसर्मानाने जर कोट पाडला 
तर त्याला मक्‍्केमध्ये डुक्कर मारल्याचे पाप लागेल. मुसल्मान लोक 
डुकराला अपवित्र मानतात. अशा प्राण्याचे मांस त्यांच्या पवित्र जागेत, 
मशिदीत टाकल्याने तो पवित्र जागा भ्रष्ट होते. असे जो करील तो विशेष 
पापी. यापुढे ४ थ्या ओळीतील शेवटची काही अक्षरे अस्पष्ट आहेत. “हि? 
हे. अक्षर स्पष्ट दिसते. त्याच्यापुढे ' दु' अक्षर असावे “ हिंदु होउन' असे 
वाचन करता येते व ते मागील संदर्भाल्रा धरून आहे. मुसलमानांना जशी 
आण घातली आहे तशी हिंदूंनाही स्वतंत्रपणे आण घातली आहे. ती अशी 
की, हिंदु होऊन म्हणजे हिंदु असून, अर्थात एखाद्या हिंदूने जर कोट पाडला 
(किवा पाडण्याचा प्रयत्न केला) तर त्याला त्याने गाय मारून खाल्ल्याचे 
पाप लागेल. हिंदूंना व मुसलमानांना स्वतंत्र शपथा घालण्याचा हा प्रकार 
तत्कालीन सामाजिक व राजकोय परिस्थितोचा विचार करताना अवश्य लक्षात 
घेण्यासारखा आहे. 


३९८ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 

का निवन हेवन लत मकलन क का दाह 
कोट बांधण्यास लागलेल्या सुक्‍यांचा खर्च लिहिताना हजार शब्द अक्षरी 

लिहून त्यापुढे १०,००० हा आकडा घातला आहे. दहा हजार ही संख्या 

लिहिण्याची ही पद्धत देखील लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. 


वाचन 


सके १५५० विभव नाम संवत्सर का- 

तिक सुध पंचमि [दा] जीबाजि महाराज ऊंबरखेडि कोट 

मुस्बद केळा असे [।*] जो कोट पाडिळ त्यासि आण मुसेळमा- 
न होऊन मकेस सोरु मारिलियाचि आण [।%] हि (डु) होऊन 
पाडिळ त्याणे गाय मारुन खादिळियाचि आण असे [।*] 

यास स्के ह॒जार १०,००० ळागळे असत. 


8-3. ऑ. 


शट 
आकोला येथील शिलालेख 


प्रथम प्रकाशन : वाचन 


आकोला हे शहर मोरणा नदीच्या काठावर दोन्ही बाजूंनी वसलेले आहे. 
सध्या पश्चिम वाजूस असलेली जुनी वस्ती म्हणजेच मूळचे आकोला शहर. 
या जुन्या शहरात एक तट आहे. शहराची आगरवेस नावाची एक जुनी 
वेस आहे. तीच 'मोकासवेस म्हणूनही ओळखली जाते. या वेशोला एक मोठा 
दरवाजा आहे. तो दिल्ली दरवाजा म्हणून ओळखला जाती. 

या दिल्ली दरवाज्याच्या उत्तरेकडील भागावर एक फारशी शिलालेख 
आहे, तर दक्षिणेकडील भागावर एक मराठी शिलालेख उठावी अक्षरांत 
कोरलेला आहे. प्रथम तो  एपिग्नाफिया मोस्लेमिका' नावाच्या द्ैमासिकात 
(इ. स. १९७७-८ पृ. १७) मध्ये मेजर हेग यांनी प्रसिद्ध केला. मुळ लेखाचे 
वाचन व इंग्रजी भाषांतर मेजर हेग यांनी सवंश्री डी. व्ही. भागवत, व्ही. एम. 
महाजनी (विष्णु मोरेश्वर महाजनी), आणि एस. ए. अधिकारी यांच्याकडून 
करवून घेतले होते. शिलालेखावरोबर त्याचा मूळ ठसा छापण्यात आलेला 
नाही. त्यानंतर “आकोला ख्िस्ट्रीक्ट गॅझेटीअर ' (इ. स. १९१०, पृ. २९४), 
ब ' वऱ्हाडचा इतिहास (लेखक: या. मा. काळे, इ. स. १९२४, पृ. ४४३) या 
ग्रंथांत त्यातोलन आशयासह या. लेखाचा निर्देश केलेला आढळतो. या दोन्ही 
ठिकाणी लेखकांनी आपली माहिती मेजर हेग यांच्या उपरोक्‍त लेखावरूनच 
घेतलेली आहे. 

प्रस्तुत शिलालेखाचा ठसा मिळविण्याचा मी खूप प्रयत्न केला. महाराष्ट्र 
राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाकडून हा टसा घेण्यासाठी तेथे माणसेही पाठविण्यात 
आली. पण शिलालेख फार उंचावर असल्यामुळे त्यांना ते' शक्‍य झाले नाही. 
तथापि, आकोल्याच्या इतिहासाच्या दृष्टीने शिलालेख महत्त्वाचा असल्यामुळे 
त्याचा ठसा घेऊन ठेवणे आवश्यक आहे. या लेखाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र 
राज्याच्या पुरातत्त्व व पुराभिलेख विभागाचे त्याकडे मी पुन्हा लक्ष वेधतो. 


४०० महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 


हा शिलालेख मराठीत आहे आणि विशेष हे की तो पद्यात आहे. पद्यरचना 
शादूलविक्रीडित वृत्तात आहे. शिलालेखाचे वाचन पुढीलप्रमाणे: 
स्वस्ति श्रीनृपशालिवाहन शके सत्रासें पें अष्टकों 
जी कों पुण्यतमा पराभव महा संवत्सरा नामकों । 
त्या वर्षो शुभस्थान थोर नगरी आकोल नांवें बरी 
जेथे संहित साधु संत द्विजहो माहानुभावी धुरी ।॥१॥॥ 
त्या पुण्यश्रीनगरीत उत्तर दिशे लावण्य लावण्यही 
केलें द्वार विशाल घाटहि बरा गोविद आपाजिहीं । 
मोकाशी अधिकार पावन जगी नामेंचि त्या वेसिसी 
जाणावें सकलीं सदोदितपणें मोकास वेसो असो ।॥२॥ 
ही श्लोकरचना अगदी साधारण प्रतीची आहे. 'सत्रासे ' यातील 'सें' चे 
दीघंत्व (श्लो. १, ओ. १), “प्रभव” या संस्कृत शब्दाचे “पराभव ' असे 
अपभ्रष्ट रूप (श्लो. १, ओ. २), ' पुण्यश्नी ' (श्लो. २, ओ. १) यातील एक 
अधिक अक्षर, इत्यादींमुळे वृत्तदोष बरेच जाणवतात. 


लेखन काल 

शिलालेखातील पहिल्याच श्लोकाच्या आरंभीच्या दोन ओळीत “शके १७०८, 
पराभव (प्रभव) संवत्सर' असा कालनिर्देश आहे. त्यात महिना, वार वगैरे 
दिलेली नसल्यामुळे पंचांगावरून तो ताडून पाहता येत नाही. शकसंवत्सरांचा 
मेळ मात्र बरोबर आहे. या शकाचा इसवी सन १७८६-८७ असा येतो. 

आकोला जिल्हा गॅझेटीअर मधील उल्लेखात हा काल इ. स. १८४३ असा 
नमूद केला आहे. श्री. या. मा. काळे यांच्या ' वऱर्‍्हाडचा इतिहास ' या ग्रंथातही 
(पृ. ४४३) इ. स. १८४३ म्हणूनच या लेखाचा काळ दिलेला आहे. बहुधा 
त्यांनो तो आकोला जिल्हा गॅझेटोअरमधूनच घेतलेला असावा. तोही अर्थात 
चुकीचा होय. 


शिलालेखाचा उद्देश 

लेखाचा मुख्य विषय, ज्या दरवाजावर हा शिलालेख लावलेला आहे त्याच्या 
व॒त्याच्याजवळील घाटाच्या बांधणीचा निदेश करण्याचा आहे. ' आकोला 
शहराच्या उत्तरेस एक अतिशय सुंदर व विशाल दरवाजा आणि एक चांगला 
(बरा) घाट, गोविद आपाजी नावाच्या कोणा एका अधिकार्‍याने बांधला.” 


आकोला येथील शिलालेख ४०१ 


72८०: पया 


त्याला “मोकाशी ' चा अधिकार होता. “मोकाशी ' म्हणजे सरकारमार्फत 
वसूल जमा करण्यासाठी, किवा लष्करातील नोकरीच्या अटीवर ज्याला गावे, 
जमिनी वर्गरे दिलेल्या असतात असा सरकारी अधिकारी. “मोकाशी किवा 
“मोकासदार' हे आडनाव आजही आढळते. या गोविद आपाजी मोकाशीनेच 
ती वेसही बांधली असावी. त्या वेशीलाच त्याने सुंदर व विशाळ दरवाजा 
केला व त्या वेशोजवळच एक चांगला घाटही बांधला. मोकाशी ' 16 
अधिकार जगात फार पवित्र मानतात म्हणून ही वेस यापुढें ' मोकाशीवेस 
या नावाने ओळखली जावी, असा सरकारी आदेश नमूद करणे हाही या 
शिलालेखाचा दुसरा उद्देश आहे. या वेशीचे नाव “ आगरवेस म्हणून 
श्रौ. या. मा. काळे यांनी नमूद केले आहे. 


पुण्यक्षेत्र आकोल 

या शिलालेखावरून दिसून येते की, “आकोला ' या शहराचे मूळ नाव 
*आकोल' हे होय. ' आकोलसिंग' नावाच्या रजपुताने मूळ गाव व किल्ला 
वतविला व त्यावरून या गावास “आकोल ' हे नाव पडले अशी दंतकथा 
असल्याचे आकोला जिल्हा गॅझेटिअर मध्ये नमूद केळे आहे. लेखातील एलोकात 
या शहराला 'शुभस्थान थोर नगरी' तसेच ' पुण्य श्री नगरी ' अशी दिशेपणे 
लावली आहेत. त्यावरून त्या काळात म्हणजे अठराव्या शतकात आकोला 
नंगरोला एखाद्या पुण्यक्षेत्राइतके पावित्य प्राप्त झाळे होते व त्यामुळेच की काय 
त्या ठिकाणी साधुसंत ब्राम्हण व श्रेप्ठ माहानुभाव एकत्रित होत असत असे 
दिसुन येते. अर्थात, खास आकोला येथे व त्याभोवतालच्या परिसरात श्रेष्ठ 
साधुसंत त्यापुर्ीपासून राहात असावेत अशी कल्पना करण्यास ह्रकत नाही. 


साधुसंतांचा वास 
प्रसिद्ध साधुपुरुष व संतकवी शिवकल्याण हे मूळचे आंब्रेजोगाईचे. इसवी 

सनाच्या सोळाव्या-सतराव्या शतकात ते होऊन गेले. त्यांचा एक मठ आकोला 
येथे होता. शिवकल्याण यांच्या आकोला येथील मठ,तोल ' रासपंच्याध्यायी * 
रा. मोडक यांनी वऱ्हाडातील धानिक लोकांच्या मदतीने छापून काढली आहे, 
: अशी माहिती श्रो. या. मा. काळे यांनी आपल्या ' वऱ्हाडचा इतिहास? या 
ग्रंथात (पृ. ३००) नोंदली आहे. त्यावरून संत शिवकल्ग्राणाच्या परंपरेतील 
साधुपुरुष आकोला येथील त्यांच्या मठात राहात असावेत, त्या निमित्ताने इतर 
साधुसंत तेथे येत असावेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

&-726-4. 


४०२ महाराष्ट्रातील काहो तास्रपट व शिलालेख 

त्याचप्रमाणे एकनाथांच्या संप्रदायापैकी तेरावे पुरुष गोविदनाथ हे आकोला 
तालुव्यातील “ घुसर' या गावी राहात अशीही माहिती श्री. या. मा. काळे यांनी 
त्याच ग्रंथात दिली आहे (पृ. २९५). महाराष्ट्रातील दत्त संप्रदायाचे प्रवर्तक 
श्रीनृसिह सरस्वती (इ. स. १३७८--१४५८) हे मूळचे आकोल्याजवळोल कारंजा 
या गावचे. त्यांच्यामुळेच कारंजा हे प्रसिद्ध दत्तक्षेत्र बनले. कारंजा हे जैन 
धर्माचे, मुनींचे व विद्येचेही महत्त्वाचे केंद्र म्हणून फार पूर्वीपासून प्रसिद्ध आहे, 
हेही लक्षात घेतले पाहिजे. याशिवाय वाशिम, पातूर, मंगरुळनाथ, बार्शी- 
टाकळी इत्यादी गावेही फार पूर्वीपासून धामिकदृष्ट्या प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे 
तेथे साधुसंतांचा निवास असणे स्वाभाविकच आहे. या अनेक ठिकाणाहून साधुसंत 
आकोला येथे एकत्रित येत असत एवढे माहात्म्य ' आकोळ' या नगरीला त्यावेळी 
होते यात शंका नाही. 


महानुभावांचा उल्लेख 

लेखातील ' जेथे संहित साधुसंत हिजही माहातुभावी धुरी' या चौथ्या 
ओळीतील *माहानुभाव' हा शब्द सर्वसाधारण अर्थाने योजला आहे की 
महानुभाव संप्रदायाला उद्देशून योजला आहे, हे निश्चित सांगता येत नाही. 
तथापि, “साधुसंत ' हा शब्द आधी बापरलेला असल्यामुळे पुन्हा त्याच अर्थाने 
*माहानुभाव ' शब्द वापरला असेळ असे वाटत नाहो. म्हणून या एलोकात 
“माहानुभाव' शब्द महानुभाव संप्रदायातील साधुसंतांना उद्देशून वापरला 
असावा असे मानणे हेच अधिक तर्कसंगत वाटते. १८ व्या शतकात महानु- 
भावासाठो ' मानभाव' या अपभ्रष्ट रूपाऐवजी * महानुभाव ' हा शब्द वापरला 
जाऊ लागला होता हे निरंजन माधव कवीच्या “शैव वैष्णव शांभव। सौर 
गाणपत्य शाक्त महानुभाव । धरी येतां मानिजे देव । भेदमत्सर त्यागोनी ।' 
या ओवोवरूतहो दिसून येते. तेव्हा प्रस्तुत शिलाळेखातील श्लोकात “ महानुभाव ' 
हा शब्द त्या पंथोषांसाठी वापरला असाव असे मानण्यात ह्रकत नाही. 


श्रीचक्रधरांचा पदत्पर्श 

वस्तुस्थितोच्या दृष्टीनेही तसेच दिसून येते. आकोला शहराच्या भोवतालच्या 
भागात वर दाखविल्याप्रमाणे, घुसर, मंगरूळ, वाशिम, कारंजा इत्यादी ठिकाणी 
अन्यपंथोय सावुसंत राहात असत त्याप्रमाणे महानुभावपंथीय साधुसंतही राहात 
असत. सध्याच्या आकोला जिल्ह्यात महानुभाव पंथाची अनेक तीर्थतेक्षे 
आहेत. महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक व महानुभाव साहित्याचे प्रेरणास्थान 


-79-26-ते. 


आकोला येथोल शिलालेख ४०३ 


असलेले श्रीचक्रधरस्वामी आपल्य़ा ' एकांकी ' काळात पातुरडे (पातूर) व 
आलिगाव या गावो गेले होते. “ पूर्वा्ध ' काळात पैठणहून रिद्धपुराकडे जाताना 
त्पांनो आलिंगाव, पातूर, टाकळो (बार्शी-टाकळी), वेळुवन (एळवण), माना, 
लाखपुरी या गावी, तर परतताना मांगळौर (मंगरूळ) येथे वस्ती केली होती. 
हो सर्वे स्थाने श्रीचक्रधरस्वामींच्या चरणस्पर्शाने पवित्र झाकलेली आहेत आणि 
म्हणून महानुभावोगांची गेल्या सातशे वर्षांपासून ती तौर्थक्षेत्रे बनली आहेत. 
प्राचीन मराठी साहित्यातील आद्य गद्यग्रंम जो “ लीळाचरित्र त्यात या तोर्थ- 
क्षेत्रांना स्थान मिळालें आहे. त्यांतील काही ठिकाणो श्रीचक्रधरस्वामींच्या 
झालेल्या *लीळां' नी या आद्य मराठी ग्रंथाला भूषविले आहे. या स्थानांची, 
तेंथी देवळांची व देवतांची माहिती या ग्रंथात सापडते. मराठी साहित्याच्या 
दृष्टोने आकोला जिल्ह्याची ही अपूर्व देणगी होय. 
आणब्ली तोन केंद्रे 

श्रीचक्रधरस्वामींच्या चरणांनी पवित्र झाल्यामुळे तीथस्थाने बनलेल्या वरोल 
गावांशिवाय आकोल्पाच्य़ा परिसरात महानुभावांची आणखीही तीन महत्त्वाची 
केंद्रे ,होती. एक ' कारंजा  . येथे, दुसरे बाळापूरजवळील * वाडेगाव ' येथे, तर 
तिश्तरे ,:/ बोरगाव-मंजू'' येथे. कवीश्वर आम्नायाचे मूळ पुरुष भास्करभट्ट 
बोरीकर यांची पुतणी नागाइसा, तिचे शिष्य मुनिबास व त्यांचे शिष्य 
कपमळाकर मुनी; या कमळाकर मुनींनी कारंजा येथे आपला आश्रम स्थापन 
केळा, म्हणून त्यांना कारंजेकर असे म्हणतात. हा आश्रम हे महानुभाव 
महंतांचे एंक महत्त्वाचे केंद्र होते. आजहो या गादीला महानुभावपंथात फार 
मान्प्रता आहे. दुसरे केंद्र * वाडेगाव ' हे * सस्ति-वाडेगाव ' म्हणूनही ओळखले 
जाते. तेथे पंधराव्या शतकात महानुभावांचा मठ होता. विश्वनाथबास 
बाळापूरकर यांनी आपले ' ज्ञानप्रबोब ' हे काव्य तेथेच लिहिले. त्यांच्या 
भेटीला आलेल्या नारोबास बहाळिये यांनोही आपले ' क्रद्धिपुर-वर्णन ' हे काव्य 
सस्ति-वाडेगाव येथे असतानाच लिहिले. या दोन्ही काव्यांना महानुभावांच्य़ा 
“साती ग्रंथा 'त मानाचे स्थान मिळाले आहे. या दोन्ही महानुभाव काव्यांची 
निमितो आकोल्याच्य़ा परिसरात झाली, हो प्रस्तुत शिलालेखाच्या संदर्भात 
महत्त्वाची वाब होय. 


बाडमयनिर्मिती 


सस्ति-वाडेगावाप्रमाणेच बोरगाव-मंजू येथेही पंधराव्या शतकापासून महानुभावांचे 
मठ होते. साहित्याचाय भीष्माचार्य यांचा एक मठ आजही तेथे असून तेथील 


श्ग्ड महाराष्ट्रातील काहो ताग्रपट व शिलालेख 
पूजाअर्चेचे काम धुळधर घराण्यातील पुजारी पाहातात. भीौष्माचार्यांनी सुंदरी 
लिपोत लिहिलेल्या वाइंदेशकर पाठाच्या अनेक पोथ्यांचा फार मोठा संग्रह त्या 
ठिकाणी साठसत्तर वर्षांपूर्वीही होता. या वाड्मयसंपत्तीचे आज काय झाले ते 
सांगता येत नाही. 

चक्रधरचरणांकित स्थाने, कारंजा, वाडेगाव व बोरगाव-मंजू येथील महानु- 
भावीय केंद्रे--य़ा सर्व ठिकाणी तौर्थयात्रेच्या आणि अटनविजनाच्या निमित्ताने 
महानुभाव संतमहंत, भिक्षुक, वासनिक, इत्यादींचे येणे-जाणे सतत चालू असे, 
त्यांचे मेळावे भरतं ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे प्रस्तवुत्‌ आकोला शिला- 
लेखातील महानुभावांचा उल्लेख हा त्या पंथातील संतमहंतांचाच असला 
पाहिजे हे दिसून येते. मेजर हेग यांनी या शिलालेखाचे भाषांतर सर्वश्री 
भागवत, व्ही. एम. (विष्णु मोरेश्वर) महाजनी आणि अधिकारी या जाणत्या 
व्यक्तींकडून करवून घेतले होते. या श्लोकातील संबंधित भागाचे भाषांतर 
त्यांनी पुढीलप्रमाणे केलेले आहे: * . .. जा) शह गिल्ळल्त हात टा९१ लो 
ण 8७६० र्ण ठु७त दिणाळे "णा शद द्या हुवा] हाट0 1०३ पाहा, हात 
॥०४ गाला, 8150 उादणाभ्ाड हात. [लतटाड ण ॥॥88॥1001808. , . . 
यात माहानुभावांचा त्यांनी स्वतंत्र उल्लेख केला आहे. त्यावरूनही प्रस्तुत 
शिल!लेखातील ' माहानुभाव' हा उल्लेख महानुभाव संप्रदायातील संतमहंतांचाच 
होय, यात शंका नाही. 


परिशिष्टे 


तिच्या नक जनन 
क च्ळी 


भं 


शि 
शि. न 


परिशिष्ट १ 


लेखांची पूव-प्रसिद्धी स्थळे 


१. पोनी येथील चार ब्राह्मी कोरीव लेख: पूर्वी अप्रसिद्ध. 

२. वाई येथील एक जन शिलालेख: “सन्मति '-गुरुकुल दिव्यावदान विशेषांक, 
१९८३. 

३. बाकाटक देवसेन याचा हिस्से-बोराळा शिलालेख: “विदर्भ संशोधन मंडळ 
वाषिक, १९६४. 

४. हितीय प्रवरसेन याचा पौनी तास्रपट: ' विदभ॑ संशोधन मंडळ वाषिक, 
१९६७. 

५. ह्रितीय पृथिबोषेणाचा माहुरझरी तास्रपट: ' विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक, 
१९७१. 

६. बिनयादित्याचा बनावट कासार-शिरसो तास्रपट: ' विदर्भ संशोधन मंडळ 
वाषिक, १९६८. ' 

'४. चालुक्य नृपती विनयादित्य याचा बनावट कोल्हापुर तास्रपट: * विदर्भ 
संशोधन मंडळ वाषिक, १९८२. 

८. चालुक्य नृपती विजयादित्य याचा कासार-शिरसी ता ग्रपट: ' विदर्भ संशोधन 
मंडळ वाषिक, १९६६. 

९. धर्मापुरी शिलालेख: 'भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, त्रैमासिक, ' वर्ष ९, 
फु: इक 

१०. जगहेवाचा राणी सावरगाव शिलालेख: “ विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक, 
१९७३. 

११. चालुक्य नृपती सहाव्या विक्रमादित्याच्या काळचे गणेशवाडी शिलालेख: 
* विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक, १९६९. 


१२. राष्ट्रकट तृतीय गोविदराजाचा झरिका ताम्रपट: “ विदर्भ संशोधन मंडळ 
वाषिक, १९५८. * 


ड्न्ट 
१३. राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोविद याचा नेसरी तास्रपट : ' विदभ॑ संशोधन मंडळ 
वार्षिक, १९५९ . 
१४. राष्ट्रकूट नृपती प्रथम अमोघवर्ष याच्या काळातील मेहूण शिलालेख: 
“विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक, १९८४. 
१५. तृतोय इंद्रराज याचे वजीरखेड येथील दोन तास्रपट : ' सन्मती नोव्हे-डिसें. 
१९६७. 


१६. अनंतदेव द्वितीय याचा वसई शिलालेख: ' भारतीय इतिहास आणि संस्कृती', 
ब्रैमासिक, वर्ष ७, पु. २६. 

१७. यादव नृपती द्वितीय सिघणकालीन भाळवणी शिलालेख: “ विदर्भ संशोधन 
मंडळ, वाषिक, १९८२. 

१८. भंधेरो येथील शिलालेख: ' भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, ' त्रैमासिक 
वर्षं ७, पु. २७. 

१९. सातवाहन नृपतीचे एक अपूव नाणे : विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक, १९७४. 

२०. देशिग बोरगाव येथील कन्नड शिलालेख: “ भारतीय इतिहास आणि 
संस्कृती, ' वैमासिक वर्ष ११, पु. ४२. 

२१. भाळवगी येथील दोन कानडी शिलालेख: “ भारतीय इतिहास आणि संस्कृती ' 
व्रैमासिक, वर्ष ९ पु. ३५. 

२२. हरिश्चंद्र गडावरील शिलालेख: “विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक १९७०. री 

२३. पारडा शिलालेख: ' संशोधन पत्रिका, ऑक्टोबर १९६४. 

२४. डोंबिवली येथोल शिलालेख: “ नागपुर युनिव्हसिटी जर्नल. खंड १७, 
ऑक्टोबर १९६६. 

२५. मलकापूर येथील राममंदिरातील शिलालेख: “ नागपूर युनिव्ह्सिटी जर्नल. ! 
खंड १५, ऑक्टोबर १९६४. 

२६. पवईचा शिलालेख: ' मोज: दिवाळी अंक, १९६६. 

२७. उमरखेड येथोल मराठी शिलालेख: 'तरुण भारत ' दैनिक, ६ एप्रिल १ ९७५. 

२८. आकोला येथील शिलालेख: ' महानुभाव मासिक जुले १९८१. 


परिशिष्ट २ 


सुची 


अ 

अकलंकदेव २६२. 

अकालवरषं राष्ट्रकूट नृ. १८९, १९७, 
२६०, २६२, २८०, २८५. 

अकोला ग्रा. १०, १५, २२, १८५, 
२३३, ३५७, ३६४. 

अंग देण १०७. 

अंगुत्तर निकाय ६, ७. 

अग्गवल्याण ग्राम २७५, २८६. 

अचलपुक ३५, ३८. 

अचलपुर ग्रा. ३५, ३६, ३८. 

अघपट्रिगुरु ३४२. 

अछुपन्नाय १५८. 

अंजनवती ताग्र. १८९, १९१, १९३, 
१९४, १९८. 

अज्जलोणो ग्राम २७४, २७५, २८६. 

अजिंठा १६, १९. 

अज्झित भट्टारिका ४३, ४९, ५१, ५७. 

अजानुबाहू सिद २०७. 

अडूर ग्रा. शिला. २०८- 

अणंदि ग्रा. ७७. 

अंतरवल्लीग्राम २७३, २७४, २८६. 

अत्रि १६२, १७९. 

अत्रिअप्प नृ. २५४- 

अदिलखान ३८२. 

अदिलाबाद ग्रा. १२७, १२८, १४६. 


अंदूरा ताम्र. ३८५. 

अंधिली ग्रा. २४७, २५४. 

अंधेरी ग्रा. ३०१, ३०२, ३०६, शिला. 
३०१-३०८. 

अंध्र. दे. २११, २१८. 

अधिकारी. एस. ए. ३९९, ४०४. 

अनंत १३८, १४३. 

अनंतदेव १. शिलाहार नृ. ३७७, ३७८. 

अनंतदेव २. शिलाहार नृ. २८८-२९३, 
३७८. 

अनंतपाल शिलाहार नृ. २९१, 
३७७. 

अनंतवर्मन चोड गंग नृ. २१८. 

अनुराबाद ३८४. 

अनिवारित पुण्यवल्लभ ११४. 

अन्नस्वामी १९३, २००. 

अन्वय २७०, २८१, 


३२६. 


२९२, 


२८७, ३२३, 
३८३, ३८४, ३८६. 

अन्हिलवाड ३०४, ३७५. 

अपराजित शिलाहार नृ. ११४, 
३९३. 

अपरादित्य २. शिलाहार नृ. 
२९३, ३९१- 

अंबरनाथ ग्रा. ३०१. 

अप्रमाद ४०. 


४१० 


अंबाबाई ९२ 

अब्लूर शिला. १७१, २१२. 

अभिनव-कालिदास १८२. 

अमर १३८, १४३. 

अमरावती ग्रा. १०, ३६, ६८, ७६, ७७, 
८१, ८३, २४८. 

अमळनेर २४८, २५०. 

अमियारा नदी २७५, २८६. 

अमूपाद ४०. 

अमोघ वसती. २७०, २७३, २८०. 

अमोघवरषं राष्ट्र. न्‌. ११३, १९०, २१२, 
२१३, २२२, २२६, २५०, २५१, 
२५४, २५५, २६२-२६४, २७० 
२७२, २७७, २८२. 

अस्मदेव, आचायं. २७१. 

अम्मराज नृ. १७१. 

“अमृतानुभव ' ३६४, ३६७. 

अयोध्या १०५. 

अथ्यण चालुक्य नृ. १२२. 

अय्याबोळे ग्रा. ३४१, ३४२, ३४४. 

अय्याबोळेय स्वामी ३३३, ३४१, ३४२, 
३४६, ३४८. 

अरब ३७५. 

अरयम्म २६४, २६५, २७८, २८३. 

अरुणादित्य १९४, २१३, २१४, २२१. 

अर्जून २२, १७९. 

अर्धापुर ग्रा. १६६. 

अलंदी ग्रा. ७७. 

अलंपुर १८८, १९०, १९१, १९५, 
२०५०. 

“अलाहाबाद युनिव्हसिटी स्टडीज ८३, 
८४ 


सूची 


अल्लाउद्दीन खिलजी ३०४. 

“अवंतिसुंदरीकथा ' २७६. 

अवंती २११, २१८. 

अवधुतु ३६३. 

अवरवाडी १६६. 

अवराळा ग्रा. १६६. 

अविधेय नृ. ५०, ५१. 

अशोक नृ. ४, २०. 

अश्मक देश. ५१. 

अश्वत्था (च्छा)म १४४-१४६. 

अहमदनगर ११२, १३१, ३५७, ३५८, 
३६४, ३६९. 

अहमदाबाद ३०५५. 

अहमदशहा वली बहामनी ३८५. 

अहिछत्र ग्रा. ३०७. 

अक्षपाद १६८, १८२. 

अक्षी ग्रा. शिलालेख ३०१, ३७४. 

अळतेकर, डॉ. ४८-५१, ८९, १३५, 


१३६ १९२, १९३, २६६, 
२७१. 
अळुक देश. १०७. 
अळुप नृ. १०८. 
आ 
आकोला ग्रा. ३०९, ३११, ३१२, 


३९९-४०३, अकोळ-पाहा. 
आकोल ४००-४०१. 
आकोलसिंग ४०१. 
आगरवेस ४०१. 
आगाशो ग्रा. शिलालेख ९५. 
आगासन ग्रा. शिलालेख ३०१, ३७४, 
आंछआक १३९, १४३, 


आंदलवाडी २४९. 

आदित्यभट १६२, १७९. 

आवदित्यराज नृ. २३३. 

आवित्यवर्मा सिंद नू. २०७, २०८. 

आदिपुराण २६२. 

आंध्र देश १४६, १९५, २०९, २३४, 
२४९, २६४, ३१०. 

आप्पाईक नृ. १०८. 

आबु(लु) नाखवा ३७६. 

आंबे ग्रा. शिलालेख ३९१. 

आंबे जोगाई ग्रा. १२२. 

आमस्वाकुज १४२. 

आयु नृ. १०५. 

आरम्बो राज्य ५२, ५३, ५५-५७. 

आरंभी ग्रा. ५५. 

आरम्मि ५५. 

आराम नदी २७५. 

आर्वी ग्रा. १८५. 

“ऑल इंडिया ओरियंटल कॉन्फरन्स 
७५. 

आलजी नाखवा ३७६. 

आलापूर १९१. 

आली ३७६. 

आलिय ३७७. 

आलु नाकु ३७३, ३७७-३८०. 

आलु नाखवा ३०६. 

आवबल प्रो ३७३, ३२७८, ३७९. 

आसु नाणे ३६९. 

आहृवम्ल्ल चालुक्य नृ. १२२, १२३, 
१५४०, १४५७, १५६- 

आळू (लु)नाक राणा ३०३, ३०६- 
३०८. 


सूची ४११. 


इगतपुरी ९४. 

“ इंडियन अंटीक्वेरी ' ६६. 

इंदुकांती चालुक्य राजपत्नी १०७. 

इंद्रवर्मा चालुक्य नृ. १०९. 

इंद्रराज १. राष्ट्रकूट न्‌. १८९, १९६. 

इंद्रराज ३. राष्ट्रकूट नृ. ७४, ७५, ७९, 
२६०-२६२, २६४, २६६-२६९, 
२७२, २७६, २७८, २८३. 

* इन्स्क्रिपूशन्स फ्रॉम नांदेड डिस्ट्रिक्ट ' 
१५६, १५९, १६६. 

इक्षुग्राम २१३, २१९. 


डु 
ईजरत ३०३, ३०७. 


- 


उग्रादित्य सूयं मंदिर २२८, २२९, २३२, 
२३५, २३७, २३८, २४६, २५०- 
२५२. 

उग्रादित्य भ्रट्टारक २२६, २२८, २३८, 
२५४. 

उच्चकल्प बंश ५१. 

उज्जयिनी २३, १२५. 

उज्जयिनी प्रतोक ३१०, ३११. 

उडीसा १०७. 

उड्रबाटिका ग्रा. २४०, २५०, २५३. 

उतरक ८, ९. 

उत्राण २७३, २७५. 

उदयन १०५. 

उदयादित्य गांग नृ. १२५, १४६. 


डवरे 

उदयादित्य परमार नृ. १२५-१२८, 
१४६. 

उदयपुर ताम्रपट ३५. 

उद्दलउल ग्रा. २७५, २८६. 

उधुळ ग्रा. २७५. 

उपध्मानीय ४५, ११६, २१५, २१६- 

उपाध्याय, डॉ. ए. एन. ९५. 

उन्भिलक ग्रा. ५३-५५, ५८. 

उभयनानादेशि १४३, २४४,३४६,२४८- 

उमरखेड ३९६, ३९७- 

उमरगा ग्रा. १६६. 

उमरी ग्रा. १९५. 

उरिअम्म वसती २७०, २७३, २८६. 

उल्पर ग्रा. २४६, २४९, २५०, २५४- 

उस्मानाबाद ६०, १०३, १०५, ११३, 
१५१, १५९, १६५, १६६. 


ऊं 
अंबरखेड ३९७, २९८. 


ए 
एकनाथ ४०२. 
एडेनाडू ८३, ८७, ९६, १०१- 
एदलाबाद ग्रा. ता. २२२- 
एरम्बर्गे ग्रा. २०९. 
एरळी ग्रा. ३८५. 
एलडरी ग्रा. ३८५- 
एलबर्गा ग्रा. २०९. 
एल्लापुर ग्रा. ८२. 


णे 
ऐहोळे ग्रा. १०६-१०८, २३४, २४२. 


सृचौ 


ओ 


ओंकार मांधाता ग्रा. २३०. 
ओझा गौरीशंकर २५. 
ओल्डेनबरगे ७. 


ओऔ 


औरंगाबाद १०३, ११८, १४४, १५१, 
१५६, २४७, २७२, २७३, ३१२. 

औरंगाबादकर १२८. 

औद्रहादि ग्रा. २७१. 


क्र 


क्रह्ढधपुर ग्रा. ताम्रपट. ४६, ४८. 
क्र्द्धिपुरवणंन ४०२३. 


क 


कटक २६, २८. 

कडबा ताम्रपट २६३. 
कडुआल १२४, १४२. 
कडोदा ग्रा. ८९, २७१. 
कणाद १६८. 

कणेरेश्वर ३८९. 

कण्ड्रगण ३२३. 

कतरवल्ली ग्राम २७४, २८६. 
कतरवेल २७४. 

कदंब नृ. १०७, २०७, २०८- 
कदंब मरुडदेव ३६९. 

कदम, ज.ब. १८५- 

कंधाणे ग्रा. २७५- 

कंधार ग्रा. १६५, १६६. 


॥। कॉनिगहेंम ६. 


कनिष्क २३. 

कनौज २६५, २७६. 

कन्नड २९५, २९७-२९९, 
३२३, ३२५. 

कन्नड कुल. ८२. 

कन्ह्र नृ. ३४२ 

कन्हान नदी. ३६, ५५. 

कन्हैनाण ग्राम २७५, २८६. 

कपदंक नाणे. १३४, १३५, १४२. 

कपर्दी नाणे. १३५. 

कपर्दो २. शिलाहार नु. ३७५, ३९३. 

कपालेश्वर ९०-९५, १०१. 

कपालमोचन क्षेत्र. ९३. 

कपिल १६८, १८२. 

कप्प गाउंड २२४, ३२९. 

कमर्दोपुर ३८४. 

कमळाकर मुनी ४०३. 

कंमी विषय. २४६, २४९, २५४. 

कमेर ७३, ११०, ११५. 

कम्म नाडु २४९ 

“कंप्लोट वकस्‌ ऑफ आर. जी.भांडारकर' 
१७१. 

करडकल्लु १६६. 

करंजी ग्रा. १०. 

करण ३४०. 

करणाध्यक्ष ३४०. 

करवीर ग्रा. ९०, ९२. 

“करवोौर माहात्म्य ' ९२. 

करहूड ग्रा. ३४६. 

करहाट ग्रा. ९१, २२२, ३२५, २२६, 
३२८. 

करहाटक ग्रा. ८२. 


३१६, ३२०- 


सूची ४१३ 


करहाड प्रांत. २९७, २९८, ३००, ३२१, 
३२२, ३२५, ३२६, ३२८. 

करहाडक ९१. 

करिकुळ नृ. ३२२, ३२६, ३२८. 

ककं (पातालमल्ल) राष्ट्रकूट 
२६२. 

कर्कराज राष्ट्रकूट न. १८९, 
१९७. 

कर्डा ताम्रपट २६४. 

कणं १३३. 

करणं कलचुरी नृ. १२५, १२७, १२८, 
२३०, २३२. 

कणंदेव कलचुरी नृ. २१२. 

कणंपूर मुनीश्वर. १७३. 

कर्ण्णाट १४४, १४८, १९६, २३४. 

कर्नाटक राज्य ११२, १२२, १५४, 
१५९, १८९, २०८, २३४, २७१, 
२९८, ३४२, ३४४. 

कर्नाटक हिस्टॉरिकल सोसायटी ६३, 
६५, ८२. 

कनूल जिल्हा २६४. 

कऱर्‍हाटक २०७. 

कर्‍हाड ग्रा. ९१, २०७, २९५, २९७- 
३००, २२१, २३६, ३२३९, ३४०, 
३४६. 

कलचुरी हैहय २३०, २३२-२३४, २५०, 
२७६, २९७-२९९. 

कलंबर ग्रा. १६६. 

कलिंग देश. ७२, ८०, 
१०८, २१२. 

कलिदेवय्य नायक ३३२, ३३३, ३३९- 
३४१, ३४६, ३४८. 


नृ. 


१९६ 


९९, १०७, 


ड्व्४ 


कॅल्लुंबर ग्रा. १६६, १८१ 

कल्लकुंबरी ग्रा. १६६. 

कल्याण ग्रा. १५२, २९७, ३१९, | 
३२८. 

कल्याणपुर ग्रा. १५६, १५९,१६४,१७६. 

कल्याणपुरी ग्रा. १६६, १८१. 

कल्याणी ग्रा. १०४, १०५, १रर, 
१५९, १६६, ३१८, ३१९, ३२५ 
३२४-३२३७, ३२९. 

कवठे महंकाळ ग्रा. ३१५. 

कश्मीर देश. १६२, १६४, १७९. 

कळचुर्य राजवंश. ३३२, ३३४, ३४१, 
३४६, ३४७, २५१. 

कल(ळ)चुरी ३१९-३२१, 
३२६, ३२८, ३३४-२३७, 
३४०, २५०, ३५३. 

कळभ्र नृ. ११०. 

कळवण ताम्रपट २७१. 

काकतीय नृ. १९१. 

कांची २३, ७१, ७३, ९९, ११०, ११५, 
१८९, १९१, १९६, १९९. 

काटे, कृष्णराव ३६८. 

काटोल ग्रा. ५५, ५६. 

काणाद १६८, १८२. 

कानाखेरा ग्रा. २०. 

कानारदेव १३८, १४२. 

कान्हरदेव ३७४. 

कान्हेरी शिलाळेख १३५. 

कापालिक ११, ९३, ९४, १७१. 

कापिल १६८. 

कामं ' कावं गाऊंड, कप्प गाऊंड ' पाहा. 
३२४, ३२६, २२९. 


३२५ 


३३९, 


स्‌चो 


“कामसूत्र ' २३४. 

कायगाव ८९, २७२. 

कायारोहण क्षेत्र. १६९. 

कारंजा ग्रा. ४०२-४०४. 

कारंजेकर ४०३. 

कारवान ग्रा. १६९. 

कारेय गण ३२२, ३२३, ३२६, ३२८. 

कातंबीय हैहय नृ. २२९-२३२, २३७. 

कात्तिकेय ७८, ९७, १०६, ११४. 

काल(ला)मुख ९४, १६८, १६९, 
१७१-१७३, १७५. 

कालवार ग्रा. शिलालेख ३०१, ३७४, 
३७८. 

कालिकामोत ३६. 

कालिदास महाकवी २३१. 

कालिदास दंडनायक १६६, १६७. 

कालिदास सेनापती १४४, १४७, १४८. 

काव गाऊंड ३२४, ३२६, ३२९. 

कावडकर १४४. 

“काव्यमोमांसा ' २७६. 

काश्मीर ' कश्मीर' पाहा. २६, ९३, 
१५७, १६२-१६४, १७६. 

कासलीवाल, नंदलाल २५६. 

कासार शिरसी ग्रा. ६०-८३, ८७, ८८, 
१०३-११७. 

काळांजरपुर ३३५, ३४६, ३५१,२५२. 

काळे, या. मा. ३८१, ३८४, ३९९- 
४०२. 

किनगाव चाथु ३७०. 

किरकोला १३८, १४२. 

किल्लेदार, प्रा. ३. 

किव्वग्राम १५८, १८२. 


१ 


स्‌चो 


किसिवोळलु ग्रा. ७५. 

किसिकाडु ग्रा. ८२. 

कौिवर्मा चालुक्य तू. ६९, ७०, ७९, 
८७, ९८, १०७, ११५, १२२ 
गळळू- 

कौर्तो नायक १३९, १४३. 

कौलशोषंक ३२, ४१. 

कोलहॉनं ४७, १९४. 

कुक्कय्य १८७, १९४, २०२. 

कुठारागड ग्रा. ५१. 

कुंड ग्रा. २८३, ३८४, ३८६. 

कुडालसंगम ३३८. 

कुंडि गण ३२३. 

कुंडिसहस्र ८२. 

कुंदशवती शिद नृ. २०६. 

कुन्तलाधिपती ४३, ४९, ५१, ५७, १२६, 
१२७. 

कुंबरगाव १६६. 

कुंभम्‌ ग्रा. २६४. 

कुमारनारायण (मंळुगिदेव) कलूचुरो 
नु. ३२९, ३४६, ३४७. 

कुमारपाल गजर नृ. ३१८. 

कुरुगोडू ग्रा. २४४. 

कुरुंद ग्रा. ७३, ७५, ७६, ७७, ८०, 
८९, १००. 

कुरुंदक ग्रा. ७५, ८९, २६०, २६७, 
२६८, २७१, २७२, २८०, २८५. 

कुरुंदवाड ग्रा. ७६, ८९, २७१, २७२. 

कुन्तल् देश. ४९, ५१. 

कुरुंदा ग्रा. ७६, ८९, २७२. 

कुलोत्तृंग चोल नृ. १२७, १४८, १४९, 
३१८. 


४१ 


कुवेक ग्रा. २५४. 

कुशिक १६९. 

कुसन्र ग्रा. ७७. 

कुसुमबाण २२३, २२५, २२७, २४०, 
२५०. 

कुसुवंडूर ग्रा. ७७, ८१. 

कुळकर्णी ३७२. 

कुळकर्णी, आ. रा. १०३. 

कूडलदामवाड ग्रा. ८९. 

केतगाउंड ३१७, ३२४, ३२६, ३२९, 

केणि १३७, १४२. 

केदारेश्वर ३५७, ३५९, ३६४. 

केरल (ळ) देश. ७२, १०७, 
११५, १८% १९४, 

केशव चौवेर ८२. 

केशव हिवेदी ८२. 

केशव भारती १५१. 

केस (श) वार्य्य८१. 

केशिदेव( राज) शिलाहार नृ. २९२, 
२९३. 

केसव त्रिवेदी ८३. 

केळकर, य. न. ३९२. 

केळापूर ग्र!. १९५. 

कों(को)कण देश. ५१, ७२, ७९, ९९, 
१०७-१०९, २३४, २९०-२९२, 
३०१, ३०४-३०७, ३२२, ३५७, 
३७३-२३७५, ३७७, ३९३. 

कोक्कल हुहय नृ. २६४, 
२८३. 

कोट ग्रा. जि. १३५. 

कोल्लगिरि ९०. 

कोल्लाडगिरिपट्टन ९१. 


१६, 
२१८. 


२७८- 


४१६ 


कोल्लापुर ८२, ८५, ९०, ९१, ९४, | 


१०१. 
कोल्हापुर ४९, ८३, ८४-१०२, ११४ 


सूची 


खान २२२. 
खानदेश २३४. 
खानापूर २९५, २९९, ३३१. 


२१४, २७१, २९६, २९८, ३१५, | खाप, एस. बी. ४०. 
रे४र. खापा ग्रा. ५५. 
कोत्तिशर्मा ११३, ११६. खारेपाटण ग्रा. ताम्रपट. ३७७, ३७८ 
कोपराड ग्रा. शिलालेख. ३०१, २७४, । ख्वाजा मुहमद ३११. 
३७५. खिद्रापूर ग्रा. शिलालेख २९, ८९, २९६, 
कोपुरवंश ८२. २९८. 
कोप्पल ग्रा. ७५, ७६, ८२, ९७. खिलजी ३०४, ३०५, ३७४. 
कोसल देश. १०८, २११, २१८. खुबाळी ग्रा. ५५. 
कोसला '५७. खुलदाबाद ग्रा. २४७. 
कौरुष्य १६९. खेट ग्रा. ७७, ८१. 
कृतवीर्य नृ. २२९. खैरनार प्रा. रा. बे. २५६. 
कृष्ण १६९. खैरोंडी ग्रा. २७१. 


कृष्णमाचारलू ६३, ८२. 
कृष्णराज १ राष्ट्रकूट नृ. १८९, १९७, 
२०९, २१५, २६२, २७५७, २८२. 
कृष्णराज २ राष्ट्रकूट नृ. २६४-२६९, 

२७७, २८३. 
कृष्णराज ३ राष्ट्रकूट नु. १३, १४. 
कृष्णराज कलचुरी नृ. २४८. 
कृष्णवर्मा २. कदंब नृ. २०८. 
कृष्णा नदी (१) ८९, २७१. 

(२) कन्हान. ३६, ३८. 
कृष्णाल ३६, ३८. 
क्रियाशक्ति पंडित १७३-१७६, १८३. 


ख॒ 


खडकवली ग्रा. २७२. 
खंडाली वंश ३४२. 
खरे, ग. ह्‌. २५, २०२. 


खोपकर, डॉ. श्री. मो. ३८८. 
खोबरेकर, वि. गो. ४०, ११८, २८८, 


२९५, ३०२, ३१५, ३३१, ३५८. 
खोलेश्वर सेनापती ३९१. 


ग 


गंग नृ. १०२७, १०८, २०८-२११, २१५, 
२१५७, २१८. 

गंगवाडी ३१८. 

गंगा १११, ११६, २४९. 

गंगादेवो (बसवाची पत्नी) ३३७. 

गंगापूर ग्रा. ता. १६६. 

गंगा भगवतो २३७. 

गेंगुली, डी. सौ. १२९. 

गंज ग्रा. १६. 

गडलिंगज ग्रा. २१४. 

गण २७०, ३२३. 


सर्चो 


* गणितसारसंग्रह ' २६२. 

गणेशवाडी ९४, १४७, १५१-१८३. 

गण्डरादित्य शिलाहार नृ. ९६, ९७, 
ड्र्रे. 

गदग ग्रा. १५४. 

गद्याण नाणे. १३४, १३६, १३८, १४२, 
१४३. 

गद्धेंगाळ ३६९, ३९०. 

गनम २२२. 

गयनाथु ३६२, ३६७. 

गर्ग १६९. 

गवरे ३४४, ३४६, ३४८. 

गवरगड ग्रा. शिलालेख. 

गवरेश्वर ८६, २९७, २९९, ३३२- 
१२३४, ३४०, ३४१, ३४५-३४८. 

गहिभोनाथ ३६७. 

गाउंडस्वामी ३२४४, २४६, ३४८. 

नाउंदेब ३७०. 

गांग न १८९, १९९. 

गांगेयदेब कलचुरी नु. १२५. 

गात्रिग ३४४, ३४६, ३४८. 

गांधी धोर पै. १३४, १४२. 

गिरणा नदी. २७२, २७४. 

गिरिपर्षर्णा नदी. २७२, २८१. 

गिरिपर्ष्णी नदी. २७३, २८६. 

गीता-माहात्म्य १६५. 

गुजराथ देश. १२५, १६९, २३४, २७२, 
३०४, २०५. 

गुंडबली ग्रा. ३०२. 

गुंडा ग्रा. २०, २९. 

गुणचंद्र २६२. 

गुणधवल २१४. 
*॥-9--27-4. 


४१७ 


गुणरत्नसूरी १७१, १७२. 

गुणवर्म १४. 

गुप्ता, प्रभावतो वाकाटक राजी. १६, 
३२, ३४, ३५, ३८, ४८, ५७. 

गुलबर्गा २७१. 

गुजर नृ. ७२, ८०, ९९, २१०, २११, 
२१७, २७७, २८३, ३१८. 

गुलिका १३८. 

गुली १३८, १४२. 

गुह २५४. 

गुहेश्बर ३६७. 

गू्जर प्रतिहार २६५, २७६. 

गोंक वेळनाण्टी चोड. १३०. 

गोंक शिलाहार नृ. ३२२२. 

गोखले, डॉ. शोभना १५, २२. 

गोदावरी नदी. ४९, ९३, १८१, २७२. 

गोपराष्ट्र ९३. 

गोऱ्हा ग्रा. ताम्रपट”२१२. 

गोल्ल देश. ७२, ७९, ९९. 

गोल्हण १३७. 

गोवर्धन ह्रबाजी ३८३, ३८४, ३८६, 
३८७. 

गोवळकोंडा ३०५. 

गोविद १ राष्ट्रकूट नु. १८८, २००, 
३७७, ३८२. 

गोविद २ राष्ट्रकूट नृ. १८९, १९८, 
२६२, २६३. 

गोविद ३ राष्ट्रकूट नृ. १०२, १०८, 
१८५-२२१, २२६, २३९-३४३ 
२५३, २६३. 

गोविद ४ राष्ट्रकूट नृ. ६८, ३८५, 

गोविद आपाजी ४००, 


४१८ 


गोविदनाथ ४०२. 

गोविदसिग गुरु १०. 

गौड देश. २०९, २१६. 

गोंड ३४४, ३४६, ३४८. 
गौतम १६८. 

गौतमीपुत्र २४, ३८, ४३, ५६. 
गृहवास ना. १३३, १४१. 
गृहीतसहस्र ११३, ११६. 
ग्रामकूट ८०, १००, २००. 
ग्रौस १३५. 


घ्‌ 
घटप्रभा नदी. २१४. 
घटोत्कच लेणे १६. 

घार्गे, भगवान २९५, ३३१. 
घुसर ग्रा. ४०२. 

घैसास, प्रभाकर ११४. 
घोडबवंद्य, बा. ग. ३, ३१. 
घृतकेणि १२७, १४२. 


च 


चक्रकोट ग्रा. १२७, २०९. 

चक्तदुर्ग ग्रा. १२७. 

चक्रधर १६५, ४०२-४०४. 

चक्रपाणी ३४, ३८, ३५९, ३६१, 
१३६३-२६५. 

चक्रपालित २०. 

चक्रायुध २१२. 

चतुवंगे चिंतामणी १२३, २४७. 

चंदगड ग्रा. २१२, २२०. 

चंदनपुरी २७२. 

चंदनापुरी २६०, २७०, २७२, २८०. 
8-9-2-यन 


सूची 


चंदवुरी ७७, ८१. 

चंद्रहमण ग्राम २७५, २८६. 

चंदेल नृपती १३०. 

चंद्र नृ. १०५. 

चंद्रगुप्त २ नृ. १६, ३४, ३५. 

चंद्रगुप्त मोर्य नु. २०. 

चंद्रपुरी ३८५. 

चंद्रपूर ११२. 

चंद्रप्रभ २७०. 

चंद्रवल्ली २०६, २०८. 

चंद्रादित्य ११०. 

चंद्रोणी ग्रा, २४०, २५०, २५३. 

चधम ना. ३७७. 

चन्नबसव ३३८. 

* चन्नबसव पुराण ' ३३७. 

चम्मक ग्रा. ताम्रपट २१, ४६, ४८. 

चल्कापूर १५०. 

चलिक्य ११५. 

चल्लिकि देश. १०४, १०५, ११२, 
११६. 

चांगदेव २४९, ३६३, ३६५. 

“चांगदेव पासष्टी ' ३६३, ३६५, ३६७. 

चांगा २६१, २६३, २६४. 

चांगु नारायण २९. 

चांजे ग्रा. शिलालेख ३७८. 

चाटु ग्रा. २७०. 

चांदवड २७५. 

चांदा जि. ४, १२६, १२८, ३०९, ३१२. 

चांदूर २५०, ३८३-३८६. 

चांदोरकर, पां. मा. ६०, ८२, २७५, 

चामलिक १३४, १४२, 

चामुंडा ११. 


चालुक्य-कल्याणी १२९. 

चाल्‌्क्य १०३-११७, १२२, १३९, 
१४७, १४८, १५२, १५४, | 
२११, २१५, २१८, २३३, २३४, 
२५०, २९७, २९८, ३०१, ३०४, 
३१७-३२२, ३२५-३२८, ३३२- 
३३७, ३४२, ३४६, ३४७, ३७५. 

चालुक्य-विक्रम शक १५४, १५५, 
१५७, १५८, १७७. 

चावण नायक २९७, ३३२, 
३४०, ३४६, ३४७. 

चावर्धा ग्रा. ३८४. 

चिचगव्हाण ग्रा. २७२. 

चिंचणी ग्रा. ताम्रपट २६०, ३७५. 

चिंचवल्ली ग्रा. २७२, २८१. 

चित्रकंठ ११०, ११५. 

चित्राव, सिद्धेश्‍वर शात्री ९१. 

चिपळूण ग्रा. ९१, १०९, 

चोर्क्माय अन्वय २६०, २६९, २८१. 

चुल्की नदी. १०५. 

उल ग्रा. शिलालेख ३०१, ३७४. 

चेदि देश. २६४, २७७, २७८, २८३. 

चेर न्‌. ७१, ७२, ७९, ९९. 

चेलपेय ३००. 

चेय्यपदेव २९६, २९९, ३००. 

चोल ७१, ७२, ७९, ९९, ११०, ११५, 
१८९, १९६, २११, २१८, ३१८. 

चोळीय देश. १०७. 

चोलुक्य १२५. 

चौधरी, डॉ. कु. तारा २२२. 

चौंधाणे ग्रा. २७५. 

चौधारपाडा ग्रा. शिलालेख २९२. 


३३३, 


स्‌चो डवर 


छू 


छट्टय २००, 
छट्ठियान २७३, २७४, २. 
छत्तिसगड ५०, 

छितपैय ३००. 

डित्तराज २९०, २९९, ३९० 
छिद कुल २१९. 

छिदास्तान ३०८. 

छोपा नगर १४३. 


ज़ 


जॅक्सन ८९, २७१. 

जगत्तृंग १ (गोविद ३) राष्ट्रकूट नृ. 
२११, २१३, २१९, २२४, २२६, 
२३८, २३९, २५३, २५४, २६३, 
२७७, २८२. 

जगत्तृंग २. राष्ट्रकूट नृ. २६४-२६६, 
२७७, २७८, २८३. 

जगदेकमल्ल १. चालुक्य नृ. १२२. 

जगदेकमल्ल २. चालुक्‍य नृ. ३११६-३२०, 
३२२, ३२४-३२६, ३२८, २३२४, 
३२६. 

जगदह्देव मांलव नृ. ११९, १२४-१३१, 
१२८, १४०, १४४-१५०. 

जगन्नाथ मंदिर ४. 

जंजिरा ग्रा. ११४. 

जज्जुगी जगद्देव १२६. ' जगहेव ' पाहा. 

जन्नपिप्पलग्राम २८१. 

जफर माहामद ३०६, ३०८. 

जमदग्नी २३०. 

जमल्खेटक ४५, ५२-५५, ५७. 


४२० 


जमळ ग्राम १०५, ११२, ११३, ११६- 

जमालपाणी ग्रा. ५५. 

जयकेशी चालुक्य नु. १०६. 

जयकेशी कदंब नृ. ३७७. 

*जयधवला ' २९. 

जयध्वज नृ. २३१. 

जयनद ग्रा. शिल 
१४६. 

* जयमंगल ' २३४. 

जयवर्मन परमार नृ. ३१८. 

जर्यासिह १. चालुक्य नृ. १०६. 

जर्यासह २. चालुक्प नृ. १२२, १२३, 
१२५, १६८, ३१८, 

जयसिह परमार नृ. १२५, १२८. 

जर्यासिह गुर्जर नृ. १२७. 

जयसिंह वर्मा चालुक्य. ९३. 

जयावती १६२, १८०. 

* जरनल, बॉ. ब्रॅ. ए. सोसायटी ' १६९. 

णलवुत्कुभ ५३, ५४. 

जल्हण १३९, १४३. 

जवखेड ग्रा. ताम्रपट. २५०, २५१. 

जवळगा ग्रा. ११३. 

जळगाव २२२, २२३, २४८-२५०. 

जाइदेव २७४. 

जांब ग्रा. ४६, ४८. 

जांबगाव ताम्रपट. २६०-२६४, २६६, 
२६८, २६९, २७१, २७२. 

जावळो २०८. 

जिनशासन २७५. २८२, ३२५, २३२८, 
३्प्र. 

जिनवूरी २६२- 

जिव्हामलोय ३०, ४५, २१६, २१७. 


लख. १२७, १२८, 


सूचो 


जीमूतवाहन ३९३. 

जुन्नर ग्रा. ताम्रपट २०७, २०९, 

जुनागड २०. 

जुल्चनिनगर २०९. 

जेजक भक्ती १२६, १२९. 

जैन, डॉ. ज्योतिप्रसाद २५६. 

जेन, प्रभातकुमार १५. 

जैन, हिरालाल १४, २९. 

जैन वसती २५९, २६०, २६२, २९७, 
३२७, २२९, ३४९, ३५१, 

३५३. 


जैन-संदेश २५६. 


। जेन साहित्य और इतिहास ३०. 


जनिझम्‌॒ इन्‌ साउथ इंडिया १२६, 
१२९, १५८. 

जैमिनी १८६, १८२. 

जोग, डॉ. द. बि. ३२८८. 

जोगम कल्चुरी' नृ. ३३५५. 

जोगलदेवी १६२, १८०. 

जोगवा १६२, १८०. 

जोगळेकर, स. अ. ३१२. 

जोदरि भट्ट २४७, २५०, २५४. 

जोशो, डॉ. प्रु. म. २०३. 

जोशी, प्रा. म. रा. ३५८. 


झ 

झरिका ग्रा. ताम्रपट. १८५-२०३, 
२१३. 

झरी ग्रा. १९५. 

झाफर ३०५. 


झांबरे, शं. नि. २२२. 
झेलम नंदी. १६२, १६४. 


सूचो 


3 


टंकशाला १३५, १३६, १४२. 
टंकशाला करण ३४०. 
टाइम्स ऑफ इंडिया ३८८. 
टाकळी ४०३. 

टोय ग्रा. ९७. 

टोव्वि ग्रा. ९७, १०१- 


ठ 

ठाणे ९५-९६, २८८, ३०१, ३०६, 

३०७, ३७२, ३७६, ३७८, २७९, 
३९३. 

ठाणे-कोंकण बि. 
३७६. 

ठोसर, हरिहर १५१. 


३०४, ३०६-३०८, 


डं 


डोंगर ग्राम २७४, २८६. 


डोंगरगाव शिलालेख. १२७, १२८. 
१४६. 
डोंबिवली ग्रा. शिलालेख ३०१, ३०६, 


३०७, ३७२-३८०. 
डोंबिवली शहराचा इतिहास ३७२. 
ड्राकमा १३ 


ढक्‍्क १११. 
ढेरे, डॉ. रा. चि. ५४, ३६७. 


ण 


णायकुमारचरि5 १३, १४. 


त 

तडखेल शिलालेख. १५६. 

तंजावर १२५. 

तण्डिकोट ग्रा. १७१. 

तत्पुरुष पंडित १५८, १६१, १६७, 
१७३-१७७, १८३, १८४. 

तत्त्वसार ३६३, ३६६. 

तनग्राम १३९. 

“तरुण भारत? ३, ४०. 

तरोडी १९५, 

*तकरहस्यदोषिका ' १७१, १७२. 

तडंबाडी ३१९, ३३५. 

तण्णराव १४३. 

तऱ्हाळा ग्रा. ३०९, ३१२. 

तलभो ग्रा. १९५, २००. 

तलवाड ग्राम २७३, २७५, २८६. 

तलवाडे २७३, २७४. 

तलापाटक ग्राम २७४, २७५. 

तलुतो ग्रा. १९५. 

तांदुलवाडी २८३, ३८४, ३८६. 

तापी ८९, २२२, २४९, २७१. 

तामलक २६३. 

तामिलनाडू २४३. 

तामिळ १४८. 

ताश्रलिप्त २६३. 

तारव्होळ २१४. 

तारा नदी. २१४, २२०. 

तारा भगवतो २११, २१२, २१८. 

तालजंघ नृ. २३१. 

तावसगावे ८३, ८५, ९२, ९६, ९७, 
१०१. 

ताविअप्प २५०, २५१, २५५. 


श्र्र्र 


तासगाव ९५-९७. 

तिघ्रा ग्रा. २५०. 

तिरुपती ग्रा. ७५, ८२. 

तीरवाड ग्रा. ९६. 

तुंगण ग्रा. २७४. 

तुंगभद्रा १८०, १९०, १९१, १९५, 
२००, २१३, २१८, २७४, २८६. 

तुंगोणी ग्रा. २७३, २७४, २८६. 

तुर्काण २७६. 

तुषास्फ २०. 

तुळपुळे, डॉ. शं. गो. ९५, २९०, २९१, 
३०१, ३०७, ३७३, २७४, ३८९, 
३९१. 

तेउर ३२५. 

तेलंग, का. त्र्यं. २९१. 

तेल्लडी ३४५, ३४७, ३४८. 

तेलकेणि १३७, १४२. 

तंलंगी १३७, १४२. 

तैलप (सिंघण) २९८. 

तैल (प) प्रथम-१२२. 

तेल (प) द्वितींय-१२२, १२९, २०७- 

तैल (प) तृतीय-१२२, २९७, २१७- 
३१९, ३२३४, ३३६. 

तोगरहासू ३४५. 

त्रिपुरा २६४, ३३५. 

त्रिपुरी २३०, २३२. 

त्रिभुवनमल्लदेब चालुक्य नृ. १५५, 
१५६, १५७६. 

त्रिलोचन पल्लव नृ. १०५. 

त्रिलोचनाचा्य पंडित १७३, १७४, 
१५७६, १८३. 


सुची 


त्रिविक्रम भट्ट २६१. 

त्रिविक्रम (मंदिर) २८८. 

त्रैकूटक ५१- 

त्रैलोक्यमल्ल (देव) चालुक्य नृ. १५६, 
२९७, ३१७, ३१८, ३३३, २३४, 
३३६, ३४६, ३४७. 


द्‌ 


दखिणनाथ ३६३. 

दंगेय १४. 

दंडनायक 
१८२. 

दतिग ग्रा. ८२, ९१. 

दत्तात्रेय २२९. 

दन्तिदुर्ग राष्ट्रकूट नू. १८९, १९६, 
२६२, २७७, २८२. 

दरयाखान ३०५. 

दर्षसल्ल ग्रा. ७७, ८१. 

दशग्रीव ३२५, ३२८. 

दशपुर १९३. 

दशभोइली ग्राम २७४, २८६. 

दशमान पद्धती ६८, ८७, ९६. 

दशरथ २२४, २५०, 

दशवेल २७४. 

दहरसेन नृ. ५१. 

दळवे, जसवंत ३२७३, २७९, ३८०. 

* दक्षिण मध्य. इति. साधने २१०. 

दाजिबाजी महाराज ३९७, ३९८. 

दांडेकर, गो. नो. २५८, ३५९. 

दाढिका मालु २९३. 

दाभोळ ग्रा. १६९. 

दाम (नाणे) १३५-१३८. 


१५७, १५८, १७६, 


सूची 


दि अर्लो हिस्टरी ऑफ दि डेक्कन' २२, 
४८, ४९, ५१,६८,१२९,१३०,१३१, 
१४७, १६९, ३३४, ३३९, ३४१. 

दिगंबर जन ११, १२, १४, १६८ 
१८२, २००, २७१, ३२२, ३२३. 

दिती १६२, १८०. 

दिनकर बाळाजी ६०, ६१. 

दिमभाग नृ. ४. 

दिलीप नृ. २३१, २५१. 

दिल्ली ३०४-३०६. 

दिवाकरसेन वाकाटक नृ. ३५. 

दिवार ग्राम २७५, २८६. 

दिवे-आगर ग्रा. ताम्रपट ६१, ७६, ८२, 
९१, ३८९. 

दिवेकर, गु. व्यं. २१५. 

दिक्षित, डॉ. मो. गं. १५, ३१, ६१, ८२, 
९१, १०३, ११८, १५१, २५६, 
३११, ३१२, ३७१, ३७२, ३७६, 
३८८, ३९०, २९१, ३९४. 

दीक्षित, शं. बा. २८. 
दोघ निकाय ६, ७. 

डुदिया ताम्रपट ५५. 

“दुर्गदर्शन ' २५८, ३६६. 

दुर्गशक्‍ती सिंद नृ. २०६. 

दुर्गगारथ्ये ३५, ३८. 

दुलंभदेवी १०७. 

देऊदपाटक ग्रा. २४०, २५२. 

देगलूर ग्रा. ता. १५९, १६६. 

देव, डॉ. शं. भा. ४०. 

देवगिरी २९६, ३०५, २७४. 

देवगुप्त गुप्त नु. ३२४, ३८, ४३. 

द्वेवटेक ग्रा. शिलालेख ४. 


करंडे 


देवन नदी. ७७. 

देवनागरो (लिपी) १७, १८६, २०४, 
२९५, ३५९, ३६०, ३९६. 

देवरगाव २७५. 

देवराज गुप्त नृ. ३२४. 

देवसेन आचार्य २७०. 

देवसेन वाकाटक नृ. १५-३०, ३२. 

देवो भागवत ९०. 

देवी महात्म्य ९०. 

देवेग्य १९४, १९५, 
२२१. 

देशपांडे, प्रा. ब्रह्मानंद ३. 

देशपांडे, डॉ. य. खु. ३७१, ३९४, ३९५. 

देशमुख, अ. गु. १८५. 

देशमुख, भगवंतराव १८५. 

देशिग बोरगाव ग्रा. शिलाळेख ३१५ 
३२९, ३३९. 

देशिजन १२२, १३२३, १४१. 

देसाई, पी. बी. १२६, १२९, 
१९१. 

देसाई, मुरारजी २०३. 

देसाई, श्री. र. २१. 

दोधलाल १३७, १४२. 

दोरसमुद्र १२७. 

दौलताबाद २६३ (ताम्रपट), ३०५. 

* दृष्टांतपाठ ' १३४. 

द्यूतकपर्द (नाणे) १३५. 

द्रम्म (नाणे) १३५-१३८. 

द्रमिळ देश. १०७. 

द्रविड संघ २६०, २६९-२७१, २८१, 
२८७. 


द्राविड १९०. 


२०२, २१३, 


१५८- 


४२४ 


द्रौपति ग्रा. ८३. 
“द्वदयाश्रय” (काव्य) ९०. 
ह्वारावतीपुर ३४४. 
द्विवेदी, सुधाकर २६. 
हिवेदी, हजारोप्रसाद ९४. 


घ्‌ 

धनंजय पुण्यवल्लभ ११४. 

धन्नउर ग्राम २७३,२७४, २८६. 

धरणगाव ३८२-३८४, ३८६. 

धरगेंद्र, सर्यराज २०७. 

धरा (ऱ्च्धारा) ग्रा. १३०. 

धराधिनाथ १३०, १३१, १४०, 

धर्म १७९, २११, २१२, २१८- 

धर्मपाल नृ. २१२. 

धर्मचक्र ३. 

धर्म्मंपुरी १२१, १२२, १२७, १३२, 
१४०, १४१. 

धर्मापुरी ११८-१४३, १४६, ३५०. 

धानरी २७४. 

धामोरा २४८. 

धार १२५, १३०, 

धारवाड ६३, ६५, ७६, ८२, ९७, १५७, 
१५८, २०८, 

धारा १२५, १२६, १३१. 

धारावर्ष राष्ट्रकूट नू. २००, २०९, 
२१९, २६३, २७४. 

धाराशिव १९३, २००. 

घोंडिरामजी ११८. 

धोर राष्ट्रकूट नू. २०९, २१५, * धुव, 
* घारावषं ' पाहा. 

घाराधिवती १३१. 


सूची 


घुळघर ४०४. 
ध्रुव राष्ट्रकूट नू. १८९, १९८, २६३, 
२७४. 


नकर २५०. 

नकुलोश १६९. 

नकुलीश्वर १६९. 

नगर ग्रा. जि. ३६४. 

नगर (श्रेणी) १२२, १३३, १५१, 
१४२, ३४९, ३५०. 

नगरत्तार १३३, ३५०. 

नगरधन ग्रा. ३६, 

नचना ग्रा. १६. 

नचनेकीतलाई ५१. 

नंदनाथ ३६७. 

नंदापुर ५५. 

नंदियण्ण सावंत ३१७, 
३२९. 

नन्दिवर्धन ४८. 

नन्न १४. 

नरवमन परमार नृ. १२६, १२८, १२९, 
१३१. 

नर्रासग होयसळ नृ. ३१८. 

नरसिघदेव २२६, २२८, २२९, २३७- 
२३९, २४६, २५४. 

नर्रासह्‌ पल्लव नृ. १०९. 

नर्राश्ह २ होयसळ नृ. १४७. 

नरेंद्रदेवे (विनथादित्य) चालुक्य नू. 
८ 

नरेंद्रसेन वाकोटक नृ. ४६-४९, ५७. 

नरेंद्रादित्य ११३, ११६. 


३२४, ३२६ 


सूची 


नमंदा नदी. ५१, १९०, २३०, २३३, 

२३४, ३३५. 
" नल नृ.४९, १०७, २३१, २५१. 

नव-कालिदास १८२. 

* नवनीत ३८८. 

* नवभारत टाइम्स' ३८३. 

* नवशक्ती ' देनिक ३०२. 

नवाईत २७७. 

नळगंगा नदी ३८४. 

नाइक ३७६. 

नाइता ३०६, ३०७. 

नाकु ३२७६, ३७७. 

नाखुआ ३७६, ३७७. 

नाग ६, ९: 

नागदत्त ६. 

नागदेओ ३०६, ३०८. 

नागदेव नायक ३१७, ३२७, ३३०, 
३३२, २४०, ३४६, ३४७. 

नागपुर ३६, ४१, ४८, ५५, ५६, 
१२८. 

* नागपुर टाइम्स ' ३. 

नागरसेन १३९, १४३. 

नांगरकटक १९. 

नागरी लिपी. ६१, ८५, ११९, १५१, 
१५३, १६०, २२३, २८९, ३०३, 
३६१, ३८१. 

नागलांबिका ३२८. 

नाग वंश ६, १२७. 

नागवर्धनराज चालुक्य नु. ९३, ९४. 

नागसेन ६. 

नागहस्ति सिद. नु. २०६, २०९, २१९. 

नागाइसा ४०३, 


२५ 


नागाव शिलालेख ८५, ९७, १०१, 
३०७, ३७३, ३७५, ३७८. 

नागिका ६. 

नागिला ६. 

नागुजेश्वर ३९०, ३९३, ३९४. 

नागेश्वरदेव ८५, ३२७, ३२९. 

नाथुराम प्रेमी १४ (टी), ३०. 

नांदोकट (ड) १६५. 

नांदीतट १६३, १६५, १८१. 

* नांदीतट माहात्म्य ' १६५. 

नांदीपुरक "५३-५५, ५८. 

नांदुरा २२२. 

नांदेड १५९, १६५, १६६, ३८३, ३८५, 
३८६. 

नांदोरा ५५. 

नानादेशि ३४५. 

नामदेड ३६२, ३६५, ३६६. 

नामदेव ३६६. 

नायक १३८, १३९, १४२, २७६. 

नायता ३७६, २७७- 

नारायण ७८, ९७, १०५, १०६, ११४ 
१२०, १३३, १४१. 

नारुक २२९, २५२. 

नारोबास बहाळिये ४०३. 

नालंदा २१२. 

नासिक ९३, ९४, ११२, २४८, २५६, 
२७१, २७२, २७४, २७५. 

नासिरराय ३०४-३०६, ३०८. 

निका मलिक ३७५, ३७६, ३७८. 

निकाय ६, ७. 

निजामुल्मुल्क २८४. 

निट्ट्र ग्रा. २१४, २२०. 


४२६ 


निडचव्वे ग्रा. ७७, ८१. 

नित्यवषंदेथ राष्ट्रकूट नृ. २५७, २६०, 
२६७, २८०, २८५. 

निमगाव २७२३. 

निम्बग्राम २७३, २८१- 

निरंजन माधव ४०२. 

निरवद्य पुण्यवल्लभ ११४. 

निरुपम (ध्रुव) राष्ट्रकूट नृ. १९९, 


२०९, २१६, २६३, २७७, 
२८२. 
निलंगा ६०, १०३, १०५, १५१, 
१५९. 


निवत्तन १३९, १४३, १५४, १५५, 
१७७, २४७, २५५. 
निवालु ३९२, ३९४. 


निवृती (तती) १४, ३६१, ३६र, 
३६५, ३६६. 

नोलकठ शास्त्री १६९, ३१९. 

नीलगव्हाण २७४, २७५. 

नीलग्राम २७४, २७५, २८६. 

नोललोचना २३८. 

नेमाड जि. २३०, २३३. 

नेमिबंत राजे ३८१, ३८४. 

नेरूर ग्रा. ताम्रपट १०७, १११, 
११२. 

नेलूर २४९. 


नेवासे ३११, २१२, ३८९. 

नेसरिका २१३, २१४, २२०. 

नेसरी ग्रा. ताम्रपट १९२, २०३-२२१, 
२०६, २१३. 

नृग नु. २२१, २५१- 

नृसिंह सरस्वती ४०२. 


स्‌चौ 


ष्‌ 


पकक्‍्कोडिका ग्रा. २२८, २३८, २४०, 
२५०, २५३. 

पगडी, सेतुमाधवराव १६५. 

पचनेकायिक ६, ७. 

पंचगंगा ८९, २७१. 

पंचनगर १३३, १३४, १४२. 

पंचमहाशब्द १५६, १७६, ३३५, ३४६ 
३४७. 

पंचहतति १३७, १४२. 

पंचहन्तति १३७. 

पंचाहन १३७. 

पटबर्धन-जोशी ६१. 

पटवर्धन, शं. श्री. १८५. 

पट्टडकल ग्रा. ७५, ७६. 

पट्टणसेट्रि २४९-३५१, ३५३. 

पट्टबन्धोत्तव ७३-७५, ७७, ८०, ८८, 
८९, १००, २६०, २६१, २६७, 
२६८, २७१, २७२, २८०, २८५. 

पट्टळेंकरण १५८. 

पडढक ११६. 

पंडरंगपल्ली ग्रा. ताम्रपट ५१. 

पंढरपूर ३८५. 

पणजी ग्रा. ताम्रपट ३७७. 

पत्तनमण्डपिका .१३६. 

पदुमण ऐडि २९५, २९६, २९९, ३००, 

वद्मगाउंडी ३२४, ३२६, ३२९. 

पद्मपुराण १६५. 

पद्मशि(सि)ब राउल ८३, ९०, ९२, 
९४-९६, १०१. 

पद्या १३३, १४१. 

पयोष्णी नदी. २४९, ३८५. 


सूची 


, परतूड ग्रा. १६५. 

परभणी जि. १४६, १६५, २७२. 

परमददं देव चालक्य नृ. १२२, १२३, 
१२६, १४०, ' विक्रमादित्य ६ ' पोहा. 

*परमार अभिलेख" १३०. 

परमार नृपती १२९, १३०, १४६. 

परशुराम ७२, ७३, ८०, १००, २२३ 
२३०, २३१, २३६, २३७, २५२. 

परळ शिलालेख. २९२, ३७८- 

परांजपे, श्री. ना. ३८८. 

परांजपे, ह. श्री. ३८८. 

परिबच्छर चतुर्वेदी २१३, २२०. 

पणदत्त २०. 

पणंशाला १३५, १३६, १४२. 

पर्माडिदेव १२३, ' परमददंदेव ' पाहा. 

पर्यली ग्रा. २२. 

पर्वताम्नाय १७१. 

पर्वतावली १६८, १६९, १७१-१७३, 
१८२. 

पलमडि ग्रा. २०८. 

पल्लव नृ. ७१, १०८, १०९, १४७, 
२०९-२११, २१८- जू 

पवई ग्रा. शिलालेख. ३८८-३९५. 

पवनार ग्रा. २७. 

पहाडे, चंदुलाल २५६. 

पळसिगे १५८. 

पांगारकर, ल. रा. ३६४. 

पाचगणी ग्रा. १०. 

पाटणकर भोमराव २०३. 

पाटश्वर देश. २१२. 

पाटील, दि. बा. १०३. 

पाटील, वसंतदादा ३१५. 


४२७ 


पाठक, का. बा. २०३. 

पाडलाबद्द ग्रा. २७२, २८१. 

पाडळदा ग्रा. २७२. 

पांडुरंग ३३७. 

पांड्य नृ. ७१, ७२, ७७, ९९, १०७, 
११०, ११५, १४५, १४७-१४९, 
१८९, १९६, २१८. 

पांढुर्णा ग्रा. ताम्रपट ३७, ५५. 

पांढरादेवी १०. 

पाणुव नायक ३५०-३५४. 

पातालमल्ल (कर्क) राष्ट्रकूट नु. २४३ 
२६३. 

पातुरडे ४०३. 

पातूर ४०२, ४०३. 

पान्हेर २८२, ३८४, ३८६. 

पापरनूरु ८२. 

पायाघाट ३८२, ३८५, ३८६. 

पारडा ग्रा. शिलालेख ३६८-३७१. 

पारसिक ७३, ११०, ११५. 

पारळ ग्रा. २७३. 

पारियाल ग्राम २७३, २८१. 

पारोळा ग्रा. २४८. 

पाल वंश २१२. 

पालिध्वज १११, ११५, ११६. 

पाली भाषा १७. 

पाली ग्रा. ७६, ८२. 

पाश्‍्वंदेव ३२४, ३२६, ३२९. 

पार्श्वनाथ २९९, ३१७, ३५२, ३५४. 

पाशुपत ९४, १६९-१७२. 

पिंपरखेड १६५. 

पिपरी ग्रा. ताम्रपट २७४, २७५. 

पिप्परिकखेट १६३, १६५, १८१. 


४२८ 


पिप्पल ग्राम १५५, १५८, १५९, १६१, 


६४, १६६, १६७, १७२, १७५- 
१७७, १८१. 
पिप्पलवह ग्राम २७५, २८६ 
पिंपळा ग्रा. २७५. 


पिल्हे, दि. ब. स्वामोकम॒ ६५, ६७ 
१२१, १५५, १८८, २२६, २६०, 
२८९, २९६, ३०३, ३१६, ३३३. 

पुणिदि ग्रा. ७७, ८१. 

पुणे ग्रा.जि. ३२, ३५, २०७, २०९. 

पुरी ग्रा. १०८. 

पुरूरव नृ. १०५, २७७, २८२. 

पुलकेशी प्रथम चालुक्य नृ. ६९, ७०, 
७८, १०६, ११५, १२२. 

पुलकेशी द्वितीय चालुक्य नृ. ६९-७१, 
८७, ९३, १०७-१०९५, १२२, १५ 
२३३, २३४. 

पुलगुंट ग्रा. शिलालेख १५६. 

पुलिकर १५९. 

पुष्पगुप्त २०, 

पुष्पदंत १३, १४. 

पुसद ग्रा. १४६. 

पेटिकाशीर्षक लिपी. १७, ३२, ४२. 

पेम्म गाउंड ३३०. 

पेर्मा गाउंड ३१७. 

पेर्माडिदेव कलचुरी नृ. ३१६, ३१९, 
३२०, ३२५, ३२८, ३३५. 

पेर्माडिदेव सिद नृ. ३१८. 

पं १३४, १४२. 

पँठण १८९, १९१, १९३, १९४, १९८, 
२७१, २७२, ३८९. 

पोढदेव १३८, १४२. 


सुची 


पोण ग्रा. १९५, २००. 

पोमल प्रो ३७३, ३७८, ३७९. 

पोंब ग्रा. ३८९, ३९०, ३९४. 

पोलसिद सिद नृ. २०७. 

पोलेकेसि ८७, ९७, “ पुलकेशी ' पाहा. 

पोहनेरकर न. शे. ११८, १२१, १३२, 
१५१. 

पौण्डरोक यज्ञ. १०६. 

पौनी ग्रा. ३-९, ३१-३९. 

पृथिवीपुर ४५, ५३, ५४, ५८. 

पृथिवोसमुद्र ४५, ५४, ५६. 

पृथ्वोषेण (सेन) १. वाकोटक नु. १५, 
१८, ३४, ३८, ५७. 

पृथ्वोषेण २. वाकोटक नृ. ४०-५९. 

प्रताप बिंब ३७५. 

प्रतिकंट हेह्य नृ. २२८, २३१-२३५, 
२५१- 

प्रतिष्ठान ११८, १२१. 

“प्रबंध चिंतामणी ' १२६. 

* प्रबरद्ध कर्नाटक ' १९१. 

प्रभाकर (घैसास) ११३, ११४, ११६. 

प्रभाकर भट्ट २२६, २२८, २३८, २४७, 
२४९, २५०, २५४. 

प्रभू ३४९-३५१, ३५३. 

* प्रमाणसंग्रह ' २६२. 

प्रवरपुर ३३, ३८, ४८. 

प्रवरसेन प्रथस. वाकाटक नृ. १९, ३४, 
३७, ४४, ४६, ५६. 

प्रवरसेन दितीय. वाकाटक नृ. ४, २१, 
२२, ३१-३९, ४६-४९, ५७. 

प्रवरसेन तृतोय. वाकाटक नृ. १९. 

प्रवरा संगम ८९. 


सुची 


* प्रसाद ' ३३१. 

प्राकृत भाषा. ५. 

“प्राचीन मराठी कोरीव लेख' ९५, 
२९१, ३०७, ३७२, ३७४, ३७८, 
३८९, ३९१. 

प्रिन्सेय , जेम्स ४६. 

प्रोत्नाहि ३७८. 


फतेखान ३०५. 

फररग्युसन ३५८. 

फारुकी घराणे ३८३. 

फिरोजशहा तघलक ३०५ 

फेंच ग्राम २७३, २७४, २८६. 

फेरिस्ता ३०५. 

फेरोजशहा बहामनी ३६९. 

फ्लीट डॉ. ७५, ८९, ११२, १९र, 
३१९, ३३६, ४६०. 


ब 


बगडगे २०९. 

बंगाल २६३. 

बगुम्रा ग्रा. ताम्रपट १९८, २६०-२६६, 
२६८, २६९, २७२. 

बटपूर १०७. 

बदनगुप्पे २००. 

बदरी नदी. २२५, २२८, २३५-२३७, 
२४८, २४९, २५२. 

बनारस ताम्रपट २३०, २३२. 

बप्प २१; क २१, ३०. 

बरुआ ७. 

बर्जेस ३५८, 


र्र 


| बलद ग्रा. ७७. 


बलदेव ३३७, ३४२. 

बलाम्म ठक्कुर ९३. 

बलि नृ. १२०, १३३, १४१, २६७, 
२७९, २८४. 

बलेग्राम ९३. 

बल्लाळ परमार नृ. ३१८. 

बघ्तमत ग्रा. ता. २७२ 

बसव ३२३७, ३३२८. 

“बसव पुराण” ३३७. 

“बसव पुराणमु ' ३३७. 

बस्तर जि. १०७, १२७, २०९. 

बहामनी राज्य ३०५, ३६९. 

बहुलावाड ताम्रपट १८८, २१०. 

बहुसुवर्ण १०७. 

बळगामी १६८. 

बागडगे २०७. 

बागलकोट २०७. 

बागलाण २७४, २७५. 

बाण वंश २६८- 

बाणभट्ट ६६, ६९, २३४. 

बादामी १०४, १०६, 
१२२, २५०. 

बाप्पदेव २२. 

बांबे गॅझेटीअर १, १०५. 

बारशी (पंढरपूर) ३८५. 

बार्शी-टाकळी ४०२, ४०३. 

बाहुस्पत्य कालगणना ६७. 

बालाघाट ४५-५०, ५२, ३८३, ३८५, 
३८६. 

बाहापूर २८२, २८४, ३८६. 

बाहुबली १२०, १३४, १४२. 


ण्श 


१११, 


४३० 


बाळापुर ४०३. 

बिज्जण २९७, २९८, ३३४-३४१, 
३४६, ३४७, ३५०, विज्जल ' पाहा. 

बिज्जनराय २१२. 

बिज्जल ८५, ३१७-३२२, ३२४-३३०, 
३३५. ' विज्जण'' पाहा. 

* बिज्जलदेवरायचरित ' ३३७, ३३८. 

बिजा मंदिर मशोद स्तंभळेख १३१. 

बिदर ७७, १०५, १२२, १५९, ३८५. 

बिमरा १६६. 

बियाणी, कमलकिशोर १५, ३०९-३११. 

बिलहरी शिलालेख १३५. 

बिलोली १३१. 

बिल्हण १२३, १६३, ३२२. 

बरिस्मतखान ३६९. 

बीड ११२, १३१, १३२, १४६. 

बोरि ७७. 

बी. सी. लॉ. व्हॉल्यूम ६१, ८१, ८२. 


बुंदेलखंड १२६. 

बुद्ध ६. 

ब्रुद्धराज नृ. २३३२, २३४. 

बुद्ध घमं २१२. 

बुलढाणा जि. २२२, २५०, ३६८, 
३८१, ३८३, ३८४. 


बुल्लवादलि ग्रा. १०५, ११२, ११३, 
११६. 

बूल्ह्र ६, ७, २४, ११२. 

बेंडकोंडा ग्रा. ७७. 

बेन्च्र २०८. 

बेलूर १९१. 

बेल्लरी ६९, ७०, ८२, २०७, ३४४. 

ब्रेलोरा ४६, ४८. 


सूची 


बेळगाव. २१४. 

बेतुल जि. २४८. 

बैराट ग्रा. ७. 

बोधिवृक्ष ३. 

बोरकर ४०. 

बोरगाव ४०. 

बोरगाव-मंजू ४०३, ४०४. 

बोरगाव-देशग ३१५-३२९, 
३१७, ३१९, ३२५. 

बोरिग्राम २१७, ३२४-३२६, ३२९. 

बोरिगाव ३२७, ३३०. 

बोरी नदी. २४८. 

बौद्ध ४, ७, ९१, १६८, १८३. 

* बृहत्कथाकोश ' ९१. 

“बृहत्संहिता / २५, २६, २८, ९०, 
२३३. 

बृहस्पति १६८, १८२. 

ब्रह्मदेव ९३. 

ब्रह्मपुरी ८०, ८३, ३०९. 

ब्राह्मणिका २५०, २५४. 

ब्रह्मणे २५०. 

ब्राह्मो ल्पी.. ४, १७, ३२, ४२, ३५९, 
३६०. 

ब्रिटिश म्युझियम ताम्रपट १९१-१९३, 
२१३. 


३१५, 


भन 
अक्तमंडपिका १३६, १४२. 
भगदत्त नृ. ४. 
भट्टोत्पल २६. 


भंडारा ग्रा. जि. ३, ३६. 
भह्दावल्ली २७३, २८१. 


स्‌चो 


भद १४२. 

भद्रेश्वर २५३. 

भरत नृ. १२, १४, ७२, १००. 

भरत क्षेत्र १२. 

भहुंत ४-७. 

भवदत्त ४५, ५३, ५८. 

भवदत्त वर्मा ४९. 

भवनाग ३४, ३७, ५६. 

भाइदेव २९७. 

भाइयपेश्वर २९९. 

भाइयल २९९, ३००. 

भाइलंय २९९. 

भा. इ. सं. मंडळ ६०, ८२, २०३, २१०. 

भागवत, दुर्गा २७२. 

भागवत, डी. व्हो. ३९९, ४०४. 

भागोरथी ३४, ३७, ५६. 

भाडळोी ग्रा. २७३. 

भाण्ड १३९, १४२३. 

भाण्डप १२८, १४३. 

भांडारकर, डो. आर. ८९, १६९, १७०, 
१९०, १९१, २६३, २७१. 

भांडारकर, रा. गो. ८९, ९३, १७१, 
२७१. 

भांडूप ग्रा. ताम्रपट ३९३, 

भात्रहल्ली २०७. 

भांदक ग्रा. शिलालेख १२८. 

भादाणे ग्रा. ताम्रपट ३९३. 

भायणदेव ३००. 

भारती कण्णंपुर १७३, १८३. 

“ झा. इतिहास आणि संस्कृती, 
त्रैमासिक १४४. 

' भारतीय संस्कृती कोश ' ९२. 


४३१ 


* भारतीय लिपिमाला' २४, २५. 

भारशिव वंश ३४, २७, ५६. 

भार वंश ४. 

भालको ता. ७. 

भालल १३८, १४२. 

भास्कर त्रिवेदो ८२. 

भास्करभट्ट बोरीकर ४०३. 

भास्कराचार्य २४७. 

भाळवणी ग्रा. शिलालेख २९५-३००, 
३१६, ३२१, ३२५, ३३१-३३३, 
३३६,२३२९-३४१, २४४-३५१,२५ २३, 

भिलसा १३१. 

भिवणय्या १५८, १६१. 

भोकु सेटी ३६८. 

भोम चौलुक्य नु. १२५. 

भोम (सेनापती) १५२, १५८, १६१, 
१६३, १६४, १७९, १८१. 

भोमनाथ १४७, १५२, १५५-१५ट, 
१६०-१६७, १७५-१७८, १८२, 
वर “भीम पाहा. 

भोमदेव (प्रधान) १२-१४. 

भोमदेव (नायक) १३८, १४२. 

भोमरथी नदी. १०८. 

भोमसमुत्र १५५, १६४, १७६, १७७, 
१८१. 

भोमेश्वर १५५, १६६, १७७, १८१. 

भोष्माचार्य ४०३, ४०४. 

भुवन १५५. 

भुवनाचऊ १६४, १६५, १८१- 

भूम १६५. 

भूरिचंद्र सिद्धांतदेव ३२३, ३२४, ३२६, 
३२८. 


ब्ड्र 


भूलोकमल्ल चालुक्य नु. १२०. १२३, 
१२४, १३२, १३३, १४०. 

भेटे ग्रा. ३८५, ३८६. 

भेटगाव ३८५५. 

भरनभट्टो २०५. 

भोगपतो २००. 

'भोगल्ल १४. 

भोगावती २०७. 

भोंगीर १६६. 

भोज परमार नृ. १२५, २७१. 

भोज २. शिलाहार नृ. ९६, 
२९८, 

भोज २. गूर्जर प्रतिहार नृ. २७६. 

भोनगिरो १६५. 

भोजराज वि. मो. ४०. 

भोयगाब २७५. 

भोर ३६४. 

भोरा ग्राम २७५, २८६. 


११४, 


म 
मगध १०७, २१२. 
मंगरूळ ग्रा. ता. ३०९, ४०२. 
मंगलपुरक ग्रा. २२६, २२८, २४६, 
२५४. 
मंगलवाडी २४९. 
मंगलेश चालुक्य नृ. ६९, ७०, ८७, 
१०६-१०८, १२२. 
संगळगंगा २६४. 
मंगळवेढे २२७. 
मंजरी नदी'. ७७, ८१. 
* मज्झिम निकाय ६, ७. 
मंडपिका १३५, १२६. 


सूची 


मंडपिकादाय १३५. 

मडुव गण ३२३. 

मणियाडा नदो २७३, २८१. 

“मस्त्य पुराण ' १६५. 

मथुरा १२०. 

मदुरा २७०. 

मद्रक देश. १०७. 

मद्रास म्यूझिअम ६९, ७०, ८३. 

मधुमति ३७५ 

मधुमद ३७७. 

मधुवरस १४७. न 

मध्य प्रदेश ५०, १२१, २३०, २३४, 
२६४. 

“मध्य इति. साधने २' १८८. 

“मध्यप्रांत ब बऱ्हाड यातील कोरीव 
लेखांची वर्णनात्मक यादी ' ३८१. 

मध्यरेषा २२-२४. ीँ 

मनतगे ८५, ९६, १०१. 

मनपाडळ ग्रा. ९६. 


| मनू १०५, १०६, २३२. 


मनेवर्गडे १५८. 

भन्ने त.म्रपट १९२, १९३, २१०. 

मन्नेयरध्यक्ष १५८. 

ममदापूर ३४२. 

मयूरखंडी ११२, ११२३. 

मयूरशर्मा २०६, २०८- 

मराठवाडा १०, १९, २७२. 

मरिचवोभा १३८, १४२. 

मरु देश. २०९, २१६. 

मरुडदेव कदंब नृ. ३६९. 

मलकापुर २२२, २५०, २८१, ३८३, 
३८४, ३८६, ३८७, 


मलप्रभा नदी ७५. 

मलापहारी नंदी. ८८, १००. 

मलहारो नदी. ७४, ७५, ८०. 

मलिक काफूर ३८३. 

मल्ल ३४१. 

मल्लिका ३८४. 

मल्लिकाजूंन ३८४. 

मल्लिकार्जुन शिलामठ १७१. 

मल्ह्राज १२१, १३२, १३३, १४१. 

मत्हार ग्रा. २२३२. 

महामद ३८५. 

महुमदाबाद ३८३२, ३८५, २८६. 

महम्मदखान (नासिर) ३०५. 

महांक तृ. ३२२, ३२६, ३२८- 

महाकूट १०६, १०७. 

महाजनी, व्हो. एम. ३९९, ४०४. 

महादेओ ३६४. 

महानुभाव पंथ १६५. 

महाभारत ९०, १०६, २३१. 

महाराष्ट्र नु. २३१-२३४, 
२५१. 

महाराष्ट्र देश, राज्य १०, ६०, टॅ, 
१०३, १०७, १४४, १५१, १६४, 
१६५, २३२-२३४, २७०, २८८, 
३०१, ३०२, ३१५, ३२५, ३५७, 
३६५, २६८, ३८१. 

महाराष्ट्रक १०८. 

* महाराष्ट्र टाइम्स' दैनिक ३३१, 
३८८. 

महालक्ष्मी ९०-९२. 

महावीर ११, १३. 

महावौराचार्य २६२. 
-9-28-. 


हैहय 


स्‌चो 


| * महिकावतीची बखर ' 
३७५-३७७. 

महोपती १२, १४, १३९, १४३. 

महोपाल १३८, १४२. 

महोपाल गूजर प्रतिहार नू. २७६. 

महुमहुण १३८, १४२. 

महेंद्रपाल गू्जर प्रतिहार नु. २७६. 

महेश्वर ग्रा. २३३, २३४, ३३५. 

महोदय ग्रा. २६५. 

माइदेव ३००. 

माकोडोी ग्रां. ३८४. 

मांगळौर ४०३. 

मांजरा नदी. ७७. 

मांडवो ग्रा. शिलालेख २९२. 

मांडव्य १०५. 

मांडू ग्रा. १२५- 

मांढळ ग्रा. ५२. 

मातापुर ५४. 

“मातृभूमी ' देनिक १५. 

मादलांबिका ३२७. 

मादिर ८, ९. 

मादिराज ३३७. 

माधप्प ३७, २९. 

माधवचंद्र भट्टारक ८५, ३२३, ३२६, 
३२८. 

माधवती २०८. 

माधवभट्ट ८२, १५७. 

माधवराज ४१. 

मानकर, अँड. १२. 

मानपुर (राष्ट्रकूट वंश) ४९, २४५. 

मानभाव ४०२. 

मानपात्र शरभपुर नृ. ५०. 


४३३ 


३०१, ३०६, 


४३४ 


मानांक राष्ट्रकूट नृ. ४९. 

मान्यखेट १३, ७४, ८९, ११३, २६७, 
२६८, २७१, २७२, २७६, २८०, 
२८५. 

मान्याड नदी. २७३. 

मारग्राम १९५, २०१. 

मार्रासह शिलाहार नृ. ३२२. 

माराशवं नृ. २१०, २११, २१८. 

मारिदास चतुर्वेदी २०६, २१३, २२०. 

भाकंडी ग्रा. ११२. 

माकंडेय पुराण ९०. 

मार्गादाय १३५, १४२. 

मालखेड ११३, २७१, २७२. 

मालदह्‌ ग्रा. २७२, २८१. 

मालधा ग्रा. २७२. 

मालव देश ५७, ७२, ७९, ९९, २१०, 
२७१. 

मालवराज १२४, १२५, १२७, १३१, 
१४०, १४५, १४६, १४८. 

मालव नायक २११, २१७. 

माल्वेश १९९. 

मालेगाव ता. २५६, २७२, २७३. 

माहानुभाव ४००-४०४. 

महा हिदोस्तान ३०४, 

माहिम ३७६. 

माहिष्मती २३०, २३३, २३४, २४८, 
३३५. 

माहुरझरी ताम्रपट ४०-५९. 

माहुलिग्राम २८१, २८२. 

प्राह्र ५४, ५५. 

माळवा १२५, २१२, २३२३. 

माळी, ना. मो. २५६- 
4-9-28-0. 


३०६, ३०८. 


स्‌चो 


म्िट्रेरे ग्रा. ८३. 

मित्तल, डॉ. अमरचन्द १३०. 

मित्र १६९. 

मिरज ग्रा. ताम्रपट ७४, ९१, २०६, 
इडर. 

मिरात-इ-महमदी 

मिराशी, डॉ. वा. वि. ४, ३१, ३३, ४७- 
५र, ६१, ८९, ९१, ९५, १०३, 
११२, ११८, १३०, १४४, १६५, 
१९१-१९३, २०३, २०८, २१२, 
२२२, २३०, २३२, २३३, २५६, 
२६८, २७२, २८८, ३०९, ३११, 
३१२, ३६०, ३९०. 

मिरिज देश ३२२. 

मिदनापूर २६३. 

मुक्‍तभरा १३७. 

मुक्‍तापल्ली २७१. 

मुक्ताबाई २२२, ३६३-३६५. 

मुगुळि १०५, ११२, ११३, ११६. 

मुंज परमार नृ. १२९. 

मुजाहिदशहा ३०५. 

मुजुमदार, डॉ. रमेशचंत्र २१२. 

मुंड वंश २३२. 

मुद्रापण १३७, १४२. 

मुनिचंद्र ३२२३, ३२४, ३२६-३२९. 

मुनिबास ४०२. 

मुंबई राज्य. २२, २०३, २०७, २०९, 
२१४, २४८, ३०२, ३८८. 

मुम्मुणि शिलहार नृ. २९०, २९९,३९० 

मुम्मुरिदंड ३४४-३४६, ३४८. 

मुरंबिका ग्रा. १९४-१६६, १८१. 

मुरंबी ग्रा. १६६. 


३ 
३०५. 


मुरुम ग्रा. १६६. 

मुहम्मद २७५. 

मुहुप्द प्रोत्नाहि २७४. 

मुळिंग कप्प गाउंड ३१७. 

मूलभद्र २४२. 

मूतंजा निजाम ३६९. 

मूतिजापूर १८५. 

“मूतिप्रकाश' ३९२. 

मूवरकोणेय संतान १७१, १७२. 

मूषक देश. १०७. 

भेघंकर ग्रा. १६३-१६५, १८०. 

मेमिनाबाद ३८३, ३८४, २८६. 

मेरुतुंगाचाय १२६. 

मेर-प्रभु २६८, २६९. 

मेश्राम, डॉ. ३. 

भेकला ५७. 

मेहकर १६४, ३६८. 

मेहूण ग्रा. शिलालेख २२२-२५५, २३२, 
२३३, २४८, २५०, २५१. 


मेहूणकर, शामराव २२२ 

मेलाप अन्वप्न ३२२, ३२३, २२६, 
३२८. 

मैलारदेव १७७ 

मेळगिदेव न. २९७, ३२१, 
३२२, ३२५, ३२८, ३३६, ३२८- 
३४०, ३४६, ३४७. 


मोकाशी ४००, ४०१. 
मोकासदार' ४०१. 
मोखलपाटक १२८. 
मोखाळा "१२८. 
मोडक ४०१. 


मोनिभट्टाशक २२२-२२४, ३२६, २२८ | 


सुची ४३५ 


मोनिअर वुइल्यम २४९. 
मोमिनाबाद ३८४. 

मोरणा नदो ३९९. 

मोरखंड ११२. 

मोरखंडी १०५, ११२, ११३, ११६. 
मोसम नदी. २७३, २७४. 

मोसिनी नदी. २७३, २७४, २८६. 
मौयं १०७, १०८, २११, २१८. 
मूकुंड ११२- 

म्हैसूर राज्य. २०८, ३३६. 

म्हेसूर इन्स्क्रिप्शन्स १६८. 


य 

यझदानी २२, १२९, १२१, १४७, 
१६९, ३१९, ४१३४, "१३९, 
३४१. 


यदु नु. २३२, २६२, २७७, २८२. 

यमुन ११६. 

यमुना १११. 

यवतमाळ १०, १३, ४८, १२७, १२८, 
१४६. 

यशोधवल १३९, १४२. 

यशोवमंन्‌ परमार नृ. १३१. 

यक्षिणी ३. 

यादव ३०१, ३०४, ३०५, ३४२, ३६९, 
३७४, ३७५. 

यापनीय २७०, ३२२२, ३२३. 

युधिष्ठिर नू. २५, २६, २८, ३८, ४र, 
५७, ७३ 

युवराज देव कलचुरी नृ. १ 

यल आणि बनेल ३७७. 

योगाचार्य १६९. 


२७६. 


४३६ 


र 


रंकाण ग्रा. २७३, २७४, २८६. 

रक्‍तापुर ७४, ७५, ७७, ८०, ८८, ९१, 
१००. 

रखुमाई ३६६. 

रघुबर मिठ्ठुलाल, पंडित ८३, ८४. 

* रघुवंश ' २३१. 

रट्टो १६६. 

रत्नदेव २. कलचुरी नृ. २३०. 

रत्नपुर २३०-२३२. 

रत्नागिरी जि. १०७. 

'रणराग चालुक्य नृ. १०६. 

रणविग्रह हैहय नृ. २६४. 

रबिदत्त सेनापती '५२, ५९. 

रहाळकर, ना. अ. २५६. 

राइस २०८. 

राउ(ब)ल ८३, ९०-९६, १०१. 

राघवाचारी ३३१. 

राजपुरी २८९. 

रांजली ग्रा. शिलालेख ३८९. 

राजप्पेय १००. 

रानल कल्चुरी नृ. २२१, ३२२, 
३२८. 

राजवाडे ३७७. 

राजशेखर २६१, २७६, २८१, २८७. 

राजस्थान १३५. 

राजेंद्र चोल नृ. १२५. 

राधनपुर ग्रा. ताम्रपट १११, २१०, 

राम नृ. १८०, २३१, २५१. 

रामचंद्रदेव यादव नृ. ३६९, ३७४, ३७५. 

रामभट्ट ९७, १०२. 

रामायण १०६. 


३२५ 


२९५, 


सूचो 


रामेश्वर तीथ १९१. 

रानवड ग्रा. शिलालेख ३०१, ३७४ 
३७८. 

रामटेक ३६, ४८. 

रायचूर जि. ७५. 

रायमुरारी (सोयिदेव) कलचुरी नृ 
३३३, ३४०, ३४१, ३४६, ३४८, 
३५०. ' सोयिदेव ' पाहा. 

राव, लक्ष्मीनारायण १५, ३१, १०३ 
१९२, २५६, ३१५, ३३१. 

रावण २३०, २६४, ३२१ 

राशिन ग्रा. १११, ११२. 

राष्ट्र मुंड नृ. २३३. 

रावेर २४९. 

राष्ट्रकूट वंश. ४९, ५१, ६७, १२२ 
१६५, १८५-२५५, 

राष्ट्रपत्ति २००. 

* रासपंचाध्यायी ' ४०१. 

रासियन ग्रा. १११ (टी). 

रासेनपुर १११, ११२, ११६. 

राहप्प १८९, १९७. 

रिसियप १९३, १९४, २००. 

रुद्ाण ग्राम. २७३, २७५, २८६. 

रुढ २५०, २५१. 

रुद्गिरि २७३, २८६. 

रुद्रण ३००. 

स्दसिह १. नृ. २०. 

रुद्सेन १. वाकाटक नृ. ३४, ३८, ४३, 
५६ 

रुदसेन २. वाकाटक नृ. १६, ३४, ३५, 
३८, ४६. 

रुपिअम्म महाक्षत्रप ४. 


तुच 


रेदो ग्रा. १०७. 

रेवण नायक ११७, ३२४, ३२७, २३३०. 
रेवती द्वोप. १०७, १०९. 

रेवरस ३४०, ३४१, ३४६, ३े४ट. 
रेवा नदी. १०८. 

रोडे. बि. प्र. ११८, ३६८. 


ल 


लंका २३, १९०, १९१. 

लकुली ("श; “श्वर) १६८, १६९, 
१७०, १७२, १७५, १८३. 

लक्‍्खणदेव ३१७, ३२४, ३२६, ३२९. 

लक्ष्मरस ३१७. 

लक्ष्मराज १३३, १४१. 

लक्ष्मवर्मन परमार नृ. 
१२९. 

लक्ष्मेश्वर ग्रा. शिलाळेख ७४, ७५, १५७, 
१५८, १६१, २०६. 

लक्ष्मी १८७, २६४-२६६, २७८, २८३. 

लखभ राजे ३२४, ३३०. 

लघु-दे (उ) जत्रार खेटक २७४, २७५. 

लज्जागौरी ५४. 

लत्तटूर ग्रा. ११३. 

लाकुल ९४. 

लाकुलागम १५८, १६९, १७०, १७२- 
१७४, १८३. 

लांजेवार, मणिराम ४. 

लाट देण. १३८, १४२. 

लाड १३८. 

लातूर ११३, १५९. 

लामजणे ग्रा. ३८३, ३८५, ३८६. 

*लिंग पुराण” १६९. 


१२६, १२८, 


४३७ 


लिंगवटी १३७, १४२. 
लिंगायत ३३७, ३३८. 

लिहा ग्रा. ३८४. 

लोला ग्राम २७४, २७५. 

* लोलावती ' २४७. 
*लोळाचरित्र' १६५, ४०३. 

* लेखापद्धतो ' ३४०. 

लेहे ग्रा. २८३, ३८४, ३८६. 
लोकभद्र २६०, २७०, २८१. 
लोकविभाग २९. 

*लोकसत्ता ' दैनिक ३८८. 
लोणार ३६८. 

लोणिवहक २४०, २५०, २५३. 
लोदी ३०५. 

लोनवडो २५०. 

लोनाड ग्रा. शिलालेख २९२, ३९१. 
लोहारा ग्रा. ताम्रपट १९३. 


व 


बंग १०७, २११, २१२. 

बंगाल २११, २१२, २१८. 

बग्घिका १६४, १६५, १८१. 

बजोरखेड ताम्रपट ७४, २५६-२८७, 
२५६, २६०, २६६-२६५, २६८ 
२६९, २७२, २७४, २७५. 

बज्त्रर १८९, १९६. 

बजत्रनंदी २७०. 

वटनगर २७४, २७५, २८६. 

बटनगरिक २७४, २७५. 

वटेश्ब(स्व)र २५९, 
३६७. 

वटेसर सिव ३६०. 


३६१, ३६३ 


४३८ 


बट्टूर देश. १०७. 

वबट्टारग्राम २७५, २८६. 

वडगाव २२. 

बडगाव-कसध्रा ९७७. 

वडगेरी १५४. 

वडुव्यवहारी ३४९-३५४. 

वडनेर २६०, २७०, २७३-२७५, 
२८६- 

वडालीखत्रा २७५, २८६. 

बडाळी नाला २७५. 

बणो १०, २७५. 

वणो-दिडोरी ताम्रपट १८८, १९२. 

वत्सगुल्म १५-१७, १९, २२, २३. 

बत्सगुल्म माहात्म्य २०, २२. 

वत्सराज १११, ११६, २०९, २१४, 
२१६, १२१. 

बनबासी ७०, ७८, ९१, ९८, १०७, 
१०८, ११५, २०८. 

वन्दियुर गण ३२३. 

वरगावे ८५, ९७, १०१. 

बरदा नदी. १०८. 

वराड १४३, ३८३, ३८५, ३८६. 

वराह नाणे १३६. 

बराहदेव १९, ५१. 

वराहमिहिर २८, २३३. 

वर्धमान २६०, २६९, २७०, २८१, 
२८७. 

वर्धा १०, ५४, १८५, १९५, १९८. 

वऱ्हाड १०७, ४०१. 

* बऱ्हाड्चा इतिहास? ३८१, ३८४, 
३९९. 

बलगावे ८५, ९७, १०१. 


स्‌चो 


| वल्लकुंडि ८३. 

वल्लभ (१) १८९, १९६; (२) 
राष्ट्रकूट नृ. कृष्णराज १. २०९, 
२१५, (३) राष्ट्रकूट नृ. गोविद ३-- 


त शाक 'करि% अक 
२५३. 
वल्लभट्ट १६२, १७९. 
७७, ८१, ८३. 
२८८-२९३, 


वसतो २७१, ३४९, ३५०, ३५३. 

वाइंदेशकर ४०४. 

बाई १०-१४. 

वाकट १३८, १४३. 

वाकडी ग्रा. २५०. 

बाकडीकर, रा. ना. ३१. 

बाकाटक तृ. ४, १५-३०, २१-३९, ४०- 
५९, १७२. र 

*बाकाटक नृपती आणि त्यांचा काळ 
१९, ४८. 

वाकोडी ग्रा. २५०. 

बागडगे ८२. 

वाघरण ग्रा. शिलाळेख ३०१, ३७४. 

वाघळूद २४९. 

बाघी १६५. 

वाचस्पती १८२. 

वाजपेय १०६. 

बाजिय कुळ ७६, ८०. 

वाजी कुळ १६६. 

बाठार २७५. 

वाडेगाव ४०३, ४०४. 


वाणरासि ३२७, ३३०. 


बातापी ग्रा. ७४, ९१, 
१२२, २३५. 

वात्स्यायन २३४. 

वादिम प्रभू २९३. 

बादिरुद पंडित १५८, १६७-१७०, 
१७२, १७३, १७६, १८२, 

वानखेड २३३. 

वामदेव १३९, १४२, १४३. 

* वायु पुराण' १६९, 

बारकरी ३६५, २६६. 

बारिबाहला ग्राम २७३, २८६. 

बालसंग शिलालेख ३२२. 

बावा ३९५०-३९४. 

बाशीम १५, १९-२४, ३२, ५१, ४०२. 

बासुदेव ७२, ७३, ८०, १००, १६९, 
३ढ्र. 

वासुदेव ग्रा. ८२. 

बासुदेव हिवेदी ६८, ७६, ८१, ८३. 

बाहर कलचुरी नृ. २२५ 

विक्रम (रा. तू. गोविद ३) २२५, 
२५४. 

विक्रमादित्य १ चालुक्य नु. ६३, ६६, 
६९, ७१, ७२, ७९, ८७, ९९, 
१०९-११, ११५, १२२, २२८, 
२३५-२३८, २४९, २५०, २५२. 

विक्रमादित्य २. चालुक्य नृ. १२२. 

विक्रमादित्य ५. चालुक्य नृ. १२२. 

विक्रमादित्य ६- चालूक्य नृ. १२२,१२३, 
१२५-१२०, १४७, १४८, १५१, 
१५२, १५४-१५७, १५९, १६१, 
१६३, १६४, १६६, १६७, १७६, 
१५७८, १८२, ३२२. 


१०६, १०९, 


स्‌चौ ४३९ 


* विक्रमांकदेवचरित' १२३, १६३, ३०२. 
विगवल्ली २६३. 
विजयशक्‍्तो सिंद नृ. २०० 
बिजयादित्य २. पूर्व चालुक्य नृ. २६३. 
बिजयादित्य २. वाण वंश. २६९. 
वबिजवादित्य चालुक्य नृ. ६६, ६९-७१, 
७५, ७९, ८७, ९९, १०३-११७, 
१२२. 
बिजयादित्य शिलाहार नृ. २९८, ३२१. 
विजापूर ग्रा. शिलालेख १०६, १५८, 
२०६, २०८, ३१७, ३१९, ३२०, 
३२५, ३४२, 
बिदूठल ३६६. 
बितस्ता नदी. १६२, १६४, १७९. 
विदर्भ १०, ५०, ५१, ३०९, ३१२. 
* बिदर्भ संशोधन मंडळ, वाविक ' ४, 
५२, १५३. 
बिुराम्र १९५, २००. 
* बिद्धणालभंजिका ' २७६. 
बिध्यशक्ती १. वाकाटक नृ. १९. 
बिध्यशक्‍ती २. वाकाटक नृ. १९. 
विनयादित्य चालुक्य नृ. ६०-१०२, 
११०-११५, १२२. 
बिपुलश्री मित्र २१२. 
बिमलानंद ३६४, ३६५. 
विवरे २५०- 
बिश्‍वगंगंगा २८४. 
बिश्‍वनाथबास ४०३. 
विष्णु चतुर्बेद १९४. 
विष्णुदत्त ४५, ५२, ५३, ५८- 
विष्णुव्चन १०८, १०९. 
विष्णुवृद्ध गोव. ३४, ३७, ४४, ५६. 


४४ 


विसमिता ८, ९. 

बिहार ग्रा. ताम्रपट ३७८. 

ब्रिहिम प्रभु २९३. 

बीकटदेओ ३५९, ३६५. 

बीतराग ११-१४. 

वीर ३४८, ३४६, ३४८, “बळंज | 
३४३, ३४६; “महेश्वर २३४३, 
"वष्णिग ३४४, ३४५; "वैष्णव 
३४३; "शासन २४३; "शेव ३३७, 
३३८, ३४३. 

बौरगण २६०, २७०, २८१, २८७. 

बीर बल्लाळ १२७, १४८. 

बौरवर्मा १३०. 

बौरिगे ६८, ७६, ७७, ८१, ८३. 

बोर्ण्णाय्य अन्वय २६०, २६९, २७०, 
२८७. 

बेंकटरमणय्या डॉ. १६९. 

बॅगी १०४, १०५, १०८, १०९, १८९- 
१९१, १९९, २१०; वेंगीश ८०, 
९९; "श्‍वर २१८. 

वेंगुर्ला १०७. 

वेंडकुंदे ७७, ८१. 

“बेणीसंहार' २१. 

बेलणकर २३७२. 

बेलापुर १९१. 

वेळाऊळ ३०४, ३०६, ३०८. 

बेळुळेय संतान १७२. 

बैजयंती देश. १०७, २०८. 

बैजापुर ता. २७३. 

बैनगंगा ३, ११२. 

वोड़ी १३५. 

वृक्षमूल गण. ३२३. 


- सुची 


वृद्धगर्ग मुनी २५, २८. 
वृषभ नाणे. १३६, 
मुक्‍तीकृत? १३७. 
व्ययकरण ३४०. 
व्याघ्देव नृ. १६, ५१, ५२. 
व्याघरविवरक २४०, २५०, २५३. 
व्याघरपाटक २४७, २५४. 
ब्यास ३९, ५९, २०२, २२१, २२८, 
२५५, २८१, २८७. 


१३७५ व्र 


श्‌ 

शक-शालिबाहन १७, २६, २७, ३८२, 
३८७, ४००; चालुक्‍्यविक्रम-१५४, 
१५५; सप्तर्षी १७, २५-२८. 

शंकरगण हेहय, चेदि नृ. २५०, २५१ 
२५५, २६४, २६५, २७८, २८३. 

शंकर हिवेदी ८२. 

शंकुक ' शंकरगण ' पाहा. २६४, २७८, 
२८३. 

शक्तिपीठ ९२. 

* शक्‍्तिसंगमतंत्र ' ९०. 

शंभुनारणदेव २९७, २९९, ३००. 

शतानीक भू. १०५ । 

शरभपुर ५०, ५१. 

शबं, महाराज राष्ट्रकूट नू. १९०, २५४, 
* अमोघवर्ष ' पाहा. 

शलुक्‍्य अन्वय २५४. 

शांताबाई काळू २७२. 

शान्ति १३९, १४३. 

शालभंजिका ३. 

शालि-कटक २६, ३८: 

शाली १३९, १४३. 


शास्त्री, डॉ. अजयमित्र ३५, ३६, ४०, 
५५, २रर, ३१२. 

शास्त्री, एन. बी. ७५. 

शास्त्री, नीलकंठ १६९, ३१९. 

शिऊर २७३. 

शिकांरपूर ३४२. 

शिद कुल २०६-२०९. 

शिमोगा जि. ३४२. 

शिराळकर, अ. म. १४४, १४५. 

शिरोळ २९६, २९८. 

शिलाकर ग्राम १५९, १७७. 

शिलांकर नृ. ९५, ९६, ११४, २९०, 


२९१, २९८, ३००, ३०१, ३०४, 
३६९, ३७५, ३८९-३९१, 
३९३. 


शिव नागभट्ट २१३, २१४, २२०. 

शिवकल्याण ३६७, ४०१, 

शिवपुर ॥६४-१६६, १८१. 

शिर्बालिगी संतान १५२, १५८, १६२, 
१६७-१७६, १५८, १८२, 
१९३. 

* शिवशवेती ' दैनिक. २२. 

शिळावरतुळे ४०. 

शोयुभट्ट १६२, १७९. 

शौरवली ३७३, ३७९, ३८०. 

शौर्षविराहित लिपी. ३२. 

शुभकंट हृहय नु. २२३, २२६, २३२- 
२४०, २४८, २५२, २५३. 

शुभतृंग राष्ट्रकूट नृ. १८९, “अकालवर्ष 
* कृष्णराज ! पाहा. 

शुल्की १३७. 

शुष्कग्राम १५९, १७०. 


सूचौ 


शूल नदी ३६, ३८. 

शेरगड शिलालेख १३५, १३६: 

शेवरी नारायण ताम्रपट २३०. 

शेळके १६६. 

शैव ९२, ३३७, ३५७. 

श्रीकंठ १६७, १७५, १७६. 

श्रीकरण ३४०, ३४१. 

श्रीकर्ण सातकर्णी ३०९. 

श्रीकुंभ सातकर्णी ३०९. 

श्रोगृहेश्‍वर ३६०. 

श्रीगौड(त) १९४. 

श्रीधर १३७, १४२. 

श्रीधर देऊ ३६२, ३६६. 

श्रीधरवर्मा नु. २०, २३२. 

श्रीपीी (१) १२२, १३२, १३९, 
१४१, १४३, (२) २९७, २९९, 
३००. 

श्रीपदय्य १४२. 

श्रौपर्वत १७१. 

श्रीपुर २४७, २५४. 

श्रीपुरुष पृथ्वो कोंगुणो २०८. 

श्रीभवन २१०, २१८, १९०. 

श्रीमदप्प २५४. 

श्रीराम पुण्यवल्लभ ११४, ११७. 

श्रीवल्लभ सेनानंदराज १०९. 

श्रीवल्लत ग्रा. ६८. 

श्रीशूगुट्टररू २०५, २०६, २०९. 

श्रीहषं १८९, १९६. 

श्रेणी ३४१, २३४२. 

श्‍वेताचायं १६९. 

श्वेतांबर २७०, 
३२३. 


२७१, २२२, 


डॅडर 


षट्‌खंडागम २९. 

षष्टिसंवत्सरचक्र ८७. 

* षड्द्शनसंग्रह ' १६९. 
षड्दर्शनसमुच्चय ' १७२. 

षडंगोपहार १७०. 


स 
सकपनाथ ३६३, ३६७. 
संगम ग्रा. ७७, ८१. 


संघ २७०, ३२२, ३२३. 

संजान ग्रा. ताम्रपट १९०, १९१, २१२- 
२१४, ३०८, २७५. 

संतान १७२. 

सत्यनाग २३२, २३३. 

सत्याश्रय विरुद, चालुक्य नृ. १०७, 
१०९, ११५, १२२, १५६, १७६, 
२०६, २२८, २३५, २४०, २४९, 
२५०, २५३. 

सत्रकेणि १३८, १४२. 

सदवाहन ३१०, ३११. 

संपटाचा्य २४७, २५५. 

संपिली-नगर २५४. 

सप्तर्षी संवत २५, २६, २७. 

सप्तर्षीचार २८. 

समुद्रपुर ५४. 

संयुत निकाय ६, ७. 

सरकार, डॉ. दिनेशचंद्र १८, २०, २०८. 

सरिहारयार ३७५. 

“ सबंदर्शनसंग्रहू ' १७०. 

सण्वेभट्ट ३८५. 

सर्वेसेन वाकाटक नृ. १९. 


सर्च 


सलगर ग्रा. १५९. 
सली ३९२. 
* संशोधकाचा मित्र! २५. 
* संशोधन मुक्‍तावलि' ४९, १२६,२९०, 
सहवासिगंळ १५८. 
संस्कृत १८, ३१, ४५, ८५, १०४, 
१२१, १५१, १५४, १५९, १६१, 
२५९, २८९, ३०२, ३०४, ३१५, 
३२०, ३४३, ३५०, ३८९, ३९१. 
सस्ति वाडेगाव ४०३. 
सहत्रजित २३२. ह 
सह्राजुन हेहय नु. २२९-२३१, २३७, 
२६४, २७८, २८३. 
सहत्रबुद्धे, श्र. म. ३८८, ३८९. 
सह्मगिरि १४०. 
सह्याद्री २२९. 
साउथ इंडियन एपिग्राफी ६३, ६७, ८२, 
८३, १५८. 
सांकलिया, डॉ. ९१, ९५, २३०. 
सांगली २९५, २९९, २६४, ३१५, 
३३१. 
साची ४-७, २०, ३४. 
सातखोल्ल देश ३२२. 
सातकर्णी ३०९-३१२. 
सातवाहन नृपती व नाणी ३०९-३१२. 
सातारा १०, ४९, १०८, २०३, २०७, 
२४८, ३१५. 
सांतेय १४. 
सादवाहन ३१२. 
सायणाचायं १६९. 
सारनाथ २३. 
. १०७. 


सावनेर ५६. 
सावरगाव (१) ३६९, ३८४, 
(२) राणी सावरगाव १४४-१५०. 
सावल्लिग्राम ७७, ८१. 
सादली ७७, २४८. 
सावळादेवी ३४१. 
सावासिंगळ १५८. 
साविणिवाड ग्राम २७४, २८६. 
सांबिली २२८, २३५-२३७, २४७, २५२. 
साष्टी २४८. 
सिक्लेर, डब्ल्यू-एफ. २५८. 
सिंघण २. यादव नृ. ८९, २९५-३००. 
सिद नारायण पुलिकाल २०५, २०८. 
सिदबाडी २०७. 
सिंदान ३०८. 
सिंदीयक २०८. 
सिंधू नदी २०७. 
सिद्धय्यन्‌ (य्या) ३४०, ३४१, ३४६, 
३४८. 
सिद्ध पै १३४, १४२. 
सिन्हा ७. 
सिरसो ग्रा. १८५. 
५ सिलेक्ट इन्स्क्रिप्शन्स ' २०, २३. 
सिवनी ताम्रपट २२, ४६. 
सिहदेव ३७३. 
सिंहल ७३, ११०, ११५, २११, २१८. 
सिहिप्रो १७८. 
सिहुक चालुवय, २६४, २६५, २७८,२८३, 
सीताबर्डी शिलोलेख १२८. 
सीलार २९०. 
सोसबे ताम्रपट १९२-१९४, २१०. 
सीहय्राम २७५, २८६. 


सूची डॅडरे 

सीहप २९३, ३९४. 

सोहपूर २७३, २८१. 

सीळबे ३४०, ३४६, ३४७. 

सुंकवेग्गडे ३१७. 

सुगतिप १७५. 

सुत्तपिटक ७. 

सुदर्शन १९-२१, २३, २४, २६, २७. 

सुबक्त २७५. 

सुमात्रा देश. ३४३. 

सुरडकर १५. 

सवूगाव १५९. 

सूर नदी. २६. 

सूर्य नृ. २३२. 

सेट्टी ३४४, ३४६, ३४८. 

सेट्टी गुत्त ३४४, ३४६, ३४८. 

सेंद्रक १०९, २०८. 

सेरम ता. २७१. 

सेव्यरस २०७. 

सोई (यि) देव कलच्री नृ. २९७, २९९, 
३००, ३३३, ३३४, ३३८-३४१, 
३४६, ३४८, ३५०. 

सोपान ३६५. 

सावली खेड ३४८. 

सोमवंश २३२. 

सोमदरी ५३-५५, ५८. 

सोमनाथ देव (१) शिलालेख ३८९ ; 
(२) ३४०. 

सोमेश्वर कलचुरी नृ. ३४१. 

सोमेश्वर चालुक्य नृ. (१)-प्रथ्न १२२, 
१२३, १२५, १४७, १५६, ३१८; 
(२)-दृितीय १२२, १२३, १२५, 
१४९, १५६, २०७; 


डॅडड 


(३)-तृततीय १२२, १२३, १२४, | 


१२८-१३२, ३१७-३१९, ३३४, 
३३५; (४)-चतुर्थ १२२, २९८. 
सोमेश्वरदेव शिलालेख ३८९. 
सोमेश्वर मंदिर २२२. 
सोमैआ १३४, १४२. 
सोरापूर जि. १५४. 
सोलापुर ४९, ३३७. 
सोवण नायक ३३२, ३३३, 
३४६, ३४७. 
सोहण १४. 
सोगत १६८, १८२. 
सोधोर २१७, ३२७, ३३०. 
सौराष्ट्र ८०, १००. 
सौबिदल्ल १५७, १५८, १७६. 
स्कंदगुप्त नु. १०, १३६. 
स्कंधावार ७५. 

* स्टडीज इल इन्डॉलॉजी ' १३०. 
स्तंभ. हेह्य नृ. २१०, २२६, २३४, 
२३५, ९४०,” ' शुभकंट ' पाहा. 

स्थानपोथ्री १६५. 
स्रीनंदनाथु ३६२. 
स्वामिदेव २१. 
स्वामिल्लदेव १९-२१, ३०. 


३४०, 


हृ 
हंटर, डॉ. ४०. 
हडळी ग्रा. ६६. 
हद्दगाव ता. १६६. 
हंबिरराव ३०१, ३०७, 
३७८. 
हंबीरखान ३७६, ३७८. 


३७३-३७५, 


स्‌चो 


हरमूझ कोझ ३११. 

हरिपालदेव ९५, ३८९. 

* हरिवंश पुराण ' ९०. 

हरिश्चंद्रगड १३१, ३५७-३६७. 

हरिश्चंद्र २५९, ३६१, ३६२, ३६४, 
३६६. 

हरिषेण वाकाटक नृ. १६, ९०. 

हरिहर शिलाळेख ११४, २०७, ३३६. 

“हरषचरित ' ६६, ६९, ३३४. 

हर्षवर्धन ६६, ७१, १०८, ११५, १५६. 

हलेबीड १२७, ३४४. 

हसन जि, १९१. 

हस्तिभोज १९, २०. 

हाना नाखुआ ३७३, ३७८, ३७९. 

हॉबसन-जॉबसन ३७७. 

हामन नाक ३०६, ३०८. 

हामा राणा ३०६, ३०८. 

हारिति पंचशिख १०५. 

हारिति १०५, ११४; हरिति ७८ 
९७. 

हिगणघाट ता. ५४. 

हिंगणे ३८३, ३८४, ३८६. 

हिजरत ३७५. 

हिजरी सन ३०३, ३०५, ३७३, ३७५, 
३७७, ३८५. 

हिप्पळंगाव १५९. 

हिबलमंडी ७७. 

हिस्से बोराळा १५-३०, ३२. 

“हिस्ट्री ऑफ दि परमार डायनेश्टी ? 
१२९. 

होरालाल, रा. ब. ३८१. 

हुनगुंड ३४२. 


सूचो 


हुणसी हृदगळी १२६, १५८. 

हुमणाबाद १०५, ११२, १२२, १६६. 

हुर्मि प्रभु २९३. 

हुलिगेरे १५९. 

हेग, मेजर ३९९, ४०४. 

हेड नाडू ३२२, ३२६, ३२८. 

हेमचंद्र ९०, २३३. 

हेमलापुरी १९१. 

हेमाद्री २४७. 

हेम्माडिदेव कलचुरी नु. ३१९, ३२०, 
३३५. 

हेरि(रि) लगे ८५, ९६, ९७, १०१. 

हेलें ग्रा. ९६, ९७. 

हेलंपुर १९१. 

हेलापुर १९०, १९१. 

हृहय (१) नु. २३०-२३२; (२) 
बंश. २२८-२३३, २३७, २५०, 
२५१, २६४, २७८, २८३. 


डड५ 


*| हेदाबाद १६५; ३११, ३१२, ३८४. 


होदलुरू ८२. 

होयसळ नृ. १२६, १४७-१४९, २९८, 
३१८. 

होन्ले ३०९. 

हू एनत्संग १०९, 


क्ष 
क्षेत्रपाळ १६४, १८१, 


ज्ञ 


ज्ञानदेड २३६२, ३६५, ३६६. 
ज्ञानप्रबोध ४०३. 
ज्ञानेश्‍वरी ३६५. 

ज्ञानेश्‍वर १४, ३६३. 


तास्मपटाचे काहो नमुने 


न 


१. पौनी येथील 'चार्‌ भ्राह्मी कोशीज लेरब 


व्होशेब लेरर - ऊर 


वोशैव लेरर- उड 


३.वाव्छाटव्हाचा 'हिस्से बोराळा* ित्कालेरव 


डॉ.डोभन्ण गोरणले य्टेनी घेतलेल्या पा्शचेत्रा्यर्न्र (प्वणे्ध) 


म म र 


उड्रवस्ज्र संकू्णी लेरव 


४ द्वितीय प्रवरसेनाचा पेनी ताम्रपट 


टिचकी 2 


0000 ती 

ठ््ि ॥ ४0” 

ह १त्तसाततरसतर्वश) शोपीपशणी य १ 
प्िक्रकण व्शा तया गम तव्तिशीच 


फ्री ४) पाप छा (टवीचिशपेका त पोक कत 
दुसरा पत्र: पहिली बाजू 


दुसरा पत्रा : दुसरो ब्रजू 


3६ हकवळत१भक य गम गोरगुविरीत हू 
हि त शानवशवतनेर वड ' यीपविणपेर्‍ी हि 
् शिळ यु 000 नि ण) ऱ्य "रश 
ह (3&म' शततिच्तीअित्दरिनिश 
ब (विरे रि ् व जी 
ह विवीरी ब्र! तस्य री 

घुर ग > गभ मु रा. ० 


लेसर रत्रर : पाहेली बर्जू 


चय फत 


ठूढ्रितीय पूथिवीषेणाचा माहुरझशे ताम्रपट 
। 
१ 


1 10011 23वठेत्ुववरअया हर 
1 बसम्याति[(१कसयजयुभ्या तेनावचाठील 
२8 & 070१ वहत तीय | 
णय 
गुह 83. गजितुवने उ | 

१ २०.०७ 0 । 

पहिला पत्रा 

ही 1२६40१0086) 899०704१0५ ३ 
म वगत कीळ्य जत वि * 
गी च 4० ह 
हि. 11 2 003 पावचालयव तोगीत 
र 0000100000: 010) 
शर कणर 3११तत3 (बचि शती पन १ 


दुर रत्न: पहिठी बाजू 


हासत 


। 


हि वेविशितुनवा सचि वळत मतकते 33 हेवंवरी १ 
ह उब्सत्ववाजवशतणुणार्‍युतिहि 8 पूर्वी री” 
हि १कळअरत8िचिसनाची चवीत वने 8 आत्ता 
१६ थेऊ रणधीर ठवन रैथवुव|ट[१ कळी 
न नहीत वसुक्षपूई 1803 8 
टे मुठ्या हवीत बग 20)40) 


दुसया एत्रा: दुरी बाजू 


ग ८08६] 
बुडवा उवा 


र्हिसरा पत्र: पहिली काजू 


चि शोभाायचा घाल नह [क38 वन 

हि तीव मेन्युधाय (6 पलव 

० द - रः तै हि चु स्ट प 
[७९ .. 


0) याड 


8 नसे झुदबरव्ीणाती धुखननात्य .. 
तेततुनण या एपतीम टत 
1100000000 ची 
ही तार्‍त' सतव्भछअसतई) /80 
। वक 3000 तची 
प हव 0 कीत 
ही :८5थकीऱ्युणत[0०९३ दोणक 


-चीथ्श पत्र : पहिली बाजू 


प्टच्यव्या पस्त्र् 


७.विनयादित्याच्ा बनावट व्छेल्हापूर ताम्रपट 


रर 
अतत्रप्नसिपयॉच्छाचय न 


दुसरा रत्रर : स्म्हेटील बाजू. 


व्देस्स फ्त्रा 


८. विजयादित्याचा कासारठशिरसी ताम्रपट 


20.0200000010000000204201100001-60 
की उतरण प्ळ%ण्ला&कडनदहससतेियोलड टना ४७१8 
१५६८५0५000: कतल कची 
"नक रु गुड यशक कमतारनती0७८७%९७/० ८०१५०००2८३ 
र डे चै लठ७२9 ठ्ड् ब्र्ल् त्रकभनाी टल त ऊ्ळे चज दट) 
(36862 वयन निळी वट छा ति 
6४068 ठळडळलस् कॅ% २ 
८ . ण्श्म्छ 000022 ह १8110 रै ५५०७० 
क्यु €%द०््फकध्व/ ०8857 ४ 


पहिला - पत्रा 


बढती € छे ळव क्हेयत रळ कडलव तड 
वढत>5&£०४८7४५७४७७४०७००८८७ क 
ण्यास स्का ्वटिणाकग्हळडकळेळ 
२&॥५&9€66800 7022४22798” 
क्ल ह टि रह ड/(अ वळू अवडळीद 0080020)? 


गिल्दकक्ला य रय <द चल अयन कतउ 
नंगी कक णकर ६6४० ६५/८ 
००-00: 


22८0000000 


दुर्र पत्रा : पहिली व्रज 


०9 १०42768593 उऊ ७७ कळप 
कि ८ 0०0०000000 कट कट 


स्ट £9६ उक ४ ग ठ्म्& 
कड पय “०807500202: 


२२ चद ८०४८. नस्को 2000411. ठर हड 
द्र क वदास ८ व”) &4/ 2 
२५ 1) जडला पड य १४) ८/३७४०७%७० 7 
शण 2. %/ अ क्षटड ८00०8 क्री 
२६ रज ब्छल्प्ध 0029 र र क अक्र का 
0 अक्ककन्या2 १४ फत १०७० कक & ( 
२८ ४: 


6 ७४200000200200000020रया बा करणला कतर 
:्ह दुश्ता कर्कश र . & र ६५ . ढी तण्लकळ कडी 


दुरस्‌ पत्रा : दुस्ट ब्हजू 


प कळाला घाटात वि 
> ल क) 
ह र. ककी 720982 ण व्दीवकश्रफर£2 576 
एग छल €०० ह 1. ठे्ूळप़ (गु 8 26ण्पसेे ८600 तळकी-/. 
ह. ्> ट्क ह वड र तट 
रतरकभ्टणिकू) ०000001 डो9/१८७ 
क र ४ 2060000300) 
४४४७४६०८७७ ७9, प क्स्ह््ठ ट्ट व्रत 2 
र्ट एक्ट १६४५४०१०७१ ८. हॅठडेळठ0०5४ ४07/. वि 
1७? ५ ०422306 कटर ०७७ ४ 1 
>. ०४७७१४०४०३ 22, र ळ क्रो 
” झर वड रत 
1. 2८62 १1000. १ टर००22/ट6तत ४90 


३२ 


:3.$ 


३६ 


४० 


४२ 


9 1/>%१)२> : 2229200212) 100202) 


रड र 


पष ५५९५ 
५८ की 


%). जजदेवाचा राण्ऐ स्ववरगाव शिलालेरव 


वि्यविकी म 
क्ट कवन अण र 


९८ - 


११, गणेडवह्डी ' 


वोलत्लेर्व 


व्ह्न्लेस्र 


भः पो 
भः पता, 


ला 


पप 
मती र 


यश ति परदा 

1 त 1). तः 

वाताया 
मती कत 


१२. राष्ट्रकूट नृपती गोविंद (तृतप्य) यएच्ण झरिव्छा तापट 


दुसस पत्र: दुसरी ब्रज 


(च: 1 00. 
७ ती, 
धी 0000) 


3 य 


शि ० फा . 
2९0५४: 
ती 


9३. राष्ट्रकूट नृपती गोविंद (तृतीय) याचा नेसशे ताम्रपट 


पील 
९ शा 


क्ट 
शस्लताव्तपरय/ 
ी पभ 


१६ रभ 
१८ ठा पिक रळ, ९. रट १ १८ 
लपवणे 
हिला रत्रा - 
२० ६ २० 
4२ 4 
२४३ रजिधपरू र २ 
धर मिन मीक आ 
२६ ॥३. ५6200१६. ६४ २६ 
राळपर>( पुष्टारदन 
ऱ्ट (क्रश २८ 
३0 ३9 
डगी््द 2 9 
3२ ढि क प्र रन कसनालस सूत ३२ 
7 न /” क्राय र पटू मध 
0 ज्र र जगली) परेकय( कतवा ३४ 


पय गस्पततव 
1६ 'येः ८0 
३८ 


दुसरा पत्रा: पहिली ब्श्जू 


द "दय्श्‍लिके वुर्कळडपफेकुवळर र ीवकर 
िळेदव्लट्ायळलम अतत यतारसवर यत 
वययदययक्यगरकर ल्क 3 .2010602000000000 
ती पड दर 
दीश्वीवतकनेरेदटे वरली रजेबसवणवरकम मळ पत याची 
नकसल्यकस्वस्स्ककयत्प्दीरम्टशकयययेदरयचा लनर 
1101000. ८007000000्‌000.10333 
१000000001 टी 

त्यला व्याध 2 

हट यरेस्टप्प्यरत र्य 
दबदनरेट 
अमहिळेर न४५5व 
5६४४७॥ 

१" र १36 प ४ 
1:15 


पएयकद्वायपाकबययविरिक 
गील अव स्पकयुर मयुर 


0. वसहनीसमरतलय 
फीझळूरा अ क. व. व 

४पेव्ळूळक दस्त 
दयंबदहे) अ व र र (व 


७ करसिछासकषेद्रियकत्यिकत प 


4६ 


214 


६० 
६२ 
दश 
६ 


६८ 


स्लेसरा पत्र्य : पय्डेली बरजू 


| % ट्र 
उतर ब 9 ७०० 


॥। & बियदायने पळप्णच त्त र ; 
एना कुवर लाली पल्स 1)... 
। ७४ कुमक” द्ित्र ळा रौ | । 


र्हेसय पत्र: दुसरी बरज्‌ 


म्य 


829 ४:५५॥१७८४१००1२७॥३७६४) ४८९५७४४७५. 
९000000भ वी 
1 ४६४५७८९५५५ १७:१८६४ 
७१५७०, : ७ ०१७१०१६-, ६००५, 
307४ [91)7292/2/0%?५ 30220 
९५४१॥॥८७॥7॥७७:.»५८) 74१/2 28 १,८७६. ७9४७) ७ 
2५-]४०७७१४८७७ ०८८१५७५५५८ ७१.०॥०७/(४१७॥७ ० 
४२५५८४७४०४ ३५५७५४१२७७ 7०४०/%५ 22१५३1०9७४ .&7/51८9६॥७॥ 
४९५. ४८७७ 7:४४ 3४:२06:12 9/2) ७ छा 
०४४००:४/०४७. २०४५५८६५७१ 
5५५७०१ ४ ७८/2/८ ४: 
"$>१९५२५/ ७५५०५७४८८७ 
७४५४१, ४८/२७५८॥८ ४६८५७४१ ६॥६ 


%॥७६॥७- ५०००८७७) 
19%.90५७,६ पमषप 
(४1-४२ ४७/८/४॥८७919:.) 
'५६६ ७9 ४९/४ 119//९७ 


ग््ः 


"७! 


"०१० ष्ट व्वा प 1०घे8 ७6 


७ 


५१५०) ७/71 


9९०८५८८ ५४9. 


५४०५५७६४७४ 


तव 
. 


व 


०४ 


(0343 
1:13 


ड्र्टे 
पप 
ण्प् 
26 
134 
3६ 


र 
० 


जड 


वा & छा 


१५, बजीररंवेड येथील देन ताम्रपट दानपत्र ळमाव् १ 


रृतुकनो%(गट$दर्ग 
ज्ीशिठग व 


ब्‌त्त् 
ताने 
हय 


७एश्रगळनतबदयततह तर प गा शभर 


य अजी कक (1) मर 
-- र म्हम्प्ा 


चढेर्लेर, 
1 तूवदरचकूद 
7 - य. वनय युसुयर वे 


दृळगबतलद 


(पुणाकदळारागाग4यहज्षिपिप्लवरभयूमगयेरत 


दुस्र स्तत्रा 


व्ह्न फ्त्र ळ.9 


एएनोवतागवकदानययातवायादनमबदयाआ(येकोप॥टद गोदा यल ११११ 


शीवीहनागायण मार लवूचुकतमक(वयश्यालयतादवचात्नशजागडातग । 
रागच यत ण ३६ 


022) चज्ञरिक्षर्यद्ायुोउ या(वितागदा(ेचोदमाव((0 १ 
० डाल र कदावााककाशनया 


-.-. आव वल्ितातयवुत्यीमडऊ(व[मद2/द 
शे 
(ऐय्यटतिराम! 


लयात फप-ाळकॉरदिगतलरदशोतसदिता(ेदे 
(ऐगमंग्रा&श्यळुनमीकठ युयाताततयंसररीलत 8 
श्र्र्ख्स दमड हुवकरसभ 


एदलकदनसद्ा स्स्स! 


ग ल व्ञ्यप्णुएरामुः्यध्षनाम(लयाता ह 
ठरव्णबर्न्य 


वान पत्र &.१ त्तेररा पत्रा 


दानपत्र कमाक २ 


नरम्स्स्यिम्तास्त्र न्यसरयवितर(देशाम 
- कायम व कनाज व रगेतने हु 
म्समक 


डुसुष्ाववीशशद 
व भुश्ाव4[९ 0 


स्स 
व, फु आक 
संततयादपठम्ीअळक, 


(कवचात हासत माठवाररवीसावययाहनोक्षाञरठन शाकादारव ठ(तशामष(त्य 
स्‌ ल ततला पजर्णर 


० - 
यी 211. 


वसू मजवर 
प्त वीहिठ मळू मानद मयित्वेएव 


|. सतीमकाळषयन्यालयः त ८ मिकी । 
३६ ५७ का गाणार .. चाड शु 
ग्रुक्षयागाशयुरी! ्षगाग्व 
शर्ट र रागक, २८ 


नं सनत वर र दातव पतर २ 
७ णा 

श्र करादीस मादेकाचुरतदद ठर रऊककी(हिरत वृद्दाकनयब 
पायगायसगाबदषतदडरकच पा 010:000(2000/ 


पा व्रलयतातपाणरण्णाएूक! 
ह्वागेषद (वला तुत्पकळयंचा 
लागी ४. कडव का 


रक्षिसतिबकाडसशताझहलकगकयाते वा तायवनाय 
अहम पिप धवम बनलेत तारावाद यश प्रज्ावणा हिगारठात 


र पाश्‍्यबतेशत दकायारसराग्राल णायथाःटरीयीव 
1 000000000000010000 
आुणरकाभतदतावद्यवमनकाणचड( व तरवउडणयोमःत्रातर्वःवव$ 
मू*्वा(ऐवादलप्यामनउकरएमा(लेबीनयी(ठवादवीयःरळयान यादे 
य ग णाश(यलीर पन च्य्गःउर*तल 
दारयाम्ह(तपाटीयुनक(९प एट्यामुगतस्वम्यपचो य 

उगगखामदोयधमभ्स(वे6वारयूनःउ्तरःकवर ह्षयामःवव[परन य. कद्र 
कल णीयागनगता घव मी.(लयामम्द क्षिंगश्‍वलवारयामम्र्वमन्राचु सगर 
नपाभेक्षबीबदीदवायेचमः डर ्ात्रऐेतरउताणयागळचावरवम्यूश 

तनयम टी विर गाएप्यामश्‍ठत र४वहस्यामभा 
त्‌ कालवले मःदहिएशीटरी 
मंग मश नीब्टाठकानम्हतायान शाएदेय्‌दाव! रणाष्ण्यलहितयांभमद' सतय 
घरहेमयोदयादवकड्ीयामायवाव (हु पठ व्या य तीमावसरिर्व(वर शावीमपवीन 
प वजगळेडनायवरेमयरवेस गणिवतयंवाचाद येययन्सगागालहेदय 
तिहेरी वोचठे मकगनायमा नन (वमर य टलाइतमत राहा याविअम्त वाता 
त मायतमरयंच! तिळ यी तुरळ्या 
िजभिदध्यातत्याहन काव तश्रववपाठव् (व्दिवरागोतात यसता 


दान पत्र कू.२. स्देर्स र्तर 


१६. अनंतदेव ड्वितीय याचा बसडे येथीळ शिलाळेरव 


भद: 


हि: क हा $/ र्री 
मा प द व्या 
खी ष 


आट 


ची र 


क? 


9७. भाळवणी शिलालेरब 


टिक, ,.. ,... 4 ह क 


; भी न भे हाक ४. 


क लुक 
् फे र वी म, 


9 
शण क ७ /» > ७ »/» .». >> 


१९. सातवाहन नपतीचे एक अपूर्व नाणे 


. औलि 


द ्ा 


री 


त 
) 


/ट 
0007) 


२२. हरिश्वेद्र गडावरील शिलाळेरव 


ह्रिशद्र गडत्बरील छेरव 9 


हरिश्चंद्र गडावशेल ळेख २ 


हॉरेश्वंद्र गडावरल लेरव ३ 


हरिश्चंद्र जडत्शील लेरव ४ 


२३. पारडा शिलाळेरव 


महड १. 


हत दा 
ह. तेत्नावीटा फ्रा 


डोर्य जशढोदेकोनाजदाव 


२५. मलकापूर येथील राममांदेरातील शिलाळेरब 


मस्मानेतलामलकापर्प्रीननशी डी १ 
10000 पा ी 
३ ामीपाणारळवनलंपा 1. णदीन' ३ 


क यकी पना 119 अर सोरवरेमणा ४ 
५ आ घेलामजणेपेयीलळऊळक्णवज्री। ५ 
द येठप/ हरीदकरयराम्ठी रि गढाध्रीजी द 
५ रुखपावादये निनितहेकार्य लि श्रीजीवेंगाफ्टेनिसलगेकेलीकत्रकि 


श्रीगावड सामक 
१ पूदोर्ध. डाव्या बाजूच भाय. 


पाया थाटहेल्याती पडळ तरलरदरिर जतरा, जि १ 
र जिगर क रगेगरंयेकवा; वलन रीअन्दराव ८१ 


6 ण ल >) ्हैं५ 
4५ तिप्पट (1 ना 
पप्रीसपसिडकेली कीती णीयेत्यओ)जीपरर्पणपेश ६ 


ण तातील परप ० 
८ शाजकेब्रार गनोमलका पककान्क्ेशर ८ 
द्प्नर पतेड्कीतुसाती 0ती राम ९ 


२ उत्तराधे. उजव्या बर्जूच्र भ्र 


२६. पवबडे शिळाळेखाच्या संपूर्ण दिळेचे छायाचित्र 
ह य कना 


_ क 


,७19णव्ा ७७ »ऊ 


'पवईचा शिलाळेरव 


२७. उमररवेड येथीळ शिलालेरब 


001033 60 (च 009: (49.2. च 


शासकीय मुद्रणालय, नागपूर 


“कोरीव लेखांचे संपादन करणे ही सोपी गोष्ट नाही. 
त्याकरिता संस्कृत भाषेचे उत्कृष्ट ज्ञान, कुशाग्र बुद्धी, 
संदर्भ ग्रंथांचे विस्तृत वाचन, अपार परिश्रम करण्याची 
सवय, आणि प्रखर न्यायनिष्ठा हे गुण आवश्यक आहेत. 
हे सर्व गुण भाऊताहेबांच्या ठिकाणी प्रकर्षाने वास्तव्य 
करतात.. संशोधनाने होणारा निरतिशय आनंद त्यांनी 
अनुभविला आहे. तो काव्यनिमितीच्या ऑनंदासारखा 
ब्रह्मानंद सहोदर असतो. आपण केलेले संशोधनकार्य 
दीर्घ काळ टिकेल याची त्यांना खात्री आहे. ते कार्य 
निर्दोष असावे या करिता ते अपार' परिश्रम करतात, 
कोरीव लेखाचे काटेकोर वाचन करून त्यातील खडान्‌- 
खडा माहिती ते वेचून काढतात आणि त्या त्या लेखांनी 
आपल्या ज्ञानात कोणती भर पडली ते सांगतात. "से 
करतांना ते आपल्या पूर्वगामी संशोधकांच्या मत! चे 
न्यायनिष्ठुरपणे परीक्षण करतात, आणि त्यांना याग्य 
तो मान देऊन त्यांच्या मतात काही तुटी असल्यास ऱ्या 
दाखवितात. असे करतांना सत्यान्वेषण एवढाच त्स'चा 
हेत असतो.” 


महामहोपाध्याय डॉ. वा. वि. मिराशी. 


'कोरीव लेखांच्या अ्ग्रासाकरिता इतिहासाचे भान 
अनिवार्य असते हे सांगण्याची गरज नाही; आणि ज्यांना 
इतिहासाचा गंध्रही नाही, त्यांना कोरीव लेखावरोल 
लेखन सामान्यतः समजून घेणे कठीण होते. पण 
डॉ. कोलते यांचे विवेचन इतके विस्तृत असते आणि त्या 
विवेचनाची शैली इतकी प्रासादिक व मधुर असले की, 
इतिहासाचा गंध नसलेल्या सामान्य अभ्यासकांनाही 


४2 डू 


यांचे लेखन समजण्यास जंड जाणारनाही...... . 


डॉ. अजयमित्र शास्त्री. 


शासकीय मुद्रणाल्य, नागपूर. 


